sere as ०९ 
शिवाजी विद्यापीठ ऐतिहासिक ग्रंथमाला : पुष्प. पहिले. sn LIP 


ताराबाईकालीन कागदपत्रे 


ws पहिला 


संपादक 


डॉ. आप्पासाहेब पवार 


किंमत १० रुपये 


छ शिवाजी विद्यापीठ 


प्रथमावत्ति : १९६९ 


प्रकाशक : डॉ. उषा इथापे 
- - :कुलसचिव, शिवाजी विद्यापीठ. 


मुद्रक: श्री, आ. वा. ठकार, 
शरी सिद्धेश्‍वर प्रिटिंग प्रेस, कोल्हापूर, 


अनुक्रमणिका 


प्रस्तावना 

ऋण निर्देश 
PREFACE 
SUMMARY 
ताराबाईकालीन कागदपत्रे 
पुरवणो 

सूची 


1-78 
१-५५६ 
'९'९ ७-१७ १ 


५७२-६०६ 


प्रस्तावनां 
| शिवाजी विद्यापिठाने प्रथमपासूनच संशोबनावर अधिक भर दिला आहे 
आणि संशोधनपर ग्रंथांच्या दोन मालाही सुरू केल्या आहेत : एक ' संस्कृत 
प्राकृत ग्रंयमाळा ' आणि दुसरी ' ऐतिहासिक ग्रंथमाला. ' संस्कृत-प्राकृत 
ग्रंथमालेतीळ पहिले पुष्प पं. खुपेरकर . शास्त्री यांच्या (१) ' श्रुतिसिद्धांत 
दीपिका ' आणि (२) ' श्रुतिसिद्धांत प्रकाश ' या जोडग्रंथाने गृफिले गले. 
ऐतिहासिक ग्रंथामालेतील पहिला ग्रंथ ताराबाईकालीन कागदपत्रे खंड-१ 


आता प्रसिद्ध होत आहे. ऐतिहासिक ग्रंथमालेतील पहिलाच ग्रंथ महाराणी 
म्हणून प्रकाशित होत आहे हे अतिषय 


तारावाई यांच्या संबंधीचे सांधन साहित्य म्हणू 

औचित्यपूर्ण वाटते. कोल्हापुरचा परिसर महाराणी ताराबाई. यांच्या कतंब- 
गारीशी निगडित झालेला आहे. अँक्रिमक मोगल फौजांच्या तुफानी हल्याना 
चयाने तोंड देऊन सलग खडकाप्रमाणे अढळ राहिलेले विशाळगड, पन्हाळा, 


रांगणा, आदिकरून किल्ले महाराणी ताराबाई यांच्या अजोड कतंबगारीची साक्ष 
ल्हापुरच्या परिसराला 


पटवितात. महाराणी ताराबाई यांची कमे भूमी म्हणून को 
मराठ्यांच्या इतिहासातं अनन्य साधारण स्थात प्राप्त झाले आहे. या थोर 
व्यक्तीच्या नावाने विद्यापीठाच्या ऐतिहासिक ग्रंथमालेतील पहिला ग्रंथ प्रकाशित 
होत आहे हे यथायोग्यच आहे. ताराबाईंचा कालखंड प्रदीघे म्हणजे 
इ. स. १६८० ते १७६१ पर्यन्तचा आहे. या कालखंडाची ऐतिहासिक साधनें 
काही प्रकाशित झाली आहेंत आणि भाता काही नवीन प्रकाशित होत आहेत. 

८ ताराबाईकालीन' कागदपत्रे ही कोठून मिळविली याचा . थोडा 
वृत्तांत दिला पाहिजे. राजाराम. कॉलेजमध्ये इतिहास आणि राज्यशास्त्र या 
विषयांचा प्राध्यापक म्हणून माझी नेमणूक झाल्यावर मी इतिहास संशोधनाचे 
कार्ये हाती घेतले. मराठ्यांचा इतिहास हा संशोधनाचा मुख्य विषय होता. 
' प्रथम मी कोल्हापूर संस्थानचे कागदपत्र तपासण्याचे ठरवून त्यासाठी परवानगी 
` काढली. नंतर त्या. भागातील ऐतिहासिक घराण्यांचे कागद बघण्याचे व ते 
` मिळविण्याचे प्रयत्न केले. उन्हाळ याच्या सुट्टीत मी दुरदूरच्या सहली. केल्या. 
. मद्रास येथील फोर्ट सेंट जॉर्ज मधील मॅकेन्झी कलेक्शन व -तृजावर येथील 
. सरस्वती,,महालातील कागदपत्रेही पाहिली , आणि जरूर त्या कागदांच्या नकला 
$ ~ अनेक वेळा गेलो AT तेथील 


अनेकं कागदपत्रांच्या नकला स्वहस्ते-केल्या, काहींच्या नकला कारकून ठव" करून 


(२) 


घेतल्या. काही घराण्यानी मला आपके कागदपत्र घरी घेऊन जाण्यास परवानगी 
दिली; परंतु बहुसंख्य कागदपत्र मला ज्या त्या ठिकाणीच पहावे लागले. fafen 
हद्दीत जसे इनाम कमिशन बसले तसेच कोल्हापूर संस्थानातही वसले. त्या 
' कारणाने कोल्हापूर संस्थानातील ऐतिहासिक घराण्यांच्या सनदा, कैफियती आणि 
वंशावळी मागविण्यात आल्या. सुमारे आठ हजार सनदांची दोन मोठाली वाडे 
' लाकढी संदुकीत मरून ठेवली होती आणि त्यावरोवर नऊशे कैफियती आणि 
- वंशावळी होत्या. ( मी जेव्हा हे कागदपत्र पाहिले त्यावेळी या संदूका जुन्या 
. राजवाड्यांत खजिन्याजवळ ठेवलेल्या असत. ) हे सर्व कागदपत्र मी जातीने 
पाहून त्यांचे उतारे केळे. तारावाईकालीन कागदपत्रांत समाविष्ट केलेल्या 
बहुतेक सनदा या वाडामघील आहेत. याशिवाय कोल्हापुरच्या रेकॉड ऑफिस- 
' मधील कागदपत्रातून निवडलेळे कागदही घेतळे आहेतच. 


, यादव दप्तर : 


अगदी अचानकपणे यादव दप्तराचे कागदपत्र हाती आळे. या घराण्याचे 

कागद प्रथमतः आजच प्रकाशित होत आहेत. या कागदातून या घराण्याची 

हकीकतही कळून येते. हे सगळे कागद अस्सळ असून त्यांच्यापैकी काहींची 

छायाचित्रे या खंडात दिली आहेत. महाराणी ताराबाईच्या हस्ताक्षरासा कागद 

याच दप्तरात मिळाला. यातील स्वरूपजी यादव व गिरजोजी यांच्या परगणा 

: कराड येथील देशमुखोच्या विभाजनाचा महजर अत्यंत महत्वाचा आहे. याची 

लांबी ६७ फूट ६ इंच असून, रुंदी सव्वासहा इंच आहे. समास उजव्या व 

, डाव्या बाजूंस प्रत्येकी इंचभर ठेवला आहे. प्रत्येक खिकटबंदावर मागील बाजूस 

' दीन शिक्के आहेत. यादव दप्तरातील कागद ताराबाईकालीन घडामोडींची 
` हकीगत सांगणारे महत्वाचे असे कागदपत्र आहेत. 


- बावडा दप्तर : 


o राजवाडे यानी बावडा दप्तराचे संशोधन करून सुमारे २०० कागद 
निवडून त्यांचा एक स्वतंत्र खंड प्रसिद्ध केला. पुढे पंत अमात्य श्रीमंत परशुराम 
भाऊसाहेब यांच्या आज्ञेने बावडा दप्तर फिरून प्रकाशित करण्याचे काम 


श्रीयुत के. गो. सबनीस यानी अंगावर घेतले. श्रीयुत सबनीस' यानी बावडा 


.. दप्तराचे दोन खंड प्रसिद्धही केले. त्यानंतर मीही बावडा दप्तर तपासण्याची 
परवानगी मागितली. 


te TOT. ती मिळाल्यावर ह्या दप्तराचे मी फिरून संशोधन 
करून त्यातूव काही कागद मिळविले; त्यांचा अंतर्भाव या खंडांत केला आहे. 


(२) 


इतर घराण्याचे कागद : क र अ. आ. 

बावडा दप्तराप्रमाणे कोल्हापूर शहरातील आणि संस्थानातील” इतर 
एतिहसिक घराण्याचे कागदपत्र पाहण्याचा प्रयत्न मी केला. कापशीकरांचे रेकॉड, 
जोशीराव घराण्याचे रेकॉर्ड, त्याचप्रमाण मुनीश्वर दप्तर, साठम घराण्याचे 
कागदपत्र, इ. पाहण्याची संघी मला लाभली. या सवे संग्रहांतील उपयुक्त 
कागदाच्या नकला मी केल्या. त्या कागदपत्रापंकी बरेच कागद या खंडात आले 
आहेत. 


काल्ये : l है 

मद्रासच्या HE सेंट जॉर्ज मधील मॅकेन्झी कलेक्शन्स, तंजावर येथील सरस्वती 
महाल मधील हस्तलिखित संग्रहाच्या आणि पुण्याच्या एलिअनेशन ऑफिसमवील: 
कागदांचा निर्देश मी आरंभी केलाच आहे. या तिन्ही संग्रहातुन उपयुक्त अशा' ज्या 

कागदांच्या नकला आणल्या त्यापैकी काही कागदांचा अंतर्भाव या खंडात झालेला 
आहे. परशुरामचरित्र हे काव्य मंकेन्झी कलेक्शन मधून घेतले आहे, तर ताराबाई 
वरील काव्य तंजावरच्या सरस्वती महालातील हस्तलिखितामघील आहे. 


तळबीड दप्तर : | r y Sm ane 

महाराणी ताराबाई यांच्या माहेरचे म्हणजे तळबीडकर-मोहिते घराण्याचे 
काही कागदपत्र राजवाडे यानी “ इतिहास आणि एतिहासिक या मासिकात 
( भाग ५ वा. पृ. १०६-१३६ ) तळबीड दप्तरातुन प्रसिद्ध केले आहेत. हे मूळ 
दप्तर तपासण्याचा योग मल दोन वर्षापूर्वी आला. राजवाडे यानी विचारात न 
घेतलेले असे था दप्तरातील काही कागद या खंडात समाविष्ट: करण्यात आले 
आहेत. यात काही अस्सल आदिलशाही फर्मान आहेत. या खंडात त्यांची छाया- 
चित्रे दिली असून त्यांचा मराठी गोषवारा सुप्रसिद्ध इतिहासलेखक आणि फारशी- 
पंडित श्रीयुत सेतु माधवराव पगडी यानी केला तोच येथे दिलेला आहे. या 
कागदात ताराबाईचे वडील हंबीरराव मोहिते सेनापती यांचा निर्देश असलेले. दोन 
कागद व नेताजी पालकर यानी केलेले पाटिलकीचे निवाडपत्र व एक अभयपत्र असे 


महत्वाचे कागद आहेत. 
पोतुगीज कागदपत्रे :. | | 


मराठ्यांच्या इतिहासासंबंघीच्या पोर्तुगीजांच्या कागदपत्रांचा बोलबाला 
पुष्कळच झाला आहे, परंतु या कागदपत्रांचे मराठी भाषांतर अद्याप उपलब्ध 


(४) 


झाळेळे नव्हते. या खंडात संत्रंधित अशा पोर्तगीज कागदपश्राचे माघांतर देण्यात 
आले आहे. हे कागदपत्र “ Arquivo Portugues Oriental” संपादक 
Dr. A, de Braganca Pereira व “ Assentos do Conselho do Estado "’. 
संपादक Dr. P. S. Pissurlencar या ग्रंथातून घेतले अहित, त्यांचे मराठी 
भाषातर श्री. स. शं. देसाई यानी केले आहे. श्री. देश।ई यानी काही कागद गोवा 
पुराभिलेश्व संग्रहालथातूनही नकलन आणले. तेही या खंडात घातले. आहेत. 


“ तारावाईकालीन कागदपत्रे ” या ग्रंथातील साधन कोठून उपलब्ध झाली 
हे सांगितल्यावर त्यांचे महत्व काय तेही दिग्दशित करावे लागल. त्यासाठी 
आतापर्यंत प्रसिद्ध झालेल्या सावन ग्रंथाचा धावता आढावा घेणे चुकीचे होणार 
नाही. स्कॉट वेअरिग ह्या इंग्रजी इतिहारुकाराने इंग्रज प्रवाशांच्या आणि इतर 
प्रंथकारांच्या सहाय्याने आपला “ मराठ्यांचा इतिहास ” हा ग्रंथ इ. स. १८१० 
साली छापून प्रसिद्ध केला. त्यानंतर सुमारे सोळा वर्षांनी इ. स. १८२६ मध्ये 
We oq यानी ' मराठ्यांचा इतिहास” प्रसिद्ध केला. ग्रेट डफ्‌ यानी हा इतिहास 
लिहिण्याचे काम त्यावेळचे इंग्रज मुत्सद्दी मौन्ट स्टुअटं एल्फिन्स्टन व जनरल सर 
थॉमस मनरो यांच्या प्रोत्साहनाने हाती घेतले. इतिहासास लागणारी साधन- 
सामुग्री सहजगत्या मिळवावयाची अनुकूलता त्याला लाभली होती. मराठी राज्यं 
इ. स. १८१८ मध्यें इंग्रजानी खालसा केल्यावर ग्रेट डफ्‌ ह्यांची सातारच्या 
प्रतापसिंह महाराजांकडे पोलिटिकल रेसिडेन्ट म्हणून नेमणूक झाली: तिथे 
महाराजांचा व ग्रंटचा स्नेह जमला. महाराजानी ग्रेट डफूना आपल्या जवळील 
सर्वे मोल्यवान कागदपत्र दाखविले. शिवाय शिवाजी महाराजांपासून सर्व राज्यां- 
वरील कागदपत्रांचे आगर जे चिटणीस घराणे त्यातील पुरूषानी छत्रपतींच्या 
कारकीर्दीचा लिहिलेला इतिहास व आपल्या संग्रही ठेवलेले महत्वाचे अनेक 
कागदपत्र ग्रेट SH साहेवास दिले. पुण्याच्या पेशवे दप्तरातून अस्सल पत्रे शोधून 
काढली. ` पत प्रतिनिधी आदि जहागीरदारानी आपल्या दप्तरातील कागदही 
cal दाखविले. अशा रीतीने विपूल माहिती मिळवून ग्रॅटसाहेबानी मराठयांचा 
इतिहास लिहिला. = 4 | ६ ` 4 + 


डफूच्या इतिहासाबद्दल कै. बि. शा. Prag 
हरी इ. स, १८६७-६८ साली कै. रा 
यानी ग्रॅन्ट डफूच्या इतिहासावर टीका 
कैसा, आणि SHAT इतिहासात असले 


रणकर यानी प्रशंसोद्गार काढले, 
` ब. निळकंठ जनार्दन कीर्तने 

म्हणून खरमरीत लेख. प्रसिद्ध 
स्या . बऱ्याच. वंगुण्यावर: प्रकाश 


ड Ss SS Ee eases न्न 


(५) 


टाकला. तेव्हा मराठ्यांच्या इतिहासाचे सवै कागदपत्र शोधून मिळ- 
विण्याचे व प्रसिद्ध करण्याचे काम जिनसीवाले, चिपळूणकर, कीर्तने, 
लाने, मोडक आदि मंडळीनी सुरू केले. विविधज्ञानविस्तारात ऐतिहासिक 
कागदपत्रे व बखरी प्रसिद्ध होऊ लागल्या, तरी इतिहासासाठी खास मासिकाची 
भाववश्यकता भासून ह्या मंडळीनी “ काव्येतिहाससंग्रह ” मासिक जानेवारी 
१८७८ मध्ये सुरू केले. त्यात सुमारे ६,३०० पृष्ठांचे साहित्य प्रसिद्ध होऊन 
ते मासिक १८९९ मध्ये बंद पडले. इ. स. १८९६ साली पारसनीस यानी 
इतिहासास वाहिलेले “ भारतवर्ष ” मासिक काढले. ते तीन वर्षे चालले. 
त्याचे एकूण २४ अंक निघाले. त्यात अनेक बखरी व ऐतिहासिक कागदपत्र 
प्रसिद्ध झाले. याच्या आधी म्हणजे १८९४ साली प्रोफेसर विष्णु गोविद 
विजापूरकर यांच्या संपादकत्वाखाली “ श्रीमन्महाराज शाहू छत्रपति संरकारः 
करवीर यांच्या महनीय आश्रयछत्राखाली प्रसिद्ध होणारी ” ग्रंथमाला कोल्हापूर 
येथे सुरू झालो. या ग्रंथमालेत पुष्कळच ग्रंथ आणि ऐतिहासिक कागदपत्र 
प्रसिद्ध झालो. त्यात राजवाडे यांचे खंड २ आणि रे हेही प्रकाशित झालें: 
श्री. पारसनीस यानी सन १९०८ मध्ये “ ऐतिहासिक संग्रह ” मासिक सुरू केले. 
त्याचा उद्देशही. ऐतिहासिक कागदपत्र व माहिती प्रसिद्ध करणे हा होता. या 
मासिकाचा अस्त इ. स. १९१६ जुलैमध्ये झाला. पारसनीसांच्या तोडीचे काम 
साने, खरे, भावे यानीही केले. इतिहासाचार्य राजवाडे यानी इ. स. १८९६ मध्ये 
त्यांच्या हातात ऐतिहासिक कागदांचा अमूल्य ठेवा पडल्यापासून इतिहास 
संशोधनास सुरुवात केली. इतिहासाच्या सर्व साधनांचा लाभ अभ्यासकास 
मिळावा म्हणून राजवाडे यानी तारीख ७ जुळे १९१० रोजी “ भारत इतिहास 
संशोधन मंडळ ” पुण्यास- स्थापन' केले. सांप्रत ही संस्था चांगली नावारुपास 
आली असून अनेक ऐतिहासिक साधने आणि दुमिळ ग्रंथ या संस्थेकडून प्रकाशित 
झाले आहेत. राजवाडे यानी अखंडपणे आजन्म इतिहासाची सेवा केली; 
“इतिहास आणि ऐतिहासिक या राजवाडे ` संपादित -मासिकातुन 
शिवकालीन आणि पेशवेकालीन घराण्यांचे कागदपत्र प्रसिद्ध होत गेले. त्यानी 
संपादिछेल्या कागदपत्रांचे बावीस' खंड प्रसिद्ध झाले आहेत. राजवाडे यांचे 
स्मरणार्थ धुळे येथे “ राजवाडे संशोधन मंडळ ” सुरू झाले आणि त्या मंडळाच्या 
बतीने १९३६ साली “ संशोधर्क ” हे त्रैमासिक काढण्यात आले. - राजवाडे यांचे 
पुढील खंड m मंडळाच्या वतीने प्रसिद्ध करण्यात आले: धुळे येथेच 
t सत्कार्योत्तेजक सभा ” स्थापिली जाऊन “ रामदास व रामदासी.” हे मासिक 
काढण्यात आले आणि. या मासिक्रातुनही काही : ऐतिहासिक कागदपत्र प्रसिद्ध 


(६) 


aie. पाशिवाय वाड, मावजी, पारसनीस यांनी संपादिलेल्या शाहू महाराज 
आणि त्यांचे पेशवे यांच्या रोजकीर्दी, कॅफियती, वतनपत्रे, निवाडपत्रे, तसेच 
सनदापत्रातील माहिती यानी मराठयांच्या इतिहास साधनात मोलाची भर पडली, 
रियासतकार सरदेसाई यानी पेशवे दप्तरातील फागदपत्रे संपादण्याचे फाम 
अंगिकारून त्याचे एकूण ४५ खंड प्रसिद्ध केले. काही एतिहासिक घराण्यांची 
कागदपत्रेही प्रसिद्ध करण्यात आली-- बावडा दप्तर, चंद्रचूड दप्तर, दामाउ 
दप्तर, हिंगणे दप्तर, पुरंदरे दप्तर, वैद्य दप्तर, इत्यादि दप्तरातून ऐतिहासिक 
कागदपत्र प्रसद्ध झाले. महाराष्ट्र सरकारच्या पुरातत्व खात्याने प्रकाशित 
केलेल्या एतिहासिक प्रकाशन ग्रंथमाळेतून फाही कागदपत्र प्रसिद्ध झाले. 
श्री. वा. सि. बेंद्रे यानी “ महाराष्ट्र इतिहासाची .साघने ' संकलित केली. 
श्री. मा. वि. गजर यानी “ करवीर छत्रपति घराण्यांच्या इतिहासाची साधने ” 
प्रसिद्ध करून बहुमोल कामगिरी बजावली आहे. - फारशी पंडीत श्री. सेतु 
माधवराव पगडी यानी फारशी कागद अनुवादित करून महाराष्ट्र इतिहासाच्या 


साधनात मोलाची भर घातली: आहे. - इतिहास संशोधकांची परंपरा महाराष्ट्रात 
श्री. बेंद्रे, खरे, प्रा. फाटक वगेरेनी चालू ठेविली आहे. 


आतापर्यत प्रसिद्ध झालेल्या एतिहासिक साधनांचा ओझरता उल्लेख 
केल्यानंतर “ तारावाईकालीन कागदपत्रे ” या ग्रंथात. प्रसिद्ध होणाऱ्या साधनांची 


थोडी माहिती देवून मराठ्यांच्या इतिहासात त्यामुळे काय नवीन भर पडते आहे 
ते पाहणे संयुक्तिक ठरेल. 


परगणा कऱ्हाड येथील देशमुखी पूर्वापार यादवांची होती. परंतु 
आदिलशाही कारकीर्दीत मुधोजी वणगोजी निंबाळकर याने पुंडावा केला असता 
यादवांचे वाडवडील त्याला मिळाले म्हणून बादशहाने हें वतन खालसा केले, ते 
त्याने प्रथम रणदुल्लाखानास' व नंतर शहाजी राजे याना दिले. शहाजी राज 
यांच्यापासून ते वारसाहक्कानुसार शिवाजी महाराज यांच्याकडे आले असता 
त्यांच्या पदरी असलेला अर्जोजी यादव याने ते परत मिळविण्याची खटपट 
केली. अर्जोजी यादव हा मोठा स्थापंत्यविशारद | असावा, कारण त्याने 
शिवाजी महाराज यांचे आज्ञेवरून प्रतापगड व पावनगड या दोन्ही किल्ल्यांचे 
बांधकाम केले. शक्‍यतो देशमुखीसारखी वतने वंशपरंपरेने द्यायची नाहीत 
असा महाराजांचा कटाक्ष होता. त्यानी यादवांकडून जनार्दन नारायण हणमंते 
vial ae झाल्याच्या Tamer त्यांची कसबा औंधची देशमखीही 
पालमा केळी होती. अर्जोजीने ही दोन्ही वतने परत मिळावी म्हणून 


k TF ण कणाच पवन सि डत तििति विवि 
जननी AR og ne ne ee ls ene 


(७) 


महाराजांची विनवणी केली. महारांजानी या विनंतीस बंगले देवून सांगितले 
की, कन्हाडची देशमुखी वादशहाकड़न आम्हाला मिळाली असल्याने त्या 
वतनाशी यादवांचा संबंध नाही. तथापि त्याना कऱ्हाडची देशमुखी द्यायचीच 
झाली तर ती त्याना आमची म्हणून देवू (क. ३२२) 


संभाजी महाराज यांच्या कारकीर्दीत कवि कलश हा औरगजेबापासून 
मोहमंत्र शिकून आला व त्याची परिणती म्हणजे संभाजी महाराजाना दुर्बुद्धि 
सुचली, बादशहाच्या कन्येने संभाजी महाराजांची अभिलाषा बाळगली या सारखे 
बख रीतील उल्लेख ' परशुराम चरित्र ' काव्यात आढळतात. 


यादव घराण्याच्या कागदपत्रात अर्जोजी यादव याने संभाजी महाराजांच्या 
आज्ञेवरून रायगडावर इमारत बांधिली व पाचवडात राजमंदीर उभारण्याचे 
काम केले आणि पाचवडातील राजमंदीर पाहून खुष होऊन येसुबाईनी अर्जोजीस 
पांच हजार रुपयांचे बक्षीस देण्याची आज्ञा केली असा उल्लेख सापडतो 
(क्र. ३२२). या कागदातील महत्वाचा निर्देश म्हणजे संभाजी महाराजांची 
राणी “ मातुश्री दुर्गाबाई ' चा होय. ही दुर्गाबाई दौलताबादेस मोगलाच्या 
eta असता संभाजी महाराजानी तिच्या मुक्ततेची कामगिरी गिरजोजी 
यादवावर सोपविली होती. गिरजोजीने अनेक संकटाना तोंड देऊन दुर्गाबाईची 
भेट घेतली. परंतु तिची मुक्तता करणे त्याला जमले नाही. ही माहिती या 
कागदाशिवाय मराठयांच्या इतिहासात अन्यत्र कुठे सापडत नाही. मराठी 
इतिहास संशोधकाना या घटनेचे घागदोरे लावण्याचे हे एक प्रकारे आव्हानच 


आहे. 


राजाराम महाराजांच्या संदर्भात दि. ३-९-१६८९ चे पोर्तुगीज पत्र 


महत्वाचे आहे. त्यात राजाराम महाराज कर्नाटकात निसटण्याच्या 
प्रयत्नात असून पोर्तुगिजानी त्यांच्या हालचालीवर पाळत ठेवावी अशी 


विनंती मोगलानी केल्याचा उल्लेख आहे. दि. १६-१-१६९१ च्या पोर्तुगीज 


' पत्रात बिदनूरच्या राणीने राजाराम महाराजाना आश्रयं दिल्याचा उल्लेख 
' आहे. राजाराम महाराजाना आश्रय दिल्याबद्दल औरंगजेबाचा बिदनू रच्या राणीवर 


रोष झाला, त्याने तिच्यावर आपला मुलगा सुल्तान ( कामबक्ष ) यास पाठविले. 
परंतु त्याने राणीशी तह केला व दरवर्षी सहा लक्ष पागोडा प्रमाणे अठरा लक्ष 
पागोडा खंडणी ठरविली. अशी माहिती या पत्रात आढळते. 


(८) 


राजाराम महाराजानी रायगढाहन पन्हाळघास व पन्हाळघाहून जिजीस 
' केलेल्या प्रयाणासंवंधी ची पुढील माहिती पहिल्या प्रथम प्रकाशात;येत आहे. 


| जुल्फिकारखान रायगडास वेढा घालावयास आला, तेव्हा राजाराम महाराज 
वेढघातुन निसटून प्रतापगडास गेले. तिथून त्यानी गिरजोजी यादवास मातुश्री 
जानकीबाई व शाहूराजे याना आणण्यासाठी रायगडास पाठविले. त्यानी येण्यास 
नकार दिला. परंतु रायगडाहून जडजवाहीर घेऊन गिरजोजी पन्हाळ घास आला 
( क्र. ३२२ ). ही जानकीबाई कोण ? राजाराम महाराजांची ज्येष्ठ पत्नी 
जानकीबाई ही पूर्वीच मरण पावली होती असा उल्लेख अन्यत्र आढळतो. या 
ठिकाणी निर्दिष्ट केलेल्या जानकीबाई वरोवर शाहू राजे यानाहि आणण्याची 
कामगिरी राजाराम महाराजानी गिरजोजीवर सोपविली होती. म्हणजे ती 


' राजघराण्यातील स्त्री होती हे स्पष्ट आहि. तेव्हा तिचाहि तपास करण्याची 
कामगिरी मराठी संशोधकावर येऊन पडते. 


| | पन्हाळयाहून राजाराम महाराज कर्नाटकात निवाले तेव्हा त्यांचेबरोबर 
हंबीरराव मोहिते व मानसिंगराव मोरे होते. परंतु ते वाटेतून मागे परतले व 
बहिरजी घोरपडे राजाराम महाराजाना भेटले. 


मोगलांचे तावडीत सापडली असता 
त्यावेळी जडजवाहीर साम ळण्याची कामगिरी 


' कऱ्हाड येथील तर्फ मसुरच्या देशमुखीची 
` घेतली. LL. 


. ` ` भुल्फिकारखानाने जिजीस वेढा घातला तेव्हा राजाराम ; महाराजानी 
पहाच्या वाटाघाटी करण्यासाठी आपला दासीपुत्र राजा कर्ण याला ओलीस 
म्हणून खानाच्या गोटातः पाठविले. त्याच्याबरोबर गिरजोजी यादव, शंकराजी 
- jan Ga न बावाजी प्रभु यानाही पाठविले. होते. तेथून राजा कर्णास 
ग ४ ` ~ ® ज्जं गी , टि 

जान AEW माघारी आणले. पुढ जिजीच। वेढा कडक झाल्यावर 


(९) 


राजाराम महाराज किल्ल्यातून निसटून वेलोरला गले. मागे ताराबाई, 
शिवाजीराजे, राजसबाई व सोयराबाई, या राजघराण्यातील माणसाना AEAT 
` सुखरूपपणे बाहेर काढून स्वराज्यात पोहोचविण्याची कठीण कामगिरी गिरजोजीला 


पार पाडावी लागली. 


राजाराम महाराजांच्या मृत्युनंतर रामचंद्रपंत व परशुराम त्रिबक यांचा 
¦ गगंशा ' लागला तेव्हा पन्हाळथाच्या पायथ्याशी शाहूचा तोतया प्रकट झाला. 
हा खंडो feat या नावाचा खटावचा कुलकर्णी होता. ' तोतया मोडला ' असा 
उल्लेख प्रस्तुत कागदात आढळतो. ही माहिती नव्यानेच पुढे येत आहे 
(क्र, ३२२). परशुराम चरित्रांमध्यं तारावाईची रतुति कवीने “ राजाराम विदेश 
दक्षण दिशं चंदावरी राहिला । रोगं क्षीण परतु सुक्रतबळे तारामती रक्षिला॥ ” 
` अशी केली आहे. जिजीचा किल्ला पडण्याच्या बेतात आला तेव्हा गिरजोजी 
यादव महाराणी ताराबाई व इतर स्त्रिया याना घेऊन किल्ल्यातुन बाहेर पडला. 
` त्याने तारावाईना जुल्फिकारखानाचा एक सरदार रामसिंग याच्या गोटात 
आणले (क्र. ६२). तिथून ताराबाई वेलोरास राजाराम महाराजापाशी 
आल्या. राजाराम महाराजानी कोकणची स्वारी केली, तेव्हा त्यांच्याबरोबर 
ताराबाई होत्या. पुढे काही दिवस त्यांचा मुकाम सज्जनगडास झाला 
(३२२). ताराबाईंचा मुवकामं साताऱ्यास असता पालीच्या खंडोबाच्या यात्रेतील 
डबीच्या ऐवजावरून गिंरजोजी यादव व धनाजी जाधव यांच्यामध्ये ' कथला " 
सुरू झाला. तेव्हा तारांबाईनी गिरजोजीच्या बाजूने निकाल दिला (क्र. ७२). 
पत्र क्र. २५८ मध्ये ' स्वामीवरी व मातुश्री साहेबावरी (ताराबाई) संपूर्ण 
राज्याचा कसाला पडिला ' असा महत्वपूर्ण उल्लेख आहे. ताराबाईंनी हिरोजी 
` ब प्रतापजी साठम याना १४ हजार लारी दिल्याचे रामचंद्रपंत लिहितात 
' (क्र. ३६९ ). बादशहाच्या दरबारात पोर्तुगिजाचा वकील म्हणूनं असलेल्या 
` झुजे द सिल्व या नावाच्या TRATA गोव्याच्या व्हाइसरॉयने ज्या काही सूचना 
' पाठविल्या त्यात त्याने ताराबाईचा उल्लेख मराठ्यांची राणी ' असा केला 
आहे. याच पत्रात तों म्हणतो : 'आंग्यांविषयीही आपण मोगल बादशहास 
'फितंवावे. त्याने मराठयांच्या राजाशी मंत्री जुळविली आहे व मराठ्यांच्या 
राणीचे मांडलिकत्व त्याने स्वीकारले आहे हे आपण बादशहाच्या निदशेनास 


- आणावे ' ( क्र. १०३ ) 


ताराबाईकाळलीन महालाची वाटणी या सदराखाली ताराबाईच्याकडे १४ 
महाल होति असे म्हटले आहे. नेमाजी शिदे, परसोजी भोसले, हंबीरराव मोहिते 


(१०) 


सरलश्कर, इत्यादि सरदारांफडे असलेल्या महालांचाहि निर्देश क्र. २२९ मध्ये 
आढळतो. दि. १०-१-१७०६ या दिवशी व्हाइसरॉयचा चिटणीस हिंदूराव 
थोरपडे याना पाठविलेल्या पत्रात म्हणतो की, तारावाईच्या आज्ञेनुसःर मराठयांचे 
सन्य खेम सावंताच्या मदतीला जांबावली येथे आले आहे. 


बावडा दप्तर प. क्र. ९१ व प. क्र. ९२ पत्रावरून कोल्हापुरात झालेली 
राज्यक्रांती दि. ११-७-१७१४ व दि. १४-१०-१७१४ या दरम्यानच्या काळात 
केव्हातरी झाली असे अनुमान काढण्यात आले होते (मराठी रियासत, पुण्यऱलोक 
शाहू : बाळाजी विश्‍वनाथ पृ. ७४). या तारखामघील अंतर ९४ दिवसांचे 
आहे. परंतु या खंडातील क, २९१ व श्र २९२ या कागदांवरून 
उपरिनिदिष्ट राज्यक्रांती दि. २-८- १७१४ व दि. २५-९-१७१४ या 
दरम्यानच्या काळात झाली असावी असा निष्कर्ष निधतो. हे अंतर ५३ दिवसांचे 
आहे. पुनः गोव्याच्या व्हाइसरॉयने दि. gg- १२-१७१४ रोजी रामचंद्रपंत 
अमात्य याना जे अभिनंदनपर पत्र लिहिले ते कोल्हापुरातील सत्तासंक्रमणाचे 
दृष्टीने महत्वाचे आहे. त्या पत्रावरून प्रस्तुत सत्तासंक्रमणाचे मागे रामचंद्रपंतांचा 
हात होता या संशयाला भांगलीभ्व पुष्टी मिळते. 


ताराबाईंच्या पराक्रमी कारकिर्दीचे यथोचित गुणगान देवदत्त कवीनें केले 


आहे (क्र. २). त्यात “दिल्ली झाली दीनवाणी दिल्लीशाचे गेले पाणी ताराबाई 
रामरागी भद्रकाली कोपली ' असे ताराबाईचे वर्णन आहे. 


| पुखीचे वतन देऊ केले ( क्र. १८८). 
बळवंतराव देवकातेस कडेवळीत प्रांताची सरगोडकी दिली (क्र. १९०). तसेच 


त्यानी विशाळगडचा कारखानीस महादजी काशी यालाही आपल्या भेटीस 
बोलाविले (क. १९४). दि. १३-३-१७०८ रोजी शाहू महाराजानी खेम- 
सावंतास पाठविलेल्या पत्रात त्याने निळेने रहावे असे म्हटले आहे (क्र. २७५), 


शाहू महाराज सैन्यासह कोकणात गेले 
कोकगवी जहागीर मिळाली aaea 


बांदे, पेडणे, साख ठी, मगेरी व डिचोली हे मह 


(११) 


दारूगोळयाची, दाणागोट्याची व इतर वस्तूंची मदत करावी अशी मागणी शाहू 
महाराजानी गोव्याच्या व्हाइसरॉयकडे केल्याचा उल्लेख क्र. २०८ च्या पोर्तुगीज 
कागदात आला आहे. ' 


दि. १८-९-१७०८ रोजी शाह महाराजानी हिरोजी, बापूजी व प्रतापजी 
साठम याना मुलांस जमावानिशी पाठवून द्यावे म्हणून पत्र लिहिले (क्र. ३७९). 
क्र. २३७ मध्ये शाह महाराजानी बाजी साठमास भेटीस बोलाविल्याचा उल्लेख 
आहे. क्र. २४६ मध्ये शाहू महाराजानी शिवाजी दुसरे यांचा घेतलेला 
महिपतगड चिमणाजी बल्लाळ याने शिवाजी राजे याना युवतीने मिळवून दिला 


अशी माहिती आली आहे. 


शाह महाराज रामचंद्रपंताना आपणाकडे येण्यास कसे प्रवृत्त करीत होते हे 
त्यांच्यामध्ये झालेल्या करारावरून (क्र. २७४) दृष्टोत्पतीस येते. या करारात 
' चिरंजीव राजश्री बाजीरावाच्या नावे मजम्‌ देऊन बहुमाने चालवावे. आम्ही 
मान्य पुरुष हुकुमतपन्हा आहो ते चालवावे ' हे महत्वाचे कलम आहे. 


मौजे सौंदुती हा गाव बाजीरावाच्या फौजेने लुटला तेव्हा तेथील मठालाही 
झळ पोहोचली होती. त्याबाबत तारागिरी गोसावी यानी शाहू महाराजांकडे 
तक्रार केली असता त्यानी गोसावी यान। अभयपत्र पाठविले (क. ३५८). 


उपरिनिदिष्ट महत्वाच्या कागदाचे विवरण केल्यानंतर काही संकीर्ण 
कागदांचेही विवरण करावयास हरकत नाही. 


दि, २०-४-१६८९ च्या पत्रात (क्र. ३१) मौजदिन ( मृइजुद्दीन ) 
पन्हाळ्यास वेढा घालून बसला होता असे म्हटले आहे. ही माहिती पहिल्या 
प्रथमच उपलब्ध होत आहे. 


खांदेरी व कुलाबा येथील मराठा शिपायानी पोर्तुगिजांच्या ताब्यातील तुभे 
या खेड्यावर हल्ला केला म्हणून पोर्तुगिजानी खांदेरीची नाकेबंदी केली 


(क्र. ६१). 
जजीच्या वेढ्यातून बाहेर पडण्यास राजाराम महाराजाना जुल्फिकार- 


खानाच्या तळावरील बिराउकर वाणी या गृहस्थाचा उपयोग झाला. त्याबद्दल 
राजाराम महाराजानी त्याला ४ हजार होन दिले. (क्र. ६२ ). 


(१२) 


क्र, ६४ मध्ये संभाजी दुसरे यांची जन्मतिथी अधिक sam वद्य नवमी 
इंदुवार अशी दिली ars. तर गदाबर प्रल्हाद श्रफावलीत sim; अधिफ वद्य ८ 
सोमवार अना निर्देश आहे. 


सातारच्या Tear बहादुरी Va ara परशुराम दिक यानी 
गण सावंत पंचहजारी दास शाबासकी विळी (त्र. ८४ ). 


क्र. ९१ AET गोव्याचा ZERI म्हणतो की, गोगळ सरदाराना इतरानी 
आपणास मदत करावी असे वाटते. परंतु दुसच्याना ते संकटप्रसंगी मदत करीत 
नाहीत. तरूंच क्र. ३७ मद्ये गोव्याचा व्हाट सराय पोर्तुगालच्या राजार लिहिलेल्या 
पत्रात म्हणतो की, मुसलमानाना गद्दाची किमत नसते. त्यांच्यावर कवीच 
विश्वास ठेवू नयें. 


' मुसलमानापेक्षा हिंदूचा शेजार बरा” अपे गोव्याचा व्हाइसरॉय 
पोर्तुगालच्या राजास लिहिलेल्या पत्रात म्हणतो ( क्र. ९७ ). 


पोर्तुगीज अविकारी मराठे व मोगल 


याँच्याशी दुटप्पी घोरणाने वागत होते 
दद क्र. १०५, १०७, १२५ 


! १२८, १४८ व १४६ वरून दिसून येते. 


पोर्तुगिजानी पकडलेल्या कान्होजी att यांच्या तां 


इलांची मुवतता करण्या- 
साठी वुऱ्हाणजी मोहिते यानी पोत्‌ंगिजांक 


डे मध्यस्थी. केली होती (क्र. १५० ). 
हिंदुराव घोरपडे व गिरजोजी यादव हे दोघे राजाराम 
कर्नाटकात गले, तेव्हा हिंदुराव घोरपडे यानी गिरजोजीस' वचन 
आपला भाग्योदय झाला तर तुम्हास त्याचा हिस्सा देञ. 
घोरपडे यानी गिरजोजीस वतनपत्र दिले. ( क्र. १५७ ) 


महाराजांबरोबर 
दिले होते की, 
प्या वचनाप्रमाणे हिंदुराव 


खेम सावंत भोसले यांच्यासाठी हिंदुराव घोरपडे यानी गोव्याच्या व्हाइस- 
राँयकडे रदवदली केली होती हे क्र १६५ वरून दिसून येते. 

एकनाथ स्वामीच्या पुण्यतिथीचा उ 
ER यानी स्वामीचे नातू उद्धव गणेश 
गाव इनाम दिले (क्र. १६७ ) 


त्सव सुरळीत पार पडावा म्हणून शिवाजी 
| यास पन्हाळयानजीक मोजे वाठार तावडे हे 


* 


(१३) 


शिवाजी दुसरे यांच्या आरमाराचा सुभेदार दाऊदखान या नावाचा 
मसलमान गृहस्थ होता हे ऋ. १६८ वरून कळून येते 


क्र. १७० वरून परशराम त्रिबक हे खेम सावंत ह्याना पोर्तुगिजांविरूढ 
मदत करण्यास सिद्ध झाल्याचे व क्र. १७१ वरून मराठयांचे AY खेम सोवंताच्या वंताच्या 
मदतीस जांबावली येथे आल्याचे दिसून येते 


विजयदुगंचा किल्लेदार सूर्याजी इंगळे याचे जागी शिवाजी दुसरे यानी 
काशी रंगनाथ याची नेमणूक केली (क्र. १९३) 


मोगल मराठा युद्धात रंगार्‍यासारख्या लोकांची देखील मदत झाली हे 
क्र. २०४ व क्र. २११ वरून सिद्ध होते. या पत्रात नरसिह व सिद्राम अंबाजी 
यानी पन्हाळ्याच्या वेढ्यात छत्रपतीना कापड पुरविले म्हणून छत्रपती शाहू यानी 
त्याना कापडावरील जकात व दुकानाचा सारा माफ केला 


खंडो बल्लाळला शाहनी पन्हाळ्याच्या नाडगौडकीचे वतन दिले 
(क्र. २१७). वतने सहसा कुणाला द्यायची नावीत हे शिवाजी महाराजांचे 
घोरण' होते. परंतु त्यानी आपले सचीव अण्णाजी दत्तो याला तफ संगमेश्‍वराच्या 
देशकुलकर्णाचे व कसबा संगमेश्‍वरच्या गावकुलकर्णाचे वतन दिले होते हे 
क्र. २१८ वरून कळून येते. याचा अधिक अभ्यास व्हावा लागल 


शिवाजी महाराजानी मौजे नांदेडची निम्मी पाटिलकी विकत घेतल्याचा 
व ती बकाजी फदला शंभर होनास विकल्याचा उल्लेख क्र. २२४ मध्य 
अढळतो 


बलत्यांची कामे व त्यांचे पानमान या संबंधीचा क्र. २३० हा कागद 
महत्वाचा आहे. | 


* मराठ्यांच्या राणीचे (ताराबाईचे) सैन्य मोठया प्रमाणात गोव्याच्या 
हृदीवर गोळा झाले आहे ' असा उल्लेख गोव्याच्या व्हाइसरॉयने पोतुंगालच्या 
राजास लिहिलेल्या पत्रात आढळतो (क्र. २३१) 


DA 


माकंडेय डोंगरावर शिवाजी महाराजानी पावनगड-बांघिला (क, २५७) 


(१४) 


रायाजी मल्हार यास दौलतावाद व खानदेश प्रांतात नामजाद म्हणून 
पाठविण्यात आळे असा उल्लेख ऋ. २७२ मध्ये सापडतो. 


क्र. २७३ मध्ये गोव्याचा व्हाइसरॉय पोर्तुगालच्या राजास staat की 
त्यानी (आंग्न्यानी) एवढे मोठे सामथ्यं संपादन केले आहे की, सगळयानाच त्यांचा 
वचक वाटतो. पुढे जानेवारी १७१३ च्या पत्रात व्हाइसरॉय म्हणतो. '' सांप्रत 
आंग्रे हा ह्या राज्याचा सर्वात मोठा धोकेबाज शत्र आहे. तो धनवान, बलाढय 


आणि संपन्न आहे. . . . माझ्या काळजीचा तो एक मोठा विषय होऊन राहिला 
आहे ” (क्र. २७७). 


क्र. २०९ मध्ये गोव्याचा व्हाइसरॉय आंग्यांचा नाश करण्याचे आवाहान 
बादशहाचा सरदार असिदन अलिखान यास करतो. 


गोव्याच्या व्हाइसरॉयने संभाजी दुसरे याना आंग्याविरूद्ध मदत देऊ 
केल्याचा उल्लेख क्र. ३१२ च्या पत्रात आहे. 


गोव्याच्या व्हाइसरॉयने मुंबईच्या नवीन गव्ह रचे स्वागत करून लिहिलेल्या 


% २१४ च्या पत्रात आंग्ऱ्यांचा नाश करण्याकरता पोर्तुगिजाशी सहकार्य 
करण्याचे आवाइन केले आहे. 


पोतूंगीज आणि संभाजी दुसरे यांच्यामधील तह (क्र. ३१६). 


सेनापती दाभाडे यानी पोर्तगिजांच्या 


च्या दमणच्या प्रदेशावर केलेल्या स्वारीची 
माहिती क्र. ३२३ च्या पत्रात आहे. 


कुडाळचे नारबा सावंत यांचे विरूध्द संभाजी दुसरे यानी पोर्तृ॑गिजांची 
मदत मागितली होती (क्र. ३२५). i ii 


रामराव व पिलाजी घोरपडे हे कोल्हापुरचे सरदार गोव्याच्या 
संचार करीत असल्याचा व त्यानी पोर्तुगीज हद्दीत आक्रमण के 
क. ३२६, क्र. ३२९ क्र. ३३० मध्ये आहे. 


च्या हद्दीवर 
ल्याचा उल्लेख 


क्र. ३४८ त गोव्याचा व्हाइसरॉय मुंबईच्या सेनापतीस लिहिठेल्या पत्रात 


सूचना करतो की, पोतूंगिज व इंग्रज या दोघांनी आंम्प्यांच्या अलीबागच्या 
किल्ल्यावर संयुक्तपणे हल्ला करावा, | 


(१५) 


मुंबईच्या सेनापतीने खांदेरी उंदेरी बेटावर केलेली मोहीम कशी अयशस्वी 
झाली त्याचा वृत्तांत क्र. ३४९ मध्ये आहे. 


कोल्हापुरचे संभाजी दुसरे व आंग्रे यांच्या विरूध्द Gis सावंतास मदत 
सावी म्हणून गोव्याच्या व्हाइसरॉयच्या सल्लागार मंडळात संमत झालेल्या 
ठरावाचा उल्लेख (क्र. ३५३) आहे. 


घोंडो भास्कर कुलकर्णी याने रत्नागिरीच्या डोंगरावर किल्ला बांधून 
मोगलांची अनेक ठाणी घेतली असा निर्देश क्र. ३६२ मध्ये आढळतो 


या खंडातील पुरवणीत साठम घराण्यातील पुरुषानी पन्हाळा, सातारा, 
परळी इत्यादि किल्ल्यांच्या वेढ्यात जी मर्दुमकी गाजविली तत्संबंधीची पत्रे 
दिली आहेत. 


मराठ्यांच्या इतिहासाच्या मराठी, पोर्तुगीज आणि फारशी साधनांतील ही 
बव्हंशी अप्रकाशित माहिती या खंडाचे हारा सादर करण्यात येत आहे. भावी 
इतिहासकाराना ह्या कच्च्चा दुव्यांचा उपयोग होईल अशी उमेद वाटते. 


झाप्पासाहेब पवार. 


ऋण निर्देश 


हा साधन ग्रंथ तयार फरीत असताना ज्या अनफ लोफांची मदत झालो 
त्यांचा नाम निदेश करणे उचित ठरेल. श्रीयुत वाबासाहेव मोहिते तळवीडफर 
यानी आपल्या घराण्यांचे दप्तर दाखविले आणि त्याचा उपयोग करू दिला. 
त्याचप्रमाणे अनेक घराण्याचे कागदपत्र पहावयास मिळाले. त्या सर्वांचे ऋणी 
आहोत. जुने मोडी कागद वाचण्याच्या कामी आम्हाला श्रीयुत हॅबोरराव 
चिटणीस, करवीर पुराभिलेख संग्रहालयाचे माजी क्युरेटर, श्रीयुत शिदे व त्यांचे 
सहकारी श्रीयुत तोरस्कर यांचे सहाय्य झाले. तळबीड दप्तरातील फारशी 
फर्मानांचा गोषवारा सुप्रसिद्ध इतिहास लेखक आणि फारशी पंडित श्रीयुत सेतु 
माघवराव पगडी यानी करून, दिला. त्याचप्रमाण त्यानी या ग्रंथातील इतर 
मराठी कागद वाचून काही मौळिक सूचना केल्या. तसेच सुप्रसिद्ध इतिहास 
संशोधक आणि इतिहासकार' श्रीयुत वा. सी. बेंद्रे यानीही काही कागदपत्र 
नजरेखालून घातले. या ग्रंथातील पोर्तुगीज कागदपत्रापकी काही पत्र 
Arquivo Portugues. Oriental संपादक डॉ. ए. द. ब्रागांस Ru, यांच्या 
ग्रथातुन घतली असून उरलेली Assentos do Conselho do Estado, 
संपादक डा. पांडुरगराव _पिसुलंकर या ग्रंथातून घतली आहेत. डॉ. aria 
पेररा हे आज ह्यात नाहीत. डॉ. पिसुलंकर यानी आपल्या ग्रंथातील कागदांचा 
अंतर्भाव आम्हाला या ग्रंथात करू दिला याचा खास निर्देश येथे करणे आवश्यक 
आहे. पोर्तुगीज कागदांचे मराठी भाषांतर श्री. स. शं. देसाई यानी केले आहे 


coe, शेवटी, शिवाजी विद्यापिठाच्या इतिहास विभागाचे प्रमुख. डॉ. व. दि. राव 
संशोधन सहँकार्यकर्ते श्री. स. शं. देसाई व संशोधन' सहाय्यक श्रीयुत ज. भा 
पवार यानी या ग्रंथाच्या संपादनाच्या कामी जे परिश्रम घेतले त्याचाही 
उल्लेख करावयास हवा. डॉ. राव यानी कागदपत्रांचा इंग्रजी गोषवारा 
तयार केला. तो सुरूवातीसच क्रमवार दिला आहे. श्रीयुत देसाई आणि 
श्रीयुत पवार यानी छपाईचे सवं काम तर पाहिलेच; शिवाय या ग्रंथाच्या 
सूचिपत्राचे कामही पूरे केले. या सवं लोकानी या कामी जे हादिक सहकार्य 
दिले त्याबद्दल आम्ही त्यांचे आभारी आहोत 


आप्पासाहेब पवार. 


PREFACE 


Tarabai Papers Volume-I contains source material for 
the history of the period ( 1680-1/20). Many documents 
are being published for the first time The most 
important papers come from the records of the Yadav 
family, the members of which played an active part during 
the crucial period of the Maratha War of Independence 
( 1689-1707 ). Among the remaining sources of the material, 
special mention must be made of the Kolhapur Archives; 
Alienation Office, Poona; Saraswati Mahal Library, Tanjore; 
Mackenzie Collection, Fort St. George, Madras; Mahalaxmi 
Papers and the Papers from the Satham family and the 
family of the Mohites of Talbid ( Tarabai was born in 
this family). Marathi translations of the Portuguese docu- 
ments, taken from the “ Arquivo Portugues Oriental” and’ 
“ Assentos do Counselho do Estado” make a substantial 
addition to the source material now available in Marathi. 


It is not possible to describe fully the importance of 
all the papers that are being published here. The. gist of 
the documents is given in the * Summary ’. Incidentally, it 


may be mentioned that the document No. 72 bears 
Tarab १1115 hand-writing. 


A. G. PAWAR 


SUMMARY 


(1) This is an incomplete poem by Vitthaldas. The 
same poet has also written another work entitled ‘ Vidva- 
jjtvan’. The present poem was discovered by Dr. A. G 
Pawar in the Sarasvati Mahal Library at Tanjavar. -. -Its 
Library index number is 2041.4. 


(2) In the poem, there is a graphic description of the 
the Maratha resistance at the time of the siege of Jinji. 
The poem refers to the exploits of Rajaram in facing the 
onslaught of the Moghuls. The names of Ramchandra 


Pant Amatya, Santaji Ghorpade and Dhanaji Jadhav are men- 
tioned in the poem. i 


(2) Kavindra Devdatta, the son of Kavindra Parma» 
nand wrote a Marathi poem in honour tof Tarabai. A 
copy of this. poem was discovered by Shri K. N. Deshpande 
in the historical papers of the Rajopadhye family of Kolhapur. 
He published the same in the Sardesai Smarak Granth in 
1938 (pp. 184-185). Dr. Pawar found another copy of the 
same poem :in the Sardesai Records. This copy is publi- 
shed in the present book as it seems to be a better ver- 
sion of the original. 


Devdatta describes in this poem the plight of the 
Moghul army in the Deccan during the period of Tarabai. 
She led the Maratha state with such an outstanding abi- 
lity that, as the poet describes, the throne of Delhi began 
to totter. The students of Maratha history know very well 
that this was not merely a poetic exaggeration. 


(3) Dr. Pawar found a manuscript entitled : Parshuram 
Gharitra in the Mackenzie Collection at Fort Saint Géorgé, 


९५ Sir we» 
. > “elo Bq , ७ त 
„Madras. It is a historical Poem divided in six chapters 
giving an account of the history of the Marathas UP to the 
death. of: Pes Wa Madhavra 


| L- -Perhaps the anonymus poct 
was a contempora Ty ofM: 
levant to the 


त l 15. book 
1S given 111 thy : In 


Maptcr, the poet says: though 
health 


" 4 to 30 are Talbid Papers relating, to Tapa. 
The. Talbid Daftar Was personally. 5001) by Dr. 
- Members, of the Department of History in the Upi- 
versity, Although SOME of t 


hese Papers were Published by 
thas Ani Aitih 


asik, they are printed here as 

they throw Some light oy, the family history of the great 
queen, : oe की a Oe तरी 
f.: 4-1-1623 

An Adilshah; Order to Shekh Malik of Kolhapur, asking 
him to check “the Miscreants Who had become . disloyal and 
WEEE risitig. against ed aN Dvd iN 
४०. ६. ... a मा Pie - ::- - ,$0-.1._-1626 
ही हा I Grant of - Deshmukhj of Talbid and Baleghat to Sar- 
Dhaji and: Dharoji । 


Mohit 


~ 
० 
ere , ०७०० ति 


-? > 


e at- the request of Shahaji: हु 


$ aait क 1626-27- 
s This 15 a original document „both in Persian. and 
Marathi (in Mo 1 Script) “corroborating the. con 
above... En a [ 


tehts of-the 


Be: 


(3) 


"An Adilshahi order to Siddi Hasan.: the district offi. 
cer of Karad Asking him to hand over the Deshmukh; of 
[arale to ‘nbhaji and Dharoji Mohite 


23-3-162¢ 


An ordei gı anting 360 Bighas al land in different 
villages 10 Sambhaji and Dharoji Mohite. . 


E $ j N १ 


A copy of a letter to Dharoji Mohite highly com 
mending” his Valour on the Battlefield 


10: 24-1-1632 


A copy of an order to Dhar oji and Sambhaji Mohite 


asking them to march ‘immediately against “Magarrao (2) 
yvho was -invading thé state . ' ..' :. -- | J +. 


. s 
का © ७ ००७ ०७ ७ क 


० क॑ 


11: । 23-2-1632 


ee An order from an officer of Talbid to the local. 
officers of. six villages, informing -them ७ the grant of cer. 


p.. - Soe 


tain rights to Dipaji Dharoji, Mohite.. - ivei Ge Cr 


1639-33 
| ५-: ०. 


+. cAn Adilshahi order. to Mir Mohamad, the district 
officer of Karad, referring to. the disturbances at. Karaq, 


(५) 


13 : 29-10-1633 
A Copy 
to be ready with 
reached Burhanpur 


of an Order 


to Dharoji Mohite asking hirn 
his 


army to help the Prince who had 


14 : 26-11-1633 


A copy of an Order (० Dharoji Raje Mo 
him to joi 


hite asking 
n Ambarkhan together with his army. 
15: 


1633 (१ ) 
हित A copy of an order to Sambhaji and Dharoji Mohit 
asang them to join Ambarkh 


an immediately. 


16 : 10-2-1636 
On the Teceipt of information from (Randullakhan 

that Dharoji Mohite displayeg &reat valour on a difficult 

occasion, a robe Onour wag Presented to him. 

17: 30~4~1637 

copy of ६ letter to Dharoji Mohite acknowledging 

the help he gave t Ambar त l 

18: 25-8~1639 
Dharoji Mohite Was ordered to c 

towards the 


Ontribute 86 Hons 
cost of erectin 


BPS NP 
eS 
—— “>+जन-ममपमज»मकन»गानमव- 
l PRI 
_ HER REE 
निति a 


(5) 
19: . व 27-10-1699 
Š A Village Was given tö Dharoji Mohite in 1630 but 
one Sayyad Umar Sayyad Taher misrepresented to the govrn. 
ment and got it transfered to him. On a complaint from 
Dharoji, a royal order Was issued for handing it over to 
Dharoji and Arresting Sayyad Umar. 


20 : 27-6-1645 
One Paroji Kavar created troubles in Dharoji’s area. 
Orders were sued for his immediate arrest, 
2] ; 


~ 


30-8-1645 


On a complaint by Dharoji Mohite that Kalamba 
was attacked and looted by the officers of fort Chandan, the 
Adilshah repremands them and orders the return of the loot. 


22 : 23-7-165) 


A settlement b 


etween Hariprao Sambhaji Mohite and 
Dipaji Dharoji Mohite. 


An order of continuance of five. percent revenue to 
the Mohites. 


ve क . 2-12-1660 


Netaji and Dipaji, the sons of Dharoji Mohite . were 
asked to meet the King as per their desire. 


(6) 
25:-: 28-8-1661 


An Adilshah; order to 
shtre asking hi 


Abdul Mohamad of | Deva ra. 
M to continue the Wutan of Kabji and 
Bahiroji, the sons of S ambhaji Bhosale. 
26 : 


- 13-1-1669 
. A partition Netaji and Dipaji. the Sons 
of Dharoji Mohi hand and Hariprao. Hambj,. 
rao and. Shapkaraji, “the song of Sambhaji. Mohite on 
other. This is the first, q 


the 
ocumenet 
rao, the Maratha Genera 


Which mentions Hanshi. 
l hy name, 

27 : 1000 ( ’) 
BF eis, letter from Hariprao, Hambirrao and Shank araji 
Mohite to Netaji. and: Dipaji Mo iter. referring to the partiis. 


28 : 23-9-| 663 
ose, |] An order from Netaji Palkar adjudicating the parti. 
tion betwee" Netaji Mohite ang Savuji Mohite. This is one 
Of the rare and origina] letters of 


Netaji Palkar. 


E ; | 27-9-1663 

eee " Netaji | Palkar’s | asstiarance | to Netaji Mohite ees 

तत 14-2-1693 
पौ न, A grant from Rajaram to R 

reWard for the s 


akhamaji Mohite as a 
vf services rendered by his. father. Udaji who 
fighting „Shekh 5 Se NT 


was killed ना Nizam: near Vasantgad. 


(È), 


A grant. fro j | ies 
A grant. from: Rajaram:to Kashi.-Ra a 
» BNC nganath 


r : a r red dy 1 ng th f 1 34 P anh h 
Cc SO the € ldes t son of Aur a ng b | 
0 f l ण ‘ ze ) ‘ i 


a Pe 
a b i 
` y 


for the .s 
\uijuddin. (t 


32 : 


was confiscated by Kavi’ Kalash. “be 
Shirkes. ng मल Vitha 


Rajaram rei ar 
nstates a Watan of Vithal N 
ithal Narayan, wł 
« 0४4) whi 
| ० ७ N ch 
र ‘arayan 


had joi ned the 


33: | हि «ei 
RTs Pera Di 
the Viceroy of Goa 1. from Don Rudrig ० जल 
tried to. cross the pie stating Costa 
E errito : u Kaj 

th u ry on Jar 
e Portuguese would maintain ae a >: Caa 
_ i c ८ 
श्र and t eos “2 
Ty to 


capture him. 
34 : 
A letter from the P , .21-6-1689 

ortuguese Viceroy ov = 


* Dalvi” one of the Sa 
rdars of the M 
ह पोत त oghuls, stati 
have no objection to gen pee 
| ४ Carried 


Portugues 
to the Moghuls from .G 
A oa.. fi 
the.: merchants. 1 He refers to profiteering by 
56 | ES ले Bpan | कडन हा Ved 


. ““7० A letter fi 
cr fT t 
Khan, the Sel ol Hie Portuguese Viceroy to Bahad 
vhile | , the route: w i : ८ lad k 
e escaping to ae which Rajaram miglit: ides 
no io; 


(8) 


86: - >" ` 15-8-1690 


A letter from the Portuguese Viceroy Don Miguel 
de Almeida’ to Abdul Raja Khan promising support to the 
Moghul Emperor against Rajaram 


SE Oo 16-1-1691 


A report from the Portuguese Viceroy to the King 
of Portugal giving a detailed report about the Moghul-Maratha 
conflict. The Moghul army was interested in lengthening 
it as they reaped profits out of the, war The Viceroy 
significantly adds:- ‘‘ One should never have faith in the 
Muslims as they do not value their words. ” 


3६:7, ` | 27-3-1691 
A letter from Ramaji Appaji to Sonajirao and 
Chandjirao Arulekar stating that on the recommendation 


of Khem Savant, he would request Ramchandra Pant to 
issue a grant. 


30: - | | 26-7-1691 


A letter from Ramchandra Pant to Girjoji Yadav, 
yegarding his request for the Deshmukhi of Aundh 


ro 


40>. _ .. a OR क्ट 10~901691 


; A sale—deed between Rakhamaji Khando and Kashi 
Rangnath. . 


(9) 


41.9. -7 13-1-1692 - 


; An order from Rajaram to Santàji Ghorpade inform- 
ing him that Girjoji Yadav and his brothers were granted ~ 
the'.Deshmukhi. of -fifty four villages; for the services rendered -- 


since the days of Shivaji the Great. 


न चाक 


.42:. March 1692 . 


A letter from Hindurao Ghorpade to Shankarajj 
Gopal stating that he had transferred to Ranoji Ghorpade 
the Deshmukhi of Indapur. , 


43 : ~ 1111 ~ -- - 21-6-1692 


, An order from Rajaram to Santaji Ghorpade asking 
him to see that the Deshmukhi Watan of twenty three villages 
is handed over to Girjoji Yadav and his brothers. 


44: 9-751692 


C A grant to Santaji Ghorpade for his loyal service 


to ‘Rajaram — : | re 
: १5: . 29-7-1692 
A grant to Santaji Ghorpade for defeating powerful 


Moghu! generals like Shekh Nizam, Sarja Khan etc.. 
46: . | ee 29-8-1692 


Rajaram’s grant to Rudraji Sońaji Salavn’ २.० 


“= 


(णि 


rr 13-9-1692 


An order from Rajaram to Sundar Tukdeo, informing 
him that:out of the Deshmukhi of Karad of Raja Karna, 
the Deshmukhi of Umbraj and Targaon was granted -to 
Girgofi Yadav. 


48: 15-9-1692 
~ A grant from Rajaram to Girjoji Yadav, 


49: क 16-10-1692 
A grant to Rayaji Lingdev. 


"50: -15-2-1693 


A grant from Rajaram to Chandjirao Patankar for 
assisting Santaji Ghorpade with his force. 


x ° 
e ~ 


51: | 9-4-1693 
A letter from Ganoji Kadam Chalkay and Shankaraji 
Vedaji to Senapati ( Santaji Ghorpade ) regarding the Deshmukhi 


.Watan of Indapur. The writers report disturbed conditions 
‘in the area. 


52; °: Re me w tensi 


A grant from Rajaram to Kashi Ranganath Varpe 


for services rendered by the latter during the Moghul siege 
of Panhala. (see No. 31) ae 


(11) 


59:--- 1-1-.1 69 


Aa otdet from Rajaram referring to a grant to the 
Math at Patgaon 2.8 


54: | 23-10-1694 


A Portuguese letter from Conde de Villa Verde 
the Viceroy of Goa to Khem Savant complaining about 
the looting of the Portuguese ships by the. Marathas 


55 : । | 13-11-1694 


> "A etter fiom the Viceroy of Goa ‘to * Rayaji 
Shamrao complaining about the incursions by ‘thé’ Mafatha 
army in Bardesh and hinting that those neighbours who 
did not maintain peaceful relation with the Portuguese 
were destined to be ruined. 


56 : | | 17-11-1694 


The Portuguese Viceroy sends military. assistance to 
the Moghul Subhedar at Phonda. The Viceroy complains 
about the Moghul policy of saving their skin. 


pi 0 TT 111 °° 1:  25-11-1694 


> Charidjirao Aralekar. was. pardoned. for joining : the 
Savants.: -. Hig Watan was also’ given. back to him; and: he 
was asked to rejoin the Maratha forces. 


eo 


oe a ० 
kai w 


(19) 


1 694-95 (१) 
58 : 
hè ‘gh priest Siddha- 
Santaji Ghorpade writes ९ pA ne was discon- 
giri requesting him to continue the farr 


tinued during the disturbances. 


15-6-1695 
59 : 
villa Verde. the Viceroy 
Raghunath, congratula- 
He however complains 


A letter from Conde de 
of Goa to Maratha Officer Ganesh 
ting him on his new appointment. fri 
that Ramchandra es though outwardly ney: wa 
quite the contrary. In spite of this, a5 Rajaram Wanted 
to be friendly with the Portuguese, they would: Beciprocate 
if his navy also reciprocates. 


60 : © 108-1696 


An order from Raja Karna to the officers of 


Umbraj and Targaon asking them ६० hand over the annual 


collection to Girjoji Yadav to whom Rajaram had granted 
the Deshmukhi. 


61; | | 18-9-1696 


, -.. , Proceedings of the Advisory Council of the Viceroy 
of Goa dated 12-9-1696 and the Viceroy’s letter dated 
45-12-1696 describing Maratha attack on a village (Turbhe) 
and the acts of reprisal undertaken by the Portuguese by 
besieging Khanderi, १ > * Ys 


(18) 


62 : 


A memorandum mentioning some interesting details 
about the siege of Jinji, in particular the part played by. 
Raja Karna in this incident. 


63 : After 23-5-1698 


Rajasbai informs Girjoji Yadav of the birth of 
Sambhaji IT For the efforts made by Girjoji in bring- 
ing her safe, she pleaded with Rajaram for Girjoji’s Watan 


and got it sanctioned In the letter Rajasbai sends her 
greetings to Tarabai. 


64 : | 7-6-1698 
On the occassion of the birth of Sambhaji II, 
Rajaram grants a Watan to Girjoji Yadav. The letter 


mentions the birth date of Sambhaji II ( Monday. the 23rd 
May, 1698 ). 


65: . 7-6-1698 


The grant of Deshmukhi of- Umbraj and’ Targaon 
to Girjoji. The rest of the matter is the same as above. 


66:- - 14-7-1698 


Dhanaji Jadhav refers to the grant of Devgaon-dui 
which was transferred by the king from Khandoji Thorat tọ 
Matushri Maikubal | 


(14) 


22-7-1698 
67 : 
| . nj to ‘Raj 
By . making’ false repre oben 
Mahadji Jagdale had secured grant x -i By this order 
were under the Deushmukhi of 0121" 
Rajaram cancels that grant. 


21-8-1698 
68 : l 
tb Girjoji Yadav. 


२ ° l पु ळे * P : hite 
A letter from Burhanji Mo a letter addressed 


requesting him to hand over to Tarabai 
to her by Bimbaji . Palkar. | 


69 : 9-10-1698 


i Hindurao Ghorpade continues the watan ot Dattaji 
Pisal. ( Hindurao 1१ described: here 4 Mamalakatmadar and 
Samasherbahadur ) ह 


70: . 1698-99 


Rajaram acknowledges Piraji Ghatage’s letter of 
welcome, on his return from Carnatic, and informs him 
that the army has been ordered not to trouble atiy one in 
the area. . | ; 


PES 21-2-1699 


Because of. a dispute between Dhanaji. Jadhav and 
Girjoji Yadav’ about the rights of receiving the offerings of 
Pali Yatra (the fair of Khandoba at Pali. near. Umbraj, 


बीर) 


Piprrict Satara) the said offerings were kept with the 
government By this letter Ramchandra Pant informs 
à Girjoji that Tarabai ` would give it to him This. and 
the following letters show that Tarabai had courage ehough 
to give १ decision in favour of Girjoji against Dhanaji 


ee रै पत नि ee म 1: 21-2-1699 


A letter from Tarabai to Girjoji Yadav The 
matter is the same as above The last two words are 
in Tarabai’s handwriting | 


3: 21-2-1699 


A letter from Mahadaji Raje Bhosale ६० Girjoji. The 
matter is the same as in No, 71 


me 7, 1077) 72]-2-1699 


Eg i A ‘letter ftom ‘Khandoji: Karajkar -to Girjofi. -THe 
matter is the same as in No. FH Secs --- ie a 
75: रे, 


; ‘An incomplete letter from Khando . Ballal. and 
.Khando Nibabhode (?) to Girjoji. The matter seems to be 
the same as in No, 71 


~ 


tt) 


17-8-1699 
:16:. `` हि | P 
ar si wee EE ८ Sayyad Ahmad 
Fe Rajaram continues the gran 
Bekhari Pir. 


27~8~1699 
77 : 


| oreshwar for the 
1 Rajaram’s grant to Nilkantb M 


great .work done in building up the Kingdom: 

| js । | 28-9-1 659 
A grant to Babade Bhat Narayan Bhat Thakar. 

| 79 | i 15-10-1699 


| A letter from Satvoji Sap? to Krishnaji Jadhav 


Patil offering to return the latter's farm. 


28-11- 
80 : 11-1699 


Rajaram reinstates Vyankaji Dado and others in 
‘the | deshmukhi watan. Santaji Ghorpade had obtained the 
-wantan by-; making a. false representation > (as alleged in 
the document) to Rajaram about the fidelity of Vyankaji 
Dado and others. 


al: 19-12-1699 


a Parsharam Trimbak informs Vyankaji Kashi that 


‘ Jotaji Krishnaji had sold his deshmukhi -of six villages — 


i Lingo -Bapuji to provide ransom. ५ | 


(1?) 


82 : | 8-1-1700 


Sidoji Ghorpade's grant to Narhar Bhat. 


83 : 25-1-1700 


Mansingrao, the havaldar of Sindhudurg, is ordered 
to come immediately with his men. 


84 : 27-2-1700 


Parashuram ‘Trimbak appreciated in glowing terms 
the resistance given by Gan Savant and his men to 
Aurangzeb when Satara was besieged. 


85: 23-3-1700 


Antonio Louis Gonsalves da Camara Coutinho, the 
Viceroy of Goa, refutes the complaint of Parashuram 
Trimbak about the Portuguese war-ships entering the 
Maratha waters. On the contrary he alleges that the 
Marathas looted the Partuguese ships and demands the 
return of the loot. 


86 : | - 30-3-1700 


Parashuram Trimbak continues the grant of land 
to Yadav Shivdeo. | ke 


87 : 30-4~1700 


The Viceroy of Goa, sympathises with Sayyad 
Ibrahim, the Killedar of Fonda, who was seriously wounded 
in a: battle with Khem Savant. | ene 


(18) 


8-5-17 
88: . 700 


A condolence letter from the Viceroy Mr to 
Basalat Khan on the death of Sayyad Gulam m. 


89 : 18-5-1700 


Viceroy of Goa 


The Promises help to the brother 
of Basalat Kh 


an against Khem Savant. 

१ 90. 18-5-1700 
| The Viceroy Of Goa 

brother of Bas 


alat Khan ahout 
tion for his help. 


informs Isak Katulla the 
the despatch of ammuni- 


91: 21-5-1700 
. ‘The Viceroy of Gog 
the Killedar of Fonda, but ०० 
not help. the Portuguese in. ६ 


ff 1 Khan, 
Otters help to Rasu 
mplains that the Moghuls do 
imes of difficulties. 


92: 28-5-1700 


Omplains to Allavardi Beg 
nat brother of Basalat Khan raised the 
siege of Dicholi Without. 


the knowledge of the Portuguese, 
in spite of the Portuguese were helping him with ammu- 
nition 
93: 


2-6--1700 
. The Vieeroy of Goa complains to Basalat Khan 
about the peace treaty made b 


Y, the Moghuls with Khem 


(19) 


Savan t ७४707: हा PRA of the Portuguese. He 

furt} a 5 t at on i ion would bring disgrace to the 

an ler i ue Moghu Emperor. | 

ity ० 

94. 5-8-1700 
grant to 1 Bhat of the right to collect 

duty at 731820 p and three other places. 

The viceroy Goa asks for the consent of the 

King of portuB ] for the help given to the Moghuls. 


06 . 30-12-1700 
from Shivaji II to Matyaji Ingavalc. 
died on duty at Sajjangad. 


ran oe 
His father 51207 


97 : 19-1-1701 
from the Viceroy of Goa to the King of 
rites about the Arab invasion of Versova 
(about 15 miles from Bombay). The Arabs were defeated 
with heavy 108: He further explains how he followed a 

f helping both sides in the Moghul- Maratha 


doub] lic ० त. 
11. ४803. that the Hindus should be prefered to 
as neighbours. 


the Muslims 


A report 
Portugal. He “ 


14-2-1701 


98 : 
(८८7०५ of Goa informs Basalat Khan of the 


The Vice! f 
Parleys on Moghuls with the Desas who 
Were harassing $ E + 


(20) 


99: - 27-5-1701 


A grant to Turtgiri Gosavi for the expenses of the 
Mounibawa Math at Patgaon. 


100: 23-7-1701 


Shivaji II continues the watan of Turtgiri Gosavi. 


101 : 25-7-1701 


A grant from Shivaji II to Turtgiri Gosavi. 


102 : 30-7-1701 


An order from Shivaji II stating that the deshmukhi 
of Kare belonged to Girjoji Yadav; and that Chandji 
Patankar should not be allowed to create any trouble. 


103 : 2-12-1701 


A letter of instructions from Vasco Fernandes da 
Cezar Menezes to Jose da Silva, an envoy to the Moghul 
Court, instructing him to gain the favours of the Emperor 
. and to see that the Angres, the Siddis and the Koli Raja 
were punished by the Emperor. He has mentioned the 
Angres as the feudatories of the Queen ( Tarabai) of the 
Marathas. 


104 : 1701-02 (१) 


| A letter from Surerao Pisal to Girjoji Yadav 
regarding a dispute about three villages. 


( 21.) 


105 : 4-1-1702 


A letter from the Viceroy of Goa to the King of 
Portugal stating that it was in the interest of the Portu- 
guese to come to terms with the Marathas, as that would 
put an end to the Maratha incursions into the Portuguese 
territory and their attacks on the navy. ' 


106 : 12-1-1702 


Parashuram Pant bestowes a grant upon Har 
Dalvi and his people. 


107 : 13-2-1702 


A letter from the King of Portugal to the Viceroy 
of Goa asking him to continue his policy of keeping the 
Marathas out of war. He, however, did not want to 
make peace with them, so that when an opportunity 
presented itself, the Marathas could be dealt with. 


108 : 13-2 1702 


The King of Portugal orders the Viceroy of Goa 
to help the Moghul Nawab of Fonda against Khem 
Savant Bhosale. 


109 : - 14-2-1702 


A letter from Archbishop Primaz Don Vasco Luiz 
Coutinho on behalf of the Viceroy of Goa to Shivaji II 
stating that the people on the ship sunk near Anjediy 
island would be released. 


(२२) 


25-2-1702 
110: = 

| A letter from Arc 
Coutinho ९० Burhanji 
requesting him to rele 
take shelter in M 


h bishop p 
Mohite j 
ase 

alvan ha 


rimaz Don Wasco o 
az Malvan. 
the Subhedar a had to 
| hich h: 
a Portuguese ship whic eather 
rbour because of bad weather, 


lll: 


23-2-1702 
Parashuram 


Trimbak p 
Dalvi on his fight a 


liments Har 
ratinidhj compliment 
gainst the 


Moghuls. 
112: 


9-3-1709 
A letter 
Coutinho to Burh 


former's letter ( 
for the release 


from Archbish 
anji Mohite 

No. 110 ), TI 
of the ship. He reminds him of the good 
iven to a Maratha ship Which had come to 


P Luiz 
°P Primaz Don oe i 
fi . व Cc c 
relerring to his reply i 
n "ge "७ ७ 

1९ Archbishop agam requ 


113 16-3-1702 
Shivaji II acknowledges the services of Har Dalvi. 

114; 22-3-1702 
An order continuing the grant for religious rites of 

the Mahalaxmi temple, 

115 22-3-1702 


nor of Goa asks Burhanji Mohite 
ip detained at Malvan. In 


` (28) 


Case of non-compliance, he threatens to take retaliatory 


Measures. 
16-4-1702 


116 . 
n agreement recognizing Malji and Tulajoji Patil 


A 
as Patils of of Sonali. 
117 : 18-4-1702 
Piraji Raje Ghatge reinstates Malji and Tulajoji 
Patil as Patils of Sonali. 
118 : 30-6-1702 
A grant from Narso Gaurdeo to Shambhat Pujari. 
119 . 9-7-1702 


The pape! refers to a garden made at the time 


of Tarabai. 
120 : 16-7-1702 
A grant to Har Dalvi who is described as a 


COnunander of 5000 infantry. 


121; 27-7-1702 

A letter from Archbishop Primaz Don Vasco Luiz 
पपा to Khem Savant of Kudal thanking him for the 
Information about the activities of Basroji Ghorpade who 


had captured the officers of Bhimgad. 


(24) 


122 : 31-7-1702 
Ranoji Ghorpade died 


while fighting for his King. 
Shivaji II transfers his grant t 


० his brother Piraji. 


123 : 27-8- 1702 
Shivaji II culogises the 


Services of Har Dalvi 
against the Nevatis (a wild ¢ 


ribe ) at Ratnagiri. 


124 ; 1-10-1702 


A grant from Shivaji गा ty Girjoji Yadav. 


125 : 12-10-1702 


An order from the King of Portugal to the Viceroy 
of Goa asking him 


may spoil the Portuguese- 


126 : 4~11-1702 

-A letter from C 
of Goa to Saif Khan, 
his inability to send assi 
view of the fact that t 
of all the roads leadin 


aetano de Melo-de Castro, the Viceroy 
the Nawab of Belgaum, regretting 
Stance to the Killedar of Fonda, in 
he Marathas were in full control 


४ to Fonda. 
127 : | वन लिट 
A grant from Shivaji 


TRR i IT to Girjoji Yadav for the 
dependants of Arjoji Yadav, the brother of Girjoji, in. 
recognition of Arjoji's Services 


to Shivaji the Great 


a Ae aman च्य 
> FP, 


हि 


(25) 


11-12-1702 


128 . 
10१ of Goa to the 
he Governor of the 
th the Mara- 


carrying on 


A letter from the acting Vice 

King óf Portugal informing him that t 

Orthern area did not enter into a treaty wi 

thas but only signed an armistice. He was 
Parleys behind the back of the Moghuls. 

129 . 14-12-1702 

Viceroy of Goa writes to Hindurao Ghorpade 


provided the Marathas did not harass the 
and did not attack the Portuguese 


The 
accepting amity: 


Portuguese subjects 

Navy, 

130 : 14-12-1702 
viceroy of Goa in a letter to Krishnaji 


The 
Anant ( Sabhas 
Maratha army. 


2 fi ७ 
ad १) refers to a victory won. by the 


131 : 1702 (१) 

132: 1702 
Letters from Piraji and Padaji Yadav indicating | 

the money transaction involved to get the grant ‘of the’ 

Watan. 

133 : 6-1-1703 


ए | A report from the Viceroy of Goa to the King of. 
Portugal, referring tothe attempts of the Marathas “te 


(26) 


र) ie i i ai Conqured by the - Moghuls. The 
i = On good terms with both the sides. 


बेत ५-३-1703 
The Viceroy of ९ 
०५ supplies food-grains to the 
Marathas but complains about the harassment by thc 
soldiers of Sindhudurg. 


139: 7-5-1703 


A grant from रे ; ae 
Khanderao. (As per No. anoji Ghorpade to a 


; f 122 dated 31/7/1702 Ranoji 
Ghorpade died before that date. However this Ranoji may 
be his nephew. ) 


136 : 8-8-1703 


The Viceroy of Goa ises help to Hari Gavas 
Desai against Khem Savant Bhosale i 


137 : 10-9-1703 


m A letter from Antonio de Freire de Andrade, the 
Secretary to the Viceroy of Goa, to Maloji Raje Ghátge 
refusing to concede to his request for a compromise with 
Khem Savant Bhosale, | | | 


138 : 20-9-1703 
क letter from the Secretary to the Viceroy of Goa 


to Burhanji Mohite, the Commander of Shindhudurg. The 
letter shows that the Marathas were insisting that the, 


(27) 


mercantile vessels of the Portuguese coming from the North 
must possess the Maratha passes 


139 : 21-10-1703 


An account of the Deshmukhi of the Yadavas and 
of its partition. 


100. 21-10-1703 


A partition-deed between Narsingrag Yadav and 
Girjoji Yadav 


141: 3-11-1703 


An extract from the Shahu Daftar, Alienation 
Office, Poona. It refers to Pradhan Pant. Kedarji Dhotre 


Hindurao Ghorpade and others 
142 : 11-11-1703 


The officers of Hukeri are informed that Naro 
Mahadeo was looking after the villages given to Piraji 


Ghorpade. 
143 : 28-11-1703 
A grant from Shivaji II to Girjoji Yadav giving 
details of the services rendered by Girjoji and Arjoji to 


the Chhatrapatis 


The grant contains the following historical in- 


formation i— 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


(0) 


(7) 


(8) 


(9) 
(10) 


“Because of 


( 28 ) 


° oe d 
the work done by as 

०1,327 v 
Girjoji in constructing buildings at he ia 
and Pratapgad, Shivaji the Great pr 


d the 
give them the Deshmukhi of Karad an 
Patilki of Govare. 


he ad- 
Kavi Kalash was in sole eee Bee of 
Ministration ( Yekhtiyar) during 
Sambhaji, 
क it 
Matushri Durgabai was in Moghul captivity 


at Daulatabad. Sambhaji sent Girjoji to inquire 
about her safety. 


Shekh Nizam captured Sambhaji and Kavi 
Kalash at Sangameshwar. 


t 
Rajaram was crowned ( Simhasanaroodh ) a 
Raigad. 


huls, 
When Raigad was invested by the arene 
Rajaram left for Pratapgad. क ee 
to get gold and jewellery from Raigad. 


When attacked by the Moghuls at e 
on his way to the Carnatic, 71 हक 
Over jewellery worth lacs to ae 7 e रमत 
to Jinji. Girjoji successfully carrie 


i ade 
Mahadaji Jagdale, the Patil of दा लक नामा 
false representations to Rajaram ar 
the Deshmukhi of Masur. 


The birth of Shivaji II. 


e ७ क r 
In order to make a compromise Ss aes 
Khan, Rajaram sent Raja ae a Wee 
as hostage accompanied by Shankara; 
Sumant and Girjoji Yaday. 


(29) 


(11) After the parleys were over, Girjoji brought 
back safe Raja Karna. 


(12) Girjoji very skillfully took out of Jinji Tarabai, 
Rajasbai, Soirabai and Shivaji II and escorted 
them to Vellore, where Rajaram was camping. 


(13) As Rajasbai was pregnant she was kept at 
Vishalgad. Sambhaji II was born there, 


(14) Rajaram undertook a campaign in Carnatic. 
(15) Ambikabai was born at Vishalgad. 
(16) Rajaram died at Sinhagad 


(17) Shivaji II was enthroned ( Simhasanaro 
at Vishalgad. naroodh ) 


(18) Khando Lingo, the Kulkarni of Khatav, pre- 
tended to be Shivaji, the son of Sambhaji 
and created a stir in the kingdom. 


(19) Aurangzeb captured Panhala. 


144 : 11-12-1703 


A letter from the Viceroy of Goa to the King 
of Portugal stating that the Portuguese had an armistice 
with the Marathas and not a treaty. He adds that the 
armistice would be continued without letting the Moghuls 


know about it. 
145 : 1703 (१) 


An incomplete letter mentioning that Prince 
Kambaksha had sent Vasudee Pant to Girjoji Yaday, 


(30) 


“146: 10-1-1704 

A letter from the King of Portugal to the 
Viceroy of Goa, asking him to maintain good relations 
both with the Marathas and the Moghuls. The King 


refers to the Moghul Emperor as the mighty ruler in 
Asia. 


147 : 18-3-1704 
A letter from the Viceroy of Goa to Shivaji II 


acknowledging the appointment of Shrinivas Madhavrao 


as an officer for Goa Territory and of Sonu Shenvi as 
his deputy. 


148 : 18-3-1704 
The Viceroy of Goa informs the Subhedar of 
Fonda that he would be willing to fight Khem Savant. 


149 : 19-5-1704 
| An order from Shivaji II adjudicating in a dis- 
pute between the claimants to the Siddhagiri Math. 


150 : 12-7-1704 


| The Viceroy of Goa released a few Maratha 
sailors at the request of Burhanji through Kanoji Angre. 
In the letter he has referred to the friendly relations with 


the Angres. .. . 11 = ii 


(31) 


151 : 21-7-1704 


` This paper gives an account of the hereditary 
Watan of a village ( Divec). In it there is a reference 
to the camp of Aurangzeb near Sinhagad and the famine 


that ensued. 


152: 5-9-1704 


This is an extract from the minutes : 
of the Advisory Board of the Viceroy of Goa i ह 
4-9-1704. The Governor of the North informed i 
Viceroy that a Nawab of the Moghul Emperor had told 
him that the Moghuls would help the Portuguese if the 
latter tried to evict the Marathas from Khanderi. The 
Council while appreciating the idea decided to Write to 
the Portuguese Envoy to test the veracity of the informa. 


tion. 


153 : 30-12-1704 


Ramchandra Pant had expressed dissatisfaction at 
the Viceroy’s action in not sending an envoy to the 
Maratha court. In this letter the Viceroy excuses himself 
on the ground that the Maratha King also did not send 
him a letter of welcome on his appointment, He adds 
that the lapse on the part of both of them was perhaps : 
due to their desire to keep the Moghul Emperor in dark 
about: the Maratha-Portuguese friendship... |... | 


. ~ 


154: 30~12~] 704 


A letter from the Viceroy of Goa to Burhan 
Mohite. The. matter is the same as above, : -. " 


($2) 


155: ` 30-1-1705 


Shivaji II exempts from customs duty goods sent 
to the Mounibawa Math. 


156 : ७-6-1705 
The Viceroy of Goa 


, promises help to the Moghuls 
on their conquest of Fonda. 


157: 3-7-1705 
Hindurao Ghorpade’s letter to Girjoji Yadav. 
Rajaram had granted to Hindurao Ghorpade the Sardesh- 
mukhi of the entire kingdom, out of which Hindurao 


granted the Sardeshmukhi of Karad aud Aundh to Girjoji 
Yadav. 


158: 3-7-1705 


Hindurao Ghorpade asks Sidoji Ghorpade to transfer 
to. Girjoji Yadav the Sardeshmukhi of Aundh. | 


159: ७ ओ। |, . . . .. 1705-06. 
शा ‘Hindurao Ghorpade informs the Chhatrapati. of the . 
grant of the Sardeshmukhi. of Karad to Girjoji Yadav. 


160: . 8-7-1705 


| The grant of a village to: the Patgaon: Math. - =. 


(33) 


161 : 9-7-1705 


Hindurao Ghorpade writes about the said grant to 
Turtgiribawa. In this letter he refers to his visit to and 
stay at the Math न 


162 : 3-10-1705 


A letter from the Viceroy of Goa to Shivaji II 
complaining that the Marathas of Khanderi, Underi and 
Malvan were acting almost like pirates near the coast and 
requesting him to control his people. 


163 : 3-10-1705 


A letter from the Viceroy of Goa to Ramchandra- 
pant. The Viceroy of Goa refers to the efforts that 
were made for maintaining good relations between him 


and the Marathas. 


कः 11-10-1705 


A letter from the Viceroy of Goa to Raijada 
Sayyad Kutb-ud-din of the Moghul camp acknowledging 
the thanks of the Emperor for helping the Moghuls 


against: Khem Savant. 
ee ` 2411-1705 
The Viceroy of Goa rejects the plea of Hindurao 


rpade to pardon Khem Savant. He, therefore, did not 
1. the presents sent by Hindurao, but thanked’ him 


for -his sentiments behind it.. 


(3१) 


166 : 9-12-1705 
The Portuguese captured the fort of Dicholi from 


Khem Savant with the hel eee aon. शा 
Savant, and demolished मु elp of Har 


167 : 14-12-1705 


A grant from Shivaji II to Udhav Ganesh Gosavi, 
a grandson of the saint, Eknatha. 


168 : 18-12-1705 


A letter from the Secretary to the Viceroy of 
Goa to Daud Khan, the Subheder of Shivaji’s navy, 
welcoming his decision to attack Khem Savant. 


169 : 1705-06 


Hindurao Ghorpade grants the sardeshmukhi of a 


village to Girjoji Yadav. 


170: 10-1-1706 


A letter from the Secretary to the Viceroy of 
Goa to Govindaji Naik, the Portuguese envoy, at ‘the 
Maratha court, asking him to desjst Parashuram Pant 
Pratindhi from helping Khem Savant. 


171 :. . - 10-1-1706 


A letter from the Secretary to the Viceroy of Goa 
to Hindurgo Ghorpade expressing concern: at the news that 


(35) 


a Maratha detachment was assisting Khem Savant ‘with 
the consent of Tarabai. He wanted to know whether 
Khem Savant had given any promise to Tarabai. He 
warns that Khem Savant was not a reliable person. 


172: 20-3-1706 


The Viceroy allows Ramchandra Pant to buy 
goods from the Portuguese Territory. 


173 : 29-7-1706 


A sale-deed between Bhagvant Malhar and Gopal 
Malhar on one hand and Kashi Rangnath Varpe on the 
_ other. This deed gives interesting information about the 
money lending system. Originally the loan was contracted 
at the time when Shaikh Nizam came to Kolhapur. T 


174: 4-9-1706 


The Secretary to the Viceroy of Goa refuses to 
put before the Viceroy a letter of Ramchandra Pant, as 
in it the Viceroy was not addressed , with the honorific 
titles, generally used for the Asiatic Princes. 


175 : 5-10-1706 
A sale-deed of half of the patilki between 
Shankaraji Bakaji Farjand and Pilaji Jadhav. l 


176 : 23-10-1706 


A statement from Subhanji, Swarupji, Padmoji and 
Padaji Yadav to Dhanaji Jadhav admitting that they had 


(36) 


joined . the Moghuls and had illegally taken possession of 
the deshmukh of Karad 


of  Girjoji Yadav Out of this 
they had sold the deshmukhi of ten villages to Dhanaji 
Jadhav. On being 


reprimanded by Shivaji II, they 
request Dhanaji to hand Over ‘the deshmukhi of the 


villages to Girjoji. They Promise to reimburse Dhanaji for 
the same. 


177 : 23- 10-1706 


A letter similar to the one above to Yasin Khan. 


178: 28-10-1706 
A statement by Subhanji, 
Yadav accepting that no other 


Swarupji and Padmoji 
family had any claim to the Desh 


member of the Yadav 
mukhi of Karad. 


179 ; 28-10-1706 

Subhanji, 

Girjoji Yadav for 
atrapati. 


Swarupji and Padmoji Yadav thank 
securing for them clemency from the 


180 : 


l 706-07 
Dhanaji Jadhav was harassi irjoji Yadav. 
Hindurao Ghorpade asks Dhomaji 111). 


his 1 Trimal to request Tarabai 
to stop ६ harassment, = 


181 : 


1706-07 
Gi ® ee | 
Dhanaji Jule इक refers to the strained relations with 


(37) 


1706-07 (१) 
182 . 


A letter from Girjoji to Santaji Mulik and Yadopant 
im inf bout the activities of 
Asking them to keep him informed abo 


Dhanaji Jadhav. 
183 : 1706-07 (2) 


Description of an attack on Karad by Bahiro Hay 
and Madhavrao. Aid sought from Girjoji. 


184 .- 1706-07 (2) 
Piraji, Narsingrao and Padaji Yadav mention the 

trouble they had to take to get the Deshmukhi Watan. 

185 ; 1706-07 
The details of the possessions of Piraji. Ghorpade, 

Hindurao Ghorpade and Krishnaji Ghorpade. 

186 ; 4-4-1707 
A grant to the officers of Malkapur for the Services 

rendered by them. 

1975. 11-11-1707 


Chhatrapati Shahu promises a grant to Sankaraji 


Yaday for his loyalty. E 


(38) 


188 :' 15-11-1707 
An order from C 


hhatrapati Shahu to Shankaraji 
Yadav granting him the 


Deshmukh; of Karad. 


189 ; 18-11-1707 
Continuance of a grant to the religious place of 

Kadsidheshwar. 

190 ; 91-11-1707 


Chhatrapati Shahu Continues the gtant of Balvant 
Dharmaji Devkate, to whom Rajaram had earlier given 
the grant. 


191; . 1707-08 

A letter from 
Ghatage acknowledgin 
are in Shahu’s hand, 


Chhatrapati Sha 


hu to Piraji Sarjerao 
छ his loyalty. 


The concluding lines 


192 : 1707-08 


The annual grant to the Kadapa Math is continued 


193 : 8-1-1708 
, An order from Shivaji II to Suryaji Ingale of 
Vijaydurg, relieving him of his post and appointing Kas ht 
Rangnath in his place. १ Ag we 


(39) 
$3.17 08 
194. 


७ aek ‘ledges the loyalty a 
C apati Shahu acknow g o 2h | 
M at de Karkhanis of Vishalgad and asks ie 
ahadji Ka | 
to come to meet him. 


= 12-3-1708 
195 : 


A letter from Dom Rudrigo da Costa, the 
Viceroy of Goa to Shivaji II suggesting that the latter 


should send a properly accredited envoy to discuss the 
Peace terms. 

Chhatrapati Shahu continues the grant of Gana 
Sawant, 
197 . 


] 6 ~ 4 = ] 7 0 8 


An order from Chhatrapati Shahu to Maha 


daji 
Bapuji regarding the grants to different officers with Gi 
Pisal. . 


rjoji 


198. -` 27-4-1708 


: The grant of Siddhagirj Math: is” continued, 
199 . 


12-5-1708 


A letter from the Viceroy of Goa to 
- Pandit 


Gangadhar 
Sumant expressing willingness : to Conti 


b 


(40) 


relations with Shivaji II and 


. requesting that a properly 
authorised envoy be sent to discuss the terms of the treaty. 


200 : 14-5-1708 


A letter from the Vicero 


y of Goa to Shivaji II. 
The matter is almos 


t the same as the onc in the above, 


20] : 14-5-1703 


j Jeter from the Viceroy of Goa to Burhanji Mohite 
acknowledging his letter sent with Ahmed Sarang. 


202 : 20-5-1708 
_ A grant from Shivaji II to Taragiri Gosavi at 
the instance of Hindurao Ghorpade. 


203 : 21-5-1708 


The matter is ‘the same as in No. 202 


27-6-1708 


: Chhatrapati Snahy exempts Narsinh 


and Sidram 
. om tax and customs dutie 


: 8, because of the their 
help during the seige of Panhala by the Moghuls. 
ove 14-7-1708 


A etter ‘from’ the Viceroy: of Goa to Ramchandra 


(41) 


k { s ® 
Pant stating that he wished to have unbroken riendship 
with Shivaji. In this letter R ymechandra Pant is Arse 
as the «confident of the mother of Shivaji Raje 


18-7- 
206 : 1708 


A grant from the Moghul Officer of Miraj to 


Shrinivasacharya Sanglikar. 


207 : 28-7-1708 


Chhatrapati Shahu continues the grant of Shamraj 
Bhat, 


208 : 8-8-1708 


An important document giving details of Shahu’s 
letter to the Portuguese Viccroy and the consultations held 
on it. The Portuguese decide to help Shahu. 


209 . 18-8-1708 
A letter from Hindurao Ghorpade to Naro Mahadeo 

Sranting him the Sardeshmukhi of Ajare for the ser ices 

rendered by him from the days of Santaji Ghorpade 

Practically as a member of the family 

210 : 4-11-1708 


Chhatrapati Shahu’s grant of lund to Bahirji Tukoji: 
and Narsoji Firangoji 


(42) 


211: 24-11-1708 


A letter from thc Killedar of Panhala to Sidram., 
Narasinha and Joti Namvanshi informing them that they 
_ were exempted from tax and customs duties. The letter 
mentions that Panhala was besieged by Muijuddin for 
eighteen months, by Bedarbaksa for nineteen months and by 
Aurangazeb for nine months. (see ante No. 204) 


212: 26-4-1709 


An extract from a letter of Nilkanth Balaji about 
the services of Shamji Rangnath Potdar in retaking 
Vishalgad from the Moghuls. 


213: 29-5-1709 


Refers to an agreement relating to the “ Kulkarna”’ 
( office of village Accountant ) of Prabhanvali. 


214: 10-8-1709 


A letter regarding a sale-dééd of a village 
** Kulkarna ”. 


215 : 1709-10 
A paper from the Shahu Daftar ( Alienation office, 


| Poona ) Tt mentions some interesting details of the 
year 1709-10. | 


v 


(43) 


216 : 1709-10 


Another important list from the same Daftar which 
shows how Shahu was consolidating his power and who 
were helping him. 


217: 27-1-1710 


* A grant from Chhatrapati Shahu to Khando 
Ballal, © an ancient servant ”. 


918: 26-2-1710 


A grant from Shivaji II to Ragho Annaji, the 
son and Laxmibai, the widow of Annaji Datto. The 
document mentions that this Watan was formerly given by 
Shivaji the Great to Annaji Datto. 


©) 


219: 2 


An order similar to No. 218 


-2-1710 


220 : 5-3-1710 


A grant to Dadaji Ballal and Pralhad Ballal of 
Prabhanvali in respect of collection of octroi duties. 


221 : 17-5-1710 


A grant to Yadav Shivdeo Nadgauda of a « vegi- 
table garden ” l 


(4१) 


222 : 19-5-1710 


Another grant to Yadav Shivdeo. 


223 : 24-6-1710 


A grant from Shivaji II to the religious place of 
Mauni Baba, a great saint. 


224 : | 28-6-1710 


The paper refers to sell-deeds of a Patilaki-the 
office of village headman. 


225: 4-8-1710 


The above matter is recorded by the officers. 


226 : 4-8-1710 


A Mahajar concerning the above. 


227: 1710 


Pilaji was to pay seven hundred rupees as royalty 
for the document of Patilki. 


228 : 31-12-1710 


A grant from Murarji Shinde to Krishnappa Tima 
Naik Desai. 


| 


(45) 


oR | 1700-10 


Extracts from the Alienation office Daftar. It men- 
tions some important names like Hambirrao Mohite. Nemaji 
Shinde, Parasoji Bhosale. Raibhanaji etc. Tarabai had 14 
Mahals in her personal charge. 


ही 1710 (?) 


The paper mentions certain interesting details of the 
customary practices to be observed at thc time of 
marriages and at other times. by persons belongine ६० 
different castes. Sing 


go 3-1-1711 


An extract from a letter from the Vicerov of Goa 
to the King of Portugal stating that he was unable to send 
reinforcement to Congo, because he was short of men and 
supplies. Moreover, the army of the Queen of the Maratha 
( Rainha de Sivaji) had gathered near the Goa boundary 
Hence he had to be alert for the protection of Goa 


232 : 21-1-1711 


Chhatrapati Shahu’s decision in a case regarding 
Kulkarni rights. (see ante No. 213), 


233 : 2-3-1711 


A document giving information about the levies that 


were newly fixed at Supe. 


Ee a am rae aT a aie aa Ne TT RR cr २2-4० 


(56) 


234 : 24-3-1711 

The Kulkarni rights of a village called Patpanale 
were sold by Bhagwant Malhar to Kashi Ranganath Varpe. 
235 : 28-3-1711 


A grant from Shivaji II to Balkrishna Jotishi. 


236 : 1-4-1711 


A “Letter of Assurance ” ( Abhayapatra ) in respect 
of the Kulkarni rights mentioned in Nos. 213 and 232. 


237 : 18-4-1711 
Chhatrapati Shahu asks Baji Satham to call upon 

him as per his own request. 

238 : 28-4-1711 


An order from Shivaji II to Krishnaji Bhaskar, 
informing him of the grant of agricultural land to 
Chandjirao Arulekar and asking him not to harass the 
latter in respect of the revenue. 


239 : 28-5-1711 
16-5-1712 (१) 


A grant to Chandjirao. 


७7) 


940 : 10-6171 


A grant to Chimnaji, Abaji and Prahlad Ballal 
Shenvi. 


94] : 17-6-1711 


A grant to Antaji Ballal and Gopal Vithal 
Khandekar. | 


242 : 9-12-1711 


The Portuguese Viceroy informs the King of 
Portugal that there was no offer of peace from the 
Angres. 


943 : | 11-12-1711 


At the order of the Chhatrapati ( Shihu), certain 
persons were handcuffed and imprisonéd. 


244 : 1711-12 (१) 


The paper relates to a dispute. ‘Among the events 
méntioned Sarja Khan's fall is also referred ‘to. 


245 : 111-1713 
A letter from the King of Portugal to the Vickföy 
of Goa, acknowledging his letter of 4-12-1710 about the 
war between the Portuguese and Kanoji Angre. The King 
instructs that a peace with the Angres could ‘be ५४४९ 
strictly on the Portuguese terñis. $ oe 


(48) 


" 246: 17-1-1712 


A grant from Shivaji II to Chimnaji Ballal as a 
reward for winning Mahipatgad from Shahu 


247 : 29-1-1712 
A grant of land frorn 


Shivaji II 
Gosavi for his Samadhi. 


tb Satyavratgiri 


248 ; 5-2-1712 
| A grant from Shivaji II 
who had served in the robing 


to Antaji Ganoji Sindi. 
house-hold from the days of Shiv 


department of the royal 
aji the Great. 


249 :. 11-4-1712 

A grant from Shivaji II to Narhari Bhat Dhavali- 
kar. It mentions that Rajaram was at Panhala on 5-3-1699. 
250 : 


22-4-1712 


Vishalgad, Uditsing 
f ‘ Krishnaji Bhaskar 
rom Uditsing. For this he was 


23-4-1712 
The Tijai rights ( one third of the revenue ) of a 
., village of Krishnaji Bhaskar were given to Tarabai and 
were to be collected for her, °" 


(39) 


२5१ : 26-5-1712 
etter from Hindurao Ghorpade to Chenji Chavan 
the honour of using Abdagiri and five Bigha ` 
eeting the expenses thereof. P 


A! 
granting him 
of land ‘for ™ 


25 ७ ` 6 


An order from Ramchandra Pant to the oflice, 
S हि ०» k ७ `S © ` 
Sonali and Yedgaon. asking them to hand over the reven 
f ue 


to Chandjirao Rane. 
254 . 
i 29-6-1719 


: A grant from Shivaji II to Malharji, Hanmaji and 
antaji Mardane. who had served Rajaram and were no, 
१ 


Serving the King. 

255 : त 
TR ae ee son. of Abaji 
Jagdeorao Nimbalkar. ged by 
256 ; | 21-7-1712 
वात seas 11111) of Kolhapur | from 
257 ; | ees 


An adjudication by Shivaji II in favour of Shiv 


(50). 


Bhat. 1६ mentions that Shivaji the Great built Pavangad 


on the hill known 95 Markandeya. 

258 : 3-8-1712 
Shivaji II confirms the Sardeshmukh of Karad and 

Au 


by Hindurao Ghorpade. 
death of Rajaram, the 
rested upon Tarabai and 


entire burden 
Shivaji II. 


9-8-1712 


t Purandar and that 


at the rate of Rs. 313 per thousand 


rupees and Rs, 34 per hundred Mohars. 


260: 19-8-1712 


A grant of land from 
Shankaracharya Ma 


given to Piraji Gh 


Hindurao Ghorpade to 
th. A part of its collection formerly 


atge was also transferred to the Math. 
261 : 29-8-1712 
A grant of land to a few temples. 
The letter bears 


father of Ramchandra Pa 
of Shivaji the Great. 


the seal of Nilkanth Sondeo, the 
nt who died before the coronation 


(51) 


5-9-17 
262 : 12 


After the death of Piraji Ghatge his grants were 
transferred tO his son Ranoji. ( There are five other orders 


Of the same date giving a list of १ large number of 


villages ). 


263 : 28-9-1719 
An order from Shivaji II exempting Dashrath 


Joshirao from customs duty. 


264 : ' 7-10-1712 


Ganoji Kolate and his men were with the Savants. 
They were pardoned and employed under Chandjirao Rane, 
Yet Maloji Bhosale, the Killedar of Gagangad used to 
harass them. Shivaji II orders him not to do so. 


265 : 19-10-1712 


Shivaji II welcomes the Sathams and asks them 
to join Hambirrao Mohite Sarlaskar. 


266 : 5-11-1712 


A letter from the Viceroy of Goa to the King of 
Portugal stating that a treaty with Kanoji Angre was not 
Signed because Angre refused to agree to the Portuguese 


terms, 


(52) 
267 : 23-11-1712 


A grant of land 


to Krishnaji Gosavi for the 
maintenance of the vrindayan 


1 Of his father, Anand Murti. 


268 : 2.-11. 1712 


Hindurao Ghorpade orders the officers of Kolhapur 


to pay the amount of his _ sardeshmukhi rights to his 
agents. 


269 : 29-11-1712 


Shivaji II grants Uchagaon for the maintenance 
of the Mahalaxmi temple, 


270 : | 7-12-1712 


As Uchgaon was granted to the Mahalaxmi 
temple, the officers of Uchagaon were asked to pay its 
revenue to Shambhat Munishwar, the priest of the temple. 


271: 8-12-1712 


A similar order by Chandrasen Jadhav. 


272 : 23-12~1712 


An order from Shivaji II to Khanderao Yadav, 
informing him of the appointment of Rayaji Malhar as 
officer-in-charge of Khandesh and Doulatabad and asking 
him to collect the revenue as per the orders of Rayaji. 


(53) 


an: 27-12-1712 


The Viceroy of Goa informs the King of Portugal 
that the Angres were very powerful on the northern coast 
and that they had defied not only the powers in India 
but also the European powers. It was of no use to 
carry on peace parleys with them. The only way was to 
destroy them fully. > y 


a 1710-12. 


A very important document mentioning the terms 
of agreement between Shahu Chhatrapati and Ramchandra 
Pant. Ramchandra Pant got practically every thing he 
asked for. In addition to Sardeshmukhi and mokasa rights, 
he asked for the Sabnishi and घाट Karkhanishi rights 
of a number of forts. The post of Amatya was to be 
given to his eldest son Bajirao, who was to be paid fifty 
thousand rupees. Ramchandra Pant was to be paid fifty 
thousand rupees for his personal expenses. His second son 
Moreshwar was to be given a saranjam in Bijapur. He 
further demanded that as an elderly person in the State 
and Hukamatpanha he should be in sole charge of the 
administration. 


a 11-1-1713 
Sidoji Hindurao Ghorpade continues the grant of 
Mahalaxmi temple. | 


276 : 27-1-1713 — 


Shivaji II grants land to Ranai Baija, the widow 
of Ramaji Tuwar Desai who died while fighting Udaji 


Katkar. 


(54) 


277: January 1713 


l A letter from the Portuguese Viceroy of Goa to 
the King of Portugal expressing concern about the rising 
power of the Angres. He mentions about the destruc- 
tion of a Portuguese flotila by the Angres and of the 
utter defeat of a Portuguese army which tried to enter 


the territory of the Angres. He refers to the Angres 
as a wealthy and strong enemy. 


278 : 6-2-1713 


५, A grant of land to Kedarji Chavan, the son of 
Abaji Chavan, killed by Jagadeorao Nimbalkar. ( See 


No. 255). 
279 : 12-7-1713 


A grant from Shivaji II to Vithoji Piraji Ghatge. 


280 : 23-9-1713 
A grant from Shivaji II to Chandji Bajirao Rane 

and Sambhaji Balajirao Rane. 

28] : 23-9-1713 


An order from Shivaji II ordering four people to 
serve uuder Chandjirao Arulekar. 


282 : 23-9-1713 


A letter from Shivaji II to Arjoji Kusurkar, 
assuring him safety and asking him to return to Kusur. 


छ 


OTS en 


(55) 


283 : 5-10-1713 


An order from Hambirrao Mohite (Similar to 
Nos. 270 and 27] ). 


284 : 20-11-1713 


The grant of a village from Chhatrapati Shahu to 
Pilaji Jadhav. There is a similar letter of the same date 
giving Nanded to Pilaji Jadhav. (This is the first letter 
in this volume with the seal of Balaji Vishwanath ). 


285 : 1-1-1714 


A letter from Shivaji II to Chandjirao and 
Sambhajirao Arulekar informing them that he had asked 
Ramchandra Pant to order the fortman to return everything 
that was taken from them. 


286 : 17-1-1714 


A letter from the Viceroy of Goa to the King of 
Portugal reporting a great victory over the Angres. He 
complaints that for want of reinforcement he -was not able 
to punish the Angres fully. He bitterly refers to the British 
who were busy at the same time in negotiating a peace 
treaty with the Angres. 


287 : 16-3-1714 


Ramchandra Pant admonishes Chandjirao and 
Kanojirao Rane Arulekar for causing trouble in Tithavali. 


(56) 


288 : 27-3-1714 


_ Sidoji Hindurao Ghorpade hopes that Hiroji, 
Pratapji and Santaji Satham would maintain cordial 


relations with him as they did at the time of his deceased 
father ( Bahirji Ghorpade ). 


289 : 14-6-171-+4 ।!) 
Ramchandra Pant 

Satham to send 

at Ratnagiri. 


; orders Hiroji and Pratapji 
immediately a force to fight the enemy 


290 : 26-6-1714 


A grant from Shivaji II to Nagarabai, the widow 
of Raghunath Narayan ( Hanmante ? ) for the services 


rendered by her husband during the reign of Shivaji the 
Great. 


291 : 2-8-1714 
This is a very important document which shows 
that Shivaji II had to accept the terms dictated by 
Ramchandra Pant and confer upon him certain rights and 
honours. ( This is the last available document of Shivaji II. 


His last published document is dated ] 1/7/1714, Bavada 
Daftar 1, 91.) 


292 : ` 25-9-1714 


Sambhaji II confirms the grant of three mahals 
to Kate, who originally had six makals. But out of them 


(57) 


he gave one to Ramchandra Pant, the husband of ‘his 
daughter Krishnabai and two to his grandson, Moreshwar 
Ramchandra. (This is ‘the first available document of 
Sambhaji II. The first published documont is of 14-10-1714 
Bavada Daftar, I, 99. ) i 


293 : 8-11-1714 


ह Sambhaji Changoji Jadhav is exempted from paying 
taxes for four years for a new market at Nanded establi- 


shed by him. 


294 : 12-11-1714 


An order from Sambhaji II to Shamji Narasinha 
and Gangaji Mahadev the Deshkulkarnis of Panhala rein- 
‘stating them in the Deshkulkarniship of Savardhan which 
was taken by Ramanna Laxman Tarlekar by misrepresent- 
ing to Tarabai and Shivaji II. For making a false case 
Ramanna was fined two hundred and twenty five rupees. 


295 : 11-12-1714 

A letter from the Viceroy of Goa to Ramchandra 
pant referring to a letter of congratulations (for the 
change in Government ) already sent to him. He 
promises friendship and at the same time complains about 
the attitude of the Killedar of Malvan during the period 
‘of the earlier Queen (Tarabai) and hopes that matters 
would improve in the new regime. Ramchandra Pant 
is addressed as the confident of Sambhaji 11. 


296 : 13-1-1715 
A grant from Sambhaji II to Soyarabai, the 


(58) 


widow of Santaji Ghorpade. 
9-1-1715 and 13- 


(‘Two similar letters dated 
1-1715 respectively are also available ). 


ane 17-3-1715 


l A letter from Krishnaji Pandit Pratinidhi to 
Chimnaji Dadaji and Prahlad Ballal acknowledging their 
Patki Watan. 


298 : 29-4-1715 

An extract from a letter 
Cesar de Meneses, the Viceroy of Goa to Joao Gomes 
Febos the Portuguese representative at Surat. He refers 
to the capture of two ships of Surat by the Angres. 
He believes that the port of Surat would be destroyed $f 
the citizens do not complain to the Emperor. He charges 
the Siddis with having an understanding with the Angres. 


from Vasco Fernandes 


299 : 15-5-1715 
A letter from the Viceroy of Goa to the Portuguese 
representative at Surat, stating that if the Siddis had not 
made peace with the Angres at the time of the blockade 
of Kulaba, the blockade would have been successful. 


300 : 15-5-1715 


The Nawab of Kalyan reported to the Moghul 
Emperor that the Portuguese forcibly convert the Muslims 
to Christianity. While refuting this charge, in a letter to 
Dom Diogo Mendes, who was at the Moghul camp, the 
Vicroy of Goa accuses the Nawab of infidelity towards his 


(59) 


master. He further States that because of a peace—treaty 
which the Siddis concluded with the Angres, the latter 
became a menace to the Moghul subjects. 


301 : 10-7-1715 


A grant to „Malgauda and Narasgauda Patil upon 
the nar of their father Jotigauda who was traitor and 
was thercfore beheaded. 


9 छि 
302 : 13-7-1715 


The grant of two villages Kurudu and Uchagaon 
to the Mahalaxmi temple is continued. 


303 : 13-7-1715 


The matter is about the same as in No. 302. 


304 : 15-11-1715 


Lakhamgauda Basav Prabhu Desai, the Nadgauda 
of Hukeri offers his village itatadkesh to Naropant for 


seventy five rupees per annum 
305 : 23-11-1715 

Chhatrapati Shahu continues the grant given to . 
Viroji Mane at Kolhapur. - 


306 : 30-11-1715 


A letter from the Portuguese Viceroy to Joao 


(60) 


Gomes Febos at Surat Wishing that Sardar Ajar Ali Khan 
should plan to punish the Angres, He, however, gives 
warning that the Asiatic people were prone to bribery; 
hence care should be taken to sce that the Angres do not 
win over Ajar Ali Khan by Offering him bribe. 


307 : 16-12-1715 


The Portugucse Viceroy writes to Moti Min Khan, 
the Moghul Subhedar of Konkan, stating the King of 


Portugal was the undisputed master of the Indian Ocean. 
Hence the Portuguese would check the piracy of the Angres. 
He expects the Moghul officers to co-operate because the 
Angres had destroyed the maritime trade of the Moghuls. 


308 : 1715 (?) 
A letter to Subhanrao Hindurao Ghorpade from 


Subhanrao Jadhav. The message seems to be confidential 
as he writes that the former 


written to Ambaji Shitole. 


would know from what is 


309 : 12-1-1716 
A letter from the Portuguese Viceroy to Asidan Ali 
Khan, Commander of the Moghul army, congratulating 
him. on his victory against the rebels and urging upon him 
the need of the total distruction of the Angres. 


310 : 15-2-1716 


Sambhaji II orders Chandjirao Rane to check 
Dattaji Angre who had taken the fortress of Kharepatan 
and who was causing trouble to Gagangad ( Bawada ) 


(61) 


311 : 17-2-1716 


The Viceroy of Goa complains to Ramchandra 
Pant, ह्‌ the confident of Shivaji ” ( Sambhaji II ) about 
the looting of the Portuguese ships by the Marathas of 
Malvan. 


312 : 17-2-1716 


The Killedar of Sindhudurg and one Shriniwas 
Pant had sought and obtained the Permission of the 
Viceroy of Goa to meet him for negotiations. Sambhaji II 
( in the letter he is wrongly addressed as Shivaji ) claimed 
Sindhudurg and objected to the negotiations. While accept- 
ing the claim, the Viceroy offers to send his navy against 
Vijaydurg, if Sambhaji II invested it from land. 


313: 6-3-1716 


Kanoji Angre Sarkhel continues छट grant to 
Mankoji, Hiroji, Bapuji and Pratapji Satham, 


314: 18-3-1716 


A letter from the Viceroy of Goa to the the 
Commander of Bombay, expressing doubt about the efficacy 
of the treaty with the Angres made by the English. He 
points out that the Angres do not act as per the treaty 
and loot the ships carrying the English cartazes. He adds 
that the Portuguese had friendly relations with the Angres 
for eleven years. During this period the Angres prospered by 
carrying on piracy. As the Angres were @ menace to all 
the ships plying on the India Ocean, he had decided to 
punish them. He hopes that the English would co-operate 


with him. 


(62) 


315: 21-3-1716 


A letter from the Viceroy 
Pant acknowledging his letter together with a draft of peace 
treaty signed by Haripant. Bu: as Haripant had no right 


to give the final sanction, he requested Shrinivas Pant to 
send the same to Sambhaji 


of Goa to Shrinivas 


II for his approval. 


316 : 93-3 -1716 
The document referred to in the Jast letter is given 
below. It has been called a treaty between Sambhaji and 


the Portuguese: by the editor of the Arquivo Portugues 
Oriental. 


(1) The Angres had taken Vijaydurg which 
belonged to Sambhaji. To take it back Sambhaji should 
attack the Angres both from land and sea. ‘The Portugese 
would help him with warships. 


(2) The Portuguese ships and property seized by 
the Commander of Malvan should be returned. If the 


Portuguese ships were not there, ships of any other country 


ship of chief justice Domingos Doirados da Oliveira should 
also be returned. 


(3) The Portuguese and the people of Malvan 
could carry on trade with each other. 


(4) The Portuguese ships will carry their cartazes. 


Saf (5) The Portuguese ships should be assured of 
we if they touch any Maratha harbour. The Portuguese 
give reciprocal treatment. 


Po (6) If Sambhaji started war with the Angres, the 
“tuguese would ‘help him with ammunition. 


(7) If Sambhaji started war with Narba Savant 
Kudal, the Portuguese would not help Narba, though 
Was their feudatory. 


of 
he 


t (8) The people of Malvan could sent their ships 
१ the North with the Portuguese flotilla. 


(9) Sambhaji would be allowed to send one ship 
to Basara or Congo to import horses. 


Hari Pant accepted all the terms except one 
concerning the return of the guns. 


317; 17-6-1716 
| A letter from Sambhaji II to Sidoji Hindurao 
Ghorpade granting him the Watan of Chikodi. 


318 ; 2-7-1716 


| Sambhaji गा continues the grant of Jagdeo Korya, 
Whose father Mahaling Korya was killed . by Piraji 


‘ 64) 


319 : 24-7-1716 


Piraji Ghorpade continues the 


Srant, given to Naro 
Mahadeo by Santaji Ghorpade, to Vy 


ankatrao Narayan. 


320 : 26-8-1716 


A grant from Sambhaji II 


to Govind Lingoji 
Ambe and others. 


321: 28-9-1716 


Chhatrapati Shahu gives two horses to Viroji Mane. 


322 : 5-10-1716 

This is an original document. १६ 
34 folios pasted to one another. 
and 64 inches in breadth. 


is a roll of 
It is 673 feet) in length 


This is a partition deed between Swarupji bin 
Piraji Yadav and Girjoji bin Mudhoji Yadav, of their 
deshmukhi of Karad. 


The deed gives the 


following 
the origin of the Watan. 


information about 


The Watan originally belonged to the Yadavas. 


2. During the Adilshahi 
‘Abaji Yadav were en 
Vanagoji Nimbalkar 


Period when Sambhaji and 
joying the Watan, Mudhoji 
rebelled against Bijapur. 


my 


ज " 


en ee no 


(65) 


3. : fi 
On this the Adilshah blamed the Yadavas for 
complicity in the rebellion and confiscated their 
| atan and gave it in succession to the Vazirs, 


Ranadulla Khan and Shahaji. 


4. By right of inheritance it devolved upon Shivaji, 
Sambhaji and Rajaram. 


dae nae SU slid OF Parad a 
This sounds हुक Warupji and Girjoji by aah ie मुतत 

5 a little Strange, because by an affidavit made 
on £5 10 1706 Subhanji, Swarupji. Padmoji and Padaji 
Yadav have confessed that thev hal turned traitors and 
had Joined the Moghuls (No. 176). They have further 
admitted that the entire watan belonged to Girjoji and 
that they had absolutely no share in the watan ( No. 178 
dated 28/10/1706 ). They had unauthorisedly sold a few of 
the villages in Puragana Karad to Dhanaji Jadhav, Yasin 
Khan and to oe By their letters dated 23/10/1706 
( Nos. 170 & 177 ) they have asked the purchasers to give 
them back to Girjoji and have promised to reimburse the 
Purchasers for the same. ) 


This document contains almost all the historical 
information given in the charter granted by | Shivaji It to 
Girjoji on 28/11/1703 ( No. 143 ). Some additional historical 
information contained in the document is :- 


l. Shivaji refused to accept the hereditary right of 
the Yadavas to the watan of Karad. He, however, 
Promised to give to Girjoji the watan asked for, 
in return for the services rendered by himself 


and his brother Arjoji. 


2. Shivaji died soon after the marriage of Rajaram, 


10, 


11, 


12. 


13, 


(66) 


Sambhaji went to Gajapur to give a send-off to 
Akabar. From Gajapur Sambhaji went to Raigad 
and Kabji Bawa was Sent to Panhala. 


Because of the rebellion 
Bawa went to Khelana. 
there. 


of the Shirkes, Kabji 
Sambhaji joincd him 


On his way to Raigad from Khelana. Sambhaji 
halted at Sangameshwar. There he was captured 
by Shekh Nijam. 


When Zulphikhar Khan 
Rajaram fled to Pratapgad, 
Parali and from Parali to Pp 


besieged Raigad, 
from Pratapgad to 
anhala, 


Rajaram sent Girjoji to bring Matushr} Janakibai 
and Shahu Raje from Raigad, 


Hambirarao, Mansingh More, Bahirji Ghorpade, 


Rupaji Bhosale and Khando Ballal joined 
Rajaram on his way to Jinji. 


Tarabai was at Parali when Rajaram died at 
Sinhgad. 
Shivaji II was enthroned ( Rajyasanarooddh ) at 
Vishalgad. 
Parshuram Trimbak 


Was acting as Peshwa at this 
time, later on he w 


48 appointed the pratinidhi. 


The Yadavas took 


the sanad of Karad from 
Aurangajeb. 


Yasin Khan was the faujadar of Karad. 


(67) 


I+. Shahu returned from the Moghul camp and 


resided at Satara. 


15, Sambhaji II took Panhala from Shahu. 


Purdulla Khan defeated an 
d took charge of Karad. 


as been mentioned as a Queen 


d killed Yasin, Khan 


an 


N. B.--Matushri Durgabai h 
of Sambhaji. 


323 . 26-10-1716 
A letter from the King of Portugal to the 

Viceroy of Goa referring to the attack on Surat by 

Dabhade. 

394 . 11-1-1717 
Sambhaji II transfers a grant to Khandoji Desai. 

325 : 24-3-1717 


The Viceroy of Goa promises to help Sambhaji II 


against Narba Savant of Kudal. 


326: 24-4-1717 


Archbishop Dr. Primaz, the Governor of Goa 
reports to the Advisory Council that Pilaji Ghorpade and 
Ramrao, the two Sardars of Shivaji ( Sambhaji 11 ) after 
conquering the territory of Narba Savant had come to the 
border of Goa. The Council asked him to send reinforce- 


Ment to the border area. 


( 68 ) 


327 : 28-4-1717 
The Viceroy of Goa grants shelter at Kumbharjuve 
to Mamghan ( Mahamud Khan!) who had come to take 


possession of Fonda and who was besieged by the 
Marathas. 


328 : १-5~1717 

Sambhaji II asked for the Portuguese help against 
Narba Savant. While placing his request before the 
Advisory Council, the Governor pointed out that Sambhaji 
had asked Kanhoji Angre for help in the campaign. He 
also drew their attention to the depredations by Pilaji 


Ghorpade and Ramrao. The Council adviscd not to send 
help to Sambhaji. 


329 : 6-5-1717 


| A letter from Don Sebastiao, the Governor of Goa 
to Sambhaji II complaining about the looting of the 
Portuguese territory by Ramarao and asking for redress. 


330 : 6-5-1717 
A similar letter to Hindurao Ghorpade. 

331 : 14-6-1717 
A grant from Arnoji Ghorpade to Trimbakji 

Kanoji. 

332 : 


17-6-1717 


Sambhaji II continues the grant of Shivbhat Tase, 


| 


A MY 


(69) 


333 : 
21-6:1717 


A grant from Sambhaji II to Vithoji Piraji Ghatge. 


334 : 
10-7-1717 


A grant from Sambhaii ५३ 
fi : Ji II to Naroji Mujaji Sut 
or constructing palaces at Prasidhagad and Cee as utar 


335: 
22-7-1717 


`~ 


| Sambhaji II confirms the gift of two watans to 
Krishnaji Devaji Janmashtake, by his father-in law, Bhago 
Mahadeo. | > 


336 : 14-10-1717 


Kanhoji Angre orders the people of Mithbav to 
hand over the revenue to Baji Satham to whom the place 


. was granted by Chhatrapati Shahu for coming him after 


leaving off the Savants. 


337 : 27-10-1717 


Sambhaji II confers the grant, made to Janardan 
Narayan by Shivaji the Great, on Timaji Pandit Pradhan 
the nephew of Janardan Narayan. 


338 : 12-11-1717 
A grant from Sambhaji II to Kashibai and. 


(70) 


Yesubai, the widows of Nagan Prabhu Desai who was 
killed in the siege of Kudal by Khem § 


Savant. 


339 : 13-12-1717 
A grant from Sambhaji II to 


Antaji ‘Vrimal. for 
his devoted service to the royal family, 


340: 21-12-1717 
The Viceroy of Goa orders Krishnaji Naik. 
Sardesai of Fonda, to go immediately to Salsete to check the 
invasion of the Marathays. 


34] ; 30-12-1717 


The Viceroy of Goa 


allows 
Salsete to dis 


the Commander of 
band the irregulars, 


342 : 1717 (? ) 

A letter from 
expressing regret for n 
for ten years. 


Hindu rao 


Ghorpade to Girjoji Yadav 
ot being 


in touch with the latter 
the difficulties created 
u and Tarabai ? ) 


343 : 21-1-1718 

A report from the Viceroy of Goa to the King 
of Portugal, giving an account of the defeat of the 
Angres by the Portuguese fleet. 


(71) 
344 : 28-1-1718 


A letter from Sambhaji II to ar Ballal, the 
Kolhapur agent at ondhe. acknowledging the receipt of 
105000 rupees fron the state of Sondhe. 


345 : 15-2-1718 
A letter from the Viceroy of Goa to Fondu S 
Bhosale, the | ardesai of 


avant 
welcome. He Sends 


Kudal acknowledging his letter of 
him ammunition to fight the enemy, 


346 : 13-7-1718 


; ir 
of the paraphernalia of the the a Parent 
and the Ashtapradhans ( eight ministers ) on on of 


j f the : 
the coronation. This Obviously refers to th Practice 
started by the Breat Shivaji, 


21-7-17 18 
347 ; 


Chhatrapati Shahu grants land to Pilaji Jadhav, 


i ferri Same grant), 
( There are nine More letters referring to the Brant ) 


8-12-1718 
348 : 


The Viceroy of Goa requests a op ile 
Bombay to send at least five DIO a ey that Goa 
Portuguese in the Alibag campaign. He 


i i bet 
and Bombay Should have friendship as it was be ween 
Lisbon and London, 


(72) 


अं 19-1-1719 

A report from the Viceroy 
Portugal, summing up the 
relations. 


Of Goa to the King of 
Anglo-Postuguese-Maratha 


l. The Angres got the ammunition from the English 
and used it against the Portuguese. 


2. Later on they turned 


against the English and 
Captured their ships. 


3. The English decided to face them. as the defeat 


from the Angres lowered ‘their prestiege in 
Europe. 


4. The Commander of Bomb 
There was no resistance from the Marathas, 
yet the English did not dare to get in. The 


same Commander went to blockade Kulaba but 
returned unsuccessfully, 


Ay attacked Khanderi, 


5. The Bombay 


Commander asked for the Portuguese 
help. 


6. The Viceroy agreed on the 
English should allow the P 
€ncamp at the fort of Mahim 


condition that the 
ortuguese army to 
n. ` 


The English refused to accept the condition. 


8. The Angres were afraid of the Portuguese power, 


hence they did not dare to take any inimical 
steps. “5 


RN Sn Sf St (Eo, 


(73) 
9. Yet th illing to hel 
e Port e were W! i P the 
English, a the English withdrew without the 
knowledge of the Portuguese. 
10. 


Notwithstanding this the Portuguese gave shelter 
to the English ships in their harbours, 


350: 4417 19 


A government order stating that safe transit be 
allowed to goods taken to Jotiba, an important religious 
place about nine miles from Kolhapur. 


351 : 19-4-1719 


Pratapji Ghorpade fixes revenue rates of Kanegaon 
for five years. 


352 : | 5-10 1719 


A grant to Jivaji Gosavi of the Parasuri Math. 


353 : 3-11-1719 


Fondu Savant Bhosale ही हक De The 
Portuguese help to face Sambhaji l Couneil 
Viceroy put this request before the Advisory Council who 


agreed to give the help. 


4 10-12-1719 
354 ; 


Hindurao Ghorpade appoints Narhari Bhat Sav- 


(74) 


gaonkar as the chief priest of Mahalaxmi of Kolhapur and 
grants him the Chauthai of Saogaon. 


355 : 26-2-1720 
The Viceroy of Goa informs Fondu Savant Bhosale 


that Magi Beg with a few Marathas had invaded Sondhe 
and captured the fort of Samrani. 


356 : 2-3-1720 
The Viceroy of Goa thanks Babu Bhat Bakre for 


informing him ‘about the peace between the Marathas and 
the Sardesai of Kudal. 


357 : 5-3-1720 
The Viceroy of Goa does not expect Magi Beg 
and the Marathas to attack Fonda as the Raja of Sondhe 
had paid them a lakh of rupees for the fort of Samrani. 
He welcomes the suggestion of Fondu Savant for a treaty 
between the latter and the Raja of Sondhe. 


358 ; 3-5-1720 


| During Peshwa Bajirao’s visit, the Math T Tara- 
giri was looted by the army. On a complaint by Taragiri, 
Shahu blames him for not meeting Bajirao. He, however, 


promises that thenceforth he would not be molested by 
the army, 


359 ; | 3-5-1720 


The letter refers to the same matter as in No, 358. 


I 


क “= 


(75) 


360 : 5-8-1720 


rant of Rekhoji Narsoji 


Sambhaji II renews the g 
ces rendered to 


Jadhav given to him by Shivaji II for servi 
Rajaram while he Was at Jinji, and to himself. 


361 : 20-8-1720 

This isa Sanad from Sambhaji II to Girjoji Yadav 
iven to him by Rajaram and Shivaji 
II. It repeats most of what has been mentioned in the 
grant of Shivaji II to Girjoji Yadav, dated 28-11-1703 
( No. 143) and the partition-deed between Swarupji and 


Girjoji dated 5-10-1716 (No. 322). 


confirming the grants 8 


The grant urges upon Shahu to respect the Watans 
of Girjoji. 
362 : 23-9-1720 


Dhondo Bhaskar who had built a fort near Ratna- 
giri on a hill when Vishalgad was captured by [the 
Moghuls and rendered valuable services during this period, 


is rewarded by Sambhaji II. 
363 : 27-9-1720 


Sambhaji II asks Fondu Savant Bhosale, to give to 
Hir Savant six thousand rupees in settlement of the accounts 


(76) 


364 : 1-11-1720 


A grant from Sambhaji II to Husain Khan Panni. 
His brother Dilawarkhan and onc Imukhan died in action. 


365 : 26-11-1720 


Sambhaji II continues the grant of Taragir 
Gosavi. His Math was devastated by the army of Balaji 
Vishwanath (see also Nos. 358 and 359). 


366 : | 29-12-1720 


Raigauda Algauda Patel renounces claim to Desh- 
mukhi of Sangli, Udgaon, Ichalkaranji and Rukadi, in 
favour of Piraji Ghorpade. 


SUPPLEMENT 


367 : 1691-92 


A list of grants given to Hiroji and Bapuji Satham 
for their heroic acts against the Moghuls. 


368 : 25-12-1693 


The Sarpatilki Watan of Mankoji, Hiroji, Bapuji and 
Pratapji Satham is renewed because of the part played by 


them in resisting the Moghuls when Panhala was besieged 
by Muij-ud-din. 


(77) 


369 : 1700, After March 


A grant to the Sathams by Tarabai. She had 
asked Ramchandra Pant to go to Vishalgad. 


370: 25-1-1701 


A grant to Yesoji and Suryaji Satham for their 
valour in resiting the siege by Aurangzeb. 


371 : 26-1-1701 


Yeshwantrao and Suryajii Satham were sent against 
Aurangzeb when the latter had besieged Panhala. 


372 : 26-1-1701 


’ 


A grant to Yeshwantrao and Suryaji Satham for 
their work during the seiges of Satara, Parali and Panhala. 


373 : 8-9-1701 


A grant to Mankoji, Hiroji, Bapuji and Pratapji 
Satham for their exploits during the siege of Panhala. 


374: 11-2-1702 


A similar grant for their services during the siege 
of Vishalgad. 


375 : 13-3-1708 


A letter from Chhatrapati Shahu to Khem Savant 


(78) 


Bhosale Sardesai acknowleding his loyalty, conveyed through 
Vishram Shenavi and Jivaji Shenvi. 


376 : 7-5-1706 
A note stating the contribution of Hiroji, Bapuji 

and Pratapji Satham in helping Girjoji Pisal in the Pra- 

sidhagad campaign. 

377: 14-5-1708 


Ramchandra Pant asks the Sathams to strengthen 
the defences of Kharepatan. 


378 : July-August 1708 


A letter from Hiroji, Bapuji and Pratapji Satham 
to Girjoji Yadav giving an account of their campaign in 
Konkan and asking him to send supplies. 


379 : 18-9-1708 
A grant from Chhatrapati Shahu to Hiroji, Bapuji 
and Pratapji Satham. | 


380 : 1708 


Khando Ballal acknowledges the loyalty of the 
Sathams to Shahu. 


ताराबाई कालीन कागद पत्रे 


ताराबाई कालीन कागदपत्र 


क्रमांक : १ 
| खालील काव्य 'विद्वज्जीवन' ग्रंथाचा कर्ता विठुलदास याने लिहिले. सदर 
ग्रंथ त्याने इ. स. १६६९ साली लिहिला. खालील काव्यामध्ये त्याने जिंजीच्या 


वेढघाचे वर्णन केले आहे. दुर्दैवाने हे काव्य अपुरे आहे. ह्या काव्याचे हस्त- 
लिखित तंजावर येथील सरस्वति ,महाल ग्रंथालयामध्ये असून त्याचा कमांक 


२०४१.४ हा आहे. 
॥ श्री रघुवीर समर्थ ॥ 


agfa आधी गजशुंड तुंडा 

विद्या समुद्रा सुमति प्रचंडा 

निविघ्न ग्रंथि करी कां कवितें 

चाले गिरा हे मजसीं कवितें १ 


आरंभ काळी नमि भारथी हे 

होईल माझी कवि भारथी हे 

हंसा सवि ब्रह्मकुमारी का तू 

अज्ञान देत्यात्मक मारिका तू २ 
यानंतरे वंदिन सद्गुरुसी 

ज्याचे प्रसादे वरी सदगतीसी 

` कृपा करावी कवि हर्षेराया 
वाचे करी स्फूर्ती कवी कराया . ३ 


पूवि सिंवाजि वदला स्वभावे 

तो खेळवी बालक पुत्र मोहे 

राज्याधिकारी सकला महीचा 

हरिल हा भार धराधराचा. | क 


२ ताराबाई कालोन कागदपत्रे 


ते सत्य जालें कविता प्रसंगी 
सव्हारती तांत्र पुढें प्रसंगी 
वदेन ते कोतुक वाग्विलासे 
alt तुम्ही सादर सावकापे 


प्रार्थूनि येसे सकला जिनाला 
आनंदराये मग “डास्त्न केला 
` मानू तका मोथ्य धनं प्रमादे 

, सांगेन कौतूहल स्लोकबंधे 
ज्या रामे अवतार पूर्ण धरिला पोटि सिवाचे पाहा 
आला या करनाटका विधी as चंदी वसे राम हा 
तो जैसा उधीदौ प्रदेसी जठरी लंका fager गिरी 
पृथ्वी माजी विषेश दुर्ग उपमा चंदी नसे दूसरी 


विषेश तांत्र तो हटी 
वसोनी दुर्ग मेहटी 
आलंग चालवि बळे 
दीसे 'जवाप्ति आगळे 


बहुलोक मावळे 

मिळोनी ते भले भले 

उगवले पराक्रमे 

धरूनी धेय वीक्रमे 
युधि घोरपडा करीत रगडा तो कानडा नाइकु 
जोडा या न दिसे उडि पडतसे फौजे महे 'आतुकु 
जता सन्मुख भीम तांत्र मीलणी राहों शके कोण हा 
हाती खर्ग वीराजतो बहिरजि भंगार नाईक हा 


१ प्रश, २ जमासिः ३ आक्तक-= यम. 


५ 


१० 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे 


खर्चासी नाही बहु कष्टताति 
चंदावरा हेजीव नित्य जाती 
कोनेरी पंती बहु ख्याती केली 
खर्ची बहु आणुनी पूरवीली 

वसे दक्षिणेषि बहु पुन्य राषी 
मही नाम साजें महाराज त्यासी 
करी भोग देवेंद्र नाना विलासे 
तसी संपत्ती भोगीतों सावकासें 


बहुत लोक प्रेसिले 

विषेश द्रव्य धाडिले 

करूनी साह्य ये रीती 
बलाढय भाव दावीती 

परंतु ata वीक्रमें - 
वीरश्रीचें“नि सं श्रमे 

अलंग जोर चालीला 
मन्हाष्ट शक्ती मदला 
बहुती जणिते बहु कक्ष केले 
बहुतेक ते लोक युधि नीमाले . 
पडेना पुरी सीणती सर्वे तेथे 
बळे वेढीला दुर्गे चत्वार TH 


मार्गासी चाही आवरोध केला 
नाहीं जवार त्रण घोडीयाला . | 
रात्रीच जाती मग वेटवाला 


धान्या लवणाज्य विविला आणिल ज्याला 


आलंग चाले चनदुर्ग पंथे 
ना इड राखे बहु सीधै तेथे 


११ 


१२ 


१३ 


१४ 


$ ताराबाई कालीन कागदपत्रे 


आहार निद्रा ताजिली तयाने 

तो बैसला केवल सांभिमाने 
भांडी थोर वीशाल दीर्घ उपमां देतां नसे दुसरी 
दारु फार आपार येक समई गोले आलंगे वरी 
मारा थोर कराल घोष उठतां कांपे महीचा सुत 
यौसा दुर्गे वीचीत्र शीवर चना चंदी महा पर्वत 

प्रती योंजीलीं ते आळंगेसी येत्रे 

फीरगी कसे लक्ष लावीत सुत्रे 

उडे कोट भीती बहु मार होतां 

जनीं भावीलें पूर्ण प्राणांत आता 

पडाया आलगवरी सीहु जाळे 

बहु लोक *रुद्रात्मज प्रेरीयेले 

बहु aia सेनेसी होंताची संगु 

जसे भूस्मती आगि मुखी पतंग (गु) 

उठेना आछंगेसी सामर्थ्य गाढे 

बहु धाडीले रामचंद्रासी जोडे 

कस्या पत्रीका लीनता उतरांच्या 

मती उपमे त्या नयेति सुरवरांच्या 


येताना रामराजा तजुंनी वीभवा aia युध्य प्रसंगे 
सेनां गेळी दीशांगी अवचंट उरलो थोडके लोक संगे 
धेये वीये प्रतापा धरूनी मनी पाहा राज चंदीस आला 
मागे त्या रामचंद्रे शीव वरद बले येत्न तो मांडीयेला 
लोकांसी सांगे हीत तो आमात्य 
संपूर्ण देशासि करा निपात 


१ ATMA. 


१७ 


१८ 


२१ 


२२ 


बाराबाई कालीन फागदपत्रे 


करूनि यैसि उदरासी शांती 
ह्या राम फोजा म्हणवा दीगाती 


पाटील सेटे कुणबी जुलाई 
चांभार कुंभार परीट न्हावी 
सोनार कोलि उदिमी फुलारी 
या वेगळे लोक किती बीगारी 


ढालां कटार तरवार आसंख्य भाले 
घोडे बरे जलदे गैसोनिया नीघाले , 
सेना समूह रचला नीचरे समुदा 
देष प्रजा करूनी उन्दस तांब्र बघा 


आनी चार सेना विविधा प्रकारे 
सेनापती दोघ समान वीरे 

संपूर्ण घेति गड देष कोटा 
वीध्वंसीले बहुत लोक अनेक पेटा 


सेनों सहस्त्र दशकेंनीधी मुख संख्या 
दीलीस्वरासी करीती बहु त्रास मुख्या 
ऐकोनीया प्रभुवरे सीव सूत राजें 
पांचारीले निजदला समयास काजे 


जाणोनि केवळ नीदान अमात्य बोले 
ज्याचे प्रताप महीमेस्तव शैन्य चाले 
स्वामीसहित नगरी वीपरीत कालू 
ग्रासीन मी म्हणतसे अवघा भुगोल 
रवाना पुढे तो धनाजी स्व सैन्ये 
बसुसंख्य सेना असे उम्रसेने 


२३ 


२४ 


२५ 


२६ 


२७ 


२८ 


€ ताराबाई कालीन कागदपत्रे 


तया पाटीसी धाविला वीर जाण 
सवे भानु संख्या सहस्त्रा हीस (न ?) २० 


धनाजी पूढे पावला मीव्रतेने 
बहु सूटला धाक त्या तांत्र मेने 
धरीले वळे सी ईम्माईलासो 
करूनी सीमा भेटला त्या प्रभूसी ३० 


क्रमांक : २ 


श्री. कृ. ना. देशपांडे, कोल्हापूर यांना कोल्हापूरच्या राजोपाध्ये घराण्यांत 
कांही ऐतिहासिक कागदपत्र faz>. त्यामध्ये 'शिवभारत' किवा 'अनुपुराण 
ह्याचा कर्ता कवीन्द्र परमानन्द याचा पुत्र देवदन याने रचछेले एक मराठी कवन 
सापडले. श्री. देशपांडे ह्यानी ने सरदेसाई स्मारक ग्रंथामध्ये (पृ. १८४-१८५) 
प्रसिद्ध केले आहे. त्याचीच प्रत सरदेसाई यांच्या कागदपत्रांत शिवाजी 


विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ आप्पासाहेब पवार यांना मिळाली. ती ख लीं 
दिली आहे. 


॥ श्री गोविदो जयति n 


तुळजा प्रसन्न झाली 

पातशाही हाती आली 

जय लक्ष्मी माळ घाली 

शिवाजीस आदरे १ 


रामराणी खुशहाल 
दत्त कवीसही निहाल 
लोपलाहे कलिकाल 


कीति चंद्रिका भरे 


ताराबाई area कागदपत्रे 


उभारिता भुजदंड 
रूम शाम दता दंड 


तपती प्रतापचंड 
धाके दिल्ली आगरे 


जगीं शिवराज्य नांदे 

क्ष (मा) सिंधु यशें कोदे 
द्विज कुलही विनोदे 
होती वाद्य सुस्वरे 


रामराणी बखताची 
वेळ आली तखताची 


जय छक्ष्मी पहा साची 
करी मंगल आरती 


दत्त कवि वर्णी राज 
अंगणी झुलती गज 


दरबारी जयध्वज 
तकटी उभारती 


काही मांडतां निदान. 
अंबा देते वरदान 

क ता लेसदा हेमदाने 
संकटे निवारती 


शिवराजा महीपति 
झाला जगी ....:: पति 


रणरंगी दिल्लीपति 
पातशाह हारती 


५ 


तारावाई कालीन कागदप 


दुंदुभीच्या भभकारे 
चकित होय लंकेश 
भीती सकल नरेश 
सर्व मही चोपली 


गलबला खड्गकाला 
चोहूकडे मुंडमाला 
महादेव घाली गळा 
धूलि wat ठेपली 


दिल्ली झाली दीनवाणी 
दील्लीशाचे गेले पाणी 
ताराबाई रामराणी 
भद्रकाली कोपली 


जाणा तुम्ही आजी साची 
आज्ञा झाली शंकराची 
सवं सेना दिल्लीदाची 
अंतकास वोपली 


ताराबाईच्या Tae 
दिल्लीपतीची तखते 

खचो लागलीं तें विभतें 
कुराणें (ही) . . . खंडलीं 
बजीरांस झोडि जे ते 
मुगलांस तोडि जे ते 
मशीदींस फोडि जे ते 
म्लेछ we दंडिळी 


११ 


१२ 


१२ 


१४ 


ताराबाई कालीत कागदपत्रे 


उमराव दस्त झाले 

देव द्विजां बकसिले 
दिगंतीं ती कीति चाले 
यशें जगं मंडिलीं 

फिटे हिदुची शिराणी 
सुटे द्विजांची . . . . 
जयवंत रामराणी 

पहा महि मंडळी 
दुंदुभी होती भीषण 
भांबावला विभीषण 
आरंभिली प्रतिक्षण 
पुष्प वृष्टि अमरीं 
ज्या नगरी सुखें नाचे हर 
दिल्लीशावरि कहर 
होता रामराणीची नजर 
जहराची लहरी 
रामराणी कोपतांच 
दिल्लीशा .... 
भूतनाथ करी नाच 
संगरी चहूंकडे 
मूगुलांचा क्षय घडे 
रुधिराचे होती सडे 
धडावरी धड पडे 

भूत मंडळीं जुडे. 
शैरवांचा समुदाय 
सरजाची कीर्ति होय _ 


१५ 


१६ 


१७ 


१८ 


१९ 


ताराबाई कालीन कागदपत्र 


वेताळही सुखें धाय 
वाजवीत चौघडे 
हांसतसे भद्रकाली 
योगिनी तों देती टाळी 
निरंतर युद्ध काळीं 
दत्त कौतुकी बुडे 
कीर्ती वल्ली सरजाची 
जगतींत दाटे त्याची 
ज्याला भुज प्रतापाची 
दिगंतरी भरली 


धाक ती दिगंत करी 
mima परोपरी 
सागरानेंही लहरी 
aaefa धरिली 


असी धिग रामराणी 
नाचतसे वेभवानी 
मूतिमंत हे भवानी 

जगीं अवतरली 
मानहानी दिल्लींद्राची 
सभा हासते इंद्राची 
आजिकाल कवीद्राची 
wa चिता हारली 
निरंतर चाल केली 
पातशाही तळा नेली 
दिल्लीचीही लज्जा गेली 
म्लेंछ गवण (?) गळाला 


२१ 


२२ 


२३ 


२४ 


२५ 


१६ 


२७ 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे 


आतां तरी तुम्ही जाणा 
निज हीत मनी आणा 
मनो भावे करा आणा 
न लागतां पळाला 


सांडूनी दुरभिमान 

मनीं धरा साम (समा ? ) दान 
दावा आपला इमान 

सोडून द्या कुचाला 


रामराणी भद्रकाली 
रणरंगी क्रुद्ध झाली 
प्रलयाची वेळ आली 
मुगल हो सांभाळा 


॥ अध्याय तिसरा ॥ 


परंपरा पुरुष या भिधानी 
भोगीत आले कुरु राजधानी 
सामान्य सौख्यें जनवतंताहे 
पाहे कळिधर्म तया न साहे 


११ 


२८ 


xS 


फोट सेंट जॉर्ज (मद्रास) येथील “ मॅकेन्झी कलेक्शन ' मध्यें डॉ. आप्पासाहेब 
पवार यान! ' परशुराम चरित्र ' नांवाचे ऐतिहासिक काव्य सापडले. या काव्याचे 
सहा अध्याय आहेत. त्यांत थोरल्या माधदराव पेशव्याच्या मत्युपर्यवच्या घटनांचा 
उल्लेख आहे. कवि माधवरावांचा समकालीन असावा असे वाटते. सदर काव्यातून 
आमच्या प्रस्तुत ग्रंथाच्या विषयास संबंधीत असलेले श्लोक येथे घेतले आहित. 


१२ 


ताराबाई कालीन कागदपत्रं 


पाछा पदीं वर्तेत वर्तमानी 
शाहजां सुधी वणिति छोकवाणी 
चौघे तनुज्यांत माहा प्रतापी 
औरंगजेब्राख्यनि उग्र कोपी 


त्याचे शरीरीं कळि व्याप्त जाळा 
धरि पित्या कोंडनि घात केला 
पाछापदीं वर्तेन राष्ट्र व्यापी 
वर्णाश्रमा चार समग्र लोपी 


ऐसा आलमगीर कुर यवना प्राबल्य त्या आश्रयं 
देवागार अनेक दिव्य रचना विध्वंसिलीं आळयें 


तेथें आकृति शून्यकार मसदी केल्याभिमानी खळे 
हिंदु माल तयांसि धमंछळना म्लेंछत्व देती बळें 


नाना क्षेत्र आगाध तीर्थ महिमा तात्काळ देती फळें 
तेथे धेनु अनेक दुष्ट वधिती दुर्गंध केली जळें 
नाना व्यक्ति प्रसिद्ध लिंग प्रतिमा भंगोनी केल्या शिळा 
वृती ब्राम्हण भ्रष्ट दुष्ट दमिती arga गेली कळा 


गैसे सर्व अनेक पूव जलधी पासोनी देशावधी 
ऊदीचि गिरि हिम पर्वत दरी पंज्याव यांचै नदी 
छाहोरादिक सिंधुसागर तिरा व्यापी प्रतीची दिशा 
ऐसा उत्तर नमंदा परतिरा भोगीत तो पाशा 


दिदा परचम सागरा परतीरा हवसान मक्का असे 
त्यापुढे गिरि पर्वतांतर दरी देत्यांश तीं मानुषे 


तहेशी हबसी धरोनि यवनी नौकांतरीं आणिले 


Hit अपूर्व शूर म्हणुनि सौदागरीं ग्राहिलें 


G 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे 


त्यांतुनी मग नाम याकुद असा देवागळा उटिला 
नौका ter सजैनिदण दिशां सिंधु तिरा पातला 
येतां राजपुरीस जीणे नगरी बेटांतरी जंजिरा 

तेथें राहुनि दुर्गे थोर रचिला विख्यात देशांतरा 

तो माहांशूर कोकणाधिश बळी आकांत जाला जना 
नौका थोर लघु समुद्र फिरणें प्राबल्य दुर्वासना 


ऐसा सुरत काळिकोट नगरा पर्यंत धांवे सदां 
नाना ग्राम उपप्लवोनि हरिल्या लोकांचिया संपदा 


ऐसे we बलिष्ट हिंदु गणना तृणा परि मानिती 
राजे दक्षणा देश रक्षणा यथा शकत्या करूं भाविती 
त्यांते आलमगीर वस्य करणें ईछा धरी मानसे 
भावी धर्म विनास जाणुनि सुरां इंद्रादि चिता वसे 
चौथें an निशित्ध अंत कळिचें भावी घडे भोगणे 
तें हा काळ अकाळ कृत्य कळिचें सत्कर्म उछेदणें ` 
सत्ता ब्रम्ह बळिष्ट जाउनि मही दुष्टां न शिक्षा घडे 
या कार्यासि विचार सार करणें ऐसें पडे सांकडे 


ते काळीं विर विक्रमें स्वस्मरणें प्रार्थी सुरेशादरें 
मत्कर्मे शक देश दक्षिणा दिशा संकालिली उत्तरे 


त्या योगासि अपाय कृत्य कळिचें तें राहिलें मानसी _ 


दृष्टा शिक्षुनि धर्म रक्षण तरी आज्ञा समर्पी शिशी 


ऐकोनी उभयानकुळ मधवा हर्षेव देहें करीं 
त्यागोनी सुरधाम विक्रम धरे प्राकृत देहा धरी 
शाहाजी युग क्षेत्रि क्षत्र उदरी प्रत्यक्ष जन्मे निधी. 
शंभू झैक्ति उपासना शिव प्रभु विख्यात देशावधी 
देवागार द्विजादि तीर्थ महिमा धर्माकुराचें अळें 
तों हा दक्षण देश रक्षण करी राजा शिवाजी बळें 


१२ 


१० 


११ 


१२ 


१२ 


१४ 


ताराबाई कालीन कागदपत्र 


पाळी निर्मुनि दुर्ग रचना सेवा प्रजा सर्वही 
रेवा दक्षण सेतु सागर थिमा स्ववस्य केली मही 


देशीं भार्गव क्षेत्र सागर तिरी नाना स्थळें योजुनी 
बांधी दुर्ग अनेक डोंगर शिरी az बळ पाहुनी 
ज्याहाजें अरमार भार जळधी दृप्टांसी शिक्षा करी 
बारा मावळ देश पर्वत दरी बांधोनि किल्ले गिरी 


येसा पूर्ण प्रताप म्लंछ दमनी विख्यात जाळा जगो 
शीवाजी नरनाथ क्षत्रपति हा स्वतंत्र सन्मारगी 

या कीति अर्वरगजेव श्रवणीं जाता विचारीं पढें 
करणे वस्य म्हणोनि यत्न रचिळे तो योगही नाघड 
तेव्हां आलमगीर दक्षण दिशे केळी चढाई वळ 
रोहिले मोगल जाट fag नृपती आलीं असंख्या दळ 
आनागुंदी पतीकडील यवनी पुर्वी लघु पातशा 
स्थाने सान स्वदेश भोगिति सुखें त्याला धरी शानशा 
शेना स्वल्प परि माहाशर नरं राजा शिवाजी लढे 
संधी पाहुनि यावनि महाय atta मागे पुढे 

यसा काळ कितेक सख्य विरुधे वाधिक्ये जाळी दशा 
राजा नीधन पावल्यावरि पुढे देशीं स्थिरे पातशा 


होता तो शिव भुपती शिव पुढें उद्याम कर्मोपरी 
संभाजी शिव सुत रक्षण करी विख्यात सर्वो परी 


पाछा पासोनी मंत्र शास्त्र कबजी आला नृपा आश्रये 


संभाजीवर AAA पडतां दुर्बधी जाला स्वयें | 


मंत्री मुख्य करुनि तोचि कवजी होणार इच्छा हरी 
राजा आप स्वकिये बोध करिती चितीं धरीना करीं 
येवोनी मग सैन्य यावनी नृपा वेढोनि घेती बळे 


राजा दस्त करोनी नीघती जयें पाछा असे ज्या स्छळें : 


१४ 


os 


१६ 


१७ 


१८ 


१९ 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे 


षाहोनी नृप मुतिमंत पुतळा पाछा वपे कौतुकी 
संभाजी तुज योग्य यावनि दशा होवोनि होणें स्वकीं 
ते काळीं नृप धौर्यं आणूनि वदे कन्यापिसी पातशा 
केल्या जावई वाक्य मान्य करणें होणार हो कां दशा 


aa लोक विरुत्ध वाक्य श्रवणीं कोपोनि शिक्षा वदे 
काढा नेत्र निशिध दूर करणें अद्यापि बोले मदें 
ऐकोनी यवनी अपाय नयनी तात्काळ केला सुरी 
पाछा पुत्रि विचित्र नृप श्रवणीं भार्ताभिलाषा घरी 


राजा नष्ट अरिष्ट योग घडला दुर्गादि नाना स्थळे 
घेती म्लेंछ समग्र देश हबसी प्राबल्य जालें बळे 
राजाराम विदेश दक्षण दिशें चंदावरी राहिला 
रोगें क्षीण परंतु FRA बळें तारामती रक्षिला 
ताराबाई धौयंपुरुषा शूरत्व आणि बळें 

- घेवोनी नृप राम स्वामि सह तेजे प्राप्त जाली दळे 
छंघोनी परदेश Sin स्छळें क्रुष्णा नदीचे तिरी 
सातारा गड रक्षिला स्वकिजनी जावोनि बैसे शिरीं 


१५ 


२१ 


२२ 


२३ 


२४ 


तारा रक्षी सतारा अवघड शिखरा लाविकाशा फरावरा 
पाछा केला नगारा सह दळ निकरा येऊनी घाली घेरा 
केले नाना उपाया न दिसत जया सोडि आशाभिमानी 
जेजे किल्ले न आले वगळुनि तयां जात पाछा निदानी 


>< x x 


कसबा शिधु तिरीं श्रीवर्धनपुरी विख्यात देशांतरी 
सुभा राजपुरी प्रमुख पदवी महाल पंचावरी 
देसाईवर बिप्र प्रौढ सुकुली विद्या कळा लेखकी 


बाळाजी नर दिश्वनाथ सुत तो नानाख्य हे लौकिकी os ॒ 


१६ 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे 


तेथे अंश प्रकाश बुत्धी करुनी तात्काळ कार्या घडे 
तद्यंशी मम अंश देहे धरणे म्लेंच्छत्व यावत्‌ बुडे 

दुष्टांनिग्रह कार्य सर्व करणे सद्रक्षणें प्राक्रमीं हि 
इंद्रा स्वच्छ समग्र कार्य घडलें जावें सुखें स्वा 


* 


घेवोनी अभया सुरेइवरपुरीं हर्ष विलासा करी 
पाछाचे कृतकार्य सर्वं घडले कन्या विशोका करी 
संभाजी नरनाथ नाश तरी त्या वंशी पहा शोधुनी 
केसा हो परि अंक पुत्र करणें कीति प्रकाशे जनी 
राजा शाहु हरांश शंभु नृपती क्षेत्रोदरीं जन्मला 
ह्याचा शोध करोनी यावनपती पुत्रिपती दीधला 
तीणे पालन लाळनादि करुनी लग्नासि केले विधी 
देवानूकुळ भाग्य काळ उदई गांभीर्य जाला सुधी 


पाछासुता शाहुसि पुत्र मानी 
म्हणे तुते दईन राजधानी 
प्रार्थी पित्या नातु प्रबुत्ध झाला 
देई बिदा दक्षण भुपतीला 

तो सित्ध सावृद्य प्रबुत्ध मुर्ती 
चिन्हें म्हणें होईल चक्रवर्ती 
जावें मुखें दक्षण देश भोगी 
विप्रानुकुळें चिर राज योगी 
द्यावी समृत्धी शुर सौनिकांतें 
विदा करावें नृप बालकातें 


# मूळ हस्तलिखितात ४३ वा सट; मूळ हस्तलिखितात ४३ वा झोक नाही. 


४२ 


४६ 


४७ 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे 


त्या संधि रोगादित पातशाला 
काळें वयें नाश देहांत जाला 
पुत्र त्रई बादरशामिधानी 
सन्नीध होता पित राव खानी 
तेणें स्वकी सैन्य श्रां già 
घेऊनि पंथा क्रमि-उत्तरातें 
येकापुरी वेरूळ नाम ज्याचे 
सन्नीध राजे स्छछ यावनाचें 
तेथे भुगभि धरि पातशाला 
लंघीत तापी नदि नमंदेला 


मुख्य स्छळीं जाऊनि राजधानी 
समग्र व्यापीत म्हणे भिमानी 
पिता नीमाला कुर भातु जाला 
दिल्लीस बंधु धरिती बळाला 
पाछा सुता जाणुनि वीरूधाते 
शाहसि आज्ञापित दक्षणे ते 
ठेवी शिरीं हात म्हणे सुपुत्रा 
स्नेहा न टाकी जसि मानि मात्रा 
देवोनि स्वत्यैर्धन शेवकातें 
जावें म्हणे देव धरील हातें 
आज्ञा पुसे agit तो निघाला 
कष्टें स्वदेशासि प्रसिध जाला 
श्री भार्गवातुग्रह fH वाणी 
तो योग उद्योग नसे पुराणी 
अंशे उदे भास दिशा प्रतीची 
दशा स्तयेथोनिच यावनाची 


१७ 


४८ 


४९ 


५० 


५१ 


५२ 


५२३ 


५४ 


१८ 


ताराबाई कालोन कागदपत्रे 


श्रीमंतोत्कर्षय ग्रंथे त्रितीयाध्याय सांप्रतं 


कलिक्लेश प्रजानर्थाद्िलोक्य ममरेश्वर ५५ 
प्रथितः भागंवेंद्रस्य मभयं प्राप्तितं अपात्‌ 
TAM दुर्लभः प्रोत्कं सुलभं श्राव्य पाटको ५६ 


एवं श्रीमंतोत्कषं त्रितीयाध्यायः 


U अध्याय चार ॥ 
>< Xx x 
शैह्याद्रि पृष्टिवरि पर्वतानि 


किल्ला सातारा गड राजधानी 
तारामती मुख्य पदाधिकारी 
शेनापती जाधव कारभारी ६ 


देहांत जाला यवनाधिशाला 

शेना क्रमी देश दिशोतरेला 

ऐकोनि तारा स्वकि शूर भारा 

म्हणें धरा फौज करा नगारा ७ 
त्या संधी श्री भार्गव अंशधारी 

बाळाजि नावाख्य पडे विचारी 

स्वातंत्र भोगूं जरि हे धरत्री 

पुर्वी दिल्ही दान द्विजेभ्य पात्री ८ 


दिल्हे स्वदतासि नये स्विकार 

निमित्य अन्याश्रित हें विचारू 

कर्णे स्वयें सर्व मनी प्रतिज्ञा 

राजा असें अन्य जनासि संज्ञा ९ 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे l १९ 


या निश्चय येऊनि राजधामी 

दावी सभा चातुरि सर्वकामी 

संतोष शेनापतिच्या मनातें 

समीप ठेवी गुण सागरातें १० 


पुढें चढे शुक्लकळा शशीतें 
तैसी दशा प्राप्त द्विजोत्तमातें 
दुष्टांसि शिक्षा क्रम अंशधारी 
येथोनि जाले द्विज देह धारी ११ 
राजा शाहु समग्र यावनि विधी भीमा नदीचे तिरीं 
शेना स्वल्प समीप जाणुनि मनें तारा विचारा करी 
आहे कीं cafe राजबीज प्रतिमा सित्धांत याचा करा 
आणा जाधवराव निश्चय खरा खोटा तरी जा धरा १२ 


होता आज्ञा प्रतिज्ञा करूनि चमुपति सित्थ जाला त्वरेने | 

कर्णे सित्धांत होणें म्हणूनि निजाना घेतले साक्षपाने 

संगे बाळाजि नाना हयगज रचना शूरवीरीं मिळोनी 

आले भीमा तीरा तें हतगत प्रभृतें प्रीथ पाहों म्हणोनि १३ 


होता प्रत्यक्ष भेटी तनुघन भृकुटी रक्त चाकर्ण दृष्टी 

नासाग्रं संललाटी रधर हनुवटी चारूजं कबुकंटी 

वाणी माधुर्य माने प्रहसित वदने राजचिन्हें प्रभुळा _ 

पाहोनि स्वात्मिकांला स्वकि नूप गमला निश्चयो सित्ध जाला १४ 
त्यासंधी साम्यकर्णे बहुगुण प्रविणे यन्‌ नानाख्य त्याणें | 

नाना शाब्दे बोधें TT मन हरणें जाधवा सख्य होणे 

जैसे केले उपाया करूनि शुभजया घेउनी dea भारा . 

हर्षे केला नगारा सहित नुपवरा पातले श्री सतारा : १५ 
आला राजा ग्रहाते विभुषित सुत्कें पातले स॒वे भेटी: : 

तारा सारा विचारा करूनि नृपवरा स्छापिला राज्यं पोटी 


. २० 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे 
अप्टे स्वेधिकारी नरपति स्वणिरी गोभला छत्रधारी 
जैसा तेजे तमारी प्रतिदिन प्रसरी मन्य संभार भारी 


देशीं म्लेंछां विशेषी भय मनि भरळें कंपजाला तयातें 
पत्रे दिल्लीस गेळीं faafaa वकिली विस्मषो cand 


जाणें स्वात्मीक किंवा fara मनि वरो दृश्यता हे स्वभावे 


प्रेरी पत्रा वकिलां स्वकि तरि समई स्वेदळे सात्ध व्हावे 


ते काळीं नृपती म्हणे पदपती सर्वे विचारा करा 
जाणें दुर्गम दुर देश विषमीं निःसंग दिल्लीपुरा 
नाहीं देश समृद्रि द्रव्य बलपान हे कार्य केसें घडे 
नोहे उत्तर सर्व स्तब्ध बसले राजा विचारीं पडे 
पाहोनी सकळां सचित विकळा बाळाजीनाना वदे 
स्वामी कल्पतरूस गुण शिरसा का न्यन्यता संपदे 
आज्ञा मात्र शिरीं समग्र श्रिहरीं कर्ताभिमानी स्वये 
जातो दिल्लीसि सर्वकार्य करतों स्वामी क्रुपे निश्चये 


असे वाक्य गंभीर धीर समई ऐकोनि राजा म्हणे 

शेना साधन द्रव्य कोश समृधि कर्त्यासि नाहीं उणे 

हर्षे हस्त उदार सादर सभा होवोनि ठेवी शिरीं 
बाळाजी तुज योग्य मुख्य पदनी पंतप्रधानीं करीं 

x x x | 

मिरवत गजरी नीघती शस्त्रधारी 

आझे बाळाजीनाना नमि नृप चरणा प्रार्थुनी पुत्र दोन्ही 
बाजी बंधु चिमाजी नरमणि उभयां ठेविले सन्निधानी 


शेना' साधुनि संगे क्रमित लगबगे पावले जैपुराते 
राजा जैसिंग सात्धे प्रहषित अभयें भेटले पातशातें 
तेणें बाळाजिनाना बहुगुण सगुणा पाहुनी प्रीय मानी 
सांगे कार्ये तयाते निशिदिन जपुनी रक्षिली सावधान 


१६ 


१७ 


१८ 


१९ 


२० 


२१ 


२२ 


०१//// if, LES | ra. 
> a be) Wos, bp i bs | 


17 Wh lm“; E Cs ae 
2. ४ wh ined | ne 
i pu (७०० Els) ps Sp r <n, । ee ae 
a jh chji Naa pei Be Spe 
Cris "यि 12224 { OH, = j 907 ८ | f iM My i f. 


i a.) 

3 है ७५१६०५, ९९४७ 
Fa ग 

4 ‘ > 


|. 87 


कोल्हापुरच्या परिसरातील पुंडाना तंबी द्यावी, म्हणून निघालेले आदिलशाही 
फर्मान. क्रमांक : ४; पृ. २१-२२ 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे २१ 


सौदे स्वातंत्र भेदे धरि मनि विरूधें इछि नाना धराया 

कोण्ही काळी कुचाळी अनुचित श्रवणीं सित्ध जाले लढाया 
जैशिगाचे विचारे उटउनि शिबीरें दक्षणे कुच केले 

मार्गी बर्गी बळानें न टरति नृपति सैन्य देशासि आलें २३ 


उत्सा झाला समस्तां शिव प्रभु असतां कार्यं AT न जाले 

तें हें बाळाजिनाना करूनि चमुधना आणितां येश आले 

राजा लोभति शोभे करूनि स्वकि सभे त्या चमू ईश केला 
दिल्हा किल्ला पुरंध्रा सहपुर कसबा ते स्छळीं वास केला २४ 


जाली पंतप्रधानी नरपति सदनि योग्य पुर्वी तपाचा 

शेना स्वातंत्र होणे जन श्रम हरणें अश हा भार्गवाचा 

काळे मनुष्य देहा क्रुविधि विल्या नेमिला नेम तेणे 

जाला श्रेहांत्व याणा विषम बुधजना क्लेश नाना प्रयाणे २५ 


क्रमांक: ४ दि. ४-१-१६२३ 

कोल्हापुरच्या परिसरांत ' पुंड लोक उठाव करीत होते '. तो थांबविण्याबद्दल 
काढलेले आदिलशाही फर्मान. 
| कारशी शिक्का 


शेख मलिक सरेसिम्त व कारकून परगणे कोल्हापूर यास 


बादशहाचे फर्मान : 
या सुमारास आमच्या कानावर आले की पुंड लोक हे आक्रमण 
करीत आहेत आणि देशात धामधूम 


व हरामखोरी करून उठाव, 

माजवित आहेत. याचा अर्थं काय? या वेळी तुम्ही आसपासच्या 
महालांचे ठाणेदार व कारकून यांच्याशी मिळून परस्परांच्या सहकार्याने 
पुंडांना तंबी द्यावी. हे पुंड पुनः देशात ढवळाढवळ करणार नाहीत 


२२ ताराबाई कालीन कागदपत्रे 


अशी व्यवस्था करणे. अशा प्रकारे सहकार्य करुन पुंडांना तंबी देण्याच 
काम तुम्ही केळे नाही तर याचा परिणाम वरा होणार नाही. ही 
कडक ताकीद आहे असे समजून आज्ञेप्रमाणे वर्तावे. 

तारीख १२, रबिलावल, १०३२. 

परवाना हजर 


राहानवाजखान 
यांच्या द्वारे. 
फारशी शिक्का ' आदिलदाहा ' 
फारशी शिक्का 
क्रमांक : ५ दि. १०-१-१६२६ 


शहाजी राजे भोसले यांचे विनंतीवरून संभा टी व धारोजी मोहिते यांचे नांवे 
कर्यात तळबीड व वालेघाट येथील देशमुखी आदिलशहाने एका फर्मानाने कायम 
केली. त्या फर्मानाच्या समकालीन भाषांतराचो मोडीत लिहिलेली नक्कल येथे 
दिली आहे. शिवाय फारशी नकळेचा गोपवारा दिला आहे. 


सीका 


. गकल फरमान पादशाई पारसीची फरमान पादशाई सादर 
जाहाला. वेनाम बडे सरदार आलीशाहा आलीज्याहा मामलेदार 
TAS बाहादारी कारकूनान किले पनाला दरविछा इजतपना रफात- 
दस्तगा सुज्यात इस्तीव आमदुहुल उमराये कयेक मेहरब्रानगी व कयेक 
OT शाहाजी भोसले सरलस्कर याणी आर्जदास्त केला की बादरगा 

¦ पादशा सिलेमानआशा दरवारात आहे त्यास देसगत कर्यात. तळबीडं व 
` बालाघाट किले मजकूर पुरुष दर पुरुष मिरास समजी . व धारोजी 
. मोहिते. यासी द्यावी. हाळी दसगत मजकूर वसाड पडली आहे. दसगत 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे : २३ 


चालवण्यास कोणी नाही. याजकरिता पादशा याणी मेहेरबानगी करून 
मोहिते मजकूर यास देसगत प्रांताप्रमाणे देण्याविसी हुकुम व्हावा. 
त्याजवरून देसगतीचो मेहरवानगी बीना आबरा आज सुरू सन सीत 
आशरीन आलफ देसगत कर्यात मजकूर व बालाघाट बरहुकूम सदरी 
लिहिल्याप्रमाणे देणे. समजी व धारोजी मोहिते यासी मुकरर करून 
दिल्ही आसे. दुमाला करणे. मोहिते मजकूर जमायद व महामत आज 
देसगत मशारनिल्हे याजकडे ज्यारी इनाम पुर्ववत प्रमाणे चालवणे व 
भोसले सरलस्कर व म॥रनिल्हे याचा आर्ज पादशा याणी खातरेस 
आणून देसगतीची बहाली करून दिल्ही असे. दरीबाब ताकीद जाणून 
फरमानाची तालीक दप्तरात घेऊन आसल फरमान मोहिते याजकडे 


देणे. बर हुकूम फरमान बे हुजूर देसगत चालेवणें. ताहारीरफी. 
तारीख २१, माहे रबीलाखर, सन १०३५. 


दि. १०-१-१६२६ 
( फारशी नकलेचा गोषवारा ) 


नक्कल 


बादशहाचा फर्मान अमलदार व हवालदार व कारकून किल्ले 
पन्हाळा यांचे नांवे. 


या सुमारास इज्जतपन्हा ........... शहाजी सरलस्कर यानी 
दरबारांत विनंती केली की कर्यात तळबीड आणि बालेघाट किल्ले 
मजकर येथील देसकत पिढ्यान पिढ्या संभाजी व धारोजी मोहिते 
यांच्या मिराशीत होती. यावेळी सदर देसकत ही मोकळी पडली 
आहे. तेथें यावेळीं कोणीच काम करीत नाही. ह पिढ्यानपिढ्या 
ही.देसकत चालावी अशा अर्थाचा फर्मान यापूर्वी देण्यांत आला होता. 
| 'सित अशरीन अलफपासून कर्यात मजकूर 


त्या फर्मानाच्या आधारे सु॥ न ९ 
व बालाघाटाची देसकत मागीलप्रमाणे संभाजी व धारोजी मोहिते 


२४ ताराबाई कालीन कागदपत्रे 


यांच्या नांवाने कायम करून फर्मान देण्यांत येत आहे. तो दुमाला 
झाल्याची नोंद घ्यावी आणि या फर्मानाच्या तारखेपासून देसकत चाल 
कराबी. हा फर्मान सरलष्कराच्या विनंतीवरून देण्यांत आला आहे. 
ही ताकीद जाणून याची नोंद दप्तरात घ्यावी आणि अस्सल फर्मान 
परत देण्यांत यावा. फर्मानाप्रमाणें अंमल करण्यात यावा. 


२१ शहर रबिऊस्सानी (रबिलाखर ) 
सन १०३५. 


क्रमांक : ६ इ.स. १६२६-२७ 


शहाजी भोसले सरलष्कर यांचे विनंतीवरुन संभाजी व धारोजी मोहिते 
याना कर्यात तळबीड व बालेघाट येथील देशगत दिल्याबद्दलच्या फर्मानाचा 
उल्लेख. सदर कागद सन सवा अशरीन व अलफ (इ. स. १६२६-२७) चा 
AUT अस्सल आहे. त्यातील मजकूर फारशी व मोडी लिपीत दिला आहे. 


अशाच मजकुराचा मोडी लिपीतील कागद सापडला त्याचे छिप्यंतर पुढे 
दिले आहे. 


+ + + शहाजी भोसले सरलस्कर यान* 
पादशाही हुजुरास अर्ज केला की देशगत कर्यात तलबीड व कर्यात 
बाळेघाट किल्ले मजकूर पुरुष दर पुरुष मिरास संबाजी व धारोजी 
मार हली देशगत मजकूर रिकामी पडली आहे. कोणी येक मनु 
त्या जाग्यावर नाही. पादशहाचा फर्मान o -- देशात न + 
पुर्वीप्रमाणे संबाजी व धारुजी मोहिते मुकरर करुन + |. दुमाला 
उभयता मशारनिल्हे मजकूर देशगतीचे काम उभयता याजकडून + 4 
घेत जावे. सरछस्कराचे विनंतीवरुन अयनाली नकल दप्तरी दाखरू 
करुन असल परत द्यावे. पादशाहाचे हुकूमावरुन चालावे. सिका 


करुन + + + + 


तपे तारळेची देशमुखी संभाजी व धारोजी मोहिते याना द्यावी म्हणून फर्मान 
क्रमांक ७; पृ. २५ 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे २५: 


क्रमांक : ७ दि. ३०-५-१६२८ 


तपे तारळेची देशमुखी संभाजो व धारोजी मोहिते याना देण्यात आली होती. 
परंतु ती त्यांचे दुमाला झाली नाही. ती त्याना ताबडतोब मिळावी म्हणून 
बादशाही फर्मान. 


सवे मुलुख परमेश्वराचा 
( शिक्का) 


बादशाही फर्मान सिद्दी हसन सरेसिम्त (प्रांताधिकारी) आणि 
कारकून पा कऱ्हाड याचे नांवे की सुहुरसन समान सलासीन अलफ- 
पासून तपे तारळा पा मजकुरची देसकत संभाजी व धारोजी यांचे नांवे 
करण्यात आली + + + 
त्यांनी दरबारात जाहोर केले की तपे मजकुरचे देसकतीचे फर्मान झाले 
पण अद्याप आपल्या नांवे दुमाला झाले नाही. याचा अर्थ काय ? 
आता हा फर्मान मिळताच तपे मजकुरची देसकत मागील हुकुमास 
अनसरुन सगळे हकक लवाजोमा व इनाम व इतर आवश्यक बाबीसहित 
कांही आक्षेप न घेता दुमाला करुन देणे. पुर्वीच्या देसायांच्या मुलाना 
किवा नातेवाईकांना कोणत्याहि प्रकारे या देसकतींत ढवळाढवळ अगर 
हरकत करूं न देणे. मोहिते मशारनिल्हे यांच्या नंतर (ती देसकत) 
यांच्या मुलांच्या (मोहिते मजकुरच्या) नांवाने चालू ठेवावी आणि 
दप्तरी नोंद घेऊन अस्सल फर्मान परत द्यावे. या फर्मानाप्रमाणे अंमल 
करण्यात यावा. 

तारीख 
६ शव्वाल, १०३७ 


२६ ताराबाई कालीन कागदपत्रे 
क्रमांक : ८ वि. २३-३-१६२९ 


संभाजी व धारोजी मोहिते याना दिळेले ZATA. 


दंडवत नक्कल 

अज रख्सखाने मो हजरती राजश्री साटेराउ राजे साटेसो 
दामदौलतहु ता कारकूणानि व मोकदमानि व दर वस्तीचे कसब 
तरुवीड किले पनाळा विदानंद की. दहाय सुर सन तीसा अशरीन अलफ. 
मो अनाम संभाजी मोहिते व धारोजी मोहिते देहाये कर्यात मजकूर 
मदे हलालखोर अजि सवव मरामती इनाम दर गावास कर्याती मजकूर 
वा पाटिल मौजे मालगाव चावर .॥. व मौजे उरल चावर .॥. व 
मौजे As चावर .॥. मौजे वलेफळे चावर .॥. मौजे कोरविळे चावर .॥. 
व कसवे मजकूर चावर .॥. येकूण पड जमीन दर गावास पडीचे 
+ + व देखील कुलबाव अज मरामती केले असे + + 
दिवाण नफराईत करतील हाये ये हाक सदरहू जमीन इनाम दस्तीबाद 
राखनु हृदमहदूद घालून वाऔलादी व अफलादी देसाई मजकुरास 
दुमाळा केला असे. दुमाला करणेस दरसाल खुर्दखताचा उजुर न कीजे. 
तालीक लिहुन घेउनु असल देसाई मजकुरास दीजे. मार्तब असे. 


तारीख ७, माहे साबान. 


कमांक : ९ दि. ८-११-१६३० 


धारोजी मोहिते बाने लढाईत शत्रूचा पराभव करून त्यास कैद केले. त्याने 
मिळविरेल्या या यशाबहूछ शाबासकी देणाऱ्या पत्राची नक्कल, 


तालीक 
सर्वे शुरातील मुख्य व सर्वासन्नीधचे काम -. + तील प्रमुख 


राजश्री धारोजी राजे मोहिते यासी आज्ञा केली असीजे. तुम्ही 
पादषाही आत्यंत कृपेनें व पादषाही मेहर्बानगीनें योग्यता वाढविण्याने 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे २७. 


श्रेष्ठता पावोन जाणावे की तुम्ही युत्धप्रसंगी पुर्ण पराक्रमाने युत्ध केले 
आणी शात्रुकडील फौजेचा मोड केला व शत्रुचे जमातीस तरवारीचे 
धारेने भाजुन घेतले. म्हणीजे मोठा शस्त्र पराक्रम केला आणी शत्रूस 
पकडुन कंद केले. हा अती पराक्रम केला हे सर्वे वर्तमान सरकारात जाहीर 
जाहाले. शाबास तुमची व तुम्ही निरंतर संतोषात असा. कारण 
की तुम्ही लढाईचे दिवसी बहुत शुरत्व केले. ही गोष्ट पादषाही 
कृपेस पात्र जाहाली. या उतम सेवेचे फळ तुम्हास दिवसेदिवस अदीक 
प्राप होउन सरकारातुन कृपाळु होउन तुमची योग्यता वाढविली 
जाईल. ता. १३, माहे राकार सन १०४० 


परवानगी हुजुर 
सही मुस्त्रुफाखान 


क्रमांक : १० दि. २४-१-१६३२ 


मगरराव (?) लढाईकरिता चालून येत आहे. तरी तुम्ही त्वरीत हुजूर 
निघन यावे म्हणून घारोजी व संभाजी मोहिते याना हुकूम देणाऱ्या पत्राची 
नक्कल. | 


मोहर तालीक 


सर्व शुरातील मुख्य राजश्री धारोजी मोहिते व सर्वे उपमेची 
खाणी राजश्री संबाजी मोहिते यासी आज्ञा केली ऐसीजे. तुम्ही 
पादषाही आत्यंत कृपेने व पादषाही मेहर्बानगी व योग्यता वाढविण्याने 
श्रेष्ठता पावोन जाणावे की मगरराव लढाईकरिता हुजूर चालून येत 
आहेत असी सूचना आली आहे. अद्यापी येऊन पोहोचळे नाहीत. 
तुम्हीही येविसी बातमी ठेऊन हुशार राहावे. सर्वे सताधारी ईश्वर 
आहे.. आनी तुम्हास हे आज्ञापत्र सादर करण्यातील तात्पर्य हे आहे की 


२८ ताराबाई कालीन कागदपत्रे 


कोणाचा तकं न चाले इतका तुम्ही लढाईविसी यत्न करून शुरत्व 
करून दाखवावे म्हणिजे ही गोप्ट ईश्वरास फार पसंद येईल. सदरहु 
शत्रु सत्वर येऊन पोहोचत आहे असे लिहून आले आहे. याजकरिता 
हा हुकुम दाखल होताच जळद हजुर ATA पोहचावे. तारीख 22, 
रजव, सन १०४१ 


परवानगी हुजुर. 
सही मुस्रफखान. 


क्रमांक : ११ दि. २५-२-१६३२ 


दिपाजी राजे मोहिते याना सहा गावातून वेगार राबणुकीचा (वेठबिगार) 
हक्क मिळाला असून तो त्यांचेकडे बिनतक्रार चालवावा म्हणून प॥ कर्‍हाड व 
Pll तळबीड येथील ठाणेदारांचे सहा गावांच्या मोकदमाना पत्र. 


आज दिवाण ठाणा देहाये प॥ करहाड व Hil तळबीड 


(शिक्का) ताहा हुदेदारानी हाल व इस्तकबाल व मोकदमानी 
मौजेन. 

देह ६ क॥। मजकूर बिदानंद की हाचि सु॥ इसने सलासीन अलफ. 

आजरामरामत राबुनुक बेगारी AHL १ दर वझ बदल नफराई इस्मि 

दिपाजी बिन धारोजी राजे मोहिते देसमुख कर्याती मजकूर बद रजा 


हुजराती इनाम करून दिला असे. दरगावासि राबुणुक महिने २ 
FHT १२ माहे fai 


कसबे माहे उरुल माहे कोलवरे माहे 
र x R 
वेलफले माहे मुढे माहे | माजगाऊ माहे 


२ २ २ 


हकक 


5 
F 


Nes E y 
#_ AIS & ० 
J 


कऱ्हाड प्रांतातील पुंडगिरीचा उल्लेख करणारे फर्मान. क्रमांक १२; पृ. २९ 


ताराबाई कालीन कागदपत्र २९ 


येणे प्रमाणे गाऊगन्ना बेगारीयाचे राबुणुका देववणे. हर साला 
ताजा मिसलीचे उजुर न करीता चालवणे. मुसलमान या हिंदु होऊन 
यासी sate करील तरी त्याचे आपले आपले महजबामधील बुरी 
सोगद आहे. तालीक लिहून घेऊन आसल मिसली फिरऊन दिजे. : 


तेरीख १४, माहे शाबान. 
maa 
शिक्का 


क्रमांक : १२ इ. स. १६३२-३२ 
कऱ्हाड प्रांतात झालेल्या पुंडगिरीचा उल्लेख करणारे फर्मान. 


सवं मुलूख परमेश्वराचा 
(शिक्का) 


बादशाही फर्मान मीर महमद काजिम सरेसिम्त (प्रांताधिकारी) 
व कारकून प॥ कलहर (कऱ्हाड ) यांचे नांवे-- 
सु॥ सल्लास सल्लासिन अलक - - ` ` ` ` या सुमारास दरबारात 


विनंती केली की कहनाजी (7) देसाई + + + येऊन 


पुंडगिरी करून + + 7 देऊन देश उध्वस्त केला. सेकोजी 


+ देसाई तपे मार + + + एक वर्षाची 
„ पूर्वीप्रमाणे करावे व सु॥ सळासिन 


F 


शेरणी + F 


अलफ + + पाचशे + + F th + 


३० ताराबाई कालीन कागदपत्रे 


क्रमांक : १३ दि. २९-१०-१६३३ 


शाहाजादा वुऱ्हाणपुरावर येऊन पोचला आहे, तरी तुम्ही तुमच्या सवं 
सरंजामासह तयार असावे आणि शाहाजाद्याचा हुकूम येताच त्याला जाऊन 
मिळावे म्हणून धारोजी मोहिते याना आज्ञापत्र. 


e€ 


सव मुलुक ईश्वराचा आहे 
मोहर तालीक 


राजेश्री धारोजी मोहिते यास आज्ञा केली येसीजे. तुम्ही 
पादशाई कृपेने व पादशाई मेहरवानगीने श्रेष्ठता पावोन जाणाव को 
हाली शाहाजादा बुराणपुरावर येऊन पोहोचला आहे म्हणोन वर्तमान 
कळले. यास्तव तुम्हास हे आज्ञापत्र सादर केले असे. तरी येविसी 
तुम्ही खबर ठेउन सर्वराईचा सरंजामासुधा तयार असावे. अणी 
शाहाजादा याचा हुकुम येउन पोहोचताच तुम्ही आपले स्वार सिबंदी 
वगैरे जमातीसुधा शाहाजादा याजपासी हजर होउन हुकुमाप्रो 
चाकरी बजाऊन येक पळभर देखील अंतर न करिता स्वामी से (वा) 
करून दाखउन योग्यतेस पावावे. तारीख ५, माहे जमादिलावल, 
सन १०४३ 


परवानगी हुजुर. 


\ 


ताराबाई कालौन कागदपत्रे ३१ 
क्रमांक : १४ fe. २६-११-१६३३ 


तुम्ही आबरखान ( अंबरखान ) यास मिळून शत्रूचा पराभव करावा म्हणून 
धारोजी मोहिते याना आज्ञापत्र 


मोहर तालीक 


राजेश्री धारोजी राजे मोहिते यास आज्ञा केली असीजे. तुम्ही 
पादशाई कृपेने योगेता पावोन जाणावे की हाली लडाईचे कामावर 
सभावितपणाची आहे रहाणी ज्याची व सुरत्वाच पराक्रमाचे आहे चीन 
जयास व कृपा करण्यास यौग व उपकार व मेहेरबानी करण्यास पात्र 
अस जे आबरखान याजला नेमल आहे. त्याचे पत्र येऊन पोहोचताच 
तुम्ही खुद जातीन फौज सुधा खान मारनिल्हे योजपासी पोचून 
उभयेता fasta ata पराभव जिवांदारभे येत्ने करावा. या प्रकर्णी 
ही श्रेष्ट ताकीद जाणोन सत्वर खान मारनिल्हे याजपासी जाऊन 
मिळावे आणि पूर्ण मसळतीने स्वामी सेवा उतमपणानी करावी. ता ४ 


माहे जमादिलाखर, सन १०४३ 


परवानगी FAT. 
सई मुसरफखान. 


ee 


३२ ताराबाई कालीन कागदपत्रे 


क्रमांक १५ इ. स. १६३३ (?)' 


आमरखान ( अंबरखान ) ह्याच्या मदतीस जावे म्हणून संभाजी व घारोजी 
मोहिते याना आज्ञापत्र, 
सर्व HSH ईश्वराचा आहे 
ताळीक 


राजश्री सभाजी व धारोजी मोहिते यास आज्ञा केली येंसीजे. 
तुम्ही पादशाई आत्यात कृपेने योगेता पाऊन जाणावे की हाली प्रथेवी- 
समान व सुरयासारख श्रेष्ट हुकुम तुम्हास सादर केला अस. तर तुम्ही 
खुद जातीन सभावितपणाची आहे रहाणी जयाची व श्रेहेष्ट आहे 
योग्यता जयाची आसले आमरखान याजपासी जाऊन मिलाव. या 
कामास येक पळभर देखील आवकाशे किव्हा सुर्ती (स्ती) करू नये. 


या सदेचे* माथेवर मोहर आस. 


क्रमांक : १६ दि. QomR—V RIE 


arash मोहिते यानी कठीण प्रसंगी आमचे बरोबर मोठा पराक्रम 
गाजबिला असे रणदुल्छाखान याने कळविल्यावरून बादशहाने खूष होऊन धारोजी 
मोहिते याना उंची पोषाख पाठविला. 


सर्वे मुलुक ईश्वराचा आहे 
मोहर तालीक 
स्व शुरातील मुख्य व सर्व संन्नीधचे कामदारातील प्रमुख 
राजश्री धारोजी मोहिते यासी आज्ञा केली ऐसीजे. तुम्ही पादशाही 


१ क्रमांक १४ हे पत्र अशा बाबतचेच आहेः यावरून चारू पत्र १६३३ सालचे 
असावे. 


२ सद - आदिलशाही फर्मान: 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे ३३ 


कृपेने श्रेष्ठता पावोन जाणावे की हाली सर्वश्रेष्ठ वजीरातील मुख्य व 
सव मुसलमान जांतीचे अमीर लोकातील श्रेष्ठ व सर्वे खान मंडळीतील 
योग्य व थोरपणा व संभावीतपणाची आहे रहणी ज्याची व भारीपणा 
व शुरत्वाची आहे योग्यता ज्याच व पादशाही कृपेस योग्य व उंचेत्वास 
थोरपणास फारच लायक व रणभूमीतील व युत्धप्रसंगातील धीर व 
महान पराक्रमी शुर व सुंदरपणाचे आहे चिन ज्यास व सांप्रतचे 
रुस्तुमच असे जें रणदुल्लाखान याणी लिहिले को दोलतीचे कल्याण 
इछिणार राजश्री धारोजी मोहिते याणी महान कठीण प्रसंगाचे समई 
यश प्राप्तीचे वेलेस आमचे समागमे बहुत पराक्रम केला म्हणोन 
सरकारात विनंतीपत्र लिहून पाठविले व मुलुक घेऊन फते जाल्याचे 
व शुरत्वाने शत्रु पराजय करून यश प्राप्तीची खुष खबर म्हणोन 
संतोषाचे वर्तमान जाहीर केले. ते ऐकोन स्वामी तुम्हावर कृपाळू 


होऊन तुम्हास भारी किमतीचा पोषाख प॥ आहे. यात सहस्रावधी 
प्रकारचे कल्याण आहे असे जाणोन आंती आदेर करून घेऊन 


जीवादारभ्य असीच स्वामी सेवा करण्याविसी कंबर बांधून सेवा करून 
पादषाही आत्यंत कृपेस पात्र होऊन योग्यता पावोन असावे. आणि 
निरंतर विनंतीपत्र पाठवित जावे व सांप्रतचे केवळ रुस्तुमच व 
शरत्वाचे आहे चिन ज्यास असे जे रणदुल्लाखान हे दौलतीचे कल्याणार्थ 
र करतील त्यातच आपले सर्व कल्याण आहे. असे जाणोन 
त्याचे हुकुमाविसी कदापी विरुत्ध वागो नये 


तुम्हास आज्ञा 
त्याचे आज्ञेत वागावेव त 


आणि कधीही आंतर करू नये. 


तारीख १२, रमजान, सन १०४५ 


३४ ताराबाई कालीन कागदपत्रे 
क्रमांक १७ दि. ३०-४-१६३७ 


धारोजी मोहिते यानी प्राण पणास लावून राजसेवा केल्याचा उल्लेख. 


सर्वे मुलुक ईश्वराचा आहे 


मोहर तालीक 


राजश्री धारोजी राजे मोहिते यासी आज्ञा केली अंसीजे. तुम्ही 
पादषाही आत्यंत कृपेने व पादषाही मेहर्वानगी व योग्यता वाढविण्याने 
श्रेष्ठता व थोरपणा पावोन जाणावे की हाली संभावितपणाची आहे रहाणी 
ज्याची व शुरत्वाचे आहे चिन्ह ज्यास व श्रेष्ठ आहे स्थान व योग्यता 
ज्याची व आत्यांत कृपा करावयास योग्य व उपकार व प्रीती करण्यास 
पात्र असे जे आंवरखान नवल्ली याणी सर्व जालेला मार लिहिला की 
धारोजी राजे मोहिते याणी स्वामी सेवेस प्राण अर्पण करावा अशा 
प्रकारची सेवा करण्यात किंचितही आंतर केले नाही व धण्याचे चाकरीत 
जीव खर्च करावा यदर्थी काही येक वारीक विचार मनात न आणिता 
आंतर न करीता स्वामी सेवा करून दाखविली म्हणोन लिहिलेते 
जाहीर जाले. त्याजवरून तुम्हास हे आज्ञापत्र सादर केले असे. तरी 
तुम्ही सत्य जाणावे की ही शेवा स्वामीचे मनोदयानुरुप तुम्ही केली. 
या उतम शेवेचे फळ दिवसे दिवस तुम्हास आदीक प्राप्त होऊन तुमची 
योग्यता वाढविली जाईल. ता. १४, माहे जिल्हेज, सन १०४६ 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे ३५ 


क्रमांक : १८ दि. २५-८-१६३९ 


धारोजी मोहिते यानी झेंडा उभारणीमाठी वजीर लोकाकडे ८६ होन 
पाठवावे म्हणन आज्ञापत्र. 


सर्व मुलुक ईश्वराचा आहे 
मोहर तालीक 


राजश्री धारोजी मोहिते यासी आज्ञा केली ऐसीजे. तुम्ही 
पादषाही आत्यंत कृपेने श्रेष्ठता पावोन जाणावे की हाली आनंदाचे 
दिवसात हुजुरून श्रेष्ठ वजीर लोक त्याणी तालोक्यात झेंडा उभारणे 
ठराविले आहे. तरी झेंडा खडा करण्याचे हकाबहल ८६ शाएसी होन 
वजीर लोकाकडे हे आज्ञापत्र दाखल होताच तुम्ही पाठऊन द्यावे. या 
कामास किचितही आवकाश करू नये. 


ता. ५, जमादिलावल, सन १०४९ 


क्रमांक : १९ दि. २७-१०-१६३९ 


मौजे येरपाळे हा गांव धारोजी मोहिते याना बादशहाने कुलबाबीसह दिला 
होता. तो सय्यद उमर ह्याने गैरप्रकाराने आपल्या नांवावर घेतला असल्याची 
तक्रार धारोजी मोहिते यानी केल्यावरून सय्यद उमर ह्याचे फर्मान रद्द करून 
बादशहाने तो गांव धारोजीकडे पूर्ववत चालू ठेवून सय्यद उमर यास केद करण्यास 
फर्माविले, सदर फर्मात अस्सल असून त्याचा गोषवारा येथे दिला आहे. 


फारशी हिक्का 


फर्मान देसाई परगणे कराड यांचे नांवे : 


धारोजी मोहिते यानी विनंती केली की मौजे येरपाळे परगणे 
मजकूर हा गांव सन १०४० सालापासून कुलबावीसहित आपल्याला 


९11 


६ ताराबाई कालीन कागदपत्रे 


फर्मानाने देण्यात आला होता. सध्या सय्यद उमर सय्यद ताहेर यानी 
गेरवाका समजाऊन फर्मान ATZA केला असून तो परगण्याला आणला 
आहि. तरी आपल्यावर करमा करून तो फर्मान त्यांच्यापासून काढून 
घेऊन पूर्वीप्रमाणे आपल्या नांवाने कायम करावा. यावरुन आजा 
करण्यात येते की मौजे मजकूर हा धारोजीचा इनाम समजून मागील 
फर्मानाप्रमाणे कुळवावीसद्ित दुमाळा करण्यात आळा आहे. गैरवाका 
समजाऊन फर्मान संपादन केला आहे त्याना कंद करण्यात यावे आणि 
त्यांच्याकडून फर्मान लवकर काढून घेण्यात यावा. यावावतीत ताकीद 
जाणून दुसर्‍या फर्मानाचा उजर न करणे व त्याना कोणत्याहि प्रकारचा 
त्रास न देणे. जाणिजे. 


ता. १०, माहे रजव १०४९ 
परवानगी हुजुर. 


नना 2-1 * eee 


क्रमांक : २० दि. २७-६-१६४५ 


मोजे आपशिगे हा गांव धारोजी मोहिते यांचेकडे असताना परोजी कावर 
त्या गांवाची खराबी करीत आहे. तेव्हा त्यास ताबडतोब कैद करावे म्हणन 
आज्ञापत्र. 


सरवे मुलुक ईश्वराचा आहे 
तालीक 


आदीलषाहा पादषाहाचा सीका आहे 


कारकून व हवालदार व अमलदार व ठाणेदार ईलाखा सरकार 
यास हे आज्ञापत्र सादर केले जाते जे साग खमस आर्बेन व आलफ पासून 
मौजे अपसिंगे किले ताथवडा या गावची वहिवाट शूर विरोपम 


०७: P- ५ प 
eee s cs | ae yj CA श्र” 


ety ez "> 2 कि, :) 
|...” ७ र f १ i 
४77 NS aT; # F F ॥ a > 
r रख e dls, 
Se ५ 


L “7५ ३7 ge 
A 9 + ~” 


TRN HR BX, 
प्या ळी Omens | 
३५.१०. शर Ry > Aea $ 


x ey 
9 os packs 
**१ Sore TN 


m 


% >.» 
aS 4 
a ०" we p 
30.0 
५ ? 
? A 
š 


> sa 2 
a ames» > os 
$ t oy > 


मौजे येरपाळे हा गाव पूर्वीप्रमाणे घारोजीस इनाम देण्यात आला आहि म्हणून 


फर्मान. क्रमांक १९; प्‌. २५-२६ 


2८41”. s 


22 
v १ ९ 
५” 
दर 
2 


y 


AS z 


— 


२ ` | ae ON i Da | | 
गट (6 ge? fs we 
४५० $ शै£ Ex se tN Se 


I snail Gs 


a 

SS $ i ५ >” क R iR $ ह, ह S 

पित” a. 

thot OT Š < ae ar 

args FRY 7 ae: = 
2५/02/1७१8, igi” “OS 


_ ३३ 


a 
RE 5 


रु Set 


so, ०, 
ht A aan ; + Mtr 
1४, DD k Lise ne 25 


लटलेला माल व गुरेढोरे परत करण्याची किल्ले चंदनच्या ठाणेदाराना ताकीद. 


क्रमांक २१; पृ. ३७-३८ 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे ३७ 


धारोजी मोहिते याजकडे चाल आहे. असे असता हाली सरकारात 
जाहीर जाले की परोजी कावर ५ + हा मौजे मारचे निमे 
गावकरी घेऊन दावा करण्याचे ईराद्याने मोजे मार येथून पळोन 
जाऊन गावोगावी राहून हरामखोरी म्हणीजे बेमानपणाने मौजे 
आपसिगे या गावासी दावा करून गावची खराबी करीत आहे 
याजकरिता पृथ्वीसमान व सूर्यासारिखा श्रेष्ठ असा सरकारचा हुकूम 
सादर जाहाला आहे. तरी परोजी हरामखोर मजकूर हा जेथे असेल 
तेथे पकडन केद करून आणन तालकेदार मोहिते मारनिल्हे याचे 
हवाली करावा. कारण की तो मनुष्य फार हरामखोर आहे. या 
प्रकर्णी हा हुकूम पुर्ण सीक्षारप जाणोन सदरहु आसामीस केंद 
करणेविसी येक पळभर देखील सुस्ती करू नये. आणी सदरी 
लिहिलेपरमाणे आमलात आणावे. 


ता १२, माहे जमादिलावल, सन १०५५ 


परवानगी हुजुर 


कमांक : २१ दि. ३०-८-१६४५ 
ह्या गांवावर धाड घालून अब्दुल 
ळे चंदनच्या ठाणेदारानी गांवची 
[र केल्यावरून सदर फर्माना- 
गोरे परत करण्याची ताकीद 


धारोजी मोहिते यांच्या मौजे कळंबा 
महमद हवालदार व दादाजी खंडेराव या किल 
रयत व गरेढोरे पकडन नेली, धारोजी यानी तक्र 
दारे बादशहाने ठाणेदाराना लटलेला माल व गुरेढ 
दिली आहे. 


फारशी शिक्का 


फर्मान अब्दल महमद हवालदार व दादाजी खंडेराव ठाणेदार 


व्‌ कारकून क्रिल्ले चंदन यांचे नांवे की सूहरसन खमस अर्वन व अलफ 


३८ ताराबाई कालीन कागदपत्रे 


या सुमारास धारोजी मोहिते यानी दरवारात विनंती केली की ठाणेदार 
मशारनिल्हे याने किल्ले मजकुरच्या पुंड-नायकवाडी यांच्या सांगण्यावरुन 
कांही माणसे बरोबर घेऊन आमचे वास्तव्याचे गांव मौजे कळंबा 
पा कलहर (कर्‍हाड) याच्यावर चाळ केळी. सगळे गांव गारद केले. 
गुरे, ढोरे, माळ व रयत याना पकडून घेऊन गेला आणि कंदखान्यात 
ठेबले. यांनी (धारोजी मोहिते) बादशाही मसलतीची कामे जिवापाड 
केळी आहेत + + + गांवची जी खराबी केली त्याची 
कल्पना ठाणेदारास काय असणार? आता हा वादशाही फर्मान 
मिळताच या गांत्राची गुरेढोरे व सामानसुमान जी ठाणेदार किल्ले 
मजकुर यानें गारद केली आहेत ती लवकर परत देण्यात यावीत आणि 
रयतेला सोडून देऊन त्याना तावडतोब गांवाकडे परत पाठवावे. ही 
ताकीद जाणावी. पुनः त्या गांवाचे नांव न काढावे + + + 
या पुढे नाईकवाडी यांच्या सांगण्यावरून असे वागाल तर तुम्ही आणि 
नाईकवाडी याना योग्य फळे मिळतील आणि त्याना त्यांच्या कर्माची 
सजा मिळेल. जाणिजे. फर्मानाप्रमाणे अंमळ करण्यात यावा. 


परवानगी तारीख 
हुजूर. १८ रज, १०५७ 
क्रमांक : २२ दि. २३-७-१६५१ 


कसबा तळवीडच्या देशमुखीची व मोकदमीची वाटणी दिपाजी धारोजौ 
मोहिते व हरीपराव संभाजी मोहिते यांच्यात झाली. त्यावेळी हरीपरावाने लिहून 
दिलेला महजर. 


माहाजर व तेरीख छ १४ माहे श्याबान gi इसने खमसौन 
भ्रलफ. fan हाजीर मजालसी 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे ३९ 


अपाजी तमाजी तिमाजी गिर- सुरो पंडित 
पंडित हवालदार माजी पंडित हुदैदार मौजे पाली 
देहाये इस्तकामत मुजुमदार देहाये ( अष्टपैलू 
वजारतमाब मजकूर छ १७ फारशी शिक्का) 
भोरपडे-- माहे शाबान 


(वर्तुळाकार फारशी शिक्का) 


रायाजी त्रिमल नागोजी पटेल लखमोजी पटेल 
Seat क॥ तल मोकदम, मौजे मोकदम, कसबे 
बीड-- पाली. उंबरज. 
( अष्टपैल्‌ ( वर्तुळाकार (निशाणो नांगर) 
कारशी शिक्का) फारशी शिक्का) 
बाबाजी पटेल रखमाजी पंडित गणोजी खातु 
मोकदम मोजे कुलकर्णी मौजे वाडी कसबे तल 
साकुर्डी. पाली. बीड. 
क।। सालगाऊ. सही | (निशाणी नांगर) 
(निशाणी नांगर) सही 
देवजी चौगला माहाल सेठीची बाजी राजे सिदे 
F तलबीड वाडा मोजे लस्करी बारगीर 

| पाली स्वार रा मोकरण 
(निशाणी नांगराची) सही (निशाणी कट्यार.) 


या हुजूर दिपाजी बिन धारोजी राजे मोहिते कसबे तलबीड 
यासौ हरीफराउ बिम संबाजी राजे मोहिते यांनी लिहेझन द्ल्हा 


४० ताराबाई कालीन कागदपत्रे 


माहाजर येसाजे. देसमुखी का मजकूर व मोकदमी का मजकूर याचे 
हक लाजिमा व इनामपालक व पटी पासोडी व वाजे हक तमाम पेसजी 
राजेश्री धारोजी राजे यानो तकसीमवार वाटून घेतले अहे. तेणे 
प्रमाणे तुम्ही अपले तकसीम खाऊन सुखे असावे व अम्ही आपले तकसीम 
प्रमाणे खाऊन सुखे असावे. राजे मशारनुलेने वाटीले खेरीज सिका 
देसमुखीचा व नांगर मोकदमीचा व पाने सुमार १५० दरोज व तेल 
वजन ३८८९ व पडिद वाटपा येसे होते. पैकी सदरह हजीरमजालसी 
यानी मनास आणुन दिपाजी राजे यांस देविले. देसमुखीचा सिका व 
पाने निमे ७५ सदरहू पैकी व तेल निमे रोजीना १॥४॥ प्रा वजन व 
पडिद निमे प्रा देविले. हरीफरायास विचारुन अत्मसंतोसे हरीफरायाने 
दिल्हे असे. दिपाजी राजे यानी अपले हक लाजिमा व इनाम पालक 
व सदरहू हाली दिल्हा हाक तो खाऊन दिवानीचा नफराई करुन सुखे 
असणे व देसमुखीचे गांव ६ पैकी हरीपरायाने ३ गावीचे इनाम व 
ने हक तेथी असेल तो खावे व दिपाजी राजे यानी ३ गावीचे इनाम 
व पटी पासोडी व वाजे हक जे असेल तो खावे. साहि गावीचा 
कारभार देसगतीचा चालऊन दिपाजी राजे यानी दिवाण नफराई 
चालवावी. सदरहू प्रा निवाडा हाजीर मजालसी यां हुजूर जाहाला 
असे. निवाडा प्रमाणें हर दो जणानी वर्तावे. सदरहू माहाजर 
दिपाजी राजे यासी हरीफरायाने लेहून दिल्हे असे. हा माहाजर. सही 
येकूण बोली ३६. 


बि॥ बोपाजी बहिरऊ कुलकर्णी 
मोजे उरुल का मा. 


a = 
SVE f 
७ -. 
है 
a `- 
e ०, काचे > | 
. 
| ł 
b 
क s $ 


| 2 ws eo; ° a 


>>“ 
DE 2 Fs nl 
०६:४६ 


FS 
e : 
“~ 
५ >, ० शू 

Me + act Pe J -s RRR 


$M 


फौजेसह भेटण्यास यावे म्हणून नेताजी ब दिपाजी मोहिते याना फर्मात. 
क्रमांक २४ १. ४२ 


९ 7 ९ / . k i 4 * ॥ 2 y 

$ १ ; “ 0 ` p t5 YY Bal: REA bs 
$ Pr २ yd ~ Tr. 

; gr J 


काळोजी भोसले व बहिरोजी भोसले यांचे पाटिलकीचे वतन पूर्ववत चालवावे 


म्हणून फर्मान, क्रमांक २५, पृ. ४ अं. 


ताराबाई कालोन कागदपत्रं ४३ 


क्रमांक : २३ दि. ७-१२-१६५२ 


मोहिते देशमुख याना शेंकडा पांच होन प्रमाणें महसूल देण्याबाबतचा उल्लेख 
या पत्रात आहे. 


अज दीवाण ठाणा देहाये पा करहाड व कर्याती तलबीड तांहा 
हुदेदारानी हाल व ईस्तकबाल व मोकदमानी कर्याती मजकूर देह 


( अष्टपैलू कसबे १ मोजे मुढीये १ 
फारशी शिक्का) मौजे उरु १ मौजे माजगाऊ 

( अष्टपैलू मौजे कोळविरे १ मौजे वेलफले १ 
शिक्का मराठी) 


बीदानंद के हर्ची. सु॥ सलास खमसिन अलफ. हक तावूद देसमुख 
मोहिते नि॥ गैर महसूल दर सदे होन ५।० पाच प्रमाणे चालीले आहे. 
दरीवरु भोगवटा तुटला होता. अजि सबब हक पावत नव्हता. हाली 
देसमुखानी अजंदास्त केले कीं साहेबी नजर येनायेत फर्माउन अपला 
कदीम हक मरामत करून नफराई घेतली पाहीजे म्हणोन. तरी 
देसमुख मजकूराचे कदीम भोगवटा चालीला आसे. बीलाकुसूर नि॥ 
गैरमहसूल हक दर सदे होन ५।० प्रमाणे अदा करीत जाणे. अउलाद 
आहफवाद चालवणे. दरसाल ताजा मिसलीचे उजूर न कर्णे. 


मोतंबु 
( कागदाच्या पाठीवरील मजकूर ) 


तेरीख १५, माहे मोहरम 


४२ ताराबाई कालीन कागदपत्रे 


क्रमांक : २४ दि. २-१२-१६६० 


नेताजी मोहिते ब धारोजी मोहिते ह्यांची आपल्या भेटीस येण्याची इच्छा 
बादशहाला अब्दुल रहिम बहलोलखान ह्याच्या मार्फत कळात्यावरून त्याने या 
फर्मानाद्र।रे त्याना आपल्या फौजेसह बोलाविळे. हे फर्मान अस्सल आहे. 


(फारशी शिक्का) 


बादशहाचे फर्मान की धारोजी मोहिते यांची मुले नेताजी व 
दिफजी यानी बादशहाची आपल्यावर पूर्ण कृपा आहे अशी खात्री 
बाळगून जाणावे की, या सुमारास नवाब अब्दुल रहिम बहलोलखान 
याच्या मार्फतीने तुमच्या निष्ठेची व तिकडे येण्याच्या इच्छेची माहिती 
मिळाली. आम्हाला परम संतोष झाला. तुम्ही पुर्णपणे खातरजमा 
बाळगून चांगल्या फोजे सहित येथे यावे. म्हणजे तुमच्यावर बादशहाची 


कृपा होई. 


यादकहा'चा ८ रविऊस्सानी 
परबाना. १०७१ 
क्रमांक : २५ दि. २८-८-१६६१ 


अब्दूल महमद व इतर अधिकारी मामले व कसबा देवराष्ट्रे यांचे नांवे 
बादशहार्चे फर्मास की, फाछोजी भोसले व बहिरोजी भोसले यांचे पाटिलकीचे 
बसन व इनाम पुबंबत बादशहाने चालूं ठेवले असून ते बिनतक्रार चालवावे. 


सवं मुलूख परमेश्वराचा 
(फारशी शिक्का) 


बादशाही फर्मान अब्दूल AAS हवालदार व कारकन मामला 
व पाटील व मिरासदार व जमिनदार व तमाम मुकादम मामले कसबा 
देवराष्ट्रे सरकार पन्हाळा यांचे नांवे- 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे ४३ 


सुहुरसन wera सितेन व अलफ. या सुमारास काळोजी व 
बहिरोजी वल्लद संभाजी भोसले पाटील का देवराष्ट्रे यानी विनंती 
केली की आपल्या नांवे पाटीलकीचे वतन व इनाम एक चावर व 
एक चावर पालक व अर्धी चावर इनाम जमिन हक्क व रुसुम व 
बागाईत शेरी चावर जिराईत एक गोणी धान्य व एक होन व एक मण 
कापूस व + + शेर...... fara दोन पायली व 
एक दोर (?) हक्कदारी पट्टी .....व किरकोळ बाब व झंभर...... 
बेलामागे एक फुलूस व तेल्याच्या दुकानावर पावशेर तेल व मानपान 
व...... पुर्वीप्रमाणे चालत आलेले आहे. परंतु बादशहानी कृपेची 
दुष्टी ठेवावी आणि आम्हाला फर्मान करून द्यावा. ही विनंती मनास 
आणून काळोजी व बहिरोजी वल्लद संभाजो पाटील का देवराष्ट्रे 
येथे इनाम एक चावर जमिन व हक्‍क व रुसुम व मानपान पुर्वीच्या 
बहिवाटीप्रमाणे फर्मान करुन देण्यात आला आहे. इनाम जमिन मार 
व नगद इनाम व कुलबाबी व पट्या व पैकार व फर्माइशी व 
पायपोसी......इस्मि व रस्मि (नांवाने व अधिकाराने) पुर्वीप्रो जरो 
वरच्या कचेरीत नोंदले गेले आहे तसे चालावे. भोगवटयाप्रमाणे चालं 
ठेवावे. या इनामात कोणी अधिकारी ढवळाढवळ करील तरतो 
गुन्हेगार समजला जाईल व त्याचा धिक्कार होईल. जर कोणी हिंदु 
उपसर्ग देईल तर त्याला काशीमध्ये गाय मारल्याचे पातक लागेछ, 
दरवर्षी फर्मानाचा उजर करुं नये. बादशहानी कृपावंत होऊन हा 
फर्मान जारी केला आहे. त्याप्रो अंमल व्हावा. 


१२ मोहरम १०७२ 


१ याच मजकुराचे आणखी एक फारशी फर्मान आहे. फरक एवढाच की त्यांत वरील 
फर्मानातील अब्दूल महमुद हवालदाराचे नांव नाही. तसेच, शेवटी १२ मोहरम 
ही तारीख सारखींच असली, तरी सम १०६८ हा देण्यांत आला आहे. 


t 


SY ताराबाई कालीन कागदपत्रे 


क्रमांक : २६ वि. १३-१-१६६२ 


महजर. नेताजी आणि दिषाजी मोहिते व हेरीफराव, हंबीरराव आणि 
शंकराजी मोहिते, या मोहिते घराण्याच्या दोन mained झालेल्या वाटणीचा 
महजर. 


माहाजर ब तेरीख छ २ माहे जमादिलाखर gn इसने सितेन 
अलक. वी हुजूर हाजीर मजालसी यानी वि॥ 


राजमुद्रा 
गंगाजीराम पंडित तिमाजी गिरमाजी पंडित 
नामजाद देहाये तर्फ मजमुदार. 
पडळी रुजु सुद 
(फारशी अष्टकोनी शिक्का) रघो केशव पंत 
निघावने (? ) 
अंतो नरसिंह पत | गोविद बाबाजी 
हुदेदार Fil तलबीड निसिदे क॥ तलबीड 
(अष्टकोनी फारशी शिक्का) 
गावगना मोकदमानी 
विटोजी पटेल वणजी सदनसीव 
मौजे कोणेगवाण ` मोकदम मौजे घोणसी. 
(निशाणी नांगर) (निशाणी नांगर) 
नरसोजी पटेल रभाजी पटेल मौजे 
मौजे सिरवंडे तासवडें 


(निशाणी नांगर) ( निशाणी नांगर) 


महाराणी ताराबाई 


तळी 
मोहिमे झक दप्तरातील महजर. हथात 
£ Ta ps जं << , है 


यांचे पिते हंधिरराव 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे ४५्‌ 


विठोजी पटेल मौजे गोपजी पटेल 
नडसी मौजे वाबगाऊ 
(निशाणी नांगर) (निशाणी नांगर) 
लखमोजी पटेल नागोजी पटेल 
मौजे शापुर व काऊजी चौगला 
मौजे मुटे 
(निशाणी नांगर) (निशाणी नांगर) 
कसबे तलबीड 
आबाजी पटेल अपाजी पटेल 
मेसजी पटेल हंसाजी पटेल 
तिमाजी रुद्र रेखजी व लखमोजी 
कुलकर्णी चोगला 


या हुजूर जाहला माहजर येसाजे. अगरवादी नेताजी राजे 
व दिपाजी राजे मोहिते देसाई व पछ्मवादी हरीफराऊ व हंबीरराऊ व 
शंकराजी राजे देसाई का तळबीड व क॥ वांगी या उभे वर्गामध्ये 
देसाई याचे वेव्हार समंध होता. उभे वर्गाची उतरे मनासी आणिली. 
धर्मता मनासी आणिता संबाजी राजे व धारोजी राजे या उभयता दोघे 
बंधु वर्गानी दोनी स्तलीचे जोड ब्रिती करून घेतले. बा फर्मान दोघे = 
वाटून खात होते. दोघासीहि देवाज्ञा जाहाली. त्यावरी pa 
राजे व नेताजी राजे ब्रितीसमधे भांडी लागले. मग सभानाईक रि ae 
मुनसिफी पाहाता जोड fact दोघासी बराबरी वाढून panda 
| करावे. दर कर्यातीस येंसा तह देत असता शंकर 


४६ ताराबाई कालीन कागदपत्र 


बोलिले जे आपण वडील भावाचा लेक. आपण हिगणगादे इनामाचे गाव 
घेईन व सिका अपण करीन. वरकड तकसीम निमे वाटन देईन 
त्यावरी गोत नाईक बोलिले की जोड ब्रिती देणे. पातशाचे दोघासी 
मन्हामत केली तोफा घेतला तो दोघानी दिल्हा. जे वस्ती इनाम 
दिल्हा ते वर्ती इनामाचे गाव नव्हता. त्यावरी पादसाई यापासून 
देसमुखीस इनाम हिंगणगादे करून घेतळे ते आपण न दिल्यावरी सभा 
नाईक बोलिले की वडिलाचे ब्रितीवरी पैदा केळे ते दोनी ठाई घेवे 
त्यावरी संक्राजी राजे कबूल न करीत. मग मभा नाईकानी तह दिल्हा 
जं जोड ब्रिती आहे. पडिले पान दोघानी वाट घेवे. त्यावरी शंकराजी 
राजे यानी मशाखत करून ब्रितीवरी गाव इनाम करून घेतला. अजी 
सबब मौजे मजकुरीचे तीन तकसीमा करून गोत नाईकी शकराजी राज 
यास दोनी तकसीमा देविले. तिसरे तकसीम नेताजी राजे 
यास व दिपाजी राजे यास देविले व गावीचे राविता वेगारी व 
अडीफाली व सेवाधार शंकराजी राज्यास द्यावें. वरकड गाव बी 
तकसीमा दोनी तकसीमा शकराजी राज्यानी घ्यावे. येक तकसीम 
नेताजी राज यानी व दीपाजी राज्यानी घ्यावे व देशमुखीचे सिके 
दोघानी करावे. विलायत व कसबा बराबरी दो ठाई वाटून तारेतार 
खावे. दोनी तर्फा करून aa. अधी सिका व पान व तश्रीफ झांकराजी 
राजं यानी घ्यावे. मागून सिका नेताजी राज यानी करावे 
व पान व तश्रीफ मागन नेताजी राजानी व दिपाजी राजानी 
wa. मौजे हिंगणगादेचे तपसील सदरह लिहिलेप्रमाणे खावे व 
बाजे देशमुखीचे हक लाजीमा इनाम व बाजेवाव पडिले पान निसबत 
देशमुखी तारेतार दोनी ठाई खाऊन बिलाकुसूर असोन दिवाण नफराई 
करून दोघानी सुखे असावे. या खेरीज देसमुखीची गावे गेली आहेत ती 
दोघानी साधून घेवे. जो कोणी मदत न करी त्यास ब्रितीसी समध 
नाही. ब्रितीवरी जे काही नवी जोडी साधितील ते दोघानी बराबरी 
वाटून घेवे व वडिलाचे ब्रितीखेरीज जेथें ब्रिती साधून घेतील ते अपले 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे Ye 


अपण घेवे. कसवे तलबीडीचे पटेलगीचे नागर हरीपरायाने करावे. 
नि॥ संबाजी राजे. नागरास मान बेगारी व सेवधार व पाने व पडि 
दर पडि (?) घेवे. वरकड पडिले पान दोनी ठाई वाटून खावे. हा 
जाहाला माहाजर सही. वली १०६ येकसे साहा. 


क्रमांक : २७ इ. स. १६६२ ? 


नेताजी व दिपाजी मोहिते याना हरीपराव, हंबीरराव व संक्राजी मोहिते यानी 
कसबा तळबीड व कसबा वांगीच्या देशमुखीबद्दल व कसबा तळबीडच्या पाटीलकी- 
बद्दल लिहुन दिलेले पत्र. 
तालीक 
5) चिरंजीव बहुत अयुष होणे राजमान्य राज्यश्री नेताजी राज 
व दीपाजी यास यासी स्नेहपुर्वक हरीपराव व हंबीरराव व 


संक्राजी राजे मो अनेक असीर्वाद. उपरी तुम्हामध्ये व आम्हामधे 
देशमखी कर्यात तलबीड व कर्यात वांगी व पटलगी कसबे तळबीड याचा 
वेव्हार होता. मग तुम्ही व आम्ही वेव्हार राजश्री साहेबी चवघे ग्रहस्ते 
हामेशाई मोकदम मीलऊन निवाडा केला 


बि ता 
 सीका 
ईनाम हिंगणगादे दोन देशमुखी कर्यात तलबीड 
तक्षीमा आंम्ही खाव्या व कर्यात वांगी पडील पान 
येक तक्षीम दोन ठाई व माकदमी पडील 
तुम्ही. खावी बेगारी पान दोन ठाई. 
राबता आटफली 


आम्हाकडे व सेवधार 
आम्हाकडे. . 


४८ ताराबाई कालीन कागदपत्रे 


येणेप्रमाणे? निवाडा जाहला आहे. देशमुखीचे सीका दोघानी 
करावा. पटळगी नांगर हरीपराव याणी करावा. येणे प्रो निवाडा 
जाहला आहे. यास आम्ही राजी असो. दुसरा कुसूर करू तरी आम्हास 
गुरुची अण असे. लेकराचे लेकरी बकुमूर चालावे. मोतंब असे. 


क्रमांक : २८ दि. २३-९-१६६३ 


नेताजी पालकर यानी केलेला निवाडा. यात सावजी मोहिते व नेताजी 
मोहिते यानी चिठ्या टाकून जमिनीची वाटणी करावी असे म्हटले आहे. 


फारसी सिका 


5) 1 मसुरल राजमान्य राजेश्री समस्त गोतानी हमेशाही देहाय 

व समस्त रयानी लाहान थोर कसबे तलडीड व बारा बलुत्यानी 
का मजकुर यासी प्रति नेताजी पालकर सरनोबत जोहार अनुकर्मे 
लेहावया कारण येसाजे. सा आर्वा सीतैन अलफ. मा साऊजी मोहिते 
व नेताजी मोहिते मोकदम का मजकूर या हर दोजणामध्ये मोकदमीचा 
निवाडा होणें होते. सबव हर दो वादी आमच्या थलास येऊन उभे 
राहिले की साहेब धर्मपरायेण दर हक निवाडे करून बहुतास वर्तविले 
आहे हे कीर्ती यैकोन आपलेही दर हक निवाडा करून द्यावा. पुढे 
लेकराचे लेकरी निवडिलेप्रमाणे नादावे याबद्दल आलो आहे. साहेबी 
गोतन्याये निवडून हर दो जण बकुसूर वर्तोन यैसे केले पाहिजे म्हणोनु 
अर्ज केला. याउपरी सभानायक व मजालसौ भले लोक बैसोन हर दो 
वादीयापासून कतबे जमानता व राजिनामे घेऊन श्री देवाची साक्ष व 
आपले पुर्वज स्मरोन धर्मता हर दो जणाचा निवाडा केला. निवडियासं 
हर दो जण राजी घेऊन निवाडियाचे महजर करून हर दो जणापासी 
दिधले. तेथे निवाडियाचा बयान तपसिले निवडिला आहे. त्यासी 


मोहिते मंडळीच्या दि. ३१-१-१६६२ च्या महजराला धरूनच हे पत्र आहे 


(..* “> CAA hee TACOS > 
ANN cbs # pen ke au : 
p P OARS: 
SYN 70: RIA pitt + wr 
LMG) POSA ८७९८५०%६ 
N NN D {re . 
फ Z टो १५६९; RFE NO less 


TEP AE ह Bort. 
। ATAR: LT Catt न 


ALLS 


THEA 


नेताजी पालकर्‌ सरनोबत यांचे अभयपत्र. 


क्रमांक : २९; पृ. ४९-५० 


eee Tee cores 


ताराबाई कालोन कागदपत्रे ४९ 


निवाडियामधे इनामती व पालक जमीन हर दो जणास बराबरी 
निमेप्रमाणे दिधली आहे. यास जमीन कुळवायाची येथून निवडून घ्यावी. 
सरी जमीन नजरेस देखिल्यावेगली वाटिता पुरवत नाही. याबदल 
तुम्हीही गोत आहा. निवाडियाप्रमाणे तुम्ही तेथे जमीन कुल 
नजर गुजार करून लाखे घालून आवल दुसीमा टुकडियाचा टुकडा 
आपले पूर्वज स्मरोन धर्मता निमेप्रमाणे लाखे घालून त्यावरी चिटिया 
ठेऊन जे चिटी निघेल तेणेप्रमाणे हर दो जणानी बेकुसुर वर्तोन सुरलित 
चाले यैसे करणे. इनाम जो वाटणे तो कुल कदीम व जदीद व पालक 
येसे मिलोन बराबरी निमे करुन हर हक लाखे करुनु वाटून देणे. 
सदरहू निवाडा थली होऊन सुखे नादावे यैसे करून दिधले आहे. 
देसमुखी नेतोजी मो याचे नि॥ आहे. येणेप्रमाणे निवाडा जाला असे. 
तुम्हीहि समस्त गोत हमेशाही असा. सदरहुप्रमाणे मोकदमी Hi 
मजकुरीचा निवाडा जाला आहे. तेणेप्रमाणे दोघाजणास लेकराचे 
लेकरी वर्तविले पाहिजे व साऊजीने आपले THAT देसमुखीचा हक 


देववावा. नेतोजी देसमुख यास देवावा. 
छ १, रबिलोवल. हे विनंती 
(षटकोनी फारशी शिक्का) 
क्रमांक : २९ दि. २७-९-१६६३ 
नेताजी पालकर सरनोबत यांचे नेताजी मोहिते याना आपल्या परिवारासह 
मोजे येलफले या गावी रहाण्याबद्दलचे INATA. 
राजश्री नेताजी मोहिते मोकदम देसाई क॥ तलविडी गोसावी यास 


5) अखडित लक्ष्मी आलकृत राजमान्य प्रति नेताजी पालकर 
सरनोबत जोहार. उपरी तुम्ही रदबदल केली की आपण 
आपले किबलीयानसी मौजे येलफले क मजकुर तेथे असोनु येविसी 


५० ताराबाई कालीन कागदपत्रे 


अभये जाळे पाहिजे म्हणऊनु. तरी सुखे मौजे मजक्री किबिलायनसी 
राहाणे. आमचे तरफने येक जरा तसवीस लागणार नाही. येविसी 
इमान आहे. छ ५, रबिलावल gu अर्वा हे विनंती. 


(पट्कोनी फारशी शिक्का) 


मागे फारशी शिक्का आहे. 


क्रमांक: ३० दि. १४-२-१६९३ 


रखमाजी मोहिते याचे वडील उदाजी मोहिते वसंतगडाजवळ शेख निजामाशी 
झालेल्या लढाईत ठार झाले. त्याचे चीज म्हणून रखमाजीला एक गांव इनाम 
द्यावा म्हणून संताजी धोरपडे यानी विनंती केलेवरुन राजाराम छत्रपतीनी 
मोजे न्हावी हा गांव इनाम दिला 


श्री 


स्वस्ति श्री राज्याभिषक शके १९ अंगीरानाम संवत्छर माघ 
बहुल चतुर्थी भोमवासर क्षत्रियकुलावंतस श्री राजाराम छत्रपति याणी 


राजश्री देशाधिकारी व 


गी लक्ष्मी 
श्री राजाराम नृहरिप्रीतेः लेखक वतमान व भावी सुभा 
नरपति हर्षनिदान मुद्रा निराजि प्रांत खटाव यासी आज्ञा 
मोरेश्वर सुत नीळकं जन्मनाः॥ राजा केली येसीजे. रखमाजी 
ठ मुख्य प्रधान. bp बिन उदाजी मोहिते याचे 


प्रल्हादस्य संताजी 
विराजते। विशई राजश्री संताजी 


घोरपडे सेनापति याणी 
चंदीचे मुकामी स्थामि समिप येऊन विनंती केली की रखमाजी 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे ५९ 


मोहिते यांचे पिते उदाजी मोहिते सन इहिदे” मधे वसंतगडाखाले सेख 
निजामाचे युध्यात समरंगणी ठार जाले. तरी यास येक गाव इनाम 
देविले पाहिजे म्हणोन विदित केले. त्याजवरुन स्वामि रखमाजी 
मोहिते याजवरी कृपाळू होऊन यांस नुतन इनाम मोजे न्हावी कर्याती 
वांगी Ti मजकूर देह १ येक रास कुलबाब कुलकानु हलीपटी व 
पेस्तरपटी झाड झाडोरासहित खेरीज हकदार व इनामदार करून इनाम 
दिल्हा आसे. तरी गांव याचे स्वाधिन करुन यांस व याचे पुत्रपौत्रादि 
वंशपरंपरेने चालवणे. या पत्राची प्रती लिहून घेऊन मुख्यपत्र यांस 


परतोन देणे. निदेश समक्ष. मर्या 
` देयं बिरा 
पाठीमागे aa 

सुद oy 

तेरीस १८, जमादिलाकर 
जमादिलाकर सु॥ सलास 

बार सुद सुरु सुद बार. 

क्रमांक : ३१ दि, २०-४-- १६८९ 


पन्ह'ळ्याच्या वेढ्यात काशी रंगनाथने मदत केल्याबद्दल छत्रपती राजाराम 
ह्यानी त्याला मौजे सेबावणे हा गांव इनाम दिला 


श्री 


स्वस्ति श्री राज्याभिषेक शके १५ शुक्लनाम संवछरे वेशाख शुध 
येकादसी मंदवासरे क्षत्रीय कुलावतंस श्री राजाराम छत्रपती स्वामी 


१. २४ मे १६९० ते २३ मे १६९१. 


७" 
VU 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे 


याणी राजश्री कासी रंगनाथ उपनाम वोपें 

मिका मिका वास्तवे किले विशाळगड यासी आज्ञा केली 
ऐमीजे. तुम्ही आमच्या राज्यातील पुरातन 

सेवक. राजश्री कॅलामवासी छत्रपती स्वामी यांचे कारकीर्दीस कष्ट 
मशागती केल्या आहेत. सांप्रत किले पनाळेस मोगल गनीम मौजदिन' 
वेढा घाळून वसला होता. त्याप्रसंगी किन्तेक म्वामीकार्यानिमित्व शेवा 
येकनिष्टपणे केळी. स्वामीचे पायामी य्रेकनिप्ट बहुत. या करिता 
तुम्हावर स्वामी कृपाळू होऊन मौजे मेवावणे तपे मलकापूर हा गाव 
नूतन इनाम करार करुन दिल्हा अमे. तरी जे मजकुरात विशाळगडकरी 
लोक सेतसनदी आहेत ते व हकदार व इनामदार खेंरीज करून सदरहू 
गाव तुम्हास इनाम करार करून दिल्हा असे. तरी तुम्ही व तुमचे 
पुत्र पौत्रादि वंश परंपरेने सदरहू गावचा उपभोग करून सुखरुप राहाणे. 


लेखनालंकार. सिक्याचे मोतंव 
RT 
वार सुरु सुद बार 


सदरहू असल सनद प्रतिनिधि यांचे प्रांतावर हुजुराचा इलाखा 
आहे त्याचे पुराव्यास कागद रवाना धारवाडास अजम अडसन साहेब 
बाहादुर पोलटक्याल येजंट याकडे जाहाले त्यात दिल्ही असे. तसलमात 
रा॥ गुरुनाथ कोंडो निसवत न्यायाधिशी gu सलास सलीन मयातैन व 
AIH. छ २० Tia. 


१ औरंगजेबाचा मोठा मुलगा ' मुअज्जम ' SH शाहा आलम ऊर्फ बाहादुर शाहा 
(इ. स. १७०७-१७११) [ह्याचा मोठा मुलगा. हा पुढे जाहांदरशाहा ह्या 
Heart बादशहा झाला. (इ. स. १७१२-१७१३) 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे ५३ 
कमांक : ३२ दि. २०-४-१६८९ 


मौजे पाडळी ह्या गावाची खोती fags नारायणकडे होती. परंतु तो 
शिरक्याना मिळाला म्हणून कवि कलशाने त्याची खोती काढून घेतली होती. 
छत्रपती राजाराम ह्यानी ती त्याला परत केली. 


स्वस्ती श्री राज्याभिषेक शके १५ शुक्लनाम संवत्सरे वेशाख 
Til ११ मंदवासरे क्षत्रीय कुलावंतस श्री राजाराम छत्रपती याणी 
राजश्री नरसो सुरा देशाधीकारी तर्फ खिलणा प्रांत राजापुर यासी 
आज्ञा केली एसीजे. मोजे पाडळी ता देवले या गावची खोती विठल 
नारायण यास बहूत दिवस होती. सांप्रत सिरके याची सोबत केली. 
त्या प्रसंगी कवी कलश येऊन यावरी निमीत्य ठेऊन यासी धरुन 
विशालगडी बंदात ठेविले. घरदार लुटून गुरे सेत आदी करुन सर्वही 
दिवाणात नेले. आणखी करुन सदरहु आवजी (?) यासी त्या 
गावानिमीत्य यासी खंड पडीला. तेंव्हा सर्वस्व गेले. असे असता 
याचा गाव कृष्णाजी गोंडा हवलदार इमारती विशालगड यासी दिल्हा 
म्हणोन gat विदीत जाहले. त्याजवरुन हे आज्ञापत्र सादर केले 
असे. विठल नारायण यास बहुत दिवस विस पंचवीस वर्षे खोती गाव 
चालीला. त्यामुळे कष्टीही जाले. या उपरी त्याचा गाव त्यास ` 
खोती करार केला असे. तरी तुम्ही या उपरी कृष्णाजी गोंडा याची 
खोती दूर करुन यास खोती देणे. लावणी पेसजीचे वीवस्तेने करितील. 
Feat सालीची उगवणीची कबुलायत नी॥ प्रमाणे करुन घेणे. खोतीची 
घालमेली मेकंदर न करणे. हुजूर बोभाट येवीसी येऊ न देणे. 
लेखनालंकार. 


५४ ताराबाई कालीन कागदपत्रे 
क्रमांक : ३३ दि. १२-५-१६८९ 


छत्रपती राजाराम हे गोवागा्ग कर्नाटकात निसटू नयेत म्हणन गोव्याच्या 
lat सर्वत्र पहारे बसविण्यात येत आहेत अमे आश्वासन गोव्याचा व्हाइसराय 
दा क्द्र्ग द कात हा AMS सरदार बहादर खान ह्याला दता. 


“ मोगल वाददाहाचे सरदार नवाब वहादूर खान ह्यांस- 
आपले पत्र मिळाळे. आपली ख्याली खाली कळन व आपण 
आमच्या शेजारी आल्याचे पाहन आनंद झाळा. आपल्या इच्छेप्रमाणे 
आपणालाहि आयुरारोग्य आणि सुखसोख्य इच्छितो. आपल्या पत्रात 
आपण वातमी दिळी आहे की, राजाराम रायरीच्या किल्ल्यातून 
जावळीच्या किल्ल्यात गेला आहे. पण त्याला आपण जावळीच्या 
किल्ल्यात गेलो असल्याची हूल उठवून कर्नाटकांत जायचे आहे 
बादशहाने आपणाला आज्ञा केली आहे की, राजाराम जर आमच्या 
राज्यांतून निघाला तर त्याला पकडण्याची आमच्याकडे मागणी करावी 
+ + + + आमच्या राज्याशी असलेली वादशहाची 
मत्री लक्षात घेऊन व राजारामाची शिक्षा त्याला टळू नये म्हणून मी 

आवश्यक ते पहारे सगळीकडे बसवित आहे.............. -*: 


देव आपले भले करो. 


गोवा, १२ मे १६८९ 
दों रुद्रिगु द काँश्त 


कमांक : ३४ दि. २१-९६-१६८१ 


यशवतरःव दळवी ह्या नावाच्या मोगलांच्या सरदाराने कुडाळ येथे एक 
बिजय मिळविला म्हणून गोव्याचा व्हाइसरॉय त्याचे अभिनंदन करतो. प्रस्तुत 
पत्रांत त्याने मोगलाना पोर्तुगीज प्रदेशांतून रसद पुरविण्यास आपली आडकाठी 
नाही असे म्हटले आहे 


ताराबाई कालौन कागदपत्रे प्प्‌ 


“ मोगलांच्या घोडदळातील सेनापती यशवंतराव दळवी याना : 
आपले पत्र मिळाले. आपण कुडाळ येथे शत्रवर विजय मिळविल्याची 
वार्ता ऐकून आनंद झाला. असेच विजय आपणाला वरचेवर मिळतील 
व सबंद कोकण प्रांत बादशहाच्या अमलाखाली येईल अशी आशा आहे. 
आपण मला लिहिता को आपल्या सोन्यातील जनावरासाठी आपणाला 
साठ खंडी हरबरे उडीद आणि इतर कडधान्य हवे आहे. आमच्या- 
पाशी जर ही कडधान्ये अमती तर आम्ही ती आपणाला आनंदाने 
पुरविली असती. ही कडधान्ये आमच्या राज्यात पिकत नाहीत. ती 
आम्हाला बाहेरून आणावी लागतात. इतर अन्न सामग्रीच्या बाबतीत 
मी आपणाला कळवू इच्छितो को ती सामग्री आमच्या राज्याच्या 
हृहदीपलीकडे जाण्यास आमची आडकाठी नाही. आणि मला खबर 
मिळाली आहे की व्यापारी लोक धान्य इकडून तिकडे वरचेवर नेऊन 
भरमसाट नफा मारतात. इकडे तो माल त्याना किफायतशीर मिळतो.” 


गोवा २१ जून १६८९ 
दों रुद्रिगु द काँश्त 


क्रमांक : ३५ दि. ३-९-१६८९ 


पोर्तुगीज व्हाइसरॉय दों रुद्रिगु द कॉइत हा मोगल सुभेदार बहादुरखान 
ह्याला कळवितो की, छत्रपती राजाराम ह्यांच्या हालचालीवर पाळत ठेवण्यात 
येत असुन पहारे दुप्पट करण्यात येत आहेत. 


“ बेळगावचे सुभेदार बहादुरखान ह्यास- 


आपले पत्र दोन मार्गांनी पाठविले ते मिळाले. पैकी एक 
अहमद सारंग ह्याने आणले आणि दुसरे जहाजाने आले. आपण विनंती 
केली आहे की, राजारामाला कर्नाटकात एक खजिना मिळावयाचा 


á 


५६ ताराबाई कालीन कागदपत्रे 


आहे व तो तिकडे निसटण्याचा वेत करीत आहे. तरी त्याच्यावर 
समुद्रावर तशीच खुष्कीच्या मार्गावरहि पाळत ठेवावी. ह्याच विषया- 
संबंधाने आपण मला आणखी एक पत्र लिहिले होते व त्याप्रमाणे मी 
दोन्हीहि मार्गावर पहारे बसविले होते. आतां हे पत्र मिळाल्यावर पहारे 
दुप्पट करीत आहे. म्हणजे तो आमच्या वाजूने आला तर त्याला अटक 
करता येईल. पण मला वाटते तो दुसर्‍या बाजूने + + + 
आपल्या दोन्ही राज्यांच्या मीत्रीस अनुसरून + + +” 


देव आपले भले करो. 
गोवा ३ सप्टेंबर १६८९ 
दों रुद्रिगु द काँश्त 


क्रमांक : २६ दि. १५-८-१६९० 


छत्रपती राजाराम ह्याना सामील झालेल्या मणेरी व साखळी येथील 
देसायांचा आपण वंदोबस्त करतो, असें आश्वासन गोव्याचा नवीन ग्हाइसराय 
दों fate द आल्मंद हा मोगल सरदार अब्दुल राजाखान ह्यास देतो 


“ मोगल बादशहाचे सरदार अब्दुल राजाखान ह्यांस :- 


अहमद सारंग ह्याने आपले पत्र आणून दिले. त्यांत माझ्या 
पूर्वीचे व्हाइसरॉय दों रुद्रिगु द कॉइता ह्यांच्या निधनाबद्दल आपण 
दुःख व्यक्त केले आहे व त्यांचे जागी व्हाइसरॉय म्हणून माझी नेमणूक 
झाल्याबहल माझे अभिनंदन केले आहे. तसेंच, माझ्या कारकीर्दीत 
+ + + मोठी वाढ व्हावी अशीहि आपली इच्छा आहे. 
माझ्या पूर्वीच्या व्हाइसरॉयचा व आपला विशेष संपर्क + + + 
असे आपण + + + पण मला कळले आहे की, ते आपले 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे ५७ 


पुष्कळच चाहते होते. आपण बादशहाचे सरदार असल्याने त्यांच्या- 
कडून आपलें कौतुक झालें असल्यास नवल नाही. कारण बादशहांशी 
आमचे शांततेचे आणि मंत्रीचे संबंध आहेत. ह्या राज्याच्या राज्य- 
कारभाराबाबत आपण जी सदिच्छा दर्शविली आहे, त्याबद्दल मी 
आपला आभारी आहे. आपण निश्चित असावे की, मोगल बादशहाचे 
बाबतींत माझ्याकडून ज्या गोष्टी पार पडायच्या आहेत त्या पार 
पडण्याचे कामी माझ्याकडून कसूर होणार नाही. आपण माझ्याकडे 
मागणी केली आहे को, मणेरी व सांखळी येथील जे देसाई बादशहा- 
विरुद्ध बंड करून उठले आहेत, त्यांना व सोनु शेणवी ह्याला केद 
करावे. ही मागणी आपण मागच्या पत्रातहि केली होती. त्याला मी 
उत्तर पाठविले होते की, ज्या भागांत ही मंडळी वावरत आहे, त्या 
भागांत पहारे बसवून मी त्यांचा बंदोबस्त केला आहे. ह्या बाबतीत 
राज्याला सर्व प्रकारची काळजी घ्यावी लागते. आणि म्हणून माझ्या 
पूर्वीच्या व्हाइसरॉयनी ती गोष्ट लक्षांत घेऊन असें ठरविले होते की, 
qag देसाई कुटुंबांना बार्देशबाहेर जाऊ देण्यास मनाई करावी. परंतु 
आपण पत्रें पाठवून आणि विनंत्या करुन अशी हमी दिली कीं, ते 
बादशहाशी एकनिष्ठ आहेत, तरी त्यांना बादेश बाहेर जाऊं द्यावे. 
आणि आपल्या रदबदलीमुळे मला आपली मागणी मान्य करावी 
लागली. + + + त्यांच्याबरोबर मणेरीच्या देसायालाहि. 
आणि आतां ज्या अर्थी मला कळले आहे कीं, त्यांचा उठाव रामराजामुळें' 
झाला आहे, त्या अर्थी त्यांचा बंदोबस्त + + + घोडदळ आणि 
पायदळ पाठवावे. त्याचबरोबर त्यांचा नाश करण्यासाठीं यत्किचितहि 
विलंब न लावता आपल्या हाताशी असलेली माणसें पाठवावी. कारण 
आपण दाखवून दिलेंच आहे की, ते बादशहाशीं बेइमान झाले आहेत. 
+ + + ह्या लोकांचा संभाजीशी बेबनाव झाला, तेव्हा 
आम्ही त्यांची बाजू घेतली होती. पण तो उपकार विसरून जाऊन 


eee 
paneon 


१ राजाराम. 


५८ ताराबाई कालीन कागदपत्रे 


त्यानी कुंभारजुवे बेटावरील आणि वार्देशमधील लोकांची त्या बाजूला 
चरावयास गेलेली गुरे चोरली. आतां ते रामराजाला सामील झाले 
आहेत. रामराजा ह्या राज्याचा A असल्याने त्यांच्या हातून आणखी 
मोठे गुन्हे घडण्याचा संभव आहे. म्हणून + नत न वाजू 
घेऊन रामराजाने ह्या राज्याविरुद्ध काही वाईट कृत्य केळे तर ते हाणून 
पाडावे म्हणून जमिनीच्या वाजूने तशीच नद्यांच्या बाजूने काळजी 
घेतलेली वरी असे मला वाटले. पोतुर्गीज हे कोणत्याहि प्रसंगी 
वादशहाचे मित्र आहेत हे आपण वाददाहाच्या निदर्शनास आणून 
दिलेच आहे.” 


गोवा, १५ ऑगष्ट १६९० 
दों मिगेल द आल्मँद, 


क्रमांक : ३७ दि. १६-१-१६९ १ 


गोव्याचे व्हाइसरॉय पोर्तुगाल येथील आपल्या राजाना वेळोवेळी सविस्तर 
पत्रे पाठवून आपल्या राज्यांत व आवती भोवती घडलेल्या घटनांचें वतमान 
कळवीत असत. तशाच स्वरुपाचे हे एक पत्र आहे. 


“ महाराज 


आयच्या राज्यात शांतता आणि स्वास्थ्य नांदत आहे. त्याचे 
कारण हे को, आमच्या राज्याच्या सीमाना ज्या दोन राजांच्या 
राज्यांच्या सीमा भिडल्या आहेत ते दोन्ही राजे परस्पराशी युद्धात 
गुंतले असल्याने त्यांचें आमच्याकडे दुर्लक्ष झाले आहे. ह्या दोन्ही 


राजांमध्ये जे युद्ध चाल आहे त्याचा वृत्तांत मी आपणाला प्रस्तुत 
पन्नाचेद्वारा सादर करीत आहे 


ताराबाई कालीन कागदपत्र ५९ 


महाराज, मोगल वादशहाने संभाजीला पकडून त्याचा बध 
केल्यावर तो त्याचे राज्य जिकण्याच्या मार्गास लागला. संभाजीचा 
भाऊ राजाराम ह्याने पन्हाळ्याच्या टेकड्यांचा आश्रय घेतला 
होता. मोगलानी पन्हाळ्यास वेढा घालताच राजाराम तेथून 
निसटला व त्याने कर्नाटकाच्या राणीच्या राज्यातून ys प्रयाण 
केले. ही बातमी बादशहाला कळताच त्याने कर्नाटकाच्या राणीवर 
सैन्य धाडले. ह्या सोन्याचे अधिपत्य राजपुत्र सुल्तान? याच्याकडे 
होते. ह्या राजपुत्राने राणीचे काही किल्ले घेऊन तिची राजधार्न 
बिदनुर सर केली. राणीने राजधानीतून कधीच पळ काढला होता. 
तिने राजपुत्राशी तहाच्या वाटाघाटी सुरु केल्या. तिने त्याला तीन 
किल्ले देऊन दरवर्षी सहा लक्षाप्रमाणे अठरा लक्ष पागोडा यद्धखंडणी 
देण्याचे कबल केले. हे अठरा लक्ष पागोडा म्हणजे खरोखर अठरा 
कोट आहेत. राणीने तहाच्या कराराप्रमाणे राजपुत्राला सहा लक्ष 


पागोडा दिले. बादशहाला जेव्हां ह्या तहाच्या कराराची वार्ता कळली 
तेव्हा आपल्या मुलाने आपणाला न कळविता तो करार केल्याचे ५।हून 


तो त्याच्यावर भयंकर संतप्त झाला व त्याने त्याला माघारा बोलविले 
बादशहाला बिदनुरच्या राणीशी तह करायचा नव्हता. fag. 
आणि गोवळकोंडा ह्या राज्यांप्रमाणे त्याला तें राज्य खालसा करायचे 
होते. राजपुत्र सुल्तान बापाच्या आज्ञेप्रमाणे माधारा परतला नाही, 
कारण, आपले भवितव्य त्याला माहीत होते. बादशहाच्या क्रोधाची 
त्याला कल्पना होती. त्याचा थोरला भाऊ शहा आलम (Xa Alam) 
इ. स. १६८४ साली कोकणच्या स्वारीवर गेला तेव्हा त्याला कोकण 
न जिंकता आलेले पाहून तो बादशहाच्या मर्जीतून उतरला होता व 
स्याने त्याचा शिरच्छेद केला होता. आपलीहि गत तीच होईल ह्या 
भीतीने त्याने बापाची आज्ञा धूडकावून एका दुर्गम पर्वताचा आश्रय 
घेतला. त्याचे हे कृत्य म्हणजे उघड उघड बंडखोरीच आहे 


१ शाहजादा कामबक्ष, 
२ ही हकीकत बरोबर नाही, 


६० ताराबाई कालोन कागदपत्रे 


वादशहाची छावणी विजापूरपासून जवळच एका खेड्यात होती. 
त्याला ज्या मुळूखात रीन्य पाठवावयाचे असते तिवडे तो आपल्या 
सरदाराना पाठवीत असतो. आम्ही असे एकतो की, त्याच्या सौन्यात 
पटकोच्या साथीचा प्रादुर्भाव झला अनून पुष्कळ माणसे, घोडे, उंट 
आणि हत्ती मेळे. ते पाहून बादशहाचे आपली छावणी बेद्री (?) 
(Bedry) ह्या नावाच्या खेडयात हळविळी. परंतु बादशहाचे सैन्य 
आता पुष्कळच कमी आठे होते. नी संधी साधून राजारामाच्या 
सरदारानी मोठे घोडदळ आणि पायदळ आणून शाही सैन्याला उपद्रव 
देण्यास प्रारंभ केला. परतु, बादशहाच्या छावणीळा तोफांचे संरक्षण 
असल्याकारणे त्यावर समोरासमोर हल्ला करण्याचे धाडस मराठे 
सरदाराना झाले नाही. तथापि त्यानी मोगल सरदाराना लांच चारून 
Tart जोर कमी केला. दोन्हीहि बाजूंची हानी होऊ नये अशा 
रीतीने त्यानी हे युद्ध चाळू ठेवले आहे. मोगल सरदारानाहि ह्या 
युद्धाचा निकाल झटपट लागलेला नको आहे. कारण, युद्ध चालू 
असते, तेव्हा ह्या लोकांची चंगळ असते. त्याना खाण्यापिण्याला 
भरपुर तर मिळतेच; शिवाय अवांतर कमाईहि होते. फकत बादशहाच्या 
डोळ्याना पाणी लावण्यासाठी ते युद्धाचा बहाणा करतात. एकूण ती 
एक दिशाभूलच आहे. 


कर्नाटकाच्या राणीला मोगलाना मोठी खंडणी द्यावी लागल्याने 
तिला आपल्या प्रजेवर कर बसविणे भाग पडले. परंतु कर बसवून 
देखील खंडणीचा पैसा गोळा होणे अशक्य झाल्याने तिला 
बासँलोर (? ) नदीवरील एक किल्ला अडराय? (?) द्याला तीन लक्ष 
पागोडाना विकावा लागला. राणीला पैसे लवकर हवे आहेत. तर 
अडराय किल्ला ताब्यात मिळाल्याखेरीज पैसे मोजण्यास तयार नाही. 


moe 


१ कोदंडराय (?) हा बेदनूरचा माजी प्रधान असावा. 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे ६१ 


इकडे कोकणात मोगल बादशहाची पकड ढिली झाल्याने व 
त्याने दिल्लीहन मागविलेली कुमक न आल्याने तिथल्या देसायानी 
बादशहाची सता झुगारून देऊन राजारामाशी संधान साधले आहे. 
तसे पाहिले तर राजारामानेच त्याना बादशहाविरुद्ध चिथावणी दिली 
आहे. ते मोगलावर उलटले त्याचे कारण हे की ते राजारामाच्या 
जातीचे आहेत्त हे तर झालेच; परंतु मुसलमानांच्या अरेरावीची आणि 
उर्मटपणाची त्याना चीड आली आहे. मुसलमानानी हिंदु रित्रया व 
हिंदु मंदिरे भ्रष्ट केल्याने हे देसाई त्यांच्याविरुद्ध उठले असल्यास नवल 
नाही. सर्व देसायानी एकत्र होऊन फोंड्याचा सुभेदार सरबजखान 
ब सरदार अब्दुल राजाखान ह्यांच्याविस्द्ध उठाव केला. अब्दुल 
राजाखान कुडाळला होता. तो डिचोलीला पळून आला आहे. ह्या 
दोघा मोगल सरदाराना राजारामाच्या सोन्याची भीति वाटते. 


मराठ्यानी फोंड्याच्या जवळपासची खेडी झूटली व फोंड्यास 
वेढा घातला. मोगलापाशी घोडदळ नाही. जे काय फार थोडे 
घोडदळ होते ते मरून गेळे आहे. सरदार अब्दुल राजाखान ह्याने 
आपली बायकामुले आणि इतर चीजवस्तु नदींतील एका बेटावर 
सुरक्षिततेसाठी पाठवून दिली होती. ह्या बाबतीत त्याला आमची 
थोडी मदत झाली. त्याला बादशहाने आपणाकडे बोलाविले असल्याने 
तो आपल्या जनानखान्यासह तिकडे रवाना झाला आहे. निघताना 
पत्र लिहून त्याने आमचे आभार मानले होते व बादशहापाशी आमचे 
काही काम असल्यास ते आपण आनंदाने करू असे पत्रात लिहिले होते. 
आम्ही त्याला उलटपत्री त्याने जो मुलूख काबीज केला त्याबद्दल त्याचे 
. अभिनंदन केले व आमच्याशी मैत्रीचे संबंध ठेवून पत्रव्यवहार चालू 


ठेवण्याची इच्छा दर्शविली. 


` एके बाजूने आम्ही बादशहाच्या प्रजाजनाना आमच्या राज्यातून 
बाहेर जाण्यास वाट देत आहोत, तर दुसऱ्या बाजूने राजारामाशीहि 


६२ ताराबाई कालीन कागदपत्रे 


धूतपणाने वागत आहोत. राजारामाने व्हाइसरांग्र दों मुद्रिगु द FIA 
ब व्हाइसरॉय दों मिगेठ द आल्मंद ह्या दोघाना पत्रे हिहन त्याचे वडील 
शिवाजीराजे ह्यांच्यागी आमचे जसे मंत्रीचे गंवंध होते, तरोच मैत्रीचे 
संबंध आपणाशीहि ठेवण्याची विनंती केली होती. त्याला आम्ही 
उत्तर पाठवून कळविले कीं, त्याच्याशी मैत्रीचे संबंध ठेवण्याची आमची 
इच्छा आहे. 


अशा रीतीने बादशहाचे अधिकारी आणि राजाराम ह्या दोघांचाही 
विश्वास आम्ही संपादन केळा आहे. दोघे हि आम्हाला मानतात व 
आम्ही त्यांचे मित्र आहोत श्रमे समजतात. अशी बातमी आहे की, 
राजारामाच्या लोकांनो आणि देसायानी फोंड आणि डिचोली हे दोन्ही 
प्रांत घेतले आहेत. आमच्या राज्याला मुसळमानापेक्षा हिंदु शेजारीच 
बरे अस आम्हाला वाटते. मुसलमानावर कधीच बिश्वास ठेऊ नये. 
कारण त्याना वचनाची किमत नसते. a उर्मट आणि भांडखोर 
असतात. तथापि असे जरी असले, तरी टोघाशीहि आमचे तटस्थतेचे 
dia आहेत असे आम्ही भासवितो. त्यांच्याशी असलेले मतभेद 
आम्ही कधीच उघड केलेले नाहीत. आग्ही नेहमीच जागरुक आणि 
तयारीने असतो. आम्ही हत्यारबंद असून आमची ठाणी सुरक्षित 
आहेत. नदीत जहाजांची टेहळणी असून त्यांचे नेतृत्व कप्तान मोर 
यांच्याकडे आहे. माझ्या बलाढय आणि सर्वश्रेष्ठ स्वामीला देव उदंड 
आयुष्य आणि सुखसमृद्धि देऊन त्याचे रक्षण करो. 


गोवा १६ जानेवारी १६९१ 


क्रमांक : ३८ | दि. २७-३-१६९१ 


रामाजी आपाजी सभासद, नामजाद व कारकून कसवा कुडाळ हा 
सोनजीराव व चांदजीराव अरुछेकर ह्याना कळवितो, कीं खेमसावंत भोसले ह्यांच्या 
' शिफारसीवरून तुमच्या वतनाबाबत रामचंद्रपंत ह्याना लिहिण्यांत येत आहे, 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे ६३ 


श्री 


राजश्री सोनजीराऊ व चांदजीराऊ अरुछेकर गोसावी यास 
स्नेहांकित रामाजी आपाजी सभासद नामजाद व कारकून सुभा कसबा 
कुडाळ व महालानिहाय आसीरवाद. gn इहिदे तिसन अलफ. राजश्री 
पील सावंत सरदेसाई प्रा कुडाळ याचे तहबदळ आम्ही वाडीस आलो. 
ते समई तुम्ही येऊन आमची भेटी घेतली. तुमचेविसी राजश्री 
खेम सावंत सरदेसाई याणी सांगितले की सोनजीराऊ (व) चांदजीराऊ 
अरुळेकर याचे पटेलगीचे गाऊ तफे खारेपाटण 
मौजे अरुळे, मौजे येडगाऊ, मौजे वाईबसे. 


१ १ 

मौजे सागुळवाड, मौजे नावले, मोजे वाभवे, मोजे अती 

१ १ १ | १ 
मौजे सोनाळी, मौजे कुंभडे, मौजे कसूल, बागायत नाडण. 

१ १ १ १ | 
जकातदार बावडा, मौजे केरे. 

१ $ 

मौजे वतनी खाते व कुलकर्ण येणे प्रो पटलकीचे देहाये ११ अकरा 
व बागाईत नाडण ब जकात चोरगे घाटबावडा सालाबाद चालू आहे 
व गाऊगन्ना जमेस पालक चालले आहे. ऐसीयास हे आम्हा बा होते. 
आम्ही तुमच्या कार्यात सामील जाहलो तेव्हा येही सामील जाहले. तरी 
सदरहू गावीची सरपाटिलकी व बागायेत व चोरगे याचे दुबाले केलेवरी 
किर्दीमहामुरी करतील व यकनिष्टपणे वर्ततील म्हणोनु मशारनिले जे 
सांगिले त्यावरून येविशी राजश्री पंत स्वामीचे सेवेसी विनंतीपत्र 
पाठऊनु सनद आ + + RT, तेणे प्रमाणे चालेल. जाणिजे 
मोतेब 


रा छ ६, रजब. मोतेंब सुद्र. 
_ va 


६४ ताराबाई कालीन कागदपत्रे 
कमांक : ३९ दि. २६-७-१६९१ 


भौंधची देशमुखी आपल्या नावे चालविण्याची विनंती गिरजोजी यादब 
ह्यानी रामचंद्र नीलकंठ अमात्य ह्याना केली होती. ती त्यानी मंजूर केली. 


श्रीराम वरद 


राजश्री गिरजोजी यादव नाईक 
दि॥ ग्यान्हक (? ) गोसावी यास-- 


इने।। रामचंद्र निळकंठ आमात्य आसीर्वाद. सुहुरसन इसने 
तिरौन व अलफ. तुम्ही पत्र पाठविले ते पावले. लिहिले की आउंदची 
देशमुखी आमची येविसी राजश्रीची पत्रे स्वामीस आहेत. त्याची 
ताळीक पाठविली आहे. स्वामीनेही चालवावे म्हणून. त्यावरून 
खटाऊच्या सुभेदारास पत्र दिल्हे आहे. ते सुर चालवितील. व आमचा 
महीन' त्या प्रांते आहे. हरयेकविसी स्वामीने चालवावे व आप्ठँविदाई 
लोक स्वामीजवळी येतील त्यास अन्ने सांगोन चालवावे. म्हणून कितेक 
लिहिले. तरी बहुत बरे. तुमच्या कार्यास अंतर न पड. जाणिजे. 


छ १०, जिल्काद, निदेश समक्ष 


लेखन 
सीमा समु मोर्तब 
ल्लसती 


क्रमांक: ४० | दि. १०-९-१६९१ 


रखमाजी खंडो, बाळोजी खंडो व रामजी मल्हार ह्यानी मौ. आकुड ह्या 
गावचे आपले कुलकर्ण काशी रंगनाथ ह्यास १७५ रुपयास विकले. 


१. महीन (माही) = सरंजाम, 


ताराबाई फालीन फागदपत्रे EX 
सिका पारसी अक्षराचा 


पाच ओळी पारसी लिपीच्या आहेत 
तालीक 


स्वस्ती श्री नृप शालीवान शके १६१३ प्रजापतो नाम संवत्सरे 
भाद्रपद वधी त्रयोदसी बृहस्पतीवारी छ २७ जिल्हेज. gi इसने 
तीसेन अलफ. तत्‌ दिनी रखमाजी खंडो व बालाजी खंडो व रामजी 
मल्हार देसकुलकर्णी तफ असंडोली व गावकुलकर्णी मौजे आकुर्डे 
ता मजकूर पा कोल्हापूर यानी राजश्री कासी रंगनाथ गोसावी यास 
लिहून दिल्हे maqa tant. आमचे मिरासी कुलकर्णी मौजे मजकूर 
आहेत. आपणास दिवाणीचे तगादा पडला म्हणूऊन आपण विकत 
होता. गोसावी यासी पाहिजे म्हणऊन माघीतले. तरी मौजे मजकूरचे 
कुलकण विकत गोसावी यास किमती रुपये १७५ पावणेदोनसे रुपयेसी 
खंडून दिल्हे. सदरहू पैके आपण घेऊन मौजे मजकूरचे कुलकर्ण 
तुम्हास विकत आपले आत्मसंतोसे गाईब्राह्मण साक्षे करून आपले 
वडिलाचे सुक्रृतपूर्वंक कुलकण दिल्हे आसे. कुलकर्णासी इनाम व हक 
वर्तना सालाबाद चालत आहे बी तपसील : 


इनाम जमीन कुडो गला हक लाजीमा प॥ बाजू 


=" ६ al 
तुप मापी गला हक कुडो 
sei पा १४ कागद बाब 
w मोसबे खच 
‘tl दसरा 


८ 


६६ ताराबाई कालीन कागदपत्रं 


येणेप्रमाणे आहेते. सदरहू कुलकर्ण आपले मिरासी तुम्हासी 
विकत दिल्हे असे. तुम्ही लेकराचे लेकरी खाऊन सुख असणे. सदरहू 
कुलकर्णासी आपणासी व आपले लेकराचे लेकरासी व डाईज? गोत्रीज 
भाउबंद कोणासी अर्थे अर्थ संमध नाही. TAT कांही सदरहू गावीचे 
कुलकणाचि लाग fas आलीया आम्ही वारून्‌. हे RITA. 


सही, 
बी।। रखमाजी खंडो साक्ष हजीर मजालसी माजी 
आवाजी देवजी देसाई व बाजी भेरपा देसाई आबाजी रामकृष्ण 
कसवा हवेली प॥ मजकूर देसकुलकर्णी 
नांगर असे ' क॥ हवेली प॥ A 
नाईकवाडी प॥ कोल्हापूर 
- सव्रडजी नाईक पेसजी नाईक UP सारा 
चोंडाजी नरसिह व हरी भिकाजी कुलकर्णी मादगोंडा पटेल 
कसबा मजकूर प॥ कोल्हापूर 
मोकदम पेट केसापूर चीरगोडा पटेल नांगर असे 
नांगर असे नरसोजी फिरंगोजी नाईक 
क।। कोल्हापुर 
TU आसंडोली 
जोतजी देसाई देसकुलकर्णी 


१ रामजी मल्हार ' 
१ भागोजी बाबाजी 


R 


१. दायाद. 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे ENS 


नरमोजी देसाई-- 
बानबाजी अनंत कुलकर्णी मौजे सातरडे पेकी कोल्हापूर 
या पत्रास 


साक्ष-- | 
धोंडो खंडो मल्हार भोगनाथ कुलकर्णी 
किले पनाला au बोरगाव 
| पत्र प्रमाणे साक्ष 
HAH : ४१ दि. १५-१-१६९२ 


गिरजोजी यादव ह्यानी शिवाजी महाराजांच्या कारकिर्दीपासून राज्याची 
बहुमोल सेवा केली होती. त्याबद्दल छत्रपती राजाराम ह्यानी त्याना व त्यांच्या 
भाऊबंदाना तपे उंब्रज व तपे तारगाव ह्या महालांची देशमुखी दिली. | 


स्वस्ति श्री राज्याभिषक शके १८ प्रजापतिनाम संवत्सरे माघ 
qu ७ सप्तमी भृगुवासर क्षत्रिय कुलावतंस श्री राजाराम छेत्रपति 
याणी समस्त सेना धुरंधर राजमान्य राजश्री संताजी घोरपडे सेनापति 
यासी आज्ञा केली ऐसीजे. पिराजी बिन चौंडाजी यादव व गिरजोजी 
यादव बिन मुधाजी व पदाजी बिन आबाजी यादव व मकाजी बिनं 
आणाजी यादव देशमुख ता उंबरज व ता तारगाऊ प्रा सातारे याणी 
चंजीचे मकामी स्बामी संनीध येऊन विनंती केली की आपली देशमुखी 
उंबरज महाल देहे ३० तीस व तारगांव महाल देहे २४ चोविस पूर्वी 
परंपरेने चालिंली होती. त्यासं इदलशाहाचे . कारकिर्दीस देशमुखी 
अमानत केली होती. ते राजश्री माहाराज साहेबी आपणास APT 
घेतली. त्यापासून हे वतन स्वामीस अजि ता चालत अले आहै. 
ऐसियास आम्ही पुरातन वतनदार आहो व गिरजोजी यादव हे 


६८ ताराबाई कालीन कागदपत्रे 


स्वामीसेवा येकनिप्टपणे करीत आहे. स्वामी प्रजापालक TÄIA 
आहेत. कृपाळू होऊन पुरातन अमचे वतन आम्हास देऊन स्थापना 
केलि पाहिजे. आपण या वतनानिमित्य स्वामीस सेरणीं होन 
दोनी हजार २००० देऊन देशमुखीची सेवा करूं म्हणोन विदित केले. 
ते मनास आणून गिरजोजी बिन मुधोजी यादव हा स्वामीचा पुरातन 
सेवक सेवा बहुतच निष्टेने केली आहे व राजेश्री कॅलासवासी स्वामीचे 
वेळेस वरीच सेवा केली. या उपरी सांप्रतही स्वामीच्या पायाशी 
येकनिष्ठपणे वर्तणूक करिताती व हे पुरातन वतनदार आहेत. यांचे 
चालवणे स्वामीस अगत्य. यास्तव यादव मजकुरीवरी स्वामी कृपाळू 
होऊन याजपासून सेरणी होन २००० दोन हजार घेऊन तपे TACT 
माहाळ ३० तीस गांव तपे तासगाव माहाल चोविस गांव या दो 
माहालाची देसमुखी यास अजरामऱ्हामत करुन वतन दिल्हे असे. या 
बतनास हक लाजिमा व इनामती पूर्वीपासून जे मोईन? चालली असेल 
तेणे प्रमाणे चाळवावयाची आज्ञा करून राजश्री रामचंद्र पंडित अमात्य 
यास आज्ञापत्रे व प्रांत मजकूरच्या देशाधिकारी याच्या नांवे सनद व 
. यादव मजकुरास ब्रितिपत्रे सादर केले असे. तेणेप्रमाणे wag दोही 
माहाळीची देसमुखी यादवाच्या स्वाधीन करून स्वामी सेवा घेतील. 
तुम्ही ही सदहूं वतन यादवास चाले हक लाजिमा इनाम अनभऊन 
सुखरुप राहेत ते करणे. अंतर पडो न देणे. जाणिजे लिहिणे. तरी 
सुज्ञ असा-- 


क्रमांक : ४२ मार्च १६९२ 
हिंदुराव घोरपडे ह्याना इंदापुरची देशमुखी होती. ती राणोजी घोरपडे 

YAT दिल्याचा उल्लेख: 

हट nnn 

१. उंब्रज. २. नेमणूक. 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे ६९ 


श्री शंकर 


राजश्री शंकराजी गोपाळ 
मुतालिक देशमुखी 
पो इंदापूर गोसावी यास-- 


$) अखंडित लक्षमी अलंकृत राजमान्य स्मा हिंदुराऊ घोरपडे 


दंडवत. on इसने तिसेन अलफ. इंदापूरची देशमुखी आम्हास राजश्री 
स्वामीनी दिल्ही होती. तेथे तुम्हास मृतालिकोस पाठविले होते. 
सांप्रत देशमुखी चिरंजीव राजश्री राणोजी घोरपडे यास दिल्ही असे. 
तरी तुम्ही त्यांचे आज्ञेप्रो वतंणूक करून ते देसमुखी साधणे. तुमचे- 
विसी आम्ही carafe लिहिले आहे. ते तुमचे चालवितील. ते तुमचे 
देसमुख तुम्ही त्यांचे मुतालिक. त्यांचे आज्ञेप्रा (व) तेणूक करणे 
जाणिजे. 


छ -- माहे रजबू मोतेब 
(हिंदुरावांचा चौकोनी शिक्का) 


PS 


क्रमांक : ४३ दि. २१-६-१६९२ 


गिरजोजी यादव व नरसिंगराव यादव ह्यांची कसवा औंधयी तेवीस 
गावाचो देशमखी त्यांचेकडे चालविण्याबद्दल छत्रपती राजाराम ह्यांचे संताजी 
घोरपडे ह्याना आज्ञापत्र. 
श्री 


. स्वस्ती श्री राज्याभिशेक शके १९ अंगिरानाम संवत्सरे आशाड 
बहुल त्रितिया भोमवासरे क्षत्रिय कुलावतंस श्री राजाराम छेत्रपती याणी 


७० ताराबाई कालीन कागदपत्रे 


समस्त सेनाधुरंधर राजमान्य राजश्री संताजी घोरपडे सेनापती यास 
आज्ञा केली शैसीजे. का अउद प्रां खराड या माहाळची देशमखी 
पूर्वीपासून मा गिरजोजी यादव व नरसिंगराऊ यादव याची होती. ते 
दिवाणास अमानत केळी होती. त्यास AAT? मा गिरजोजी यादव 
याणी स्वामी सेवा यकनिट केळी याकरिता सवामी FIZ होऊन 
का मजकूरची देसमख्ी गिरजोजी यादव व नरसिगराऊ यादव यास 
करार करून सनदापत्रा es राजश्री रामचंद्रपंत अगात्य याचे 
नावे व देशाधिकारी याचे नाथे सादर जाल्या आहेती. तेणप्रमाण याचे 
देशमुखीचे वतन याचि स्वाधीन टोय आणि सुरळीत चाळे ते करण 
का मजकुराखाछील गाव २३ तेवीस तळयाटी अहेनी. ते कमाबीस 
कर्‍्हाडीच्या सुभियाकडें ब काही सातारिया मुभियाकडे लागळे आहेती 
त्या गावीची देशमुखी गिरजोजी यादव व नरसिगराऊ यादव याची 
यास चाळ यंविशी पूर्वी पत्रे पाठविली असती. परंतु ते गाव याच 
देशमृखीखाली चालत नाही म्हणऊन विदीत जाळे तरी तुम्ही 
कारकुनास ताकीद करून तळवाटीचे तेवील गाव याचे देशमखीक डे 
चालविणे. हूक लाजिमा व वाजे पूर्वीपासून मोईन चालत अली असल 
तेणश्रमाण यास चाले AH करणे. हरयेकविशी याचे चालवित जाण. 
जाणिजे. बहुत लिहिणे नरी सूज्ञ अमा- 


so -- - 


क्रमांक : ४४ दि, ९-७--१६९२ 


स्वराज्यरक्षण करीत असता बजाविलेल्या क [मगिरीबद्दळ संताजी घोरपड 


ह्याना तीन चावर जमीन इनाम दिल्याचे रामचद्रपंत, stan शिवदेव ह्याला 
कळवितात. 


श्री 


राजश्री त्रिवक सिवदेऊ देशाधिकारी व लेखक वर्तमान व भावी 
प्रांत खटाव गोसावी यांस---- 


t 


“ताराबाई कालीन कागदपत्रे ७१ 


~ 
$) अखंडीत लक्ष्मी अलंकृत राजमान्य सेवक रामचंद्र निळकंठ 


आमात्य नमस्कार. सु॥ सलास तिरौन अलफ. राजश्री संताजी बिन 
मालोजी घोरपडे सेनापती लए राजश्री छत्रपती 
स्वामीने कर्नाटक प्रांतात जाते समई या प्रांती ठेऊन गेले. त्या समई 
इकडे गनिमाची धामधुम होऊन कितेक देशदुर्ग हस्तगत केली होती 
या राज्यात काही अर्थं उरला नव्हता. ते प्रसंगी याणी यकनिष्ट 
धरून जिवाभ्य श्रम केले राज्य रक्षण केले. पुढेहि स्वामीच्या पायासी 
निष्ठा धरून वर्तत आहेत. याणी विनंती केली की खटाव प्रांती 
गोवारे गावीची (पटेलगी) पुरातन चालत आहेत. त्यास इनाम 
कदीम आहे. त्यातून इनाम करून दिल्हा पाहिजे म्हणून. त्यावरून 
मनास आणून स्वामीकार्याच म्हणून त्यास पाटेलगीच कदीम अहेत. 
त्या खेरीज इजारा वतन करून दिल्हे असेत. जमीन चावर तीन ३ 


बी तपसील : 


क| वांगी जमीन चावर कसबे भाळवणी जमीन चावर 
qw अवल जमीन जिरात TR अवल जमीन जिरात 

१ पाटस्थल T पाटस्थल 

१४ १ 


मौजे ढवळेश्‍वर कर्यात इटे मौजे चिकलवाहाळ कर्यात 
आऊध जमीन चावर 


जमीन चावर ०. 
qo अवल जमीन पाव चावर ।॥' अवल जमीन पाव चावर 
| वरात = = ४१ “हो जिरात | 
_ "1" -पाटस्थल 


1 'पाटस्थल पाव चावर 


a W 


७२ ताराबाई कालीन कागदपत्र 


या पटेळगी वतन गावचारी यासी इजारा इनाम जमीन चावर 
तीन रास करून दिल्हे असेत. तरी यास व याचे पुत्र पौत्रादि परंपरेस 
चालवणे. या पत्राची तालीक लेहून घेऊन मुख्य पत्र परतून भोगवटि- 
यासी मारनिळे ` जवळी देणे. नूतन पत्राचा आक्षेप न करणे. सदरहु- 
प्रमाणे देहाये मजकुरी इनाम जमीन नेमून हदी'म्हदुदी घालून देणे. 
जाणिजे. छ ४ जिलकाद, निदेश समक्ष. 


लेखन 
सीमा समु 
ल्लसती 
१ (महदूद ) = मर्यादा. 
क्रमांक : ४५ दि. २९-७-१६९२ 


संताजी घोरपडे यामी औरंगजेबाचे स्वारीचे वेळी जी बहुमोल कामगिरी 
केळी त्याचे चीज म्हणून छत्रपती राजाराम ह्यानी त्याना मिरज प्रांती बावीस 
देशमुखांचे वतन इनाम दिल्याचे रामचंद्र नीलकंठ अमात्य यांचे पत्र. 


तालकेची तालीक 
श्री 
राजश्री संताजी घोरपडे गोसावी 
यासी 


§) अखंडित लक्ष्मी आलकृत राजमान्य 


शनो रामचंद्र नीलकठ आमात्य आसीर्वाद सा सलास faea 
अलफ. राजश्री छत्रपती स्वामी कर्नाटकात जाते समई तुम्हास या 
प्रांती ठेऊन गेळे. त्या समई इकडे गनिमाची धामधुम बहूत होऊन 
कुलदेश दुर्ग हस्तगत केलो होतो. राज्यामध्ये काहो अर्थ उरला नाही. 


Te ताता कमत आग डा नत त तक eee हर 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे ७३ 


कुल म्हराठी यानी इमान खता करून गनिमाकडे गेले. परंतु तुम्ही 
ईनाम खता न करिता राजश्रीचा पायासी agaa येकनिष्ठा धरून 
जमाव करून सेख निजाम व सर्ज्याखान व रणमस्तखान व ज्यानसरखान 
येसे उमदे वजीर बुडविले. जागा जागा गनिमास कोठ्या घालून 
बेस्तनाबूद केले आणि देश सोडविला. राज संवरक्षणाचे प्रसंगास 
असाधारण श्रम केले. अवरंगजेबास दहशत लाविली. पुढेही कितेक 
स्वामी कार्याचे ठाई हिमत धरिता. याकरिता तुम्हावर राजश्री 
इवामी संतोष होऊन मामले मिरज कर्याती बेवीस येथील देशमुखी 
होते ते नस्तनाबूद जाहले त्याचे वंसी. कोणी नाही त्याचे मुतालिक 
होते ते बोलावून देशमुखी वतन खात होते तेही दूरबुधी धरून 
गनिमानी मिलोन फिसात केली. एकनिष्ठा धरून इकड येऊन भेटले 
नाहीत म्हणोन त्याची देशमुखी दूर करून तुम्हास अजरामत देशमुखी 
मामळे मारची आवलाद आपलाद वतन करून दिल्हे आस. पुत्र पोत्री 
चालवन देशमखीचा हक लाजिमा व इनामत व इसाफतीचे गाव 
सालाबाद पहिले देशमुखास चालले असतील ते प्रा खाऊन वतनाचा 
मामला चालवून सुखरुप राहाणे. तुम्हास देशमुखी नुतन करून 
अजरामराहमत दिल्ही म्हणोन सेरणी तुमचे माथा व्होन पातशाई 
५००० पाच हजार करार केले आसेत. याचा वसूल हुजुर धेतला 


छ २४, जिलकाद. ITT 
aya राजशक 
१६१४ १९ 


क्रमांक : ४६ दि. २९-८-१६९२ 
[जी सोनजी साळवी ह्यान छत्रपतींच्या घराण्याची बहुमोल सेवा केली 


' रुद्र 
सुभाप्रात राजापूरमध्य एक गाव 


म्हणून छत्रपती राजाराम ह्यानी त्याला 
नाम दिला. 


७४ ताराबाई कालीन कागदपत्रे 
तालीक 
श्री 
मिका 


स्वस्ति श्री राज्याभिषेक शके १९ अंगिरानाम संवत्सरे अधिक 
भाद्रपद बहुल त्रयोदसी इंदुवासरे क्षत्रिय कुलावतंस श्री राजाराम 
छत्रपती स्वामी याणी रुद्राजी बिन सोनजी साळवी यासी दिल्हे 
वृतीपत्र ये सेजे. 


तुम्ही पुरातभ स्वामीचे सेवक यकनिष्ठपणे म्रेवा 
सिका करीत आहा. स्वामी सेवेचे ठायी यक चित. यास्तव 
तुमचे ऊजित करून वंशपरंपरेने चालवणे हे स्वामीस 
अगत्य, या करता स्वामी तुम्हावर कृपाळू होऊन तुम्हास नूतन इनाम 
मौजे फणसद तपे हराचिरी सुभा प्रांत राजापूर देखिल वाडिया देह 
पक रास कुलवाव कुलकानु हारीपटी व पेस्तरपटी झाडझाडोरा पडिले 
पान सहित खेरीज इक्षामदार व हकदार करून गाव इनाम दिल्हा असे. 
चतुःसिमा भूमि पूर्वील मर्यादेप्रमाणे गाव आपले स्वाधीन करून घेऊ 
तुम्ही व तुमचे पुत्र पौत्रादि वंशपरंपरेने इनाम अनभऊन सुखरुप असणे. 
या वृतीस जो कोणी हिंदु अगर मुसलमान होऊन इस्किल करील त्यास 
आपल्याला महज(बाची) अण असे. हे पापे जाणोन तुम्हास वृतिं 
सुरळीत चालवितील. जाणिजे. निदेश समक्ष, 
मर्यादेयं 
विराजते 
तारीख २६ 
जिल्हेज, सा सलास तिसन अलफ 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे ७५ 


HATH : ४७ दि. गल क 


कऱ्हाड प्रांतातील राजा कर्णाच्या देशमुखीपेकी उंब्रज व तारगाव ह्या दोन 
तर्फाची देशमुखी गिरजोजी यादव झाना देण्यात आली. 


श्री 


- स्वस्ति श्री राज्याभिषेक शक १९ अंगिरानाम संवत्सरे भाद्रपद 
शुध पौणमा गुरुवासरे क्षत्रिय कुलावतंस श्री राजाराम छत्रपती याणी 
राजमान्य राजश्री सुंदर तुकदेव यासि आज्ञा केली ऐसीजे. देशी 
खासा स्वामीची वतन होती. त्या मधून पा कर्‍हाड येथील देसमुखी 
चिरंजीव waa कर्ण राजा यास वतन दिल्हे. तेथील कमाविशी 
कारबार तुम्हाकडे लाविला आहे. ऐशास ता उंबरज व ता तारगांव 
येथील देशमुखी दिवाणात पूर्वी अमानत होती. ते राजश्री गिरजोजी 
यादव यास दिल्ही. त्याची पत्रे पूर्वीच सादर केली आहेत. तरी 
तुम्ही उंबरज (व) तारगांव येथील कैसमुखी गिरजोजी यादव यास 
चालो देणे. येविशई तुम्हास रवाना करिते समई स्वामीने आज्ञा 
केली आहे व हे पत्रही लिहिले असे. तरी उंबरज व तारगांव दोन्ही 
तर्फे खेरीज करून कर्‍हाड प्रांतीचे देशमुखीचा आटोप करून 
चिरंजिवाकडे वतन चालवणे. या दोन्ही माहाली कथला कुसूर न 
करणे. गिरजोजी यादव यास दैसमुखी चालो देणे. जाणिजे. | 


wees es ee शाची 


क्रमांक ४८ दि. १५-९-१६९२ 


तर्फ gaa व तर्फ तारगावची देशमुखी गिरजोजी यादव ह्यांना दिली असून 
सांगितले आहे असे ह्या राजपत्रांत म्हटले आहे. . 


श्री 


स्वस्ति श्री राज्याभिषेक शके १९ आंगिरानाम सवछरे ho 
| गी छत्रपती याण 
शुध पौणेमा गुरुवासरे क्षत्रिय कुलावतंस त्री राजाराम TIT या पि 


सुंदर तुकदेव ह्याना तसे समक्ष स 


७६ साराबाई कालीन कागदपत्रे 


राजश्री गिरजोजी यादव यास आज्ञा केली येसीजे. तुम्हास स्वामीने 
ता उंबरज व ता तारगाव येथील देशमुखी दिल्ही आहे. त्यास 
चिरंजीव राजश्री श्रीकण राजा यास कऱ्हाडची देशमुखी वसन दिल्हे. 
तेथील कमाविसीस रा सुंदर तुकदेव यास पाठविळे अहे तुम्हास 
वतन दिल्हे ये वावे स्वामीने स्वमुखे त्यास सांगितले आहे ध हालीही 
आज्ञापत्र सुंदर तुकदेव यास पाठविले आमे. पावते करणे अणी उमरज 
व तारगाऊ येथ्रीछ देशमुखीचे वतन अनभवीत जाणें. कोण्ही कथला 
कुसूर तुमचे वतनासी करणार नाहीं. अविछिन्न चालेल. जाणिजे. 


क्रमांक : ४९ दि. १६-१०-१६९२ 


रायाजी लिंगदेव कुळकर्णी ह्याला त्याच्या धामधुमीच्या काळाक्षील काममिरी- 
qe मोजे कळते येथे अर्धा चावर जमीन दिली असल्याचे रामचंद्र नीळकंठ 
ह्यांचे पत्र, 


श्री 


राजश्री देशधीकारी व देशलेखक वर्तमान व भावी प्रांत 
पनाला--- 


अखंडीत लक्ष्मी आलेंकृत राजमान्य शेवक रामचंद्र निलकंठ 
अमात्य नमस्कार. BT सलास AAT अलफ. रायाजी लिंगदेऊं 
कुलकर्णी मौजे कलबे कर्यात ठाणे प्रांत मजकूर याणी या राज्याशी 
निष्टापूर्वेक बहुत दिवस सेवा केली आहे व पुढे शेवा ही करावयाची 
उमेद धरीत आहेत. धांमधुमेच्या प्रसंगात रामजी राऊत यास बरोबर 
वरघाट प्रांते स्वारीस दिल्हे होते. तेथेही निष्ठापूर्वक शेवा केली आहे. 
याचेविसी राजश्री काशी रंगनाथ व रामजी राऊत यांणीं विनंती केली 
कीं हें स्वामी कार्याचे आहेत. यास मौजे मजकुरी नूतन इनाम देऊन 


त निर क aa ee - 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे ७७ 


उतरोत्तर चाले असी आज्ञा करावी म्हणून. त्यावरून मनांस आणूम याचे 
चालवणे हे जाणोन यास नूतन इनाम मौजे कलबे क] ठाणे प्रांत 
मजकूर येथे पडी जमीन अवल दुमां सीम तीन्ही प्रतीची मिन 
विसापांडांच्या बीघीयाने चावर ॥: नीम यास ठिकाणयाची aait 
व आजीं. 


बी तपसील : 
याचे कुलकर्णचे बाबूल बा माहादेव साबत 
सेत ठिकाणे पाच येकी रकम ठिकाण मेक 
याचे रकमेचे सेत पाच येकर ठिकाण 


१ १ 


रकम येक साडेतीन 
मेकर १ 

यकण ठिकाणे तीन सदरहु अर्धे चावर जमीनीस देवीली आहेत. 
> विसापांडाच्या बिघीयाने सदरहू टिकाणे मोजून चतुःसीमा 


त्यास तुम्ही विसा ते सदरहू 
करुन अर्ध चावर जमीन मोजून देणे. अध चावराहून जास्ती अमीन 
होईल ते दिवाणात अमानत करणें. कम सदरह ठिकाणची जमीन 
जाली तरी दुसरे जागाहून एरऊन देऊन अर्ध चावर जमीन कूलबाब 


कलकान्‌ हालीपटी पेस्तरपटी सहीत खेरीज हकदार करून यास याचे 
पुत्रपोत्री वंशपरंपरा उत्तरोत्तर चालवणे. नवीन पत्राचा अक्षेप 
प्रतीवर्षी न करणें. या पत्राची प्रती लेहून घेऊन मुख्य पत्र परतून 
कुलकर्णी मजकुराजवली देणे. छ १५ सफर, पा हुजूर. मोतंब असे 


सुरु सुद. 


७८ ताराबाई कालीन कागदपत्र 
क्रमांक : ५० दि. १५-१-१६९३ 


संताजी घोरपडे ह्यांच्यासमवेत ससैन्य राहून बजावलेल्या कामगिरीवटक 
छत्रपती राजाराम ह्यांनी चांदजीराव पाटणकर ह्याना पाटण महान कृताम दिला. 


श्री 
तालिक 


मिका छत्रपती 


स्वस्ति श्री राज्याभिपेक राके १९ अंगिरानाम सबश्छरे wT 
बहुल पंचमी भौमवासरे क्षत्रिय कुलावतंस श्री राजाराम sad 
याणी 


सिका सिका चंदजीराव बिन नागोजीराव पाटणकर देखमुख 
परगणा पाटण. 


राजाराम छत्रपती हर्ष 
निधान मोरेश्‍वर सुत 
नीलकंठ मुख्य प्रधान 


यासी दिल्हे वृतिपत्र ऐसिजे. तुम्ही स्वामीचे gaa NF. 
सेवा बहुत निष्टेने {केली आहे व तुम्ही जमावे घेऊन miea 
राजश्री संताजी घोरपडे सेनापति या समागमे येऊन शेवा करीत 
आहा. यास्तव स्वामी तुम्हावर बहुत संतोषी होऊन तुम्हावर स्वामी 
कृपाळू होऊन तुम्हास इनाम पूर्वी परगणे पाढण खाते गाव ११ भकरा 
व मौजे अडुळ पा कराड देह १ येक येकूण वारा गाव चालत आहेत. 
त्यादेखील परगणे पाटणा म्हाल सारा इनाम कुलबाब नुलकानु 
हालीपटी व पेस्तरपटी झाड झाडोरा पडले पान सहित खेरीज हकदार 
व इनामदार करून माहाल इनाम दिल्हा असे. तुम्ही मझ म्मे 


ताराबाई कालौन कागदपत्रं ७९ 


serie करून घेऊन लेकराचे लेक 


री इनाम असभऊन सुखरुप असणे. 


बाबृत्तीस भोसला होऊन इस्कील करील तो भोसल्याचे वंशीचा नव्हे. 
बासी आणिक कोणी अन्यथा करील त्यास धर्म शास्त्रीचे वचन 
॥ waka ।। स्वदत्ता परदत्तायोहृर वसुं (ध) रा ॥ शष्टी वर्ष (स) हस्त्राणि 
शिष्टा जायते कृमि ॥ १॥ है पातक जाणोन तुम्हास इनाम 
चारच. तुम्ही देशमुखीची सेवा करून सुलह असणे. जाणिजे 


पिर समक्ष. MAT असे. 


रजु 


Jer १९, जमादिलाकर सु! 


। सलास तिसौन 


बार सुद. 


We : ५१ 


गणोजी कदम चलकर व शंकराजी 
घोरपडे wrat लिहिलेल्या प्रस्तुत पत्रात ₹ 
हाळहवाल सादर केला आहे. 


दि. ९-४-१६९३ 


वेदाजी ह्या दोघानी सेनापती संताजी 
यांच्या इंदापूर परगण्यातील देशमुखीचा 


तालीक 


शंकर 


अखंडीत लक्षमी आलंकुत 
राजमान्य राजेश्री शेयनापती 
स्वामी गोसावी यासी 


ठेवणाईत' गणोजी कदम चलकर त शंकराजी वेदाजीं बा 


देसमुखी पा इंदापूर जोहार आंसीरवाद 


ee 
१ गुमास्ता. 


विनंती. सुप सन सलास तिसेन 


८० ताराबाई कालीन कागदपत्रे 


अलफ. ता छ १२ शावान परीयेत वर्तमान साहेबाचे कृपाद्रिस्टीकरून 
येथास्तित असे. तुमचे निरोप घेऊन इंदापुरीचे देसमुखीचे कागदपत्र 
थेऊन माहालीचे सुभेदार याचे भेटी घेतली. त्यास कागदपत्र विदित 
केले. त्याचा ताकीदरोखा माहालास करून घेतला. तो रोखा व 
रो छेत्रपती स्वामीकडील पत्र टैसे मुलुकीच्या पाटिछासी दाखविली. 
त्यानी माबे केली. त्यासी मुळूकीच्या मामला तो गु॥ पाऊसाकरिता 
ना पेरा जाहाला. कुलदाणा जाहाला नाही. येणेकरून रयेत बहुत 
रंजीस आहे. त्यास वाळाजी मल्हारी सुभेदार याने Arete साली 
मोहीमपटी म्हणऊन संभरी रुपेये दाहा रुपेयेप्रमाणे धामधुम केली आहे. 
साहेवाकडील व रो जोगोजी गाइकवाड याकडील रोखा व रा त्रिबक 
विठरु याकडे स्वार येऊन तमाम गावोगावी दाहा वीस स्वार मामोरी' 
करून मुझूकीचा मामला आहेसा केला. त्यास तमाम पाटील अम्हासी 
बोलताती. जे रो शेनापती यास देसमुखी जाहली अणि अम्हावरी हा 
काहर होता. त्याची देसमुखी जाहलिया आम्ही सुखे राहावे. आम्हास 
बहुतच खोली लागले. रो स बलैर लिहून मुलूकात अजार न पावे यैसे 
करणें. त्यास्तव मुलुकीचे जाहाले वर्तमान सेवेसी लिहिले आहे. तुमची 
देसमुखी आहे अणी जाहाले वर्तमान तुम्हास लिहिले आहे. यामधे तुम्ही 
धणी आहे व इसाफताचे गाऊ मौजे बोरी व मौजे नाहावी हे दोनी 
गावी रो fran विठल यानी मारिता मारिता रुपये २६ घेतले आहेत. 
तरी साहेबी या दोही गावास आपला कौल व पंचहजारी व पागा 
डिलेदार यास दो गावास पत्र करून पाठविणे. जे आपले देसमुखीचे 
इनाम गाव आहे ते यास कोण्ही घासदाणा व येक रुका न घेणे. जैसी 
कळतील तैसे ताकीदपत्रे पाठऊन दिल्हेया गावीची मामुरी होईल. अणी 
माहालीचे सुभेदार यासही येक व आपले पत्र जे अमचे देसमुखीचे 
मुतालिक अहेत त्याचे गुजारतीने मुलूकात पटी करीत जाणे. अगर 
जे कांही घेणे देणे मुळूकीचे ते मुतालिकाची गु तीने घेत जाणे. 


१ आबादी. 


ताराबाई कालौन कागदपत्रे ८१ 


मुतालिकाखेरीज रोखे करून गाव उठविले म्हणजे त्या गावीचे जो 
आकार होईल तो सुभेदारापासी घेऊन म्हणवून माहालीचे सुभेदार 
याची पत्रे आलीयाने तुमचे देसमुखीस चौका नैसोन मुलुक कुल 
तुम्हाकडे येईल. जे रोस देसमुखी जाहालियाकरिता सुखरुप राहिलो. 
आम्ही सेवक लोक अहो. जाहले वर्तमान सेवेसी लिहून पाठविले 
आहे. यामधे साहेबाचे चितास जे येईल ते केले पाहिजे. रा रखमाजी 
महिपतीराऊ पूर्वी देसमुखीस मुतालिक होते. त्यासी येक आपले 
हेच(? ) करून पाठवणे. हक लाजिमा पूर्वी हकाचा जाबिता असेल 
त्याचे तालीक करून तुमचे मुतालिकास देणे म्हणऊन त्यास पत्रे साहेबी 
पाठवणे. त्यावरून ते पूर्वीचे जाबिताप्रमाणे कळो येईल. हे विनंती. 


ae 


क्रमांक : ५२ दि. १३-११-१६९३ 
Ta वेढा घातला तेव्हां काशी रंगनाथ वरपे 


मोगळ फौजांनी पन्हाळच 
ह्याने उल्लेखनीय कामगिरी बजावली म्हणून छत्रपती राजाराम ह्यानी त्याला 


एक नाबर जमीन इनाम दिली. 
स्वस्ती श्री राज्याभिषेक शके २० श्रीमुखनाम संवत्सरे कातिक 
कुलावतंस श्री राजाराम छत्रपती 


बहुल दशमी रविवासरे क्षत्रिय | 

याणी राजश्री कासी रंगनाथ उपनाव वरेपे यास आज्ञा केली ऐसीजे. 
TA या राज्यातील पुरातन शेवक. राजश्री केलासवासी छत्रपती 
मशागत केल्या आहेत. सांप्रत किले 


स्वामीचे कारकीर्दीस कष्ट म l = 
मोजदीन वेढा घालून बसला होता त्या प्रसंगी 


पनालियास मोगल गनीम मो 
ठेविले होते. 


तुम्हास कितेक स्वामी कार्यानिमित्य किलेवर नामजाद ठ 
स्वामी कार्यास आणि 


तेथे तुम्ही स्वामीशेवा एकतिष्ठेने केली. 
स्वामीच्या पायासी एकनिष्ट आहा. याकरिता स्वामी तुम्हावरी 
कृपाळू होऊन तुम्हास नूतन इनाम दिला असे. जमीन चावर १ 


८२ ताराबाई कालीन कागदपत्रे 


ता मलकापूर सुवा प्रांत प्रा पैकी जमीन चावर "17१० 
१" भातरोपी “१% मली जमीन 
५१७ माल जमीस ४१० माल जमीन 


>) 
gol’ 
यास तपसील 

मौजे वटारपैकी मोजे घोलसवडेपैकी 
“१५ भात रोपे ४७॥ मली “५ भात रोपे ०२॥ मली 

४७॥ माल cull माल 

Meh 5 ST FS O 10 

४३० ४१० 
मौजे करांगलपैकी मौजे कासडंपैकी 
४५ भात रोपे ४५ मली call भात रोपे ४१ माल 
८२ माल ४१० माल ए 
je ५३॥। 
०२२॥" 
'मौजे खरले नजीक माल 
call भात रोपे ४१। माळ 
hd पक ee 
sali" 

सुभा प्रांत पनालाणैकी जमीन चावर 1२० 
| | | तपसील | | 
तर्फ कोडोली जमीन मौजे कविटे पिराचे जमीन 
४१५ माल जमीन sto मली जमीन 
८१५ माल जमीन ५१० माल जमीन 


३० २० 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे ८३. 


येणेप्रमाणे एक चावर जमीन आपल्या राज्यात बिघावणी चालत 
आहे. तेणेप्रमाणे इनाम दिल्हे असे. मलकापूर प्रांते भात रोपे तीस 
बिघे जमीन दिल्ही असे. ये जमिनीचे कीर्दीस करल गवत पाहिजे ते 
सालाबादप्रमाणे दिले असे. याच्या सनदा आलाहिदा दाही सुभ्याच्या 
देशाधिकारी यास सादर केल्या असेत. त्याप्रमाणे सदरहू जमीन: 
तुम्हास मोजून बिघावणी करून नेमून चतुःसीमा 'करून देऊन तुमचे 
दुमाले करतील. ते घेऊन पुत्रपौत्रादि वंशपरंपरा आवलादी आफलादीस 
उपभोग करणे. जाणिजे. | 


लेखनालंकार.' 
तेरीख 


० 


रबिलावल, सुभा आर्बा तिसेन अलफे. 
क्रमांक : ५३ दि. १-१-१६९४ 
छत्रपती राजाराम ह्यानी नामजाद ब कारकून सुभा प्रांत तारळे ह्याना 
कळकिले कीं, पाटगाव येथील मठास मौजे पणदुर व मौजे वासन्‌डी हे दोन गाव 
इमाम दिले आहेत. . क 
मौनी बाबा 


स्वस्ति श्री राज्याभिषेक शकै २० श्रोमुखनाम संवत्सरे पोष्य 
शुध पूणिमा इंदुवासरे क्षेत्रिय कुलावतंस श्री राजाराम छत्रपती याणी 
राजश्री नरसो सुरो सभासद नामजाद व कारकून वर्तमान वे भावी सुभा 
प्रांत तारळे यांस आज्ञा केली येसिजे. 2 


१. याच तऱ्हेचे एक आज्ञापत् as दड आज्ञापत्र भानजी रघुनाथ देशाधिकारी व लेखक सुभा 
विलेले आहे. . ह 


प्रा मलकापूर यांचे नावे पाठ 


८४ ताराबाई कालीन कागदपत्रं 


राजश्री-- याचा मठ कसबा पाटगावी आहे. त्यास त्याचे पूजेस 
व मटी अतीत आभ्यागत येताती. त्याच्या भंडारीयास पहिले कुडाली 
सुभाहन होन ७०० सातसे निशानी पावत होते. सांप्रत धामधुमेच्या 
प्रसंगात पावत नाही. म्हणून याचे शिष्य मुरतगिरी हुजुर आले. त्यानी 
विदीत केले त्यावरून मनास आणून पूजा पुरस्कार चालोन आतीत 
अभ्यागत येतात त्यास भंडारा जाहला पाहिजे म्हणून सदहुँगैकी सुभा 
कुडाळ येथे पणदूर हे कुलबाब Hoard होन नि। ४०० चारिसे होनाचे 
ऐवजी दिल्हा. त्याची सनदी आलाहिदा सादर असे. तेणेप्रमाण 
चालवितील. बाकी होन नि॥ ३०० तिनशे याच्या येवजास मौजे 
वासनुली तर्फ खानापूर सुभा प्रांत मजकूर हा गाव बावा स्वामीस इनाम 
कुलबाब कुलकानु इनाम दिला t+ +} + गी २ 


तारीख १४ जमादीलावल 
सन अर्बा तीसंन अलफ 


क्रमांक : ५४ दि. 23-2078 ६९४ 


मराठ्यांच्या जहाजांकडून पोर्तुगीज जहाजांवर हल्ले होत होते. केक 
उल्लेख गोव्याच्या ग्हाइसराँयने Guarda ह्याना दि. २३ आक्टोबर १६९४ रोजी 
पाठविलेल्या पत्रात आढळतो. 


“ खेम साबंत ह्यांस : 


खेम सावंत सरदेसाई यांचे पत्र मिळाले व ते वाचून मजकूर 
समजला. राजापूर नदींतील चाच्यांच्या नौकांबाबत त्यानी जी 
कामगिरी बजावली त्याबद्दल आम्ही त्यांचे आभारी आहोत. मला 
माहीत आहे की, खेम सावंत सरदेसाई हे आमचे हितचिंतक आहेत. 
हल्लीं मराठ्यांच्या जहाजांकडून आम्हाला पुष्कळच उपद्रव होऊ . 
लागला आहे. ते आमचे मित्र म्हणवितात आणि आमचीं मलबते 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे ८५ 


खुशाल लुटतात. गेल्या वर्षी त्यानी ह्या बंदरातील एक जहाज लुटले. 
त्यांची जहाजे समुद्रावर भक्षांच्या शोधार्थ हिडत असतात. त्यांतील एका 
जहाजाचा आमच्या जहाजाने पाठलाग केला. तें जहाज एका खेड्याच्या 
किनाऱ्याला लागले असता आमच्या लोकानी त्या किनाऱ्यावर उतरून 
ते खेडे जाळून बेचिराख केले. 


सरदेसाई खेमसावंत ह्याना माझी विनंती आहे की, राजापूर 
आणि मेळूंडी येथील चाच्यांच्या कप्तानाशी आणि मराठ्यांच्या 
ठाणेदारांशी त्यांचा जर पत्रव्यवहार असेल, तर त्यानी त्याना कळवावे 
की, पोर्तुगिजांच्या पारिपत्याचा तो एक नमुना होता. त्याना जर 
आमच्याशी शांततेचे आणि सलोख्याचे संबंध ठेवायचे असतील, तर 
त्यांनी आमची जहाजे आम्हाला परत करावी व यापुढे आमच्या 
जहाजावर हल्ले करण्याचा उद्धटपणा करू नये. ते जर माझ्या 
सूचनेप्रमाणे वागले, तर माझी मर्जी संपादन करण्यात त्याना यश 
येईल. सरदेसाई ह्यानी जो विजय संपादन केला, त्याबद्दल मी त्यांचे 
अभिनंदन करतो. देव आपले भले करो वगैरे. 


पानेली, २३ अक्टोबर १६९४ 
ale द व्हिला ब्हेदे 


RAs : ५५ दि, १३-११-१६९४ 
मराठा सैनिकानी बार्देशमध्ये शिरून लुटालुट केली अशी तक्रार गोव्याचा 


व्हाइपरॉय रायाजी शामराव ह्याना पाठविलेल्या पत्रात करतो. 


u रायाजी शामराव GTI 


मागे आपणामार्फत रामचंद्र पंडीत व संताजी घोरपडे 


ह्यांच्याकडून जी पत्रे , त्यावरून माझी समजूत झाली की, 


८६ ताराबाई कालीन कागदपत्रे 


आपण ह्या राज्याचे मित्र आहांत. कारण त्याचा अर्थ तसाच होत होता 
व आपण पत्रात ह्या राज्याचे मित्र असल्याचे कबूल केले होते. पण 
आज उलटे दिसत आहे. कारण, आपण घाट उतरून आमच्या राज्यात 
शिरलात व लुटाळूट केलीत. हे कृत्य अत्यंत विलक्षण आहे. त्यामुळे 
आपणावर विश्वास ठेवणे कठीण झाळे आहे. मी चौलला कुलावा व 
खांदेरी ही बेटे व्यापण्याचा व त्या बेटांकडे अन्न सामग्री न पाठविण्याचा 
हुकूम धाडला होता. हा हुकूम अमलात आलेला पाहून आपण 
गडवडून गेला असाळ. मळा आपल्या निदर्शनास आणायचे आहे की, 
पोर्तुगीज लोक तशाच काही सवळ कारणावांचून आपल्या मित्राकडोल 
संबंध तोडीत नाहीत. मला वाटते आपल्या ज्या शिलेदारानी बार्देश- 
मध्ये शिरून जी लुटाळूट केली, त्याची आपणाला माहिती नसावी. 
म्हणून माझी आपणाला विनंती आहे की, आपल्या सैनिकांच्या 
बेशिस्तपणाची चौकशी करून आपण त्याना योग्य ती शिक्षा करावी. 
तसेंच आपणाला युद्ध कीं शांतता हवी आहे तेंहि आम्हाला कळवावे 
आमच्याशो जर आपणाला युद्ध करायचे असेल तर त्याला आमची 
तयारी आहे. आणि आमचे cafe लढाईला उत्सुक आहे. आपणाला 
युद्ध नको असल्यास आपण ते प्रत्यक्ष कृतीने दाखविले पाहिजे. आपण 
आमच्या राज्यांत शिरलेल्या आपल्या सैन्याला माघारा आणावे व 
त्याच्याकडून यापुढे आमची आगळीक न होऊ देण्याची खबरदारो 
घ्यावी. तसेच आपण आमच्याशी तहहि करावा. माझी अशी 
समजत आहे की, आमच्या राज्याला लागून जी राज्यें आहेत त्यानी 


आमच्याशी मौत्री ठेवली नाही म्हणून त्यांचा नाश झाला. आपण 
आमच्याशी सलोख्याचे संबंध ठेवं इच्छिता त्याचे कारण हें की, 
माझ्या हाताशी मोठे सैन्य असून युरोपातून आम्हाला मोठी कुमक 
आली आहे हे आपणाला कळले आहे 


ताराबाई कालीन कागदपत्रं ८७ 


l मी हे पत्र रामकृष्ण कृष्ण नाईक बरवे ह्यांच्या बरोबर पाठवित 
आहे. ते आपणाला काय करायचे ते सवे समजाऊन सांगतील.. मी 
अधिक काही लिहीत नाही. ' 
| गोवा, १३ नवंबर १६९४ 

कौंट द व्हिला ड्हेदै 


कमांक : ५६ दि. १७-११-१६९४ 
मणेरी व साखळी येथी देसायानी मोगलांविरुद्ध बंडाळी माजविली होती. 


ह्या बंडाळीला छत्रपती राजाराम यांची फूस असल्याचा मोगलाना संशय येत 
देसायांची बंडाळी मोडून काढण्यासाठी पोर्तुगिजानी, मोगलाना 


होता. मणेरीच्या देसाय 
कशी मदत केली ते गोव्याच्या न्हाइसरोयच्या पुढील पत्रावरून कळून येते. 


८ फोंड्याचे सुभेदार ह्यास 
अहमद सारंग ह्याच्याकडे आपण जो निरोप पाठविला 
त्याप्रमाणे मी मणेरीला एक हजार बंदुकधारी व पन्नास घोडेस्वार 


पाठविले. ते तेथे काल सकाळी दहा वाजता जाऊन पोहोचले. ते 
लगेच आघाडीवर रवाना झाले. परंतु तिकडे त्याना कुणीच आढळले 
नाही. माझी अशी समजूत आहे की, माझे सैन्य बलाढ्य असल्या- 
कारणे शत्रूने पळ असावा, आमच्या सेन्याच्या सेनापतीने 
शत्रूचा दोन्‌ कोस पाठलाग केला. आपण मला लिहिले होते की, 
आपलेहि सैन्य तिकडे असेल. परंतु आपले सैन्य आमच्या सोन्याला 
आढळले नाही. त्यावरून असा निष्कर्ष निघतो की, आमच्या सोन्याला 
शत्रूच्या तोंडी देण्याचा आपला बिचार होता किवा शत्रूशी . मुकाबला 
करण्यास आपणापाशी सैन्य नर्व्ह ' आणि आपण आता लिहिता को 
डिचोळीला शक्य तितक्‍या लवकर सैन्य पाठवावे. ही गोष्ट अशक्य 
आहे. कारण मी सैन्य. साष्टी व बार्देश यथ पाठविले आहे. . त्या 
सैन्याची जुळवाजुळव करण्यास उशोर लागेल. पण आप दत्रूच्या 


८८ ताराबाई कालीन कागदपत्रे 


इतक्या जवळ असून त्याचा प्रतिकार का करीत नाही त्याचे मला 
आइचर्यं वाटते. आपल्या माणसाना उपद्रव देऊ नये म्हणून मी 
भाणस्तरीच्या लोकाना आजच हुकूम पाठवित आहे. आपल्या माणसाना 
उपद्रप झाला ही बातमी खोटी आहे. कारण आमच्या नद्यांच्या कॅप्टनने 
आपल्या काही लोकाना आमच्या होडचांतून नदीपार केले आहे. 


कौंट द व्हिला व्हेदे. 


क्रमांक : ५७ दि. २५-११-१६९४ 


भंदजीराव आरुळेकर हा पळून जाऊन सावंतांच्या आश्रयास राहिला होता. 
wade [पंत अमात्य ह्यांनी त्याला अभयपत्र पाठवून आपल्या मुलुखास येण्याचे 
आवाहन केले. 


श्री 
(शिक्का) 


अभयपत्र समस्त राजकार्य धुरंदर विशवासनिधि राजमान्य 
राजश्री रामचंद्र पंडीत अमात्य हुकुमतपन्हा ता मा चांदजीराऊ 
अरुलेकर Yet सन खमस तिसेन व अलफ, fare अभयपत्र येसेजे. पूर्वी 
धामधुमीच्या प्रसंगात तुम्ही परांगदा होऊन सावताकडे जाऊन राहिलेस. 
हल्ली आपलाले गांवीं येऊनु निष्टेनें वर्तोन स्वामीसेवा करावयाची 
उमेद धरिता. ये गोष्टीस हुजुरून कौल पाहिजे म्हणून तुमचे बाबेमा 
कृष्ण ठाकूर देसाई ता खारेपाटण यांणी विनंतीपत्र पाठविले. त्यावरून 
TAC कृपाळू होऊन हें अभयपत्र सादर केले असे. यापूर्वी: तुम्हापासून 
निष्टेस अंतर पडोन अन्याय जाहले आहेती ते अवघे क्षमा केले आहेती. 
ते गोष्टींचे लिगाड लागणार नाहीं कोणबाबे शंका अंदेशा न धरितां 
आपल्या कबिल्यानसी सुखरूप तुम्ही व सोनजीराऊ, संभाजीराऊ, 
कानोजीराऊ, देवजी राऊ, जिजीराऊ, बालुजीराऊ, भिवजी मुंदले यैसे 
आपलाल्या गांवास येऊन वसाहत करून मामुरी करणें. तुम्ही खासे 


ताराबाई कालीन कामदपत्रे ८९ 


खासे कृष्ण ठाकूर समागमे घेऊन भेटीस येणे. नाहीं तर तुमचा तुम्ही 
मनास आणून खासा तुम्ही आपल्या पंचसह श्री + + + 


याद सरंजाम वतन देऊन तुम्हापासून लाईख जामीन घेऊन तुमचे सर्वे 
प्रकारे चालऊन जैसे निष्टेने सेवा करिताती कबिले विशाळ- 
गडी ठेऊन स्वामीकायें करून दाखविताती त्याच रितीनें तुम्हीही आपले 
कबिले गडावरी ठेऊन स्वामी कार्य करीत जाणें आणि आपला मुजुरा 
करून घेणे. तुमचे वतनही पूर्वी चालिले असेल ते मनास आणून कृष्ण 
ठाकूर यांचे विद्यमाने तुमचे तुमच्या दुमाला केले जाईल. आपला 
दिलासा असो देणें. दरीबाब कौल असे. वतन तुमचे असेल त्याचा TE 


करून देऊन त्याप्रमाणे चालऊ. छ १७ रबिलाखर. निदेस समक्ष. 
शिक्का 


सुरु सुद्र 
eres 
क्रमांक : ५८ १६९४--१६९५ (?) 
> बं सिदयिरी या देवाची जत्रा नेहमी- 
लढाईच्या धामधुमीमुळे अद पडलेली frat य 
प्रमाणे भरवावी म्हणून मठाच्या गोसावी बुवांना संताजी घोरपडे ह्यानी विनंती 
केली. . 


सिदगिरी 
| $) राजेश्री गोसावी बावा gia सेवेसी श्रीमंत संकर गुणालंकृत 
स्नेहांकित संताजी घोरपडे सेनापती ग कारकू 
के + m ल स मनि मे मा! रागोजी पटेल मौजे 
सावगाव यानी येऊन विदित 


९० ताराबाई कालीन कागदपत्रे 


येथील जात्रा भरत असती. त्यास धामघुम करि (ता) राहिलेली 
+ + + + यास्तव यात्रा भरत नाही. तरी आपल्यास 
मुखामासी येऊन श्रीचा महोछाव करावा. वाटेस उपद्रवाविशी आनमान 
कराल तरी साहसा उपद्राव होणार नाही. तरी आपणा (?) येऊन 
मोहछाव केला पाहिजे हे विनंती. 


मोर्तब 
(शिक्का) 


क्रमांक : ५९ दि. १५-६-१६९५ 


गोव्याच्या व्हाइसरॉयचे गणेश रघुनाथ ह्याला पत्र. रामचंद्र पंत अमात्य 
ह्यानी गणेश रघुनाथ ह्याची कोकणांत नेमणूक केल्याबद्दल त्याने आनंद व्यक्त 
केला आहे. पण त्याचबरोबर रामचंद्र पंतांच्या पोर्तुगिजांबाबतच्या संदिग्ध 
वागणुकीबद्दळ बाखषी दर्शविली आहे. 


गणेश रघुनाथ ह्यांस 


रामचंद्र पंडीत ह्यानी कोकणच्या प्रदेशात तुमची नेमणूक 
केल्याबद्दल आम्हाला फार आनंद झाला. तुम्ही आमचे मित्र आहात 
हे कृतीने सिद्ध कराल अशी आशा आहे. पोर्तुगिजांशी ज॑ 
मैत्रीने वागतात त्या सगळ्यांशी आम्ही मंत्री ठेवतो. तुमच्या बाबतीत 
त्याची प्रचीति आम्हाला येईल असे आम्ही धरून चालतो. परंतु 
रामचंद्र पंडीत ह्याच्या वागणुकीचे मात्र आम्हाला गूढ वाटते. ते जरी 
वरकरणी ह्या राज्याचे मित्र असल्याचे भासवित असले, तरी त्यांची 
कृति त्याच्या उलटी आहे. कारण, त्यांच्या सुभेदारांची गलबते 
आमच्या पाण्यात संचार करून आमच्या गलबताना उपद्रव देतात. 
आणि त्याला रामचंद्र पंताची संमती आहे दुसरी गोष्ट अशी की, 
आमच्या झात्रूशी ते मैत्रीचे संबंध ठेवतात. म्हणून मी राजापूरच्या 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे ९१ 


बंदरात अरबांच्या शोधार्थ गेळो होतो. राजे ( Principe ) राजाराम 
ह्यांना आमच्याशीं मैत्री हवी आहे. म्हणून ते आपल्या बंदरात आमच्या 
शत्रूला थारा देण्यास संमती देणार नाहीत. कारण तसे जर झाले, तर 
त्याना आमच्या मैत्रीचा लाभ होणार नाही. राजे राजाराम ह्यांच्याशी 
मैत्रीचे संबंध ठेवण्यास आम्ही तयार आहोत. मात्र त्यांच्या आरमारा- 
तील अधिकाऱ्यानी आमच्याशी मित्रत्वाने वागले पाहिजे. पण ते जर 
आमच्या गैर विश्वासास पत्र झाले आणि त्या लुच्च्याँच्या गलवतानी 
लूटमारीचें सत्र चालूच ठेवले, तर त्याना आम्ही शासन केल्यावांचून 


राहाणार नाहो. 


सत्रोजी राणे ह्याच्या हातून जो गुन्हा घडला, त्याबहल त्याला 


अटक व शिक्षा करण्याचा हुकूम मी केला होता. परंतु त्याच्या हातून 


तो गुन्हा घडला नसल्याचे सिद्ध होताच मी त्याची शिक्षा रद्द केली. 


आतां ज्या अर्थी तो आपल्या मुलुखात गेला आहे त्या अर्थी तो खरोखरच 


गन्हेगार असल्याची आपली खात्री झाल्यास त्याला शिक्षा करता येईल. 
पानेली, १५ जून १६९५ 


कौंट द व्हिला व्हेदे. 


क्रमांक : ६० दि. १०-८-१६९६ 
उंब्रज व तारगांव ह्या दोन्ही तफचि उत्पन्न गिरजोजी यादव ह्याना देण्या- 


बाबत राजा कर्ण ह्यांचे आज्ञापत्र. 
श्री भवानी शंकर 


(षट्कोनी शिक्का ) 


ता मोकदमानी देहाय ता 


त राजा कणे टे 
आज्ञापत्र राजश्री ब्रा FAT व अलफ. दोनी तफेंची 


उंबरेज ता तारगाव सु सबा 


९२ ताराबाई कालीन कागदपत्रं 


देशमुखी राजश्री स्वामीनी यादवास दिल्ही आहे. तरी सालाबाद हक 
लाजिमा जो गावगना चालिला असेल त्याप्रमाणे बिलाकुसूर गिरजोजी 
यादव यास देत जाणे. जाणिजे. छ २१, मोहरम 


मोतँब 
(शिक्का) 


क्रमांक : ६१ दि. १८-९-१६९६ 


पोर्तुगीजांच्या ताव्यात असलेल्या तुर्भे गावावर खांदेरी येथील काही मराठा 

सैनिकांनी हल्ला करून काही माणसे गिरफदार करून नेली होती. ह्या हल्ल्याचा 

बदळा घेण्यासाठी गोव्याच्या व्हाइसरॉयने खांदेरीस वेढा घालण्याचे ठरविले व 
तो ठराव गोव्याच्या सल्लागार मंडळासमोर ठेवला. 


चौलचा किल्लेदार व उत्तरेकडील प्रदेशाचा सेनापती ह्या 
दोघांच्याहि पत्रांबरून कळून आले कीं, दि. २४ ऑगस्टला खांदेरी व 
कुलाबा येथील मराठा शिपायानी तुरुंबा' ह्या खेड्यावर हल्ला करून 
ते लुटले. त्यानी दों आंतॉनियु येंरिकिज ह्याच्या घरांत शिरून 
त्याच्या बायकोस व इतर कुटुंबियांना गिरफदार करून नेले. 


उपरिनिदिष्ट हल्ल्याचा बदला म्हणून चौलच्या किल्लेदाराने 
मराठयांच्या प्रदेशांतील काही माणसें केद केली. ही माणसे चौलच्या 
हद्दीत बिन परवानगीने आली होती. एक पुरुष आणि काही बायका 
अशी ती माणसे आहेत. बायका खांदेरीच्या किल्लेदाराच्या नात्या 
णैकी आहेत. ह्या राज्याची प्रतिष्ठा टिकावी व दों आंतॉनियु ह्यांची 


~ 


१. तुमे 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे ९३ 


पत्नी व त्यांचे कुटुंबीय ह्यांची मुक्तता व्हावी म्हणून खांदेरीवर हल्ला 
करण्याचा चौलच्या कप्तानाचा विचार आहे. पण ह्या कामी त्याला 
ुद्धनौकांची मदत हवी आहे. दमणहून तीन युद्धनौका येऊ शकतील. 
पण त्या पुरणार नाहीत. कमीत कमी बारा युद्धनौका तरी पाहिजेत. 
तरच वेढा यशस्वी होऊ शकेल असे चौलच्या कप्तानाचे मत आहे. 
सिद्दी याकुतखान खुष्कोच्या बाजूने मदत करण्यास तयार आहे. आम्ही 
ह्या बाबतींत जो निर्णय घेऊं तो चौलचा कप्तान अमलांत आणील' 
तरी सल्लागार मंडळाने द्या ठरावावर उचित तो निर्णय घ्यावा. 


उपरिनिदिष्ट घटनेबाबत गोव्याचा व्हाइसरॉय दि. १५ o a g RNAS १६९६ 
रोजीं आपल्या राजास लिहिलेल्या पत्रात म्हणतो : 


चालू वर्षाच्या ४ डिसेंबर रोजी खांदेरी बेटावरील मराठ्यानी 
तुरुंबा खेड्यावर हल्ला केला. ही माणसें सुमारे एक हजार होतीं व 
तीं पंधरा तौकानी आली होती. त्यानी खेड्याबर जो जोरदार हल्ला 
केला तींत त्यानी साठ माणसाना गिरफदार a केलें. त्यात खेड्यांतील 
प्रमख नागरिक दों आंतॉनियु येंरिकिज दो बायको ही एक होती. 
+ चीजवस्तु मेली. कल्याण व भिवंडी 
येथील नंद्यांतीळ काही नौकानी शत्रूचा पाठलाग केला. पण तो निष्फळ 
ठरला. ह्या अपमानाचा बदला घेण्याकरीता मी खांदेरी बेटाची 
नाकेबंदी करण्याचा निर्णय घेऊन तो सल्लांगार मंडळासमोर ठेवला" 
मंडळाची संमती मिळाल्यावर वेढ्याचे काम हातीं घण्यात 
आले. वेढा इतका परिणामकारक झाला कीं, sia मराठ्यांनी पु 
येरिकीज ह्यांची पत्नी व आणखी काही माणसे परत केलीं. त्यांना 
कोणत्याहि प्रकारचा उपद्रव hs 
माणसें परत केल्यावर वेढा उठविण्यात आला. शर्ण चांगलीच Tee 


घडविण्याचा माझा विचार ee परंतु | १ 
उठविण्याचा निर्णय त्याने मला न विचारता कतला. 


उठविला, वेढा. 


९४ ताराबाई कालीन कागदपत्रे 


शत्रूला आणखी कुरापत काढण्याचे धाडस होऊ नये म्हणून त्याला धडा 
शिकविण्यासाठी मी खांदेरी aera पुनः वेढा घालण्याचा हुकूम केला 
आहे. ह्या वेढ्याच्या यशाची वार्ता महाराजांना कळविण्यांत येईलच. 


क्रमांक : ६२ 


यादव दप्तरातील हे टीपण जिजीच्या maid आहे. विशेपेकणन या 
वेढ्यातून महाराणी ताराबाई अणि त्यांचा पुत्र शिवाजी वगरे राजघराण्यातील 
मंडळीची सुटका कदी करण्यात आली त्याचे वर्णन आहे. दुर्देवाने टीपण पुरे 
असेच मिळाले. 


सेवेशी अर्जी सुरराव यादव. 


श्री गज्यानन समर्थ. श्रीमंत माहाराज थोरले.::माहाराज 
पुंडावे करीत असेत समई जवळ आमचे वावा गिरजोजी बावानी सेवा 
केली. चुलते आर्जोजी यादव व हिरोजी फर्जन हे दोघे इमारतीचे 
हवालदार. यांजजवळ आठरा हजार माणूस इमारतीचे. येकाचे AS 
हजार व येकाचे नऊ हजार. येकून आठरा हजार. जितका माहाराजांनी 
किला बांधला त्या किल्यास हिरोजी फर्जन याचा हवाला व आर्जोजी 
बावाची सरनोबती वतनीबाव याप्रमाणे माहाराजानी करून दिलि 
गिर्जोजी बावा व दमाजी गाईकवाड सरखवस ये माहाराजाची रूमाल 
व फिरंग घेऊन सेवा करीत आले. माहाराज तखती बसले त्यासमई 
दोघे दोहीकडे येके बगेस गिर्जोजी ऐका बगेस दमाजी बावा सरखवस 
यानी येकाने मोरचेछ व येकाने रूमाल फिरंग घेऊन सेवेसी उभे राहिले- 
तकती बसलेवर नऊ वरसे राज्य त्यानी केले. त्यावरी थोरले माहाराज 
केलासवासी जाल्यावर मग श्रीमंत माहाराज संभाजी माहाराज.तखती 
बसले, त्यांची सेवा उभयेंता बावानी व गाईकवाड सरखवस यानी 
केली, साडेआठ बरसे राज्य माहाराजानी . केले. त्याजवरी 


ताराबाई कालीन. कागदपत्रे ९५ 


श्रीमंत माहाराज राजाराम साहेब राज्यास. निघालेवर भाच्या 
भयामुळे रामचंद्रपंत यांचे आध्यान सारे किले करून त्याजपासी खंडोजी 
दाभाडे हुजरे ठेऊन मग आपण राजारामसाहेब चंदीस निघोन गेले. 
तेथे नऊ वर्षे राज्य चंदीस केले. त्यासमई आवरंगजब पाछा यास 
खबर लागली की गलीम कर्ताटकांत गेला. ते समई पाछा याने 
आस्तखान दिवान पाछाचा त्याचा वडिल लेक झुल्पकार हा सुभा फोजे 
सुधा कर्नाटकात चंदीवर रवाना केला. त्यास येक उनाला चंदीस 
जाताना वाटेस लागला. पावसाळी आला. ते समई झुल्पकाराने 
चंदीस माहाराजासी सला केला. त्या समई राजा कर्ण माहाराजाचे 
नाटकसालेचा लेक हा झुल्पकाराजवळ गाहाणास दिल्हा त्याजबराबर 
मातबर कारभारी कोणी जावयास पाछा याचे धास्तीमुळे पाय घेइतासे 
जाले. तेथे :माहाराजाजवळ गिर्जोजी बावा सेवसी होते. मग त्यास 
माहाराजानी आज्ञा केली जे तुम्ही राजा कण याज बराबर झुल्पखाना- 
' कडे जाणे. यैसी आज्ञा होते समई मग बावा राजा कर्ण याज 
बराबर झुल्पखानाचे फौजेत गेले. तेथे येक पावसाळा त्याजपाशी 
राहून मग राजा कर्ण व गिर्जोजी बावा हे चंदीस pla 
माहाराजाकडे गेले. मागे झुल्पखान मोगल बळावला. त्य be 
भारी जाली. उनाळा आला. ते समई मोगलाने चदीस 
वेढा देऊन शाहा देऊन बसला. मग च्यार महिने pac ae 
तेव्हा जेर जाहाली. ते वेळेस माहाराज बाहेर निघे a 

कट प्राप्त जालेवर गिर्जोजी बावानी मोगलाचे फौजेतील 
Hager यासी „ + केले आणि च्यार हजार 
होन वाणी यास देऊत त्याचे स्वाधीन माहाराजास बावानी करून 
येळी नः पाठिमागे राहून वरकड राष्या व 
रास feast: दिल्हे. आप A 

राजांच्या तेथे होते त्याचे घरास 

नाटकसाला महाराजा” याचे पक 
घालऊन दिल्या. श्रीमंत. तारा आईसाहेब Ra D ae 
या -उभयेतास बावानी आपले घरास तेथे चदास, | 


९६ ताराबाई कालीन कांगवपत्रे 


राजा गेल्यावर तीन रोज चंदी मोगलासी भांडली, वस्तभाव व जड 
होती ती तेथे कडपाखाली आवघड जाग्यात नेऊन बावानी पुरून 
ठेवली. तीन रोज कसाला हा जाहाला. चवथे दिवसी झुल्पकार 
मोगल चंदीस रात्रसमई सांजे चडिला. ते समई उभयता आईसाहेब 
व वावानी आपली मुले माणसे घेऊन निघाले. ते वेळेस सिवाजीराजे 
यांस माहीजी बावा (?) जवळ दिले व लेकीस व तारा आईसाहेबा- 
जवळ + + + + + बसनेहुयास घोडे मोठे दिल्हे. रामसिंग 
हा कपा झुल्पकाराचा सरदार पाचसे रावताचा त्याचे डेच्यास घेऊन 
रात्री आले. त्याचे डेन्यास आपली मुले माणसे ठेऊन उभयेता 
आईसाहेब यास घेऊन गिर्जोजी बावा निघाले ते समई रामसिंग 
हजारी याने च्यार घोडी आपली बावा बरोबर 
(पुढे मजकूर गहाळ) 


Ce कका 


कमांक : ६३ दि. २३ मे १६९८ नंतरचे पत्र 


राणी राजसबाई ह्यानी गिरजोजी यादव ह्याना लिहिलेल्या या पत्रात पुत्र 
झाल्याची वार्ता कळविली असून at मातुश्री ताराबाई ह्यांना दंडवत सांगितला 
आहे. 


श्री शंकर 


राजश्री गिरजोजी यादव यांसी 


प्रति सौ॥ वज्नचुडेमंडित राजसबाई-उप॑री. तुम्ही गेलियावरी 
कागद पाठवून समाचार घेतला नाही. तरी हे तो उचित नव्हे. 
संतोषाचें वर्तमानपत्र संताजी चव्हाण या बरोबर पाठविले होते. त्यास 
त्यानें ते पत्र तुम्हास न देता परभारे राजश्रीस भेटला. . त्यावरून 
त्यास बाद केले आहे. तुम्ही जे काही श्रम केले आहेत त्या ख्रमाचे 
ईश्वर सार्थ केले. पुत्र जाला. राजश्री येथे आलियावरी 


ताराबाई कालीन कागदपत्रं ET 


तुमचेविसी रदबदली जाली. तुमचे वतन तुम्हास दिल्हे. त्याचे 
कागद जाले असतील तेहि तुम्हास पावले असतील. यादोपंताबरोबर 
पाठविले आहेत. कळले पाहिजे. कोणे गोष्टीची चिता न करणे. 
जाणीजे. सौ. मातुश्री ताराबाईस दंडवत पावत करणे. कळले 
पाहिजे. | 


माक दत दि. ७-६-१६९८ 


गिरजोजी वादव ह्यानी जिजी येथें जी असामान्य कामगिरी बजावली 
त्याबद्दल त्याना छत्रपती राजाराम ह्यानी तर्फ तारगाव व तफ उंब्रज येथील 
स्वतःचे देशमुखीचे वतन दिले. 


श्री 


स्वस्ति श्री राज्याभिषक शके २४ बहुधान्य संवत्सरे जेष्ठ शुद्ध 
नवमी भोमवासरे क्षेत्रिय कुलावतंस श्री राजाराम छत्रपती याणी 
राजश्री भानजी गोपाळ मुख्ये देशाधिकारी व 
गाति रित लेखक प्रांत कऱ्हाड यास आज्ञा केली येसीजे. 
मोरेशवरसुत नीलकं गिरजोजी यादव यावर स्वामी कृपाळू होऊन 


ट मुख्य प्रधान ता उंबरज व ता तारगाऊ प्रा मजकूर येथील 
देशमुखीचे वतन पूर्वी यादवाचे होते ते अजरामर्‍हामत करून दिल्हे 
आहे. परंतु प्रांत मजकूरचे देशमुखीचे वतन खासा स्वामीचे आहे. 
याकरिता यास न चालवावे गैसा निर्वाह केला होता. ऐसीयास गिरजोजी 
यादव यानी चंजीच्या प्रसंगी चिरंजीव राजश्री सिवाजी राजे यास 
स्वामी संनीध आणिले व स्वामीची सेवा बहुत निष्टेने केली. पव याकरितां 
सांप्रत स्वामीस आधिक जेष्ट वदे नवमी इंदुवारी' स्वामीस पुत्र 


) Nee ae “<a z ` ज्ये AGS अधिक 
१ गदाधर प्रल्हाद शकावली (शिवचरित्र प्रदीप पू: ६६ ) मध्य तची les 
वद्य ८ सोमवार असा निर्देश आहे. जंत्रीत ९ मीचा लोप दार्खाव 


इग्रजी ता, २३-५-१६९८ पडते. | 


९८ ताराबाई कालीन कागदपत्रे 


जाहाला. चिरंजीव राजश्री संभाजी राजे नांव ठेविले. त्याप्रसंगे 
मारनिलेवर स्वामी कृपाळू होऊन उंबरज तारगाऊ या माहाळची 
देशमुखी यास अजरामऱ्हामत करून दिल्ही असे. ते निर्वाहरूप 
चालवावी ऐसी आज्ञा करून हे आज्ञापत्र प्रविष्ट केले असे. तरी तुम्ही 
हे जाणोन उंबरज-तारगाऊ या माहालची देशमुखी गिरजोजी यादव 
याचे स्वाधीन करून यास व याचे पुत्र पौत्रादि वंशपरंपरेने चालवणे. 
या वतनास हक लाजिमा इनामत इसापत पानमान तश्रीफ पूर्वी चालली 
असल त्याप्रमाणे यास चालऊन हे त्या वतनावर राहोन सेवा करीत ते 
गोष्टी करणें. यांच्या वतनास अतःपर खलेल व कुसूर येकंदर होऊ 
न देणे. या पत्राची प्रत लेहून घेऊन मुख्य पत्र देशमुख मजकुराजवर्ळ 
परतोन देणे. हक वर्तना राजश्री रामचंद्र पंत अमात्य याणी लेहून दिल्हे 
आहे त्याप्रमाणे चालविणे. लेखनालंकार-- 

मर्या मोर्त 

देयंविरा ब 

जते 


क्रमांक : ६५ दि. ७-६-१६९८ 


क्रमांक ६४ प्रमाणे खुद्द गिरजोजीला दिलेली सनद. 
श्री 


स्वस्ति श्री राज्याभिषक शक २४ बहुधान्य संवत्सरे जेष्ट शुध 
नवमी भोमवासरे क्षेत्रीय कुलावतंस श्री राजाराम छत्रपतीं याणी 
राजश्री गिरजोजी यादव यास आज्ञा केली 

श्री राजाराम यैसीजें. ता उंबरज व ता तारगाऊ प्रांत 
बा क कऱ्हाड येथील देशमुखीचे वतन पूर्वापार तुमचे 

ठ मुख्य प्रधान. _ होते. ते स्वामीने तुम्हास अजरामन्हामत करून 


देऊन कागदपत्र पूर्वी करुन दिल्हे आहेत. 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे ९९ 


यैसीयास आलाकडे ते वतन खासा स्वामीचे आहे याकरिता तुम्हास 
न चालवावे यैसा निर्वाह केला होता. यैसीयास चंजीच्या प्रसंगे 
तुम्ही स्वामीच्या पायासी निष्ठा धरुन चिरंजीव राजश्री सिवाजी राजे 
यास स्वामीसंनीध आणून पावविले. याकरिता सांप्रत स्वामीस 
पुत्र जाहाला. चिरंजीव राजश्री संभाजी राजे हे नांव ठेविले. 
त्या प्रसंगे स्वामी तुम्हावर कृपाळू होऊन उंबरज तारगाऊ येथील 
देशमुखीचे वतन तुमचे तुम्हास अजरामर्‍्हामत करुन दिल्हे आहे. 
ते निर्व्हारुप तुम्हास चालळवावयाची आज्ञा करुन प्रांत मजकुरच्या 
देशाधिकारी याचे नावे आज्ञापत्र सादर केले आहे. तेणेंप्रमाणे वतन 
आपले स्वाधीन कंरुन घेऊन पुत्रपौत्रादि बंशपरंपरेने अनभऊन सुखरुप 
राहाणे. लेखनालंकार. 
मर्या 


देयं विरा 
जते. 


क्रमांक : ६६ दि. १४-७-१६९८ 


धनाजी जाधव ह्यांचे खंडोजी थोरात ह्याना पत की, मौजेदेवगाव दुई 
हे-त्यांचे मोकाशाचे गांव छत्रपती ह्यानी मातुश्री agar ह्याना इनाम 


करून दिले आहे. 
श्री 


राजश्री खंडोजो थोरात 
रुस्तमराऊ बारा हजारी 
गोसावी यासि 


§) अखंडित लक्ष्मी आलंकृत + + मान्य. के t + इने॥ 
जयेसिगराक ot + पति जोहार. सु॥ तिसा तिरौन अलफ. 


१०० ताराबाई कालीन कागदपत्रे 


मौजे देऊगाऊदुई ता पटस हा गाऊ पेशजी तुम्हाकडे मुकासा दिल्हा 
होता. त्यास साळ मजकूर तुम्हाकडून दूर करुन राजश्री छत्रपती स्वामी 
याणी मातुश्री गेकूवाई यास इनाम करुन 


श्री र छ 
तुम्हा आपली दखलगीर 
राजाराम दिला शलः तर काट आपली दखलगीर 
चरणी दृढमा येकजरा मौजे मजकुरास न करणे 
: Pld पी आगर उपसर्ग न लावणे. जाणिजे. 
नाभी जाध -- a ae 
राव छ १५, मोहरम. हे ; 
विल + + 
लेख + + + 
काका दि. २२-७--१६९८ 


छत्रपती राजाराम झांचे तफ उंब्रज व तर्फ तारगावमधील एकूण चोपन्न 
गांवच्या मोकदमाना पत्र की, सदहुं गावच्या देशमुखीचे वतन गिरजोजी यादव 
ह्याना देण्यात आले आहे. महादजी जगदाळे ह्याचा त्या गावांबर कोणताच 
धधिकार नाही. 
श्री 

स्वस्ति श्री राज्याभिषेक शके २५ बहुधान्य संवत्सरे आषाढ 
बहुल दशमी भूगुवासर क्षत्रिय कुलावतंस श्री राजाराम छत्रपति याणी 
मोकदमानी देहाय ता उंबरज व तारगाव 
लि कची यास आज्ञा केली गैसीजे, राजश्री गिरजोजी 
मोरेश्वरसुत नीळकं यादव देशमूख प्रांत कराड याणी हुजुर विदित 
ठ मुख्य प्रधान. केले की ता उंबरज व ता तारगाऊ देहे 

बी ता? 

>< >< >< 


१ तपशील घेतलेला नाही. 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे १०१ 


येणेप्रमाणे चोपन गावीचे देशमुखीचे वतन पुरातन आपले आहे. 
याकरिता स्वामीने कृपाळू होऊन सदरहू गावीचे देशमुखीचे वतन 
आपले स्वाधीन करून चालवावयाची पत्रे करून दिल्ही तेणेप्रमाणे 
आपण देशमुखीचे वतन अनभवीत आहो. गैसियास माहादजी 
जगदाळा चंजीचे मुकामी स्वामी संनीध जाऊन मसूर THAT देशमुखी 
आपली आहे म्हणोन गैरवाका विदित करून स्वामीची पत्रे करून 
घेतली आणि या प्रांते येऊन तांब्राची पाठी करून आपल्या वतनासी 
कथला मांडिला आहे. गैशास सदरहू दोही THM देशमुखीचे वतन 
पुरातन आपले आहे. आपला भोगवठाही चालत आला आहे. यैसे असता 
माहादजीस या वतनासी कथला करावयास काय समंध आहे. 
आपण स्वामीची येकनिष्ठेने (सेवा) करीत आहो. तरी स्वामीने कृपाळू 
होऊन आपले वतन आपणास बिलाकुसूर चाले ऐसी आज्ञा केली पाहिजे 
म्हणोन विनंती केली. त्यावरून कळो आले. एसियास चंजी 
तांब्रानी हस्तगत केली ते प्रसंगी गिरजोजी यादव याणी agaa 
येकनिष्ठेने सेवा करून स्वामीचा कबिला व चिरंजीव राजश्री शिवाजी 
राजे व चिरंजीव सोइराबाई आऊ यास त्या संकटातून काढून वेळ्री 
स्वामी संनीध आणून पावविली. त्याउपरी स्वामी स्वार होऊन या प्रांतास 
आले. येता मार्गी याणी बहुतच सेवा करून स्वामीस संतोषी केले. 
याकरिता यांचे चालविणे स्वामीस अगत्य. यैसियास चिरंजीव राजश्री 
संभाजी राजे हे स्वामीस पुत्र जाले ते समई स्वामी यावरी कृपाळू 
होऊन हे देशमुखीचे वतन पूर्वी यास दिल्हे आहे ते याचे यास 
निर्वाहरुप चालवावे यैसा निर्वाह केला. कऱ्हाड व सातारा या प्रांताचे 
कितेक वतनदार हुजुर आले होते. त्यासी याच्या वतनाची गोही 
साक्षी मनास आणिता माहालीचे देशमुखीचे वतन याचे खरे आहे 
म्हणून साक्ष दिल्ही. याकरितां तर्फ उंबरज व तर्फ तारगाऊ येथील 
देशमुखीचे वतन गिरजोजी यादव यास अजरामन्हामत करून दिल्हे 
असे, येविसीचे आज्ञापत्र देशाधिकारी प्रांत सातारा याचे नावे सादर 


१०२ ताराबाई कालीन कागदपत्रे 


केले आहे. तरी तुम्ही हरदू माहालीचे देशमुखीचे वतन गिरजोजी 
यादव यास चालऊन हक लाजिमा इनामत इसाफत पानमान तश्रीफ 
पटी पाछोडी सालावाद चालत आले आहे त्याप्रमाणे चाले ऐसे करणे. 
माहादजी जगदाळा याणे समंध नसता गैरवाका विदित करून मसूर 
तर्फेची देशमुखी आपली म्हणोन पत्रे करून घेतली आहेत ते रद 
केली असत. त्यास याच्या वतनासी कथला करू न देणे. जाणिजे.' 
लेखनालंकार.१ 

मर्या 

देयं विरा 
नत 


क्रमांक : ६८ दि. २१-८-१६९८ 


बिवाजी पालकर ह्यानी ताराबाई ह्याना पाठविलेले पत्र त्यांच्याकडे पोहोचते 
करणे असे बृन्हाणजी मोहिते हे गिरजोजी यादव ह्याना लिहितात. 


श्री 


राजश्री गिरजोजी यादव 
गोसावी यास-- 


$) अखंडित लक्षुमी आलंकृत राजमान्य स्नेहांकित बान्हानजी मोहिते 


हवाळदार किले सजनगड जोहार. स्या तिसा तिरीन अलफ. विशेष 


न 


राजश्री बिबाजी पालकर यानी वज्रचुडे मंडित सौभाग्यवती ताराबाइस 


१. तिमाजी यमाजी सुभेदार व कारकून सुभा प्रांत सातारा ह्यानी सखोबा 
बजेर हवालदार व कारकून प्रांत सातारा ह्याना दिलेली दि. १२-८-१६९८ चौ 
ह्या पत्राची नक्कल उपलब्ध आहे. 

२. अक्षरे निराळ्या वळणाची. 


साराबाई कालीन कागदपत्रे ९०३ 


पत्र पाठविले आहे. ते प्रविष्ट करणे व तुम्हांस व रा बाजी 
कदमास पत्रे पाठविली आहेती त्याप्रमाणे त्याचे पारपत्य करुन देविले 
पाहिजे. बहुत ल्याहावे तरी गोसावी ga (ज्ञ) आहेती. कृपा असू 
देणे. छ २४, सफर. हे विनंती. 


मो 
तंब सु 
द्‌ 
श्री 

राजाराम छ 

त्रपति तस्य से 

घक बच्हानजी 

मोहिते 
क्रमांक : ६९ दि. ९-१०-१६९८ 


दत्ताजी नाईक पिसाळ ह्याचे वतन बिनतक्रार चालवावे म्हणून हिंदुराव 
घोरपडे ह्यांची जोहार खोऱ्याच्या मोकदमास ताकीद. 


श्री राजारामचरणो 
त्पतेर्मालोजी घो 
परे: | सुतस्यघ्व 
जे मुद्राषण्मुख 
Aa राजते ॥ 
आज्ञापत्र समस्त राजकार्यं धुरंधर विस्वासनिधि राजमान्य 
राजश्री हिंदुराव घोरपडे ममलकतमदार शमशेरबहादुर ता मोकदमानी 
जोहार खोरे प॥ वाई BU तिसा तिसैन अलफ. र॥ दत्ताजी नाईक 
पिसाळ याचे वतन सालाबाद जैसे चालविले तेणेप्रमाणे चालवणे. 
दरम्याने हर कोण्ही कथला करितील त्यावरी न जाणे. बिलाकुसुरं 
चालो देणे. नाहीतरी ताकीद होईल हे बरे समजोन लिहिल्याप्रमाणे 
वर्तणुक करणे. जाणिजे. रा. छ. १४, रबिलाखर. 


शि oti क क जन 


१०४ ताराबाई कालीन कागदपत्रे 
क्रमांक : ७० सष १६९८-९९ 


छत्रपती राजाराम ह्यांचे स्वदेशी आगमन झाल्याप्रीत्ययं कागल्चे पिराजी 
घाटगे यानी त्याना पत्र घालून आनंद व्यक्त केला होता त्याबाबतचे छत्रपतींचे 
उत्तर, 


श्री 


तालीक 


D आखंडित लक्ष्मी आलकृत राजमान्य राजश्री पिराजी घाटगे 


यासी प्रती राजश्री राजाराम छत्रपती. उपरी तुम्ही पत्र पाठविले ते 
प्रविष्ठ जाले. स्वामी करनाटक प्रांतातून या प्रांतास आले हे वर्तमान 
ऐकून बहूत समाधान पावले म्हणून वर्तमान तपसील लिहिल. कितेक 
विदीत जाहले. ऐशासच्या आगमने तुम्हास संतोष वाटावा हे उचितच 
आहे व या प्रांती स्वामीच्या रूस्कराचा केकी बहूत उपसर्ग दिला हे 
काही वलराहीक नाही. फुडेहि उपसर्ग देतच आहेत म्हणून हे वर्तमान 
तपसिल लिहिल तेही विदीत जाहले. ऐशास लस्कराच्या लोकास 
ताकीद पत्र पाठविळ आहेत. ती याउपरी उपसर्ग देणार नाहीत. 
तुम्ही आपल समाधान + + देणे. बहुत काय लिहिण. 
तरी तुम्ही सुज्ञ असा. मोतंब. 


es en et 


नाकः दि. २१-२-१६९९ 


खंडोबाच्या यात्रेच्या डबीचा ऐवज सरकारजमा झाला होता तो महाराणी 
ताराबाई ह्यांच्याकडे दिला आहे. त्या तो तुमच्या हवाली करतील, असे रामचंद्र 
पंत ह्यांचे गिरजोजी यादव ह्याना पत्र. 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे १०५ 


श्री 


राजश्री गिरजोजी यादव देसमुख ता उबरज तारगाव गो यासी 


zN 


D अखंडित लक्ष्मी आलंकृत राजमान्य 
रामचंद्र नीळकंठ आशीर्वाद. age सन तिसा तिरौन आलफ. पालीच्या 
यात्रेचे डबीचा पैका व वस्त्रे दिवणात अमानत ठेविली होती. ते 
येणेप्रमाणे हुजूर सौभाग्यवती ताराबाई साहेबाकडे दिल्ही. सदरहू 
ऐवज बि॥ देशमुखी उबरज तारगाऊ. 


om खुर्दा वस्त्रे 
द्र चरण नील १३० १ खेडा' 
कंठ सोनदे १ मोडासा 
य शरण रुपे वजन —— 
५८५१ २ 


लग 


हे राजश्री जाधवरायाच्या कठल्याकारिणे ठेविले होते ते दिल्हे. 


सौभाग्यवती मातुश्री आईसाहेब तुम्हास देतील. जाणिजे. छ ३० 


साबान. तिता 
सीमा समु 
ल्लसती 
हत 
a 


१ उणाख शेला. 


१०६ ताराबाई कालीन कागदपत्र 


क्रमांक : ७२ दि. २१-२-१६९९ 


महाराणी ताराबाई ह्यांचे पालीच्या खंडोबाच्या जत्रेतील ऐवजासंबंधी 
गिरजोजी यादव ह्यांना पत्र, 


श्री 
| सही १? 


. सक (ल) सौभाग्यवती वज्रचुडेमंडित ताराबाई याणी गिरजोजी 
यादव देशमुख ता उबरज व तारगाव सू॥ तीसा तीरौन अलफ. 
मौजे पाली ता मजकूर येथील देश (मुखीच्या) हकाचा कथला 
राजश्री जाधवराव व तुम्हात लागला होता. या करीता पालीचे 
जत्रेची डबी आमानत केली. आण हुजुर आणऊन राजश्री रामचंद्रपत 
याचे स्वाधीन केली. त्याउपरी किले सजनगडी तुमची त्याची कटकट 
जाली. त्यास राजश्री पती सदरहू डवीच्या ऐवज आम्हाकडे पाठवीला. 
त्यास तुमची तुम्हास दिल्ही. 


fan 

खुर्दा टके रुपे वजन तो 
१३० ८८८० 

सनगे | 

१ खेडा . ' लग 

१ मुडांसे : | ० 


येणेप्रमाणे सदरह ऐवज अमानत केला होता तो तुमचा ऐवज 
तुमचे स्वाधीन केला असे. 
i“ सही ” 
(पाठीमागे) 


=“ » हस्ताक्षर महाराणी ताराबाईसाहेबांचे 


Re: 
AAN areo FRIED | 
, h TSAI 


॥१/, ८1 s é ~ | 
rr) 2२०४६८८७६७ 
Ire dE CS) 


FEZ PERN 
AELA mae x 


महाराणी ताराबाई यांचे गिरजोजी यादव यांस पत्र. “सही ” ही अक्षरे 
महाराणी ताराबाई यांच्या हातची. क्रमांक : ७२; पृ. १०६ 


|| ‘ A i 
क नो” Co 


A Nias 


१09). 


— र 
rr se) ry 22! |) ray 
० Pr bY eA tie है 


ED g 

E, mee S 
Cs 

4 ॥ ae 

y Epa > Se s P शर 

— f z, POLAR OF od 


CDP 
Sr SIT करच? or 3 A ra TETA 
errr TAIT CE PVT PT 002 $y र £ “प 
१ i 
= लके 7 — d फिनः or ry न्ड 
PEGAT 7277747572 


TO PIED WTO? i 
मेण ETO > 


=~ मन्त्रि? 


PIG O IS SON TITY 


f LR a: SHY 
Erm 


merere rs he 


माहदजी राजे भोसले यांचे गिरजोजी यादव यांस पत्र. ह्यात महाराणी तारा- 


बाई यांचा उल्लेख आहे. क्रमांक : ७३; पृ. १०७ 


e 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे १०७ 
क्रमांक : ७३ दि. २१-२-१६९९ 


पालीच्या खंडोबाच्या जत्रेतील डबीच्या ऐवजाबाबत गिरजोजी यादव व 
थनाजी जाधव ह्या दोघांमध्ये तंटा उद्भवला होता. महाराणी ताराबाई ह्यानी 
ह्या प्रकरणी हस्तक्षेप करून Tag ऐवज गिरजोजी यादव ह्याना द्यावयास लावला. 


श्री 


राजश्री गिरजोजी यादव देशमुख 
qu कऱ्हाड गोसावी यासी 


5) अखंडित लक्षुमी आलंकृत राजमान्य श्ने॥ माहादजी राजे भोसले 


रामराम. सुगा तिसा तिसौन आलफ. मौजे पा(ली) त॥ उंबरज 
येथील यात्रा डबी गैवज देशमुखीचा याविसी तुम्हामध्ये व राजश्री 
धनाजी जाधवराऊ यामध्ये कथला लागला म्हणौन सौभाग्यवती 
बजञ्नचडेमंडित ताराबाई याही डबीचा गैवज हुजूर आणून रा पंत 
आमात्य याकडे ठेविला. त्यास. सजनगडीच्या मुकामी तुम्हामध्ये व 
राजश्री जांधवरायामध्ये कटक(ट) जाहाली तेव्हा सौभाग्यवती 
ताराबाई याही राजश्री पंताकडून डबीचा यैवज तुम्हास दिला. 


टके कापड सणगे 
१३० १ खेडा 
रुपे वजन ae 
४०४१ २ 
येणेप्रमाणे यैवज तुम्हास दिल्हा असे. छ ३० साबान. 
u सही ११ 


 ” हस्ताक्षर माहदजी — r an माहदजी भोले ह्यांच. | ह्यांचे. 


Sn “क 


१०८ ताराबाई कालीन कागदपत्रे 
क्रमांक : ७४ दि. २१-२-१६९९ 


गिरजोजी यादव ह्याना खंडोजी करजकर ह्यांचे पालीच्या यात्रेच्या 
giaa पत्र, 


श्री 


राजश्री गिरजोजी यादव देशमूख पा कराड 
गोसावी यासी 


D अखंडित लक्षुमी आलंकृत राजमान्य 


इने॥ खंडोजी करजकर अर्जनीस रामराम विनंती उपरी. सुहर तिसा 
तिसैन अलफ, मौजे पाली ता उबरज येथील यात्रेचा डबीचा HAST 
तुम्हास व राजश्री धनाजी जाधवराऊ यामध्यें लागला म्हणोन 
सौभाग्यादिसंपन्न मातुश्री आईसाहेब याही डबीचा Aaa आणून 
राजश्री पंत आमात्य यापासी ठेविला. त्यास किले सलनगडीच्या 
मुकामावर राजश्री जाधवराव व तुम्हामध्ये कटकट लागली तेव्हा 
सौगावती मातुश्री आईसाहेबी देशमुखीचे डबीचा मैवज राजश्री 
पंताकडून आणून तुम्हास दिला. 


खुर्दा टके कापड नग 
१३० १ खेडा 
१ मुंडासे 
रुपे वजन आर 
८८८० २ 
येणे प्रमाणे तुम्हास दिले आसे. 


छ ३०, साबान. “हे विनंती ” 


i ” हस्ताक्षर खंडोजी करजकर ह्यांचे. 


be आकर ream = od 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे १०९ 


गिरजोजी यादव ह्याना खंडो बल्लाळ व खंडो निबाभोडे ह्यांचे पालीच्या 
यात्रेच्या डबीबाबत पत्र. 


श्री 
राजश्री गिरजोजी यादव 
देशमुख प्रां कऱ्हाड गो 


& अखंडित लक्षुमी आलकृत राजमान्ये इनौ खंडो बलाल व खंडो 
निबाभोडे (? ) रामराम विनंती उपरी. सु॥ तिसा तिसन अलफ. 


मौजे पाली पा मजकूर येथील यात्रेच्या डबीचा FAST तुम्हामधे व 
राजश्री जाधवराऊ यामधे जाहाला होता. त्यास डबीचा येवज हुजूर 
आणोन सा मातुश्री आईसाहेब यानी पा + + + + + 


(पुढील मजकूर गहाळ) 


क्रमांक : ७६ दि. १७-८-१६९९ 


मौजे कनवाड हा गाव सय्यद अहमद पीर ह्यास इनाम होता. तो पूर्वी- 
प्रमाणे चालवावा म्हणून छत्रपती राजाराम ह्यांची देशाधिकारी प्रांत पन्हाळा 
ह्यास आज्ञा. 


स्वति श्री राज्याभिषेक शके २६ प्रमाथी नाम संवत्सरे भाद्रपद 
शुध त्रीतीया गुरुवासरे क्षत्रिये कुलावतंस श्री राजाराम छत्रपती याणी 
राजश्री भानजी गोपाळ मुख्य देशाधिकारी प्रांत पनाळा यांस आज्ञा 


केली गैसीजे. 


रायाजी बापोजी याणे हुजूर येऊन विदीत केले की हजरत सौद 
अहमद बेखारी पीर मु। कनवाड ता आलते प्रांत मजकूर यास मौजे 


११० ताराबाई कालीन कागदपत्रे 


मजकूर पूर्वीपासून इनाम चालत आहे. तेणेप्रमाणे उत्तरोत्तर इनाम 
चालवायाची आज्ञा केली पाहिजे म्हणोन विदीत केले. त्यावरून हे 
आज्ञापत्र सादर केले असे. तरी तुम्ही मौजे कनवाड हा गाव सौद 
आहमद पीर यास सालावाद चालत आहे तेणप्रमाणे पुढेहि विलाकुसूर 
इनाम चालो देणे. त्या गावास हरयेकविशी उपसर्ग न देणे ताकीद 
असे. या पत्राची प्रती लेहून घेऊन मुख्य पत्र परतोन देणे. जाणिजे. 


निदेश समक्ष. 


क्रमांक : ७७ दि. २७-८-१६९९ 


छत्रपती राजाराम ह्यानी नीळकंठ मोरेश्‍वर ह्याना दोन गाव स्वामी 
सेवेबद्दल इनाम दिले. 


तालीक 


स्वस्ति श्री राज्याभिषक शके २६ प्रमाथी नाम संवछर भाद्रपद 

Ul १२ भानुवासर क्षेत्रीय कुलावतंस श्रो राजाराम छत्रपती याणी 
राजेश्री नीलकंठ मोरेश्वर यांसी इनामपत्र दिल्हे यसीजे. तुम्ही 
या राज्यातील पुरातन सेवक. स्वामीच्या 

सिका प्रति राज्यानिमित्य साहास अतिशयेसी केले. या 
निधि निमित्य तुमचे चालवणे स्वामीस बहुत अगत्य. 

याकरिता तुमचे वतनी कुलकर्णाचे गाऊ दोन. 

मौजे वाठार ता तारगाव मौजे लाटापूर ता कोरेगाव सुभा प्रांत 
सातारा गाऊ--प्रांत वाहेगाऊ THT दोनी गाऊ स्वामी तुजवरी संतोषी 
होऊन इनाम करून दिले असेत. goaa कुलकानु देखील हलीपटी 
व पेस्तरपटी ASA जलतरु पाषाण विधिनिक्षेप खेरीज हकदार 
व इनामदार पडिलेपान सहीत चतुःसीमा पुरवक म्यादिप्रमाणे दोनी 
गाऊ इनाम दिल्हे आसे. येविसी प्रांत मांरंच्या कारकुनास सनदा 


ताराबाई कालीन कागदपत्रं. १११ 


सादर आहेती. तरी गाव आपले दुमाला करून पुत्रपौत्रादि वोंश- 
परंपरेने उपयोग करणे. जाणिजे. निदेश समक्ष.' 


क्रमांक : ७८ दि. २८-९-१६९९ 


श्रीकराचार्य पंडीतराव ह्यांचे देशाधिकारी व देशलेखक प्रांत कुडाळ ह्याना 
पत्र की बाबेदभट ठकार ह्या ब्राह्मणाला मौजे अंतुरळी ह्या गावी दहा बिघे जमीन 
इनाम दिली असून त्याचा पूर्वीचा धर्मादाय रद्द केला आहे. 


श्री सकल गुणालंकृत अखंडीत लक्ष्मी आलंकृत राजमाच्ये राजेश्री 
देशाधीकारी व देशलेखक वर्तमान व भावी सुभा प्रांत कुडाळ गोसावी 
था प्रती : श्रीकराचायें पंडीतराऊ आसीर्वाद. राज्याभीशेक शके २६ 
प्रमाथीनाम संवछरे आश्विन शुध पोर्णीमा गुरुवासरे वेदमुहुर्ती बाबदे 
भट बिन नारायण भट उपनाम ठकार वास्तव्य का पाटगाव प्रा मजकूर 
याणी हुजूर सातारेयाचे मुक्कामी येऊन विदीत केले जे आपणास 
धर्मादाय तांदूळ खंडी येकी आहे. तेणे करून आपला योगक्षेम चालत 
नाही. स्वामी धर्मपरायण आहेत. तरी स्वामीने आपणास कांही 
इनाम जमीन दिल्हेयाने स्नान संध्या करून राजेश्री छत्रपतीचे राज्यास 
कल्याण gga राहून. त्याजवरुन मनास आणिता ब्राम्हण भले योग्य 
कुटूंबबछल पाहून यास इनाम जमीन बिघे १० दाहा मोजे अंतूरळी 
तालका पाटगाव पैकी दिले असे. पेसजीचा धर्मादाये आहे तो दूर 
केला असे. सदरहु जमीन आवल ढुम सीम तीन प्रतीने विसापांडाचे 


e- meee शा 
ति rer 


१ मौजे लाटापूर हा गांव नीलकंठ मोरेश्‍वर ह्याना इनाम दिल्यावर आणापा 
जनार्दन देशाधिकारी प्रांत वाई ह्याना पाठविलेल्या आज्चापत्राची नक्कलहि 
उपलब्ध आहे. तिची तारीख १०-९ १६९९ ही आहे. 


oe 


अक आर eee ee SS T a E eat क. 


११२ ताराबाई फालोन कागदपत्रं 


माईनने नेमून चतूःसिमा करुन भट गोसावि याचे स्वाधीन करणे. 


छ १४ माहे रबोलाखर सूहुरसन मया व आलफ. 
पे ॥ छ ६ रजब सन सलास मया आलफ' 


क्रमांक : ७९ दि. १५-१०-१६९९ 


तुमचे शेत आम्ही तुम्हांला परत करू, काळजी नसावी, असे सठवोजी सापा 
ह्याचे कृष्णाजी जाधव ह्याला पत्र. 


श्री 


रो कृष्णाजी जाधव पाटील मौजे अतीत यासि सटवोजी सापा 
पा मौजे मार सु॥ मया अलफ. आम्ही तुमचे इनामाचे सेत केले 
आहे म्हणून तुम्ही कस्टी अहा. तरी तुम्ही अपली पिके काडून घेऊन 
तुमचे सेत तुमचे स्वाधीन येथाविभागे करून. तुम्ही जे असल ते 
अपले समाधान असो देणे. तुझे जे पुरातन सेत जे असेल ते तुझे 
हवाला करून. हे अपले वडिलाए सत्य असे हे लिहिले. 


सही छ १, जमादिलावल. 
(पाठीमागे निशाणी नांगर) 


कमांक: ८० दि. २८-११-१६९९ 


संताजी घोरपडे ह्यांच्या स्वामिसेवेबद्दल रामचंद्र नीळकंठ अमात्य ह्यानी 
त्याना मिरज प्रांतात बावीस कर्यातीच्या देशमुखीचे इनाम दिले होते. परतु 
त्या कर्यातीच्या मूळ देशमुखानी राजाराम महाराजांकडे तक्रार करतांच राजाराम 
महाराजांनी संताजी घोरपडे ह्यांचे इनाम रद्द केले. 


ee TS तमाम ty 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे ११३ 
तालीक 


श्री 


स्वस्ति श्री राज्याभिषक शके २६ प्रमाथी नाम संवत्सर 
मार्गसीर्ष बहुल द्वितीया भोमवासरे क्षत्रिय कुलावतंस श्री राजाराम 
छत्रपती (यानी) राजश्री देशाधिकारी वतमान 
भावी प्रांत मिरज यासी 
आज्ञा केली यैसिजे. व्यकाजी दादो व आदनाईक सावत व तमाजी 
नरसिन्ह व आणाजी आदनाईक देशमुख मामले मोतेजाबाद उर्फ मिरज 
यापेकी तमाजी नरसिन्ह याचा भाऊ नरहरी बलाळ व सिंदोजी बिन 
हरमाजी देशमुख याणी हुजुर येऊन विदीत केले की मामले मार 
कर्याती बावीस 


१ क तासगाव १ क॥ रुकडी १ हवेली मिरज १ क) बडग 
१ का मने राजुरी १ क॥ इचलकर्जी १ का भिलवडी १ क उदगाव 
१ क॥ आंजनी १ क कवठ १ क कवठ १ क॥ सागली 
येकद माहाकाल 

१ का। भालवणी १ का वीट १ क॥ देसिंग १ क॥ खानापूर 
१ क॥ आष्ट १ का सावडे १ क॥ म्हेसाल १ क॥ इसापूर 
न १ क॥ सिरटी १ का ढालगाव 
५्‌ ५ == = 

६ ६ 


येणेप्रमाणे बावीस कर्यातीचे देशमुखीचे वतन पुरातन आमचे. 
सदरह चौघा जणाचे पिढी दर पिढी चालत आले आहे. आसे असता 
संताजी घोरपडे चंदीचे मुकामी फौज घेऊन गेले ते समई स्वामीस 


११४ ताराबाई कालौन कागदपत्र 


गैरवाका विदीत केले की प्रांत म॥रचे देशमुख मोगलाकडे मिळाले 
आहेत. स्वामीकडे रुजु होत नाहीत. या करिता स्वामीनी प्रांत 
म॥रचे देशमुखीचे वतन आपणास अजरामरामत करून दिल्हे पाहिजे. 
त्यावरून स्वामी याणी सदरहू बावीस कर्यातीचे देशमुखीचे वतन 
संताजी घोरपडेस देऊन पत्र करून दिल्हे. येसियास आपण पुरातन 
वतनदार आहो. स्वामीचे पायाची यकनिष्टेने वर्तणुक करितो. 
स्वामीनी आत:कर्णास आणोन कृपाळू होऊन आपले देशमुखीचे वतन 
आपणास दुमाला करून चालवावयास आज्ञा केली पाहिजे म्हणोन 
विदीत केले. त्याजवरून मनास आणिता सदरहू बावीस कर्यातीचे 
देशमुखी व्यंकाजी दादो ब आदनाईक सावत व तमाजी नरसिव्ह व 
आणाजी आदनाईक याचे दुमाला केली आसे. तरी तुम्ही है पत्र 
पाहून प्रांत मारचे देशमुखीचे वतन याचे स्वाधीन करून पूर्वापार 
चालत आले आहे त्याप्रमाणे पुढेहि यासी पुत्रपौत्रादी वंशपरंपरा 
चालवाधे. हक लाजिमा इनामती इसाफत इजाफत सुराफत व पालक 
सालाबाद चालत आले आहे त्या प्रो चालवून याचे हाते वतनाची 
सेवा घेत जाणे. संताजी घोरपडे यास वतनाची पत्रे लिहून दिल्ही 
होती ती दूर जाहलो असेत. उपरी घोरपडे याचा वंशपरंपरा वतनास 
समंध नाही व प्रांत मारचे नाडगौडीचे वतन व्यकाजी दादो व 
आदनाईक सावत व तमाजी नरसिव्ह व आणाजी आदनाईक याचे 
पुरातन पिढी दर पिढी चाळत आले आहे त्या प्रो पुढे वंशपरंपरा 
याचे वतन यासी चालवून हक व लाजिमा व इनामती व इसाफत व 
बाजे जे काय असेल त्या प्रो चालवून यापासून वतनाची सेवा घेत 
जाणे. या पत्राची तालीक लिहून घेऊन मुख्य पत्र देशमुख मारापासी 
भोंगवटियासी देणे. जाणिजे. निदेश समक्ष. सिकयाचे मोतंब. 


ताराबाई कालीन कागदपत्र ११५ 


क्रमांक : ८१ दि, १९-१२-१६९९ 


जोतजी कृष्णाजी तुवार देसाई ह्याला मोगलानी पकडूंन नेले असता खंडणी 
भरून सुटका भरून घेण्याकरता त्याने आपल्या देशमुखीच्या सहा गावचे वतन 
लिगो बापूजी ह्याला विकले होते. ते aag छिंगो बापूजी याच्या नांवे करावे 
असे परशराम त्र्यंबक प्रतिनिधी[द्यांचे पत्र. | 


श्री 


तालीक 


: राजश्री व्यंकाजी कासी सुभेदार व कारकून 
व सुभा प्रांत तारळे गोसावी यास 


॥ 
| $) अखंडित लक्ष्मी आलंकृत राजमान्य सेवक परशराम त्र्यंबक 


प्रधान नमस्कार.*सु। मया व अलफ. राजश्री मल्हार नरहरी हे किले 
सजनगडचे मुकामी दशंनास आले ते समई विदित केले की जोतजी 
बिन कृष्णाजी तुवार देसाई TH असडोली यास कोलापुरकर ताम्र 
याणे कबिलियासहीत धरून नेऊन अटकेमधे ठेविला होता. खंड 
बांधिला त्याचा तगादा लाविला. देशमुख मारापासी उसूल द्यावया 
ताकत नाहीसी जाहाली. याब॥ जोतजीने आपले देशमुखी पै॥ 


गाव ६ बी ता। 


मौजे सेळोसी १ मोजे खेरिवडे १ 
मोजे कडव १ मौजे बावेली १ 
मौजे जरगी १ मौजे अणदूर १ 


येणेप्रमाणे साहा गाव मशरुल लिगो बापूजी यास विकत दिल्हे. 
रा ३०० तीनशे घेतले, सदरहू साहा गान दिल्हे म्हणोन वतंदाराचे 


११६ ताराबाई कालीन कागदपत्रे 


निशाणीनिसी महजरहि करून दिल्हे आहै. लिंगो वापूजीने महजर 
आपणास दाखविले. त्याजवरून या गावीची देशमुखी त्याचे दुमाला 
केली. शेरणी शो १०० शंभर द्यावयाचा तह केला आहे. तरी 
स्वामी कृपाळू होऊन. सनद सादर केली पाहिजे म्हणून विनंती केली. 
त्याजवरून सदरहु गाव feat बाषूजीचे दुमाला 
(सिका) देशमुखी केली असे. शेरणी याचे माथा 
रो १५० पेशजी रो मल्हारपंती तह करून हाळी 
ज्या कागददिल्हे आहेत. येकूण दीड (शे) रुपये राज्याचा वसूल राजश्री 
मल्हारपंत घेतील. पावलियाचा जाब देतील. त्या प्रो मजरा असे. लिंगो 
वापूजीच्या हाते देशमुखीची सेवा वंशपरंपरेने घेत जाणे. जोतजी 
देसाई याची गावगना पटीपछोडी व इनामती असतील त्या प्रो या 
गावी असतील ते लिंगो बापूजीस देत जाणे. या पत्राची प्रती लेहून 
घेऊन मुख्य पत्र भोगवटीयास परतून देणे. प्रतिवर्षी मूतन पत्राचा 
अक्षेप करीत नव जाणे. छ ७, wa. निदेश समक्ष. जोतजी बिन 
कृष्णाजी याणे आत्मसंतोषे गोताचे विद्यमाने जरी काही यास साहाची 
देशमुखी दिल्ही असेल तरी हे खरे चौकशीने मनात आणून कागदपत्र 
करून देऊन दुमाला करणे आणि याचे पुत्र पौत्रीं चाळववणे. 


मोतंब असे. 


क्रमांक : ८२ दि. ८-१-१७०० 


सिदोजी घोरपडे ह्यानी नरहरभट ह्या नांवाच्या ब्राह्मणास मौजे दटवाद 
(दत्तवाड) येथे १५ बिघे जमीन इनाम दिली, 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे ११७ 
श्री 
तालीक 


वेदमूर्ती राजेश्री नरहर भट बिन सिवराम भट गोत्र काश्यप 
सूत्र अशवलायेन सेकीन कसबा सावगाव वास्तवे क्षेत्र करवीर यासी 


प्रति सिंदोजी घोरपडे वजारतमाब दंडवत. सु मया आलफ्‌. 
तुम्ही भले ब्राह्मण कुटुंबवत्सल. सुविद्या आलिया ब्राम्हणास ATA उदक 
सारे दिन नवरात्रात आन्नशांती करितां. तुमचे योगक्षेमाची स्वस्था 
आसलिया उत्तम. हे जाणून आमचा मोकासा मौजे दटवाद' क॥ 
इचलकरंजी प्रांत मिरज येथे तुम्हास इनाम बिघे १५ पंधरा करार 
करून म्हसूल सुधा दिली आसे. तर तुम्ही आमचे कल्यान इछून 
स्नानसंध्या सेटकर्म आचेरुन तुमचे पौत्रपोत्रादि वौशेपरंपरेने आनभऊन 
सुखरुप राहाणे. आमच्या वौशात चालवणेविसी कोन्हीहि आंतर 
करनार नाही हे लिहून दिल्हे. 


सही. र॥ छ २७, रजब. 


क्रमांक : ८३ दि. २५-१-१७०० 


faggi किल्ल्याचे हवालदार मानसिंगराव ह्याना aag किल्ल्याचा बंदोबस्त 
करून आरमारकरी लोकांसह येण्याची आज्ञा. 


श्री 


राजश्री मानसिंगराव हवालदार जंजिरे सिंधुदुर्ग यास आज्ञा 
केली ऐसिजे. सु॥ मया व अलफ. जंजिरे मारचे आरमारकरी 


१ दत्तवाड, 


११८ ताराबाई कालीन कागदपत्रे 


लोक हुजुर पाठऊन देण्याची आज्ञा जाहाली आसे. तरी राजश्री 
बच्याजी आनंत या समागमे आरमारकरी लोक सत्वर हुजूर पा देणे. 
सदरहु तुम्ही जंजिरे मारचा वंदोवस्त करून तुम्हीच लोक घेऊन सत्वर 
हुजूर येणे. जाणिजे. र॥ छ १४, शावान. लेखनसीमा. 


विलस 
ती लेख 
नावधि 


क्रमांक : ८४ दि, २७-२-१७०० 


औरंगजेब साताऱ्यास येऊन तीन महिने झाले तरी तिथल्या शिबंदीने त्याची 
डाळ fast दिली नव्हती. aag शिवंदीच्या शौर्याचे कौतुक करून परशुराम 
त्र्यंबक प्रतिनिधी ह्यानी गणसावंत “ पं वहजारी '' या शिलेदारास लिहिलेले पत्र, 


श्री 
तालीक 


5) मा अनाम गण सावत पंचहाजारे हशम याशी परशराम त्र्यंबक 


प्रधान सु॥ मया अलफ. 


वो आए आरि आजी औरंगजेब सातारियाच्या पाई येऊन 
पुरुष प्रा श्रीराजा- बसला आहे. त्यास तीन महिने जाहाले. त्याणी 
राम चरणी हर्ष उपाय मात्र करून डोईफोडी केली आहे. परत 
निधान त्रिक त्याचा उपाय तुम्ही चौकीकार गार होऊ दिला 

सुत परशराम +. इरि मर्दी नसी देऊन ₹ 
मुख प्रधान नाही. इति मर्दीनसी तडाख देऊन त्याच हात 
खर्च केले आहे. तरी शाबास तुमची. तुम्ही 
लौकी निदान कबूल करून ह्या गोष्टी केल्या. येणेकरून 


तुमची किर्ती काही सामान्य जाहाली नाही. राजश्री--स्वामीस 


ताराबाई फालौन कागदपत्रे ११९ 


व आम्हास तुम्ही लौकी बहुत संतोषात पावविले आहे. तुमच्या 
श्रमाचे सार्थकही श्री च्या दयेकरुन शीघ्र काळच होईल. कोण्हेविशी 
चिता तुम्हामध्ये यतच असा कोणेविसी फिकीर न करणे. तुम्हास 
निदान पडेल तेव्हा तुमच्या जिवास वोपोन देऊन आम्ही आपले 
जीव वाचऊ हे घडत नाही. यौसी आपला निशा असो देणे. छ १७, 
रमजान. निदेश समक्ष. मोतंब असे. 


सुरु सुद्र 


क्रमांक : ८५ दि. २३-३-१७०० 


पोर्तुगीज युद्धनौकानी मराठ्यांच्या एका नदीत अतिक्रपण केल्याबद्दल 
परशुराम पंत प्रतिनिधी ह्यानी गोव्याच्या व्हाइसरॉयकडे तक्रार केली होती. त्या 
तक्रारीला व्हाइसरॉयने पुढील उत्तर धाडले. 


४ रामराजे ह्यांचे विश्‍वासू परशुरामपंत ह्यांस : 


आपले पत्र मिळाले: झमझिगर' नदीत आमच्या युद्धनौकानी 
प्रवेश केल्याबद्दल आपण जी तक्रार केली आहे ती निराधार आहे. 
आपण म्हणता की, रामराजे ह्यानी आमच्या राज्याशी सलोख्याचे 
संबंध ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे. परंतु ह्या राज्यांतील माझ्या 
कारकीर्दीत तर अनुभव उलटा आहे. 


गेल्या वर्षी आमच्या उत्तरेकडील प्रदेशांतील खेडीं दोनदा 
लुटण्यात आली. आणि आपल्या जहाजानीहि आमच्या जहाजांवर 


हल्ले करून तीं लुटली. तीं जहाजे अन्नधान्य घेऊन ह्या शहराकडे 
येत होती. आणि वर आपण म्हणता की आपण शांततेचे पालन 


` १. डॉ. पांडुरंगराव पिसुर्लेकर संपादीत Assentos do Conselho do 
Estado मध्ये झमझिगार म्हणजेच 'संकेश्वर' असे म्हटले आहे. 


१२० ताराबाई कालीन कागदपत्रे 


करीत आलों आहोत. मी आपणाला कळवं इच्छितो की ह्या कुरापती 
आम्ही चालू देणार नाही. आमच्याशी जर आपणाला सलोख्याचे 
संबंध ठेवावयाचे असतील तर गेल्या वर्षी लुटण्यात आलेला आमचा 
माल आम्हांस परत करावा. ” 


गोवा, २३ ATA १७०० 
आंतोनियु लुईज गोंसाल्विज द कामारा कौतिन्यु 


क्रमांक : ८६ दि. ३०३-१७०० 


यादव शिवदेव ह्याचे वतन सुरळीत चालवावे म्हणून परशराम त्र्यंबक 
ह्यांचे देशमुख व देशपांडे कसब। कापशी ह्याना पत्र. 


श्री 


Wl अनाम देशमूख व देशपांडे sn कापसी यास परशराम 
त्र्यंबक प्रधान उमदेतुलमुलक Fl मया अलफ. मौजे खानवेल 
Pll मजकूर येथे यादव सिवदेऊ नाडगौडा यास इनाम ।' पाव चावर 
पहिले पासून आहे. तेणेप्रो सुरळीतपणे चालवणे. याचे इनाम यासी 
कथला न करिता (चालवणे). कौणाचा उपसर्ग लागो न देणे. 
जाणिजे. छ १९, शैवाल हुजुर मोतंब असे, 


क्रमाक : ८७ दि.३ o—४—१७०० 


फोंडयाचा किल्लेदार सय्यद गुलाम इब्राहिम हा भोसल्यांशीं झालेल्या 'एका 
लढाईत प्राणांतिक जखमी झाल्याची बातमी गोव्याच्या व्हाइसरॉयला कळली, 
तेव्हा त्याने त्याला खालील सहानुभूतीपर पत्र पाठविले. 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे १२१ 


४ फोंडयाचे किल्लेदार सय्यद गुलाम इब्राहिम ह्यांस. _ 


भोसल्याशी झालेल्या एका लढाईत आपण प्राणांतिक जखमी 
झाल्याचे तार्वेच्या किल्लेदाराकड्न कळले. ही बातमी ऐकून मला फार 
वाईट वाटले. तरी हे पत्र मिळताक्षणी आपल्या जखमा गंभीर 
स्वरुपाच्या आहेत की काय आणि आपणाला औषधांची जरुरी आहे 
की काय ते त्वरीत कळवावे. 


मी नार्वेच्या किल्लेदारास आज्ञा केली आहे की, आपले जे 
जखमी सैनिक आमच्या हद्दीत येतील त्याना मोगल बादशहाशी 
असलेल्या आमच्या मैत्रीस अनुसरुन चांगली वागणूक द्यावी.” 


गोवा, ३० एप्रिल १७०० 
आंतोनियु लुईज गोंसाल्विज द कामारा कौतिन्यु. 


क्रमांक : ८८ दि. ८--५--१७०० 


फोंड्याचा मोगल किल्लेदार सय्यद गुलाम इब्राहिम हा सावंतांशी झालेल्या 
एका लढाईत प्राणांतिक जखमी झाला होता. तो मरण पावल्याची बातमी 
कळताच गोव्याच्या व्हाइसरॉयने बसलतखान ह्यास दुखवट्याचा संदेश धाडला : 


“ बसलतखान ह्यांस 


आपले पत्र मिळाले. माझ्या पत्रातील मजकूर आपण जाणन 
घेतला ह्याबद्दल समाधान वाटले. ज्या राजाशी आमचो मैत्री आहे 
त्या मोगल बादशहाचे सहीद' हे प्रजाजन असल्याने त्याना मी अटक 
करणे शक्य नव्हते. फोंड्याच्या किल्लेदारास मदत पाठवून मी 
आमचो मैत्री प्रकट केलीच आहे. परंतु दुर्देवाची गोष्ट ही की, 


es “>>>: एप 


१. हे कोणाला उद्देशून आहे समजत नाही. 


१२२ ताराबाई कालोन कागदपत्रे 


सदहुँ फोंड्याचे किल्लेदार हे भोसल्याशी झालेल्या लढाईत प्राणांतिक 
जखमी होऊन निधन पावले. ते जखमी झाल्याचे मला कळले तेव्हा 
मी त्याना पत्र घालून औषधोपचारासाठी इकडे बोलविले होते. परंतु 
माझे पत्र मिळण्यापूर्वीच त्यांचे देहावसान झाले. ती बातमी ऐकून 
मला मनस्वी दुःख झाले. कारण ते एक मोठ्या तोलाचे शिपायीगडी 
होते. आम्ही आपल्या दुःखात सहभागी आहोत. 


आपणाला मदत करण्यास माझ्याकडून कधीच कसुर झालेली 
नाही. बादशहाना आपण जी माहिती दिलीत त्याबद्दल मी आपला 
अत्यंत आभारी आहे. 


देव आपले भले करो. ” 


॒ गोवा, ८ मे १७०० 
आंतोनियु लुईज गोंसाल्विज द कामारा कौतिन्यु 


क्रमांक : ८९ दि. १८-५-१७०० 


बसलतखान ह्याच्या बंधूस भोसल्यांविरुद्ध मदत करण्याचे आश्वासन 
गोव्याचा व्हाइसरॉय देतो. 


“ बसलतखान ह्यांस-- 
आपले पत्र मिळाले. आपल्या बंधूना खेमसावंत ह्यांचे 
पारिपत्य करण्यासाठी पाठविले असल्याचे आपल्या पत्रावरून कळले. 
आपण आमच्यापाशी आपल्या बंधूस मदत करण्याची मागणी केली 


आहे. आपणाला माहीत आहेच की, आम्ही आपणाला नेहमीच मदत 
करीत आलो आहोत. आमच्यामधील मैत्रीला अनुसरून या वेळीहि मी 


ताराबाई कालीन कागदपत्रें १२३ 


आपणाला मदत करण्याचे बाबतीत मागे राहाणार नाही. त्याबद्दल 
निश्चित असावे. 


देव आपले भले करो” 
गोवा, १८ मे १७०० 
आंतोनियु लुईज गोंसाल्विज द कामारा कौतिन्यु, 


क्रमांक : ९० दि. १८-५-१७०० 


दारूगोळ्याची मदत पाठवितो म्हणून गोव्याच्या व्हाइसरॉयचे मोगल 
सरदारास पत्र. 


“ बसलतखान ह्यांचे बंधू इसाक कातुला ह्यांस-- 

आपले पत्र मिळाले. आपण अडचणीत असल्याचे वाचून 

फार वाईट वाटले. बादशहाच्या सैन्यास पुष्कळ कुमक यावी अशी 

इच्छा करतो. आपल्या मागणीप्रमाणे दियोग मिनेझिश ह्यांच्याकडे 

दारूगोळा पाठवीत आहे. आपण यशस्वी झालात तर मला आनंद 
होईल. 

देव आपले भले करो ' | 
गोवा, १८ मे १७०० 


आंतोनियु लुईज गोंसाल्विज द कामारा कोतिन्यु, 


क्रमांक: ९१ दि. २१-५-१७०० 


मोगलावर संकट आले असता आम्ही त्याना जशी मदत करतो, तशी मदत 
ते आम्हाला करीत नाहीत. आणि ज्यावेळी त्याना आमच्या मदतीची 
आवश्यकता नसते तेव्हा ते आम्हाला विसरून जातात, अशी तक्रार गोव्याचा 
व्हाइसरॉय करतो, 


१२४ ताराबाई कालीन कागदपत्रे 


“ फोंड्याचे किल्लेदार रसूलखान ह्यांस-- 


आपले पत्र मिळाळे व ते वाचून वादशहाचे सैन्य भोसल्यांचे 
पारिपत्य करण्यासाठी डिचोलीला येऊन दाखल झाल्याचे कळले. 
माझ्या हाताशी जी साधने आहेत त्यानुसार मी ह्या रौन्याला शक्‍य 
तेवढी मदत केली आहे आणि यापुढेहि ती करीत राहीन. परंतु अरब 
लोक जेव्हा आमच्या राज्यावर आक्रमण करतात तेव्हां मोगल 
राज्यावर संकट आले असतां आम्ही ज्याप्रमाणे त्यांच्या मदतीला 
जातो, तसे मोगल आमच्या मदतीला येत नाहीत. इतकेच नव्हे, तर 
मोगल सरदाराना अशा प्रसंगी आम्ही जी मदत करतो त्याची वार्ता 
बादशहाच्या कानावर घालण्याचे सौजन्य देखील ते दाखवित नाहीत. 
तरीहि आम्ही बादशहाच्या मैत्रीस अनुसरून त्याच्या सौन्याला मदत 
करतो. पण ज्यावेळी बादशहाच्या सरदाराना आमच्या मैत्रीची 
आवश्यकता नसते तेव्हा ते आम्हाला विसरून जातात. ” 


गोवा, २१ मे १७०० 
आंतोनियु लुईज गोंसाल्विज द कामारा कौतिन्यु. 


क्रमांक : ९२ दि. २८-५-१७०० 


बसलतखान नामक मोगल सरदाराच्या भावाने डिचोलीस वेढा घातला . 
होता. पोर्तृगिजांकडून त्याला मदत होत होती. तरीहि त्याने भोसल्यांच्या 
भयाने वेढा उठवून पळ काढला म्हणून गोव्याचा व्हाईसरॉय फोंड्याच्या 
किल्लेदारास लिहिलेल्या पत्रांत खेद व्यक्त करतो. 


“ फोंड्याचे अल्लावरदी बेग बगासी ह्यांस 


आपणाला मी बऱ्याच दिवसांमागे लिहिले होते व त्यानंतर 
सुरतेच्या नवाबाकडून आलेली पत्रेहि आपणाकडे रवाना केली होती. 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे १२५ 


त्याचे उत्तर मला लवकर हवे आहे. कारण पावसाळा सुरू होण्यापूर्वी 
मला गलवत पाठवून द्यायचे आहे. डिचोलीला वेढा घालून बसलेला 
बसंलतखानाचा भाऊ आपल्या सैन्यासह माघारा गेला असल्याचे 
कळले. भोसल्याच्या सौन्याने त्याला वेढले होते व अन्नाची टंचाईहि 
त्याला भासत होती म्हणून त्याने वेढा उठविला असे कळते. मला 
आपणास कळवायचे आहे को, माझ्या हुकुमानुसार त्याला ह्या 
शहरातून आणि शहरालगतच्या बेटांतून मदत जात होती. आणि 
मला विदीत झाले आहे की, ह्या शहरांतील व्यापान्यानीहि त्याला 
पैश्याची मदत केली होती. पुनः त्याने माघार घेईपर्यंत त्याला ह्या 
राज्यांतून दारुगोळा पाठविण्यात येत होता. फार कशाला, माझे 
अधिकारी त्याला माझ्या किल्ल्यांतून त्याच्या तोफखान्यासाठी गोळे 
पोहोचवित होते. आणि हें सवे मी बादशहाशी असलेली आमची 
मैत्रो आणि शांतता व आपणाशी असलेले माझे मैत्रीचे संबंध ह्यांसाठी 
केले. मला फार वाईट वाटले ते ह्याबद्दल की, मला न कळविता 
त्याने माघार घेतली. त्याने माघार घेण्याचे ठरविले असल्याचे जर 
मला कळविले असते तर मी त्याला त्यापासून परावृत्त केले असते. 
मी त्याला आणखी मदत पाठविली असती. आणि आपणहि मला 
त्याविषयी कळविले होते. पण ते एक तासभर देखील थांबले नाहीत. 
आपण ही हकीकत बादशहाना कळवावी. त्यामुळे मी मदतीच्या 
बाबतीत हलगर्जीपणा केला .नाही हें त्यांच्या निदर्शनास येईल. 
4 + + + + + + निःशंक असावे. फोंडा + + + 
आपण बादशहाचे प्रजानन आहात. ज्या ठिकाणी रहायचे आहे 
त्या जागेचो निवड करून मागणी करावी. म्हणजे त्वरीत हुकूम 
काढता येईल. ” 
गोवा, २८ मे १७०० 


आंतॉनियु गोंसाल्िविज लुईज द कामारा कोतिन्यु 


१२६ ताराबाई कालीन कागदपत्रे 
क्रमांक : ९३ दि. २-६-१७०० 


मोगलानी डिचोलीचा वेढा उठविल्याबद्दल गोव्याचा व्हाइसरॉय बसलतखान 
ह्या मोगल सरदाराला लिहिलेल्या पत्रात विषाद व्यक्त करतो. 


“बसालतखान ह्यांस-- 


आपले दि. २४ मे चे पत्र मिळाले. डिचोली येथील मोगल 
सैन्याला मदत करण्याची आपण आम्हाला विनंती केली होती. ते रीन्य 
तिकडे असेपर्यंत आम्ही त्याला आमच्याशी असलेल्या साधनांच्या 
मर्यादेत मदत केली. परंतु आता असे कळते की, त्या सैन्याने 
आमच्या नकळत भोसल्यांशी तह करून वेढा उठविला आहे. महान 
मोगल बादशहांच्या इश्रतीला कमीपणा आणणारी मोठ्या नामुष्कीची 
ही गोष्ट आहे. आपण वेढा उठविणार असल्याचे जर मला अगोदर 
कळले असते तर मी आपणाला तसे न करण्याचा सल्ला दिला असता 
आणि आपणाला आणखी मदत पाठविली असती. पण ज्या अर्थी 
आता वेढा उठविण्यात आला आहे व सैन्य निघून गेले आहे 
आणि पावसाळाहि डोक्यावर आला आहे, त्या अर्थी आता लष्करी 
हालचाली सुरं करणे ही कठीण गोष्ट आहे. तथापि एक गोष्ट आपण 
ध्यानात ठेवावी ती ही की, मोगल बादशहाच्या शत्रूंचा नि:पात 
करण्यास हे राज्य त्याला केव्हांहि मदत करील. 


देव आपले भले करो. ” 


गोवा, २ जून १७०० 
आंतोनियु लुईज गोंसाल्विज द कामारा कौतिन्यू. 


ताराबाई कालोन कागदपत्रे १९७ 
क्रमांक : ९४ दि. ५-८-१७०० 
पाटगावच्या जनार्दन भट ह्या विद्वान ब्राह्मणाला दिलेली सनद. 


राजश्री जगजीवन बयाज सुभेदार व कारकून वर्तमान 
व भावी m कुडाळ गोसावी यास 


5) अखडित लक्ष्मी आलक्कत राजमान्य 


सेवक मल्हार नरहरी नमस्कार. सुहूर सन इहिदे मया व अलफ. 
वेदमूर्ती राजश्री जनादनभट बिन रामभट आग्नीहोत्री वास्तव्य पेट 
पाटगाव येही हुजूर येऊन आपले कितेक वतमान विदित केले. त्यावरून 
मनास आणिता हे ब्राह्मण थोर आग्नीहोत्री वेदशास्त्रसंपन्न भगवत- 
परायण सात्विक स्वधर्माचरणनिष्ठ माहायोग्य महंत वीरक्‍त. याचे 
पिते रा॥ रामभट म्हणजे प्रसिद्ध आबाल वृद्धासी वारणसी पावेतो 
जाणेता. आसाधारण त्याची योग्यता. त्याच स्थितीने त्याचे पुत्र 
जनार्दनभट हेही बहुत वित्पन्न सुसील आग्नीहोत्री. संदा आग्निश्रुषा 
होऊन सदाचारधर्मी सुखरूप काल भगवदूभकतीने क्रमून सहकुटुंब 
सुखरूप यजन याजन अध्ययन आध्यापन करून होते. अलीकडे 
तांब्राचे उलबण दिवसेदिवस फार जाहले. काल एक प्रकार पडित 
आला. राजग्रहीहुन धर्मादायाचा परामृष प्रतिवर्षी पूर्वी होत होता तो 
राहिला. आणखी उपाय नाही. तशामध्ये कोणापासी याचक वृत्तीने 
कांहीं इच्छावे तरी तेही घडोनयाचे वस्तू नये. गैसीयास याचे कुटुंबाचे 
योगक्षेम चालोन आग्निहोत्र स्तान होय. येणेकरून या राज्याचे कल्याण 
आहे. याकरिता यास विस्वा दर गोणीस नूतन रूक ४॥ आडिका 
पाटगावीचे जकायतीस घाट हणमंता व घाट धोटगा व रांगणा व 
बाजार दरवाजा येणेप्रमाणे चारी घाटी विस्वा व नूतन सदरहू आडिका 
विस्वा करून दिल्हा असे. तरी तुम्ही महालचे कारकुनास व 
देशमुखास व जकायतीचे कमाविसदारास सांगोन सालदरसाल सदरहू 


१२८ ताराबाई कालीन कागदपत्रे 


आडिकाप्रमाणे दर गोणीस परभारे वाणीयाचे निसबतीने भट गोसावी 
यास प्रविष्ट होय ते करणे. प्रतिवर्षी नूतन पत्राचा आक्षेप करीत 
नव जाणे. प्रति लेहोन घेओन मुख्य पत्र भट गोसावी या जवळी 
भोगवटीयास परतून देणे. राजश्री चांदो नारायण याचेही पत्र सन 
तिसा तिसौन मध्यें होते. भोगवटा चालिला नाही म्हणून हे पत्र 
करून दिल्हे असे. तरी विलाकुसुर चालवणे. छ ३०, सफर. FI 
छ. मजकूर. 


क्रमांक : ९५ दि, १२-१२-१७०० 


गोव्याच्या व्हाइसरॉयने फोंड्याच्या मोगल सैन्याला जी मदत केली होती 
तिला मंजुरी मिळावी अशी विनंती तो आपल्या राजास करतो. त्याचप्रमाणे 


मोगल सँन्याची शत्रूविरुद्धची कारवाई अत्यंत सावकाशीने चालली आहे असेहि 
तो पत्रात म्हणतो. 


“ महाराज 


फोंड्याच्या नबाबाला आमच्याकडून जी मदत झाली तिला 
आपण मान्यता द्यावी अज्ञी विनंती प्रस्तुत पत्राचे द्वारा करीत आहे. 
मोगल बादशहाशी ह्या राज्याची असलेली मैत्री टिकावी म्हणून मदत 
चाळू ठेवित आहे. ज्याअर्थी मोगळ अधिकारी युद्ध सावकाशीने 
चालवित आहेत आणि त्याना खेम सावंत ह्याला अद्याप हुसकून लावता 
आलेले नाही, तसेच खेडीं ज्या अर्थी शत्रच्या ताब्यात आहेत, त्या अर्थी 
निश्चित तपशील मी महाराजाना सादर करू शकत नाही. हरि 
गावस ह्याला दिलेला शब्द त्याने प्रामाणिकपणे पाळला. महाराजांच्या 
खजिन्यात दोन हजार पार्दाव भरण्यात आले आहेत. एका कामगिरी- 
बाबतची ही सूट आहे. ह्या बाबतीत आणखी जे काय घडेल त्याचा 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे १२९ 


तपशील मी आपणाला सादर करीन. माझ्या बलशाली स्वामोस देव 
उदंड आयुष्य देऊन सुखी करो. ” 


गोवा, १२ डिसेंबर १७०० 


RAH : ९६ दि. ३०-१२-१७०० 


मत्याजी इंगवले ह्याचे वडील सिंदोजी इंगवले हे सज्जनगडच्या लढाईत 
मारले गेल्याचा उल्लेख ह्या सनदेत वाहे. 


श्री 


तालीक 


स्वस्ति श्री राज्याभिषक शके २७ विक्रमनाम संवत्सर पौष्य 
शुद्ध प्रतिपदा सहद्वितीया इंदुवासरे क्षत्रिय कुलावतंस श्री राजा शिव 


छत्रपती स्वामी याणी “77 


| | राजश्री यादवराऊ सिउदेऊ देशाधिकारी 
सिका सिका व कारकून वतमान व भावी सुभा प्रा 
पेशवा प्रतिनिधि अजरे यासी आज्ञा केली यसीजे. मा 

|  मत्याजी इंगवले नाईक दिमत पाकालय 

याणी स्वामीचे सेवेसी विनंती केली की आपले बाप सिदोजी इगवले 
याणी तीर्थरूप राजश्री केलासवासी स्वामीची सेवा मनोभावे केली. 
याकरितां तीर्थरूप राजश्री केलासवासी स्वामी याजवरी मेहेरबान 
होऊन कर्यात नूल प्रा अजरे येथें यक चावर जमीन इनाम 
आजरामरामत करुन दिल्ह होत. त्याप्रा माहाली देशाधिकारी 
याणी गावगना जमीन नमून देऊन आजिवर चालविले आहे. येसियास 
अपले बाप स्वामी कार्यावर किले सजनगडी पडला व इनामाचे कागद 


१२० ताराबाई कालीन कागदपत्रे 


होते तेही गलबलेयाचे प्रसगात गेले. पुढे उतरोतर भोगवटा इनामाचा 
करुन परंपरेने चालला पाहिजे. तरी साहेबी मेहेरवान होऊन नवीन 
सनद द्यावयास आज्ञा केली पाहिजे म्हणोन. त्याजवरून मनास आणिता 
सिदोजी इगवले याणी तीर्थरुप राजश्री कंलासवासी स्वामीची सेवा 
थका आत:करणें केली. याकरितां त्यास यक चावर इनाम दिल्हे 
होते. हाली त्याचे लेकराचे sat चालवणे स्वामीस आगत्य. 
यानिमित्य मताजी इंगवले यावरी स्वामी कृपालु होऊन का नुली 
पौ जमीन खरीज हकदार पेषजी सिदोजीस इनाम दिल्ह होत तयासी 
अजरामरामत करुन दिल्ह असे. तर पेषजी गावगना इनाम चालत 
आहे त्याजप्रा यासि व याचे वंशपरंपरे चालवणे. दरसाल ताजा 
सनदेचा हुजूर न करणें. तालीक लहून घेऊन असल सनद भोगवट्यास 
याजवल परतून देणें. जाणिजे. निदेश समक्ष. मोर्तब. 


तारीख २९, रजब, सु॥ इहिंदे 
मया | 


_ a! 


क्रमांक : ९७ fa. १९-१-१७० १ 


अठराव्या शतकाच्या सुरुवातीला गोव्याच्या व्हाइसरॉयने हिंदुस्थानातील 
तत्कालीन घडामोडीचा आढावा घेऊन आपल्या राजास पत्र लिहिले. त्यांतील 
काही परिच्छेदांचे भाषांतर येथे दिले आहे. “मुसलमानापेक्षा हिंदूंचा शेजार बरा' 
असे पत्रात म्हटले आहे. 


तन मी उत्तरेकडे दोन फ्रिगेटस्‌, तीन जहाजे आणि चार मचवे 
पाठवून दिले. ही आरमारी तुकडी चौलच्या बंदरात गेल्या वर्षीच्या 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे १३१ 


२७ फेब्रुवारोला जाऊन पोहोचली. तिकडून बातमी आली की, साष्टी 
बेटांत अरबांच्या सात युद्धनौका आल्या असून त्यानी वर्सोवानजिक 
दोन हजार माणसे उतरविली आहेत. साष्टीची बेटे वसईच्या 
नियंत्रणाखालो येतात. अरबांनी लगेच वर्सोवा बेटावरील किल्ल्यावर 
हल्ला चढविला. त्यानी समुद्र किनाऱ्यावरील बरीच खेडीं जाळली 
व नंतर ते बांदोडा येथे गेले. त्या ठिकाणी संघाच्या पाद्रयांची एक 
पाठशाळा आहे. अशय हल्लेखोरांचे आगमन होताच पाठशाळेंतील 
पाद्री व पाठशाळेचे रक्षण करणारे लोक पळून गेले. उत्तरेकडील 
प्रदेशाचे गव्हनंर पाद्री व्हाज सोआरिश ह्यानी अरबांचा प्रतिकार 
करण्यासाठी माणसें गोळा करण्यास प्रारंभ केला. माणसें फारच 
थोडी होती. कारण पाद्री सोआरिश ह्यानी झंमझिगार नदीवरील 
संभाजोची खेडीं जाळण्यासाठी सहाशे माणसें पाठविली होती. संभाजीचे 
लोड - त्यांचो गलबतें आमच्या उत्तरेकडील ठाण्याना उपद्रव देत 
होती. तो उपद्रव बंद पाडावा म्हणून ही मोहीम आखण्यात आली 
होती. पाद्री सोआरिश ह्यांच्या लोकानी बऱ्याच खेड्यांची व पांच 
गलत्रतांची जाळपोळ करून काही माणसें धरून आणली. त्यात बरेच 
मुसलमान लोकहि होते. आमच्या लोकानी लूटहि आणली. मुसलमान 
लोक मोगलांचे प्रजानन असल्याने त्यांची मुक्तता करण्याचा मी हुकूम 
दिला. अरबानाहि आम्ही चांगलेच शासन केले. तेव्हापासून आज- 
तागायत ते आमच्या उत्तरेकडील प्रदेशाकडे फिरकलेले नाहीत. 


अरबांच्या आक्रमणाची बातमी मला ४ मार्चला कळली. 
त्याबरोबर मी झंमझिगार नदीकडे गलबते रवाना केली. त्यांचे 
नेतृत्व दोमिगुश द्‌ मासेदु Ut + +H ह्यांच्याकडे होते. वारा 
प्रतिकल असल्यामुळे त्याना तिकडे लवकर जाता आले नाही. म्हणून 
मी आमच्या उत्तरेकडील आरमाराचे कॅप्टन फेर्नाव सोद्र पेरेरा यांच्या 
मंदतीला आणखी एक गलबत पाठविले. ‘at ज्योआंव द देऊश' च्या 
दिवशी म्हणजे दि. ९ मार्च रौजी अरवांची व आमच्या सैन्याची लढाई 


१३२ ताराबाई कालीन कागदपत्र 


झाली. अरबांची संख्या दोन हजाराहून अधिक होती तर आमच्या 
Aia ४०० गोरे आणि ३०० काळे सैनिक होते. लढाई सकाळी 
सुरू होऊन संध्याकाळी संपली. अरवांची ६०० माणसें ठार 
होऊन त्यांचा सेनापती मस्कतला THA गेला. आमचे ६० ठार 
आणि जखमी झाले. जखमी झालेल्यात कॅप्टन मोर फेर्नाव सोद्र 
पेरण हे एक आहत त रलाल er 


EEOAE बादशहाच्या सरदारांचे अरबांशी सूत आहे 
ते आमच्याशी लढाई करण्याची व सुरतेचे बंदर आमच्या नौकांना 
बंद करण्याची धमकी देतात. ते वादशहाच्या हुकुमाप्रमाणं वागत 
नाहीत व त्यामुळे वादशहाशीं आमचा जो तह झालेला आहे त्याचा 
भंग होतो, ही गोष्ट बादशहाचे कानावर घालण्यासाठी फ्रेइ लुईज 
द पिएदाद ह्या नावाच्या मिशनऱ्याला आमचा वकील म्हणून 
बादशहाकडे पाठविले. वादशहाचें व मराठयांचे सांप्रत युद्ध चालले 
असून बादशहा गेल्या पांच महिन्यापासून ज्या ठिकाणी तळ देऊन 
आहेत तेथें हा वकील त्याना जाऊन भेटला. बादशहाचे छावणीत 
त्याचे चांगले स्वागत झाले. ... .. ..... .. ..... ०.००.०० oe cree 


खोरजुवे वेट आम्हाला देण्याचे बादशहाचे फर्मान निघाल्यावर ते 
खालो करण्याबद्दल मी खेम सावंत ह्यांच्याकडे मागणी करणार आहे. 
खेम सावंतानी वादशहाविरुद्ध बंडखोरी करून हे बेट बळकावले आहे. 
हे बेट आमच्या वादेश प्रांताच्या जवळ असल्याने आम्हाला तें 


उपयुक्त आहे. त्याचें दहा हजार अश्रफांचे उत्पन्न at येतें. पुढें हैं 
उत्पन्न वाढूं शकेल. 


बंडखोर खेम सावंत ह्यानी नार्वेच्या किल्ल्यासमोर एक वखार 
उघडली असून आमचे जे प्रजाजन त्यांच्या हद्दीत गवत व लांकडे 
आणण्याकरता जातात त्यांना ते त्याबद्दल पैसे भरावयास लावतात' 
वखारीच्या जागी कदाचित ते एक किल्ला बांधण्याची शक्‍यता होती 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे १३३ 


म्हणून ती वखार पाडून टाकण्याची मी त्यांच्याकडे मागणी केली 
आणि त्यानी जर ती पाडून टाकली नाही तर ती बळजबरीने मी 
पाडून टाकीन अशी त्याना धमकी दिली. तें पाहून त्यानी वखार 
हलबिली व त्या जागीं वखार उभारणार नाही असे आम्हाला 
आइवासन दिले. 


8७००७०७०७००७०००० or “८ ००५०५०५०:०:३७००००००७००५ © ७०००० ७७७ asson 
० 


eee "००० चार वर्षामागे फोंड्याच्या मोगल सुभेदाराने आमच्या 
बार्देश प्रांताच्या ह॒दोवर एक किल्ला बांधून सिही अबदुल ह्या नावाच्या 
मुसलमानाची तेथें किल्लेदार म्हणून नेमणूक केली. हा किल्लेदार 
गोणीच्या बेलावर भरमसाट कर वसूल करीत असे. माझे इकडे 
आगमन झाल्यानंतर काही महिन्यानी खेम सावंत भोसले ह्यानी 
मोगलांविरुद्ध उठाव केला. आमच्याशिवाय त्याना आणखी कुणाकडून 
अन्नाची बेगमी मिळत नसे. परंतु ज्या वाटेने त्याना आमच्याकडून 
अन्नधान्य आणि इतर वस्तु मिळत असत त्या वाटेवर हा किल्ला होता. 
तो आमच्या हृद्दीच्या शेजारी असल्याने आम्हाला उपद्रवकारक होता. 
मी त्या किल्ल्याच्या किल्लेदारास कळविलें कीं, तो किल्ला जर खेम 
सावंत ह्यानी घेतला तर त्याचा आम्हाला आणि तुम्हालाहि उपद्रव 
होईल. म्हणून तो पाडून टाकण्यास आपण आपल्या वरीष्ठाना प्रवृत्त 
करावे. मुसलमान किल्लेदारास माझें म्हणणे पटले. त्याने तो किल्ला 
पाइन टाकला. अशा रीतीने रस्ता मोकळा झाला. त्यामुळे खेम 
सावंत भोसले ह्याना मोगल बादशहाचे साखळी व डिचोली हे दोन्ही 
प्रांत घेणे शक्य झाले. आता आमच्या राज्याला चांगला शंजार 
लाभला आहे. मोगलानी आमच्या शेंजारी येऊ नये म्हणून त्यांच्या 
मार्गात हा चांगला अडथळा आहे. ते चांगले शेंजारी नव्हते. मुसल- 
मानापेक्षां हिंदूंचा शेजार बरा असे आम्हाला वाटते. आम्ही जाहीरपणे 
मोगलाना व आतून खेम सावंताना मदत करतो. अशा रीतीने गेल्या 


१३४ ताराबाई कालीन कागदपत्रे 


दोन वर्षापासून ह्या राज्यांत शांतता नांदू देण्यास मी यश संपादन केले 
आहे. दोघेहि आमच्याशी कृतज्ञतेने वागतात. " 


गोवा, १९ जानेवारी १७०१ 


or me लम पल a 


क्रमांक: ९८ दि. १४-२-१७०१ 


गोव्यातील काही देसाई इनामदाराकइन मोगळ प्रदेशाला उपद्रव होत होता 
सदहूं देसायांशी तडजोड करण्याचें काम मोगल अधिक.ऱ्यानी पोर्तुगिजांवर सोपविले 
होते. त्याचा उल्लेख व्हाइसरॉयने वसाळत खान ह्या मोगल सरदाराला 
लिहिल्या पत्रात आहे. 


“ बसालत खान ह्यांस 


आपणास चांगले आरोग्य इच्छितो. देसायांकडून बादशहाच्या 
प्रदेशाला उपद्रव होऊ नये म्हणून त्यांच्याशी तडजोड करण्याच्या कामात 
मी सांप्रत गुंतलो आहे. बोलणी संपल्यावर तहाचा मसुदा मी 
आपणाकडे पाठवून देईन. मसुदा आपणाला अनुकुल असाच असेल 
अशी आशा आहे. ह्या पत्राबरोबर आपणाकडे बादशहाचा परवाना 
पाठवित आहे. तो मी बादशहांकडे आमच्या राज्यासाठी मागितला 
होता. खोरजुवे बेटासंबंधीची माहिती पाठविण्याची आज्ञा बादशहाची 
तुम्हाला परवान्यामध्ये केली आहे. हे बेट अजून खेम सावंत भोसले 
ह्यांच्या ताब्यात आहे. तिकडे एक बांध उभारण्याचा माझा विचार 
आहे. त्याचा आपणा दोघांच्याहि राज्याना उपयोग होईल. पण 
त्यासाठी आपला शेजार चांगला असला पाहिजे. परवान्यावर आवश्यक 
ती माहिती लिहून आपण तो पाठविल्यावांचून राहाणार नाही ह्याची 


न... __ 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे १२५ 


मला खात्री आहे. पत्रोत्तराची वाट पाहात आहे. परवाना फर्माना- 
साठी बादशहाकडे पाठवायचा आहे.” 


गोवा, १४ फेब्रुवारी १७०१ 
आंतांनियु लुईज गोंसाल्विज द कामारा कौतिन्यु. 


कमांक: ९९ दि. २७-५-१७०१ 


मौनी बावा ह्यांच्या का पाटगांवच्या मठास मोजे कोडोसी तर्फ खानापूर 
हा गांव इनाम देण्यांत आला. 


राजश्रो भानजी नीळकंठ सुभेदार व कारकून हाल व 
इस्तकबाल प्रांत तारळे गोसावी यासी----- | 


D अखंडित लक्ष्मी आलंक्ृत राजमान्य सेवक रामचंद्र नीलकंठ 
नमस्कार. सुहर सत इसने मया अलफ. श्री मोनी बावाचा मट 
कसबे पाटगावी आहे. तेथील आधोपत्यास गुरुभक्त परायेण तूतंगिरी 
बावा आहेती. त्यास मठी अतीत आभ्यागत येतो. त्यास आंन 
द्यावे लागते व श्रीच्या महोछावास खर्च लागतो. तो चालिला पाहिजे. 
हे धर्मकृत्य आहे. धर्म संस्थापन झालियाने राज्यास वृद्धी आहे. 
याकरिता नूतन इनाम मोजे कोडोसी तर्फ खानापूर हा गांव 


(कुलबाब कुलकानु दिला इ. इ.) 


छ २ ९, जिल्हेज. 


१३६ ताराबाई कालीन कागदपत्रे 
MATH : १०० दि. २३-७-१७०१ 


पाटगाव येंथील मठाचे इनाम fae चालवावे म्हणून छत्रपती शिवाजी 
दुसरे ह्यांचे आज्ञापत्र. 


मोनीबावा 


स्वस्ति श्री राज्याभिषक शके २८ वृशनाम संवत्सरे आषाढ 
बहुल चतुर्देशी सौम्यवासरे क्षत्रीय कुलावतंस श्रीराजा शिव छेत्रपति 
याणी राजश्री देशाधिकारी प्रांत तारळे यास आज्ञा केली येसीजे. 
श्री art मठ व समाधीस्थळ कसबे पाटगाव आहे. 
तेथे अतीत आभ्यगत तडो तापडो येत असताहेत. त्याचा भंडारीयास 
तीनशे होनाच्या येवजास मौजे वासनोली ता खानापूर हा गाव 
गुरूभक्त परायण तूर्तगिरी गोसावी याकडे तीर्थरूप केलासवासी स्वामीने 
दिल्हा आहे. यैशास तेथील विलाकुसुर तूर्तगिरी गोसावी याकडे पावत 
नाही म्हणोन विदित जाले. त्यावरून हे आज्ञापत्र सादर केले असें. 
तरी तुम्ही हे जाणून गोसावी याकडील येवजास मौजे मजकूर दिल्हे 
आहे ते केलासवासी स्वामीचे सनदेप्रमाणे बिलाकुसुर चालवणे. 
या गावास कोन्हाचा उपसर्ग न लागे. येवज बिलाकुसुर मटास पावे 
येसी गोष्टी करणे. या पत्राची तालीक लेहून घेऊन हे पत्र गोसावी 
याजवळ परतोन देणे. जाणिजे. लेखनाळंकार. 


क्रमांक : १०१ दि. २५-७-१७०१ 


छत्रपती शिवाजी दुसरे ह्यांचे तृतंगिरी गोसावी, पाटगाव ह्याना मठाच्या 
इनामाबाबत पत्र, है 


मोनीबावा 
श्रीभजनपरायण तपोनिधि तूर्तगिरी गोसावी यास 


प्रति राजश्री राजा शिव छत्रपति. उपरी तुम्ही पत्र 
पाठविले ते प्रविष्ठ जाहाले. लेखनार्थ अवगत जाहाला. श्री चा मट 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे ११७ 


समाधीस्थळ कसबे पाटगावी आहे. त्यास केलासवासी स्वामीनी 
इनाम खेडी दिल्ही होती ते अलीकडे चालत नाही. त्यास राजश्री 
रामचंद्रपंत पंडित आमात्य येथे आले होते त्यास सविस्तर वर्तमान 
सांगितले. त्याणी मनास आणूत पूर्वील खेडियांचे ताकीद रोखे 

दिल्हे व नूतन इनाम मौजे कोडोसी ता खानापूर हा गाव दिल्हा. 
त्यास श्री स इनाम चालोन मठी माहोत्सव व अन्नदान सांग चालिले 
पाहिजे. यास्तव आतीत स्वामी समीप पाठविले आहेती. स्वामीने 
सनदा करून द्यावया आज्ञा केली पाहिजे म्हणोन लिहिले. येसीयास 
श्री स॒ केलासवासी स्वामीनी गाव व इनाम दिल्हे आहेत. ते 
चालवणे व पुढे श्री ची ऊर्जा आविछिन चालवणे हे स्वामीस बहुत 
आवश्यक. येदनिमित्य पूर्वील इनामाच्या सनदांच्या तालिका पाठविल्या 
होत्या त्याप्रमाणे हाली सनदा सादर केल्या आहेती व मोजे कोडोसी 
हा गाव नूतन इनाम करार केला आहे. त्याप्रमाणे माहालचे कारकून 
इनाम चालवितील. तरी तुम्ही तेथील येवज आणऊन श्री चा महोत्साव 
व मठी आनंदान सांग चालवणे. स्वामीकारणे श्री चा प्रसाद व वस्त्र 
पाठविले ते प्रविष्ठ जाहाले. हाली तुम्हास सेला १ येक व समाधिवरी 
घालावयास सेला १ येक येकून दोनी सनगे पाठविली आहे. ती घेणे. 


जाणिजे. छ २९ सफर, बहुत काय लिहिण. 


क्रमांक : १०२ दि. ३०७-१७०१ 


मौजे करे हा गाव गिरजोजी याइव ह्यांच्या वतवाचा असतां चांदजी 
पाटणकर हा त्या गावाबाबत तंटा करतो असें कळते. तरी चांदजी पाटणकर 
ह्याला तंटा करूं नको म्हणून सांगावे, अशी छत्रपती शिवाजी दुसरे ह्यांची 


नाम जाद प्रांत कऱ्हाड ह्यास आज्ञा. 


१. क्रमांक ९९ चे पत्र अशाच मजकुराचे असल्याने छ २९ सफर ही तारीख 
ह्याच वर्षाची (इसंने मया व अलफ) धरली आहे. | 


१३८ ताराबाई कालौन कागदपत्रे 
श्री 


स्वस्ति श्री राज्याभिषक शके २८ वृषनाम संवत्सरे श्रावण शुध 
सप्तमी सौम्यवासर क्षत्रिय कुलावतंस श्री राजा शिव छत्रपति याणी 
राजमान्य राजश्री त्रिवक कृष्ण नामजाद प्रांत कराड यास आज्ञा केली 
ऐसीजे, मौजे करे प्रांत मजकूर हा गाव र॥ गिरजोजी यादव देशमुख 
प्रांत मजकूर याचे देशमुखीचा आहे. त्यासी चांदजी पाटणकर कटकट 
करितात म्हणोन हुजुर विदित जाले. तरी त्यास कथला करावया 
काय गरज आहे. हाली चांदजी पाटणकरास आज्ञापत्र सादर केले 
असे. तुम्ही त्यास सांगोन त्याचे देशमुखीच्या हकासी कथला करू न 
देणें. जाणिजे. बहुत काय लिहिणे. 


मर्या 
देयं विरा 
जते 


क्रमांक : १०३ दि. २-१२-१७०१ 


गोव्याच्या व्हाइसरॉयने झुजे द सिल्न्हा ह्या नावाच्या ख्रिस्ताच्या संघातील 
एका पाद्रथाला मोगल बादशहाकडे पाठविले होते. व्हाइसरायन त्याला ज्या 
सूचना केल्या त्या पुढीलप्रमाणे आहेत : 


' सोबत पाठवित असलेल्या स्मरणिकेतील भेटी आपण 
बादशहाला सादर कराव्या. 


आपण बादशहाला विनंति करावी की, आमच्या उत्तरेकडील 
प्रवेशाच्या सीमेलगत बादशहाचे जे नबाब आणि सेनाधिकारी आहेत, 
त्याना त्याने आज्ञा करावी की, त्यानी आंग्रे व कोळी राजा ह्याना 
मदत करू नये. कारण, आंग्रे आणि कोळी राजा हे पुष्कळ चोऱया- 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे १३९ 


ma करतात. मी बादशहाला जे पत्र लिहित आहे त्यात हे 
नमूद केले आहे. 


बादशहाने आंग्रे, सिही व कोळीराजा ह्या तिघाना शासन करावे 
म्हणून बादशहाची मर्जी संपादन करावी. ह्या कामी आपणाला पाद्री 
ज्युआंव आंब्रेव व ज्युलियाना दिआश दा ated ह्या दोघांची मदत 
होईल. त्या दोघाना जी पत्रे जात आहेत ती त्याना द्यावी. 


आंग्रे व कोळी राजा ह्या दोघाना शासन व्हावे म्हणून आपण 
शक्य तो प्रयत्न करावा. त्याची कारणे आपणाला अज्ञात नाहीत. 
कोळी राजाने आमच्या उत्तरेकडील प्रदेशांतील खेड्यांत आक्रमण सुरूं 
केले आहे. तसेच त्याने चोथिया राजाचा मुलुख जिकल्याने त्याच्या 
सामर्थ्यांत वाढ झाली आहे. 


आंग््याविषयीहि आपण मोगल बादशहाला फितवावे. त्याने 
मराठयांच्या राजाशीं मैत्री जुळविळी आहे व मराठयांच्या राणीचे 
मांडलिकत्व त्याने स्वीकारले आहे हें आपण बादशहाच्या निदशंनास 
आणावे. सदह राणीने त्याला आंतेकेरी येथें एक किल्ला दिला आहे 
हेहि आपण बादशहाच्या कानावर घालावे. वगैरे.” 
गोवा, २ डिसेंबर १७०१ 
व्हाइकु फेर्नादिश द सेझर मिनेझिश 


क्रमांक : १०४ इ. स. १७०१-०२ (?) 


वाईचे सुरेराव पिसाळ व गिरजोजी यादव ह्या दोघांमध्ये तीन गावच्या 
गुरांसंबंधी वाद निर्माण झाला होता. त्या बाबतचे है पत्र आहे. 


१४० ताराबाई कालीन कागदपत्रे 
rE 
राजश्री गिरजोजी यादव देसमुख ता उंबरज व तारगाव 
Til कऱ्हाड गोसावी यासी-- 


®) अखंडित लक्ष्मी आळंकूत राजमान्य राजश्री 1 स्नेहांकित 


सुरेराऊ पिसाळ देसमुख प॥ वाई रामराम विनंतो. उपरी तुम्ही आपले 
देसमुखाचे गाव म्हणऊन गुरे अणिळी. गावगना वी त॥ 

` मौजे कडेगाऊ मौजे अहेरी व चिमणगाऊ हे तिन्ही गाऊ आपले 
म्हणऊन गुरे आणिली. गैसियास सदरहू ती गावीचे पाटील व बारा 
बलुते अणऊन किले सातारियास प्रतिपदा दिपवाळीची जालियावरी 
आपण येऊन तुम्हीही येणे. तुम्हास व आम्हास जे गोत सांगेल त्याप्रमाणे 
तुम्ही व आम्ही वर्तणूक करूनु. प्रस्तुत गुरे आणिली ती आपले 
सांभाळी केली. ते आपणास पावली. दुपवाळी जालियावरी आपण 
GAT. न यो तरी गोताचे गुन्हेगार. बहुत काय लिहिणे. छ २३ रबिलाखर, 


(पाठीमागे शिक्का) 


क्रमांक : १०५ दि. ४-१-१७०२ 


मराठ्यानी आमच्या उत्तरेकडील प्रदेशाच्या गव्हर्नरकडे तहाचा प्रस्ताव 
धाडला आहे. त्याने युद्धबंदी केली आहे. परंतु आम्ही मराठ्यांशी तह केला, 
तर मोगल बादशहाचा आमच्यावर रोष होईल. aft मराठ्यांशी आमचा 
तह झाला, तर त्यांच्याकडून आमच्या प्रदेशावर होणारे हल्ले थांबतील व आमची 
नुकसानी टळेल, असे गोव्याचा व्हाइसरॉय आपल्या राजास लिहितो. 


“ महाराज 
गेल्या वर्षी आमच्या उत्तरेकडील प्रदेशाचे सेनापती Ag व्हाज 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे . १४१ 


सोआरिश बार्सेलार ह्यांच्याकडे शिवाजीने? दूत पाठवून तहाचा 
प्रस्ताव सादर केला. सेनापतीनी तहास नकार दिला नाही. त्यानी 
गोळीबार बंद करून मराठ्यानाहि गोळीबार बंदी करावयास लावली. 
त्यानी त्याना सांगितले की व्हाइसरॉयचा निर्णय कळेपर्यंत मी युद्ध बंद 
ठेवतो. नंतर बातम्या आल्या की, उत्तरेकडील सेनापतीनी आपल्या 
बुद्धीने मराठ्यांशी तह केला आहे. ही वार्ता जर बादशहाला कळली 
तर आपल्या शत्रूशी आम्ही तह केला म्हणून त्याचा आमच्यावर रोष 
होईल. परंतु वस्तुस्थिति अशो आहे की, हा तह आमच्या फायद्याचा 
आहे. त्याचे कारण हे की, मराठ्यांकडून आमच्या प्रदेशावर जे 
वारंवार हल्ले होतात ते बंद होतील. तसेंच आमच्या प्रदेशांत शिरून 


ते ज्या चोऱ्यामाऱ्या करतात व आमच्या नौकायनाला उपद्रव देतात 


त्याला हा तह झाला तर आळा बसेल. 
माझ्या बलाढय स्वामीस देव उदंड आयुष्य देऊन सुखी करो. ' 
गोवा, ४ जानेवारी १७०२ 


क्रमांक : १०६ दि. १२-१-१७०२ 
हरदळवी ह्यानी धोंडो भास्कर ह्यांचे बरोबर स्वामी कार्य केल्याबद्दल 
परश रामपंत प्रतिनिधि ह्यांनी त्यांना व त्यांच्या इतर लोकाना दिलेला सरंजाम. 


श्री 
तालीक 


श्री आई आ 
दि पुरुष श्री राजा 
शिवछत्रपतीस्वामि 
कृपानिधि तस्य परभ 
राम त्र्यंबक प्रतिनिधि 
ailan oare 
१ जुन्या इंग्रजी आणि पोर्तुगीज कागदपत्रात 


“जिवाजी”, “शिवाजीस” (Sivagis' 
हे संबोधन “मराठे” या अर्थाने वापरलेले आढळते. | 


१४२ ताराबाई कालीन कागदपत्रे 


पत्र वेतन : लकोजी सुभा हरदळवी पदात पंचहजारी चाकऱ्या 
सुहूरसन इसने मया व अलफ. याहि धोंडो भास्कर सभासद सेवक 
राजमंडळ या बराबरी राहून स्वामीकार्य करावयाची उमेद धरिली 
आहे. याकरिता राजश्री परशराम पंडित प्रतिनिधो कृपाळ होऊन 
wale’ लोकाचो सरंजामो केलो दखोल चाकर सालिना होन पादशाई 


१६५१ 


ये॥ सोळासे येकावन होन प॥ रास 


तपसील 
खासा हजारो 


४०० खासा हरदळवी पंच्यहजारी 
१२५ हिरोजी दळवी a? 
१२५ यंसजी दळवी ज॥ 
३६ कृष्णाजी सावंत नाईक 
४८ राघोजी कदम धंदी 
३६ गुणाजी कदम धुंदी 
३६ कानाजी घडसी 
२४ दताजी कदम धंदी 
४८ बाबाजी वालकर धंदी 
३६ दताजी दळवी 
४८ मदाजी पवार धुंदी 
१२५ रामजी दळवी ज्‌॥ 
३६ तानजी तळेकर 
४८ हरजी पवार 
४८ सोनजी हळ्या 


१२१९ १५ 


१ नवीन; 
२ जु॥ = जुमलेदार, 


सुभा तुळाजी आरगी 


३०० खासा हजारी 
४८ हिरोजी चवकर 
२४ माहादजी कदम 
३६ रामजी कानडा 
२४ हिरोजी चवद 


४२२ 


९ 


ताराबाई कालीन कागदपत्रं १४३ 


येकूण आसामी वीस यास तैनात होन पादशाई सोळासे येकावन 
रास केले असत. इ॥ छ मारापासून वजावटीस पडलाप्रमाणे वजा 
होऊन उक हक तहप्रमाणे पावत जाईल. तैनातीचे रवश'”प्रमाणे चाकर 
ठेऊन हजीर कराल ते तेरिखेपासून चाकराचा हक पावत जाईल. 
जाणिजे निदेश समक्ष. 


मोतंब. 
तेरीख २४ साबान. 


क्रमांक : १०७ बि. १३-२-१७०२ 


पोर्तगालचा राजा गोव्याच्या व्हाइसरॉयला लिहितो कीं, त्याने गोळीबार 
बंद करून मराठ्यांना तटस्थ ठेवण्याचे जे धोरण अवलंबिले तें स्तुत्य आहे. तो 
म्हणतो कीं, हें धोरण पुढे चालू ठेवावे. पण मराठ्याशीं तह Pe नये. म्हणजे 
संघि सांपडतांच त्यांचा नाश करता येईल. 


५ राजा हिंदुस्थानच्या व्हाइस रॉयला आपली सदिच्छा पाठवित 
आहे. आपले दि. १२ डिसेंबर १७०० चे पत्र पाहिले. 


चौल समोरील ज्या दोन छोट्या बेटांवरून मराठ्यांचा जो 


उपद्रव त्या शहराच्या रहिवाश्याना होत होता तो टाळण्यासाठी आपण 
जो पवित्रा घेतला त्याचा तपशील निदर्शनास आला. Are मराठे आपणाशी 
तहाची मागणी करीत आहेत, पण आपण त्या तह केला नाही, 
उपरिनिदिष्ट शहराच्या रहिवाश्यांचा उपद्रव 


मात्र त्याना तटस्थ ठेवून उप डी i 
टाळला आहे. माझे असे मत आहे कीं, मराठ्यानी आपणाकड तहा 


मागणी केली असता आपण त्याच्याशी तह केला नाही, पण त्याना 
तटस्थ ठेवलेंत हें चांगले केलेत. आपण त्याना सदहू बटावरून हुसकून 


a नमन — 


— + 


१ रवेश : चाल, वहिवाट. 


४४ ति 
a ताराबाई कालीन कागदपत्रे 


क hia Hi परंतु संधि सांपडली तर ती मोहीम आपणाला 

हे लक्षांत ठेवून आपण त्याना आणखी काही काळ 
तटस्थ राहाण्यास भाग पाडावे. म्हणजे ह्या राज्याची आतापर्यंत 
अतोनात हानि करणाऱ्या त्या शत्रूचा नाश करता येईल. ” 


लिस्बन, १३ फेब्रुवारी १७०२ 
राजा 


क्रमांक : १०८ दि. १३-२-१७०२ 


खम सावत भोसले gifa फोंड्याच्या मोगल नबाबाला पोर्तुगीजां- 
कडून जी मदत होत होती, ती चालू ठेवावी, असे पोर्तुगालचा राजा गोव्याच्या 
व्हाइसरांयला लिहितो. 


“ राजा हिंदुस्थानच्या व्हाइसरॉयला आपली सदिच्छा पाठवीत आहे. 


दि. १२ डिसेंबर १७०० चे पत्र माझ्या अवलोकनात आले. 
आपणाला केलेल्या आज्ञेप्रमाणे आपण खेमसावंत भोसले ह्याच्याविरुद्ध 
फोंड्याच्या नबाबाला मदत करीत आहात हे कळले. मला आपणास 
सांगावेसे वाटते कीं आपण ही मदत चाल ठेवावी. ” 


लिस्बन, १३ फेब्रवारी १७०२ 
राजा 
कमांक : १०९ दि. १४-२-१७०२ 


आंजेदिव बेटानजीक मराठ्यांचे एक जहाज बडाले होते. त्याबाबत 
छत्रपती शिवाजी दुसरे ह्यानी गोव्याच्या व्हाइसरॉयला लिहिले असतां, त्यांच्या 
जागी राज्यकारभार पाहात असलेल्या हंगामी गन्हनरने छत्रपती शिवाजी ह्याना 
कळविले कीं, सदहूं नौकेबरील लोकाना मुक्त करण्यात येईल. | 


ताराबाई कालीन कागदपत्रं १४५ 


४“ शिवाजी राजे ह्याना 


व्हाइसरॉयना पाठविलेले आपले पत्र मिळाले. मी त्यांचे जागी 
राज्यकारभार पाहात आहे. आपल्या पत्रात आंजेदिव बेटानजिक 
बुडालेल्या जहाजासंबंधी मजकूर आहे. हे जहाज त्याच्यावरील सर्वे 
सामानासह बुडाले आहे. ही नोका बुडाल्याने आपल्या मंत्र्याना जो 
ताप झाला तत्संबंधी आमच्या भावना काय आहेत ते आपल्या 
निदर्शनास आणण्यास मी असमथ आहे. आपणाशी असलेली आमची 
चांगली मैत्री लक्षांत घेऊन सदह जहाजावरील लोकांची मुक्तता 
करण्यात येत आहे. ” 


आचेंबिशप प्रिमाज 
दों sree लुईज कौतिन्यु, 


कमांक: ११० दि. २५-२-१७०२ 


पोर्तुगिजांचे एक जहाज वाईट हवेमुळे मेलूंदी बंदरात शिरले होते. त्याला 
अटक करण्यात आली. त्याची मुक्तता करावी अशी विनंति गोव्याचा हंगामी 
गव्हर्नर जनरल मेलुंदीचे सुभेदार बुन्हाणजी मोहिते ह्याना करतो. 


मेलुंदीचे' सुभेदार बुऱ्हाणजी मोहिते ह्यांस 


आपले पत्र मिळाले. त्यात आपल्या आरोग्याची व आपल्या 
यशाची बातमी आहे. आमच्याकडील आपले जुने संबंध आणि मैत्री 
चाळू रहावी अशी इच्छा आपणं पत्रात व्यक्त केली आहे. आपणाला 
आमच्याकडून एकाद्या गोष्टीची आवश्यकता भासल्यास आम्हास 


=e cm ommna tei क anama बम. ee 


१ डॉ. पांडुरंगराव पिसुळेकर संपादीत Assentos do Conselho do 
Estado मध्यें Mellundi ( Malwan ) असें म्हटले आहे. 


१४६ ताराबाई कालीन कागदपत्रं 


नेहमी प्रमाणे लिहावे. परशुराम पंडीत ह्यांचेकडून जो मनुष्य इकडे 
आला होता त्याला इकडे अनिर्बंधपणे आम्ही हिंडू फिरू दिले. त्याची 
रवानगी आम्ही केली आहे. 


ज्या मचव्याची बातमी आपल्या पत्रात आहे, तो आमचा आहे. 
तो आपल्या बंदरात केवळ वाईट हवेमुळेंच गेला असे नव्हे, तर 
आपणाशी आमची मैत्री आहे म्हणूनहि गेला. आपण तो मचवा मुवत 
करून आमच्या मैत्रीला उजाळा द्यावा. त्याच्यावरील कोणतीच 
वस्तु आपण काढून घेऊं नये. कारण तें मैत्रीच्या विरुद्ध आहे. 


आपल्या पत्रात आपण आमच्याकडे वकील पाठविण्यासंबंधी 
लिहिले आहे. आम्ही त्याचे आनंदाने स्वागत करूं. परंतु सांप्रत 
आम्हाला वेळ नाही. आम्ही सुरतेला एक मोठे आरमार पाठविण्याच्या 
गडबडीत आहोत. सुरतेहून हे आरमार नंतर मस्कतला जाईल. तेथे 
इराणच्या राजाच्या शत्रूचा समाचार घेण्यासाठी जे शाही आरमार 
तळ देऊन राहिले आहे, त्याला आमचे हे आरमार जाऊन मिळणार 
आहे. हे काम आटोपल्यावर आपण आम्हाला आपल्या वकिलासंबंधी 


लिहावे. आपण आमच्या जवळच असल्या कारणे आपणाला त्याबाबत 


सवडीने लिहिता येईल. आपणाला आमच्याकडे वकील पाठविता येईल. 
आम्ही त्याचे आनंदाने स्वागत करू, हे पत्र सैनिक फ्रान्सिहकु द सिलवा 
व गुणाजी अंताजी ह्या दोघांबरोबर पाठवित आहे. ते आपणाला 


आमची मैत्री कळतीलच. 


गोवा, २५ फेब्रुवारी १७०२ 
आर्च विशप 
दों व्हाइकु लुईज कौतिन्यु. 


nr ळ्ग्न्य 


ताराबाई कालीन कागदपत्रं १४७ | 
WAR : १११ दि. २८-२-१७० २ 


आंबा घाटात शत्रूशी लढाई केल्याबद्दल परशरामपंत प्रतिनिधी ह्यांचे 
हरदळवी ह्याना शाबासकी: देणारे पत्र. | 


श्री 
तालीक 
$) अनाम हरदळी यासी परशराम त्र्यंबक प्रतिनिधि an इसने 


मया व अलफ. तुम्ही हमेशा राजश्री धोंडो भास्कर याजबरोबर 
राहोन स्वारी सिकारीकरिता सांप्रत आंब्याघाटी जाऊन गलिमासी 
मारामारी केली. यक उंठही जातीनिसी पाडाव करून आणिले. हे 
मशारनिल्हेचे लिहिल्यावरून तुमचा मजुरा जाहला. या उपरीही 
मशारनिलेचे आज्ञेत वर्तोन स्वामी सेवेसी अंतर न कर्ण. तुमचा 
मज्रा होईल. जाणिजे. छ ११ सवाल. निदेश समक्ष. सिक्याचे मोर्तब 


राजते 
लेखना 
वधी 


कमांक : ११२ दि. ९-३-१७०२ 


मेलंडीच्या बंदराब्र पोर्तुगीजांचे एक जहाज अटक करून ठेवण्यात आले 
होते. त्यांची मुक्‍तता करावी अशी faid गोव्याचा हंगामी mgit जनरल 


बुन्हाणजी मोहिते ह्याना करतो 
“ मेलुंडीचे सुभ॑दार ह्याना 


आपके पत्र मिळाले. मेलुंडीच्या बंदरात आमचे जे जहाज 


t ' 


१४८ ताराबाई कालीन फागदपत्रें 


अडवून ठेवण्यात आले आहे, त्याची मुक्तता करावी म्हणून आम्ही 
आपणाला जे पत्र घाडले होते त्याचे हे उत्तर आहे. Wag जहाजावर 
त्याच्या संरक्षणासाठी जे सामान आणि दारुगोळा होता त्याला हात न 
छावता त्याची मुक्तता करावी अशी आम्ही आपणाला विनंती केली 
होती. आपण तें मान्य केले आहे. तरी त्या जहाजाची दुरुस्ती संपल्यावर 
ते मुक्त करावे. काही दिवसामागे गोव्याच्या बंदरात मराठ्यांचे! जे 
एक जहाज आळे होते, त्या जहाजाला मिळालेली चांगली वागणूक 
लक्षात घेऊन आपणहि आमच्या जहाजाला चांगली वागणूक द्याल 
अशी आशा आहे. मराठयांच्या जहाजाला आमच्याकडून चांगली 
वागणूक मिळाली हें आपणाला कळलेच आहे. ” 


गोवा, ९ ATA १७०२ 
आर्चबिशप farata 


दों eRe लुईज कीतिन्यु. 
क्रमांक : ११३ | दि. १६-३-१७०२ 
Wet भास्कर यांच्या बरोबर राहून असेच स्वामीकाय करावे म्हणून 
छत्रपती शिवाजी दुसरे ह्यांचे आज्ञापत्र. 
श्री 


तालीक 
स्वस्ति श्री राज्याभिषेक शके २८ वृशानाम सवसरे फाल्गुन 


१: मूळात “ शिवाजीचे जहाज ” असा शब्दप्रयोग आहे. पूर्वी म्हटल्याप्रमाणे 
“शिवाजी” हे मराठादर्शंक सर्वनाम आहे. 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे १४९ 


= बहुल चतुर्देशी इंदुवासरे क्षत्रीय 
sills od od कुलावतंस श्रीराजा सिव छत्रपति 
नीचान मोरे राज! शिवछन्र याणी हर दळवी यासी आज्ञा केली 
श्वरसुत नील पतीस्वामी क्रपा येसीजे. तुम्ही रा धोंडो भास्कर 
कठ प्रधान. pla त या समागमे राहून स्वारी शिकारी 
स्वामीकायें करता हे वर्तमान 

मशारनिलेने हुजुर लिहिले. त्याजवरून तुमचे सेवेचा मजुरा जाला. 
पुढेही येच रितीने स्वामीकार्यं करून आपला चाकरीचा मजुरा करून 


घेणें. म्हणजे स्वामी तुमचे ऊजित करतील. निदेश समक्ष. 


सिक्याचे मोर्तब 
रुजु सुरुनिविस 


क्रमांक : ११४ | दि. २२-३-१७०२ 


महालक्ष्मीच्या देवस्थानाला लाटी, सावगांव व सदलगे ह्या कर्यातींतील उत्पन्न 
होते. पण ते देवस्थानाकडे जात नसल्याची तक्रार बसव प्रमू देसाई ह्यांचेकडे 
गेल्याने त्यांनी प्रस्तुत कर्यांतींच्या मुतालिकाना ते बिनतक्रार महालक्ष्मीच्य 
देवस्थानाकडे पोहोचते करण्याची ताकीद दिली. 


श्री शंकर 


प्रा माहालक्षुमी देव 


माहमेरा* राजश्री मुतालिकानी 
काहाये गोसावी यासी 


$) स्नेहांकित बसव प्रभु देसाई व देवाणा डोगर अजमर देसाई 


१. माहमेरा > मामूर (?) (फा.), मामूर > नेमलेले, 


१५० ताराबाई कालीन कागदपत्रे 


पा हुकेरी व सरदेसाई का नूली व नेसरी कापसी शरण शरणार्थी. 


उपरी. gı इसन मैया अलफ. श्री-------करवीर क्षेत्र याचे 
माहाबत कदीम हक चालत आहेत. काहाये-- 
बी 


का लाटी का सावगाऊ का सदळगे 


यैस तीनी कर्यातीस दर गावास हक चालते असता हाली चालत 
नाही म्हणौउन आइकिले. तरी श्री-----देवीचे काम. या कामास 
तुम्ही आपले कर्यातीस गावगनास ताकीद करून पेसजी जेणेप्रमाणे 
चाळत अले असेल तेणप्रमाणे बिलाकुसूर पावीत जाणे. ताजा सनदाचे 
उजूर न करणे, पुढे (? ) साले सनदेचे उजूर न करितां श्री---देवीचा 
हक विछाकुसूर पाविते जाणे. तालीक लिहून घेऊन असल फिराऊन 
देणे. जाणिजे. रा चैत्र सुध पंचमी रविवार शके १६२४ 


मोर्तब 


कमांक : ११५ दि. २२३-१७०२ 


मेळूंडीच्या बंदरात गेलेल्या पोर्तुगीज जहाजाची मुक्तता न झालेली पाहून 
गोव्याचा हंगामी गव्हनर TITS मोहिते याना धमकी देतो. 


“ मेलुंडीचे सुभेदार बुन्हाणजी मोहिते ह्यांस-- 


काही दिवसामागे मी आपणाला एक पत्र पाठविले होते. 
त्याला आपण उत्तर धाडले की, आमच्या बंदरात जे आपले जहाज 
आहे तें त्याच्यावरील खलाशासह मुक्‍त केले जाईल. आमच्या 
ललाशाना आपणाकडून जी वागणूक मिळाली त्याबद्दल मी आपले 


ताराबाई कालोन कागदपत्रे १५१ 


आभार मानले होते. परंतु नुकतेच मला त्या जहाजाच्या कप्तानाकडून 
जे पत्र आले आहे, त्यावरून स्पष्ट होते कीं, तें जहाज सोडून देण्याचे 
बाबतीत आपल्याकडून कोणतीच हालचाल झालेली नाही. आपण ते 
जहाज इतके दिवस कां ठेवून घेतले तेच आम्हाला कळत नाही. 
शिवाजो राजे ह्यांचे आणि आमचे संबंध चांगले असता आपणाकडून 
आम्हाला अशी वागणूक मिळावी ह्याचे आश्‍चर्य वाटल्यावांचून राहात 
नाही. आमच्यामधील चांगल्या संबंधाचा पुरावा म्हणजे शिवाजी राजे 
ह्यानी परशुराम पंडीत ह्यांच्यामाफेत आम्हाला पाठविलेलें पत्र. तें 
आम्ही आपले निदर्शनास आणलेच आहे. तरीहि ज्याअर्थी आपण 
आमचे जहाज अटकेत ठेवले आहे, त्याअर्थी शिवाजी राजे ह्यांचे आणि 
आमचे संबंध बिघडवून टाकण्याचा आपला विचार आहे हे त्यावरून 
सिद्ध होते 


आपण जर आमच्या जहाजाची मुक्तता त्वरीत केली नाही, 
तर ती करण्याचा जो मार्ग आम्ही स्वीकारू तो आपणाला खचितच 
रुचणार नाही. तरी प्रकरण त्या थरापर्यंत जाऊ नये म्हणून जहाजाची 
मक्तता करावी.” 


गोवा, २२ ATT १७०२ 


क्रमांक: ११६ दि. १६-५४-१७०२ 


मौजे बोरवडे येथील माळजी व तुळोजी पाटीर ह्या दोघांच्या बापाला 
बाबाजी घाटगे देसाई ह्याने ठार मारून त्यांचे वतन बळकावले होते. त्याबाबत 
वरील दोघानी सरकारात सक्रार केली असता त्यांचे बतनासंबंधी झालेले 


निवाडपत्र. 


तालीक . 
महजर ब तारीख २९ माहे जिछकाद सन ११११ gi इसने 


१५२ ताराबाई कालीन कागदपत्रे 


मन्या आलफ, दरजागा कसबा कागल प्राँ AUT सरकार रायबाग 
t म 
सुम दासलजफर ' बिजापुर हजीर मजालसी बी ता 


महाराज राजश्री पिराजी राजश्री हिरोजी राजे राजश्री नरसोजी 
राजे घाटगे जहागीरदार जाधव नायब फौजदार भानजी भोसले 


व फौजदार पो मार पो मार देसाई ता तारळे 

सिका पो कोल्हापूर 
सिका 

भिकाजी परसोजी देसाई 

नाडगौडा प्रांत रायबाग भानजी गोपाळ 
सिका मुतालिक देसाई 

कलसोजी आण्णाजी खासनी हेलराज पारसीहरक नरसोजी नारायण 

स ता देसगत पो मार याचा सिका मजमुदार पो मार 

बी॥ खुद 

खळो कानोजी देसाई राजश्री राणोजी बाजी राजश्री आनंद 

ता आजरे घाटगे देसाई नि॥ नारो भिकाजी देशपांडे 

देवजी तमाजी नाडगौडा कोन्हेर हवाला देसगत नि॥ चौंडो सिद- 

मोकदम पो मार पो मार नाथं मुतालिक पा 

सिका मार 


जिवाजी लक्ष्मण कुलकर्णी मोकदमान Fil कागल 
मौजे सरवडे ता तारले रायगौडा पा का मार 
निशाण नांगर 


रामाजी तिमाजी मुतालिक 
कुलकर्णी 


ns ET TNS PY व 


१ दारुलजफर अथवा दारुज्जफर = विजयाचे स्थान, सरकारी कागदपत्रात 
विजापुरळा मोगला दारुज्जफर विजापुर असे म्हणत असत. 


ताराबाई कालोंन कागदपत्रे RUS 


जाहला माहजर यसाजे. कांनोजी पटेल व गंगोजी पटेल वलद राऊजी 
पटेल मोजे बोरवडे हे आपले गाव वसात करून दिवाण कामावर दुरस्त 
आसता राजश्री आबाजी बाजी घाटगे देसाई पो मार बाहीर पडून 
दावे करीत फिरत होते. मोजे मजकुरावरी स्वारी करून दोघे भाऊ 
पटेल यास जिवे मारले. गावीचा सत्यानास केला. त्यावर ठाणे 
मालजी asa कान्होजी तुळजोजी बलद गांगोजी पटेल हुजूर येऊन 
आहवाल जाहीर केला जे देसाई यानी नाहक आपल्या बापासी मारिले. . 
येसीयास साहेब सदर धणी मायबाप आसा याचा दाद घेऊन पेस्तर . 
सरफराजी आपले वतन पटेलगी मोजे सोनाळी पो मार पुरातन आहे 
दरम्यान आफतफितरत' सबब रेडेकर म्हणून शिरले होते. त्यावर 
आपल्या वडिली मुतालिक ठेऊन गाव वसात पेषजी केला होता. त्यावर 
धामधूमी करता गाव वैरान मजरा पडला. साहेब मेहेरबान होऊन आपले 
वतनावर स्थापना कराविया साहेब धणी आहा. हकीकत मनास 
आणून दिवाण देसक मेहेरबान होऊन हर दोघे जणासही पटेलगीचे वतन 
आजरामरामत करून दुमाला कुल हक्‍क जवरापे विद्यमान fast 
दरपिडी चालावियास कोणी हिला हरकत करावया गरज नांही. हा 


जाहला माहजर. सही 


gu गोही 
खान नाईक बिन मौल सेख मलिक नाईक विर नाईक बिन जख 
नाईक क।। हवेली क।। चिखली ` नाईक क॥ मांजरी 
` खान बिन खान नाईक लिगगौंडा कडक पिराजी देसाई(क्ी। 
क।। दिगरज fan पटेल क।। सावगाँव qi कविटे पिराचे किले 
नि. नांगर पनाळा विनंती ` 
मोकदमानी क॥। दिगरज गोविद साबाजी feu आबाजी चौगुला _ 
qt देसगत व पटेलगी आण्णाजी कृष्णाजी 
सिका कुलकर्णी | 


2. आफत फितरत = भांडखोर; संकर आणण्याचा स्वभाव 


१५४ ताराबाई कालीन कागदपत्रे 


माकरणा चौगुला 

मोकदमानी मौजे दिगरज खु।। 
गोविद महादाजी हवाला राचाइ पाटलीन रामाक्का पाटलीण 
पटेळकी — सिका निशाण नांगर निशाण नांगर 
जिवाजी नागनाथ फिरगणा चौगुला 
कुलकर्णी | चिकटबंदावरी मोर्तब पारसी दोन 
'नाईकवाडीयान परगणे मार लाडजी नाईक बिन कामाजी 
गोसो बाळाजी सबनीस नाईक क॥ मुरगुड 
सय्यद मखदुम विन सँदमियानी Fu वाळवे 


कमांक : ११७ दि. १८-४-१७०२ 


कानोजी व गंगोजी या दोघां भावाना आबाजी घाटगे देसाई ह्याने ठार 
करून त्यानी वसविलेल्या वोरिवडे गावची वाताहात केली होती. पिराजी घाटगे 
ह्यानी नष्ट झालेले वतन मयताच्या मुलाना परत केले. 


श्री 
तालीक 


पिराजी राजे घाटगे 
१ छो, इना राजश्री मोकदमानी मौजे सोनाळी का वाळवे प्रा कागल 


यांशी देशकानी व देशपांडे पा मार सन ११११. बरहुकूम परवाना 
माहाराज राजश्री जाहागीरदार व फौजदार प॥ all 
तेथे आज्ञा को कानोजी व गंगोजी वलद रावजी पटेल मोजे बोरिवडें 
हे आपला गाव वसात करुन दिवाण कामावर दुरुस्त असता मोजे 
मारावर राजश्रो आबाजी बाजी घाटगे दाई प॥ मार बाहेर पड्न 
दावा करीत फिरत होते. मोजे मारावर cara करून दोघे भाऊ पटेल 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे १५५- ` 


यासी नाहाक जिवे मारिले. गांवीचा सत्यानाश केल्यावर हुजूर मालजी 
asa कानोजी व तुळजोजी ave गंगोजी पटेल येऊन आपला आहावाल 
जाहीर केला. जे देसाई यानी आपले बापास जिवे मारिले. येसियासी 
साहेब सदर धणी आसा यावरील दाद घेऊन 

सिका सरफराजी आंपले वतन पटेलगी मौजे सोनाळी 
THATS पुरातन आहे. दरम्यान आत्फफितरत 


करितो. रेडेकर म्हणन शिरले होते 


त्यावरी आपले मुतालिक देऊन गाव माग वसीत केला होता. ` 
त्यावरी धामधूम करिता गाव मजरा पडला. येसियासी साहेब मेहेरबान.. 
होऊन आपले वृतीवर स्थापना कराविया धणी आसा. यावर साहेब 
मेहेरबान होऊनु उभयता मालजी व. तुळजोजीस पटेलगीचे वतन 
आजरामरामत करून दिल्हे असे म्हणवून हुकुम. तरी -पटेल 
मारास पिडी दरपिडी पटेलगीचे वतन चालवित जाणे. दरम्यान 
कोणी हरकत करतील त्यास हिंदू लोकास गाई ब्राह्मणाची आण अंसे. 
मुसलमान खल्कास आपले महजबाची सवगंद असे. दरसाल ताजा 
कागदाचे GAC न कर्णे. तालीक लिहून घेऊन असल कागद पटेल 
मारापासी फिरोन देणे. जाणिजे. रा छ १, जिल्हेज. मोतंब असे. 


कमांक : ११८ दि. ३०-६-१७०२ 


ATH गौरदेब ह्याच्यापाशी एक घर गहाण होते. हे घर गाव जळाला 
तेव्हां जळून गेले असता sag नरसो गोरदेव ह्याने त्याची जागा महालक्ष्मीचा 
पुजारी शामभट तुकणभट ह्यास दिली | 

तालीक 
येथे सिका पारसी 
पारसी मजकूर 


१५६ ताराबाई कालीन कागदपत्रे 


स्वस्ति श्री नप शालिव्हान शके १६२४ वरशे चित्रभानूनाम 
छवछरे अशाड वदि द्वितीया भोमवासरे तददिनी वेदमूर्ती राजेश्री 
शामभट वलद तुकणभट पूजारी श्री----स्वामी यासी नरसो गौरदेऊ 
मा॥ का कोल्हापूर लिहून दिल्हे पत्र यैसेजे. थेरवावा व माधव 
नाईक याचा घर अपणापासी गाहाण होत. पा von साडे सतरीस 
आम्ही घेतले होते. त्यास aga दिवस जाहाले. इमारती daz (?) 
पादशा जाले. + + + त्याचे दउडमधे गाव जळाला त्यामधे 
जळून गेले. स्थल रिकमे आहे. ते स्थल तुम्हास अपले अत्मसंतोशे 
दिल्हे असे. किमती होन पा won साडे सतरीस दिल्हे असे. घर 
हद महदूद पुरे (पूर्व) पछेम (पश्चिम) हात सुगर ४७ 

उतर दक्षण हात सुमार ३२ घराचे सेजार. पूर्वेस दिवाकराचे 
सेजार. पछमेस पोतदार. दक्षणेस बाळो पदामाजीचे घर. उतरेस 
भागे. येणेप्रमाणे घराची हृद माहदूद असे. सदरहू घर तुम्हास 
दिल्हे. राऊन राहटून सुखरूप राहणें. कदाचित घराचा सवाद 
(सवाल? ) अला तरी सदरहु Gh साडसगी होन व इमारतीचे लागवड 
घेऊन घरटा त्यास देणे. हे लिहून दिल्हे पत्र. सई 


तारीख १५ माहे सफर सु॥ सलास मया अलफ. 
सन हजार १११२ सन ४६ जुलूसवाला 


गोई 
नाईकवाडीयान देसकानी क॥ हवेली 
वली इभराईम सटवोजी अनंदराऊ अबाजी वा 
सागुरु हर ना समजी केळोजी 


दत्ताजी जाधव दसजी ना मुकंदनारा- गारुद्रो देसाई व 


. सुभानजी ना व भोवानजी येण सरदेसाई पतका नि। आबाजी 


छिगणभट ना सिका पारसी वलद भेरपा 


धर्माधिकारी ———— aa का 
‘ ह्‌ ल 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे १५७ 


मेलगिरी शकर मादगोडा 
गा सदासीव पटेल का 
बिजराज मजकर 
नाडगोंडा पा निशाणी 
मार नांगर 
नाईकवाडीयानी देसकानी क॥ हवेली SU अपाजी राम 
सिदाजी (?) पत्रप्रा साक्ष कृष्ण देसपांडे 
भागा पोतदार Fi क।। हवेली Th 
कोलापूर AZ 
हरी भिकाजी कुल- 


करणी क।। मजकर 


कमांक: ११९ | दि. ९-७-१७०२ 


° गिरजोजी यादव हव,लदार सेवक राजमंडळ समिध मातुश्री आईसाहेब ' 
ह्य ना छत्रगती शिवाजी दुसरे wA बाग दिली आहे असें सुभेदार जावळी ह्याचे 
मोकदमानी मौज भरोसी ह्यास पत्र. 


श्रो 


श्रीगंगेव व 
धिता प्राप्ता जन्हुसा 
गर नंदिनी विठल 
स्य माहां बुदे मुद्रा 
भद्राय राजते. 
आज सुभा राजश्री विठल गोपाळ सुभेदार व कारकून सुभा 
जावली ता मो मौजे भरोसी ATU आठगाड Ti सलास मया अलफ 
बा सनद राजश्री छेत्रपती स्वामी छ २ जीलकाद सन ईसने 
मया अलफ.' पै छ २४ सफर साल मार. 


१. दि. २० मार्च १७०२; २. दि. ९ जुले १७०२. 


१५८ ताराबाई कालीन कागदपत्रे 


आज्ञापत्र सादर जाले तेथे आज्ञा की राजश्री गिरजोजी यादव 
हवालदार सेवक राजमंडळ सनीध मातुश्री आईसाहेब याणी मौजे मार 
येथे बाग केला. त्या वागामध्ये तीर्थस्वरुप राजश्री कैलासवासी 
स्वामी गेले. बाग संपूर्ण पाहिल्यानंतर वाग हवासीर देखोन संतोसी 
होऊनू बाग मानुलेपासी कृपाळू होऊनू कुलबाव कुलकानू देखील 
हालीपटी व पेस्तरपटी अजरामऱ्हामती करुन ईनाम Aeg. यैसीयास 
ते समई ईनामाचे सनद करून घ्यावी ते घेतली नाही. याकरीता 
मानुले येही प्रतापगडीचे मुकामी बागेचा वृतात सवीस्तर स्वामीस 
निवेदन केला. त्यावरून मनास आणिता मौज माचा बाग राजश्री 
केलासवासी स्वागीने ईनाम दील्हा परंतु सनद जालो नाही. यास्तव 
मोजे म॥री मानुळेचा वाग आहे तो ईनाम कुलवाब कुलकानू देखील 
हलीपटी ब पेस्तरपटी खेरीज हकदार व ईनामदार करुन अजरामऱर्‍हामत 
दील्हा असे. जमीन att ८३ तीन बीघे रास Acer असे. तरी तुम्ही 
सदरह बाग मानुलेचे स्वाधीन करुन यास व याचे पुत्र पौत्रादी वंश- 
परपरेने सुरक्षीत चालवीत जावे. प्रतीवर्षी नवीन पत्राचा अक्षेप करीत 
ने जाणे. या पत्राची तालीक लिहून घेऊन असल पत्र भोगवटीयास 
ANTS याजपासी परतोन देणे म्हणोन राजपत्र सादर जाले. त्यावरून 
GUT सनद सादर केली असे. तरी सदरहूप्रमाणे चालवणे. छ २४ 
सफर. मोतंब सूद. 


क्रमांक : १२० दि. १६-७-१७०२ 


हरदळवी ह्याने स्वामी सेवा इमाने इतबारे केली ह्यास्तव त्याला मौजे 
मुरसी येथे दोनशे करी जमीन इनाम दिली आहे, असे परशराम श्रिबक प्रतिनिधी 
ह्यांचे सुभेदार ब कारकून प्रांत राजापूर ह्याना पत्र, 
| तालीक 
राजश्री गोविद पुरुषोतम सुभेदार 
व कारकून वतमान व भावी प्रांत राजापूर 
गोसावी यास-- 


ताराबाई कालीन. कागदपत्रे १५९ 


S) अखंडित लक्ष्मी आलंकुत राजमान्य सेवक परशराम त्रिंबक 


प्रतिनिधि नमस्कार. सुहुर सन सलास मया व आलफ. हरदळवी 
पदात पंच्यहजारी सेवक राजमंडळ याणी स्वामी सेवा येक निष्ठेने 
केली. याजकरिता याजवरी कुपाळू होऊन मोजे मुरसी an देवाळे 
या गावापै॥ पडी जमीन हाली निरख प्रो इनामती खेरीज हकदार कर 
२०० दोनसे करची जमोन देविली असे. वतनदाराची भमि खेरीज 
करून नेमून देणे आणि पुत्रपौत्रादि वंशपरंपरेने चालवणे. दर साला 
ताजा सनदेचा उजूर न करणे. तालिक लेहून घेऊन असल सनद 
परतोन भोगवटियास देणे. छ १ रावल प॥ हुजुर मोतंब. 


शिका 


श्री आई आदी पुरुष 
श्री राजा सीव SAT 
ती स्वामी कृपानिधी 
TED परशराम त्री 
बक प्रतिनिधी 


क्रमांक: १२१ | दि. २७-७-१७०२ 


बसरोजी १ घोरपडे हे कोकणात उतरले असून त्यानी भीमगडचा हवल्दार 
व तिथले इतर अधिकारी ह्याना अटक केली आहे, अशी बातमी खेम सावंत 
भोसले ह्यांनी गोव्याच्या गव्हनंरला कळविली होती. गव्हनंरने त्याबद्दल खेम 
सावंत भोसले ह्यांचे आभार मानले l os 


कुडाळचे सरदेसाई खेम सावंत ह्यांस-- 
सरदेसाई खेम सावंत ह्यांचे पत्र मिळाले, मजकूर समजला. 


१. मुळात Basrogi Gorpado असे नाव आहे. बहुतेक बहिरजी घोरपडे 
असावेत. | 


t 


TS res rs nar 


१६० तोराबाई कालोन कागदपत्रे 


बसरोजी घोरपडे कोकणात उतरले असल्याची वातमी कळविल्याबद्दल 
खम सावत ह्यांचे आम्ही आभारी आहोत. + + + + 
भीमगडावर त्यानी हवालदार व इतर अधिकारी ह्याना कैद केले. 
त्यांचा हेतु काय आहे तेही कळले. त्यांना तोंड देण्याबाबत आम्ही 
खम सावत ह्याना इशारा देऊन ठेवित आहोत. त्यांचा उद्देश जर 


अन्य कोणता असेल तर त्याबद्दल आम्हाला काळजी करण्याचे कारण 
नाही. . खेम सावंत ह्यानी आणखी काही ऐकले तर आम्हाला इशारा 
द्यावा. त्याना मदत करण्यास आम्ही सदैव तयार आहोत. ” 


गोवा, २७ जुले १७०२ 
आर्चविशप प्रिमश दों व्हाइकु लईज कौतिन्यु- 


क्रमांक : १२२ दि. ३१-७-१७०२ 


राणोजी घोरपडे ह्यांचा कर्यात मने राजुरी येथील मोकासा ते “ स्वामी 
कार्यावरी खच ” झाल्यावर त्यांचे बंधू पिराजी घोरपडे ह्याना देण्यात आला आहे, 
असे छत्रपती शिवाजी दुसरे ह्यांचे आज्ञापत्र. 


श्री 


स्वस्ति श्री राज्याभिषेक शके २९ चित्रभानु संवछरे श्रावण 


बहुल चतुर्थी भ्रगुवासरे क्षत्रीय कुलावंतस श्रीराजा शीव छत्रपती याणी 


मोकादमानी व रयानी कर्यात मनेराजूरी प्रांत मिरज यासीं आज्ञा केली 
ऐसीजे. कर्यात मजकूर पेशजी रा राणोजी घोरपडे याकडे जमावाचे 
ऐवजी मुकासा होता. येसीयास मानीले स्वामी कार्यावरी खर्च जाले. 
हाली त्याचे भाऊ राजेश्री पिराजी घोरपडे याकडे मोकासा करार केला 
असे. तरी मानिलेचे रजातलबेत' वर्तोन खंडणी प्रमाणे यैवज पावणे 


१ आसत, 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे १६१ 


कर्यात माचा यैवज दुसरीयाकडे न देणे निदेश समक्ष 


मर्यादयं 
विराजते 
सुरु सुद 
तेरीख १६ समंत सुद 
रालवल सा सलास मया 
बार सुरु सुद बार 
BAH : १२३ दि. २७-८-१७०२ 


हर दळवी ह्याने धोंडो भास्कर ह्याचे बरोबर राहून चांगली मर्दुमकी 
गाजविली ह्या बद्दल छत्रपती शिवाजी दुसरे ह्यानी त्याला शाबासकी दिलो आहे. 


श्री 
तालीक 


स्वस्ति श्री राज्याभिषेक शके २९ चित्रभान नाम सवछरे भाद्रपद 
बहुल प्रतिपदा गुरुवासरे क्षत्रीय कुलावतंस श्रीराजा सिव छत्रपति स्वामी 
याणी हर दळवी यासी आज्ञा केली 


bal pedal, a भी EDA येसीजे. राजश्री धोंडो भास्कर 
शव नरप श्र l | 
ती हर्षनीधा स्वामी कृपानीधी त जमावानिसी रत्नागिरीस जाऊन 


न मोरेश्वर स्य परशराम त्रिबक नेवात्याच्या फौजदारास नतीजा 
a 90328 प्रतिनीधी पावविला व लोकाच्या फौजदारास 

जिव मारिला, ते प्रसंगी तुम्ही 
कस्त बरी केली म्हणोन हे वर्तमान मशारनिलेनी हुजुर लिहिले 
त्याजवरून तुमचे सेवेसी मजुरा जाहला. तरी लुम्ही यक निष्ठेने शेवक 


१६२ ताराबाई कालीन कागदपत्रे 


कार्याचा मर्दान तेसच आहा. पुढेही येचरीतीने तुम्ही आपल्या जमावा- 
निसी धोंडो भास्कर याजवळ राहून दमेदार कस्त करून त्या प्रांती 
सलाबत होऊन ताम्राची ठाणी असतील ती मारून मोकळी करणे. 
स्वामी तुमची सर्फराजी करितील. निदेश समक्ष. सिक्याचे मोतंब. 


क्रमांक : १२४ दि. १-१०-१७०२ 


गिरजोजी यादव ह्याना छत्रपती शिवाजी दुसरे ह्यांचे मौजे गोवारे गांवचे 
इनामपत्र. 


श्री 


प्रतिपच्चंद्र 
लेखेव वधिष्णुवि 
शववंदिता। रामसू 
नोः शिवस्यैषा मुद्रा 
भद्रा विराजते॥ 


स्वस्ति श्री राज्याभिषेक शक २९ चित्रभान सवत्सरे आस्विन 

बहुल शष्टी गुरुवासर क्षत्रिये कुलावतंस श्री राजा शिवछत्रपति याणी 
श्रीशि श्री आई आ राजश्री गिरजोजी बिन मुधोजी 

व नरपति ददिंपुग्षश्री राजा यादव यास दिल्हे इनामपत्र 
हर्षनिदान मो bbs यैसेजे. तुम्ही स्वामीचे राज्यातील 
sens a नील रणुराम त्र्यंबक पुरातन सेवक. तीर्थस्वरूप थोरले 
T, प्रतिनिधि कैलासवासी स्वामीपासून सेवा 

करीत आले अहा./ सांप्रत स्वामीची सेवा अंतःकर्णपूर्वक करिता. 
याकरिता स्वामीस तुमचे वंशपरंपरेने चालवणे बहुत अवस्य. याकरिता 
स्वामी तुम्हावरी कृपाळू होऊन तुम्हास नूतन इनाम कुलबाब कुलकानू 
देखील हलीपटी व पेस्तर पटी झाड झाडोरा पडिले (पान) सहीत 


t 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे १६३ 


खेरीज हकदार व इनामदार करून पूर्व मर्यादेप्रमाणे चतुःसीमा मौजे 
गोवारे ता हवेली प्रांत कर्‍हाड हा गांव इनाम अजरामच्हामत करून 
दिल्हा असे. तरी तुम्ही मौजे मजकूर आपल्या दुमाले करून घेऊन 
इनाम तुम्ही व तुमच्या पुत्रपौत्रादि वंशपरंपरेने अनभऊन स्वामीची 
सेवा करून सुखरूप राहाणे. स्वामी तुम्हास इनाम सुरक्षित 
चालवितील. निदेश समक्ष. 

मर्या 

देय विरा मोर्तब 
जते 
(पाठीमागे) 


तारीख १८ 
जमादिलावल सन सलास मया अलफ. 


कर्मांक : १२५ दि. १२-१०-१७०२ 


पोर्तुगिजांच्या उत्तरेकडील ( चौल, वसई वगैरे ) प्रदेशाच्या सेनापर्त.ने 
मराठ्याशी तह केल्याची वार्ता पोर्तुगालच्या राजास कळविण्यात आली होती. 
त्याने गोव्याच्या हंगामी गव्हनेरला लिहिले की, मराठ्यांशी पोर्तृगिजानी तह केला 
तर त्यामुळें मोगल बादशहाचा पोर्तुगिजांवर रोष होईल, म्हणून मराठ्याशी तह न 
करतां युद्ध न करण्याच्या धोरणाने वागावे. 


गोव्याच्या गव्हर्नेरना राजा आपली सदिच्छा पाठवित आहे. 
उत्तरेकडील प्रदेशाचे गव्हनेर पेद्रु व्हाज सोआरिश बासेलार ह्यानी 
मराठ्यांशी आपल्याच मुखत्यारीत तह केला असल्याची जी बातमी 
माझ्याकडे पाठविण्यात आली होती, ती माझ्या अवलोकनात आली होती. 
आपण म्हटले होते की, हा तह झाला, तर मोगल बादशहाचा 
आमच्यावर रोष होईल. कारण मराठे हे बादशहाचे शत्रु आहेत. त्यावर 
मी आपणाला कळविले होते की, जनरल पेट्र सोआरिश इ बासेलार 


१६४ वाराबाई कालीन कागदपत्रे 


ह्यानी हा तह जर आपल्याच मुखत्यारीत केला असेल, तर त्यांच्या 
हातून घडलेल्या ह्या शिस्तभंगाबद्दल त्याना योग्य ते शासन झाले 
पाहिजे. परंतु आतां असे कळते की, त्यानी केवळ शस्त्रसंधी केली 
आहे. त्यांच्या हातून घडलेल्या गुन्ह्याबद्दल त्याना शासन करायचे 
झाल्यास प्रथम त्यांच्या गुन्ह्याची चौकशी झाली पाहिजे. मी आपणाला 
आज्ञा करतो की, Aas सेनापतीच्या वर्तनाचा तपशील मला कळवावा. 
तसेच मी आपणाला बजावतो की, मराठ्यांशी तह कधीच करता कामा 
नये. त्यामुळे मोगल बादशहाला वाईट वाटेल व त्याचे शत्रुत्व आम्हाला 
पत्करावे छागेल. तो आमची मोठी नुकसानी करुं शकेल. तथापि 
मराठ्यांशी तह न करतां शस्त्रसंधी चालू आहे ती तशीच ठेवावी. 


लिस्बन, १२ अक्टोबर १७०२ 
राजा 


क्रमांक : १२६ दि. ४--११--१७०२ 


मराठ्यांनी फोंड्याच्या किल्ल्यास वेढा घातला असता ब्रेळगावचा नबाब 
सफखान ह्याने पोर्तुगिजाकडे फोंड्याला दोनशे सैनिकांची कुमक धाडण्याची विनंति 
केळी होती. त्याला गोव्याच्या व्हाइसरॉयने पुढील उत्तर पाठविले. 


बेळगांवचे नबाब सैफखान ह्यांस, 


आपले पत्र मिळाले. आपण म्हणतां की आमची हरकत 
नसल्यास फोंड्याकडे दोनशे सैनिकांची कुमक धाडावी. त्यांत काही 
गोलंदाजहि असावेत अशी आपली मागणो आहे. मोगल बादशहाच्या 
मदतीला जाण्यास आम्हास आनंद वाटला असता. परंतु वस्तुस्थिती _ 
अशी आहे की, शत्रूने फोंड्याची नाकेबंदी करून सर्वे रस्ते रोखून 
धरले आहेत. आपल्या पत्रांत आपण ह्या गोष्टीचा निर्देश केलाच 
आहे. अशा परिस्थितीत कुमक कशी पाठवायची ? शत्रूचा aaa 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे १६५ 


पहारा असता ह्या सैनिकाना किल्ल्यात पाठविण्यात मोठाच धोका 
आहे. दुसरी गोष्ट अशी की, शत्रू सुसज्ज आणि संख्येनेहि मोठा 
असल्याने त्यांच्यासमोर ह्या दोनशे सैनिकांचा निभाव कितपत लागेल 
हा प्रश्‍नच आहे. आमचे आरमारहि सांप्रत इकडे नाही. आरमार 
उत्तरेकडे निघण्याचे तयारीत असता काही सेनिक आजारी पडले. 
उरलेले सैनिक आमच्या राज्याचे रक्षण करीत आहेत. शत्रूने आमच्या 
राज्यात शिरून लूटमार करू नये म्हणून ठाण्याचे रक्षण करावे लागते. 
परिस्थिती जर अशी नसती, तर आपल्या मागणीप्रमाणे मी कुमक 
पाठविली असती. l 


फोंड्याच्या नबाबानेहि आमच्याकडे दारु गोळ्याची मदत 
मागितली होती. नबाबाचे विश्‍वासू दूत अहंमद सारंग ह्यांच्याबरोबर 
ती पाठवून दिली आहे. मागितलेला सगळाच दारुगोळा मी पाठवित 
नाही. कारण, रस्ते मराठ्यांचे हातात असल्याकारणे हा दारुगोळा 
त्यांचे हातात पडण्याचा धोका आहे. मी मोगल बादशहाशी अस- 
लेल्या ह्या राज्याच्या मैत्रोस अनुसरून काही पोर्तुगीज सैनिकाना 
फोंडयाच्या मदतीस जाण्यास संमती दिली आहे. 


देच आपले रक्षण करो. 


गोवा, ४ नवंबर १७०२ 
कायतानु द मेलु द कास्त्रु. .. 


क्रमांक : १२७ दि. १२-११-१७०२ 


मिरजोजी यादव ह्यांचे बंधु अर्जोजी यादव ह्यानी स्वामीसेवा निष्ठेने केरी 
होती. त्यांच्या मृत्युनंतर त्यांच्या मुलामाणसांचा योगक्षेम नीट चालावा म्हण्न 
छत्रपती शिवाजो दुसरे ह्यानी गिरजोजी यादव ह्याना मौजे सोनसळ हे गाव 
इनाम दिले, | 


१६६ ताराबाई कालीन कागदपत्रे 


श्री 
श्री 
प्रतिपच्चंद्र 
लेखेव वधिष्णुवि 
श्ववंदिता || रामसु 
: शिवस्यैप।मुद्रा 
भद्रा विराजत 


स्वस्ति श्री राज्याभिषेक शक २९ चित्रभानु सवत्सरे मार्गसीपं 
शुध चतुर्थी गुरुवासर क्षत्रीय कुलावतंस श्री राजा शिवछत्रपति याणी 
श्रीशि श्री आई आ राजश्री गिरजोजी बिन मुधोजी 


वनरपति दि पुरुप श्री राजा यादव यास दिल्हे इनामपत्र 
हषंनिदान मो शिवछत्रपती स्वामो यैसेजे तुम्ही विनंती केली की 


रेश्वर सुतनील रैपानिधी॥ तस्य प x 
ठा पचास रशुराम त्र्यंबक आपले बंधु रा अर्जोजी यादव 
प्रतिनिधि याणो राजश्री थोरले कैलासवासो 


स्वामीचे वेळेस शेवा निष्ठेने केली. त्याउपरी ते मृत्यु पावले. त्याची 
मुले माणसे आपणाजवळ आहेत. त्याचे संरक्षण जाहाले पाहिजे. 
याकरिता चंजीचे मुकामी तीर्थरूप राजश्री कैलासवासी स्वामी यांसी 
विनंती केली त्यावरून मौजे सोनसाळ कर्यात आऊंद प्रांत खटाऊ हा 
गाव इनाम दिल्हा आहे. परंतु धामधुमेच्या प्रसंगाकरिता भोगवठा 
चालोन आला नाही. यैसीयास त्याचे मुलामाणसाचा योगक्षेम आपल्यास 
चालवावा लागतो. याकरिता नूतन सनद करून देऊनु मौजे मजकूर 
उतरोतर इनाम चाले ते केले पाहिजे म्हणून तपसिले विदित केले. 
त्यावरून मनास आणिता रा अर्जोजि यादव याणी राजश्री थोरले 
कैलासवासी स्वामीचे वेळेस शेवा aga निष्ठेने केली आहे. त्याचे 
मुलामाणसाचे संरक्षण तुम्हास करावे लागते. याकरिता तीर्थरूप 
राजश्री कैलासवासी स्वामीने मौजे मजकूर पेशजी इनाम दिल्हा आहे. 
त्याप्रमाणे हाली स्वामीने त्याचे मुलामाणसांचे संरक्षणाबद्दल मौजे 
मजकूर कुलबाब कुलकानू झाडझाडोरा जलतरूपाषाणसहित देशील 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे १६७ 


हालीपटी व पेस्तरपटी खेरीज हकदार इनामदार करून पूर्वे मर्यादेप्रमाणे 

देह १ यक देऊनु देशाधिकारी प्रांत खटाऊ याचे नावे अलाहिदा सनद 

सादर केली आहे. तरी तुम्ही मौजे मजकूर आपले स्वाधीन करून 

घेऊनु अनभवीत जाणे. स्वामी तुम्हास व तुमचे पुत्रपोत्रादि वंशपरंपरेने 

इनाम चालवितील. जाणिजे. निदेश समक्ष. 

| मर्या 

देयं विरा मोर्तब 
जते 

(पाठीमागे ) | 


तेरीख ३ | 
रजब. सन सलास सया अलफ. 


कमांक : १२८ दि. ११-१२-१७०२ 


पोर्तुगिजांच्या उत्तरेकडील ठाण्याच्या सेनापतीने मराठ्यांशी तह केला 
असल्याची बातमी पोर्तुगालच्या राजास कळल्यावरून सदहु सेनापतीच्या वर्तेनाची 
चौकशी करण्याचा हुकूम त्याने गोव्याच्या हंगामी गन्हनँरला केला होता. 
गव्हर्नरने त्याला कळविले की, सदहुं सेनापतीने तह न करता झस्त्रसंघी केली 
आहे. ती आपल्या हिताची आहे असे तो म्हणतो. 


महाराज 


पेद्रु व्हाज सोआरिश द बासेलार हे उत्तरेकडील छाण्यांचे 
सेनापती होते तेव्हां त्यानी आपल्याच मुखत्यारीत मराठ्यांशी तह 
केल्याचा त्यांच्यावर आरोप होता. त्यांच्या ह्या वर्तनाची चौकशी 
केल्यावर मला कळले की, त्यानी तह न करता फक्त शस्त्रसंधी केली. 
त्यानी त्याची खबर व्हाइसरॉय आल्मोतास मोर ह्याना दिली होती. 
व त्यानीहि ही शस्त्रसंधी चालू ठेवावी अशी आज्ञा ag व्हाज 
सोआरिश द बासेलार ह्याना दिली होती. gag सेनापतीला वाटले 


१६८ ताराबाई कालीन कागदपत्रे 


की मोगल बादशहाना नाराज न करता शस्त्रसंधी अमलात आणून 
अनावश्यक खच टाळता येईल. ही शस्त्रसंधी उत्तरेप्रमाणे गोव्यातहि 


अमलात आहे. विशेषत: उत्तरेकडील प्रदेशात त्याची फार 
आवश्यकता आहे. 


अशा रीतीने मी ह्या शस्त्रसंधघीला मंजुरी देऊन मराठ्यांशी 
दळणवळण चाळू ठेवले आहे. मात्र मोगल बादशहाला त्याचा सुगावा 
लागू नये म्हणून दक्षता घेण्यात येत आहे. माझ्या बलशाली स्वामीस 
देव उदंड आयुष्य देऊन सुखी ठेवो. 


गोवा, ११ डिसेंबर १७०२ 


क्रमांक : १२९ दि. १४-१२-१७०२ 


सेनापती हिंदुराव घोरपडे ह्यानी पोर्तुगिजांकडे खास दूतामार्फत पत्रे 
पाठवून उभय पक्षामध्ये मैत्रीचे संबंध प्रस्थापित व्हावेत अशी मागणी केली होती. 
त्या पत्राना गोव्याच्या व्हाइसरॉयने पुढील उत्तर पाठविले. 


हिंदुराव ह्यांस 


आपली दोन्ही पत्रे मिळाली. पहिल्या पत्राचे उत्तर लगेच 
पाठविले नाही, कारण ते पत्र घेऊन आलेले आपले जासूद गणेश विठ्ठल 
हे लवकरच आपले दुसरे पत्र घेऊन येणार आहेत असे कळले होते. 
त्याप्रमाणे त्यानी ते पत्र आणून दिले. 


आपल्या दोन्ही पत्रावरून कळून चुकले की, माझे वडील ह्या 
राज्याचे व्हाइसरॉय होते, तेव्हां ज्याप्रमाणे आपले स्वामी छत्रपती 
ह्यांचा आणि पोर्तगिजांचा सलोखा होता, तसाच सलोखा आताहि उभय 
पक्षामध्ये प्रस्थापित व्हावा अशी आपली इच्छा आहे. मी आपणाला 
कळवूं इच्छितो की, असे संबंध प्रस्थापित होण्याच्या मार्गात आमची 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे १६९ 


कोणतीच आडकाठी नाही. तरी आपण आपल्या ससुद्रावरील 
आणि जमिनीवरील सैन्याला हुकूम द्यावा की, त्यानी आमची 
कोणत्याच प्रकारची कुरापत काढू नये व आमच्या प्रजेला उपद्रव 
देऊ नये आणि आमच्या आरमारावरहि हल्ले करू नयेत. आपल्या 
पत्रात आपण काही विजय मिळविले अशी बातमी आहे. ती बातमी. 
ऐकून आम्हाला आनंद झाला. आपणाला असेच विजय मिळावेत . 
आणि त्यांची सुरुवात आमच्या हद्दीला लागून असलेल्या ठाण्यापासून 
व्हावी अशी इच्छा करतो. त्यामुळे आपण जें काय गमावले ते 
पुनः मिळवू शकाल. आपल्या इच्छेप्रमाणे आपले दूत गणेश विठठल 
ह्यांच्याशी माझ्या दोन मुलाखती झाल्या. त्याना जी माहिती हवी 
होती ती मी तोंडीच दिली आहे. ते आमच्या मुलाखतीचा अहवाल 
आपणाला सादर करतीलच. त्याचप्रमाणे आपणाला उपयुक्त अशा 
आणखीहि काही गोष्टी मी त्याना विदीत करणार आहे, कीं ज्यामुळे 
आमच्यामधील सलोखा टिकेल आणि तो वृद्धिगत होईल अशी मला 
आशा वाटते. | 


देव आपले भले करो. 


गोवा, १४ डिसेंबर १७०२ 
कायतानु द मेल द HET 


RAIT : १३० | दि. १४-१२-१७०२ 


हिंदुराव घोरपडे त्याचा पोर्तृगिजांशी पत्रव्यवहार होता. असाच पत्रेव्यवहार Í 
कृष्णाजी अनंत ह्यानीहि पोर्तुगिजांशी ठेवला होता. पोतृंगीज व्हाइसरॉयने त्याना 
लिहिलेल्या खालील पत्रांत ' कुष्टाजी अनंत ऊर्फ कृष्णाजी अनंत ' असे संबोधिले 
आहे. त्याना वारंवार मोठे विजय प्राप्त व्हावेत अशी इच्छा त्याने दशंविली 


आहि. 


१७० ताराबाई कालीन कागदपत्र 
कुष्टाजी पंत ऊर्फ कृष्णाजी अनंत ह्यांस 


आपले पत्र पावले. आपल्या संन्याने शत्रवर एक मोठा 
विजय मिळविला असल्याचे त्यावरून कळले. आपणास असेच विजय 
मिळत रहावेत अशी इच्छा करतो. ह्या देशातील सर्व राजेरजवाड्यांशी 
आमचे मंत्रीचे संबंध असावेत ही माझी इच्छा आहे. सरदार हिंदुराव 
ह्यानाहि पाठविलेल्या पत्रात मी ही इच्छा व्यक्त केली आहे. गणेश 
विठ्ठल ह्यांच्याकडून मला नवीन बातम्या कळतीलच. मी त्यांचे 
आनंदाने स्वागत करीन. आपणाला मोठे यक्ष मिळावे अशी 
इच्छा करतो. 


गोवा, १४ डिसेंबर १७०२ 


क्रमांक : १३१ इ. स. १७०२(?) 


पत्र लेखक पिराजी यादव व पदाजी यादव देशमुख हे उदाजी पंत ह्याना 
लिहितात की वतनाचा मामला “ शिजत आहे रुपया येक थोरला ” पाहिजे. 


श्री 


राजश्री उदाजी पंत 
गोसावी यास----- 


अखंडित लक्षमी अलंकृत राजमान्ये इने॥ पिराजी यादव व 
पदाजी यादव देसमख प॥ कऱ्हाड दंडवत विनंती. उपरी येथील क्षेम 
जाणून आपले क्षेम लिहित गेले पाहिजे. या नंतर येथील प्रसंग 
यादोपंत मुख वचने सांगता कळो येईल. तर हे प्रसंगी रु। १ यक 
थोरला पाठविलायाने वतनाचा मामला सिजोन येत आहे. यैन प्रसंग 
येऊन लागला अहे. मग तुम्ही म्हणाल की आम्हास सूचना लिहिली 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे - १७१ 


नाही. याकरिता लिहिले आहे. तर छलिहिलेप्रो सत्वर पाठविणे. 
कुपा असो दीजे. हे विनंती. 

मोतेब 

पाठीमागे 

( पाठीवर पिराजी यादवाचा शिक्का व पुढील मजकूर ) 


au अपाजी शंकर नमस्कार 
विनंती उपर कितेक वर्त॑मान यादोपंत मुख वचने सांगता 


विदित होईल. 


ऋसांक : १३२ | इ. स. १७०२ 


पिराजी यादव व पदाजी यादव हे दोघे गिरजोजी यादव ह्याना लिहितात 
की, वतनाचे कामासाठी ‘ रु) १ ' पाठवावा 


श्री 


राजंश्री गिरजोजी यादव 
गोसावी यास 


1 


$)  अखडित लक्षुमी आलक्कत राजमान्य stn पिराजी यादव व 


पदाजी यादव देसमुख जोहार विनंती. उपरी येथील क्षेम जाणून 
आपले क्षेम लिहित गेले पाहिजे. या नतर येथील वतनाचे प्रसंग 
लागला आहे. तर हे समई तुम्ही र १ + + + करून 
पाठविलेयानी वतनाचे काम दुरुस्त होईल. येथील प्रसंग कितेक 
रा यादोपंतामुखे सांगता विदीत होईल. बहुत काये लिहीणे 
हे विनंती. 


१७२ ताराबाई कालीन कागदपत्रे 
FAH : १३३ दि. ६-१-१५०३ 


गोव्याच्या व्हाइसरॉयने पोर्तुगालच्या राजास दि. ६ जानेवारी १७०३ ला 
जे पत्र लिहिले त्यात त्याने कोकणातील तत्कालिन घडामोडीचा आढावा 
घेतला आहे. 


मो इकडे आलो तेव्हा मराठ्याशी आमचे युद्ध चाळू नसल्याचे 
मळा कळले. सांप्रत इकड शांतता आहे. आमच्याद्यो' आपणाला 
शांततेने वागायचे आहे हे मराठ्यांनो आमची जो दोन गलबते वाईट 
हवेमुळे राजापूरच्या बंदरांत शिरली होती ती सोडून दाखविले आहे. 
इतकेच नव्हे तर, समुद्रावर चांचेगिरी होते म्हणून मराठ्यांच्या 
युद्धनौकानी त्या गलबताना संरक्षण देऊन येथपर्यंत आणून पोहोचविले. 
अशा रीतीने मराठ्यांशी आमचे शांततेचे संबंध प्रस्थापित झाले 


आहेत. 


मराठ्यांच्या आणि आमच्या चकमकी मुख्यत्वे आमच्या उत्तरे- 
कडील प्रदेशांत होत आल्या आहेत. तेथें आतां कोणत्याहि परिस्थितीत 
युद्धाचे निमित्त घडता कामा नये. मोगलानी मराठ्यांची जी ठाणी 
घेतली होती तीं परत घेण्याचे प्रयत्न मराठयानी सुरूं केले आहेत. 
मी इथला राज्यकारभार हाती घेतल्यावर थोडयाच दिवसानी 
मराठयांनी फोंडयास वेढा घातला. BS पडले. पण गड पडला 
नाही. तो अजून मोगलांच्या हाती आहे. ते कुमकेची वाट बघत 
= परंतु पुरवठ्याच्या अभावी ते गड सोडून देण्याची शक्‍यता 
आहे. 


फोंड्याच्या नबाबाने माझ्याकडे दारूगोळ्याची व मनुष्यबळाची 
मदत मागितली होती. मी त्याला कळविले की, आमचे आरमार 
बाहेर असून काही सैनिक आजारी आहेत. उरलेले सैनिक आमच्या 
ठाण्याचे व किल्ल्यांचे रक्षण करीत आहेत. दारूगोळा मात्र थोडा 


ताराबाई कालीन कागद पत्रं १७३ 


पाठवून दिला. मदतीची मागणी बादशहाच्या थोरल्या उमरावानेहि 
बादशहाच्या वतीने केली होती. त्यालाहि मी वरचीच सबब 
सांगितली. जे जासूद पत्रे घेऊन आले होते त्याना मी खुष करून 
पाठवून दिले. 


शिवाजी राजे ह्यानीहि wie घेतल्यावर पत्र पाठवून आपल्या 
वबाडवडिलांप्रमाणे आमच्याशी शांततेचे संबंध ठेवण्याची इच्छा 
दर्शविली. ह्या बाबतींत मी राज्य सल्लागारांचे म्हणणं एकून घेऊन 
शिवाजी राजे ह्याना उत्तर पाठविले. त्याना मी कळविले की त्याना 
जर आमच्याशी खरेखरे ANA संबंध ठेवायचे असतील तर मीहि 
तशी मैत्री ठेविन. कारण, मैत्रीचे संबंध ठेवण्यासाठी दोन्ही बाजूनी 
इच्छा असावी लागते. महाराजांच्या हितसंबंधाना बाध न येता 
व नवीन तह न होता जुन्या तहानुसार शिवाजीशीं जर आमचे मैत्रीचे 
संबंध जुळत असतील तर तें आमच्या फायद्याचें आहे. कारण 
मोगलानी मराठ्यांची जी ठाणी घेतली होती तीं त्यानी परत धेण्यास 
प्रारंभ केला आहे 


गोवा, ६ जानेवारी १७०३ 


कमांक : १३४ दि. ९-३-१७०३ 


फोंडयाचे हवालदार कुष्टाजीपंत ह्यानी पोर्तगिजांकडे अन्नधान्याची मागणी 
केळी होती. त्याला व्हाईसरॉयने पुढील उत्तर धाडले 
फोंडयाचे हवालदार कुष्टाजीपंत ह्यांस-- 


कुष्टाजीपंत ह्यांचे पत्र मिळाले व त्यांचे क्षेमकुशल कळून 
आनद झाला: त्यानी माझ्याकडे अन्नधान्याची मदत मागितली होती 
तत्सबधान त्याना मला कळवायचे आहे की, आमच्या राज्यात ह्या 


१७४ ताराबाई कालीन कागदपत्र 


वस्तूंची टंचाई असल्याने त्यांची निर्यात मला थांबवावी लागली होती. 
परतु आर्ता ती टंचाई दुर झाली असल्याने कुष्टाजीपंत ह्यांच्या 
मागणीकडे लक्ष देऊन त्या वस्तू पाठवित आहे. मला कुष्टाजीपंत 
ह्यांच्या निदर्शनास आणायचे आहे की, सिंधुदुर्ग किल्ल्यातील 
संभाजीच्या' सैनिकानी आमचे एक जहाज पकडून दोन पाद्री आणि 
चार इतर लोक ह्याना सिंधुदुर्ग किल्ल्यात कैद करून ठेवले आहे. 
एके ठिकाणी आमचे आणि तुमचे संबंध चांगळे आहेत, तर दुसरे 
ठिकाणी ते शात्रुत्वाचे आहेत. हे कसे काय त्याचा उलगडा होत नाही. 
मला आपणाकडून ह्या गोप्टीचा खुलासा हवा आहे. म्हणजे मलाहि 
माझ्या वुद्धीप्रमाणे वागता येईल. 


पणजी गोवा, ९ मार्च १७०३ 
कायतानु द मेलु द कास्त्रु 


ee अयो हनक पजयत 


क्रमांक : १३५ दि. ७-५-१७०३ 


नारो खंडेराव ह्याना मौजे सिरढोण वतनी मोकासा दिला आहे म्हणून 
राणोजी घोरपडे ह्यांचे आज्ञापत्र. 
श्री 
तालीक 


आज्ञापत्र समस्त सेनाधुरंधर विश्वासनिधी राजमान्य राजश्री 
राणोजी घोरपडे सेनापती ता मोकदमानी मोजे सिरढोण तफे रुकडी 
सुगा आर्बा मया अलफ. सरदेशमुखीचे वतनाखाली मौजे मार इनाम 
आहे. त्यास हाली नारो खंडेराव यास वतनी मोकासा वतनाचे 


१. पोर्तुगीज व्हाईसरॉयने “संभाजी” हा शब्द मराठे ह्या अर्थाने वापरलेला दिसतो. 


ताराबाई कालोन कागदपत्रे १७५ 


येवजी करुन दिल्हा आहे. तरी त्याचे वंशपरंपरेस आकाराप्रमाणे 
मशारनिल्हेकडे वसूल देत जाणे. जाणिजे. छ १, मोहरम. 


मोतंब सुद. 


MATH : १३६ दि. ८-८-१७०३ 


हरि miaa देसाई ह्या नावाच्या कोंकणातील एका देसायाची खेम सावंत 
भोसले ह्यानी बरीच हानी केली होती. तो त्याचा सूड उगवूं पहात होता. 
गोव्याचा व्हाईसरॉय हरि गांवस ह्याला कळवितो कीं, हिंदुराव घोरपडे ह्यानी 
खेम सावंताविरुद्ध मोहिम काढली तर त्याना मदत करू, 


हरि गांवस ह्यांस 


देसाई हरि गांवस ह्यांच्या पत्रावरून कळून आले की, ह्या 
राज्याला मदत करण्याची त्यांची इच्छा आहे. परंतु अति पर्जेन्यवृष्टी- 
मुळे खेमसावंत ह्याना शासन करण्याच्या कामात अडथळे येत आहेत. 
ज्या वेळी हिदुरावांना भोसल्याविरुद्ध आमच्या मदतीची आवश्यकता 
भासेल तेव्हा त्यानी आम्हाला लिहिले पाहिजे. कारण, भोसल्यानी 
हिडुरावाचे किल्ल्ले, माणसे, वगैरे घेऊन त्यांची फार नुकसानी केली 
आहे. आमची भोसल्यानी परांगी (होडी) घेतली. त्याच्याकडून 
झालेल्या ह्या आगळीकेबद्दल मी त्याला योग्य वेळी शासन केल्यावांचून 
राहाणार नाही. त्याना हा इशारा मी त्यांच्या ब्राह्मण वकीलामार्फंत 
दिलाच आहे. मल! हरि गांवस ह्याना विचारायचे आहे की, ह्या 
मोहिमेला ते किती माणसांची मदत देऊ शकतील, ते आम्हाला 
कळवावे. सांप्रत पावसाळा असल्याने ही मोहीम सुरू करता येत नाही. 
परंतु हिंदुराव घोरपडे यांचेकडून मदतीबाबतचे पत्र आले, तर 
बंडखोर खेमसावंत ह्याचा नाझ व्हावा म्हणून मी हिंदुराव ह्याना मदत 


१७६ ताराबाई कालीन कागदपत्रं 


केल्यावांचून राहाणार नाही. हिंदुरावांचे दूत केशव पंडीत ह्याना 
आपणाला हे कळविता येईल. 


गोवा, ८ ऑगस्ट १७०३ 
कायतानु द मेलु द HAA 


क्रमांक : १३७ वि. १०-९-१७०३ 


खेम सावंत भोसले ह्यानी पोर्तुगिजांची कुरापत काढल्याने त्यानी खेम 
सावंताविरुद्ध मोहीम सुरू केली होती. परंतु मालोजी घाटगे नामक गृहस्थाने 
पोर्तुगिजांकडे खेम सावंताबाबत रदबदली केली असतां पोर्तुगिज व्हाइसरायच्या 
चिटणिसाने घाटगे ह्याना पुढील पत्र पाठविले. 


मालोजी राजे घाटगे ह्यांस 


नामदार व्हाइसरॉय ह्याना जी पत्रे येतात त्यांतील तपशील 
त्याना सादर करणे हे माझे काम असते. त्याप्रमाणे आपल्या पत्रातील 
तपशील त्याना विदीत केला असतां आपली मागणी मान्य करण्यास 
त्यानी नकार दर्शविला. खेम सावंत भोसले ह्यांच्यासाठी आम्ही 
जे काय केले त्याची आपणाला माहिती असून देखील आपण त्यांच्या 
विषयीं. रदबदली करतां हें पाहून नामदार व्हाइसरॉय ह्याना नवल 
वाटले. खेम सावंत भोसले ह्यांचा उद्धटपणा फार मोठा आहे. 
त्यानी इकडे येणाऱ्या जहाजांची लुटालूट केली, इतकेच नव्हे, 
तर ह्या राज्याच्या काही प्रजाजनानाहि त्यानी ठार मारले. 
अशा बंडखोराना क्षमा करण्याची नामदार व्हाइसरॉय ह्यांची 
` पद्धत नाही. 


खेम सावंत भोसले हे ह्या राज्याची क्षमा आपणामार्फत मागत 
आहेत. पण ही पद्धत बरोबर नाही. मोठमोठ्या राजेरजवाडयाना 
जेव्हां आमच्याशी बोलणी करायची अंसतात तेव्हां ते आमच्याकडे 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे १७७ 


आपले वकील पाठवितात. आपणाला जर वरील प्रश्नासंबंधी 
आमच्याशी बोलणी करायची असतीं तर मी आपणासाठी इकडे 
येण्याचा परवाना नामदार व्हाइसरॉय ह्यांच्याकडून काढला असता. 
ह्या बावतीत मी आपणाला मदत केली असती. अशी प्रत्यक्ष बोलणी 
करण्यात फायदा असतो. नाही तर वाटाघाटींची वेळ टळून गेल्यावर 
नामदार व्हाइसरॉय हे बंडखोरविरुद्ध इलाज करतात. तसें झाले कीं, 
बंडखोराला आमच्या राज्याचे संरक्षण नाही हें त्याच्या शेजाऱ्यांच्या 
निदर्शनास येते. आणि त्याच्या दुष्टीने ह्या सारखे दुर्दैव दुसरे 
कोणते नसते. 


गोवा, १० सप्टेंबर १७०३. 
आंतोनियु द Ht द आंद्राद 


ऋमांक : १३८ दि. २०-९-१७०३ 


मेलंडीचे किल्लेदार बुऱ्हाणजी मोहिते ह्यानी गोव्याच्या व्हाइसरॉयला 
लिहिले होते कीं, पोर्तुगिजांची जीं जहाजें त्यांच्या उत्तरेकडील ठाण्याहून. गोव्याला 
जातील त्याना आपला परवाना घ्यावा .लागेल. त्या पत्रास व्हाइसरॉयच्या 
चिटणिसाने पुढील उत्तर पाठविले 


मेळंडीचे किल्लेदार बच्हाणजी मोहिते ह्यांस 


नामदार व्हाइसरॉय ह्याना तुम्ही जे पत्र पाठविले होते तें 
राज्याचा चिटणीस म्हणन माझ्याकडे देण्यात आले. तें मी नामदार 
व्हाइसरॉय ह्यांच्या निदशेनास आणले असतां तें संतप्त झाले. त्यानी 
मला तुम्हाला लिहावयास सांगितले कीं, मेळूंडीच्या लोकांकडून जी 
aasan झाली त्याची आपणाला आठवण आहे. मेल्डीच्या 
किल्ल्यांतील लोकांकडून पोर्तुगीज नागरिकांना उपद्रव झाला. त्यानी 
त्यांची गळबतें लुटली व त्याना पकडून मेळूंडीला नेले. त्यांच्या ह्या 


१७८ ताराबाई कालौन कागदपत्रे 


अत्याचारांतून गरीब बिचारे पाद्री देखील सुटले नाहीत. आणि त्याने 
तुमचे समाधान न होऊन तुम्ही आतां लिहितां कीं, आमच्या उत्तरेकडील 
प्रदेशांतून जी बिन लढाऊ जहाजे इकडे येतील त्याना तुमचा परवाना 
बाळगावा लागेल. नामदार व्हाइसरॉय हे संभाजी राजे ह्यांच्याकडून 
ह्या घटनेच्या खुलाशाची वाट पाहात आहेत. संभाजी राजे ह्यांच्याशी 
आमची मैत्री असून ती पुरातन काळापासून चालत आली आहे. 
संभाजी राजे ह्याना जर ही घटना माहीत नसेल तर आम्ही असें 
समजूं की, तुम्ही त्यांच्या नकळत ही बंडखोरी केली आहे. आणि तसें 
जर झालें तर तुमच्या स्वामीकड्न तुम्हाला त्याचे प्रायश्चित मिळाल्या- 
वांचून राहाणार नाही. आम्ही तुमच्या हातून घडलेली आगळीक 
त्यांच्या निदशेनास आणीत आहोत. त्याचा खुलासा झाल्यावांचून 
तुमच्या सूचना आणि नजराणे आम्हाला स्वीकारता येणार नाहीत. 


ज्या दोन लहान होड्यांविषयी तुम्ही लिहिलें आहे, त्या होड्या 
खेम सावंत भोसले ह्यांच्या समजून शापूरच्या किल्लेदाराने पकडल्या. 
त्यांत जो माल होता तो दोनशे अश्रफीहून अधिक नव्हता. शिपायांनी 
तो माल विभागून घेतला. त्या होड्या मेलुंडीच्या होत्या हें जर 
त्याना कळलें असतें तर त्या होड्यांच्या नावाड्यांची धडगत नसती. 
कारण, त्याना मेलंडीला जे घडले त्याची आठवण आहे. ह्या सर्व 
गोष्टी लक्षांत घेऊन तुम्ही सदर सारख्या घटना घडू नयेत म्हणून 
योग्य ती उपाय योजना करावी व तुमचा नाश टाळावा. कारण 
नामदार व्हाइसरॉय ह्या गोष्टी चालू देणार नाहीत. ते तुमच्याशी 
युद्ध जाहीर केल्यावांचून राहाणार नाहीत. 


गोवा, २० सप्टेंबर १७०३ 
फ्रान्सिश्कु द आझावेद सांद. 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे १७९ 


क्रमांक : १३९ दि. २१-१०-१७०३ 


नरसिंगराव यादव ह्यानी गिरजोजी यादव ह्याना सादर केलेल्या प्रस्तुत 
निवेदनात औंध कर्यातीच्या देशमुखीचा इतिहास दिला असून तिच्या 
विभागणीचाहि तपशील सांगितला आहे. 


श्री 


राजश्री गिरजोजी यादव देसमुख 
PN आऊद गो॥ 


®) अखंडित लक्षुमी अलंकृत राजमान्य इनेहांकित नरसिंगराव 


यादव देशमूख Hil मजकूर सु॥ सन अर्बा मया अलफ. कर्याती 
मजकुरची देसमुखी वतन पुरातन आपले आहे. त्यासमधे मुधोजी 
वणगोजी निबाळकर याणी पुंडावे केले. त्या समई अपले वडील त्यास 
भेटोन कर्याती मजकुरीचा तह केला. हे वर्तमान कराडी फौजदार 
होता त्याने अदलशा पातशास वाका दाखल केला. त्यावरून यादवाची 
देसमुखी अमानत करून बारा वजिरास दोळतेचे पुरवणीस दिल्हे 
त्याकडून दूर करून रणदुला खानास दिल्हे. त्यांकडून दूर करून 
माहाराज राजेश्री शाहाजी राजे भोसले त्यास दिल्हे. त्या तागाईत 
भोसले वतन अनभवीत आले. येसीयास तुम्ही अपले भाऊ. राजेश्री 
थोरले केलासवासी स्वामीसनीध सेवा करीत होतेस तेव्हा आपले वडील 
तीर्थरूप राजश्री जेतोजी यादव देसमूख याणी तुम्हास व तुमचे भाऊ 
रा अर्जोजी यादव यास येऊन सांगितले जे कर्याती मजकुरीचे देसमूखी 
दिवाणात अमानत होऊन भोसले याकडे चालत आहे. तरी तुम्ही 
या वतनाचा येत्न करून वतन सोडवणे. म्हणिजे अपण सदरहू 
बतनाची तिसरी तकसीम तुम्हास देऊ म्हणोन कबूल केले. त्यावरून 
तुम्ही उभयता बंधुनी वतनासाठी बहुतच श्रमसाहास केले. राजश्री 
थोरले कँलासवासी स्वामीचे वेळेसी रा अर्जोजी यादव यास्‌ 


१८० ताराबाई कालीन कागदपत्रे 


पावनगडीचे इमारतीचा कार्येभाग होता तेव्हा इमारती पाहून राजश्री 
कैलासवासी स्वामीनी दोनी हजार होन २००० बकसीस दिल्हे. ते 
तुम्ही अपले पोता आणून मागती हुजूर सेरणी नेऊन दिल्हे 
आणि कर्याती मजकुरीचे वतन मागितले. त्याउपरी राजेश्री संभाजी 
राजे छत्रपती याचे समई सेवा agaa येकनिष्ठपणे केली. खासा 
HIM राहावयावदल पाचवडामधे वाडा बांधावयाचे अज्ञा केली 
आज्ञेप्रमाणे वाडा मुस्तेद? केला. तेव्हा वाडा पाहून राजेश्री बहूत 
संतोस पावोन दोनी हजार होन वकसीस दिल्हे. ते अपण घेऊन 
मागती हुजुर सेरणी देऊन कर्याती मजकुरीचे वतन मागितले. त्या उपेरी 
राजेश्री कबजी बावा याणी पाचवडामधे आड खाणावया हुकुम केला 
त्याचप्रमाणे आड मुस्तेद केला. ते समई त्याणी होन बारासे बकसीस 
दिल्हे. ते हुजूर राजेश्री छत्रपती स्वामीस सेरणी देऊन कर्याती 
मजकुरीचे वतन देसमुखी मागितले. त्या उपरी पनाळाचे मोकामी 
घोडा येक येकून किमती होन येकसेसाठी दिल्हे व राजेश्री येसजी फर्जद 
यास नस्त खुर्दा टके येक हजार देऊन राजेश्री छत्रपति स्वामीस अज 
करून वतन देसमुखी मागितलो. त्याउपरी राजेश्री राजाराम छत्रपति यांचे 
वेळेसी तुम्ही श्रम agaa केले. रायगडीहून पनाळेस गेले. ते समई तुम्ही 
सोने व वस्तभाऊ राजेश्रीचे नेऊन पनाळा प्रविष्ठ केले तेव्हा बकसीस दिल्हे 
ते हजुर सेरणी देऊ(न) अपले वतन देसमुखी मागितली. त्या उपरी 
राजेश्री स्वार होऊन करनाटकास चालिले. मार्ग gare देखोन आपले 
जडावस्तभाऊ सिवमोघ्याचे मोकामी देऊन आपण चंजीस गेले. ते समई 
तुम्ही आपले जिवाभ्य श्रम करून सदरहू जवाहीर वस्तभाऊ नेऊन 
राजेश्रीस प्रविष्ट केली. तेव्हा मेहेरबान होऊन पाच हजार चक्र 
बकसीस दिल्हे. ते हुजुर सेरणी देऊन कर्याती मजकुरीचे देसमुखी 
मागितली व अणिखीही कितेक वतनासाठी श्रम करून देसमुखी सोडऊन 
राजेश्री छत्रपति स्वामीची दुमाला पत्रे करून घेऊन आम्हाकडे पाठविली. 


१ तयार्‌, 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे १८१ 


त्यावरून वतनाचा अमल सुरळीत चालो लागला. यैसियास तुम्ही व 
आपण भाऊ आहो. पुर्वी तुम्हासी तीर्थरूप राजश्री जैताजी यादव 
देसमुख याणी मान्य केले आहे त्याप्रमाणे तकसिमेचा कथला तुटोन 
भावाभावानी सुरळीत वर्तावे याबदल अपण तुम्हाकडे अलो अणी 
सविस्तर अर्थ विदित केला. यैसियास तकसिमेचा कथला तरी तीर्थरूप 


जैताजी यादव याणी पदाजी यादव यास भाऊ करून गाव तीन वतन 
करून दिल्हे. बी ता 


मौजे कडेगांऊ मौजे साखळी मौजे कुंभारगाऊ 


१ १ १ 


येकन तीन गाव दिल्हे. बाकी उरले देहे २४ चौवीस. पेकी वजा 
यादव कडेफुरकर याकडे देह मजकूर पूर्वी पासून चालत अले अहेते 
हली व पेस्तर चालवावे लागते. येसियास आपण दोघे भाऊ. त्यास 
गाऊ चालविला तरी तुम्ही चालवावा. आम्ही तेथे काही हक लाजिमा 
व इनाम घेऊन दखलगिरी तेथे करून तरी सदरहची तिसरी तकसीम 
तुम्ही घ्यावी. आम्ही न घे तरी तुम्ही न घ्यावी. बाकी उरले देहे 
तेवीस. यैसियास सदरहमधे इसाफतीचे गाऊ २ दोनी अम्हाकडे 
चालतील. तुम्ही त्यात काही न मागावे. बाकी उरले देहे २१ येकवीस. 
पैकी देसकुलकर्णी याचा इसाफतीचा गाऊ आहे. तेथील हक न घ्यावा 
व त्यानी अपले इसाफतीचे गावी हक न घ्यावा. त्यानी घेतला तरी 
अपण मौजे मजकुरी हक घेऊन त्यामधे तिसरी तकसीम तुम्हास देऊन 
बाकी देह २० वीस उरले. यैसियास सदरहमधे तकसिमा तीन. 
राजेश्री सोमा जेताजी देसाई व रताजी देसाई व तुम्ही. यैसिया तीन 
तकसिमा येथाविभाग्ये अनभऊन सुखरूप असावे. त्यास खासा आमची 
तकसीम व सुलतानजी यादव यांची तकसीम कसबे मजकुरीचे 
'देसमुखीच्या दोनी तकसिमा व गाव दस्तामलावरून वाटणी केली 
त्याप्रमाणे दोनी तकसिमा आम्हा उभयेता भावाकडे चालतील. बाकी 


१८२ ताराबाई कालीन कागदपत्रे 


यक तकसिम तिसरा वाटा वसबे मजकुरीचे देसमुखी व दस्तामलावरून 
गाऊ तुमचे वाटणीस अले अहेत ते तुम्ही अनभऊन सुखरूप असावे. 
गाऊबी ता 


मौजे सोनसळ मौजे सोनकीर मौजे सिरसगाऊ मौजे नेरली 
१ १ १ १ 


मौजे व्याहापूर मौजे हिंगणगाव बु॥ 111 
१ í 


यकूण देहे साहा गाव व कबसाची देसमुखी तिसरी तकसिम 
तुम्हास दिल्हे आहे. देसमुखीची इसाफती जे असेल ते अमची आम्हाकडे 
चालेल. त्यामधे तुम्ही कांही न मागावे. याप्रमाणे तकसीमाचे कथले 
Gert वाटणी जाहाली आहे. तरी तुम्ही आपली सदरहु तकसीम 
पुत्रपौत्रादि वंशपरंपरेने अनभऊन सुखरूप असणे. वडीलपणाचा सिका 
अम्ही करून तुमचे तकसिमेचा सिका तुम्हास दिल्हा आहे. तरी अपले 
तकसिमचा हक लाजिमा इनाम इसाफती कारभार करून असणे. 
यामधे अपण अगर सुलतानजी यादव अगर अपले भाऊबंद आणीही 
कोण्ही असतील त्याणी तुम्हासी कथला करावया समध नाही व तुम्ही 
सदरहु वाटणीखेरीज ज्याजती कथला करावयास समध नाही. हे 
जाणोन तुम्ही आपली तिसरी तकसिम पिडी दरपिडी अनभऊन 
सुखरूप असणे. जो कथला करील त्यास अपले बेतालिसाचे 
व श्री मुळपीठ देवीचे व श्री डोंगरजाईचे आण असे. हे जाणिजे. 
सदरहूप्रमाणे लेकराचे लेकरी सुरळीत वर्तावे. तुम्ही ब आपण 
भाऊ असो. वडीलपणाचा सिका पानमान तश्रीफ कारभार 
दिवाणीचा आपणाकडे चालेल. तुमचे तकसिमांचा सिका तुम्हास 
दिल्हे अहे. त्याप्रमाणे आपला कारभार करीत जाणे. छ २० 
जमादिलाखर, स्वस्ति श्री शके १६२५ सुभान नाव सवस्त्रे अस्विन 


ताराबाई कालौन कागदपत्रे १८३ 


वदी सप्तमी तदिनी तक्षीमपत्र जाहले. सहो. वळी सुमार १८७ 
येकसे सत्यायेसी. | 


maa 
(पाठीमागे) 
सिका बीकलम aa 
कान्हो गुरुनाथ 
TH feu जोती कृष्ण 
देशपांडे क॥ मजकूर 
कमांक : १४० दि. २१-१०-१७०३ 


नरसिंगराव यादव व गिरजोजी यादव ह्यांच्या कर्यात औंधच्या देशमुखी- 
संबंधी झालेछा महजर. ' 


श्री 


स्वस्ति श्री नृप सालिवान शके १६२५ सुभाननाव संवस्तरे अस्विन 
बहुल सप्तमी गुरुवासर सुा सन अर्बा मया अलफ. छ Qo जमादिलाखर 
स्थल जागा कसबे पारसुभा जावळी. गोत हजीर मज्यालसी 


देसमुक 


बी॥ कानो गुरुनाथ 
THEA जोती कुस्ण 
देशपांडे क॥ मजकूर 
कर्यात मजकूर 
मलोजी पाटील क॥ सेलगाव कृष्णाजी पाटील मौजे कडेपूर | 


परगणे मजकूर 
(निशाणी नांगर) ( निशाणी नांगर) 


१८४ ताराबाई कालीन कागदपत्रे 


सताजी पाटील मौजे सैवखान पाटील मौजे कडेगाऊ 
नेरली 7 (निशाणी नांगर) 
(निशाणी नांगर) 
सिदोजी पाटील मौजे आवांजी वताळ मोजे सुर्ली 
_. सोनसळ विक (निशाणी नांगर) 


(निशाणी नांगर) 
बी॥ बाबाजी जिवाजी परगणे कराड सिदोजी पाटील मोजे वेहे 
कुलकर्णी मौजे सिरस- (निशाणी नांगर) 
गाव मोजे सोनसळ रामजी पाटील मौजे कासीळ 
(निशाणी नांगर) 
मौजे वाठार ता तारगाव 
राजजी पाटील व तानाजी पा॥ बहिरो मोरे 


(निशाणी नांगर) स्वरकुलकर्णी 
तुळाजी 11” नाईकवडी 
. (निशाणी कट्यार) 
कर्यात सिंदाळे 
संभाजी पाटील मौजे बोरगाव बौजाजी TH नाईकवडी 
(निशाणी नांगर) (निशाणी कट्यार) 
कर्यात निबवसोड (निबसोड? ) व मायेणी 
मलजी पाटील मौजे चिखली तुकोजी पाटील मौजे सिरवडी 
(निशाणी नांगर) (निशाणी नांगर) 
ता पाटण 
संभाजी पाटील मौजे दिवसी देवजी इडिळकर देसमुख 
(निशाणी नांगर) ता मजकूर 


(निशाणी कट्यार) 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे | १८५ 


दत्ताजी रणनवरे पा मौजे राक प्रां॥ पुणे 
ं (निशाणी नांगर) 


सुभानजी वलद भिकाजी मंडलीक देशमुख 
तपे बारसी oo 


(निशाणी नांगर) 
an परेळी सुभा प्रांत सातारा 


जनार्दन कासी देसकुलकर्णी नागोजी तांबोळी ता मार 
व गाव कुलकर्णी ता मार (निशाणी पाटी? ) 


सा कोरेगाऊ TW वाई 


नाईकजी बाजी प॥ का WATTS सकर सेटी सेटी खस- 
व नाईकजी बाबाजी विठोजी पाटील च सदा सेटी सेटी खवसी 
पाटील मोकदकम क।। मोकदम व सेटो माहाजन 
कोरेगाऊस।। मजकूर (निशाणी नांगर) (निशाणी तागडी) ` 
(निशाणी नांगर) 


fasaa कुलकर्णी शामजी नरसिंह मल्हारी चौगला 
क॥ मार कुलकर्णी मारफती 

नाईकजी कडतोजी व. नरहरी तुकदेऊ 

अणाजी शिबाजी पा माहादजी aoa 

मो॥ मौजे धामणे मसजी नाईकवडी 

(निशाणी नांगर) 

सजाजी TH मो मौजे संभाजी प॥ मौजे लाहासुण ` 
येकंब 7 (निशाणी नांगर) 

(निशाणी नांगर) | 


१८६ ताराबाई कालौन कागदपत्रे 


माहातोजी पाटील मो॥ मौजे तुळाजी प॥ मौजे कटडूर 
तडवळ तुकाजी प॥ मौजे (निशाणी नांगर) 


मार 
(निशाणी नांगर) 


fan कर्यात अउद 


जोती प॥ मौजे बान्हापूर 
(निशाणी नांगर) 
हणगोजी चौ॥ मौ॥ 
मार | 


. याच विदमान राजश्री नरसिंगराव यादव देसमुख का आऊद 
यानी राजश्री गिरजोजी यादव देसमुख wu मजकूर यासी करून 
दिल्हा महजर यैसाजे. कर्याती मजकुरीची देसमुखी पुरातन आपली 
आहे. त्यासमधे मुधोजी वणगोजी निंबाळकर यानी पुंडावे केले. 
त्यासमई अपले वडील त्यास भेटोन कर्याती मजकुरीचा तह केला. 
है वर्तमान Set फौजदार होता त्याने अदलशा पातशा यास 
वाका दाखल केला. त्यावरून थादवाची देसमुखी अमानत करून 
बारा वजिरास दोलतेचे पुरवणीस दिल्हे. ( इ. इ. पत्र क्र. १३९ 
प्रमाणे पुढील मजकूर आहे म्हणून तो येथे दिला नाही). 


- 


क्रमांक : १४१ दि, ३-११--१७०३ 


एलिएनेशन्‌ ऑफिसमधील शाहू दप्तरातील हा उतारा आहे. दि. ३-११- 
१७०३ रोजी निघालेल्या राजपत्रांचा यांत उल्लेख आहे. | 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे १८७ 


राजमंडल 


सू अर्बा मया व अलफ 


फेरिस्त कागद दी॥ रा॥ नागोजी गोविद सभासद नामजाद 
जकाती माहालानीहाये प्रांत कल्याण भीवडी व सुभा जुनर सू॥ आर्बा 


मया व अलफ. छ ४ रजब. 


लस्करचे सरदारास रह- 
दारीची पत्रे वाणी अमदरत्फी 
करती त्यास वाटेस उपसगे न 
करावा म्हणोन पत्रे ११ जकातीचे 
साहीतेविसी पत्रे | 

राजश्री प्रधान पंतास पत्रे 


१ साहेतेविसी 
१ येसु तेली उबरे 
यावीसी 


२ 

१ रा॥ केदारजी धोत्रे बारा 
हजारी यास 

_३ हवालदार कीलेहाये 

१ किले श्रीवर्धेन. 

१ किले मनरंजन. 

१ किले सुधागड. 


३ 


वाणीयार परमुळुखी 
पाठवावयास अभयपत्रे 
डोले सुमार १३ . 


येसु तेली उबरे यांस साल 
गुदस्ता रा॥ प्रधान पंती राज- 
माचीस धरून नेऊन. धामधूम 
केळी. त्याचा यकर. बेल व यक 
घोडे घेतले. त्याचे त्यांस परतवून 
देवीले आहे. आणि त्यास पुढे 
आमदरत्फी अभयपत्र १. £ 

रा॥ हिंदुराव घोरपडे qi- 
कडील सरदेशमुखीचा यैवज जमा 
तिकडील हुजूर ठेवीला तो. उसूल 
नागोजी गोविद याकडे लाविला 
आहे याविसी पत्र. 


fee रोखे कमावीसदारानी : 
१ जकाती मीठबंदर पेड़ी 


१ जकाती तळघाट.. 
- तेल बेला 


१८८ ताराबाई कालीन कागदपत्रे 


गोरोजी लोहर (ट? ) व 
मंबाजी. सावंत व. सखोजी शिंदे 
व सोन सावंत व गुणाजी सीदे 
सरदार हशम जमाव राजमाची 
यास पत्र. 

रा॥ बयाजी रघुनाथ सुभेदार 
प्रांत कल्याण भीवडी 

३ मोकादम सेटीये व माहा- 
जन सुभा जुनर याणी जकातीचे 
पथकीयांस गावात जागा देऊन 
जकाती सुरळीत चालती करावो 
यास पत्रे 

१ कसबे खेड. 

२ तळेगांव गाधाडी. 

३ कसबा पाबळ. 

३ 

म्हसाजी फडतरे दी॥ 

सेनापती 

येसजी कुडवे जंजीरे खांदेरी 

यास पत्र 


१३ 


सुभेदार माहालनिहाये यास 
पत्र जान सेठी ...... इंदापूरकर 
यास wear विसी मार्गी ate 
लावावयास गरज नाही म्हणोन 
पत्र १. 

रा ॥ तिमाजी जगदाले व 
खंडो वैजनाथ ठाणे पणवेली पर- 
राज्यात पत्र १. 


वसील पत्र ईरसाल रसद जमा 
येवज हुजूर छ २ जमादिलावल 


रु। व जमा व रुपये २९८॥। 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे १८९ 
कमांक : १४२ दि. ११-११-१७०३ 


कर्यात हुकेरीचा मोकासा पिराजी घोरपडे ह्यांच्याकडे असून सदहुं 
कर्यातीतील सात खेड्यांच्या मोकाशाचा कारभार नारो महादेव ह्यांच्याकडे दिला 
असल्याचे छत्रपती शिवाजी दुसरे ह्यांचे आज्ञापत्र. 


श्री 


असल T नकल 


स्वस्ति श्री राज्याभिषक शके ३० सुभानु संवत्सर कातिक 
शुध्ध चेतुदेसी गुरुवासर क्षत्रिये कुलावतंस श्री राजा शिव छत्रपती 
याणी 


देशमुख देसपाडे कर्याती प्रात हुकेरी यासी 
सिका सिका आज्ञा केली येसिजे. कर्यात मजकूर पैकी 
पेशवे प्रतिनिधी खेडी साल गुदस्ता राजश्री पिरजी घोरपडे 
याकडे मोकासा आहे. बी तपसील 


पटणकुडी वालकी सिरगोपी निपाणी 


१ १ १ तमाणा देसाई 
गडइगलज आकोबा १ 
आणापा डोगरे आणापा डोगरे कुटाली आना 
१ १ पा डोगरे 
१ f 


येकण सात खेडी मोकासा आहेत तेणेप्रमाणे साल मजकूरी करार 
केली असती. येसियास मशारनिलेचा कारभार राजश्री नारो महादेव 
यास सागितला आहे. तरी तुम्ही नारो महादेव याचे आज्ञेप्रमाणे 
वर्तोन सदहु गावीचे खंडणीप्रमाणे येवज याकडे बिळाकुसुर पावीत 


१९० ताराबाई कालीन कागदपत्रे 


जाणे. खलेल एक जरा न करणे. निदेस समक्ष. मोतंब सिकायाचे. 
रुजु सुरुनिसी 


क्रमांक : १४३ वि. २८-११-१७०३ 


छत्रपती शिवाजी दुसरे ह्यांच्याकडून गिरजोजी यादव ह्याना मिळालेली 
एक महत्वाची सनद. 
श्री 
प्रतिपच्चंद्र 

लेखेव विष्णवि 

स्ववंदिता रामसू 

: शिवस्यैषा मुद्रा 

भद्राय राजते 


स्वस्ति श्री राज्याभिषेक शक ३० सुभानु संवत्सरे मार्गसीर्ष 
शुध प्रतिपदा रविवासर क्षत्रिय कुलावतंस श्री राजा शिव छत्रपति 
याणी राजश्री गिरजोजी बिन 


श्रीशि श्री आईआ 
व नरपति दिपुरुष श्रीराजा मुधोजी यादव देशमुख पा कराड 


हर्षनिदान मो शिवछत्रपती स्वामि यास दिल्हे वृतिपत्र cast. तुम्ही 
रेश्वर सुत नील कृपानीधि तस्य प किले प्रतापगडीचे मुकामी स्वामी 


कठ प्रधान रशुराम तिबक समीप विनंती केली की पा मजकुरची 
देशमुखी व मौजे गोवारे ता हवेली 

कऱ्हाड येथील मुकादमीचे वतन पुरातन यादवांचे. त्यास पूर्वी अदलशाहा 
विजापुरी पातशाही करीत असता (मुधोजी) वणगोजी निबाळकर 
याणी पुंडावे करून मूलक मारू लागला. त्याकरिता यादव देशमुख 
(मुधोजी) वणगोजी निंबाळकर यास भेंटोन परगणियास कौल घेतला. 
हे वर्तमान कन्हाडी पातशाकडीळ मुकासदार होता त्याणे gar लिहिले 
की यादव (मुधोजी) वणगोजी निबाळकरास भेटोन परगणियाची 


ताराबाई कालोन कागदपत्रे १९१ 


खंडणी देताती. आपणाकडे सुरळीत Ada नाही. त्यावरून पातशा 
इतराज होऊन पा मजकूरच देशमुखीचे वतन मोजे Mar येथील 
मुकादमीचे वतन अमानत करून वजिरास दोलतेचे पुरवणीस दिल्हे. 
सवेच दुसऱया वजिराचे दौलतेचे पुरवणीस दिल्हे. या प्रकारे ज्या 
वजिरास कर्‍हाड मुकासा देत आले त्याचे दौलतेचे पुरवणीस दोन्ही 
वतने देत आले. ऐसे साता आठा वजिराचे दौलतेस मुकासा देत 


आले. त्याउपरी रणदुलाखानाचे दौलतीचे पुरवणीस वतन : 


दिल्हे. त्याकडे कितेक दिवस चालत असता पातशाहानी 
रणदुलाखानाकडून दूर करून माहाराज राजश्री शाहाजी राजे यास 
देशमुखीचे व गोवारीचे मुकादमीचे वतन दिल्हे. त्या दिवसा पासुन 
त्याकडे चालत होते. त्याउपरी थोरले कंलासवासी स्वामीने कऱ्हाड 
प्रांत कबज केलीयावरी पा मजक्रचे देशमुखीचे व गोवारीचे 
मुकादमीचे वतन आपणच अनभविले. पा अउद देह २७ सताविस 
येथील देशमुखीचे वतन पूर्वापार यादवांस चालत होते. त्यास थोरले 
कैलासवासी स्वामीचे वेळेस राजश्री जनार्दन नारायण सरकारकून 
आउदास श्री येमाईच्या दर्षनास अले तेव्हां यादवापासून कांहीं अंतर 
पडिलेसे समजोन अउंदची देशमुखी अमानत केली. त्या दिवसापासून 
पा कऱ्हाड व ade येथील देशमुखीचे वतन व गोवारे याचे 
मुकादमीचे वतन दिवाणात चालिले. त्याउपरी या प्रांते ताम्राचे 
उलंबण विशेष जाहाले या निमित्य केलासवासी स्वामी निघोन 
कर्नाटकप्रांते चंजीस गेले. तेथे आपण जाऊन निष्ठेने सेवा केली. 
वंतनानिमित्य शेरणीही दिवाणात facet. याकरिता केलासवासी 
स्वामीने पा अऊंद देह २७ सताविस येथील देशमुखी वतन अजरा- 
मन्हामत करून दिल्हे. त्या उपरी आपण दिवाणात शेरणी होनं 
प्रलयेघटी २००० दोनी हजार देऊन वतनाविषी विनंती केली. तेव्हा 
मेहेरबान होऊन ता उबरज देह ३० तीस व तर्फ तारगाव देहे २४ 


चोविस येकून चोपना गावीची. देशमुखी अजरामऱ्हामत करून देऊन 


१९२ ताराबाई कालीन कागदपत्रे 


पत्रे दिल्ही. वरकड पा कऱ्हाड देह ८७ सत्यांइसी येथील देशमुखी 
दिवाणातच चालत होती. त्याउपरी माहादजी जगदळा मसूरचा 
पाटील याणे चंजीचे मुकामी केलासवासी स्वामीसनीध जाऊन गेरवाका 
विदित करून ता मसूर येथील देशमुखी मागोन घेऊन 
पत्र करून घेतले. याप्रकारे कितेकानी या वतनाविषी गैरवाका 
विदित करून पत्रें घेतली आहेत. त्यानंतर स्वामीचा जन्म शुभकाली 
चंजीमधे जाला. हे संतोष वर्तमान आपण कंलासवासी स्वामीस श्रुत 
केलें तेव्हा कृपाळू होऊन बकसीस नेमिले. ते आपण दिवाणात 
शेरणीस देऊन वतनाविषी विनंती केली. तेव्हां मेहेरबान होऊन 
प॥ मजकुरचे वतन अजरामन्हामत करून द्यावेसे अभये दिल्हे. 
जुलपुकारखान बाहादुर याने चंजीस परीघ घालून चंजी हस्तगत केली. 
कैलासवासी स्वामी अगोधर स्वार होऊन वेळुरास आले. स्वामी 
कोटात असता परमसाहास करून ताम्राचे सेनेतुन स्वामीस व मातुश्री 
आई साहेबास काहाडून वेळुरास आणून पाविले. तेथून केलासवासी 
स्वामीचे व स्वामीचे आगमन या प्रांते विशाळगडास जाहाले. त्याउपरी 
कितेका दिवसी कैलासवासी स्वामी जालन्हापूरचे स्वारीस जाऊन 
परतोन किले सिहगडास आले. तेथे त्यास कैलासवास जाला. हे राज्य 
श्रीचे वरदी सताविस पिढियाचे. या राज्याचे संरक्षण जाले पाहिजे 
म्हणोन स्वामी सुमुते सिव्हासनारूढ जाले. ते प्रसंगी आपणावरी 
कृपाळू होऊन आपणापासून पूर्वी सेवा घडोन आली त्याचे 
स्मरण करून प॥ कच्हाडचे देशमुखीचे वतन व मोजे गोवारचे 
मुकादमीचे वतन अजरामन्हामत करून दिल्हे. परंतु ते वतन 
अपणास सुरलित चालत नाही. ऐशास आपण स्वामीचे कदीम सेवक. 
यकनिष्ठ आहों. आपले वडील भाऊ अर्जोजी यादव याणी व आपण 
स्वामी सेवा बहुतच निष्ठेने केली आहे. सांप्रत आपणही निष्ठेने 
सेवा करीत आहो. वतनाविषी थोरले कैलासवासी स्वामीचे वेलेस व 
राजश्री संभाजी राजे काका यांचे वेलेस व राजश्री कैलासवासी स्वामीचे 
वेळेस प्रसंग करीत आलो आहो. कैलासवासी स्वामोने सारे वतन 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे १९३ 


आपणास मेहरबान होऊन दिल्हे. स्वामीनेहि दिल्हे आहे. ते. सुरलित 
चाले ऐसी आज्ञा केळी पाहिजे म्हणोन विदित केले. त्यावरून 
देशमुखीच्या वतनाचे व मुकादमीचे वर्तमान पूर्वोतर मनास आणिता 
पूर्वी अदलशाहाचे कारकिर्दीस व मुग्दोजी (मुधोजी) निबाळकर याणी 
पुंडावे करून देशास आजार दिल्हा म्हणोन यादव देशमुख याणी कौल 
घेऊन उपद्रव वारिला. याबदल पातशाहानी इतराजी मानून 
देशमुखीचे वतन व गोवारियाचे मुकादमीचे वतन अमानत करून सात 
आठ वजिरास व रणदुळाखानास दौलतेचे पुरवणीस मुकासा दिल्हा. 
त्याकडून दूर करून माहाराज राजश्री शाहाजी राजे यास दोन्ही वतने 
दिल्ही. त्या दिवसापासून देशमुखीचे वतन व मुकादमीचे वतन दिवाणात 
चालिले. थोरले कॅलासवासी स्वामीचे वेलेस पनालियाचे मुकामी 
अर्जोजी यादत्र व पदाजी यादव याणी जाऊन वतनाविषी रदबदल केली 
ते प्रसंगी थोरले कैलासवासी स्वामीने सिवसेटी सेटया का कर्‍हाड यास 
मधे उभें करून बोलले की पा मजकुरची देशमुखी व गोवारेची 
पाटेलगी यादवांची होती. परंतु पादशाहानी आमानत करून वजिरास 
मुकासा देत आले. त्याउपरी माहाराज राजश्री शाहाजी राजे यास दिल्हे. 
त्या दिवसापासून देशमुखीचे व पाटेलगीचे वतन आपण अनभवीत 
आहो. यादवाचा बहुत दिवस भोगवटा तुटला. याउपरी यादवास या 
बतनाविषी रदबदल करावयास संमध नाही म्हणोन आज्ञा केली. 
त्याउपरी पावनगडची इमारत पाहात असतां हिरोजी फर्जद 

[णे थोरले केलासवासी स्वामीजवळ विनंती केलो की अर्जोजी यादव 
याणो स्वामोचो सेवा बहुत निष्ठेने केलो. सांप्रत. इमारतीच्या 


कामावरी सोमे परता श्रम करोत आहे. त्याकरिता स्वामीने कृपाळू 
होऊन प॥ मजकुरचे देशमुखीचे व मुकादमीचे वतन यास मच्हामत 
केले पाहिजे. त्यावरून थोरले केलासवासो स्वामीनी अर्जोजी यादव 
यास . बोलाऊन आणून मेहेरबानोने बोलले को grat निष्ठेने सेवा. 
करीत अहा. या करिता हे वतन तुम्हास देऊन ऐसे अभये दिल्हे 


१९४ ताराबाई कालौन कागदपत्रे 


ऐशास गिरजोजी यादव याचे भाऊ अर्जोजी यादव या राज्यातील 
कदीम सेवक सेवा यकनिष्ठेने करीत आले आहेती. थोरले कंलासवासी 
स्वामीची सेवा उभयता बंधूनी बहुतच निष्ठापूर्वक केली, प्रतापगडची 
इमारत त्वरेने मुस्तेद करावी म्हणोन थोरले कंलासवासी स्वामीने 
प्रतापगडी अर्जोजी यादव यांस इमारतीचा सुभा सांगितला ते समई 
कस्त करून स्वामीचे आज्ञेप्रमाणे सारी इमारत सिध करून किला 
मुस्तेद केला. त्याउपरी किले पावनगड नवा वसविला. तेथील 
इमारत मुस्तेद करावयाविषी आज्ञा केली. त्याप्रमाणे त्याणी तोहि 
किला मुस्तेद केला. थोरले कंलासवासी स्वामी इमारत पाहोन 
भेहरबान होऊन बकसीस होन प॥ ५००० पाच हजार नेमिले. ते 
मशारनिलेनी दिवाणात शेरणीस देऊन वतन मागितले. ते समई 
त्याहि हे वतन तुम्हास दिल्हे ऐसे अभय देऊन स्वार होऊन रायगडास 
गेले. अर्जोजी यास पावनगडी ठेविले. वतनाचे कागदपत्र करून द्यावे 
तो इतकियात थोरले कैलासवासी स्वामीने रायगडी केलासंवास केला 
कागदपत्र व्हावे तो प्रसंग तैसाच राहिला. त्याउपरी राजश्री संभाजी राजे 
काका सिव्हासनारूढ जाले. त्यांचीही सेवा यकनिष्ठेने तुम्ही उभयता 
बंधूनी बहुतच केली. पनाळियाचे मुकामी तुम्ही दिवाणात शेरणीस होन 
पा १०० येकसे व खुर्दा टके १००० यक हजार व खासा स्वारीस 
घोडा आरबी उतम १ यक ऐसे देऊत वतनाविषी विनंती केली. तेव्हा 
'रायेगडास गेल्यावरी वतनाची पत्रे देऊन म्हणोन अभय देऊन स्वार 
'होऊंन रायगडास आले. तेव्हा रायगंडचे माचीस खासा राहावंयांस 
'पाचवडामधे राजमंदीर मृस्तेंद करावयाविषी अर्जोजी यादव यास 
आज्ञा केली. ते त्यानी आज्ञेप्रमाणे श्रम करून राजमंदीर मुस्तेद केले. 
"तेव्हा राजश्री संभाजी राजे काका याणी मेहरबान होऊन बकसीस 
होन पा ५००० पाच हजार देविले, ते मारनिलेनी दिवाणात 
शेरणीस देऊन या वतनाविषी विनंती केली. तेव्हां राजश्री संभाजी 
“राजे काका यांणी हे वतन मंशारनिलेस “aA असा निर्वाह केला. 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे o १९५ 


ते प्रसंगी कारबाराचा येख्तीयार कवि कलश यावरी होता. ते सनीद 
नव्हते म्हणोन कागदपत्र होऊन आले नाही. मातुश्री दुर्गाबाईसाहेब 
ताम्राचे निर्बंधी दौलताबादेस होती. त्यांचे वर्तमान न कळे तेव्हा 
परामर्षो करावयास संभाजी राजे काका याणी तुम्हास पाठविले. 
तेथे तुम्ही जाऊन जिवाभ्य श्रम करून संकट प्रसंगात त्याची भेटी घेऊन 
येऊन वर्तमान NA केले. त्याउपरी संभाजी राजे काका कोकणचे 
मसलतेस गेले होते. कवि कलशासमागमे असता संगमेश्‍वरच्या 
मुकामी तुम्ही वतनाविषी विनंती केली तेव्हा नख्त सेरणी 
होन २००० दोनी हजार दिल्हे. ते प्रसंगी रा संभाजी राजे 
काका मेहेरबान होऊन पा मजक्रचे देशमुखीचे व गोवारेचे 
पाटेळगीचे वतन आजरामऱ्हामत करून पत्रे देविली. राजमुद्रा होऊन 
पत्रे कारकुनाकडे सिके निशाणास गेली. सरकारकुनाची निशाणे सिक्के 
होऊन पत्र सिध करून द्यावी तो तेच दिवशी सेख निजाम गनीम 
याणे छापा घातला. रा संभाजी राजे काका व कवि कलश 
तास्रास हस्तगत जाले. ते समई ती वतनाची पत्रे गेली. तोही 
प्रसंग तैसाच राहिला. त्याउपरी तीर्थस्वरूप कैलासवासी राजश्री . 
स्वामी रायगडी सिव्हासनारूढ जाले. तेव्हा तुम्ही समीप जाऊन 
त्याची सेवा निष्ठापूर्वक करून लागलेस इतकियात तास्नाची फौज 
रायगडास आलो म्हणोन कंलासवासी स्वामी स्वार होऊन प्रतापगडास 
आले. तेथून तुम्हास सोने व जवाहीर आणावयास रायगडास पाठविले. 
ब्रतापगडी मुकाम असता हा देश ताम्राक्रांत जाला. म्हणोन 
केलासवासी स्वामी स्वार होऊन किले पनाळियास गेले. रायृगडाकडील 
मार्गावरोध जाला. एँशा प्रसंगात तुम्ही रायगडाहून सोने व जवाहीर 
परम संकटातून आणोन पनाळियास .पाविले. तेव्हा कैलासवासी 
स्वामीने हे वतन तुम्हास दिल्हे म्हणोन अभय दिल्हे. इतकियात' तेथे 
ताम्राच्या फौजाची रेज? जाहाली. तेथून कैलासवासी स्वामी स्वार होऊन 


१. रांग, 


१९६ ताराबाई कालीन कागदपत्रे 


कर्नाटकात चालिले. मार्गी जात असता सिवमोघाचे मुकामी तास्नानी 
गाठ घातली. फौज ताम्रास हस्तगत जाली होती. लक्षाचे जवाहीर 
तुमचे स्वाधीन करून कैलासवासी स्वामी जरोर निघोन कर्नाटक प्रांते 
चंजीस गेले तेव्हा तुम्ही मागे राहोन संकट प्रसंगात जिवाची आशा 
सोडून दो ती लक्षाचे जवाहीर बहुत aa करून मार्गीचे संकट 


सोसून नेऊन चंजीस पाविले. तेव्हा जवाहिराच्या वस्ता उंच 
उंच वडिलाजित अक्षतमरिष्ठ' होऊन आले. तया करितां कैलासवासी 


स्वामी संतोषी होऊन पारतोषिक नेमिले. ते तुम्ही दिवाणात शेरणीस 
देऊन हे वतन मागितले. ते समई कर्यात अऊंद देहे २७ सतावीस 
यथील देशमुखीचे वतन अजरामन्हामत करून देऊन राजपत्रे दिल्ही 
आणि तुम्हास दरूनी माहालाकडील सरहवाला सांगितला. तेथें निष्ठेने 
सेवां करीत असता सौ. सोइरावाईचा जन्म जाहाला. ते वर्तमान तुम्ही 
केलासवासी स्वामीस श्रुत केले. त्यावरून संतोषी जाले. तेव्हाही हे 
वतन तुम्हास दिल्हे म्हणोन आज्ञा केली. ते प्रसंगी तुम्ही होन प्रलये- 
धटी २००० दोन सहस्त्र दिवाणात शेरणी दिल्हे. तेव्हा तर्फ उबरज देहे 
३० तीस व तफे तारगाव देहे २४ चोविस येकूण चौपन गावाची देशमुखी 
तुम्हास अजरामऱ्हामत करून देऊन राजपत्रे दिल्ही. त्याउपरी तेथे 
माहादजी जगदळा मसूरचा पाटील जाऊन गैरवाका विदित करून 
तर्फ मसुर यथील देशमुखीचे पत्र करून घेतले. तरी मसूर काही सतंतर 
माहाल नव्हे. कऱ्हाड परगणियाखालील मसूर तर्फ आहे. या करिता 
माहादजी जगदाळा याणे मसूर तर्फेचे देशमुखीचे पत्र करून घेतले ते 
बास्कलचर घेतले. त्यास देशमुखीसी समंध नाही व पत्र करून घेतले 
ते प्रमाण नाही. तदनंतर शुभकाली स्वामीचा जन्म जाहला. हे संतोष 
वार्ता तुम्ही कैलासवासी स्वामीस श्रुत केली. पुत्रोत्सव जाला म्हणोन 
कैलासवासी स्वामीने संतोषें करून पारतोषिक तुम्हास द्यावयास नेमिले. 


१. कांहीं इजा न होता. | 
२. बाष्कळ, खोदे, 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे १९७ 


तेही तुम्ही दिवाणात सेरणीस देऊन या वतनाविषी विनंती केली. 
तेव्हा राजश्री स्वामीने कृपाळू होऊन ता मजकुरचे देश 
मुखीचे व पाटेलगीचे वतन द्यावयाचा निर्वाह केला. पत्रे 
करून द्यावी तो ताम्राची फौज जुलपुकार खान गनीम 
चंजीस परीघ घालावयास आला तेव्हा केलासवासी स्वामीने 
राजकारण प्रसंग जाणोन ताम्रासी सख्य केले. ते प्रसंगी राजा 
कर्ण भोसले यास ताम्राकडे पाठवावयाचा निश्चय जाला. समागमे 
मतबर मनुश्ये असावी काय निमित्य की ताम्रासी सख्य रक्षून संकट 
प्रसंगी राजा कर्णास काहाडून आपणासनीध आणावे. या निमित्य 
राजश्री शंकराजी मल्हार सुमंत व तुम्ही शाहाणे युक्तवान म्हणोन 
राजा समागमे देऊन जुलपुकारखानाचे सेनेत पाठविले. तेथे जाऊन 
तुम्ही राजश्रीचे आज्ञेप्रमाणे सेवा करून राजकारण प्रसंग रक्षून राजा 
कर्णासमागती अक्षतमरिष्ट_राजश्रीसनीध आणिले. ते समई राजश्री 
स्वामी संतोषी होऊन शंकराजी मल्हार यास पारतोषिक चक्रे 
१००००० यक लक्ष चक्रे व तुम्हास चक्रे ५०००० पनास हजार 

दिल्हे. पंनास सहस्र चक्रे म्हणजे यक लक्ष रुपया जाहाला. तो तुम्ही 
शेरणीनिमित्य दिवाणात देऊन या वतनाविषी विनंती केली. तेव्हा 
सारे देशमुखीचे वतन व गोवारांचे पाटेलगीचे वतन द्यावयाची आज्ञा 
करून पत्रे देविली. पत्र सिध करून द्यावी तो इतकियात ताम्राने 
चंजीस लगट केला. संकट प्रसंग जाणोन मातुश्री आईसाहेबास व 
मातुश्री राजसबाई साहेबास व सौ॥ सोइराबाईस व स्वामीस चंजीमधे 
ठेविले ते समई चिरंजीव राजश्री संभाजीराजे यांचा संभव मातुश्री 
राजसबाई साहेबाचे उदरी जाला होता. म्हणोन जवळ तुम्हास ठेऊन 
कैलासवासी स्वामी निघोन वेळुरास गेले. ताम्राने लगट करून चंजी 
हस्तगत केली. चंजीमधे मनुस्यमात्र होते तितके arate हस्तगत 
जाहाले. ऐशा दुर्घट प्रसंगात तुम्ही परमसाहास करून 
स्वामीस व्‌ सौ॥ सौइराबाईस व्‌ उभयता मातुश्री आईसाहेबास 


१९८ ताराबाई कालीन कागदपत्रे 


बहुत युक्तीने काहाडून आणून ,वेळुरास पाविले. तेव्हा कॅलासवासी 
स्वामी कृपाळू होऊन जिवावितरिक्त जे तुम्ही मागाल ते देतो म्हणोन 
आज्ञा करून सारे वतन तुम्हास देविले. पत्रे करून द्यावी तो सवेच 
राजश्री स्वामी स्वार होऊन देशास चालिले. मार्गी स्वामीची व 
मातुश्री साहेबाची सेवा तुम्ही बहुतच केली. देशास आलियावरी 
चिरंजीव संभाजीराजे यांचा उदरी संभव होता म्हणोन मातुश्री 
राजसबाई साहेबास विशाळगडी ठेऊन कॅलासवासीने स्वामी समागमे 
घेऊन प्रतापगडास श्री च्या दर्षनास आले. परतोन हेळवाकच्या 
मुकामास गेले तो चिरंजीव राजश्री संभाजी राजे यांचा विशाळगडी 
जन्म जाहाला. हे वर्तमान हेळवाकच्या मुकामास आले ते तुम्ही 
राजश्री स्वामीस wa केले. त्या संतोष समई वतनाविषी विनंती 
केली तेव्हा सारे वतन द्यावयाची आज्ञा केली. परंतु लष्करचा 
मनसबा किले सातारियास जाऊन करणे आहे म्हणोन तेच समई 
मातुश्री आईसाहेबास व स्वामीस पुढे केले. सजनगडास रवाना करून 
राजश्री स्वामी चिरंजीव राजश्री संभाजी राजे यांचे नामकरण करावया 
निमित्य स्वार होऊन विशाळगडास गेले. नामकरणं मुहुतंसमई मातुश्री 
राजसबाई साहेबी विनंती केळी की गिरजोजी यादव याणी संकट 
प्रसंगातून चंजीहून आपणास काहाडून आणिले याकरिता कराडचे 
देशमुखीचे व गोवाराचे पाटेलगीचे वतन यास दिल्हे पाहिजे. तेव्हा 
राजश्रीने सारे वतन द्यावयाचा निश्चय करून पत्रास परवानगी 
दिल्ही. ते समई तुम्ही विशाळगडी नव्हतेस. स्वामी जवळ 
सजनगडी होते. म्हणोन राजपत्रे जाली नाहीत. सवेच 
कैलासवासी स्वामी फौजेनसी पून्हा कर्नाटकात स्वारीस गेले. परतोन 
विशाळगडास आले. तेथे मातुश्री साहेब व स्वामी सजनगडीहून आले. 
त्याउपरी चिरंजीव at अंबिकाबाई यांचा जन्म जाहाला. त्या संतोष 
समई तुम्हास वतनाची पत्रे द्यावयाची आज्ञा केली. पत्रे व्हावी तो 
कैलासवासी स्वामी कोकणातून किले सातारियास गेले. तेथून मातुश्री 


हाराबाई कालीन कागदपत्रे ३३३ 


आईसाहेबास a स्वामीस विशाळगडास रवाना करून आपण 

जाळन्हापुराकडे स्वारीस गेले. परतोन सिंहगडास आले तेव्हा त्याणी 

तेथे केलासवास केला. याकरिता तुम्हास वतनपत्रे होऊन यावी ते न 

जाली. त्याच वेळेस साऱया वतनाची पत्रे जाली नाहीत. क॥ आऊद 
व त॥ उबरज व तारगाव येथील देशमखीची राजपत्रे कैलासवासी 
स्वामीची जाहाली आहे ती सारे वतनाविषी वाचादत जाले होते 

त्याउपरी विशाळगडी स्वामी सिंहा (सना रूढ जाहालियाउपरी स्वामी 

निमित्य व स्वामीच्या राज्यानिमित्य बहुतच श्रमसाहास करीत आहा 

पुर्वीपासून श्रम साहास व निष्ठेने सेवा करावयास अंतर केले नाही. 

याकरिता तुमचे वंषपरंपरेने चालवणे स्वामीस अवश्य म्हणोन स्वामी 
कृपाळू होऊन पा FSSA देशमुखीचे वतन व मौजे गोवारे पा मार 

येथील मुकादमीचे वतन तुम्हास अजराम्हामत करून दिल्हे. ते समई 
` तुम्ही रा विठोबा नाईक सत्यवादी साहुकार याचे कर्ज घेऊन दिवाणांत 
शेरणी रुपये ५००० पाच हजार रोख दिल्हे. इतकियात खटावीच्या 
कुलकर्णी खंडो लिंगो याणे तोतया करून राजश्री संभाजी राजे याचा 
पुत्र आपण शिवाजी राजे आपले नाव म्हणोन राज्यात डोहणा 
आरंभिला. ते प्रसंगी परस्पर सर कारकुनात हर्षामर्ष निर्माण जाहाला. 
तेव्हा धामधुमेत पत्र जाहले ते जयसिंग जाधवराऊ सेनापति याणी 
आड घालन पिराजी यादव व पदाजी यादव व गिरजोजी यादव व 
समध नसता धनाजी जाधव देशमुख पा मजकूर म्हणोन पंत्र आपलेच 
विद्यमाने लेहोन गलबलियात मुद्रा करून घेतले. तुम्ही आपले नावे पत्र 
करून घ्यावे तरी पनाळियास औरंगजेब पातशा येऊन बिलगला. तो 
किला हस्तगत करून विशाळगडास आला. दिवसेदिवस संकट प्रसंग 
होत चालिला. स्वामीस विशाळगडाहून प्रतापगडास यावे लागले. 
यामुळे गडाकिल्याची बेगमी करणे व स्वामीची fee करणे या 
कसालियामुळे तुम्हास वतनाची खटपट करावयास wage पडिले 
"नाही. हाली वतंनाविषी' तुम्ही विनंती केली त्यावरून मनास आणिता 


२०० ताराबाई कालीन कागदपत्रे 


व शास्त्र संमते कडून निर्णय पाहता प्रांतमजक्रची देशमुखी व 
गोवाराची पाटेळगी यादवाचे वतनपूर्वी होते ते दूर होऊन बहुत दिवस 
भोगवटा तुटला आहे. या करिता अतःपर वरकड यादवास सदरहू 
दोन्ही वतनासी अर्थाअर्थी समंध नाही. तोतयाच्या प्रसंगात जाधवराऊ 
याणी आड घालून समध नसता पत्र करून घेतले ते प्रमाण नाही. 
तुम्ही थोरले कॅलासवासी स्वामीचे वेळेपासून निष्ठेने सेवा agaa 
करीत आले अहा. वतनानिमित्य टका पेका होन हालगा दिवाणात 
दिल्हा अहा. रुपये येकंदर बेरीज बी त॥ 


रोख दिवाणात पोता रसद तुम्हास बकसीस दिल्हे होते ते 
दिल्ही रुपये तुम्ही दिवाणात शेरणीस दिल्हे रुपये 
७१७५ रा संभाजीराजे याचे १६२५० थोरले कॅलासवासी 


वेळेस स्वामीचे वेळेस प्रतापगड : 

६५०० पाचवडीहोन व पावनगड मुस्तेद केला 

पा २००० म्हणोन अर्जोजी यादव यास 

दर ३॥ शा या बकसीस दिल्हे होन पा 
६७५ पनाळीयाचे मुकामी ५००० दर ३। ये. 

lace क १६२५० गा संभाजी राजे काका 

३५० टके १००० याचे वेळेस पाचवडी 

_ ३२५ होन पा १०० राजमंदीर AIT केले 

~ तेन्हा अर्जोजी यादव यास 

६७५ बकसीस दिल्हे होन 

esa पा ५००० 


७१७५ . दर ३। येकून रुपये 


ताराबाई कालौन कागदपत्रे २०१ 


७५०० कैलासवासी स्वामीचे 
वेळेस पावले मुकाम 
चंजी होन प्रलयघटी 
२००० दोन हजार 
दर शा ३॥ प्रो 


५००० विशाळगडाचे मुकामी 
दिवाणात दिल्हे qr 
विठोबा नाईक 


१९६७५ 
राजश्री संभाजी राजे 
काका याचे वेळेस 
पनाळियाचे मुकामी 
धोडा आरबी खासा 
बसावयास दिल्हा उच 


९ 


१००००० कैलासवासी स्वामीचे 
वेळेस राजा कणे भोसले 
यास ताम्राचे सेनेतून 
आणिले म्हणोन बकसीस 
दिल्हे चक्रे ५०००० या 


१३२५०० 
केलासवासी स्वामीचे वेळेस 
शिवमोघाहन जवाहीर 
चंजीस नेले ते प्रसंगी 
स्वामीचा जन्म जाहला ते 
समई बंकंसीस नेमिले होते. 


| येणेप्रमाणे तुम्हाकडील द्रव्य व घोडा दिवाणात सेरणीस पावले 
याकरिता स्वामी कुपाळू होऊन पा मजकुरचे देशमुखीचे सारे वतन 

व गोवाराचे मुकादमीचे वतन बहुत दिवस दिवाणात चालिले ते खासा 

स्वामीचे वतन म्हणोन तुम्हास अजरामन्हामत करून दिल्हे. आहे 


बतन बी॥ 


तीर्थेस्वरूप कैलासवासी स्वामीने देशमुखीचे वतन तुमचे 


` दुमाला करून राजपत्रे दिल्ही आहेती? 


१. येर्थे गांवांचा तपशील आहे. तो घेतलेला नाही. | 


हाली स्वामीने तुम्हावरी कृपाळू होऊन देशमुखीचे व मुकादमीचे 
: वतन अजरामन्हामत करून दिल्हे आहे. प॥ कऱ्हाड येथील देशमुखी 
l देहे! - 
| मौजे गोवारे गा मार येथील मुकादमीचे वतन दिल्हे आहे. 
देहे १ येणेप्रमाणे येकसे अष्टष्ठी देहे गावीची देशमुखी व मौजे गोवारे 
_ येथील मुकादमीचे वतन अजरामन्हामत करून दिल्हे आहे. सनद 
निराळी देशाधिकारी प्रा मजकूर याचे नावे सादर केली आहे. 
तरी तुम्ही हे वतन सदरहूप्रो देशमुखीचे व मुकादमीचे वतन पुत्र- 
पौत्रादि वंषपरंपरेने अनभवीत जाणे. या वतनास हक लाजिमा 
इनांमत इसापति पानमान तश्रीफ सिका नांगर पालक व बाजेबाब 
पुर्वी चालल्याप्रमाणे तुम्ही वंषपरंपरेने अनभवित जाणे. या वतनाचा 
'यादवास भोगवटा बहुत दिवस तुटोन वतन स्वामीने अनभविले. 
यादवास' अर्था अर्थी या वतनासी समध नाही. तुम्ही स्वामीसेवा 
बहुत निष्ठेने केली व वतनानिमित्य सेरणीस द्रव्यही बहुत दिल्हे 
म्हणोन हे वतन खासा स्वामीचे ते स्वामीने कृपाळू होऊन तुम्हास 
दिल्हे आहे. या वतनामधे वरकड यादवास व मांहादजी जगदाळा 
पाटील मसूर यास व वरकड कोणास कथला करावयास गरज नाही. 
राजश्री शंकराजी पंडित सचीव याणी केलासवासी स्वामी सनीध 
.दिवाणांत Fo. रो ७००० सात. हजार देऊन पा मजकुरचे 
देशमुखीचे पत्र करून घेतले आहे. तेही स्वामीने दूर करून हे वतन 
“राजेश्री गिरजोजी यादव यासच दिल्हे आहे. शंकराजी पंताजवळ 
कैलासमासी स्वामीचे पत्र आहे ते रद असे. या उपरी त्यांसही कथला 
करावयास गरज नाही. वरकड यादवाचा समंध या वतनासी तुटला 
आहे. थोरले केलासवासी स्वामीचे वेळेस अगर राजश्री संभाजी राजे 
काका यांचे वेळेस व तोर्थस्वरूप राजश्री कळासवासो स्वामीचे वेळेस 


ems “सण ee 


१. यापुढे गांवांचा तपशील आहे. तो घेतलेला नाही. 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे २०३ 


गैरवाका विदित करून मालुमातीने या सदरहू वतनाची पत्रे ज्या ज्याणी 
करून घेतली असतील अथवा या पत्रापूर्वी स्वामीची पत्रे घेतली असतील 
अगर पेस्तर हर कोण्ही गेरवाका विदित करून तुमच्या वतनात कुसुर 
करून पत्रे घेतील तरी ती पत्रे कुल रद असेत. तुम्ही या पत्राप्रमाणे 
वतन वौषपरंपरेने अनभवीत जाणे. या वतनास भोसल्याचे वंषीचा 
होऊन कथला करील व हिंदू जो कोणी कथला करील त्यास श्रीचा वै 
वाराणसीमधे गोहत्या ब्रम्हहत्या केल्याची शफत असे. मुसलमान 
होऊन जो कोणी या वतनास खलेल करील त्यास मकेमधे सौर मारून 
खादल्याची सौगध असे. ही पातके जाणोन सदरहू वतन तुम्हास 
वंषपरंपरेने चाळवितील. अभय असे. लेखनालंकार 


मर्या 
देयं विरा 
जते * 


(चिकटबंदाच्या जोडावर पाठीमागे पुढील शिक्का आहे) 
लेखन 


सीमा समु 
लसति 


क्रमांक : १४४ दि. ११-१२-१७०३ 


गोव्याचा व्हाइसरॉय पोर्तुगालच्या राजास लिहितो की, मोगल अधि. 
काऱ्याना संशय येणार नाही, अशा रीतीने शिवाजीशी युद्ध टाळण्याच्या BRAT 
आपल्या फौजावा देण्यात आल्या आहेत 


१. ' लेखनालंकार ' ही अक्षरे निराळया वळणाची आहेत 
२. या प्रमाणे याच तारखेच्या निरनिराळया गावच्या मोकदमाना लिहिलेल्या 


एकंदर १३१ सनदा आहेत s 


२०४ ताराबाई कालीन कागदपत्रं 
महाराज 


पेद्र न्हाज सोआरिश बासेलार हे उत्तरेकडील प्रदेशाचे सेनापती 
असता त्यानी शिवाजीशी तह केल्याची वार्ता आपणाला कळल्यावरून 
आपण त्याची चौकशी करण्याचा हुकूम सोडला होता. चौकशीअंती 
कळले कीं त्यानी फक्त युद्धबंदी केली. व्हाइसरॉय आल्मोतास मोर 
ह्याना त्यानी ही गोष्ट कळविली होती. ही युद्धबंदी उत्तरेप्रमाणे 
गोव्यांतहि अमलात आहे. उत्तरेकडील प्रदेशांतील युद्ध आम्हाला 
पुष्कळच हानिकारक ठरले आहे. मोगलाना संशय येणार नाही अशा 
रीतीने ही युद्धबंदी चालू ठेवून मराठ्यांशी संपर्क व दळणवळण ठेवावे 
अशा सूचना मी आमच्या सैन्याला केल्या आहेत. 


गोवा, ११ डिसेंबर १७०३ 


क्रमांक : १४५ इ. स. १७०३ (?)' 
पत्र ठिकठिकाणी फाटले असून पत्रातील मजकूर अंतस्थ स्वरूपाचा आहे. 
कामबक्ष ह्याने वासुदेवपंतास गिरजोजीकडे पाठविले होते असा उल्लेख आहे. 
श्री 

राजश्री गिरजोजी यादव गोसावी 

यांसी 77 
„® अखंडित लक्ष्मी आलंकृत राजमान्य स्ने॥ जोहार विनंती. 
येथील कुशल जाणून आपले कुशल लेखन आज्ञा केली पाहिजे. उपरी 
१. इ. स. १७०३ च्या नोव्हेंबर डिसेंबरमध्ये बादशहाने शाहूला मराठे सरदारांच्या 


ताब्यात देण्याचा विचार केला तेव्हा कामबक्ष मध्यस्थ होता. त्या सुमाराचे हे 
पंत्र असावे. | 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे २०५ 


कामबक्षानी रा॥ वासुदेऊपंतास तुम्हापावतो पाठविले होते. वस्त्रेही 
रागास पाठविली आहेत. त्यास आपली + + पावतो बोलावावे 
होते. मग कामकाज करा + न ते करावे होते अगर न करावे 
याचे त्या + + स्वाल जाब करावा होता. वस्त्रे घ्यावी यसे 
+ + ते सवाल जाब न होता दुसरे स्थली दिसोन येते. जे गुण 
मामला आहे यास्तव लिहिले जाते. तरी रदबदली करून उतर पाठविले 
पाहिजे की त्यास आपलियापासी बोलाविता किवा निरोप देता येसे 
लिहिले पाहिजे. त्या सारिखे त्यास वाठे लाऊन व तुम्ही लिहिले होते 
की निबालकरास आणणे म्हणून. त्यावरून तलास करून निबारूकर 
आणावया कारणे तलास करून निबालकर आणिले. त्यानी पत्र 
पाठविले. त्याची तालिक बजिनस पाठविली आहे. त्यावरून कळो 
येईल. तरी त्याचा सरंजाम जाला पाहिजे. विशेष काय लिहिणे. हे 
विनंती. 


क्रमांक : १४६ दि. १०-१-१७०४ 


मोगळ आणि मराठे ह्या दोघांशी गोव्याच्या व्हाइसरॉयने जे धोरण ठेवले 
होते ते पोर्तुगालच्या राजास मान्य होते. मोगलांची अवकृपा होण्यासारखें 
कोणतेंच कृत्य करूं नये असा सल्ला तो व्हाइसरॉयला देतो. 


हिंदुस्थानच्या व्हाइसरॉयला राजे सदिच्छा पाठवित आहेत. 
त्यानी मोगल व मराठे ह्या दोघांना जी मदत केली त्याचा माझ्याकडे 
पाठविण्यात आलेला अहवाल मी नजरेखालून घातला. तह 
चाल रहावा अशी विनंति त्यानी पत्रात केली असून राजकीय कारणा- 
वरून आपणाला हा तह चाल ठेवणे. भाग पडत आहे असे म्हटले आहे 


मोगल व मराठे ह्या दोघानाहि मदत देण्याचे जे धोरण त्यानी 
अवलंबिले आहे ते बरोबर आहे. परंतु मोगलाना हे कळू न देण्याची 


२०६ ताराबाई क्रालीन कागदपत्रे 


दक्षता घेतली पाहिजे. कारण मोगल बादशहा हा आरिया खंडातील 
बलाढय राजा असून तो नाराज होईल असें कोणतेच कृत्य त्यानी 
आपल्या हातून घडू देता कामा नयें. मराठ्यांशी चालू असलेली 
शांतता त्याबद्दलची वाच्यता न करतां जितके दिवस चाल ठेवता येईल 


तितके दिवस ठेवावी. 


लिस्वन, १० जानेवारी १७०४ 
राजा. 


क्रमांक: १४७ दि. १८-३-१७०४ 


छत्रपती शिवाजी दुसरे ह्यानी आपल्या काही मुलूखाचा राज्यकारभार 
श्रीनिवास माधवराव ह्यांच्याकडे सोपविल्याचे गोव्याच्या व्हाइसरॉयला कळले, 
तेव्हां त्याने शिवाजी राजे ह्याना पुढील पत्र पाठविले. 


शिवाजी राजे ह्यांस 


आपले पत्र मिळाले. आपल्या राज्यापैकीं काही मुखाचा 
राज्यकारभार आपण श्रीनिवास माधवराव ह्यांच्याकडे सोपविल्याचे 
कळले. श्रीनिवास माधवराव ह्यानी आमच्या राज्याला लागून 
असलेल्या काही जिल्ह्यांचे कारभारी म्हणून सोनू शेणवी ह्यांची नेमणूक 
केली आहे. त्यानी आम्हाला पत्र लिहून कळविलें आहे की, खेम 
सावंत ह्यांचा नाश करण्याचा आपला विचार आहे. आम्ही त्यांच्या 
पत्राचे उत्तर पाठविले असून त्याबद्दल ते श्रीनिवास माधवराव ह्याना 
लिहोतिळच. खेम सावंत ह्यांचे शक्‍य तें वाईट व्हावे ही आमचीहि 
इच्छा आहे हें श्रीनिवास माधवराव ह्याना कळावें हा तें पत्र पाठ- 
विण्यामागील माझा हेतु होता. आमच्या राज्यांतील काही प्रजाजनाची 
गळबतें खेम सावंत ह्यानी लुटली. म्हणून त्याना त्याबद्दल शासन 


ताराबाई कालौन कागदपत्रे २०७ 


करण्याचा माझा निर्धार आहे. त्यांच्याशी युद्ध करून जो कुणी त्यांचा 
नाश करील त्याला आमचा पाठिबा मिळेल. 


गोवा, १८ ATT १७०४ 
कायतानु द मेलु द BA. 


क्रमांक : १४८ ` दि. १८-३-१७०४ 


श्रीनिवास माधवराव ह्यानी खेम सावंत ह्यांचे पारिपत्य करण्याची 
कामगिरी फोंडधाचे सर सुभेदार सोनाजी शामराज ह्यांच्याकडे सोपविली, तर 
आपणालां आनंद वाटेल, असे गोव्याचा व्हाइसरॉय सोनाजी शामराज ह्याना 
लिहिलेल्या पत्रांत म्हणतो. 


फोंड्याचे सर सुभेदार सोनाजी शामराज ह्यांस 


शिवाजी राजे ह्यांचे पत्र मला मिळाले. त्यावरून मला कळले 
कीं, त्यानी आपल्या राज्यापैकी काही मुलखाचा कारभार श्रीनिवास 
माधवराव ह्यांच्याकडे सोपविला आहे. श्रीनिवास माधवराव ह्यानी 
खेम सावंत ह्याना शासन करण्याचे काम हाती घेतले व सोनाजी 
शामराज ह्यांच्याकडे ती कामगिरी सोपविली, तर मला आनंद वाटेल, 
ह्या मोहिमेला आमचाहि पाठिबा राहील. कारण खेम सावंत ह्यानी 
ह्या राज्याच्या काही प्रजाजनाना Bes म्हणून त्याना शासंन 
करण्याचा आमचा निर्धार आहे. सोनाजी शामराज ह्यानी आमचा हा 
निर्धार श्रीनिवास माधवराव ह्याना कळवावा. म्हणजे त्यानाही 
मोहीम सुरू करण्याबाबत आत्मविश्‍वास वाटेल. 


२०८ ताराबाई कालीन कागदपत्रे 
क्रमांक : १४९ दि. १९-५--१७०४ 


सिदगिरी मठाच्या वहिवाटीबद्दल कटकटी उदभवल्याचे ह्या पत्रावरून 
दिसते. 


श्री 


स्वस्ति श्री राज्याभिषेक शके ३० तारण नाम संवत्सरे वैशाख 
बहुल द्वादशी भृगुवासरे क्षत्रिय कुलावतंस श्री शिव छत्रपती याणी 
देशमुख व देशपांडे पा हुकेरी यासि आज्ञा केली ऐसीजे. 


at सिदगिरी पा मजकूर येथे काडसिध 
शिक्का शिक्का जंगम याचे गुरु बहुत थोर होते. त्यासी 
मठ आहे. मठीं पट्टशिष्य काडसिद गोसावी 
आहेत. त्यास मठास वृत्ति आहे. तिचे पारपत्य उपभोग पट्टशिष्य 
यानी करावा. वरकड शिष्यास समंध नाहीं. ऐसे असता गुडीवाडीकर 
जंगम या मटीचे पदाधिकारी नसता मुडीदमणाची (?) पाटी करून 
या मटाचा कांही इनाम आपले स्वाधीन करून घेतला आहे म्हणून 
हुजुर विदित जाले. तरी गुडीवाडीकर जंगमास समंध नसता ऐसी 
गोष्टी करावया गरज काय. हाली तुम्हास हे आज्ञापत्र सादर केले 
असे. तरी तुम्ही पूर्वापार चालत आले असी त्याप्रमाणे काडसिद 
गोसावी मटचे पट्टशिष्य याजकडे बिलाकुसुर चालवणे. वरकड 
शिष्यास व त्यांस नसता कथला कांही करूं न देणे. जो नवा कथला 
करील त्यास ताकीद करून दुरुस वर्तेवणे, जाणिजे निदेश समक्ष. 


मोतंब 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे २०१ 
क्रमांक : १५० दि. १२~७-—- १७०४ 


कान्होजी आंग्रे ह्यांच्या आरमारातील काही तांडेलाना पोर्तुगिजानी कद 
केले होते. त्यांची मृक्तता त्यांनी बुःहाणजी मोहिते ह्यांच्या विनंती वरून केली 
होती. बुऱ्हाणजी मोहिते ह्यानी त्याबद्दल गोव्याच्या व्हाइसराँयचे आभार मानले 
असता व्हाइसरॉयने त्याना पुढील उत्तर पाठविले. 


मेळुंडीचे सुभेदार बुन्हाणजी मोहिते ह्यांस 


तुमचे पत्र मिळाले. माझ्या हुकुमावरून ज्या तांडेलाना इकडे 
अटक करून ठेवण्यात आले होते, त्यांची सुटका झाल्याबद्दल तुम्ही 
माझे आभार मानले आहेत. त्या तांडेलांची सुटका व्हावी म्हणून 
तुम्ही कन्होजी आंग्रे ह्यांच्या वतीने माझ्याकडे रदबदली केली होती. 
कान्होजी आंग्रे ह्यांच्याशी आमचे चांगले संबंध आहेत. ह्या राज्याच्या 
प्रजाजनाना व रहिवाशांना त्यांच्याकडून अनेक वेळां जी चांगली वागणूक 
मिळाली तें लक्षांत घेऊन मी तांडेलांची मुक्तता लगेच केली. आणि 
तुम्ही जर आमच्याशी कान्होजी आंग्रे ह्यांच्या धोरणानुसार anata 
तर माझ्या सदिच्छेची तुम्हाला प्रचीति आल्यावाचून राहाणार नाही. 
तुम्हाला जर तुमच्या जहाजातून गोव्याला अन्नधान्य पाठवायचे असेल 
तर तें पाहन + + + तरी तुमचा करार करावा. शिवाजी 
राजे ह्यांच्या बाबतींत मला तुम्हास कळवायचे आहे कीं, माझ्याकडे 
तपशील पाठविला तर मी त्याना उत्तर पाठविन. i 


गोवा, १२ जुले १७०४ 
कायतानु द मेलु द HA 


“२१० _ तौराबाई कालीन कागदपत्र 
कमांक : १५१ दि. २१-७-१७०४ 


हे एक स्थळपत्र असून ह्यांत सिंहगडाखाली बादशहाचे लष्कर बसल्याचा 
उल्लेख आहे. 


नक्कल 


थळपत्र श्री. शके १६२६ तारणनाम संवत्सरे श्रावण शुद्ध १ 
शुक्रवार ते दिवशी स्थळ महास्थळ मोकदम व संमस्त दाहीजण थळ 
Jaga बलुते समाकुल पांढरी थळ नाईक मौजे दिवें कर्यात सासवड 
सु॥ खमसै मय्या अलफ. सन १११४ बो मालजी नाईक बिन केर 
नाईक बिन भिक नाईक बिन दाद नाईक बेरड मौजे मजकूर यास 
पुरातन रा गण पाटील दुसरी वली शीवभोज पाटील याचा छेंक 
गणजी याचा लेंक सूर्याजी याचा लेक रुपाजी याचा लेक विठ पाटील 
याचा लेंक शिद पाटील याचा गोयाजी पाटील हल्ली आतां संभाजी 
पाटील यांनीं पूर्वी पासून थळ धामणसी दांग रुके ॥४ सोळा त्या पैकीं 
दाद नाईक याचे थळ रुके ४८ होते. ते हल्लीं दुकाळ बहुत पडिला 
था करितां घर परागंदा होऊन गेले होते. हल्ली याचा वंशीक 
मालजी पाटील आपले थळ. म्हणून उभा राहिला. ऐसीयास समाकुल 
पांढरी मिळोन मालका पुसिलें तो आपला भाऊ मिरासी भाऊ म्हणोन 
हातीं धरिला. माघें ही पांढरीचे शिरीं कस्त बहुत जाहली म्हणोन 
समस्त कृपाळू होऊन आणि थळ रुके ५८ त्या THY एक रुका सोडून 
दिल्हा असे. वरकड रुके ८७ सात थळ असे. सुखरुप BE करणें 
आणि पांढरीची चाकरी करणें. वकरड थळ ते भाऊबंद आहेत त्यांस 
जो कसाला पडेल त्या प्रमाणें देणें. पांढरीचे चाकरीस नष्टाई 
एकंदर न करर्णे. पूर्वी पासोन तुमचे वडील चालत आले त्या प्रमाणें 
तुम्ही चालणें. कण्हेर विहिरीचा रुका ८१ येक तुम्हास इनाम दिल्हा 
असे. कुल बेरड तुमचे भाऊबंद आहेती. त्यांमध्यें वडीलपण मानपान 
तुमचा असे. मावजी वा देशमुख याचे हरकोणी आपला पुढे वंशीक 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे २११. 


मोडील त्यावर गडधूचा आण असे व वडिलांचे पलीकडे काय काय 
केलें होतें त्या मागें पूर्वी वडिलीं तुम्हास पांढरीची चाकरी केली" 
इनाम रुका ५१ त्या प्रमाणें आपण ही चालवून तुमच्या कार्यास 
महार एक देऊन पातशाही लस्कर येऊन नजीक सिंहगडाखाले बसलें 
आणि तुफानें पडलीं. दुष्काळ बहुत पडिला. जाहागिरदाराची बाकी 
THN. कांही पैका भरुन मागितला. कुल कुळें पळालीं. बाकी कुळें 
पांढरी खती पडत होती. एऐसीयास आपला भाऊ मालजी होता 
त्यापासुन पैका .मागून घेतला आणि दिवाणाची बाकी रुपये ५०० 
पांचशे घेऊन वारिली आणि पांढरी मोकळी केली असे. ही सही 


पाटील 
१ संभाजी पा बिन गोयाजी पा 
१ सयाजी पा बिन सुर्याजी पा! 
१ तुळाजी बिन नाईकजी 


३ i | 
खंडोजी पाटील बिन गणोजी पा 
यमाजी ढुमा खलवे 
गोंद माळी बिन होन माळी. 
सुर्याजी पा बिन सीद पा 
फिरंगोजी पा कसबे सुप 
कुंभार बांपुजी बिन मालजी 
खंडोजी: भाऊ बलकर 
येसांजी सुपेकर 
महार 

१ रामनाक बिन यकनाक 
१ राऊ नाईक बिन बहिरजी 

' नाकः ` ae 


गोही 
बि॥ कुलकर्णी मौजे मा पानसी 
चौगुले. . 
१ मावसळोजी बिन लक्ष्मजी काळं 


` भापकर 
. १ पुताजी चौगुले. भागोजी बिन 


राहुजी झेंडे व खलोजी भापकर 
संभाजी बकुराव वाडीकर 
सुभाती भापकर 

तुळा सुतार बिन नाम सुतार. 
गण महाना बिन परस महना. | 
कोयाजी रणनवरे पा मौजे पाला 
येसाजी गुरव बिन खंडोजी 
चांभार (? ) 


साल मेहेतर बिन भोज मेहेतर. 
बहिर मेहेतर बिन भवानी मेहेतर. 


' रामा मांग बिन नाना मांग. 


ET आदर 1718 


—anas amà न जि PO PY ORO उ उ Ee 


२१२ ताराबाई फालीन कागदपत्रे 
क्रमांक : १५२ दि. ५-९-१७०४ 


मराठ्याना खांदेरी बेटातून हुसकून लावण्यासाठी पोर्तुगिजांना मोगल 
बादशहा आरमारी मदत देण्यास तयार आहे असें वादशहाच्या एका नबाबाने 
पोर्तुगिजाना कळविलें होते. ह्या प्रस्तावाचा शहानिशा करण्याबाबत पोर्तूगीज 
राजदूताला लिहावे, असें गोव्याच्या राज्य सल्लागार मंडळाने ठरविले. 


पोर्तुगालचे राजे, व्हाइसरॉय व हिंदुस्थानचे कॅप्टन जनरल ह्यांच्या 
राज्य सल्लागार मंडळाच्या विद्यमाने व्हाइसरॉय सिजोर कायतानु द 
मेलु द काइत्रु ह्यानी राज्य सल्लागार मंडळाच्या सदस्यांची बैठक 
दि. ४ सप्टेबर १७०४ रोजी शस्त्र भांडाराच्या इमारतीच्या सभागृहांत 
बीलाविली. उत्तरेकडील सैन्याच्या weedeat व्हाइसराँयना लिहिलें 
होते कीं, खांदेरी बेटांतून मराठ्यांना हुसकून लावण्यासाठी मोगल 
बादशहा पोर्तुगिजांना त्याच्या आरमाराची व सँन्याची मदत देण्यास 
तयार असल्याचें बादशहाच्या एका नबाबाने त्याला आपल्या एका 
.दूतामाफेत कळविले आहे. पत्र बैठकी समोर वाचण्यांत आलें. त्यावर 
सर्व सदस्यानीं मत व्यक्त केलें कीं, सदं प्रस्ताव जरी चांगला असला, 
तरी, तो मोगल बादशहाचाच आहे, कीं, त्याच्या नबाबाचा तों एक डाव 
आहे, त्याची शाहानिशा करण्या बाबत आपल्या राजदूताला लिहावें. 


. कमांक : १५३ दि. ३०-१२-१७०४ 


रामचंद्रपंत अमात्य ह्यानी गोव्याच्या व्हाइसरॉयने एक पत्र धाडले होते. 
त्या पत्नाळा व्हाइसरायनें जे उत्तर पाठविले त्यात तो म्हणतो कीं बंडखोराला 
शिक्षा करण्याकरिता आपणाला मदत करण्यास मी तयार आहे. 


शिवाजीचे अमात्य रामचंद्र पंत ह्यांस 


अंताजी राम ह्यानी मला आपले पत्र आणून दिले. त्यावरून 
मला कळले की, आमच्या राज्याचे व महाराजांच्या वाडवडिलांचे 


ताराबाई कालीन कार्गदपत्रे २१३ 


स्नेहाचे संबंध असल्याने त्यास अनुसरून आपण मला एक नजराणा 
पाठविण्याचा विचार करतां आहांत. महाराजांशी मीहि: स्नेहाचे 
संबंध ठेवू इच्छितो परंतु मला एक गोष्ट खटकली ती ही की, ह्या. 
राज्याचा व्हाइसरॉय म्हणून मी इकडे आलों तेव्हां आमच्या 
शेजारच्या सर्वे राजेरजवाडयानो पत्रें पाठवून माझें स्वागत केले, त्यांत 
महाराजांचे पत्र नव्हते. हा शिष्टाचार महाराजानी न पाळलेला पाहून: 
मला दुःख झाले. हा प्रसंग जर घडला नसता तर महाराजांकडे मी 
माझा वकील पाठविला असता. माझ्या ह्या निष्काळजीपणाची जापण 
मला आठवण करून दिली आहे. माझ्या मतें दोन्ही बाजूनी हा जो 
निष्काळजीपणा घडला त्याचे कारण राजकीय आहे. आमच्या दोन्ही 
राज्यामध्ये जी मैत्री आणि शांतता नांदत आहे ती गुप्त रहावी व 
बादशहाला त्याचा सुगावा लागूं नये म्हणून हे घडले असावे. आमची. 
मैत्रो टिकावी व तिची वृद्धि व्हावी अशी माझी इच्छा आहे. इतर 
तपशिलाबाबत मला जे काय सांगायचे आहे ते मो अंताजी राम ह्याना 
तोंडीच सांगितले आहे. ते आपणाला तें कळवितीलच. आमच्या 
राज्य सचिवाना आपले जें पत्र आले त्याचे उत्तर ते आपणाला 
पाठवितील. त्याना मी सांगितले आहे की, बंडखोराला शिक्षा 
करण्याकरिता आपणाला मदत करण्याची माझी इच्छा आहे. हें 
आपणाला कळवावे 


गोवा, ३० डिसेंबर १७०४ 
कायतानु द मेलु द BT. 


ऋमांक : १५४ वि. ३०-१२-१७०४ 


गोव्याच्या व्हाइसरॉयने आपला वकील छत्रपतींकडे पाठविला नाही म्हणन 
बुन्हाणजी मोहिते ह्यानी व्हाइसरॉयकडे तक्रार केली होती. व्हाइसरॉयने त्याना 
पुढील उत्तर. पाठविले 


२१४ ताराबाई. कालीन कागदपत्रे 


`. मेलंडीचे सुभेदार बुऱ्हाणजी मोहिते ह्यांस | 

रामचंद्र Tara व आपले दोन्ही पत्रें मिळाली. त्यांवरून मला 
कळले कीं, छत्रपंतीकडे मी माझा वकील पाठविला नाही ही गोष्ट 
आपल्या ध्यानांत आली. पण ह्या बाबतींत माझीहि एक तक्रार आहे 
मी इकडे व्हाइसरॉय म्हणून आलो तेव्हां, आमच्या शेजारच्या 
राजेरजवाडयांनी पत्रे पाठवून माझें स्वागत केले, तसें स्वागत 
महाराजांनी माझे केले नाही. म्हणून मी माझा वकील त्यांच्याकडे 
पाठविला नाही. परंतु मी वकील पाठविला नाही हें चांगले झाले असें 
मला वाटते. कारण मी जर महाराजांकडे वकील पाठविला असता 
तर बादशहाला आमच्या मधील मैत्रीचा व शांततेचा सुगावा लागला 
असता. अंताजी राम ह्यांची व माझी जी मलाखत झाली त्याचा 
अहवाल ते आपणाला कळवितीलच. त्याना मी जें काय सांगितलें 
आहे त्यांत माझ्या तक्रारीचे समर्थन मी केले आहे. आमच्या दोन्ही 
राज्यांमधील मैत्री टिकेल व तिची वृद्धी होईल अशी मला आशा आहे 


गोवा, ३० डिसेंबर १७०४ . 
कायतानु FAG द BRT 


कमांक : १५५ दि. ३०=१-१७०५ 


छत्रपती शिवाजी दुसरे हे जकात अधिकान्याना आज्ञा करतात की, मोनी- 
बाबांच्या मठाच्या भंडाऱ्यासाठी परपेठेतून जे जिन्नस येतील त्यांच्यावर जकात 
आकारू नये 


P मोनी बावा 


` स्वस्ति श्री राज्याभिषेक शके ३१ तारण संवत्सरे माघ बहुलं 
द्वितीया भोमवासरे क्षत्रीय कुलावतंस श्री राजा शिव छत्रपति याणी 
कृमाविसद्रारानी. व लोकानी जकायत . माहालानिहाये यास आज्ञा केली 
येसीजे.. श्री चा. मट पाटगावी आहे. तेथे भंडारियास.गला व्‌ हर: 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे -३१५्‌ 


-जिनस पाहिजे. था-करिता श्री कडील कोटीचे बैलं -३० तीस हरयेके 
पेटेतून गला व जिनस भरून पाटगावास पाठंवितील त्यास तुम्ही 
WHAT यकदर यक रुका न घेणे व काही खलेल न करणे. सुखरूप 
येऊ जाऊ देणे. येविसी बोभाट आलीया मुलाहीजा होणार नाही 
जाणिजे 


क्रमांक : १५६ l दि. ६-६-१७०५ 


खेम सावंत भोसले ह्यांच्या हाती असलेला फोंड्य़ाचा किल्ला मोगलांचा 
एक सेनाधिकारी गझनाफर अली खान ह्याने घेतल्याचे गोव्याच्या बादशहाला 
` कळले तेव्हां त्यानें गझनाफर. अलीस पत्र पाठवून त्याला सवै प्रकारची मदत 
` करण्याचे आश्‍वासन दिले 


मोगल बादशहाचे फोंडथाचे सुभेदार गझनाफर अली ह्यांस 


आपले पत्र मिळाले. बंडखोर खेम सावंत ह्यांच्या दगलबाजीस 
न जुमानता फोंड्याचो किल्ला आपण घेतल्याचे आपल्या पत्रावरून 
कळले. ज्या अर्थी आपण म्हणता की, ह्या मोहिमेवर आपणाला 
बादशहानी पाठविले आहे, त्या अर्थी बादशहाचे व आमचे मैत्रीचे 
संबंध लक्षांत घेऊन मी आपणाला सर्वे प्रकारची मदत करण्यास कमी 
करणार नाही. बादशहाच्या मैत्रीसाठी आम्हाला तुम्हास मदत करणे 
_ भाग..आहे. त्याचप्रमाणे बंडखोर खेम सावंत ह्यानी जरी आम्हाला 
अलीकडे फारसा उपद्रव दिला नसला, तरी बादशहासाठीं मी त्यांच्या 
--विरुद्ध.,कारवाई करीन: सांप्रत. पावसाळ्याचे दिवस जवळ आले 
`. असल्याने मोहीम सुरू करणे. कठीण आंहे. तथापि मी आपणाला 
` दारूगोळा पुरवून आमच्या राज्यांत. आपणाला अन्नाची बेगमी खरेदी 
' करण्यास परवानगी देऊन बादशहाशीं असलेली आमची मैत्री सिद्ध 
करीन. आपणाला हीं बेगमी फोंड्याच्या किल्ल्यात नेता येईल. वाटा 


२१६ ताराबाई कालीन कागदपत्रे 
बंद करण्यात आल्या असून अडथळे उभारण्यात आले आहेत. दोन्ही 
बाजूच्या लोकाना इकडून तिकडे व तिकडून इकडे येऊ जाऊ न 


देण्याचा हुकूम मी काढला असल्याने तिकडून जे लोक इकडे येतील 
त्याना माघारा परतवावे लागेल. | 


गोवा, ६ जून १७०५ 
कायतानु द मेल द HZ 


क्रमांक : १५७ दि. ३-७-१७०५ 


छत्रपती राजाराम कर्नाटकाचे आश्रयास गेले तेव्हां त्यांचे बरोबर हिंदुराव व 
गिरजोजी यादव हे दोघे होते. हिंदुराव घोरपडे ह्यानी त्या प्रसंगी गिरजोजी यादव 
ह्याना वचन दिले होते की, आपला भाग्योदय झाला तर त्याचा हिस्सा तुम्हास 
देऊ. पुढे घोरपडे ह्याना सबंध राज्याची सरदेशमुखी मिळाली. गिरजोजी 
यादव ह्यानी हिंदुराव घोरपडे ह्याना त्यांच्या वचनाची आठवण करून दिली तेव्हा 
त्यांनी त्याना हे वतनपत्र दिले. 


श्री शंकर सुबराज 
श्री सुग्रम्हणेस्वरस्वामी 


राजश्री गिरजोजी यादव देशमुख 
पा कऱ्हाड गोसावी यास--. 


O अखंडित लक्षुमी आलंकृत राजमान्य---- स्नेो।---= हिंदूराव 
घोरपडे सरदेशमुख जोहार. gu सित मया अलफ. राजश्री---- 


कैलासवासी स्वामी पहिले देशीहून कर्नाटक प्रांतास आातेसमई समागमे . 


आम्ही होतो. तुम्हीही समागमे होता. राजश्री------ स्वामीस 
सिवमोध्याचे मुकामीहोन कर्नाटकास पाये उतारा घेऊन जावयाचा 
निर्वाव्ह जाहाला. तेसंमई तुमचे आमचे कितेक. स्नेहवादे बोलणे जाहाले. 


AAAS कालोन-कागदसन्रें - २१७ 


तेव्हा तुम्ही आम्हास बोलीलत जे राजश्री स्वामी कर्नाटकात कुशलरुप- 
पावताच तुमचे vista विषेशेकरुन स्वामी करतील. भाग विषेश 
जाहाल्यानें आपणास भाग्याचा विभाग पावला पाहिजे म्हणऊन अतिशय 
स्नेह दर्षेविला. ते समई आम्ही तुम्हास बोलिलो जे राजश्री स्वामी 
स्वस्तक्षेम कर्नाटकात पावल्यानंतर आम्हास भाग्य जे येईल त्याचा 
विभाग देऊ यैसे बोलिलो होतो. त्यास श्री कृपेनें राजश्री-- स्वामीस 
कुशलरुप कर्नाटकास पावल्यानंतर आम्हास कृपाळु होऊन संपूर्ण 
राज्यातील सरदेशमुखी अजरामच्हामत शाफतपूर्वंक वतन दिल्हे. 
त्याउपरी तुम्ही कर्नाटकांत आम्हासो स्नेहवादे बोलणे बोलोन मार्गी 
यता. शिवमोघ्याचे मुकामी भाग्याचा विभाग देऊ यैसे वचन दिल्हे 
आहे. त्यास अगदी राज्याची सरदेशमुखी वतन राजश्री-- स्वामीने 
दिल्हे आहे. या TNT कर्‍हाडची देसमुखीचे वतन आपणास आहे. 
येथील सरदेसमुखी वतन करून देऊन विभाग देविला पाहिजे म्हणोन 
बोँलिंलेत. . त्यावरून मान्य करुन वचन दिल्हे होते. सांप्रत किल्ले 
प्रंसिद्धगडचे मुकामी राजश्री-- छत्रपती स्वामीच्या दर्षणास आलो 
ये प्रसंगीही तुम्ही रदबदली केली जे प॥ कच्हाडची ' सरदेशमुखींचे 
वतन देऊ यैसे बहुत दिवस वचन गुंतले आहे. ते ये प्रसंगी सत्य 
करून दिल्हे पांहिजे म्हणौन बोलिला. त्यावरुन श्री-- स्वामी संनीध 
तुमचे व आमचे कितेक बोलणे चालणे होऊन उभयपक्षी वंषपरंपरेने 
स्नेंहँवादे वंतेणूक करांवी दिवसे दिवस स्नेहवुधीने वर्तावे पूर्वी तुम्हास 
प्रांत कऱहाडची सरदेशमुखी वतन देऊ यैसे वचन गुंतले होते. 
ते निर्वाव्ह श्री स्वामी सनीध शफत gan करुन दिल्हे असे 
बी ता 


पा कर्‍हाड देहे ९२१ 
का आउंद देहे २९९ 


१, २. तपशील घेतलेला नाही, 


२१८ ताराबाई कालीन काग्पेत्रे 


किता तर्फ तारगाव व उबरज दोनी तरफा कर्‍हाड माहाळाखालील 
सातारचे सुभाकडे आहे ती येथील सरदेशमुखी चिरंजीव राजेश्री 
सिदोजी यास वतन दिल्हे आहे ते काहाडिता येत नाही. ये निमित्य या 
माहालीच्या मुबदळा माहा निघले असे. बी ता--.? 


येकूण देहे १९६ येकसे स्यानवद व धनगरवाडे २ दोनी आरा 
माहाल ४ च्यारी रास येथील सरदेशमुखी तुम्हास व तुमचे पुत्रपौत्र 
वंषपरंपरेने शफतपूर्वक वतन दिधले असे. या वतनाचा हकलाजिमा 
इनामती गांव मौजे सिरटे पा कऱ्हाड व इनाम दर गावास दर सदे 
दोनी चावर व जकाती विस्वा उभामार्ग व स्थलभरित व स्थल मोडी 
a सिंग सिंगोटी व सेवधार व फसकी व राबिते बिगारी कुलबाब 
कुलकानु देखील इनाम गावाची हाळीपटी व पेस्तरपटी व मोहतर्फ 
व मुजरी व जलतरु पासाण निधीनिक्षप झाडझाडोरा देखील आपले 


` स्वाधीन करुन घेऊन तुम्ही व आपले पुत्रपोत्रादि वंषपरंपरेने सुखरुप . 


अनभवीत जाणे. या वतनास आमच्या वतनाचा वंषाचा होऊन जो 
कोण्ही इस्कील करील त्यास श्रीची शफत आसे. आणि तो आमच्या 
वंषाचा नव्हे. निर्वाव्हरुप आम्ही व आमच्या अवलादीनें तुम्हास व 
तुमच्या अवलादीस बिलाकुसूर चालवावयाचा निर्वाव्ह केला असे. 
येणेप्रमाणे आविछिन चालेल. जाणिजे. छ २२ माहे रबिळावल. बहुत 
काय लिहीणे. | 
लेखन 

मर्यादा 


( पाठीमागे चौकोनी शिक्का ) 


१. तपशील घेतलेला नाही. 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे l २१९ 
क्रमांक : १५८ दि. ३-७-१७०५ 


| हिंदुराव घोरपडे हे शिदोजी घोरपडे ह्याना लिहितात की, औंघची सर- 
देशमुखी जरी त्याना पूर्वी दिली असली तरी ती आता गिरजोजी यादव ह्याना 
दिली आहे. 


श्री 


राजश्री सिदोजी घोरपडे 
गोसावी यास-- 


$) अखंडित लक्षमी आलंकृत राजमान्य-- इने॥ हिदुराऊ घोरपडे 


जोहार. सु॥ सित मया अलफ. संपूर्ण राज्यातील सरदेशमुखीचे वतन 
आमचे आहे. या पै॥ Hi आंऊद येथील सरदेसमुखी तुम्हास पेसजी 
दिल्ही होती. येसीयासि राजश्री गिरजोजी यादव देशमुख प॥ कऱ्हाड 
यासि कर्नाटक प्रांती असता बहुत दिवस आमचे वचन गुतले आहे. 
करिता m कऱ्हाड व क॥ आउंद ये दोन माहाल काले वतारळे व 
नाणेघोल यैसे माहालची सरदेशमुखीचे वतन मारनिलेस शफतपूर्वक 
दिले आहे. तरी का अउंद येथील सरदेशमुखीची दखलगिरी न करणे. 
मारनिलेकडे सुरक्षित की आऊद माहालची सरदेसमुखी चालेल, 
जाणिजे. छ २२ माहे रबिरावल. | 


कमांक : १५९ इ. स. १७०५-०६ 
. age सरदेशमुखी गिरजोजी यादव ह्याना दिल्याचे हिंदुराव घोरपडे 
“ह्यांचे छत्रपतीना पत्र 

श्री 


माहाराज राजश्री-- छत्रपती 
स्वामीचे सेवेसी 


` १२० ताराबाई कालीन कागदपत्रे 


` सेवक हिंदूराव घोरपडे सरदेशमूख कृतानेक विज्ञापन. ता. छ ४ 
मोहरम. स्वामीचे कृपाद्रिष्टी करून सेवकाचे वर्तमान यथास्तित असे. 
स्वामी कृपाळू होऊन सपूर्ण राज्याची सरदेसमूखी अजरामन्हामत 
पहिलेच दिल्हे आहे. त्यापैकी प्रांत कऱ्हाड येथील सरदेसमुखी अम्ही 
आपले तरफेने णो गिरजोजो यादव यास दिल्ही आहे. तरी प्रांत 
मजकुरचे सरदेसमुखीविशी साहेबी कृपा करून सनद लेहून देण्यास 
आज्ञा केली पाहिजे. सेवेसी श्रुत होय हे विनंती.' 


क्रमांक: १६० दि. ८-७-१७०५ 


मौजे पाटगांव येथीळ मठास हिंदुराव घोरपडे ह्यानी आपल्या सरदेशमुखी 
` मधील मौजे बालेघोल हा गांव इनाम दिला. 


नक्कल 
मोहिनीबाबा 


राजश्री कारकुनानी माहाल सरदेसमुखी वर्तमान भावी प्रांत 
अजरे गोसावी यांस 


अखंडित लक्ष्मी आलंकृत राजमान्य स्नेहांकित हिंद्राव घोरपडे 
सरदेशमुख दंडवत. सु॥ सीत मया आलफ. पार्थीवनाम संवत्सरे आषाढ 
बहुल चतुरदसी भानुवारी श्री मठगाव याचे विशई तूतंगिरी गोसावी 


यानीं येऊन विदित केले की पाटगावी मठ आहे. त्यास अतीत 


अभ्यागत येताती. अन्नौदक द्यावयाचा परीपाठ पाळिला आहे. 
यैसीयासी देश स्वस्त होता तो सीश वर्ग व उदमी लोक व ग्रहुस्त 
अनकूलता करून देत होते. तेणे करून चालत होते. सांप्रत धामधुमेचा 
प्रसंग आला. मार्ग चालत नाही व सीशवर्ग व ग्रहस्तापासून काहीं 


१ हे विनंती ' ही ती ' ही अक्षरे बाळबोध आहेत. 


+ पि __. ____._.__._ _ 


ताराबाई कालीन कावे rere 


उत्पन्न होऊन येत नाही. नित्य संकल्प चालिला' पाहिजेः येसीयांसी 
. तुम्ही मच्हाष्ट न (?) रक्षिता देव ब्राह्मणाचीः स्थापना करिता. 
योमध्ये. मठाचा योगक्षेम चाले यसी स्वस्ता. करून दिल्हीयानें त्या 
TMT चालऊन राज्यास. कल्याणाभि (व्‌ )धी चितूनः सुखरूप: राहून 
म्हणोन विदित केले. त्यावरून मनास आणिता मठ बहुत थोर 
बहुतानी याचे चालविले. येशा स्थली स्वस्ता करून देऊन चालविली- 
या बहुतच पुण्य आहे आणि राजश्री स्वामीस व स्वामीच्या राज्यास 
कल्याण आहे. येसे जाणून मोजे बालेघोल कसबा कापसी सरदेसमुखीचा 
इनाम गाव कुलबाब कुलकानू खेरीज हकदार व इनामदार करून 
दिधला असे. तरी तुम्ही सीश तूतंगिरी गोसावी याचे दुमाला करून 
यासी व त्याचे सीश शिशपरंपरेने अविछोन चालवणे. या गाव्रास .ज़ो 
उपद्रव देईल त्यास त्याच्या पूर्वज्याची अण असे. येसे जाणोन निरपद्रव 
चालवणे. प्रति वरुषी नूतन पत्राची अपेक्षा करीत नव जाणे. या 
पत्राची प्रती लेहून घेऊन मुख्य पत्र सिषाजवळ. परतून देणे. जाणिजे. 
रा छ २१' माहे रबिलावलू. MATJE. 


कमांक : १६१ | दि. ९-७-१७०५ 


हिंदुराव घोरपडे ह्यांचे तूतंगिरी गोसावी ह्याना पत्र की, - सठासांठी एक 
याघ इनाम TST आहे | 


मोनीबावा 
गुरुभक्तिपरायण राजश्री तुर्तेगिरी बावा गोसावी यासी-----: 


स्नेहांकित हिंदुराव घोरपडे सरदेसाई दंडवत. gu सीत मया 
अलफ. श्री मठ पाठगाव या स्तली आम्ही येऊन राहिले असता 


१. छ २७ पाहिजे, नक्कल करताना चुकलेले दिसते, ` 


. ९२२ तारावाई कालीन कागदपत्रे 


. तुमची आमची मठांत भेटी जाहली. ते समई तुम्ही मठीचे वर्तमान 
सांगितले. त्यावरुन येथील आनोदक चालिले पाहिजे या बद्दल मौजे 
. बालेघोल का। कापसी प्रांत अंजिरे सरदेशमुखीचा इनाम गाव आमचा 
वतनाचा हा गाव तुम्हास इनाम कुलबाब कुलकानु खेरीज हकदार 
व इनामदार करुन दिधला असे. हा गाव तुम्ही व तुमचे शिश्यवर्ग 
वंशपरंपरेने आनभवणे व आमचे वंशपरंपरेने चालऊन. जाणिजे. 
रा.छ २८ माहे रबिलावल. बहुत काय लिहिणे. 


मोतँब आहे. 


PRIT: १६२ | दि. ३-१०-१७०५ 


गोव्याचा व्हाइसरॉय छत्रपती शिवाजी दुसरे ह्याना लिहितो की मेलुंडी व 
` खांदेरी उंदेरी येथून पोर्तुगीज नागरिकाना जो उपद्रव होतो त्याला आळा 
धालण्याची व्यवस्था करावी. | 


शिवाजी राजे ह्यांस 


गोविद परबु ह्यांनी मला आपले पत्र आणून दिले. तत्पूर्वी 
' आमचे एक नागरिक दुलबा नाईक व हरि गावस हे दोघे मला 
येऊन भेटले होते. त्या दोघानी मला जे काय सांगितले, त्यावरून 
व आपल्या पत्रावरून मला कळून आले की, आपणामध्यें व आमच्या- 
मध्यें मैत्रीचे संबंध चाळू राहावेत अशी त्या दोघांची इच्छा आहे. 
आपले बडील व आजोबा ह्या दोघांची आमच्याशी मेत्री होती. तें 
` लक्षांत घेऊन आमच्याशी मैत्रीचे संबंध ठेवण्याची आपली इच्छा आहे. 
' ही मंत्री प्रस्थापित होण्याच्या मार्गात माझ्याकडून तरी अडथळा 
येणार नाही. अडथळा येतो तो मेलुंडीच्या किल्ल्यांतील व खांदेरी 
उंदेरी बेटांतील अधिकाऱ्यांकडून: विशेषतः मेळुंडीच्या किल्ल्यातील 


। 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे २२३ 


लोकांचा आम्हाला पुष्कळच उपद्रव होतो. त्यांचे वतन जवळ जवळ 
चाच्यांसारखेच आहे. आमच्या राज्याच्या प्रजाजनांची त्यानी फार 
हानि केली आहे. त्यांनी त्यांची छूटमार तर केलीच; परंतु काहीना 
ठार मारून काहीना genase टाकले. आपण त्याना योग्य ते 
शासन कराल व आमच्या प्रजाजनांची त्यानी जी लूट केली आहे ती 
त्याना परत करण्यास भाग पाडाल अशी आशा आहे. किवा ते लोक 
आपल्या आज्ञेत नसल्यास आम्ही त्यांची खोड मोडावी की काय ते. 
आपण मला कळवावे. हे प्रकार बंद झाल्याखेरीज आमच्या दोन्ही 
राज्यांमधील जुनी मैत्री प्रस्थापित होणार नाही व आमची बंदरे 
सुरक्षित होणार नाहीत. गोविद परब ह्याना मी ही वस्तुस्थिती 
कथन केली असून ते आपणाला सर्वं तपशील विदीत करतीलच. 
त्याचप्रमाणे हरि गांवस ह्यानाहि मी आपणाला ह्या विषयीं लिहावयास 
सांगितले आहे. | 


देव आपल्यावर अनुग्रह करो. 


गोवा, ३ अक्टोबर १७०३ 
कायतानु TAG द PRA. 


कमांक : १६३ l | fa. ३०१ ००१७०५ 


छत्रपती शिवाजी दुसरे व गोव्याचा व्हाइसरॉय ह्या दोघांमध्ये शांतता व 
सलोखा तिर्माण व्हावा म्हणून काही लोकांनी प्रयत्न चालविले होते. तत्संबंधाने 
गोव्याच्या व्हाइसरॉयने रामचंद्रपंत अमात्य ह्याना लिहिलेले एक पत्र. . 

` रामचंद्रपंत ह्यांस Fe d = Bee 
आपले पत्र मला गोविद परबु ह्यानी आणून दिले. त्यानी मला 
जें काय विदोत केले त्याचे उत्तर मी: त्याना- दिले आहेः हे सज्य ब 


शेषः तारीबाई "कालीति "कार्गदपत्रे ` 


शिवाजी राजे ह्यांच्यामध्ये स्थीर मैत्री आणि शांतता प्रस्थापित :ब्हावौ 
म्हणून त्यानी प्रयत्न चालविले आहेत. त्या बाबतीत मी त्याना काही 
सूचना केल्या आहेत. माझ्या पूर्वीचे व्हाइसरॉय व शिवाजी राजे 
द्यांच्यांमध्ये मंत्री आणि सलोखा होता हे मला आठवते. त्यावरून 
आमच्या मध्यें मैत्री आणि सलोखा निर्माण होण्यास अडचण पडणार 
नाही अंशी मला आशा वाटते. गोविद परबु हे आपणाला ह्या 
विषयासंबंधीचा सर्वं तपशील कळवितीलच. त्याच प्रमाणे ह्या 


राज्याचे एक नागरिक दुलबा नाईक हेहि आपणाला ह्या संबंधी 


लिंहितील.. आमच्यामध्ये मैत्री आणि शांतता प्रस्थापित व्हावी म्हणून 
AAT SLITS कराल अशी आशा आहे. 


गोवा, ३ अक्टोबर १७०५ - 


क्रमांक : १६४ दि. :११-१००१७०५ 


गोव्याच्या व्हाइसरॉयने फोंडयाच्या मोगल फोजदारास भोसल्याविरुद्ध 
मदत bedags बादशहाने त्याला पत्र लिहुन त्याचे आभार मानले होते. त्या 
पत्राच्या संदर्भात रायजादा सय्यद कुतुबुद्दीन ह्याला लिहिलेल्या पत्रात गोव्याचा 
व्हाइसरॉय म्हणतो की, पोर्तुगिजांनी खेम सावंत भोसले ह्यांच्याशीं यूद्ध पुकारून 
क ”फीजदारःसंय्यद WAHT ह्याची खेम सावंत ह्यांच्यापासून मुक्तता 


_ बादशहाच्या -छॉवणीतील रायजादा : सय्यद कुदुबुहीन हांस. 
पत्र मिळाले. बंडखोर खेम सावंत-भोसले ह्यांच्यांविरुद्ध सय्यद”गझनाफॉर 
ह्याना मो मदत केल्याबद्दल बादशहानी-त्या पत्रात माझे आभार मानले 
आहेत. मो बंडखोर खेम सावंत ह्यांच्याशी युद्ध पुकारून त्यांची बरीच 
हीनिं ` केली व gage 'गझेनाफर ह्यांची : तयांच्यांपाँसून मंक्‍तला केली 
मोझोेऱ्मदतत्जरूस्येपना ' मिळाली" नसतो, तर स्याना HSA प्किल्कां 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे RR 


व त्याच्या कक्षेतील प्रदेश हाती ठेवता आला नसता. बादंशहाना È 
कळल्याबद्दल मला फार आनंद झाला. पोर्तुगीज हे बादशहाचे मित्र 
आहेत. आणि ते मी आणखी एकदा सिद्ध केले आहे. मी बादशहाना 
रेव्हरंड फादर मानुएल द सा ह्यांच्यामार्फत लिहीतआहे.... .. 


गोवा, ११ अक्टोबर १७०५ 
कायतानु द मेलु द काइत्रु 


क्रमांक : १६५ वि. २-११-१७०५ 

हिंदुराव घोरपडे ह्यानी गोव्याच्या व्हाइसरॉयला विनंती केली [होती की, 
त्यानी खेम सावंत भोसले ह्याना क्षमा करावी, व्हाइसरॉयने हिंदुराव ह्याना 
नकार दिला. | 

हिंदुराव घोरपडे ह्यांस 

__ बाळाजीराम व आपाजी नीळकंठ ह्या दोघानी मला आपले 
पत्र आणून दिले. माझ्या पूर्वीचे व्हाइसरॉय व कुष्ठाजी पंत ह्या 
दोघांचे संबंध चांगले होते असें आपण म्हणतां. कुष्टाजी पंत हे 
त्यावेळी आमच्या FAST लागून असलेल्या प्रदेशाचे कारभारी होते. 
आपल्या आठवणीचे मला कौतुक वाटले. सिंधुदुर्ग व खांदेरी उंदेरी 
येथून आमच्या नौकावर दरोडेखोरांकडून जे हल्ले होतात त्याबद्दल 
मी आपणाकडे तक्रारं केली आहे. तथापि असे असून देखील मी 
आपणापाशीं सलोखा ठेवण्याचा प्रयत्त करीन. आमच्या नौकांवर 
जे. हल्ले होतात त्याबद्दल मी संभाजी? राजे ह्यांच्याकडे तक्रार 
गुदरविली असल्याने गुन्हेगारांना शासन करण्याची मोहीम मी हातीं 
घेतलेली नाही. संभाजी राजे काय उपाय योजना करतात त्याची 
मी वाट पाहात आहे. मागे त्यांचे मला पत्र आले होते. मी त्याना 
जें उत्तर पाठविले त्यांत. ह्या घटनांचा उल्लेख केला आहे व आमच्या 


१. शिवाजी राजे पाहिजे. 


RR ताराघाई कालोन फागवपत्रे 


“प्रजाजनांची लूट थांबवावी व त्यांचा लुटला गेलेला माल त्याना 
“परत मिळावा म्हणून उपाययोजना करण्याची त्याना विनंति केली 
'आहे. आमच्या मागण्या जर मान्य झाल्या तरसंभाजी राजे व हे 


राज्य ह्यांच्यामध्ये सलोख्याचे व मैत्रीचे संबंध प्रस्थापित होण्यास अडचण 
उरणार नाही. खेम सावंत भोसले ह्याना क्षमा करण्याची विनंती आपण 
करता. त्याना क्षमा करण्याचा माझा बिलकूल विचार नाही. दुसरी गोष्ट 
अशी कीं तें आमच्याहून बलाढ्य नसल्याने त्यांची खोड मोडण्याकरितां 


Ast दुसऱ्यांची मदत घ्यावी लागणार नाही. आपण मला जो 


नजराणा पाठविला आहे तो मी ह्या कारणावरून स्वीकारू शकत 
नाही. परंतु नजराणा अर्पण करण्यामागील सदिच्छेबददल मी आपला 
आभारी आहे. तसेच बाळाजी राम व आपाजी नीलकंठ ह्या 
दोघानी माझ्यासाठी जें काय केले त्याबद्दलहि मी आभारी आहे. 


गोवा, २ नवंबर १७०५ 
कायतानु द मेलु द BT 


क्रमांक : १६६ | दि. ९-१२-१७०५ 


डिचोली येथील किल्ला व तटबंदी ह्यां बाबत गोव्याच्या राज्य सल्लागार 
मंडळाने घेतलेला निर्णय व व्हाइसरॉयने त्या ठरावाची केलेली अंमलबजावणी. 


पोर्तुगिजानी खेम सावंत भोसले ह्यांचेकडून डिचोली येथील 


. किल्ला घेतला. ह्या मोहिमेत त्याना खेम सावंत भोसले ह्यांचे शत्रु 


हरी गावस व राम सावंत ह्या दोघांची मदत झाली. wag किल्ला 


.त्या दोघांचे ताब्यांत ठेवावा कीं तो उडवून जमीनदोस्त करून टाकावा 
,तत्संबंधीचा निर्णय घेण्यासाठी पोर्तुगीज हिंदुस्थानचे व्हाइसरॉय व 


कॅप्टन जनरल कायतानु द मेलु द HAT ह्यानी राज्य सल्लागार 
मंडळाची बैठक दि. ९ डिसेंबर १७०५ रोजी बोलविली; राज्य 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे २२७" 


सल्लागार मंडळाचे सर्व सदस्य डिचोलीच्या मोहिमेत गव्हनंर जनरल: 
बरोबर सामील झाले होते. त्याना नंतर धमंगुरु आचेबिशप प्रिमाझ हे. 
येऊन मिळाले. किल्ला व तटबंदी हरी गांवस व राम सावंत ह्या 
दोघांचे हाती ठेवूं नये असे सगळ्यांनाच वाटत होते. कारण त्याः 
दोघावर त्यांचा विश्‍वास नव्हता. ते दगलबाजीने किल्ला: आणि: 
तटबंदी मराठ्यांना विकून टाकतील अथवा, त्यांचा शत्रु खेम सावंतः 
ह्यांच्याशी समझौता करून त्यांच्या हवाली ती करतील अशी त्याना 
भीति वाटत होती. फोंडा येथील मोगल फौजदारानेहि व्हाइसरॉयना 
हरी गांवस व राम maa ह्या दोघां देसायांवर न विसंबण्याचा इशारा: 
दिला होता. दुसरी गोष्ट अशी कीं मोगल व मराठे ह्या दोघांचाही: 
wag किल्यावर दावा होता. म्हणून भांडणाचें हें कारणच नष्ट 

करण्यासाठीं राज्य सल्लागार मंडळाने किल्ला व तटबंदी उडवून 
जमीनदोस्त करून टाकण्याचा निर्णय बहुमताने घेतला. व्हाइसंरांयनीं” 
तो निर्णय त्वरीत अमलात आणला 


क्रमाक : १६७ दि. १४१२-१ ७०५ | 


छत्रपती शिवाजीं दुसरे ह्यांनी श्री एकनाथ स्वामींच्या पुण्यतिथीचा उत्सव 
व्यवस्थित पार पडावा म्हणून स्वामींचे नातू उद्धव गणेश ह्याना पन्हाळ प्रांतातील 
मौ. arsit तावडे हे गाव इनाम दिले 


श्री येकनाथ | pr 


स्वस्ति श्री राज्याभिषेक शके ३२ पा्थिवनाम संवत्सरे पौष शुधे' 
दशमी भृगुवासरे क्षत्रीय कुलावतंस श्री राजा शिव छत्रपति याणीं' 
राजश्री उधव बिन गणेश गोसावी यांस दिल्हे दानपत्र ऐसीजे. तुम्ही 
स्वामी सनीध येऊन विदित केले की आपण श्री स्वामीचे? नातु. 


१. एकनाथ जन्म: शके १४७० (इ. स. १५४८), मृत्यू : शके १५३१ (इ.स.१६०९). | 


æ 


२२८ ताराबाई कालीन कागदपत्रे 


पैठणी आजीवरी मठ आहे तेथे राहात होतो. सांप्रत या प्रांते 
खडकलाटीस येऊन राहिलो आहो. श्री स्वामीची पुण्यतीत व 
उत्सव करून प्रतिवर्षी श्री पंढरपुरची यात्रा करून माहाराजाचे 
राज्यास कल्याण चितून आहो. यंशासी श्री स्वामीची पुण्यतीथ 
ब उत्छव सांग चालावयास काही माहाराजे इनाम करून दिधलियानें 
श्रेय विशेष आहे. आपलाही वंश श्रीचा आहे म्हणून. त्यावरून स्वामीने 
मनास आणिता श्री बहूत थोर परमेशवरपरायेण. याची पुण्यतीथ 
उत्छव सांग चालिल्याने स्वामीच्या राज्यास व स्वामीस कल्याण आहे 
म्हणून मौजे वठार तावडे ता आळते सुभा प्रांत पनाळा (हा गांव 
इनाम दिला" इ. इ.) तारीख ८ रमजान gu सीत मया. 


कमांक : १६८ वि, १८-१२-१७०५ 

छत्रपती शिवाजी दुसरे ह्यांच्या आरमाराचे सुभेदार दाऊदखान ह्याना 
गोव्याच्या गव्हनंरला दारूगोळ्याची मदत पाठविण्याबद्दल पत्र पाठविले होते. 
त्या पत्रास गोव्याच्या राज्य सचिवाने पुढील उत्तर पाठविले. 


शिवाजीच्या आरमाराचे सुभेदार दाऊदखान ह्यास 


~ 


नामदार व्हाइसरॉय ह्याना आपले नुकतेच जे पत्र आले 


त्याचे उत्तर पाठविण्याची आज्ञा त्यानी मला राज्याचा मुख्य सचिव 
ह्या नात्याने केली. आपले पत्र वाचले गेले. मजकूर समजला. 
सांप्रत आरमार देशी पाठविण्याची घाई असून त्यांतच नामदार 
ब्हाइसरॉय ह्यांची प्रकृति जरा नादुरुस्त आहे. म्हणून त्यानी मला 
आपणास उत्तर पाठविण्यास सांगितले. आपण खेम सावंत भोसले 
ह्यांच्या. नौकांवर हल्ले चढविण्याचा जो निर्णय घेतला आहे, तो 


१. सदर मजकूर नेहमीसारखा म्हणून घेतला नाही- 


ताराबाई कारीन कागदपत्रे २२९ 


नामदार व्हाइसरॉय ह्याना पसंत असल्याचे त्यानी मला आपणास 
कळविण्यास सांगितले. आमचे आरमार लवकरच दक्षिणेकडे निघणार 
असून त्याला आपणास मदत करण्याचा हुकूम दिला जाईल. खेम 
सावंत भोसले ह्यांची जहाजें ज्या बंदरात आहेत, त्या बंदरांत एका 
जहाजांत घोडे आहेत. हें जहाज जर आपणाला पकडतां आले तर 
त्यांतील घोडे आपण आमच्याकडे पाठवून द्यावे. त्यांची किमत 
आम्ही त्वरीत फेडून टाकू. आपण ज्या दारूगोळ्याची मदत पाठविण्या- 
बद्दल लिहिले आहे, तेवढा दारूगोळा आम्हाला पाठविता येणार 
नाही. कारण, आम्हाला दारूगोळा लागणार आहे. डिचोलीच्या 
मोहिमेत दारूगोळा फार लागला. बंडखोर खेम सावंत ह्यांचे तिकडे 
जे दोन किल्ले होते ते आम्ही धेतले व दारूने उडवून जमीनदोस्त 
केले. त्या कामासाठी दारूची पिपे बरीच लागली. दारू बनविण्याचे 
काम सांप्रत चालू आहे. गोळे मात्र आम्ही आपणाला पुरवू शकू. 
वरील कारणामुळें गलबत इकडे तूते पाठवूं नये. 


गोवा, १८ डिसेंबर १७०५ 
फ्रान्सिइकु द आझावेद द सांद. 


क्रमांक : १६९ ` इ. स. १७०५-०६ 
गिरजोजी यादव ह्याना एका गावच्या सरदेशमुखीचे वतन दिल्याचे 
हिंदुराव घोरपडे ह्यांचे आज्ञापत्र. हि 


श्री 


आज्ञापत्र समस्त राजकार्यधुरंधर विस्वासनिधि राजमान्य 
राजश्री हिदूराऊ घोरपडे सरदेसाई ता मोकदमानी मौजे......... se 
ता सु॥ सित मया अलफ. संपूर्ण राज्यातील सरदेसमुखीचे वतन 


२३० ताराबाई कालीन कागदपत्रे 


अंमचे अहे व त्यापैकी मौजे मजकुरीचे सरदेसमुखीचे वतन राजश्री 
गिंरजोजी यादव देसमुख पा कराड यासि वौंगपरंपरे दिले अहे. 
तरी तुम्ही याचे अज्ञेप्रमाणे वर्तणूक करून सरदेसमुखीचा यैवंज 
मारनुलेकडे वौंशपरंपरेने सुरक्षित चालवणे. सरदेसमुखीचा हक 
लाजिमा व इनामती व कुलबाब कुलकानु जे असेल त्य मारनुलकडे 
उसुल देत जाणे. 


क्रमांक : १७० दि. १०-१-१७०६ 


परशुरामपंत हे खेम सावंताना लष्करी मदत देण्याचा विचार करीत असल्याचो 
बातमी गोव्याच्या व्हाइसरॉयला कळली असतां त्याने छत्रपतीकडील आपल्या 
वकिलास गोव्याच्या राज्यसचिवाला पत्र घालाबयास सांगितले कीं ही मदत 
मी सावंताना मिळ नये म्हणन त्याने प्रयत्न करावा 


` गोंविदजी नाईक ह्यांस 


ह्या राज्याची सेवा आपण कशी निष्ठेने करता त्याची नामदार 
व्हाइसराय ह्याना कल्पना आहे. या निष्ठेचा वारसा आपणाकडे 
औपल्याँ वडिलांकडून आला आहे. ते देखील ह्या राज्याचे निष्ठावंत 
प्रजाजन होते. खेम सावंत भोसले ह्याना मदत मिळ नये म्हणन आपण 
प्रयत्न केलेत. नामदार व्हाइसरॉय ह्यांची प्रकृति नादुरुस्त असल्याने 
त्यानी मला हे पत्र आपणास लिहावयास सांगितले. आपल्या 
कामगिरीवर ते खुष आहेत. त्यानी आपणाला कळवावयास सांगितले 
आहे की, खेम सावंत भोसले ह्याना मदत मिळण्याचा प्रस्ताव पुढे 
येऊ नये म्हणून आपण दक्षता घ्यावी. अलीकडेच आम्हाला बातमी 
लागली आहे की, परशुरामपंत हे खेम सावंताना सैन्याची मदत 
पाठविण्याचा विचार करीत आहेत. हा ठराव अमलात' येऊ नये 


ताराव्राई फालोन कागदपत्रे. ररे? 


म्हणून आपण प्रयत्न करावा. ह्या संबंधीचा वृत्तांत आपण मला 
किवा नामदार व्हाइसरॉय ह्याना कळवावा. 


१० जानेवारी १७०६ 
फ्रान्सिशकु द आझावेद द सांद 


ऋ्रमांक : १७१ दि. १०-१-१७०६ 


मराठयांचे सैन्य खेम सावंत भोसले यांच्या मदतीला जांबावली येथें 
. आल्याचे कळल्याने गोव्याच्या व्हाइसरॉयच्या चिटणीसाने हिंदुराव घोरपडे याता 
पुढील पत्र लिहिले. 


हिंदुराव याना 


हे पत्र तुम्हाला नामदार व्हाइसरॉय यांच्या आज्ञेवरून लिहित | 
आहे. ह्या राज्याशी तुमचे जे सलोख्याचे संबंध आहेत त्यांचे नामदार 
व्हाइसरॉय याना केवढी आस्था वाटते ते कळविण्यासाठी म्हणून 
तुम्हाला हे. पत्र पाठविण्यात येत आहे. तुमच्या आणि आमच्या राज्याच्या 
मैत्रीत बिघाड व्हावा म्हणून खेम सावंत भोसले यानी तुमच्याकडे 
आमच्याविरुद्ध मदत मागितली. पण ती मदत तुम्ही त्याना दिली 
नाही. ही गोष्ट तुमच्या आमच्याविषयींच्या धोरणाला अनुसरूनच 
आहे. कारण तुम्हाला जूनी मंत्री टिकवून ठेवावयाची आहे. 
नामदार व्हाइसरॉय यानी ह्या गोष्टीची दखल घेतली असून प्रसंगी 
त्याची फेड ते केल्यावांचून. राहाणार. नाहीत. -परंतु नुकतीच त्याना 
बातमी कळली. आहे की, जांबावली येथे काही सैन्य आले असून.ते 
सणीच्या' संमतीने खेम सावंत भोसले यांच्या मदतीला आले -आहे. 


"१" ताराबाई. . : 


२३२ . ताराबाई कालौन कागदपत्रं 


हा निर्णय राणीने आपल्या सल्ल्याने कसा घेतला त्याचे आम्हाला 
आइचर्य वाटते. 


खेम सावंत भोसले हे राणीचे शत्रु होते, इतकेच नव्हे, तर 
राणीने नामदार व्हाइसरॉय याना कळविले होते की, खेम सावंत 
भोसले यांचा निःपात होईपर्यंत त्यांच्याशी युद्ध करण्याचा आपला 
विचार आहे. आणि आतां राणी खेम सावंत ह्याना मदत पाठविते 
हे कसे काय ते आम्हाला कळत नाही. खेम सावंत भोसले ह्यानी 
राणीला एखादे अभिवचन दिले आहे का? तसे असेल तर तिने 
त्याच्या वचनावर मुळीच विसंबून राहू नये. कारण हा मनुष्य वचन 
पाळणारा नाही. नामदार व्हाइसरॉय हे तुम्हाला विनंती करतात 
की तुम्ही ह्या गोष्टीचा पूर्ण विचार करावा. तुम्हाला ती गोष्ट 
मान्य होणार नाही असे त्याना वाटते. 


गोवा, दि. १० जानेवारी १७०६ 
फ्रान्सिशकु द आझावेद द सांद 


क्रमांक : १७२ दि. २००३-१७०६ 


रामचंद्रपंत अमात्य ह्यानी गोव्यास शंभर बैल पाठविण्यासाठी गोव्याच्या 
व्हाइसरॉयकडे परवानगी मागितली होती. व्हाइसरॉयने त्याना खालील पत्र पाठविले. 


रामचंद्र पंडीत ह्यांस 


` आपके पत्र मिळाले, मजकूर समजला. आपणाला जीवनौपयोगी 
व इतर वस्तूंची आवश्यकता भासत असून त्या नेण्याकरतां आपण 
आमच्या बादेशच्या प्रदेशांत शंभर बैल पाठविण्याचा विचार चालविला 
आहे व आमचो परवानगो मागितलो आहे. त्याचप्रमाणे आपल्या वाई 
येथोळ जहागिरोतोल व्यापाऱ्यांना व त्यांच्या मदतनिसानाहि इकडे 


ताराबाई कालोन कागदपत्र . २३३ 


व्यापारासाठी येण्यास परवानगी मिळावी अशी आपली इच्छा आहे: . 
परंतु खेम सावंत भोसले ह्यांच्याशी आमचे युद्ध चालू असून इकडे 
येणाऱ्या बैलाना त्यांच्या प्रदेशातून यावे लागते म्हणून आम्ही त्याना 
बंदी केली आहे. खेम सावंत हे इकडून जाणार्‍या बैलावर जकात वसूल 
करतात. तथापि आपली अडचण लक्षांत घेऊन मी शंभर बेलांना इकडे 
येण्यास परवानगी देईन. आणि ज्या वेळी आपण खेम सावंत ह्यांच्याशी 
मुद्ध सुरू कराल तेव्हां आपल्या सर्वे लोकाना आणि व्यापाऱयाना इकडे 
येणाऱ्या वाटा खुल्या करूं व व्यापार करण्यास परवानगी देऊ. माग 
शिवाजी राजे ह्यानी मला पत्र लिहून खेम सावंत ह्यांचा नाश करण्यास 
प्रवृत्त केले होते. माझ्या बरोबरच तेहि खेम सावंताशी युद्ध करणार 
होते. असे जर घडले तर त्या लुच्च्यापासून आपण मुक्त होऊं. त्यामुळे 
आज आपणामध्यें जी शांतता नांदत आहे ती कायम टिकेल व व्यापार 
आणि दळण वळण ह्यांत वाढ होईल. ती परिस्थिती आज नाही म्हणून 
व्यापारी व प्रवासी ह्याना उपद्रव होत आहे 


गोवा, २० ATT १७०६ 
कायतानु द मेळू द HA 


क्रसांक : १७३ | दि. २९-७-१७०६ 


भगवंत मल्हार व गोपाळ मल्हार कुलकर्णी ह्यांनी कासी रंगनाथ वरपे 

ह्याला लिहून दिलेले हे क्रयपत्र आहे. शेख निजाम जेव्हा कोल्हापुरला आला 

'त्यावेळी ह्या कुलकर्णीना शंभर रूपये शामजी नरसिंह देशकुलकर्णी प्रा पन्हाळा 

ह्याला द्याबे लागले. त्यासाठी त्यानी जे कर्ज काढले ते कासी रंगनाथकडन पैसे घेऊन 

गविले. परंतु कासी रंगनाथचे पैसे ते देऊ न शकल्याने त्यांनी आपले मोजे 
पाटपनाले तर्फे बोरगांव ह्या गावचे कुलकर्ण कासी रंगनाथछा विकले, 


२३४ ताराबाई कालीन कागदपत्रे 
भोमाजी बिन स्वस्ति श्री AT शालीवाहन शके १६२८ 
बाजी देसाई व्ययनाम संवत्सरे श्रावण शुद्ध प्रतिपदा इंदुवासरे 
ता मजकुर. छ २९ रबिलाखर सुहर सबा मया अलफ. तदिनी 
` (नांगर) भगवंत मल्हार व गोपाळ मल्हार कुलकर्णी मौजे 
कलम पाटपनाळा तर्फ बोरगाव प्रांत पनाळा याणी 
वेताळजी बिन राजश्री कासी रंगनाथ वरपे किले विशाळगड 
बाबाजी देसाई स्वामीचे शेवेसी लेहून दिल्हे क्रयपत्र ऐसाजे. 
ता कळे आपले पिते मल्हार भोगनाथ असता त्याणी स्वामी 
(सिका) पनाळाला असता रुपये १०० एकसे रुपये कर्ज 
बी कलम मागण्यासी आले. त्यावरी तुमी त्यासी पुसीले 
east सिवदेऊ की ये समई कोणता तगादा निकडीचा लागला जे 
देशकुलकर्णी पैका मागता. यावरी त्याही स्वामीपासी वतमान 
ता मलकापूर. सांगितले की सेख निजाम मोगल याने कोल्हापुरास 
बी नरसो आला तेव्हा शामजी नरसिंह देशकुलकर्णी प्रांत 
रखमांगद पनाळा यासी पैकीयाचा तगादा लागला. त्यासी 
देसकुलकर्णी द्यावयासी नाही. त्या बा एका ब्राह्मणाचे कर्ज 
ता असडोली. रुपये १०० एकशे रुपये दिल्हे. त्या ब्राह्मणाची 


मुदती जाहली. त्याने उपोषण करीत बैसला 


आहे. त्यासी द्यावयासी पाहिजे म्हणोन वर्तमान सांगितले. 


यावरून नक्त रुपये १०० शांभर दिल्हे. त्यासी wade aka 
पंधरा होतील. त्याउपरी धामधुम जाहली म्हणून परागंधा 
'होऊन देशावरी गेलो. त्यावरी माणसे घेऊन मागी बोरगावासी 
आलो. साहा महिने जसे तैसे तेथे राहिलो. मग टिकाव 
नव्हे देखले. स्वामीच्या गावास कोलवया येथे येऊन कौलवयात 


राहिलो. तेथे कर्जे गला खंडी ५३ तीनी घेतले. त्यासी कमबेश दाहा 


ब्रूष होतील. त्यावरी कुडाळ प्रांतास गेलो. तेथे आपला पिता मृत्यु 


पावला. ते समई सांगितले की स्वामीचे कर्ज फारीख करावे. त्यावरी 


ए es en s r SS 


oT 
SIS 


FP oe 


So. 


ahan. (कामुक SRP RP N ES 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे २३५ 


घाटावरी आलो. धामधुम थोर. जीवमात्र रक्षून होते. याउपरी 
विशाळगड मोगलानी घेतला. स्वामीचे सर्वस्व जाऊन तुम्हीही वेळूरासी 
आलेती. ते समई तुमचेही समय कठीण. त्याकरिता आमाकडे माणसे 
पाठविली. आमी येऊन मुदती फुरसती केली. मुदतीस ही पेसे पोल 
नाहीत. किरकोळ रुपये ३६ छतीस पावले. वरकड पेका व वयाने 
पावत हिशेब करिता कळंतर व गळिवाची वाडी मिळोन बे मोबलग 
हिशेब होतो. शेवटचा हिशेब + + + + श्री विज्ञानेश्वर 
मा करता दामदुसर Hi तीसर ऐसे म्हणता नक्त रुपये १००; 
एकूण' दुसर २०० दोनीसे गल्ला मुदलखंडी ४३ तीनी एकूण तिसर 
खंडी नऊ दर खंडीस रुपये ५० पनास एकूण रुपये ४५० एकूण 
साडे साहासे रुपये जाहाले. त्यापकी छत्तीस रुपये पावले. बाकी 
६१४ साहासे चवदा रुपये राहतात. त्यासी द्यावयासी ताखत . 
नाही. पुढे काही सुगम नाही. याकरिता रा आंताजी सुखदेऊ.. 
व सिवजी तुकदेव कात्लजवडकर यासी मधस्त घालून मौजे 
पाटपन्हाळे ता मजकूर हा गाव आपला कुलकर्ण्याचा घेऊन उत्तीर्ण 
करणे म्हणऊन सांगितले. त्यावरी स्वामीचे फुरपेकी म्हणून मान्ये 
करीत ना. परंतु द्यावया ताकत नाही. याकरिता ग्रहस्थानी सांगितले 
त्यावरून स्वामीनी मान्य केले. त्यावरून स्वामीस सदरहु पेके ब॥ 
गाव विकते देऊन दिल्हा. यासी हक लाजिमा इनामती पेसजीप्रमाणे 
इनामती २. हकबेल 
१५ बाळकृष्ण पाटील २ लायजमा १ कागद वाये ` 
४ कुलकर्णी AAT . - 
ge | 


७ n Aa 
येणेप्रमाणे आहे व कुलकर्ण आपले मिरास तुम्हास सदरहू पैकी ब॥ . 
विकत दिले. तुमी लेकराचे लेकरी खाऊन सुखरूप राहणे. सदरहू 
वतनास आपले लेकराचे लेकरी भाऊबंदास दाईज गोत्रजास आर्थआर्थी 
संबध नाही. सदरहू कुलकर्णास काही लागलीगाडी लागल: तेः आभी” 


२३६ ताराबाई कालीन 


वरानयास चुकले त्यासी गाईब्राह्मणांची शफत असे व पूर्वजाचे 


शफत असे 

माणकोजी बिन लखजी पटेल 
मौजे वोकली ता मजकूर 
मादजी बिन बाबाजी पाटील 
मौजे पोरळे ता मजकूर 
नांगर असे. 

तुकाजी पाटील मौजे घाणपे 
ता मा नांगर असे. 

बाबाजी बिन रावजी पाटील 
मौजे मानपड ता मा 

नांगर असे. 

रामजी पाटील मौजे परली 
तर्फ मजकूर नांगर असे. 
इरदोजी पाटील मोजे माजनाळ 
Th मार नांगर असे. 
वाधरोजी पाटील मौजे पुशोटे 
तर्फ मजकूर नांगर असे. 
HOTS पाटील मौजे नसलीदर 
तर्फ मजकूर नांगर असे. 

मौजे रेटरे प॥ सिराळे सुभा 
परगणे मलकापूर. 

धर्माजी बिन गंगाजी प 
नांगर असे. 

नारोजी बिन फिरगोजी पा 
आजमोजी बिन सिदोजी पा 
FAM काटकर मखदूम. 


कागदपत्रे 


खळोजी बिन व्हनाजी पटेल 
राईभागाय नांगर असे. 


धयाजी बिन पोसजी पाटील 
मौजे वारनूळ नांगर असे. 


कामजी पाटील पाटील सतपणा 
मौजे उतुरी ता मजकूर 
नांगर असे. 


उमाजी पाटील 

मौजे जाधगाय (? ) तर्फ मजकूर 
नांगर असे. | 
दसाजी बिन आबाजी पाटील 
मौजे घुगुरी तर्फ मजकुर नांगर असे 
खेमाजी पाटील मौजे दिगवड 
तर्फ मजकुर नांगर असे. 


आपाजी पाटील मौजे कोतोली 
ता मजकूर नांगर असे. 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे २३७ 
WAH : १७४ दि. ४-९-१७०६ 


रामचंद्र पंत ह्यानी गोव्याच्या व्हाइसरॉयला एक पत्र पाठविले होते. परंतु 
ते पत्र पंताचे नसल्याचा व्हाइसरॉयच्या सेक्रेटरीस संशय आल्याने त्यानें ते 
स्वीकारले नाही. 


शिवाजीचे विश्‍वासू रामचंद्र पंडीत ह्यास व्हाइसरॉयच्या 
सेक्रेटरीचे पत्र. | 


आपला जासूद बाळाजी नारायण हा इकडे नामदार व्हाइसरॉय 
ह्याना देण्याकरिता आपले पत्र घेऊन आला. राज्याचा सचिव ह्या. 
नात्याने ते पत्र माझ्याकडे देण्यात आले. पण मी ते नामदार व्हाइसरॉय 
ह्यांच्या अवलोकनार्थ पाठविले नाही. कारण, त्याचा मायना बरोबर 
नव्हता. नामदार व्हाइसरांय ह्यांचा दर्जा राजेरजवाडयांसारखा 
असल्याने आशिया खंडांतील राजे व महाराज ह्याना जशी सन्मानपूर्वक 
पत्रे लिहितात, तशीच पत्रे त्यानाहि लिहिली पाहिजेत. त्यामुळे 
आपल्या पत्राच्या खरेपणाविषयी मला संशय आला, कदाचित, खेम 
सावंत ह्यानीहि ते आपल्या नावे लिहिले असण्याची शक्यता होती. 
त्यांचे आणि आमचे सांप्रत युद्ध चालू असल्याने त्यांच्या राज्यात 
ज्या वस्तूंचा तुटवडा आहे त्या वस्तु आपल्या नावे आपणाकडे 
नेण्यासाठी त्यानी ते पत्र लिहिलें असावे असा मला संशय आला. 
तरी यापुढें आपण नामदार व्हाइसरॉय ह्याना पत्रे लिहाल तेव्हा 
त्यांचा मायना बरोबर लिहावा. आपला इसम इकडे आमच्या 
परवान्यानुसार आला होता. त्याला आल्या वाटेने परत पाठविला 


आहे. 
| गोवा, ४ सप्टेंबर १७०६ 
फ्रान्सिश्कु द आझावेद सांद 


२३८ ताराबाई कालीन कागदपत्रे 
MATH : १७५ दि. ५-१०-१७०६ 


पिलाजी जाधव ह्यानी शंकराजी बकाजी फर्जंद ह्याची मोजे नांदेडची निम्मी 
मोकदमी या खरेदीपत्राद्वारे विकत घेतली. 


श्री 


खरेदीपत्र शके १६२८ व्ययनाम संवत्सरे आइवीन शुद्ध 
विजयादशमी सणवार? ते दिवशी पिलाजी जाधव बिन चांगोजी जाधव 
मौजे दिवे कसबे सासवड याशी शंकराजी बिन बकाजी फर्जंद निमे 
मोकदम मौजे नांदेडे तर्फ खडकवासले कर्यात मावळ सुर सन सब्बा 
मय्या अलफ लेहून दिले खरीदी खत एऐसेजे. मौजे मजकुरची 
मोकदमी निमे वडील नांव नांगराची तक्षीम आपले वतन आहे. त्यास 
आपणास मौजे मजकुरची लावणी होत नाही. नातवानी जाहली. 
कर्जदार जाहलो. याकरिता आपले स्वसंतोषे खुश रजावंदीने दिले असे. 
यासी जो कोणी हिला हरकत करील व आपला भाऊबंद मुजाहीम 
होईल तो आपण वारून आपला महजर व खुर्द खत आपणाजवळ 
होते ते व जिन्नस तुम्हांस दिले असे. श्रावणमासी सीवझडे मोकदम 
व देशमुख व देशपांडिये कसबे मजकूर जमा करून तुमच्या नांवाचा 
महजर करून देऊन आपली आई रुपाई व आपण उभयतां येक दिल 
होऊन खुश रजावंद होऊन आपली तक्षीम दिली असे. - आपला हक्क 
इनाम घरठाव देखील काळी पांढरी निमे मोकदमी दिली असे. हे 
खरीदीपत्र. सही. तेरीख १० WHT मुक्काम मुरटी-मोढवे प्रा सुपें 


वोळी सुमार ३१ 


बी कलम राघो अनंत निशाणी 
गोही - (- ० नांगर 


१. वाराप्रमाणे तारीख दिली आहे. 


ताराबाई फालौन कागदपत्रे २२९ 


रतनोजी आढाव मोकदम मोजे बायाजी कापरा मोजे आंबेगांव 
अरणगांव प्रा रांजणगांव प्रा पुणे 
सरकार जुन्नर 
.(-० निशाणी 

नांगर 
शिवाजी वासवडे मौजे आंबेगांव जावजी चावट मोकदम मोजे 
प्रा पुणे हिंगणे प्रा पुणे 

| —-(-0o निशाणी 


नांगर 


भुतोजी राणबा वरे मोकदम मोजे 
आरणगांव ता कडें प्रा कडे वळीत 
निशाणी ie 
नांगर ' 


ऋमांक : १७६ दि. २३-१०-१७०६ 


स्वरुपजी, सुभानजी, पिराजी आदि गिरजोजी यादवांच्या भाऊबंदानी 
त्यांच्या देशमुखीतील दहा गाव धनाजी जाधवाना विकले होते. ते गिरजोजीना 
परत करावे म्हणून त्यानी धनाजी जाधवाना पत्र लिहिले: 


| श्री 
r राजश्री धनाजी जाधवराऊ 
गोसावी यास 


i ® अखंडित लक्षुमी अलंकृत राजमान्ये-- इनेहाकित सुभानजी 


यादव व स्वरूपजी यादव बिन पिराजी यादव व पदमोजी यादव बिन 
सिवाजी यादव व पदाजो यादव बिन अबाजी यादव राम राम विनंती. 


२४० ताराबाई कालीन कागदपत्रे 


gi सन सबा मया अलफ. पा कन्हाडची देशमुखी वतन राजश्री 
छत्रपति स्वामीचे. त्यास या राज्यात गिरजोजी यादव याने चंदी 
ता कस्ट मेहनत-च टका पैकियानेही खस्त केली अणि स्वामीसेवा 
येकनिस्टपणे केली म्हणून माहाराज राजश्री स्वामी कृपाळू होऊन 
पा मजकुरची देसमुखी गिरजोजी विन मुधोजी यादव यास दिल्ही. 
त्यास अम्ही भाऊबंद म्हणऊनु मोंगलाचे तरफेस जाऊन देसमुखी 
खादळी अणि देसमुखीपेकी गाव विकिले म्हणऊनु हुजुर माहाराज 
राजश्री----स्वामीपासी फिरयाद जाहाली. त्यावरून हुजूर आपणास 
बोलाऊन अणून हुकूम केला की तुम्हास देसमुखी खाण्यास काये गरज 
अणि विकावयास काये समध. वतन दिवाणीचे गिरजोजीस दिल्हे 
असता तुम्हास प्रयोजन नाही. म्हणऊन अन्याये ठेविली. अम्हास 
देसमुखीस समध नाही. देसमुखी दिवाणची दिवाणे गिरजोजी areata 
facet. अम्हास तालुक नाही तुम्हास अम्ही देह सुमार १० दाहा 
विकून टकापेका घेतला अहे. तरी सदरहू गाव तुम्ही गिरजोजी 
यादव याचे यास देणे. अम्ही तुम्हापासून टका घेतला अहे तो अम्ही 
तुम्हास देऊन तुम्हास त्याच्या वतनासी कथला करावयास प्रयोजन 
नाही. तुम्हास देह १० दाहा विकीत दिल्हे असेत. बी ता. 


पाली इदोली हिंगनाळे अतीत नागठाणे 


१ १ १ १ १ 
वाहगाऊ बेलवडे नबसी घोणसी सोड्सी 


१ १ १ १ १ 


| येकूण देहे दाहा येणेप्रमाणे तुम्हास दिल्हे अहेत. ते तुम्ही 
राजश्री गिरजोजी यादव यांचे यास देणे. विशेष काय लिहिणे. कृपा 
असो दिजे. छ २६ माहे रजब. ही विनंती. 


..मोंतेब ... 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे २४१ 


बी कलम रुद्राजी चंदो देसकुलकर्णी 
परगणे कराहाड 


( पाठीवर पिराजी यादव ह्यांचा शिक्का ) 


क्रमांक : १७७ दि. २३-१०-१७०६ 


सुभानजी, स्वरुपजी, पद्मोजी व पदाजी यादव हे यासिनखान ह्यांस 
लिहितात की, गिरजोजी यादवाच्या देशमुखीपैकी जी बारा गावे आम्ही तुम्हास 
विकली होती, ती गिरजोजीस परत करावी. त्या गावांचा आम्ही घेतलेला पैसा 
तुम्हास परत करू, 


दरबदगी कमब यासीनखानसाहेब 
साहेबाचे बंदगीस 


AA . 
$) अजंदास्त सेरीकर सुभानजी यादव व स्वरूपजी यादव 


बिन पिराजी यादव व पदमोजी यादव बिन सिवाजी यादव व पदाजी 
बिन आबाजी यादव Yi सन हजार १११६ सन सबा मया अलफ: 


बे॥ ता छ २६ माहे रजब पावेतो साहेबाचे नेक नजरेकरून 
वतमान येथस्थित असे. 


बे॥ पा कर्‍हाडची देसमुखी वतन राजश्री---- छेत्रपती 
स्वामीचे. त्यास राज्यामधे गिरजोजी यादव यानी चंदी ता कस्ट: 
मेहनत व टका पेकीयाने खस्त केली आणि स्वामी सेवा येकृनिष्ठपणे 
केली म्हणुनु माहाराज राजश्री---- स्वामी कृपाळू होऊन पा 
मजकूरची देसमुखी गिरजोजी बिन मुधोजी यादव यास अजराहा- 
म्हरामत दिल्ही. त्यास अम्ही भाऊबंद म्हणून पा मजकुरच्या ठाणियात 
जाऊन देसमुखी खादली आणि देसमुखीपेकी गाव विकिले म्हणऊन 


२४२ ताराबाई कालीन कागदपत्रे 


हुज्र माहाराज राजश्री स्वामीपासी फिरयाद जाहाली. त्यावरून 
हुजूर आपणास बोलाऊन अणून हुकूम केला की तुम्हास देसमुखी 
खावयास काये गरज आणि विकावयास काये समध. वतन दिल्हे 
असता गिरजोजीस तुम्हास प्रयोजन नाही म्हणऊन अन्याये ठेविला. 
अम्हास देसमुखीस संमध नाही. देसमुखी गिरजीजी यादव यास दिल्ही' 
आम्हास वतनासी तालुका नाही. तुम्हास अम्ही देह सुमार बारा १२ 
विकिले आणि टका पैका घेतला आहे. तरी सदरहू गाव तुम्ही 
गिरजोजी यादव याचे यास देणे. अम्ही तुम्हापासून टका घेतला आहे 
तो आम्ही तुम्हास देऊन. तुम्हास त्याच्या वतनासी कथला केला न 
पाहिजे. अम्ही साहेबास देह १२ बारा विकित दिल्हे आहेत. बी ता 

विग ----ड़ दुलसणी सवदे येवती कालवडे 

१ १ १ १ १ १ 

कासार सिरसाल हुरबे जिती येणदे माहासुली कुंभारगाव 


१ १ १ ९ १ १. 
यकूण देहे बारा येणेप्रमाणे दिल्हे अहेत. ते सदरह देहे साहेबी 
राजश्री गिरजोजी यादव याचे यास दिल्हे पाहिजे. बंदगीस रोश न 
होय. हे अजँदास्त 

(पिराजी यादव ह्यांचा शिक्का ) 


बी कलम रुद्राजी चंदो देसकुलकर्णी ' 
परगणे कराहाड. 


कमांक : १७८ दि. २८-१०-१७०६ 


सुभानजी, स्वरूपजी ब पद्मोजी हे गिरजोजी यादवाचे तिघे भाऊबंद जाहीर 
करतात की, कऱ्हाड प्रांताची देशमखी व. मौजे गोवारेची पाटीलकी गिरजोजी 
यादवांची आहे. त्यांच्या वतनाचे अपहरण करून आम्ही देशमुखीपँकी पंचवीस 

_ गांव विकले 


eet के? ईन ee iain ७७७७ Loe Soh 


E 
ir 
i 
(४: 
| 
1 
4 
il 


र : 


ame 8 


ir ee ne ee ee 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे २४३ 


( वरील जागा कोरी) 


au बे॥ सुभानजी यादव व सरूपजी यादव बिन पिराजी यादव 
व पदमोजी बिन सीवाजी यादव सु॥ सन सबा मया अलफ. कारणे 
लेहून दिला कतबा यैसाजे. प्रा कम्हाडची देसमुखी व मौजे गोवारे 
येथील पाटीलकी ही वतने साहेबाची. त्यास गिरजोजी बिन मुधोजी 
यादव यानी या राज्यात माहाराज राजश्री ॥11॥िोरले 
कैलासवासी साहेब यापासून च्यार पिढ्या कष्ट मेहनत केली व 
वतनानिमित्य टका पेका खर्चे करून खस्त खादली व चंदीचे प्रसंगीही 
agaa येकनिष्ठपणे स्वामीसेवा केली. त्यावरून साहेब कृपाळू होऊन 
प्रा मजकुरची देसमुखी व मौजे मजकुरची पाटीलकी गिरजोजी बिन 
मुधोजी यादव यास अजरामन्हामत करून दिल्ही. त्यास अपण 
मोगलाचे AHA चाकरी करीत होतो. अपण यादव म्हणऊन परखूर 
होऊन हरामखोरी करून याचे वतन प्रांत मजकुरचे देसमुखी .पेकी गाव 


विकिले. देहे सुमार २५ 


धनाजी जाधवराऊ देहे १० यासनखान देहे १२ 
पाल १ वडगाऊ १ कासारसिरबे १ सवादें १ 
अतीत १ होळवडे १ साळसिरबे १ वोड १ 
नागठाणे १ नडसी १ तुळसणी १ विग १ 
हिंगनोळे १ घोणसी १ कुभारगाऊ १ येवती १ 
इंदोली १ खोडसी १ कालवडे १ येणदे १ 
| — ला जिती १ साहासुली १ 
५ ५ - र =s 
६ ६ 
तुकोजी यादव देहे २ _ तांबोळी देहे मौजे येरोळे १ 
१ मोजे कोडोली | 


१ मोजे कोरगाऊ 


२ 


२४४ ताराबाई कालीन कागदपत्रं 


येणेप्रमाणे देसमुखी पैकी गाव विकून टका पैका घेऊन वतनाची 
खराबी केली. हे वर्तमान हुजूर साहेबास विदित जाले. त्यावरून 
साहेबी आपणास तलव करून हुजुर अणून हुकुम केला की तुम्ही 
हरामखोरी करून दुसरियाचे वतन विकावयास काय समंध यैसे 
हरामखोर म्हणऊन तकसीर साहेबी ठेविली. त्यावरून आपण 
साहेबास अर्ज केला की अपण हरामखोरी करून परकीयानेच वतन 
दुसरियाचे विकून टकापेका घेतला आहे. ते सदरहू गाव त्यापासून 
सोडऊन देईन. ज्याचा टका पैका आपण घेतला आहे तो त्याचा त्यास 
देऊन त्याचे लिगाड वारून म्हणऊन AT केला. त्यावरून साहेब 
कृपाळू होऊन तकसीर माफ केली. गिरजोजी बिन मुधोजी यादव 
देसमूख व आपणही यादव. परंतु प्रा मजकुरचे देसमुखीसी व मौजे 
मजकुरचे पाटीलकीसी अपणास समंध नाही. अपण यादव म्हणऊन 
वतनासी कथला करावयास लेकराचे लेकरी समंध नाही. आपले 
भाऊबंद आदल्या घराणियातील कोणी असतील त्यास हे वतनास समंध 
नाही. साहेबी गिरजोजी यादव यास वतन देसमुखी व पाटीलकी fart 
आहे ते यानी आपले लेकराचे लेकरी खाऊन सुखी असावे. हा कतबा लेहून 
दिल्हा. सही. सके १६२८ व्ययेनाम संवत्सरे कातिक सुध त्रितिया 
सोमवार वळी सुमार ४६ सेताळीस. यैन वळी ४२. तूट वळी च्यार 

तेरीख १ ( पिराजी यादव 

शाबान ह्यांचा शिक्का ) 
बी कलम रुद्राजी चंदो देसकुलकर्णी 

परगणे करान्हाड 
गोही 
का कऱ्हाड मौजे कारवे मलजी पाटील येसाजी पाटील व 
अंबाजी बिन मौजे वडगाव विठल हरी कुलकर्णी 
बजाजी पा (निशाणी नांगर) मौजे मजकूर. 
(निशाणी नांगर) | (निशाणी नांगर) 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे २४५ 


लखमाजी पाटील मौजे रेटरे मौजे गोदी मौजे येरवले 
मौजे येवती (निशाणी नांगर) (निशाणी नांगर) (निशाणी नांगर) 
(निशाणी नांगर) | 
राजजी पटेल सताजी पाटील सुळकाई पा जोती पाटील 
मौजे केसे मौजे तुळसणी  वगोसोहरी मोजे नेळुलिंद 
(निशाणी नांगर) (निशाणी नांगर) कुलकर्णी 
मोजे सवदे 

(निशाणी नांगर) 
धारोजी पाटील लखमाजी बिन तुळाजी सुभानजी पाटील ठाणे 
मौजे सिरटे पा ठारगाव (निशाणी नांगर ) 
(निशाणी नांगर) (निशाणी नांगर) 


क्रमांक : १७९ दि. २८-१ satsat 


सुभानजी, स्वरुपजी, पद्मोजी, आदि गिरजोजी यादवाच्या भाऊंदानी 
त्यांच्या कऱ्हाडच्या देशमुखीपेकी पंचवीस गाव विकले होते. त्याबद्दल छत्रपतीनी 
त्यांच्यावर ठपका ठेवला. ते गिरजोजीना लिहितात कीं, तुमच्या वतनाशी 
आपला संबंध नाही. गाव विकून घेतलेला पैसा आम्ही ज्याचा त्याला परत करू. 


श्री 


तालीक 
राजश्री गिरजोजी बिन मुधोजी यादव देशमुख _ 
पा करहाड गोसावी यास 


5) अखंडित लक्ष्मी आलंकृत राजमान्य----स्नेहांकित सुभानजी 


यादव व स्वरूपजी बिन पिराजी यादव व पदमोजी बिन सिवाजी यादव 
रामराम. सुहूर सन सबा मया अलफ कारणे लेहून दिल्हे पत्रं 


२४६ ताराबाई कालीन कागदपत्रे 


यैसीजे. पा मजकुरची देशमुखी व मौजे गोवारे येथील पटेलगी वतन 
माहाराज राजे यांचे. त्यास तुम्ही राज्यात माहाराज 
राजश्री-- थोरले केलासवासी यांपासून कस्ट मेहनत च्यार पिढ्या केली 
व चंदीचे प्रसंगीही बहुतच येकनिस्टपणे स्वामी सेवा केली. वतनानिमित्य 
टका पैका देऊन खस्त खादली. त्यावरून माहाराज राजश्री---- 
साहेब याणी कृपाळू होऊन पा मजकुरची देशमुखी व मौजे मजकुरची 
पटेलगी ही वतने तुम्हास अजरामन्हमत करून दिली. त्यांस आम्ही 
मोगलाचे तर्फेस ठाणियात चाकरी करीत होतो. माहाराज राजश्री---- 
साहेबी तुम्हास वतने दिल्ही. त्यास वतने तुमची. आपणास पा 
मजकुरचे देसमुखीसी व मौजे मजकुरच्या पटेलगीसी समंध नसता 
आपण यादव त्यावरून देशमुखीस व पटेलगीस परखूर होऊनु पा 
मजकुरचे देशमुखी पै॥ देह २५ पंचवीस दुसरियाचे विकून टका पका 


आपण घेतला म्हणून हे वर्तमान माहाराज राजश्री---- साहेब यास 
विदित जाले. त्यावरून माहाराज राजश्रो---- साहेबी आपणास 


हुजूर बोलाऊन आणून हुकूम केला की तुम्हास प।। मजकुरचे देशमुखीसी 
व मौजे मजकुरचे पटेलगीसी समध नसता दुसरियाचे वतन तुम्ही 
दरम्याने विकून खराब केले. असे हरामखोर म्हणून तकसीर? साहेबी 
ठेविली. त्यावरून आपण तुम्हास बोलिलो की माहाराज राजश्री---- 
साहेबी वतने तुम्हास दिल्ही. त्या वतनास आम्हास समंध नसता तुमच्या 
वतनास आपण परखूर होऊ नये व विकू नये. असे असता आपण 
तुमच्या वतनास परखूर होऊन दुसरियास वतन देशमुखीचे विकून 
टका पैका घेतला आहे हे आपणापासून सर्वस्वे अंतर पडिले आहे 
त्यास प्रा मजक्रचे देशमुखीपेकी देह सुमार २५ विकिले आहेत 


बी ता 


१. गुन्हा. 
२. गावांचा तपशील क्रमांक १७८ मध्ये आला आहे. 


ताराबाई कालौन कागदपत्रे २४७ 


धनाजी जाधवराऊ देहे सुमार १० यासीनखान देहे सुमार १२ 
तुकोजी यादव देहे सुमार २ तांबोळी देहे मौजे येरोळे 


येणे प्रमाणे देहे विकून आपण टका पैका घेतला आहे. तो आम्ही 
ज्याचा त्यास टका पैका देऊन लिगाड वारून. तुम्ही आपले वतन 
देसमुखी व पाटीलकी सुखरूप घेणे. आम्हास दोनी वतनासी समंध 
नाही यैसे बोलिले. त्यावरून तुम्ही राजश्री परशराम पंडित प्रतिनिधि 
याच्या विद्यमाने माहाराज राजश्री------साहेबास अर्ज करून आमचा 
गुन्हा माप करून घेतला. आम्ही तुमच्या वतनापेकी गाव विकून टका 
पैका घेतला आहे तो आम्ही ज्याचा त्यास देऊन लिगाड वारून. तुम्हास 
त्याच्या टकियासी निसबत नाही. तुम्ही आपले वतन सुखरूप खाणे. 
आपणास व आपल्या घराणियातील भाऊबंद यादव कोणी असतील 
त्यास तुमच्या वतनासी लेकराचे लेकरी समंध नाही. तुम्हास साहेबी 
कृपाळू होऊनु देशमुखी व पटेलगी दिल्ही आहे ती तुम्ही आपले लेकराचे 
लेकरी m मजकुरची देशमुखी व मौजे मजकुरची पटेलगी खाऊन 
सुखरूप असणे. सदरहू लिहिल्याप्रा वर्तणूक करावी. बिला हरकत न 
करावी म्हणून माहाराज राजश्री-----साहेबी आपणास जमान 
मागितला. तरी सदरहू लिहिल्याप्र।। वर्तणूक करून बिला हरकत 
करणार नाही म्हणून आपण जमान दिल्ह असोत. हे लेहून दिल्हे पत्र. 
सही. शके १६२८ व्ययेनाम सवत्सरे कातिक सुध त्रितिया सोमवार. 
वळी सुमार ७४. येकवळी ६३ त्रेसष्ट तूट वळी आठ... श्रीकार याच्या 
वळो तीन. THT वळो सुमार चौन्याहतर रास. तेरीख. छ १ शाबान 


बी कलम रुद्राजी चदो देशकुलकर्णी प॥ कऱ्हाड 
| | | गोही शा 
का कऱ्हाड मोजे कारवे अंबाजी मलजो पाटील 
| पाटील १. ` मौजे वडगाव १ 


२४८ ताराबाई कालोन कागदपत्रे 


मौजे वोड लखमाजी पाटील मोजे रेटरे 


मौजे येवती १ अश्रदजी पटेल व 
भिकाजी व 
मौजे येरोळे मौजे गोदी खेमाजी कुलकर्णी 
१ १ 
राजजी पटेल संताजी पटेल तुळबाई पाटलीण व 
मौजे केसे १ तुलसणी १ गोसो हरी कुलकर्णी व 
जोती पाटील धारोजी पा लखमाजी बिन तुळाजी 
मौजे रेटरे खुद १ सिरट १ पटेल मौजे चोरगाऊ १ 
सुभानजी पटेल 
मौजे सेणे १ 
क्रमांक : १८० इ. स. १७०६-०७ 


कन्हाडची सरदेशमुखी गिरजोजी यादव ह्याना देण्यांत आछी आहे. परंतु 
अलीकडे धनाजी जाधव ह्यांच्याकडून तीत व्यत्यय येत आहे. तरी ताराबाई- 
साहेबाना विनंती करून सदु देशमुखीसंबंधी सरकारी अधिकान्याना ताकीद 
द्यावयास लावावी असे हिंदुराव घोरपडे घोमाजी त्रिमछ ह्याना लिहितात. 


श्री सुबराज 


राजश्री धोमाजी त्रिमल 
गोसावी यासि 


$) अखंडित लक्ष्मी अलंकुत राजमान्य इने॥ हिदूराऊ घोरपडे 


ममलकतमदार दंडवत. उपरी weet सरदेसमुखी राजश्री 
गिरजोजी यादव यासि आम्ही दिल्ही आहे. त्यास अलीकडे राजश्री 
जयेसिंग जाधवराऊ सेनापति याणी कागदपत्र चालऊन मामल्यास 


ताराबाई कारोन- कागवपतें.. २४३ 


-इस्किलीचा प्रसंग होतो. यैसे गोष्टीस राजश्री गिरजोजी- यादव 
याणीही राज्यात श्रमसाहास काही समान्य केले नाहीत. त्याच्या 
श्रमाचे जाणते धणी आहेती. येविशी तुम्ही मातुश्री आईसाहेबांचे 
सेवेसी विनंती करून कर्‍हाडच्या सरदेसमुखीबिशी देसकास ताकीदपत्रे 
करून घेणे आणि ती राजपत्रे राजश्री गिरजोजी यादव याजकडे देणे. 
जाणिजे. छ १९ साबान. विशेष काय लिहिणे. _ | 
मोतंब 


( पाठीमागे चौकोनी शिक्का व पैवस्ती छ २० शाबान) ` 


कमांक : १८१ इ. स. १७०६-०७ 


गिरजोजी यादव ह्यानी संताजी मुळीक व महिपतराव wr दोघाना 
पाठविलेले हे पत्र आहे. त्यावरून जाधवरावांशी त्यांचे संबंध नीट नव्हते असे 
दिसते. 


श्री | 
राजश्री संताजी मुळीक गोसावी यास 
क राजश्री महिपत गोसावी यास 


vo 


$) अखंडित रक्षुमी अलंकृत राजम्रान्ये-- इने गिरजोजी .यादव 


रामराम. विनंती. उपरी पत्र पाठविलें यावरू (न) वर्तमान कळो 
अले. लिहिले की जाधवरायाचे' लोक घर बांधावयास आले होते. 
त्यास पाटलाने सांगोन राहाविले हे गोष्ट बरीच केली. व सासपड्यांत 
a bait A a ea 

१. पेत्र क्र. १८० मध्ये जयसिंग जांधवराव सेनापती हे गिरजोजीच्या देशर्मुखीत 
agaa AMAT असा उल्लेख आहे. त्यावरून हे पत्र त्या सुमाराचे. असावे 
असे बाटते. | Be a ) 


३५० सोरायाई कालीन कागदपत्रे 


सारीक कुअही (?) ठेविला म्हणून लिहिले व बाब मण गला व बाब 
पांच रुपये दिल्हे म्हणून लिहिले. तरी तेही गोष्ट बरीच केली व 
इहिरनाक मांग करार करून पाठवणे म्हणून लिहिले. तरी करार 
करून पाठविला आहे. हरयेक कार्य योजून सांगणे. कळले पाहिजे. 
aga काय लिहिणे. कृपा असो दिजे. विशेष आंबाजी यादवाचे 
सोइरिकीविशी प्रेत्त करणे. कळले पाहिजे. हे विनंती.? 


ऋमांक : १८२ इ.स. १७०६-०७(? ) 


गिरजोजी यादव ह्यानी संताजी मुळीक ब यादोपंत्त wr दोघाना लिहिलेले 
है पत्र आहे. पत्रात धनाजी जाषवांच्या हालचालीची बातमी कळविण्याची 


सुचना आहे. 
श्री 
राजश्री संताजी मुळीक व राजश्री 
यादोपंत गोसावी यास 


$) अखंडित लक्षुमी अलंकृत राजमान्य---- Mi गिरजोजी 


यादव रामराम विनंती. उपरी सांप्रत तुम्हाकडील वर्तमान कळत 
नाही. याकरिता चितास इवस्ता येत नाही. बाइकामुले तुम्ही तिकडेस 
घेऊन गेला त्याचेही काही वर्तमान तुम्ही लिहून पाठविले नाही. याउपर 
हली राजश्री केदारबा व सुभानजी गायकवाड व संकराजी जाधव व 
आणखीहि सात पाच माणसे कदीम सजनगडीहून घेऊन आली. त्यासी 
तिकडे पाठविले आहे. तरी ये प्रसंगी कटंपट करावयाचे मान आहे. 
तरी तुम्ही अवघेजण येका मते तज़वीज करुन चार माणसे हाती 


२. * हे विनंती ' ही अक्षरे घाछघोच. 


= 
§ 


foal et rer REI Pal tT RENTER ESS 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे २५१ 


धरून कार्य करावे यैसा विचार आहे. त्यास जे तुमचे हाते होऊन 
येईल ते केले पाहिजे व राजश्री जाधवराऊ त्या प्रांत आले आहेत. 
समागमे चिरंजीव व शंकराजी आले असतील त्याकडील घोडी व त्याचे 
सविस्तर वर्तमान मनास आणून लिहून पाठविणे व तुमची घोडीयाचे 
वर्तमान व माणसाचे वर्तमान सविस्तर लिहून पाठवित जाणे. येणार 
माणसाहाती सविस्तर लिहित जाणे. हे विनंती' 


कमांक : १८३ | _ इ. स. १७०६-०७ (? ) 


गिरजोजी यादवांचा एक भाऊबंद स्वरूपजी मादव द्याने लिहिलेले हे पत्र 
आहे. त्यांत त्यार्ने माधवराव व बहिरो हरि ह्या दोघांशी झालेल्या एका 
चकमङीचा वृत्तांत दिला आहे व गिरजोजीच्या साह्याची अपेक्षा केली आहे. पत्र 
दोन तीन ठिकाणी फाटले आहे. त्यामुळें संदभ नीट लागत नाही. 


श्री 


राजश्री गिरजोजी यादव 
देशमुख पा कर्‍हाड गोसावो यासी. 


| $) अखंडीत लक्षुमी अलंकृत Stn सरूपजी यादव जोहार विनंती. 


उपरी येथील क्षेम जाणून आपले क्षेम लिहित गेले पाहिजे. विशेश 
तुम्ही कृष्णाजी मात्याबराबरी पत्र पाठविले व कितीयक जबानीही 
त्यांने सांगितले त्यावरून कळो आले. त्यावरी कोणी भला मनुश 
पाठविणे + + + करुन म्हणन न + न 
आम्ही योजीले होते जे परकी भला माणूस पाठवावा काय निमित्य. 


१. ' हे विनंती * ही अक्षरे बालबोध, FP : ~. ~ 


२५२ ताराबाई फालीन कागदपत्रे 


' दिपवाळी जाहालियावरी आपण येऊन भेटीही होईल. अवघे वर्तमान 
कळो येईल. जे असेल ते निर्वादबज + + + करून 
घ्यावा. विल्हे लावावा म्हणून तजविजे करून सिध जाहलो होतो 
तो अकस्मात खान साहेब जलद म्हणून दोनी प्रहर रात्री निघाले. 
त्याबार जाणे जाले. गडापासी गेलो तो हरकार्ने खबर देविली कौ 
बहिरो हरी व माधवराऊं कराडावरी मुस्तेद होऊन येताती. पाहाडापासी 
आले. आम्ही रस्त्यावरून पुढे चालिलो. यैसियास आपणा माघे होता. 
तमाम प्यादे मराहटे पुढे होते. तो लइकर उतरले होते तेथे बरी दऊड 
जाहाली. त्याची आमची गाठी पडली. तेथे + + -- निलास 
जाला. पं॥ रायाजी पंत जखमी होऊन खाली आले म्हणून आम्ही पाय 
उतारा केला. तेथे अगदी भाऊबंद देखील आम्हीच राहिलो. वरगड 
बाजे लोक आम्हास सोडून निघाले. दोनी हजार स्वार आम्ही कोठे कसे 
संभाळावे. आपले लस्कर आहे. जे होणार ते जाले. आपण सिपाई 
असो. त्यावरी प्रसंगी तुम्ही वडील असता काय चिता आहे म्हणून 
आम्ही पालाच्या डेरेस गेलो. घोडी चौघानी नेली. तेच समई आमचे 
भाऊबंद देखील घोडे २०।२५ गेली. आम्हास त्यानी बैसविले. असे 
व्हावे तुम्हास वतमान कळावे म्हणून लिहिले असे. त्यांचे पारपत्य 
करणे ते करून त्यास पत्रे पाठऊन आम्हास आपणाकडे घेऊन गेले 
पाहिजे. नाहीतरी लौकिकात विदित न होणारिजे. या उपरी तुम्ही 
विवेकी असता विस्तार काय लिहिणे. कृपा निरंतर असो दिली 
पाहिजे. हे पत्र सहस्र पत्राचे जागी जाणून साहेता केळी पाहिजे. 
हे विनंती.? , 


१ ' हे विनंती ' ही अक्षरे बालबोध, 


तारावाई कालीने कागदपत्रे २५३ 
क्रमांक: १८४ | १७०६-०७ (?) 


यादवांच्या वतनासाठी पंत अमात्य ह्याना शेरणी द्यावी लागली. त्यासाठी 
भरावयाचे पैसे नसल्यामुळे धनाजी जाधव ह्याना पाच गाव द्याबे . लागले त्याचा 
उल्लेख या पत्रात आहे ह 9 


= 7 श्री | ë . के id = द 

राजेश्री गिरजोजी यादव | ही ३ l y | = i 

गोसावी यासी | l 
$) अखंडित लक्षुमी आलकृत राजमान्य Au + + 


पिराजी व नरसिंगराव व पदाजी यादव जोहार. येथील क्षेम जाणत 

तुम्ही आपले क्षेम लेखन केले पाहिजे. विशेष तुम्ही ता उबरज व 
ता तारगाऊ या दोनी कर्याती देह चौपन ५४ देसमुखीची. दुमाले पत्रे 
पाठविली. ती राजपत्रे घेऊन राजेश्री पंत अमात्य याचे भेटीस गेली 
त्यानी सिरणी देणे म्हणून मजकर घातला. राजेश्री धनाजी 
जाधवराव यानीही जेथवरी मदत करावयाची ते केली. पुरातन 
गोत्रज सिरणीचा प्रसंग जरुंरचः पंडिला. पाच हजार faaet 
मुदती करून कबल केले. येसा तह केला. बी॥ 


सन खमस सन सीत _ सन सबा 

२५०० १५०० | १००० 
असी दुमाले पत्र छ १७ रबिलाखर सन खमसात घेतले. पुढे पैकेचे 
अनुकुलता नाही यास्तव रा॥ जाधवराउ यास देहे पांच देसमुखी *देऊ 
केळी की पैकेस व हर ada मदत करावी. देह पाच नागठाणे. १ 
अतीत १ हिगणोले १ ईखली १ .सरिगाव १ यागावी हक 
हिक्का लाजिमा व इनाम देऊ केला. वंरकड कारबार सिका 
आमचा आम्हाकडे येसे नेम केला असे. आम्हीही- जो 


२५४ ताराबाई कालीन कागदपत्रे 


तलास करावयाचे तो करीतो. व + + + येंथीलहि 
दुमाला पाहिजे म्हणून तेथवरी जाऊन सातसे रुपये कबूल केले. दुमाला 
पत्रे घेतली. आमचा मागला निपट नातवानगीचा बहुतच असे. 
क्षेत्र सोडावयास राजेश्री स्वामीचे अभय जाले म्हणून सांगोन पाठविले. 
तरी याहून काये थोर असे तोही तलाश केला पाहिजे. आमचे वतन 
आम्हास दिल्हे. स्वामीस पुत्रपौत्री कल्याण होईल. aa श्री 

देवापासी निरतर मागतो की भोसलेचे (?) कल्याण. तुम्ही सर्वेज् 
असा. बहुत काय लिहिणे. हे विनंती. 

शिक्का 


हल“ On 
s ~ 


क्रमांक: १८५ इः ल. १७०६-०७ 


पिराजी घोरपडे, हिंदुराव घोरपडे व कृष्णाजी घोरपडे ह्या तिषांच्या 
उरंजामाभा तपशील. | 


नक्कल 
'रांजमंडळ 
सरंजाम लश्कर से॥ सबा 


सरंजाम राजेश्री पिराजी घोरपडे व हिंदुराव घोरपडे व कृष्णाजी 
जोरपडे याचा सरंजाम प्रसिद्धगडचे मुक्कामीचा. 


६६९००० सुभे ७ 
१७८४००० महाल १०९ 
१३६७०० देहे ६३ एकूण रुपये 


२५८९७००. 


_ ताराबाई कालीन कागदपत्रे २५५ 


कदीम नवीन महाल ४७ एकूण बेरीज 
१२८४००० कदीम रुपय ५००००० . 
५२५००० सुभे ५ नरगुंद व नवलगुंद सुभे २ 
१३६७०० देहे ६३ पे॥ पैकी वजा पथकास . 
१९४५७०० एवज देविला 
हिंदुराव घोरपडे............ १४४००० 


५२५०००. सुभे ५ एकूण 
९५५००० महाल ४३ एकूण 
१८००० देह २१ एकूण 


१४९८००० 
सुभे व महाल र 
— सुभे महाल एकूण बेरीज रुपये 
qn मिरज ° १ १०७७० ` 
१०००० पे॥ कवटे महांकाली एकूण 7 
कित्ता गांव......... ........... ० 4 ३३७०० 
१०००० मालगांव 


त॥ खानापूर प्रांत तारळे š ९२ ` १२००९ 
सुभा बळगाव १ ०. 0880. 


प्रात बकापूर १ | ० हे २५९ oQ 


२५६ 


पे॥ करडीकल 


पे॥ गदेकल 
पे॥ खानापूर 
Ti चांदगड 
पे॥ मनोळ 
+ + 
पे॥ हुकीरी 
रेवकुंदे 

पो मणूर 
पोासत्यगीरे 
पो गलगले 
ब्रिलनी 


मुसकी-- ` 
इंचोळी 
तालेकोर; - 
मुळकूड 
रायच्र 

पो गदग 

पो राय हुबळी 
पो कोकटनूर 
कृष्णगी 

यलबर्गे 


aye 


सुभे महाल एकूण बेरीज रुपये 


७ 


० ० क O O O O Oo ७ O © छ © O ७० O O ७ ठ ७ o ð O ७ O छै 


१ 


२७ “0 WW “0 ००७० WO VO OY ०७ छ VO LO FED ०७० ०७ HO 2७० ०७ Lo vo 


१००००७ 
१०५००० 
१५००० 
२००० 
Yooo 


१००७० 


१७०७७०6 


१५००७ 


20000 


२००५००७ | 


१५००० ` 


१५००० 


१०००० 
१०००० 
१०००० 
२०००० 
२०००० 
१०००० 

७५०० 
३०००० 


२५०० 


१२०० 


१२००. 


३००० 


२५००७ ` 


: १९००० .. 
"१५९००० - 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे 


सुभा लखमेश्वर 
पो कौलापुर 
बदामी 
कलादगी 
पातशाहापूर 
बंगडकोट 
होनगुंदे 
गाझीकोट 
तालरगीरे 
बागलकोट 
कटकीळ 
सुभा संपगाव 


देहे 
कर्यात सदलगे 
५९००० भोरवडी १ 
१००० 
५०० टाकली १ 
३०० बेडकीहाळ १ 
७०० चनेवाडी १ 
Was १ 


८५०० R 


१००० 


बस्तगांव १. 


२५७ 


सुभे महाल एकूण ब्रेरीज़ रुपये 


~ | 7o o QO O O ७ 0७ O o 0७७ ve 


O HO vw vo RN vO FO NO MN VO vO Yo 


४३ 


२००० 
१००० 


१५०० 


४५०० 


७५००० 
१२००० 
६०००० 
_ १५७००. 
२५००० 
१०००००७ 
१००००७ 
१५००० 
१००००० . 
१५००० 
१०००००. 


७५००० 


१४८०००० 


कर्यात येकसंबे 
रांगोळी, १ 
| दैमसरवाडी १ 
तरेवाडी १ 


3 


'२५८ ताराबाई कालीन कागदपत्र 
क्रमांक: १८६ fa. ४--४--१७०७ 


पंत अमात्य ह्यांचे आज्ञेवरून TH मलकापूरचे देशक व देशकुलकर्णी ह्याना 
२५ बिघे जमीन इनाम दिली आहे.असे चिमणाजी बल्लाळ नामजाद व कारकून 
सुभा प्रांत मलकापुर हा हवालदार व कारकून तर्फ मलकापूर ह्यास कळवितो. 


श्री 
राजश्री हवालदार व कारकून ता मलकापूर गोसावी यास 


अखंडित लक्ष्मी आलकृत राजमान्य स्ने॥ 
चिमणाजी बलाल नामजाद कारकून सुभा प्रांत मलकापूर नमस्कार, 
सु॥ सबा मया अलफ. बा सनद राजश्री पंत प्रा छ १७ रा॥ल 
सन खमस. पो छ. १ une ( रबिलाखर ) तेथे आज्ञा जे देसक व 
देशकुलकर्णी तागा मार याणी ETT सारंग (ग) SA मुकामी येऊन 
विनंति केली कीं धामधुमीच्या प्रसंगाकरितां विलायत खराब पडली. 
जुजबी लागवड जाहली. त्यास दुतर्फामुळे दुबार राहात नाही. आपण 
स्वामीच्या पायासी येकनिष्टता करून सेवा करितो. परंतु मुलकांत 
वसात नाही. यामुळे आपला योगक्षेम चालत नाही. कुटुंबवत्सल आहे. 
स्वामीनी SUG होऊन कांही जमीन इनामत करून दिल्ही तरी त्याची 
कीदं करून उपभोग करून. त्यावरून मनास आणून तर्फ मारचे देसक 
या राज्यांत इमाने वर्तोन स्वामी कार्यं करीत आहेत. आणि योगक्षेम 
चाले याकरितां कृपाल होऊन यास नृतन इनाम पड जमीन वीसापांडाचे 
बिध्याप्रमाणे देविले असे म्हणोन आज्ञा. त्यावरून जमीन बिघे ३० 
तीस वजा आलाहिदा सनद विठोजी बिन कुबाजी दलवी देसंक 
देहे २८ बिघे ८५ बाकी बिघे जमीन ४१ देहे येकेचाळीस यकूण 
बिघे २५ पंचवीस देविले असे. बी ता? 


१, तपशील घेसकेला नाही. | 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे २५९ 


येकण येणेप्रो। वीसापांडाचे बिघेने बिघे “२५ पंचवीस नेमून 
दिल्हे असेत. तरी पड जमीनपैकी नेमून देणें. या पत्राची तालीक 
लेहून घेऊन अस्सल पत्र भोगवटीयास देणे. नूतन पत्राचा आक्षेप 
न कर्णे. छ ११ मोहरम. मो असे. 


क्रमांक : १८७ दि. ११-११-१७०७ 


बादशहाच्या कैदेतून सुटल्यावर ताराबाईकडील सरदार आपल्या वाजूला 
वळविण्याचा उद्योग छत्रपति शाहु ह्यानी आरंभिला, प्रस्तुत पत्रहारे त्यानी 
शंकराजी याइवाना त्यांच्या जमावानिशी आपणाला मिळण्याचे आवाहन केले 
आहे. सोबत सरंजामाचेहि आश्वासन दिले आहे. - 

स्वरित श्री राज्याभिषेक शके ३४ सर्वजित नाम सबछरे कार्तीक 
बहुल त्र्ययोदसी भोमवासरे' क्षेत्रीय कुलावतंस श्री राजा शाहू छत्रपती 
स्वामी याणी राजश्री संकराजी यादव यास आज्ञा केली ऐसीजे.. तुम्ही 
बिनंतीपत्र पाठविले ते पावोन लेखनार्थं विदित जाला व गोपाळपंत 
पाठविले ते व सरंजामाची यादस्त' व रा नागोजी बाबाजी यास 
पत्र पाठविले ते ब जिनस स्वामीस दाखविले. ' यादही पाहिली व 
कितेक मुखोगते सांगितले तेही विदित जाले. तरी तुम्ही कदीम 
स्वामीचे येकनिष्ट सेवक. स्वामीस तुमचे ऊजित करावे हे आगत्य 
आहे. तरी तुम्ही आपले जमावतिसी. सत्वर दर्शनास येणे. यादीप्रमाणे 


सरंजामाच्या सनदा करुन द्यावयाचा निश्चये रा नागोपंतासी केला 
आहे. त्याप्रमाणे स्वामी करून देत आहेत. तरी दिरगावरी न घालणे. 


२६० ताराबाई कालीन काग॥पत्रे 


तुम्हास सिरपाव वस्त्र मंदील १ येक पाठविले आहे ते घेणे. बहुत 
अविलंबे स्वार होऊन येणे. जाणिजे. छ २६ साबान. 


भर्या 
देयं रा 
जते, 


क्रमांक : १८८ दि, १५-११-१७०७ 


छत्रपति शाहु शंकराजी यादव ह्याना लिहितात कीं तुमच्या मागणी प्रमाणे 
कन्हाडची देशमुखी तुम्हास देऊ केली आहे, तरी लवकर भेटीस यावे. 


श्री 


स्वस्ति श्री राज्याभिषेक शके ३४ सर्वेजित नाम संवछरे 
मार्गसिरीश सुध द्वितीया मंदवासरे क्षेत्रीय कुलावतंस श्री राजा शाहु 
छत्रपती स्वामी याणी राजश्री सकराजी यादव यास आज्ञा केली 
ऐसीजे. तुम्ही विनंतीपत्र पाठविले पावोन Beart विदित जाला. 
तुमच्या सरजामाविसी रा॥ हैबतराव निबालकर सरलस्कर याणी 
विनंतो केली. तरी तुमचा कदीम सरंजाम जो आहे तो स्वामीनी 
करार केला असे व कन्हाडची देसमुखी तुम्हास दिल्ही आहे तेही 
स्वामीनी करार केली यसे. भेटीनंतर तुमच्या मनोगतानुरुप आणखीही 
सरंजाम स्वामी देऊन तुमचे ऊर्जित करितील. यैसे जाणून सत्वर 
येणे. विळंबावरी न घालणे. जाणिजे. छ १ रवाना 


मय 
देयं रा 
जते. 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे २६१ 


कसी 


कमांक : १८९ दि. १८-११-१७०७ 


कडसिद्ध स्वामी मठाचे जे वर्षांसन चालत आले आहे ते चालवावे म्हणून | 
इकर वजारतमाब ह्यांची मोकदमानी कसबा हवेली ह्याना ताकीद. 


सिध कोडश्वर देवरु 


शिक्का 


आज सुभा राजेश्री भाबकर वजारत माब त॥ मोकदमानी देहाये 
क॥ हवेली प्रा॥ कोल्हापूर सूरसन समान (AHH) मया आलफ. 
BU मजकुरी श्रो स्वामी आला (?) आहे म्हणोन श्री 
स्वामीच्या कारकुनानी येऊन विदीत केले. त्यावर मनास आणिता 
स्वामीचा नंदादीप व इत्यादि खर्च चालिला पाहिजे. माहास्थल आहे 
म्हणोन सालाबाद चालत आले आहे. तैसेप्रमाणे कर्यात मजकुरी Her 
दिल्हे आहे. तरी मठास अविछिन पावीत करीत जावोन बिन बोबाट 
येऊन देणे. वरुषी प्रती वर्षी नवीन पत्रासाठी आक्षेप करीत नं जाता 
या पत्राची प्रती लिहून घेऊन मुखे पत्रावरून श्री स्वामीकडे 
भोगवटीयास देणे. जाणिजे. र॥ छ ४ रमजान. मोतंब सुद. 


(शिक्का) मोतँब 


क्रमांक : १९० | वि. २१-११-१७०७ 


छत्रपती राजाराम ह्यानी बलवंत धर्माजी देवकाते ह्याला कडेवळीत 
प्रांताच्या सरगौडकीचे वतन दिले होते. हे वतन पुढे चालवावे अशी विनंती 
सदहुँ देवकाते ह्याने छत्रपती शाहू ह्याना केली असता त्यानी ती मंजुर केली. 


२६२ ताराबाई कालीन कागदपत्रे 
श्री 


शिका 


स्वस्ति श्री राज्याभीशेक शके ३४ सवंजीतनाम सवछरे मार्गेशवर 
शुध अष्टमी भृगुवासरे क्षेत्रीय कुलावतंस श्री राजा शाहू छत्रपती 
स्वामी यांनी राजश्री बलवतराऊ बीन धर्माजी देवकाते यास आज्ञा 
केली की तुम्ही स्वामीच्या दरशंनास आलेत ते समई विनंती केली 
की आपण चंदीस राजेश्री कैलासवासी यांच्या दर्शनास गेलो होतो. 
ते समई विनंती केली की आपण स्वामीचे पूर्वापार सेवक. सेवा केली 
आहे व सांप्रत जमावानसी चंदीचे मदतीस आलो. स्वामाने कृपाळू 
होऊन वतन मच्हामत केले पाहिजे. यावरून ते कृपाळू होऊन सेवाश्रम 
सायासी पाहोनु अजरामरमन्हमत वतन सर गौडकी प्रा कडेवळीत करून 
दिल्हे आहे. तेणेप्रमाणे महाराजे आपले वतन मच्हामत करून नुतनपत्र 
करुन दिल्हे पाहिजे म्हणून विनंती केली. त्यावरून तुमचे पत्र आणुन 
पाहिले आणी तुम्हास त्याप्रमाणे हाल नुतन पत्र करुन दिल्हे असे. वतन 


अजरामर मन्हामत वतन सरगौडकी प्रा॥ कडेवळीत करून दिल्हे 
असे.. बी॥ 


ता पेडगाऊ १ ता चांभारगोंदे १ ता रासीन १ 
ता हवेली नगर १ ता मांडोगण १ ता कडे १ ता अष्टी १ 
ता जामखेड १ 
एकूण महाल आठ येथील वतन सरगौडकी करून दिल्ही असे. 
हक रूवाजिमा पहिले सनदेप्रमाणे बिन॥ 
दर गावास दर सदे रु॥ २६ दर गावांस दर वावरास 
गला मण ४।' 
दर गावास तूप घागर १ AN तुप ४ १ 
दरगावास कोष्टी याच्या मागास पासोडी १ 
दर गावास खुटेकरी याच्या मागास कांबळा १ 


तांराबाई कालीन कागदपत्रे २६३ 


एकूण दर सदे वर गाबास रु. दोनी व दर गावास दर वावरी 
गला अधमण व दर गावास तूप घागर येक. एकूण एक मण व दर 
गावास कोस्टी याच्या मागास पासोडी एक दर गावास खुटेकरीच्या 
मागास काबला एक. येणेप्रमाणे हक ठराव नेमणूक मोईन करुन 
दील्ही असे. यासि तुम्ही व तुमचे वौशपरंपरा वतन अनभवणे. 
यास कोण्ही . स्वामीचे वौशाचा हिला हरकत करील त्यासी श्री 
वाराणसीमधे गोहत्येच पातक व हिंदु होऊन कोण्ही हरकती करील 
त्यास दोबार पातक असे व मुसलमान घेऊन हिला हरकत करील त्यास - 
मकेमधे शूकराची शपथ असे. छ ८ रमजान. 


हिक्का 


क्रमांक : १९१ इ, स+. १७०७-०८ 
शाहू छत्रपती ह्यांचे पिराजी घाटगे ह्याना भेटीबाबत पत्र. | 


श्री 
तालीक 
राजश्री पिराजी सर्ज्याराव घाटगे 
- गोसावी यांस 


थि ७ अखंडित ४ | 
- 5), अखंडित लक्ष्मी आलंकृत राजमान्य----प्रती राजश्री राजा 


शाह छत्रपती. उपरी तुम्ही विनंती पत्र पाठविले ते प्रविष्ठ जाले. 
लेखनार्थं आवगत जाला. राजश्री हिमतराऊ जाधव याणी तुमची भाव 
भरी निष्ठा सांगितली. भेटीचा freer उद्याचा केला. त्यावरून स्वामी 
बहुत संतोषी जाहले. ऐसियास तुम्ही आप्त. विषयी लोक, स्वामीची 
ममता धरिता. या करिता स्वामीस तुमची भेटी घेयासी हेच आपषक 
आहे. तरी स्वामी उदइक सम साह स्वार होऊन येतात. दुसरा अथे 


२६४ ताराबाई कालीन कागदपत्रे 


काही नाही. तुम्हास कळावे म्हणोन लिहिल आस. प्रातःकाली स्वार 
होऊन येतात. येविसी संदह न करणे. तुम्ही स्वामीस चाहता. थोरपण 
करिता यास्तव लिहिल. स्वामी तुम्हास चाहतात. दुसरा अर्थ नाही 
जाणज बहुत काय लिहिण मोतंब ००९९११९९०९१९१९९५ ९००० ९९०७७०००००००००००००००००० 


re आ eee eee 


क्रमांक : १९२ g. स. १७०७००८ 


काडापा मठास सालाबादप्रमाणे धर्मादय पाठविण्याची मोकदमानी देहाय 
कसबा हवेली कोल्हावुर ह्याना भण्णा आबाजी सभासद ह्यांची आज्ञा. 


शिका 


आज स्वारी राजश्री आणा बाबाजी सभासद नामजाद प्रांत 
तारळे व महालानिहाय त॥ मोकदमानी देहाय क॥ हवेली कोल्हापूर 
gu समान मया आलफ. मठ श्री काडापा यास सालाबाद मठाकडे 
धर्मादाय पावीत होता त्याप्रमाणे हाली देत जाणे. सालाबादप्रंमाणे 
चालवणे. छ १. 


मोर्तब | 


क्रमांक : १९३ दि. ८-१-१७०८ 


छत्रपती शिवाजी दुसरे ह्यानी विजयदुर्गंचा मुद्राधारी सूर्याजी इंगळे ` ह्याला 
माघारा बोलवून त्याचे जागी काशी. रंगनाथ ह्याची नेमणूक केली 


श्री 
| नकळ | 
स्वस्ति श्री राज्याभिषेक शके ३४ सर्वंधारीनाम* संवत्सरे पौष 


१. , खरे जंश्षीत 'स्बंजित? संवत्सर आहे. 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे २६५ 


बहुल द्वादशी गुरुवासर क्षत्रिय कुलावतंस श्री राजा. दिव छँत्रपंति 
स्वामी याणी राजश्री सुर्याजी इंगळे मुद्राधारी जंजिरे विजयदुर्ग यासी 
आज्ञा केली ऐसीजे. तुमचा हवाला दूर करून स्वामीनी हुजुर यावयाची 
आज्ञा केली असे. तरी तुम्ही देखत आज्ञापत्र हुजुर येणे. तेथील 
पारपत्यास राजश्री कासी रंगनाथ यास पाठविले आहेत. याचे स्वाधीन 
किल्या कुलपे परवानगी मामला करणे व स्वामीचे आज्ञेप्रमाणे तेथील 
धंदा करणे तो करतील. लेखनालंकार. मोतंब असे. 


क्रमांक : १९४ बि. ४-३-१७०८ 


विशाळगडचा कारखानीस महादजी काशी हा आपणाला एकनिष्ठ.असल्याचे 
कळल्यावरून छत्रपती शाह ह्यानी त्याला आपल्या भेटीस बोलविले, 


श्री 
स्वस्ति श्री राज्याभिषेक शके ३४ सर्वजित नाम संवत्सरे फाल्गुण 
बहुल नवमी गुरुवासरे क्षत्रिय कुलावतंस श्री राजा शाहू छत्रपती स्वामी 


याणी राजश्री माहादाजी कासी कारखाननीस किले विशाळगड यासी 
आज्ञा केली यसीजे : 


तुम्ही स्वामीचे पायासी येकनिष्टतेने वर्तणूक करिता हे वर्तमान 
राजश्री कृषणाजो परशराम याणी लिहिले. त्याजवरून तुमचे सेवेचा 
मजुरा जाहाला. हली मशारनिलेस हुजूर पावयाची आज्ञा: केली 
आहेत. TAC येतील त्य! समागमे तुम्ही हुजूर दर्शनास येणे. स्वामी 
तुमचे ऊजित करतील 


I ee EE बयान कक...."५"0"फ/7?7 


२६६ ताराबाई कालीन कागदपत्र 
क्रमांक : १९५ दि. १२-३-१७०८ 


छत्रपती शिवाजी दुसरे ह्यानी गोव्याच्या व्हाइसरॉयला पत्र पाठवून 
पोर्तुगिजांशी सलोखा आणि मंत्री ठेवण्याची इच्छा दशंविली होती. त्या पत्रास 
हहाइसरॉयने पुढील उत्तर लिहिले. 


शिवाजी राजे ह्यांस 


शंकराजी नारायण व देवजी + + + ह्या दोघानी मला 
आपले पत्र आणून दिले. त्यात आपण आमच्याशी मैत्रीचे संबंध 
ठेवण्याची इच्छा दर्शविली आहे. + + + आपण तहाची 
बोलणी करण्यासाठी पुरेशे अधिकार देऊन आपला वकील आमच्याकडे 


पाठवावा. . 


भिकाजी मल्हार हे ह्या शहरी पोहोचलेले नाहीत. तसेच 
शंकराजी नारायण व देवजी सोळेकी ( सोळंकी ? ) ह्या दोघानी 
पत्नांतील आशयापलीकडे मला अधिक काही सांगितलेले नाही. 


आपणावर देवाचा अनुग्रह होवो. 


गोवा, १२ मार्च १७०८ 
दों रुद्रिगु द कॉइत. 


क्रमांक : १९६ | दि. ३-४-१७०८ 


मौजे AS तर्फ लाझे हे गाव गणसावंत ह्याच्याकडे मोकाशादाखल होते. ते 
त्याच्याकडे giaa चालू ठेवले आहे, असे शाहू छत्रपती ह्यांचे हबालदार, कारकून 
व देसकानी तर्फ लाझे ह्याना पत्र. 


ताराबाई कालीन कागदपत्रं २६७ 


श्री 
तालीक 


स्वस्ति श्री राज्याभिषेक शके ३४ सर्वधारी नाम सवछरे चैत्र 

बहुल ९ मंदवार क्षत्रीये कुलावतंस श्री राजा शाहू छत्रपती याणी 
= हवालदार व कारकून व देसकानी at लाझे 
शिवनरपती ह क राजापुर यास आज्ञा केली येसीजे. 

घं निधान मोरेश्व मौजे वेरळे ता मजकूर हा गाव जमाव 

र सुत भैरव मुख्य दि॥ गण सावंत देहात याजकड मुकासा 
alas पेशजी चालत असल तेणेप्रमाणे हली करार 


करून दिल्हे असे. गावीचा यैवज होईल तो दिमतवाराकडे पावणे: 
जाणिजे. निदेश समक्ष. मोतंब असे.' 3 


कमांक : १९७ . दि. १६-४-१७०८ 


गिरजोजी पिसाळ ह्याच्याकडे पूर्वीपासून जे गाव मोकासे आहेत आणि 
त्याला जे गाव आणखी मोकासा म्हणून दिले आहेत ते चालविण्याची शाहू 
छत्रपति ह्यांची महादजी बापूजी ह्याला आज्ञा. 
श्री 
तालीक 


स्वस्ति श्री राज्याभिशेक शके ३४ सर्वेधारी नाम सवत्सर वैशाख 
शुध सप्तमी भुगुवासरे क्षीत्रीय कुलावतंस श्री राजा शाहू छत्रपति 
स्वामी याणी राजमान्य राजश्री माहादाजी बापूजी यासी आज्ञा केली 
गसीजे. राजश्री गिरजोजी पिसाळ हशमाच्या जमावानिसी नासूरच्या 


१. अशाच आशयाची आज्ञा शाहू छत्रपती ह्यानी खोत मौजे वेरळे ह्याला- केली 
आहे. ते आज्ञापत्र दि, १४-४-१७०८ चे आहे. > 


२६८ ताराबाई कालीन कागदपत्रे 


मोर्च्यावर ठेविले आहेत. त्या हशमाच्या सरदाराकडे गाव मोकासे 
पेसजीपासून चाळत आहेत व हाली दिल्हे आहेत A— 
नागोजी fae पदात पा याजकडे गण सावत पदात पौ याजकडे 
गाव सुभा प्रांत राजापूर-- गाव 
१ मोज रिगणे पेशजीपासून आहे ७ता 77 
१ मोजे दुसूर हाली देविले आहे ४ कोर राजापूर 


विठोजी आदररांऊ पदात १ झरये 
दिदार | १ येलवण 
— १ मौजे भावडे 
२ : १ मौजे वेरळे ता लांजे 
३ तपे राजापूर —— 
१ मौजे पाचळ ४ 
१ मौजे यरडव ३ ता देवाळ खराब 
१ मौजे कोरिवली १ कोठेबाडी 
—- १ कोडसी पोरु 
३ १ कोड हसाळे 
२ ता देवाळ पा खराबगाव = 
३ 
७ 
१ मौजे कारले १ धामणद ता राजापुर 
१ मौजे वडगाव —— 
~ ८ 
२ विठोजी व चागोजी केसरकर 
१ देवरूख ता चाकाडे इनाम आहे २ तो सौदल 
— १ काजिरडे 
६ १ मौजे कोळंब 


दिशा परसाजी पार्ट ता संदल नी 
पेग २ 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे २६९ 


१ मौजे नरेळ पेशजी १ मौजे पागेर तो मजकूर 

१ हाली मौजे ताम्हने | खासग सेत 

२ ३ | 
दि दसोजीराऊ पाटोळे यांचे गांव दि हरजी जाधव ता राजापूर 
सोनजी चवाण बंदूकबारदार पा 


१ पेशजी मोजे हरळ 
१ हाली मौजे वाडदे हसोळ 


२. 
दि सूर्याजी माने याचे गाव 
लिंबाजी मान्ये बंदूखबारदार 


येणेप्रमाणे हशेमाकडे गाव पेशजी व हाली नेमून देऊन माहाळास 
सनद आहेत. तरी तुम्ही या गावात लोकांचे सेतास व वसुलास व 
लोकांचा बोभाट लागो न देणे. हे लोक मोर्च्यास आहेत त्याचा रोज 
बोभाट येऊं न देणे. जाणिजे. मोरतब आसे. 


सुर सुद 
कमांक : १९८ दि. २७-४-१७०८ 


सिदगिरी मठाचे तेहतीस गावचे वर्षासन चालू ठेवावे म्हणून दिवाण कोट 
कोल्हापूर ह्याची गावोगावच्या मोकदमाना आज्ञा. 
श्री सिधिगिरी काडेश्वर 
शिक्का 


आज दिवाण कोट कोल्हापूर ता मोकदमानी देहाय गाव याना 
का हवेली सु॥ समान मया आलफ. श्वी---- देव जाग्रत स्थळ 


२७० ताराबाई कालीन कागदपत्रे 


याचे पूर्वीपार सालाबाद धर्मादाव देवचा आहे. तो आलीकडे दंगेमुळे 
आलेकडे पावत नाहीं. तरी पेसजीप्रो देत जाणे. गावगना. बी 
तार" | 
एकूण देह तेतीस येथें पूर्वापार श्रीकडे वरषासन जे आहे ते 
व इनाम जे गांवी असतील ते पूर्वापार प्रमाणे चालवीत जाणे. फिरोन 


बोभाट येऊ न देणे. जाणिजे. रवाना छ १६ माहे सफर. मोतंब सुद. 
मोतँब 


क्रमाक : १९९ दि. १२-५-१७०८ 


छत्रपती व गोव्याचा व्हाइसरॉय या दोघांमधील संबंधांबाबत गोव्याच्या 

व्हाइसरॉयचे पत्र. 
गंगाधर पंडीत सुमंत ह्यांस. 

जासुदामार्फत आलेले गंगाधर पंत सुमंत ह्यांचे पत्र मिळाले. 
शिवाजी राजे यांच्याशी मी संपर्क वाढवावा अशी त्यानी पत्रात 
विनंति केली आहे. शिवाजी राजे व या राज्याचा व्हाइसरॉय ह्या 
दोघांमध्ये जो सलोखा नांदत आहे तो पुढे चाळू राहाण्याची मागणी 
करण्यात काही गैरवाजवी नाही. भिकाजी मल्हार हे अद्याप इकडे 
आलेले नाहीत. आणि शंकराजी नारायण व देवजी सोळेकी (?) 
या दोघानी शिवाजी राजे व गंगाधर पंडीत या दोघांच्या पत्रातील 
मजकुरापलीकडे अन्य काही मला सांगितलेले नाही. तहाच्या 
करारातील कलमे मंजुर करण्यासाठी आवश्यक ते अधिकार असलेला 
मनुष्य इकडे पाठविणे आवश्यक आहे. 

गोवा, १२ मे १७०८ 


१. -गावावा तपशील येथे दिलेला नाही. ` . ' 


ताराबाई कालोन कागदपत्रे २७१ 
ऋ्रमांक : २०० दि. १४-५--१७०८ 


छत्रपती शिवाजी दुसरे ह्याना गोव्याच्या व्हाइसरॉयने लिहिलेल्या खालील 
पत्रांत तहाच्या वाटाघाटी करण्यासाठीं वकील पाठवावा असे म्हटले आहे. 


शिवाजी राजे ह्यांस 


शंकराजी नारायण व देवजी सोळेकी (साळुंके?) ह्या दोघांकडे 
मला जे आपण पहिले पत्र पाठविले, त्यांत आपण माझ्याशी मैत्रीचे 
संबंध ठेवण्याची इच्छा दर्शविली होती. आमच्या राज्यांतील प्रजा- 
जनानीहि आपणाशी मैत्री ठेवावी म्हणून आपण मागणी केली होती. 
त्या पत्राचे उत्तर मी त्या दोघांकडे पाठविले होते. परंतु आपणाला ते 
पत्र मिळाले नसावे असे वाटते. कारण, अहमद सारंग ह्याने आपले 
जे पत्र आणले त्यांत माझ्या उत्तराच्या मजकुराचा उल्लेख नाही, मी 
आपणाला पाठविलेल्या उत्तरात म्हटले होते कीं, आपणाला जर 
आमच्याशी मैत्रीचे संबंध ठेवावयाचे असतील तर तहाच्या वाटाघाटी 
करण्यासाठी आवश्यक ते अधिकार देऊन आपला वकील आमच्याकडे 
पाठवावा. आपणावर देवाचा अनुग्रह होवो 


गोवा, १४ में १७०८ 
दों रुद्रिगु द कार्त. 


क्रमांक : २०१ दि. १४-५-१७०८ 


तहाच्या वाटाघाटी करण्यासाठी आवश्यक ते अधिकार देऊन वकील 
पाठविण्याबद्दल छत्रपती शिवाजी दुसरें ह्याना लिहिरे आहे, असे गोव्याचा 
व्हाइसरॉय बुऱ्हाणजी मोहिते ह्याना लिहिलेल्या पत्रात. म्हणतो. 


२७२ ताराबाई कालीन कांगदर्पत्रें 


+ + ॐ चे किल्लेदार बुऱ्हाणजी मोहिते ह्यांस 

अहमद सारंग याच्याकडे पाठविलेले पत्र मिळाले. माझी 
ख्याली खुशाली जाणून घेण्याची जी इच्छा आपण दर्शविली आहे 
त्याबद्दल मी आपला आभारी आहे. माझ्याबद्दल आपण ज प्रम व्यक्त केले 
आहे त्याबद्दलही मी आभारी आहे. शिवाजी राजे ह्याना मी 
तहाच्या वाटाघाटी करण्यासाठी हुषार आणि विश्‍वासू मनुष्य आवश्यक 


ते अधिकार देऊन पाठविण्याबहदळ लिहिले आहे. 
गोवा, १४ मे १७०८ 
दों रुद्रिगु द काँश्त. 


क्रमांक : २०२ A 6 दि, २०-५-१७०८ 


हिंदुराव घोरपडे ह्यांच्या विनंतीवरून छत्रपती शिवाजी दुसरे ह्यानी 
तारागिरी महंत गोसावी ह्यांना मौजे सौंदुत्ती हे गाव इनाम दिले. 


स्वस्तिश्री राज्याभिषेक शके ३४ सर्वधारी नाम संवत्सरे जेष्ठ 

शुद्ध त्रयोदशी गुरुवासर' क्षत्रीये कुलावतंस श्री राजा शिव छत्रपति 
याणी राजश्री देशाधिकारी व कारकून वर्तमान व भावी प्रांत रायबाग 
यास आज्ञा केली ऐसीजे. राजश्री हिंदूराव घोरपडे ममलकतमदार 
sas : याणी विनंती केली की तपोनिधि तारागिरी महंत गोसावी बहुत थोर 
तपस्वी आहे. याचे मानस -आहे की एक स्थळी मठ बांधोन रहावे 

आणि स्वामीस कल्याण इच्छावे ऐसे आहे. तरी स्वामीने यास एक 

ग्राम इनाम करून दिल्हा पाहिजे म्हणून. त्यावरून मनास आणिता 

| तारागिरी गोसावी बहूत थोर भले तपस्वी आहे. याणी येकस्थली 
! राहोन तपचर्या केल्याने स्वामीस श्रेयस्कर आहे. याकरितां स्वामी 


१. वाराप्रमाणे तारीख काढलेली आहे. 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे २७३ 


यावरी कृपाळ होऊन (मौजे सौंदत्ती कसबा रायबाग हा गाव इनाम 
दिला आहे. इत्यादि इत्यादि) 7 


तेरीख १० रबिलावल Fi समान मया अलफ. 


क्रमांक : २०३ दि. २१-५--१ ७०८ 


मौजे संवजुत्ती हा गाव तारागिरी महंत ह्याला दिल्याचे छत्रपती शिवाजी 
दुसरे ह्यांचे देशमुख व देशपांडे परगणा रायबाग ह्याना आज्ञापत्र. 


स्वस्ति श्री राज्याभिषेक शके ३५ सर्वंधारी नाम संवत्सरे जेष्ठ: 
शुद्ध त्रयोदसी भृगुवासरे क्षत्रिय कुलावतंस श्री राजा शिव छत्रपति 
याणी देशमुख देशपांडे परगणा रायबाग यास आज्ञा केली ऐसीजे. . 
तपोनिधि तारागिरी महंत यास स्वामीने मोजे संदुति परगणा मजकुर 
हा गाव कुलबाग कुलकानु इनाम देऊन सनद निराळी सादर केली 
आहे. त्याप्रमाणे मौजे मजकूर गोसावी याचे स्वाधीन करून FATT 
शिष परंपरेने बिलाकुसुर चालवणे 


हि बि 


TAH : २०४ j दि. २७-६--१७०८ 


नरसिंह व सिद्राम अंबाजी कोल्हापूरकर ह्यांनी पन्हाळ्यास मोगलांचा वेढा 
पडला असतां छत्रपतीना कापड पुरविले होते. त्याबद्दल छत्रपती शाहू ह्यानी 
सद रंगान्याना कापडाची जकात व दुकानाचा सारा माफ केला 


श्री 


श्री 
afas विक्रमो 
विष्णोः सामूतिरिव 
वामनी शंभूसूनो 
रसो मद्रा शिवरा 
जस्य -राजते s छु pino ee 


२७४ ताराबाई कालीन कार्गदपत्रें 


स्वस्ति श्री राज्याभिषेक शके ३५ सर्वंधारी संवत्सरे अषाढ 
age पंचमी रविवासरे क्षत्रीय कुलावतंस श्री राजा शाहू छत्रपति 


स्वामी याणी----- नरसी व सिद्राम बिन 

a । अंबाजी रंगारी कोल्हापूरकर हाली वस्ती 

पति हर्षनि ॥ पेट नेबापूर किले पनाळा यांसी दिल्हे 
धान मोरेश्वर ॥ अभयपत्र यसीजे. तुम्ही किले पनाळाचे 
व मुकामी स्वामीसंनीध्ध येऊन विनंती केली की 


आपण पूर्वीपासून किले पनाळा राहतो. 
पनाळीयासी तांब्राचे वेढे आले त्या वेढियात दोनी वेला आपण राहून कापड 
आणोन दिल्हे व भाडीयास खलित्या पुरविल्या. त्यावरून आपणावरी 
राजश्री----स्वामी कृपाळू होऊन पेट मजकुरी दुकानास सारा व 
आपणावरील घर टका व कापडाचे जकाती छावपावणी माफ करून 
राजपत्रे व हरकारकुनाची पत्रे दिल्ही आहेत तेणेप्रमाणे अजीवर 
चालत आले. पुढेही स्वामीने चालवावयाची आज्ञा केळी पाहिजे 
म्हणोन विनंती केली व पूर्वील पत्रही आणून दाखविली व किलाचे 
कारकूनही तुझेविसी विनंती केली. त्यावरून स्वामी कृपाळू होऊन 
तुवा पूर्वी वेढियात कष्ट केले कापड पुरवले खलित्या भाडीयास पुरविल्या 
त्यावरून तुम्हास येका दुकानचा सारा व वणी घर टका व कापडाची 
जकाती व छ्यावपाणी माफ करून चालत अले आहे तेणेप्रमाणे 
स्वामीने ही माफी केळी असे. तू पेट मजकुरी राहोन उदीम वैवसाय 
करून सुखरूप असणे. कोणेविसी शंका न धरणे. अभय असे, 
नेबापुराखेरीज तुम्ही जेथे स्वामीच्या राज्यात दुकान घालाल तेव्हा 
तुम्हास सदरहू प्रमाणे माफ असे. जाणिजे. 


क्रमांक : २०५ दि. १४-७-१७०८ 


पोर्तुगीज ब छत्रपती ह्यांच्यामधील मैत्रीत खंड पडूं नये अशी आपली इच्छा 
आहे, असे गोव्याचा व्हाइसरॉय रामचंद्र पंताना लिहिलेल्या पत्रात म्हणतो. 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे २७५ 


शिवाजी राजे ह्यांच्या मातेचे विश्‍वासू रामचंद्र पंत 
अमात्य ह्यांस. 


आपले पत्र मिळाले. माझ्याविषयी आपणाला जे प्रेम वाटते 
त्याचे मला कौतुक वाटते. आपणाला चांगले आरोग्य लाभावे व 
नेहमी + + + राज्यकारभारांतील अनेक गोष्टीत व्यग्र 
असल्याने व काही वैयक्तिक तक्रारीमुळे लिहिण्यास + + + 
नाही. परंतु ह्या कारणावरून शिवाजी राजे ह्यांच्याशी ह्या राज्याची 
जी मैत्री आहे तींत खंड पडावा असे मला वाटत नाही. उलट Ui 
मैत्रीत आतापर्यंत पुष्कळच वाढ झाली आहे + + + 


गोवा, १० जुले १७०८ 
दों रुद्रिगु द कार्त 


क्रमांक : २०६ दि. १८-७-१७०८ 


श्रीनिवासाचार्यं ह्या नावाच्या ब्राह्मणाला पाव चावर इनाम दिल्याची 
मिरजेच्या मोगल अधिकाऱ्याची आज्ञा. 


| श्री 


मुदसदीयानी हाल व इस्तकबाल देशमुखानी व देशपांडेयानी व 
मोकदमानी साया व मुजारीयानी मोजे दानोली तफे उदगाव व सरकार 
मोतेजाबाद उर्फ मिरज सुभे दारुजफर बिजापूर बीदानंद के दरीविलां 
श्रीनिवास आचार्य बिन नरसिंह अचाये सांगलीकर यानी जाहीर केले 
की आपले इनाम शेत पाव ।' चावर पुरातन पासून चालत होते. 
दरम्यान गनिमाचे सिलसिलेमुळे सनदपत्र गमावले. आता उमेदवार 
आहे की बदस्तुर कदीम सनद इजायत करावे. बरा ये अज खातरीस 


२७६ ताराबाई कालीन कागदपत्रे 


'अंणोन मौजे मारी ।' पाव चावर जमीन लायक जिरायत इनाम ब 
दस्तुर कदीम मुकरर करून दिल्हे असे. सदरहू जमीन मशारनिळेचे 
दुबाला कर्णे. तेथील mg खाऊन पादशाहचे हकामध्ये दुवा 
करतील. अवलाद अपलाद चालवणे. दरसाल ताजा सनदेचा हुजूर 
न करिता नकल लेहून घेऊन असल सनद भोगवटेस देणे. दरीबाब 
ताकीद असे. छ ११ माहे जमादिलावल सन ११२० हिजरी सन. 


क्रमांक : २०७ दि. २८-७-१७०८ 


या सनदेत “ खंडोजी खराडे मुद्राधारी व कारकून किले पावनगड ” असा 
उल्लेख आहे. 


स्वस्ति श्री राज्याभिषेक शके ३५ सर्वंधारी संवत्सरे श्रावण 
बहुल सप्तमी सौम्यवासरे क्षत्रिये कुलावतंस श्री राजा शाहू छत्रपती 
याणी राजश्री खंडोजी खराडे मुद्राधारी व कारकून किले पावनगड 
यासी आज्ञा केली येसिजे. मौज बारपाडळे कसबा सातवे प्रांत पनाळा 
येथे वेदमूति शामराजभट विन हरभट यास इनाम बिघे ४७ सात 
चालत आहे त्याप्रमाणे हली करार करून हे आज्ञापत्र सादर केले असे. 
तरी मौजे मजकूर पेकी fat «७ भट गोसावी यास चालिले असेल 
तरी चालविणे. जाणिजे. 


क्रमांक : २०८ दि. ८-८-१७०८ 


छत्रपती शाहू महाराज ह्यानी गोव्याच्या व्हाइसरॉयकर्ड आपला एक 
वकील पाठवन काही मागण्या सादर केल्या होत्या. त्या मागण्या व्हाइसरायन 
राज्य सल्लागार मंडळासमोर ठेवल्या असता मंडळाच्या सदस्यानी वेगवेगळी मतें 


प्रकट केली 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे २७७ 


पोर्तुगीज हिंदुस्थानचे व्हाइसरॉय व कॅप्टन जनरल दों रुद्रिगु द 
कॉरत ह्यानी दि. ८ आगस्ट १७०८ रोजी दारुगोळ्याच्या 
इमारतीच्या सभागृहांत राज्य सल्लागार मंडळाची सभा बोलाविली. 
त्यानी सभेला विदीत केले की, शाह राजे ह्यानी आपले वकील 
बाळाजी महादेव ह्यांच्यामार्फत माझ्याकडे एक पत्र पाठविलें आहे. 
त्या पत्रात त्यानी तक्रार केली आहे की, ते ( शाहू राजे ) आपल्या 
सैन्यासह कोकणांत आल्याची बातमी मला कळली असून देखील मी 
त्यांच्याकडे एकादि वजनदार आसामी पाठवून त्यांचे स्वागत केले 
नाही. पोर्तुगीज व मराठे ह्यांच्यामध्ये मैत्रीचे संबंध असल्याने, माझें 
कृत्य त्या मैत्रीच्या विरुद्ध आहे असें शाहू राजे ह्यांचे म्हणणे आहे. 
सांप्रत शाह महाराजांचा तळ रांगणा किल्ल्यावर आहे. त्यानी पत्रात 
म्हटले आहे की, मला तुम्हास जें काय कळवायचें आहे तें बाळाजी 
महादेव हे तुम्हाला तोंडीच तपशीलवार सांगतील. 


व्हाइसरॉय पुढें म्हणाले कीं, पोर्तुगीज व मराठे झ्यांच्यामधील 
मैत्री टिकावी म्हणून आम्ही त्यांच्या सूचना स्वीकारल्यावांचून राहाणार 
नाही अशी आशा शाहू राजे ह्यानी पत्रांत व्यक्त केली होली. मी 
शाह राजे ह्यांच्या वकिलाना सांगितलें कीं, त्याना मला जें काय 
सांगावयाचे असेल तें त्यानी लेखी सादर करावें. ह्या सूचनेप्रमाणे 
त्यानी काही दिवसानी एक कागद मला सादर केला. तो त्यांच्या 
भाषेत असल्याने मी तो भाषांतरीत करून घेतला. त्यातील कलमे 
थोडक्यांत पुढीलप्रमाणे आहेत. | 


मोगल बादशहा जेव्हां कोकणचे स्वामी होते तेव्हा कोकणचे 
सुभेदार व आपणापूर्वीचे गोव्याचे व्हाइसरॉय ह्यांच्यामध्ये 
चांगली मेत्री होती. कोकणचा कारभार चालविण्यासाठी शाहू 
महाराजांचे जे कारभारी कोकणात येणार आहेत त्यांच्याशी आपण 
तपू्व मैत्रीनुसार वागावे, 


२७८ ताराबाई कालीन कागदपत्रे 


शिवाजी महाराज व पोर्तुगीज ह्यांच्यामध्ये चांगली मंत्री होती. 
त्या मैत्रीप्रमाणे परस्पर व्यापार वृद्धि होत असे. शाहू महाराजांशी 
आपण ती मैत्री ठेवून व्यापार वृद्धिला बळकटी आणावी. 


मोगल बादशहानी कोकणचा प्रांत शाह महाराजाना जहागीर 
म्हणून दिला आहे. ह्या जहागिरींत खेम सावंत ह्यानी बळकावलेले 
बांदे, पेडणे, सांखळी, मणेरी व डिचोली हे महाल व सोंधेच्या 
राज्याच्या ताब्यांतील ae व पंचमहाल ह्यांचा अंतर्भाव होतो. हा 
प्रदेश त्या दोघांनी बर्‍या बोलाने महाराजांना परत केला नाही, तर 
त्या दोघांविरुद्ध लष्करी वळाचा उपयोग करावा लागेल. त्यासाठी एक 
सरदार सँन्य घेऊन येईल. त्याला दारुगोळा, दाणागोटा आणि इतर 
वस्तूंची आवश्यकता भासेल. आपण त्याना त्याची मदत करावी. 


खेम सावंत भोसले ह्यानी डिचोली महालांत आपल्या राज्या- 
विरुद्ध कारवाई आरंभिली, तेव्हां आपल्या पूर्वीच्या व्हाइसरांयनी 
खोरजुवे व पानेली ही दोन बेटें घेतली होती. सदहुं बेटांचा अंतर्भाव 
डिचोली महालांत होत असल्याने आपण ती बेटे महाराजाना 
परत करावी. 


महाराजांच्या खासगी उपयोगासाठी व त्यांच्या लष्करासाठी 
कापड, मखमल व चिनी रेशमी कापड खरेदी करण्याचा हुकूम आहे. 
परंतु हें कापड न्यावयाचे झाल्यास आपली परवानगी हवी. ती 


आपण द्यावी. 


वरील तपशीलाबाबत आपण विचार करून त्याचा जबाब मला 
कळवावा. कारण मला तो कोकणांत उतरणाऱ्या शाहू महाराजांच्या 
सेन्याला कळवायचा आहे. तें सैन्य कोकणांत येईपर्यंत मी माझा 
मुक्काम इकडेच करावा अशी मला महाराजांची आज्ञा आहे. 


ताराबाई कालौन कागदपत्रे २७९ 


व्हाइसरॉयने शाहु महाराजांची कलमें सल्लागार मंडळासमोर 
ठेवली व त्यांवर मत प्रदर्शीत करण्याची मंडळाच्या सदस्यांना विनंती 
केली. त्याप्रमाणे सदस्यानी आपापली मतें व्यक्‍त केली. गोवा शहराचा 
कोतवाल दों मानुएल सोतो मायाँर हा म्हणाला की शेजाऱ्यांशी नेहमी 
मेत्रीचे संबंध ठेवणे चांगले: त्यानुसार व्हाइसरॉयनी शाहू महाराजांच्या 
तक्रारीबद्दल त्याना पत्र पाठवून व दिलगिरी व्यक्त करून परिमार्जन 
करावे. अर्थात हे पत्र एकाद्या वजनदार व्यक्ति मार्फतच पाठवावयाला 
पाहिजे असे नाही. ते एकाद्या साध्या मनुष्यामाफंत किवा महाराजांच्या 
वकिलाकरवीही पाठविता येईल. शाहू राजे ह्यांचे सैन्य कोकणात 
उतरले व तें सोंधेचा राजा व खेम सावंत ह्या दोघांच्या पारिपत्यास 
आले, तर त्याला दाणागोटयाची व दारूगोळयाची मदत अवश्य 
करावी. परंतु त्याने जर खोरजुवें व पानेली ही दोन्ही बेटे घेण्याचा 
प्रयत्न केला, तर त्याचा प्रतिकार करावा. व्यापारहि शाहू 
महाराजांच्या प्रजाजनाशी नेहमीप्रमाणे चालू ठेवावा. 


राज्याचा फडणीस डॉ. जोसेफ द आब्रेव हा म्हणाला की, शाहू 
राजे ह्यांची तक्रार फेटाळून लावावी. कारण, व्हाइसरायचे पोर्तुगालहून 
इकडे आगमन झाले तेव्हां शाह राजे ह्यानी त्यांचे अभिनंदन केले नाही. 
ह्याच्या उलट शाहु राजे ह्यांचे चुलतभाऊ शिवाजी राजे, सोंधेचा 
राजा व इतर शेजारी राजांनी त्यांचे अभिनंदन केले. दुसरी गोष्ट 
अशी को शाहू राजे ह्यांचे कोकणांत आगमन झाल्याची वार्ता ह्या 
शहरी पुसट अशी आल्याने व त्यांचा मुक्काम कोठे होता ते आपणाला 
माहीत नसल्याने त्यांचे स्वागत करण्यास आपण बांधलेलो नव्हतो. 
डॉ. AAT ह्यानी वजनदार व्यक्ति शाहू राजे ह्यांच्याकडे पाठविण्याची 
आवश्यकता नसल्याचे सांगितलें. कारण, व्हाइसरॉयकडे आलेला 
महाराजांचा वकील वजनदार नाही असे ते म्हणाले. पत्र पाठवायचेंच 
झाल्यास तें साध्या माणसाबरोबर किवा ते बाळाजी महादेव 
ह्यांच्याबरोबर पाठवावें असे मत त्यानी व्यक्त केले. महाराजांच्या 


२८० ताराबाई कालीन कागदपत्र 


सैन्याला दारुगोळ्याची व इतर वस्तूंची मदत करावो, मात्र त्या 
सेन्याने खोरजुवे व पानेली ही बेटे घेण्याचा प्रयत्न केल्यास त्याचा 
प्रतिकार करावा असे ते म्हणाले. 


डॉ. HAT ह्यांच्या म्हणण्याला इतर दोन सल्लागार मानुएल 
ga aiga व दों क्रिस्तोव्हांव द मेल ह्या दोघांनी पाठिबा दिला. 

शेवटीं व्हाइसरॉय म्हणाले कीं मी सल्लागारांच्या मताप्रमाणे 
वागेन. 


क्रमांक : २०९ दि. १८-८-१७०८ 


नारो महादेव ह्याला संताजी घोरपडे हे अपत्यवत मानीत असत. तो संबंध 


लक्षात धेऊन हिंदुराव घोरपडे ह्यानी त्याला आजरे महालाची सरदेशमुखी 
दिली. 


तालोक 
श्री सुब्रम्हणेश्वर 
राजेश्री नारो माहादेव गोसावी 
यासी 1110000 
®) अखंडित लक्ष्मी आलकृत MIA- say हिंदूराव 


घोरपडे दंडवत. gu तिसा मया अलफ तुम्ही तीर्थरुप राजेश्री 
संताजी घोरपडे कैलासवासी याजपासी पूर्वी येकनिष्टपणे सेवा केली 
त्याणी लेकपणे तुमचे सर्वस्वे गोजाय करून चालविले. याजकरिता 
सांप्रत आम्हापासी येऊन आपली माया भावनस्रीने (?) येकनिष्टा 

दर्शवून अतःकण सुप्रवर्तीन आम्हासी वर्तेणक करू लागला 
सिका त्यावरून तुमचे सर्वशवे अभिमान धरून तीर्थहप कैलास- 

वासी याचे पुत्रपणे जसे होतेस तद न्याये आमचे पुतणे 


ताराबाई कालौन फागदेपन्रें ` २८१. 


जाणोन तुमचे उजित करून खासगत कबिलीयाचे बेगमीस संपूर्ण 
राज्याची सरदेशमुखी खासगत आम्हास वतन आहे त्या पो त॥ 
आजरेची सरदेशमखी अजरामऱ्हामत वंशपरंपरेने दिधले असे. तरी 
तालके मारचा हक लाजिमा व इनाम गाव व जकाईती वरचा. 
जो सरदेशमखीचा असेल तो आपले स्वाधीन करून घेऊन या प्रो 
जो आकार होईल त्याचा श्री स्वामीस दाईजा' देऊन बाकी 
अवज सुखरूप आनभवणे. आम्हासी व आमचे वंशपरंपरेने तुम्ही 
व तुमचे वंशपरंपरेने एकनिष्ठेने वर्तणुक करावयास अंतराय न करणे. 
जाणिजे. छ १२ माहे जाकर. बहूत काय लिहिणे. atta असे 


राज शके शालिवान शके : 
३५ १६३० 


क्रमांक : २१० दि. ४-११-१७०८ 


बहीरजी तुकोजी व नरसोजी फिरंगोजी जाधव नाईकवाडी ह्याना बीस 
बिघे जमीन इनाम दिल्याचे छत्रपती शिवाजी दुसरे ह्यांचे आज्ञापत्र | 


श्री 


स्वस्ति श्री राज्याभिषेक शके ३५ सर्वेधारीनाम संवत्सरे 
मार्गेशवर शध्ध त्रितिया गरुवासरे क्षत्रीय कुलावतंस श्रीराजा शाहू 
छत्रपति स्वामी यानी राजश्री देशाथिकारी व लेखक वर्तमान भावी 
पो कोल्हापूर यासी आज्ञा केली एशीजे 


शिका शिका बहोरजी तुकोजो व नरसोजो फिरगोजी 
ow a जाधव नाईकवाडी कोट कसबे ATH याणी 
हुजूर येऊन स्वामीसंनीध विनंती केली की आपण स्वामी सेवा कष्ट 


१, हिस्सा. . 


rere 


१८२ ताराबाई कालोन कागदपत्रे 


मेहनत केली. म्हणऊन राजश्री परशराम त्रिंबक प्रतिनिधि याणे 
कसबे मजकुरी हर दो जणास इनाम बिघे वीस पेशजी दिल्हे आहे. 
त्यास जमीन नेमून दिल्ही नाही तरी साहेबी कृपाळू होऊन जमीन 
नेमून दिल्ही पाहिजे म्हणोन विनंती केली. त्यावरून स्वामी कृपाळू 
होऊन सदरहू बिघे “२० वीस पेसजी सनदेप्रमाणे करार असत. तरी 
तुम्ही कसबे मजकुरीस सदरहू इना 1 न ¬+ मुख्य पत्र 
भोगवट्यास परतोन देणे. जाणिजे लेखनालंकार. मोर्तब असे. रा 
छ. ५ रमजान. 


तेरीख १ रमजान माहे रमजान 
सुरू सन तिसा मया 


क्रमांक : २११ दि. २४-११-१७०८ 


पन्हाळ्यास मोगलांचे वेढे पडले तेव्हां सिद्राम, नरसिंह व जोती ह्या तिघां 
नामवंशी कोल्हापूरकर बंधूनी वेढयातील लोकांची बहुमोल सेवा केली होती, 
त्या सेवेबद्दल छत्रपतीनी त्याना दुकानाचा फाळा व कापड छपावणीचा कर माफ 
केला होता. त्यानी आपल्या सवलती पूर्वीप्रमाणे चाळू ठेवाव्या अशी छत्रपतीना 
विनंती केली असता ती मंजुर झाल्याचे नामजाद किल्ले पन्हाळा यांचे पत्र. 


श्री 


अज. दिवाण राजश्री महीमाजी राऊ काकडे नामजाद. किले 
पनाळा ता सिदराम व नरषीहे व जोती बिन आंबाजी नामवंशी 
कोल्हापूरकर हली वस्ती पेट शिवापूर gu तिसा मया अलफ. तूंवा 
येऊन: विदित केले की आपण पेट मजकुरी उदीम करून होतो. त्यास 
किले मजकुरी गनीमाचे वेढे तिनी आले. मौदिनाचा वेढा १८ अठरा 
महिने बेदर बक्षचा वेढा १९ महिने खासा पादशहाचा वेढा ९ महिने 
येऊन बसला तेव्हा पेट वोस होऊन मुलकावर गेली. आपण खासा 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे २८३ 


जातीनिसी दोघे भाऊ व येक दोघे माणसे घेऊन गडावरी येऊन 
राहिलो. चौगीदें वेढा बसला तेव्हां मागं नाही तसेच संकटात जाऊन 
कापड आणून पुरविले. भाऊ यास खलितिया करून पुरविल्या. आपले 
.कष्ट पाहून पूर्वील किल्याचे हकीम होते तेही माहाराज राजश्री 
कैलासवासी स्वामीयासी व सरकारकून यापासी विनंती करून आपणास 
वाणी घरटका दुकान फाळा कापड छपावणी जकायती कुलबाब 
कुलकानू माफ करून वतनपत्रे करून दिल्ही. तेणे ह काल पावेतो 
चालीले. याउपरी माहाराज राजश्री छत्रपति स्वामी विजई होऊन 
आपले राज्यात आले तेव्हा आपण किले मजकूरचे मुकामी विनंती 
केली. स्वामी कृपाळून जुनी पत्र मनास आणून नूतन पत्र भोगवटियास 
करून दिल्हे तेणेप्रमाणे स्वामीने पत्र दिल्हे पाहिजे म्हणून. तरी पूर्वील 
पत्रें म्हाली अनूकदे मनास आणून तुज पत्र दिल्हे आहे. तेणेप्रमाणे 
पेठ शिवापूर इगमामपुर (?) व आणखी गडा au (?) साल 'पेटेस 
मामुरी होईल ते जागा दुकान घालोन आपण .उदीम व्यवसाय गडावरी 
गडाखारूते पुत्रपौत्र वंशपरंपरेने करीत जाणे. वाणी घरटका दुकान 
फाळा छापावणी जकायती माफ केली आहे. सुखरूप राहोन आपला 
व्यासंग करणे. जाणिजे. छ २२ रमजान. मार्गसीर वदी पचमी? 
सर्वंधारी संवत्सर. मोतंब. सुद्र मोतँब अर्धचंद्रकार 


क्रमांक : २१२ दि. २६-४-१७०९ 
नीलकंठ बाळाजी यांच्या दि. २६-४-१७०९ च्या पत्रातील भाग, 


मराठ्यानी विशाळगड किल्ला घेताना जी मर्दुमकी गाजविली त्याचा उल्लेख 
यात आहे. 


१. खरे जंत्रीत तिथि अष्टमी आहे. 


२८४ ताराबाई कालीन कागदपत्रे 


रा॥ शामजी . रंगनाथ उपनाम पोतदार किले खिळणा राजश्री 
स्वामीच्या राज्यांत सेवा येकनिष्टेनें बहुत दिवस केली. किले 
विशालगडास मुख्य शत्रु आला त्या प्रसंगी कस्त करून किला 
भांडविला. त्याउपरी किला त्याणे घेऊन उदीतसिंग ठेविला होता. 
तो निघोन जाता किले मजकुरी लोक ठेवीले होते. त्यावरी 
जमावानिसी येऊन कस्त केली. साखरपेच झुंजी ( ? ) ला. त्यास 
बरा ठेचगा dice. किला हस्तगत करावयाची खटपट केली. 
"राजश्री स्वामीचे पुन्ये किला हस्तगत जाहाला त्या प्रसंगी. राजश्री 
परशराम पंडीत प्रतिनिधी यांणी सर्वाचे श्रम जाणोन ज्याणे मेहनता 
केल्या त्याचे उर्जीत केले 


क्रमांक: २१३ दि. २९-५-१७०९ 


शिवाजी मायदेव, संमाजीराम, गुणाजी भास्कर व चिमणाजी बल्लाळ हे 
चौघे व दत्ताजी महादेव, आबाजी सावाजी, बाबाजी रंगनाथ व मोरो त्रिमल हे 
चौघे ह्यांचेमध्ये कसबे प्रभावळीच्या कुलकर्णाबद्दल तंटा होता. तो सामोपचाराने 
मिटला. दुसऱ्या - चौघानी पहिल्या चौघांकडून अडीचशे रुपये घेऊन कुलकर्णाचा 
हक्‍क द्यावा असे ठरले । 


श्री राम 
तालीक 


राजश्री सिवाजी मायेदेऊ व संभाजीराम व गुणाजी भास्कर 
व चिमणाजी बलाल शेणवी गोसावी यास 


इनेहपुर्वेक दताजी महादेऊ व आबाजी साबाजी व बाबाजी 
रंगनाथ व मोरो त्रिमल देशकुलकर्णी मामले प्रभानवली शके १६३१ 
जेष्ट शु प्रतिपदा विरोधी संवत्सरे तदिन लेहून दिल्हे येसेजे. कसबे 
प्रभानवलीचे कुलकणे तुमचे वडील करीत होते. STAT कसबा तनखा 


ताराबाई कालीनः फागवपत्रे "२८५ 


दिवणातून जाहाला. सिवार जंगल राई नाईकवाडी यासी वाटून 
दिल्हे त्याचे लिहिणे हशमनिसीमुळे तुम्ही करीत आलेत. मुलकाची 
पहाणी करुन समजाविसी करून देत होते. तेव्हा दर आसामीस तुम्हास 
: तुट दर रुके ६ साहा रहेतपासून होते. ते तो भोगवटा मुसलमानाचे 
कारकिर्दीस चालिला. अलाकडे राजश्री छत्रपती स्वामीचे काबजाद 
जाहली. त्यावरी कारकिर्दी सुभा राजश्री राउजी सोमनाथ तुम्ही 
कसबाचे लिहिणे केलेत. त्या अलिकडे आम्ही कसबाचे कुलकर्णं अजी 
तगायत करीत आलो. त्यामुळे तुमचा आमचा कुलकर्णाचा वेव्हार 
होत आला. हाली राजश्री निलकंठ बलाल या जवल विशाळगडचे 
मुकामी वेव्हारास आलो. येथे वेवहार करीता साक्षी ग्वाईनी पुर्वी 
भोगवटा तुमचा जाहला. आलिकडे आम्ही चालविले. आमचा भोगवटा 
तुम्हा पुर्वी चालिला म्हणोन वडील सांगत होते ऐसे आम्ही 
दिवाणांत म्हणीतले. यासी साक्ष ग्वाई कागद पत्र नाही. या करिता 
दिव्य करून भोगवटा खरा जाहला. तुमी कुलकण घ्यावे म्हणऊन 
आम्हास आज्ञा केली. त्यावरुन आम्ही दिव्य करावे तरी पुर्वील 
भोगवटीयाचा विचार पुरता ठाऊका नाही. यावरुन आम्ही दिव्य न 
करीता कुलकर्ण तुम्हास द्यावे आणि आम्हा जवळून कुलकर्णेसमधे 
रुपये २५० अडीजशे राजश्री परशराम त्रिबक प्रतिनिधी याचे 
कारकिर्दीस घेतले आहेती ते तुम्ही आम्हास द्यावे ऐसे आम्ही राजीपणे 
राजश्री गणोवा नाईक सरदेसाई व चौघे ग्रहस्थ याकडून दिवणांत अजं 
करविला. त्यावरून अडीजशे रुपये तुम्हा जवळून घेऊन गाव कुलकर्ण 
तुम्हास दिल्हे. या उपरी तुम्ही वडीलाचे वंशपरंपरेने कसबाचे गाव 
कुलकर्ण चालऊन सुखरुप राहाणे. आम्ही कुलकर्णाचा वेवहार तुम्हासी 
करून तरी आम्हास गोहत्येचे पातक आहे. आम्ही आपले राजीपणे 
तुम्हास हे पंत्र लिहून दिल्हे आहे. आमचे वंशीचा असेल.. त्याने 
तुम्हासी वेवहार सांगो नये. (यापुढे दोन ओळी असून अक्षरे पुसट 
असल्यामुळे लागत नाहीत) सु॥ सन अशर मया व अलफ + + 


wa - 


२८६ ताराबाई कालीन कागदपत्रे 


दि आबाजी साबाजी दत्ताजी महादेव 
बाबाजी रंगनाथ मोरो त्रिमल 
साक्ष 
Tl हुजुर राजश्री गणोवा सोमोवा नाईक सरदेसाई 
नाईक सरदेसाई मामले किले विशालगड 
भंभानवली ब मामले eee ट 
दाभोळ व ता मलकापूर 
असोडली 
गोविदभट बिन सिऊभट वांड (?) जोतोसी 
सातपुते ज्योतीसीमान संभ सेट बिन हर सेट 
ता मलकापूर बडपाध्ये चौघुले 
= देशकुलकर्णी याचे मालसेट सेट्या बिन 
विट्टलसेट Fear 
क्रमांक: २१४ दि. १०-८-१७०९ 


नीलकंठ बल्लाळ हे चिमणाजी बल्लाळ ह्याना लिहितात की, fags खंडो 
गोलक ह्याने मौजे करंगूछ ह्या गावचे कुलकण दादाजी बल्लाळ व प्रल्हाद बल्लाळ 
शेणवी ह्याना विकले आहे. ह 


श्री 


राजश्री चिमणाजी बलाळ नामजाद व कारकून 
सुभा प्रांत मलकापूर गोसावी यास. 


| ®) अखंडित लक्ष्मी अलंकृत राजमान्य----इनेहांकित निळकंठ 
| 


बलाळ विनंती. सुरू सन आशर मया व अलफ. दादाजी बलाळ व 
प्रहलाद बलाळ शेणवी प्रभावळीकर याणी हुजुर किले विशाळगडचे 


ताराबाई कालोन कागदपत्रे २८७ 


मुकामी येऊन विदित केले की विठल खंडो गोलक कुलकर्णी देहे ४ 
तफे मलकापूर. बी तपशील 
मौजे केळाणे मौजे करंगुळ मौजे नोळ मोजे वारूळ 
१ १ १ १ 

याणे आम्हास सदरहू गावापै॥ मौजे करंगूळ येथील गाव कुलकर्ण 
आपल्या आत्मसंतोष विकत दिल्हे. रुपये १०० सेहे घेतली आणि 
विकरीतपत्र लिहुन दिल्हे आहे. तरी स्वामीन पत्र मनास आणोन 
मौजे मजक्रचे गावकुलकर्ण आपल्या स्वाधीन करून देऊन चालवावे 
याची आज्ञा केली पाहिजे म्हणोन. त्याजवरून विठल खंडो गोळक 
यासी gat आणोन मनास आणिले. त्याणे स्वमुखे सांगितले की 
आपण नातवान' जाहालो अवकात' चालत नाही म्हणोन आपले 
राजीपणे मौजे करंगूळचे गावकुलकर्ण आपले पुरातन ते दादाजी 
बलाळ व प्रहराद बलाळ यास विकत दिल्हे. रुपये १०० APAR 
रोख याजवळोन घेतले. याउपर आपणास करुंगूळचे कुळकर्णास 
वौषपरंपरेनें समंध नाही म्हणोन प्रभावळीकर शेणवी यासी मौजे 
मजकूरचे गावकुलकर्ण करार करून दुमाला करविले असे. या वतनास 
यापासून दिवाणात शेरणी रुपये २५ पंचवीस घेऊन पोता जमा केले. 
तरी तुम्ही मौजे मजकूरचे गावकुलकर्णे दादाजी बलाळ व प्रलाद बलाळ 
शेणवी यांचे दुमाला करून चालवणे. हक लाजिमा इनामंपूर्वीपासून 
चालत आले आसेल तेणेप्रमाणे चालवीत जाणे. या पत्राची तालींकं 
लिहून घेऊन आसल पत्र भोगवटियासी देणे. शेणवी गावकुलकर्णी 
यापासी देणे. छ १४ जमादिलाखर. मोतंब असे. 


पै॥ छ १४ frag. 


१. गरीब, दुबळा, असमर्थं, 
२. बळ, उपाय, प्राज्ञा. 
३, त्याच महिन्याचा, वर सांगितलेल्या महिन्याचा, 


11 oo ee oe ee 
छि & a ir Fe के आ. की re ae 


२८८ ताराबाई कालीन कागदपत्रं 


क्रमांक : २१५ इ. स. १७०९-१० 
एलिएनेशन ऑफीसमबील शाहू दप्तरातील एक यादी. 
श्री 
हिसेब जमा जमादारखाना खा॥ राजश्री स्वामी सुहुरसन अशर, 
मया आलफ 
पट] सनगे ४४ 
| किमती रुपये 
माहे रबिलाखर ३ १९६।' 
माहे रबिलौवल . २. १७५।' 
माहे रजब . डॅश. - 
माहे साबान .. © go ११६८ | 
माहे रमजान . २ ५६. 
| R १६३७८२ 
माहे रबिलाखर सनगे ३ येक की॥ रुपये 
| | १९६. 
ता। 
छ २४ रोज राजश्री गंगाराम छ २५ रोज शामजी कान्हो 


यादव यास पुणाची फौज भारी कारखानोस किले प्रचंडगड यास 
करार करून रवानगी केली ते कारखांनिसी सांगितली. रवाना 


समथी वस्त्रे दिल्ही केले ते समई वस्त्र तिवट' दिल्हे 
VW WwW | 
` ` सनग १ येक 
सनगे कि॥ रुपये कि॥ रुपये 
दुपटा १ १२५ | ; 
मदील १ ६० १९ 
२ १८५ | 


१. पागोटे. 


I Te e> टो Pewa कील नाक Fee re गनय) ने re ee क. ose! 2.2. 


ताराबाई कालीन कागदपत्रं २८९ 
माहे जमादिलोवल सनगे २ येक रो 
१७५।" 
त॥ 


छ ३ रोज राजश्री सुलतानजी छ १० रोज रा॥.मालजी भोसले 
जाधव यास सुधगडीचा हवाला यास किले प्रचंडगडचा हवाला 
सांगितला. ते समई दिल्हे मंदील | सांगोन रवानां केलें तें समई 


१ येक कि॥ रुपये मंदील Ti संताजी चव्हाण सनग 
७५ दिल्हे १ येक कि॥ रो 
Zool 


माहे WT छ २९ रोज गु॥ बापूजी चव्हाण. अफराद जमा 
जमादारखाना ता॥ येसाजी जामदार मावले लोकास द्यावयास तिवटे 


दिल्ही 
स “९ 
सनगे | किमती रुपये : . . 
प्रा १ वताल ००० Rol 
प्रा ह ... «८. .. ७ . 
प्रा है: ७४४० ४६४ 5. का 
प्रा | १... ... Q 
४. | व्या | | glia 


माहे साबान छ ८ रोज विजयादशमी राजश्री स्वामीस दुस्त 
दिल्हा सनंगे १० यो॥ किं॥ aÑ | 
PERC ee A कक an हे 


१. भरजरी वस्त्र, 


. २९० ताराबाई कालीन कागदपत्रे 


ail 
राजश्री स्वामीस सनगे कडीयात सनगे ५ ये॥ शो 
४ योाकि॥ रो ३७५ पावले कुसुबी 
२०० मदील सरासरी १ २२५ प्रती १ 
३२५ चादर १ येक १५० प्रती १ 
२०० जामेवार १ ३७५ २ 
-५० पटका १ ३० कीनखाप फडकयास 
हद १ येक 
४ | ॥ 
२८ चोळखण २ ये॥ 
६७५ ४३३ प्‌ 


राजश्री फतेसिग भोसले मदील १ येक रो ६० माहे रमजान 
छ २९ रोज सनगे २ 


९ किमती ret 


४९॥ येक अष्टगोली सिफेद गु॥ बापूजी चव्हाण मोघम ता 
येसाजी जामदार विद्यमान राजश्री यादव गोपाल............ 


६॥ Rae राजश्री......... स्वामीनी (मु) संलमानास काजीस 
द्यावयाबद्दल देविले ते दिल्हे. विद्यमान राजश्री कृष्णाजी कासी | 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे २९१ 


यादी गणती लोक फुटपथ हराम सु॥ इहिदे अशर मया. सु. 
छ २८ रजब. 


असामी | | 
तेनाती|पंचहजारी हजारी सुभदार | नाईक। रजपूत 
रोजी आहिरे | 
feat 
रतजी आहिरे ११ ३॥ 
येसजी आहिरे १ ० 
आनाजी भोसल १| ० 
उदाजी मान्या १ ० 
बाबाजी मान्या १ - 
रघोजी सिंध १ -- -- 
कोनाजी अहिरा १ -- बुक 
७ ३॥ ६ | ७॥ RN 
रतजी जाधव १ 
पुनाजी जाधव १ 
रामाजी जाधव १ 
हिरोजी जाधव १ 
दमोजी जाधव १ 
चंद्राजी जाधव १ 
धारोजी जाधव १ 
धारोजी पदाजी १ ३ 
| 


टी ७ 


२९२ ताराबाई कालीन कागदपत्रे 


क्रमांक : २१६ 


इ. स, १७०९-१० 


एलिएनेशन ऑफीस मधील eand एक यादी. 


ब 


feta इजमाईली दी खासगी स्वामी राजेश्री सीवाजी भस्कर 
सा असर मया अलफ. शा छ ९ साबान' ता छ ४ रबीलाखर 


अखेर साल येकून जमा रुपये. 
रुपये ५३७५।। L 


art 
येक जमा बेरीज 
रुपये ३८४५॥- 
सुभे हाये वसूल | 

तो 


सुभा प्रात कऱ्हाड 
गांवगना वसूल रुपये 
देहाये २३ या 
वसूल रुपये 
१६४५ INT 
प्रा. कऱ्हाड देहाये १५ AT 
मौजे केसे 
` मौजे वीरवडे 
मौजे करवडी 
वाघेरी. 


तरवरा ईजाई २ 
SIT १ बडी लहान 


रुपये 
तरवरा 
ईगरेज बडी लहान 
१ १ 
गांवगना बेरीज रुपये 
३६८४०५7 


सुभा प्र॥ सातारा देहाये 
७ 

वसूल जमा रुपये 

मौजे पाली 

कसबा उब्रज 


१२९४॥. 


१. (२-१०-१७०९). २. (२२-५-१७६०). 


यदव कक Ones er LE EEE Ec iT NETRA 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे 


सेवरे. सुभा मलकापुर चिटी 
मोदी. मसालेमुळें वसूल रुपये 
हा नरसापूर. नदगांव ता॥ सिराले 
तुलसणी. कोडोली ता सिराले 
सवदे. 
कासार सिरबे. _ ता॥ वरुण 
उडाले. पराले. 
TI मौजे खडे 
20.0 जी टीचोवळी 
१६४५ Ur नवरे. 
मौजे बाहे ता मरळी सीराले. 
पाठवणे ता माणेघाट. फेजवडे, 
ताा तारळे. अरले. 
मौजे बेपासे. तोंडाली. 
मौजे कलहे. — 
बाबवडे. ३३ 
, ता काले. 
२ मोजे कसपी. 
५ कालगाव. 
१॥ नीवी 
८॥ 
२२५६॥ = 


तेरीज सुभे बाबे रुपये. 
२२५५॥- सुभा कऱ्हाड. 
१३९४॥-। सुभा सातारा. 

३३ सुभा मलकापूर. 
Races 


२९३, 


२९४ ताराबाई कालीन कागदपत्रे 


कमावीस जमा रुपये. 


रु. १७ 


१०० 


RI- 
१४ 


१६०४ 


१३०० 


१६१४८ 


नजर भेटी गु॥ पाटील गांवगना 
द (ख?) ड गु॥ रामाजी सिवदेव 
कमवीसदार माजी मौजे पाली. 
पाडा जमा (? ) 
खुद TAS. 
६ गु। रामाजी सीवदेव 
कमा (वीस) दार माजी 
मौजे पाली. 
८ धणगर मौजे वबगाऊ. 
१४ 
जकाती काले बरसे पैकी 
जमा वसूल मुळे. 
११८॥ येक रुपये 
४12 खुर्दा SH १४।१॥ दर 
_ ३।' ये॥ 

पै हास्त गु॥ अत्तोजी यादव मौजे......... 
व नतोजी पाटील मौजे कोडोली प्रा॥ 
वरुण. रागा परसोजी भोसले याकडे लस्करास 
जात होते ते वाटेतून धरून अणीले त्यापासी 
झाडा घेता सापडले ते जमा. 
येक रुपये १३० तरवरा ईजाई २ 

१ थोर ईगरेज 

१ बडी लहान 

२ 


तेरीज येक जमा रुपये. 


ताराबाई कालोन कागदपत्रे १९५ 


a तरवारा ईजाई 
सुभे हाय ३६८४०५ ० 
कमावीस १६१1८ २ 
३८७५” R 


ईजाफती व कर्जे रुपये १५३००४०।' 
ईजाफती रुपये कर्ज गु॥ बाबे रुपये 


m मोरो शंकर व . 


अंताजी ५ o 
स्वारी रा अंताजी त्रिमल २५ 
_ ११ स्व T नारोराम कमावीसदार 


मु॥ वसंतगड 


सुभा मलकापूर. 
२ सुभा मलकापूर. २०० M दत्ताजी रघुनाथ 
m जीवाजी लिबजी. मजमदार सुभा साबजी 
भोसले. 


१२ सुभा कऱ्हाड स्वारी भीकाजी 


उधव मसाले गांवगनापैकी ५२ गु॥ प्रयोग अनंत. 


२६४ q रामाजी नाईक 
२५ | वाईकर. 

२०५८& गु॥ भगवंत वेकटेश. 
४० गु॥ बाळाजी नाईक. 
३८६॥- गु॥ सावजी येसाजी. 

११७ गु॥ तुकोजी...... 
l= गु॥ रामणा मोचोर, 

२ गु॥ बळवंतराऊ. ` 
` ग॥ रामचंद्र मल्हार. 

१ गु॥ विस्वनाथ भद. 
१ गु॥ संभाजी खोपडा. 
"|" गु॥ भीकाजी उद्धव. 


१४ m तुकोजी काजी. 


१९६ ताराबाई कालोन कागदपत्रे 
eel गु॥ बकाल वसंतगड. 
We माहाद सेटी. 
uet मल सेटी. _ 
RSEN 
- १५०५८” 
तेरीज जमा येकंदर 
रुपये तरवरा ईजाई--इगरेज-बु॥ 
ĝa जमा ३८४५7 २ १ १ 
इजाफती कर्जे १५३००-। ० ० ० 
५३७१५॥-- २ १ शै 
खर्चे रुपये ५३३६॥२।. 
हुजाराती रुपये २९८६॥- 
ह ता 
त॥ हवेली. रु॥ कारकून हुजराती रुपये 


१५६६ जमा पोता हुजूर. 
१००० छ ९ साबान 


- गा रामजी ना वाईकर 


४० छ १० साबान 
TM माणको बापूजी. 

१७० छ १० रमजान 
दी॥ जाबा छ ११ 


,७%७%०%११% ७ ७ 99 EERE E) 


१९३ छ २६ रमजान 

Til तुको भीकाजी 

+. मजमदार रु॥ २०० 
. ब नाब हुडा रु॥ 


४३ कृष्णाजी रुद्रराज. श्री भट 


गोसावी याकडे पादशाही लस्क- 
रास रवाना केले. परवानगी 
राजेश्री यादवपंत. 

१ अंताजी त्रिमल मोकाम वसंतगड 
खरीदी तामुले (? ) 

१० गोविद माहादेव 
T माणको बापूजी 

२० विठल लक्षुमण 

१०३॥। माणको बापूजी ह॥ सनद. 

८२ भगवंत वेकटेश फडणीस gI 
सनद परभारे गाव रुपये १०० 
पेकी अदेसुद. 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे २९७ 


२५ छ १२ सवाल ह॥ जाब 
मोजे चिचणेर. 

१० छ १७ रमजान मोजे 
करदी दी॥ जाब कृष्णाजी 
बलाल सुभेदार 
प्रा॥ सातारा. 

३ छ १७ सवाल मौजे करपी 
गु॥ सभाजी साबला व 
भिकाजी भोसला जासूद. 

७० छ ११ मोहरम गु॥ मानाजी 
निकम ह॥ जाब छ १८ रोज 

१५६८६ 

३३ जमा जामदारखाना 
गु॥ सावजी भास्कर 
खरीदी कापड गु॥ वेकाजी 
नाईक बाजार लस्कर रुपये. 

१८ मुपट 
१५ कोचकी 
दरे 

११॥ रुपये पागा हुजूर 
१ बराबरी विठल 
लक्षमण घोडे रास २ 
येकून बाणहारभरे 
४४२॥ येकून Til 

१०॥ ह॥ सकाजी खोपडे 
ह छ १२ जिल्हेज 
ता॥ छ ३ मोहरम घोडा 
थोर (? ) दररोज हरभरे 
Sol येकन रुपये ` 


EU 


६०८।° 


२० बहिरो वेकाजी गु॥ सावजी 
भास्कर 
७७ जानो कासी चिटनीस Sil 
सनद गलारूढी १ पेकी 
अदेसुद. 
१२ कृष्णाजी शंकर Fl सनद 
छ २५ रमजान रु॥ २५ पैकी 
Qo माहालो हरी लिहीणार ह॥ 
सनद छ २ सँवाल wT दी॥ 
. खासगी. । | 
२० नरसोराम लिहीणार ह॥ 
कागद माणको बापोजी 
छ २३ साबान दि॥ मजमु 
लिहीणार. 
१ गणेश प्रभु दी॥ चिटनिसी 
|) यादवराव पारसनीस. 
८ सीवाजी रामजी ह॥ सनद 
छ ११ रबिलावल Tl १५ 
पेकी l 


जासुद हुजराती रुपये 
४ सिवाजी पवार a) सनद 
छ १० जिल्हेज रुपये ३ पैकी 
आदा 
Rom जोत्याजी पवार ह॥ सनद 
४ नागोजी धस ह॥ सनद 
१० जिल्हेज 
१॥ रुद्रोजी कामगारी मसाला 
रामाजी सिवदेव कमाविसदार 
माजी मौजे पाली 


“a 


३६८ 


२६२॥ रद कर्ज हुजरात ५० गु॥ 
अताब नाई (क) Sl सनद 
रुपये १०० पैकी आदा 
Ti गोविद रघुनाथ 
६२॥ गु॥ म्हाळोजी 
गायेकवाड व सयाजी घुला 
ह॥ सनद हुजाराती 
१५० बाळाजी पीलदेव 
.____ ह॥ सनद रु॥ ७०० पैकी 
१८७३ 
` संभाजी खोपडे बारगीर 
हुजूर पागा कामगारी नसद 
ह। कागद विठल लक्षुमण 
Ell ३० अदे सुद रु॥ Ol’ 
हरकारे हुजराती रुपये 
१॥ तमाजी अपाजी छ २२ रावळ 
Ron बाळाजो ह्री छ १० रमजान 
Ru" 


- अफराद 


४ खळोजी नाईक 
wie सिदोजी गोरा? 
gen 
मोघम लोक हुजराती' 
0 आक 
॥ सुभे दुमले हशेम 
पाबलोक? 
शषाः l 
` दुमला सुभानजी दीग्ने' 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे 


३॥- मानाजी गायेकवाडी ह॥ 
सनद रु॥ १० पैकी आदा 
१०॥ तुकोजी ? 
सुभाजी माहाडीक 


- ८॥ हेबती जाधव 
छ ९ जिल्हेज 
१०८7 रायाजी सीदा 
El चादजी कदम 
२३।= मोरोजी कदम 
oe रघोजी यादव 
१५०५८ संताजी साबला 
१८॥- अतोजी सीदा 
५ नीबाजी साबला 
Se जिलकाद 
n- होनाजी मोहिता 
नी॥ सुनजी भोसला _ 
छ ८रणावलं. ` ¦ 
Ste सीवाजी इंगळा. 
४ संभाजी साबळा. . 
२ तुकाजी भोसला. - 
१॥ छिगोजी सावंत. 
gale सुभानजी बागुळ ह॥ सनद 
रा॥ छेत्रपती परभारे 
' क॥ उबरज 


१ अनेक नांवे आहेत. ती सर्वे घेतलेली नाहीत. cee 


P se SS 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे 


gom- fall गंगाजी खाडे? 
RM- 
महाल मजकूर खचे 
कारकून आदेसुद रु॥ 
(खालील व्यक्तींच्या पुढे 
आकडे आहेत ) 
सिवाजी भास्कर. 
तुको भिकाजी मजमदार. 
जगन्नाथ भिकाजी फडणीस. 
बाळाजी पीलदेव सभासद 
नामजाद त॥ हवेली कऱ्हाड. 
गोविद रायाजी मजमदार 
त॥ हवेली कर्‍हाड. 
विठल रघुनाथ मजमदार 
ता॥ हवेली कऱ्हाड. 
नारो मुरार हवल्दार 
सुभा सातारा 
गोविद रघुनाथ मजमदार 
सुभा सातारा 
अंताजी नारायण कमवीस- 
-दार. मौजे प्राली. 
सिवाजी लिबाजी हवलदार 
ता॥ कोले. | 
` नारोराम मजमदार सुभा 
मलकापूर 
ना 
कीलहाये व लस्कर व हशम 
पावलोक कामगारी वसूल Tit 


~ 


-~a 


२९९ 
३ संताजी माहाडीक 
१॥ राणोजी नाईक 
४० सखोजी चवाण 
१५८८ सोमाजी भणगा? 
२२१८८ 
तेरीज हुजरात रुपये. 
१८७३ त॥ हवेली खर्चे 
५०८" कारकून 
२२१८६ जासूद 
७२॥' बारगीर 
३॥* हरकारे 
१९॥' अफराद 
११०॥॥' मोघम लोक 
vi- दी॥ सुभेहाय 
व हशम पावलोक 
ker बाजे लोक 
२९८६॥ 
पावलोक असामी 
रामचंद्र मल्हार सीपाई 
जीवजी लिबाजी 
बजाजी निकम 
काळोजी सीगटा 
गणोजी चतूर 
दताजी रोजणी 
विठोजी चतूर 
सुभानजी घोरपडा 
'हसनभाई 
हरी सिवदेव' 


अनेक नांवे आहेत. ती सवे घेतलेली नाहीत. 


३०० 


ugl- किले वसंतगड ह॥ 
लोक कामगारी चीटी मसाले 
१२०।' किले सातारा ह॥ लोक 
कामगारी वसूल गु॥ नारो 
मुरार 


५ किले गुणवंतगड काम- 
गारी स्वारी त॥ कोले गु॥ 
सीवाजी लिबजी हवलदार 
आसामी ५ येकून रुपये 


५॥=। सुभा परसोजी भोसले देणे 
भिकाजी कदम. वसंतगडास 


धरून नेला त्यास खर्च 
३७४० दी॥ डोगरोजी यादव 
कामगारी वसूला बहल 
३००७ सुभा होनाजी अनंत 
कामगीरी वसूलाबद्दल 
बाळाजी पिलदेव याणी 
स्वार आणिले Bi सनद 
छ १४ सैवाल N 
बाळाजी पिलदेव, 


२६८८ स्वारी मोरो सामराज 
व भिकाजी उधव कामगारी 
स्वार वसूलास पाठविले 
यास रोजमरा दीला. 


४८ लोक दी॥ दताजी साल 
+ + + 
(सालोखे ? ) कामगारो 
स्वारी त॥ कोले TH 
शिवाजी लिबजी आसामी 
४ येकून रुपये. 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे 


SP 


Sr ee, a 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे. ३०१ 


८४ लोक दि॥ सताजी 
गायेकवाड पाठणकर 
कामगारी स्वारी त॥ काळे 
गु॥ सिवाजी लिबजी 
असामी ८ येकून रु॥ 

Regie 
बाजे खर्चे रुपये 
९॥ दप्तर खर्च खरीदी 
कागद व दीवहती शाई सीरे. 
५०॥ तरीफा. 
६ आबाजी पाटील 
५ भीकाजी कदम 
दि॥ परसोजी भोसले 


१९॥ यासीन खान याचे 
भेटीस बाळाजी 
पिलदेव गेले त्यास 
दिले तिवट १ 
२० स्वरुपजी यादव 
देशमुख व रुद्राजी 
पंत देशपांडे तिवटे २ 
la i geal 
allie अ बदवन 
१- अडीसेरी मल्हार... f तेरीज महाल मजकूर 
ge- सेरणी श्रीदेव चदणर ee ee cas 
बसंतगडी सबब १८४० जमा व खच 
व (वा? ) रणेचे पाटील ORI पावलोक 
सापडावे म्हणोन वाटीली ६५०७ बाजेखर्चे 


Brz २३५०४०। 


१. बराच तपशील आहे तो घेतल। नाही, 
२. वसंतगड़ावर चंदोबाचे देवालय आहे. 


३०२ ताराबाई कालीन कागदपत्रे 


तेरीज खर्च रुपये. 
२९८६॥ हुजराती 
२३५००८ महालमजक्र 
८५३३६? 
बाकी ता॥ छ ४ रबिलाखर अखेर साल रुपये ३९८ 


तरवारा ईजाई २ 
इगरेज वडीलहान 


१ १ 


क्रमांक : २१७ दि. २७-१-१७१० 


खंडो बल्लाळ प्रभु ह्याने छत्रपतींची जी नि सेवा केली ती लक्षात 
घेऊन छत्रपती शाहू ह्यानी त्याला पन्हाळ्याच्या नाडगौडकीचे वतन दिले. हे 


वतन पूर्वी नागोजी भास्कर ह्या नावाच्या गृहस्थाचे होते. परंतु त्याचे घराणे 
निर्वंश झाले होते 


श्री 


नकल 


स्वस्ति श्री राज्याभिषेक ३६ विरोधी नाम संवत्सर माघ TI 
नवमी भूगुवासरे' क्षेत्रीय कुलावतंस श्री राजा शाहू छत्रपति स्वामी 
l याणो राजश्री खंडो बलाळ प्रभ नाडगौडा 

सिका सिका मामले किले पनाळा यासी दिल्हे वतिपत्र 
एसाज. तुम्ही पुरातन स्वामीच्या राज्यातील 


सेवक. पूर्वी + + + येक निष्टेने सेवा करीत आले आहा" ' 


१. वाराप्रमाणे तारीख घेतली आहे. 


soi 


STS 


Sa: 


SSS 


os SS रे फपिकफ्८० 


Br SI Se SE REPS PE 


irs, 


le त = 
DS er 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे ` ३०३ 


प्रस्तुत स्वामीची सेवा येकनिष्टपणे करिता. यास्तव तुमचें वंशपरंपरेने 
चालवणे स्वामीस आगत्य. म्हणून प्रांत मजकुरचे नाडगोडकोचे वतन 
पूर्वी इदलशादी कारकिर्दीस नागोजी भास्कर याचे होते. भोगवटा 
इदलशाही कारकिर्दीस चालिला होता. आलीकडे थोरले कॅलासवासी 
स्वामीस देश आर्जानी जाहाल्यावरी हा कालपर्यंत चालला नाही व 
नागोजी भास्कर याचे वंशीचे कोण्ही नाही. वतन नकल जाहाले 
आहे एसे जाणोन स्वामी तुम्हावरी कृपाळू होऊन मामले किले पनाळा 
येथील नाडगौडकीचे वतन आजरामरहमत करून दिल्हे असे. 


बी तपसील-- 


सुभा प्रांत पनाळा सुभा प्रांत तारळे 


कर्यात फुटगाव १ ता आसंडली देहे १९ 
१ कर्याती ठाणे १ कसबे पेट १ ता सावर्धान (?) 
१ कर्यात बोरगाव १ मौजे आकलसोदे २ देहे २६ 
१ कर्यात सातवे १ मौजे कविटे पिराचे सुभा खटाव पैकी 
१ कर्यात कोडोली १ मौजे बावची कर्यात वांगी--१ 
१ कर्यात वडगाव ता आस्टे सुभा कराड पेकी 
| तळबिड 
सुभा प्रांत मलकापूर | तेरीज 
१ कर्यात कोतेगाऊ SS 
`. १ ता मलकापूर पैकी देहे कर्यात देहे फुट किता देहे 
: शांमजी नरसिह देशपांडिया सुभा पनाळा ५ ¥ ० 
... प्रांत पनाळा याचे देशश 'सुभातारळे २ ० ० 
कुलकणे चालत असेल सुभाखटाव १ ० 0 
ते देहे कलम सुभांकराड श © © 
O सुभा मलकापुर १ ० १ 


३०४ ताराबाई कालोन कागदपत्रे 


यैन कर्यात मलकापूर पैकी 
१ देहे कलम येक 
१ 
येकूण कर्याती दाहा व कसबा देखील फुटगाव च्यार व तर्फ 
मलकापूर पै॥ शामजी नरसिंह याचे कुलकण चालते. देहे येणेप्रो 
येथील नाडगौडकीचे वतन स्वामीनी तुम्हास व तुमचे पुत्रपौत्रादि 
वंशपरंपरेने वृति करून दिल्ही आसे. सदरहू वेतनास हक लवाजिमा 
व इनाम पानमान तश्रीफ नीशान पूर्वी नागोजी भास्कर याचे वेळेस 
चालिले आसेल त्याप्रमाणे करार केले आसे. याखेरीज सदरहु कर्यातीस 
व फुटगावी जकायती आसतील तेथे दर गोणास हक रुका “१ येक 
करार करून दिल्हा आहे. याप्रमाणे पुत्रपौत्रादि वंशपरंपरेने आनभऊन 
सुखरूप राहाणे. जाणिजे. लेखनालंकार. मोतंब. 


क्रमांक : २१८ दि. २६-२-१७१० 


छत्रपती शिवाजी दुसरे ह्यानी अण्णाजी दत्तो ह्यांच्या मुलास वतन दिल्याची 
सनद. या सनदेत अण्णाजी दत्तोच्या घराण्याची थोडी हकीकत येते. 


श्री 
7 तालीक 


स्वस्ति श्री राज्याभिषेक .शके ३६ विरोधी सवत्सर फाल्गुन 

'शु॥ ९ रविवासरे क्षत्रिय कुलावतंस श्री राजा शिव छत्रपति याणी 
` पारपत्यगार व लेखक त॥ संगमेश्‍वर प्रांत राजापूर यासी आज्ञा केली 
| येसीजे. राजश्री आणाजी. दत्तो याची स्त्री 
सिका सिका लक्ष्मीबाई व पुत्र राघो आणाजी याणी हुजुर येऊन 

l विदित केले की अनाजीपंत थोरले केलासवासीचे 
:वेळेस सचीवपणाचा अधिकार करीत असता बहुत निष्टेने सेवा करून 


TTT NFER a n a anaie 


` 
3 
2 
x 
Ea 
Bd 
: 
हि 
2 
हि 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे Bok 


दया संपादून नामना करून घेतली. त्याजवरून थोरले कैलासवासी 
स्वामी मेहेरबान होऊन त॥ म॥र येथील देशकुलकर्णव का संगमेश्‍वरचे 
गावकुलकर्णाचे वतन अजरामन्हामत करून दिल्हे. ते अनभवीत 
असता कैलासवासी स्वामीस केलासवास जाहाल्यानंतर राजश्री संभाजी 
राजे राज्याधिकारी जाहाले. त्यानी अनाजीपंतावर राज्यकार्यं भाग 
प्रसंग निमित्य ठेऊन निर्बध केला. ते समई आम्ही गावी होतो. ते 
निर्बध्धी असता निग्रह विशेष केला. याप्रसंगी नाश होऊन गेला. 
आपणास निर्बंधी ठेविले होते. बहुता काली मुक्त केले. मूल लहान 
योगक्षेम चालिला पाहिजे त्यास वतनावर स्थापना करून . वंशपरंपरे 
चालवावया आज्ञा केली पाहिजे म्हणोन विनंती केली. त्याजवरून 
विदित जाहाले. अशास पूर्वी अनाजी दत्तो सचीव होते त्याचा राजकाये 
भाग प्रसंगे कडून नाश जाहाला व स्त्रीपुत्र निर्बंधी याजलाही मुक्त 
केले हे गोष्ट यथार्थ आहे व कसबे. म॥रचे कुलकण व माहालचे 
देशकुलकर्णाचे वतन करून अनाजी पंतास दिल्हे आहे. ते चालवणे 
स्वामीस परम आवशक जाणून चालवावे यैसी आज्ञा केली आहे. : तरी 
तुम्ही जाणोन त॥ म॥रचे देशकुलकर्णाचे वतन व कसब्याचे कुलकर्णाचे 
वतन वंशपरंपरे . चालऊन याचे हातून वतनाची सेवा घेत जाणें.. याचे 
वतनाचा हक लाजिमा इनामत पहिल्यापासून चालत असेल त्याप्रमाणे 
चालवणे. या पत्राची प्रती Sga घेऊन असलपत्र परतोन भोगवटीयास 
देणे. निदेश समक्ष. मोतंब असे . | 


क्रमाक : २१९ . fa. २६-२- १७ १० 


छत्रपती शिवाजी दुसरे ह्यानी अण्णाजी दत्तो ह्यांचा मलगा राघो अण्णाजी 
ह्यास तफे संगमेश्‍वर येथे देशकुलकर्णाचे वतत आणि कसबे संगमेईवर येथील गाव 
कुलकर्णाचे वतन इनाम दिले. वतनपत्रामध्ये हे इनाम शिवाजी महाराजानी 
अण्णाजी दत्तो ह्याना दिले होते असा उल्लेख आहे - 


३०६ ताराबाई कालीन कागदपत्र 


श्री 
आसल बरहुकुम तालीक 
सिका आहे 


स्वस्ति श्री राज्याभिषेक शके ३६ विरोधी नाम संवत्सरे फाल्गुन 

शुध्ध नवमी रविवासरे क्षत्रिय कुलावतंस श्रीराजा शिव छत्रपति (यानी) 
पारपत्येगार व लेखक ता संममेश्वर प्रात राजापूर यासी, आज्ञा केली 
यैसीजे, राजश्री आणाजी दत्तो याचे पुत्र 

सीका सीका राघो आणाजी याणी हुजुर येऊन विदित 
केले की आणाजीपंत थोरल्या कैलासवासी 

स्वामीचे aide सचीवपणाचा आधिकार करीत आसता बहुत निष्ठेने 
सेवा. करून दया संपादून नामना करून घेतली. त्यावरून थोरले 


. कैलासवासी स्वामी मेहेरबान होऊन तर्फ मजकूर येथील देश कुलकर्णाचे _ 


वतन व कसबे संगमेश्‍वर येथील गावकुलकर्णाचे वतन व मौजे आंबेड 
खुद येथील कोड इनाम व गावगना जमीन इनामती बिघे ८१० 
बी॥ गाव आणाजी दत्तो याचा धारा 


॥* ura मौजे डिगणी ४१॥ ॥' ॥ १॥ मौजे आंबव ८१. 
*॥* येन *॥* यैन 
elll २। बर हुकुम कसर. ol १॥ ब॥ कसर 
WMR EET 
॥* ॥ २। मोजे करजुवे “१॥ *॥ २॥ मौजे कलबस्त ४१॥ 
*॥* येन “॥ २ यैन 
SU. RI ब॥ कसर SU ब॥ कसर _ 
काश शाह 
॥: ॥ १॥ मौजे पिरदवण “१. ` ।' ॥ मौजे सोनवडे. SI 
i येन ५ यैन.. | 
०) १॥ ब]. कसर br कसर 


फो ना 


त त eoin nia 


तारांबाई कालीन कागदपत्रे ३०७ 


Wr २। मौजे सरद 2१॥ Tuy मौजे तरये ir 
We येन १" येन 
SUR ब॥ कसर ८'॥* ब॥ कसर 
नागर Th 
॥* मोजे वोझरखाले club मौजे कुरंधोड 
"` यैन . " येन 
४।॥* बरहुकुमकसर erit बा HAT 
बगाए _ rh 
इन्शा mgen 
Vd 
७५८३८॥ 


येकूण इनामती जमीन बिघे दाहा. येकण भात पाच खंडी 
तीन मणं पाऊण पाथेली इनामती व मीट बंदरं. येथील हॅक जकीयेत 
व आंबेड खंदे खोती व तेली याचे aera तेल वजन «स सैर व 
चांभार याचे दुकानासं जूत येक व कुंभार कामर घरास ASH डाल 
येक व म्हरी व आवत व गावगना हक कहारी arate तीन सेर 
दर साडेतीन कहारी प्रमाणे शो साडे पंचायैसी तीन आणे: बंदरी 
मिठाचे तारेवे येतात त्यास दर तारवासं मिटाची पाटौ एक चार 
पायलीची व गवळी माहालीवरी हक येणे वतन अजरामरामतं करून 
दिल्हे ते आनभवीत असता केलासवासी स्वामी कलास (वास): - 
जाहाल्यानंतर राजश्री संभाजी राजे राज्याधिकारी जाहाले, त्यानी. 
अणाजी पंतावर राजकायें प्रसंगे निमित्य टेऊन निरबंद केला. ते समई 
आम्ही गावी होतो. ते निरबंदी आंसंता निग्रह विशेष जाहाला. 
त्याप्रसंगी नाश होऊन गेला. आपणास निरबंदी ठेविले होते. बहुत 
काली मुक्त केले. वतनसमध कागदपत्र गेली. भोगवटियास स्वामीनी 
पत्रे करून देऊन वतन. वंशपरंपरा चालवावयास. आज्ञा केली पाहिजे, 
म्हणोन विनंती केली. त्याजवरून विदित जाहाली. यैशास . पूर्वी . 


३०८ ताराबाई कालीन कागदपत्रे 


आणाजी दत्तो सचिव होते. त्याचा राजकार्य प्रसंगे कडून नाश जाहाला 
व माहालचे देशाकुळकर्ण्याचे वतन व कसबे संगमेश्वरचे गाव कुलकर्ण 
वतन मौजे आंबेड खुद येथील कोड इनाम व गावगना इनामती जमीन 
बिघे १० आणाजी दत्तो याचे धारयाने भात खंडी पांच खंडी तीन 
मण पाऊण पायली इनाम व मीट बंदर येथील हक व आंबेडु खुर्द 
खोती व हक तेली चांभार व माहारी व आवते व गावगना हक व 
कहारी दाभोळी तीनसेहे या su ८५॥£ व हक मीट बंदरी तारवास 
पाटी मिटाची येक चार पायलीची व गवळी माहालीवरी हक 
येणेप्रमाणे वतन करून दिल्हे. ही गोष्ट यथार्थ आहे. तेणेप्रमाणे 
चालवणे स्वामीस परम आवद्येक. यैस जाणोन चालवावे येसी आज्ञा 
केली आहे. तरी तुम्ही जाणोन तर्फ मजकुरचे देशकुलकर्णी व कसबे 
मजकुरचे गाव कुलकर्णी व मौजे आंबेड खुर्द येथील कोड इनाम व 
भात जमीन बिघे दाहा गावगना अणाजी दत्तो याचे धारयाने वर्तवळा 
कसर सुधा व मीट बंदर येथील हक व आंबेड खर्द येथील खोती व 
तेली याची खुटास, तेल आडीच सेर व चांभार याचे दुकानास जत 
येक व म्हरी व आंवते गावगना हक कहारी दाभोळी तीनसेहे. यकण 
शो साडे पंचेयेसी तीन आण व बंदरी मिठाची तारवे येतात त्यास 


दर तारवास मिठाची पाटी येक चार पायलीची व हक जकायत व. 


गवळी माहालावर हक येणेप्रमाणे वतन राघो आणाजी याजकडे व 
याचे पुत्रपौत्रादि वंशपरंपरा चालऊन याचे हातून वतनाची सेवा घेत 
जाणे. हे मुतालिक ठेवितील तो याचे कहबेरदार न वर्ते तर दुसर 
मुतालिक ठेवतील त्याच्या हातून वतनी सेवा घेत जाणे. या पत्राची 


प्रती लेहोन घेऊन असल पत्र माघारी फिरोन भोगवटियास देणे. 


छ ११" मोहरम निदेश समक्ष. मोर्तब असे 


१. मुसलमानी वं fag तारखा जुळत नाहीत. ११ मोहरमप्रमाणें १-३-१७१० 
इ. ही पडते. 


i {EE EER 


| 
| 
| 
| 


ff 


yi 


re 


ay 


ae 


क त त त ee PS OR त 


PR टि et ee ee 


it 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे . ३०९ 
क्रमांक : २२० दि. ५-३-१७१० | 


दादाजी बल्लाळ व प्रल्हाद बल्लाळ हशमनीस मामले प्रभावळी ह्यांचा 
पतकीवा हुद्दा वतनी करून faar आहे, असे नीलकंठ बल्लाळ ह्यांचे सरसुभेदार 
व कारकून प्रांत मलकापूर ह्याना पत्र, 


श्री तालीक 


राजश्री चिमणाजी बलाळ सुभेदार व कारकून वतर्मान 
भावी प्रांत मलकापुर गोसावी यास 


ढत 

D. , अखंडित लक्ष्मी आलंकृत राजमान्ये----इनेहपूर्वक निलकंठ 
बलाळ विनंती. सु॥ अशर मया व अलफ. दादाजो बलाळ व प्रल्हाद 
बलाळ हशमनीस मामले प्रभावळी हाली पतकी जकात वरघाट व 
आडमागे नाटवडे परगणे वारूण याणे हुजूर येऊन विदित केले की 
जकात मजकुरी डांगिया आहे. पतकी मिरासदार नाही. ऐसियास 
स्वामीने कृपाळ होऊन पंतक वतनी करून दिल्हीया शरणी वज माफिक 
दिवाणात देऊ म्हणून विनंती केली. त्यावरून मनास आणिता 
पतकी मिरासदार नाही. याकरिता यास वतन पतक द्यावेसे करून शेरणी 
देखील बाबती रुपये १०० FHA करार केले आहेत. याचा उसूल 
घेऊन हुजूर रसद पाठवणे आणि पतक यास पुत्रपौत्रादि वंशपरंपरेने 
चालबीत जाणे. यास हक व लाजिमा चालवणे. या पत्राची 
तालीक लेहून घेऊन असल पत्र भोगवटियाजवळ परतोन देणे. 
छ १५ मोहरम. मोतंब. 


३१० ताराबाई कालीन कागदपत्रे 

कमांक : २२१ दि. १७-५-१७१० 
आपणास “ शाकभाजी स्थल ” द्यावे म्हणून यादव शिवदेव ह्यानी विनंती 

केलेवरून त्याना रामचंद्र पंत अमात्य ह्यानी हे वतन दिले. 


श्रीराम वरद राजमूति 
सिका 


2९१७ 
| D मो अनाम यादव सिवदेव नाडगोंडा का कापसी यास रामचंद्र 


निलकंठ अमात्य हुकमतपन्हा FT अशर मया अलफ. तुम्ही येऊन 
रांगणेचे मु विनंती केली की आपल्याला शाकभाजी स्थल यक द्यावें: 
त्यावरून का मार Gat मौजे मानवेल येथील केळेवाडी इनाम 
वतनी करून दिल्हा असे. पुत्रपौत्रादि वंशपरंपरेने अनभवणे. वतन 
TAT सेरणी रुपये १०० शंभर पोता जमा जाहाले. जाणिजे. छ २८ 
रबिलावल. निदेश समक्ष" मोर्तब असे 


क्रमांक : २२२ वि. १९-५-१७१० 


शिवापूर, दौलतपूर व रामापुर ह्या तीन पेठांचे कुलकर्ण व रामापूर पेठेची 
महाजनकी अशी चार वतने यादव शिवदेव रखमांगद ह्याना देण्यात आली. 


श्री 
राजश्री. बाजी मेढे नामदार व कारकून किले भुदरगड 
गोसावी यासी 
अखंडित लक्ष्मी अलंकृत राजमान्य---- श्री रामचंद्र निलकंठ 


अमात्य हुकुमतपन्हा आसिर्वाद आणि नमस्कार. सा अशर मया अलफ, 


ताराबाई कालौन कागदपत्रं ३११ 


किले मारचे माचोस पेटा आहेत. पेट सियापूर व पेट दौलतपूर व 
पेट रामापूर येशा तीन पेठा आहेत. त्यास मोहतर्फेच्या हिशेबास 
पेटी कुल समजाविसीस लिहिणार पाहिजे व पेठ रामापूर येथें माहाजन 
असावा लागतो. येणेकरून पेठांची अबादानी होईल. याकरितां राजश्री 
यादव सिवदेव canine हरित गोत्री शारदा अशवलायनी याणी किले 
मारचे मु॥ हुजूर येऊन विनंती केली कीं आपण स्वामीचे यकनिष्ट 
सेवक. अपले वतन नाडगोंडीचे खानापूर व कापसी येथील आहे. 
येशास पेठा मारीची कुलकर्णे व महाजनकी येसी च्यार वतने आपणास 
पुत्रपौत्रादि नूतन वतन करून दिल्हिया वतना + + + शेरणी 
कबूल करू म्हणून विनंती केली. त्यावरून मनास आणिता पेठ मारी 
कुलकर्णी व महाजन पाहिजे. यामुळे पेठेचा हिशेब कितेब g 
होईल. माहाजन असलिया पेठेची अबादानी होईल. रा यादव सिवदेव 
हे या राज्यातील पुरातन सेवक विश्वासु. याबद्दल तीनी पेटांची 
कुलकर्ण ३ तीन व माहाजनकी थक येसी च्यार वतने नूतन यास 
दिल्ही असेत. यास हक लवाजिमा येणेप्रो परभारे करार केले असे. 


बीता ooo 


पेट सिवापूर येथील कुलकर्ण पेठ रामापूर येथील" कुलकर्ण व 

दिल्हे यास मोईन व महाजनकी वतने २ | 
मोतंबास- यै यास | 

पालक हक मोतेबासः येन 

१ दुकान अकारास-दर:र- पालक विदवा निमा qaa 

१ घर मियास-सुर्दा सि- २ दुकाने सिरु दरबदल तुपास 

३ बेल पाटाचे राई रुके “६. १ कुलकर्णी सिवराई रुके 

१ teat १ महाजन १ कुलकर्णी 

दे | २ ५॥- माहाजन 


३१२ ताराबाई कालीन कागदपत्रे 


विश्वा पेठ मार फसगीदलगिसे 
फसगी बा fra — पेंढारी 
व निमा चऊथेस या कलम 


“ रु.व दर बाद १ 


रु. यास 
सिवराई रुका 
5. 
पेठ दौलूतपूर येथील कुलकर्ण 
दिल्हेयास ” 


पालक सिका Aldara यैन 
१ घर दस्तास दर रु. यास 
१ दुकान सिवराई खुर्दा ४६ 


३ बेल पाटास 


` १ म्हैसी 


द्‌ 


विइवा पेठ मार 


` निमा चुवथेस रु. 


सदर बाद रु. यास 
सिवराई रुका 
१ 


२ घरे 
१ कुलकर्णं 
१ महाजान 


२ 


६ बैल पाटाचे १ कुलकर्णी 
३ कुलकर्णी १ माहाजन 
३माहाजन -- 
तठ २ 
ष्‌ 

२ reat 
१ कुलकर्णी 
१ माहाजन 


फसकी दल 


१२ 


सिका मोतेबास यंन 
अकारास कुलकर्णी 
यास----- 

दर--- यास सिवराई 
रुके ४६ 


फसगी दलगिसे 


. यकून वतने कुलकर्ण तीन व महाजनकी यक यकून च्यार वतने 
दिल्ही असेत. ara हक तीनी पेटानी रुके साडेतीन व---- 


ba कही = 
nr SNR SET 


SSS 


ताराबाई कालोन कागदपत्रे 323 


पालक चवीसवव + + + फसगी दल गिवेस व 

. थल मलके च्यार रास मोईन करून दिल्ही असे. अलाहिदा पेठानी 

पत्रे करून दिल्ही असेत. याचे माथा शेरणी देखील बाबती रु. २०० 
दोनसे रास ठेविले बी ता---- 


कुलकणीस रु. महाजनकी पेठ रामापूर रु. 

७५ पेठ सिवापूर | ५० 
सिका २५ पेठ दौलतपूर 
५० पेठ रामापूर 


१५० 


येकून दोनसे रु. सदरहू वतना वाफीम सेरणी ठेविली असे. 
यास व याचे पुत्रपौत्रादि वंशपरंपरेने अजरामऱ्हामत नूतन वृति करून 
दिल्ही असे. तरी तुम्ही यास व याचे पुत्रपौत्रादि वंशपरंपरेने चालवीत 
जाणे. या पत्राची तालीक प्रति लिहून घेऊन असल पत्र कुलकर्णी ब 
माहाजन माराजवळी भोगवटियास परतोन देणे. शेरणीचे उसुलाचा 
निर्वाह हुजूर घेऊन पावलियाची हुजत वतनदार मारास सादर होईल 
तेणेप्रो मजरा असे. जाणिजे. छ १ राखर. बहुत काय लिहिणे. 
mia अस 


क्रमांक : २२३ | दि. २४-९६-१७१० 


मौनी बाबांच्या मठास कर्यात पाटगाव येथे साठ रुपये इनाम होते. ते 
चालत नसल्याची तक्रार तुतेगिरी गोसावी ह्यानी छत्रपती शिवाजी . दुसरे 
ह्यांच्याकडे केली असतां त्यानी मठास मौजे मट कर्यातःपाटगाव हा: गाव 
इमाम दिला 


59४ ताराबाई कालीन कागदपत्रे 
मौनी बावा 


o स्वस्ति श्री राज्याभिषक शके ३७ विकृति नाम संवत्सरे आषाढ 
शुध नवमी मंदवासरे क्षत्रीय कुलावतंस श्री राजा शिव छत्रपति याणी 
राजश्री देशाधिकारी व कारकून वर्तमान व भावी सुभा प्रांत कुडाळ 
यासः आज्ञा केली एसीजे. तपोनिधि तुरुतगिरी गोसावी याणी 
प्रसिद्धगडचे मुकामी येऊन विनंती केली की श्री याचे 
समाधीस्थल मठ कसबे पाटगावी आहे. तेथे आतीत आभ्यागत येतात. 
त्यास अन्न द्यावे लागते व समाधी स्थली पूजा Faq नंदादीप उछाह 
चालवावा लागतो. यैशास माहाराजानी पूर्वी दोनी गाव दिल्हे 
आहेत. तेणेकरून सांग चालत नाही. या करीता राजश्री कैलासवासी 
स्वामी संनीध वर्तमान विदीत केले. ते समयी त्याणी मौजे मठ 
कर्यात पाटगाव या गावापैकी इनाम रुपये ६० साठी करून दिल्हा 
होता. परंतु सदरहू इनाम चालिला नाही. याकरिता माहाराजे 
सदरहू गाव श्रीच्या मठास इनाम करून दिल्हा पाहिजे म्हणून. 
त्यावरून मनास आणिता श्री हे बहुत थोर सत्पुरुष होते. त्याचे 
समाधि स्थली पुजा उत्छव नंदादीप नेवेद्य आनदान चालील्याने 
स्वामीस व स्वामीच्या राज्यास कल्याण आहे. पूर्वी तीर्थरूप 
` केलासवासी स्वामीने साठी रुपयाचा इनाम मौजे मजकरपैकी दिल्हा 
होता. तो चालिला नाही. कैलासवासी स्वामीची सनद आणून 
दाखविली. या करिता हाली श्रीस नूतन इनाम? (कुलबाब इ. इ 
“ मौजे मट कर्यात पाटगाव ” दिला असे. ) 


ae ७, जंमादिलावल gu ईहिदे अशर अलफ. 


१. नेहमीया मजकूर म्हणून संक्षिप्त घेतला आहे. 


ताराबाई कालीन कागदपत्रं ३१५ 
कमांक : २२४ दि. २८-६-१७१० 


कर्यात मांवळच्या देशमुख व देशपांडे ह्याना नारो शंकर सचीव.ह्यांचे 
मौजे नांदेडच्या पाटीलकीबाबत पत्र. शिवाजी महाराजानी (थोरले कैलासवासी 
राजेश्री स्वामी) पाटिलकीची निम्भी तक्षीम बकाजी फर्जंद ह्यास शंभर होनास 
विकल्याचा उल्लेख ह्यांत आहे 


श्री 
शिक्का 


D मसुरल आनाम देशमुख व देशकुळकर्णी तफे कर्यात मावळ 


प्रांत मावळ यांसी नारो शंकर सचीव. सुहुर सन इहिदे अशर मय्या 
-अलफ. मोजे -नांदेड TH खडकवासले ता मजकर येथील पाटीलकी 
पहिले रानवडे यांची होती. त्याने सदाजी पोळ यास दिल्ही. निमे 
तकसीम नांव नांगराची विकत दिधली. निमे कीर्दीची राहिली. ते 
धुली यांस विकत दिल्ही. त्यावर सदोजी पोळ याची निमे तकसीम 
नांव नांगराची राजेश्री कैलासवासी यांणी विकत घेतली. ते निमे 
तकसीम थोरे कैलासवासी राजेश्री स्वामीनी कृपाळू होऊन बकाजी 
फर्जद यासी शंभरा होनांस विकत देऊन पुत्रपौत्रादि वंशपरंपरेने खाणे 
म्हणून पत्र दिल्हे. तेणेंप्रमाणे बकाजी फर्जद पाटीलकी खात आला 
हल्लीं बकाजीचा पुत्र शंकराजी आहे त्यांणी आपले जवंदीने निमे 
तकसीम नांव नांगराची पिलाजी बिन चांगोजी जांधव यास विकत 
दिल्ही म्हणन वर्तमान शंकराजी बिन बकाजी फर्जंद याणे हुजूर येऊन | 
विदित केले व राजेश्री थोरले कैलासवासी स्वामीचे खुदेखत सीकीयाँचे 
व -गोताचा महजर त्यापाशीं होता तो त्याणें दाखविला. ते पूर्वील 
पत्रें मनास आणून मागातीं शंकराजी मजकुरास आरमा केली कीं हे 
बंतन तुवां आपले संतोषे दिल्हे आहे कीं काय? त्यास शंक्रराज्ञी 
मजकुरनि सांगितले कीं आपण आपले संतोषपूर्वक दिल्हे आहे eA 


३१६ | ताराबाई कालीन कागदपत्रे 


शफतपूर्वंक बोलिला. त्यावरून पिलाजी बिन चांगोजी जाधव यास 
खरीदीच्या पत्राप्रमाणे वृत्तिपत्र करून देऊन शेरणीचा निर्वाह करून 
घेऊन हे पत्र तुम्हास सादर केले असे. तरी मौजे मजकुरची निमे 
भोकदमीचा नांव नांगराचा महजर यास करून देणें. निमे तकसीमेस 
पान मान व हक लाजीमा पाळणूक पूर्वापार चालत आली असेल 
त्याप्रमाणे हक लाजीमा पुत्रपौत्रादि वंशपरंपरेने भोगवटा अनुभवून 
पाटीलकीचा कारभार सुखरूप करीत जाणे. जाणिजे. छ ११ 
जमादिलावल. परवानगी हुजूर.” | 
| मोतँब 
सुद 


क्रमांक : २२५ ' दि. ४--८-१७१० 


-शामजी हरी नामजाद सुभा मावळ ह्यांचे पिलाजी जाधव ह्याना मौजे 
नांदेडची निम्मी पाटिलकी सुखरुप अनुभवावी म्हणून अभयपत्र. 


(नांदेड येथील ताम्रपत्राची नक्कल) 


श्री 
श्रीमत स्वामी सेवेचे 
ठायीं तत्पर दामजी 
हरी निरंतर 


१, ह्याच तारखेचे शामजी हरी नामजाद व कारकून सुभा प्रांत मावळ ह्याचे 
देशमूख व देशकुछकर्णी कर्यात मावळ ह्यांस पत्र की तुम्ही समस्त गोत मिळून 
पिलाजी जाधव ह्यांच्या निम्या मोकदमीचा महजर करूम घेऊन सुभ्यास येणे. 


प्रस्तुत सनदेच्या संदर्भात शामजी हरी हा दि. १२-७-१७१० रोजी 
मुरार नारायण हवालदार व कारकून ता कर्यात मावळ ह्यास लिहितो की 
सुम्याची हरकी म्हणून पिलाजी जाधव ह्यांच्याकडून शंभर रुपये घेऊन मौज 
नांदेङची निम्मी मोकदमी त्यांचे स्वाधीन केली आहे. तरी त्यांचे चालवणे 


ARATE कालीन कागदपत्रे ३१७ 


 कौलनामा आज सुभा राजेश्री शामजी हरी नामजाद सुभा मावळे 
ताहां पिलाजी बिन चांगोजी जाधव निमे मोकदम मोजे नांदेड तर्फ 
खडकवासले ता कर्यात मावळ सुर सन इहिदे आशर मय्या आलफ. 
यादे कौलनामा ऐसाजे. शंकराजी बिन बकाजी फर्जद याची मौजे 
मजकुरची मोकदमी नाव नांगराची होती. ते त्याने आपले स्वसंतोषें 
तुम्हास विकत देऊन खरीदीपत्र करून दिल्हे. त्याप्रमाणे राजेश्री पंत 
सचीव स्वामीनी हुजूर शेरणीचा निर्वाह करून घेऊन अभयपत्र तुम्हास 
करून दिल्हे? व सुभापत्र सादर केले की मौजे मजकुरचे निमे मोकदमी 
नांव नांगराचा महजर करुन देविणें. त्यावरुन तुम्हापासून सुभाची 
हरको १०० येकशें माथीं ठेवून सुभीचे पत्र व गोताचा महजर करून 
दिल्हा असे. त्या प्रमाणें मौजे मजकुरची निमे मोकदमी नांव 
नांगराची पानमान हक लाजीमा व धार पुरातन चालत आली असेल 
त्याप्रमाणें आपले वंशपरंपरेने अनुभवून सुखरुप राहणे. दरीबांब 
कौल असे. रवाना छ १९, जमादिलाखर. मोतंब शुद्ध. 
मोतँब 
सुद 


क्रमांक : २२६ दि. ४-८-१७१० 


पिलाजी चांगोजी जाधव ह्यांच्या मौज नांदेडच्या निम्या मोकदमी संबंधी 
झालेला महजर. 


श्री | 
महजर श्री शके १६३२ विक्ृतीनाम संवत्सरे श्रावण बहुल 
सप्तमी भृगुवारर सन इहिदे अशर मय्या अलफ. तेरीख १९ माहे 


१. हे अभयपत्रही आहे. पण मजकूर तोच असल्यामुळे येथे घेतलेले नाही. 
२. वाराप्रमाणे तारीख काढलेली आहे. 


३१८ ताराबाई फालीन कागदपत्रे 


जमादिलाखर मुकाम मौजे नांदेड ता कर्यात मावळ ब हुजूर 
हजीरमजालसीं व राजमुद्रा राजेश्री शामजी हरी सुभेदार प्र॥ मावळ. 


राजेश्री यादवराम मुजुमदार 
सुभा प्र) मावळ ब दस्तुर | 


श्री 
नृसिह स्वामी सेवेसी 
निरंतर शामजी 
ह्री 
राजश्री गोविद रिगोजी 
सभासद नामजाद दु माहाल राजेश्री मुरार नारायण 
Th कर्यात मावळ खेडेबारे हवल्दार तर्फ मजकूर. 
श्री श्री रघुनाथ चरणी 
शिवचरणारविद दुढभाव म्रारसुत 
गोविद लिंगोजी निळकंठराव 
नरहरी आबाजी मुजुमदार खंडोजी नाईक थोपटे . 
दु माहाल तर्फ कर्यात मावळ सरनाईक किल्ले 
व खेडेबारे. सिंहगड. 


मालोजी नरसिंगराव व गोविदराव शितोळे 
देशमुख परगणे पुणे. 


श्री 
मालोजी नरसिंगराव 
शितोळे देशमुख 
परगणे पुणें ˆ 


Te 


i 
4 


ien e 


SS 


तोराबाई कालोंन'-कागंदपत्ें. bb 


दिपाजी रवीराव पायगुडे 
देशमुख Th मजकूर. 


श्री 
दिपाजी रवीराव पायगड 
देशमुख कर्यात मावळ 


(निशाणी नांगर) 


जाखोजी सर्जाराव पायगुडे 
देशमुख 


खंडोजी बिन जैतजी 
करजवणे भालेराव 
देशमुख तर्फ मजकूर 


श्री 
खंडोजी बिन जेतजी 
करजवणे देशमुख कर्यात 
मावळ 


(निशाणी नांगर) 


नामाजी आरदेव व माहादजी 
आरदेव लांडे देशपांडिये तर्फ 
मजकूर व रामचंद्र यादव लांडे 
देशपांडिये तफे मजकूर. 


राघो अनंत आत्रे कुलकर्णी. मोजे. 


पाडेश्‍वर. तफं कडेपठार परगणे 
पुणे. 

रायाजी नाईक इतबॉर हंक 
सरनाईक घेराः किले सिंहगड 


कान्होजी देवराव. पायगुंडे . 
देशमुख तर्फ मजकूर 


शिवजी नाईक पायगुडे व 
जोमाँजी नाईक पांयगुडे 


रखमाजी बिन! विसाजी 
करजवणे अढळराव 
देशमुख तर्फ मजकूर 


श्री 
रखमाजी करजवणे देशमुख 
तर्फ कर्यात मावळ 


(निशाणी नांगर) 


लांडे खासनीस दिमत देशमुख 
तफे मजकर 


मालजी नाईक जगथाप देशमख 
कर्यात सासवड. 
जनाजी पायगुडे देशमुख 
मालजी बिन फिरंगोजी पाँटील 
जगताप मोकदम कसबे सासवड. 
बाकोजी नाईक पाटीलः झावरे. 
पाटील पुणे मोकदम कसबे पुणे. 
(निशाणी नांगर) 


३२० 


बि कलम नरसो त्रिमल आजहत 
कुलकर्णी पुणे, मालजी बिन 
मिरजोजी पाटील मते मोकदम 
मौजे खडकवासले तर्फ मजकूर. 


(निशाणी नांगर) 


बि कलम सिदो मोरदेव ठकार 
जोशी कुळकर्णी मौजे मजकूर. 
तुळाजी पाटील मोर सेट्या गते. 
मौजे मजकूर. 

(निशाणी तागडी) 
सोनजी विसाजी माझेरे मोकदम 


व खेवजी पाटील माझेरे मोकदम 
मोजे भुगाव तर्फ मजक्र 


गणाजी बिन लखमाजी बोच्हाटे 
मोकदम मौजे कोथरुड 
तर्फ मजकूर. 


(निशाणो नांगर) 
बागोजी मोकाते चौगले 
मौजे मजकर मेजे 


महादजी पाटील बिन सूर्याजी 
दागट मोकदम मौजे शिवणे 
निमे पाटील. 


(निशाणी नांगर) 
बि कलम शंभुभट ठकार जोशी 
कुलकर्णी मौजे मजकूर 
(निशाणी नांगर) 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे 


माउजी बीबने चोगुले 
कसबे पुणे 
आबाजी पाटील बिन नाईकजी 
पाटील. धावडे मोकदम मौजे 
कोंढ Ah मजकर 
बिरादर बाकाजी धावडे 
(निशाणी नांगर) 


बि कलम शंभु भट ठकार जोशी 
व कुलकर्णी मौजे मजकूर. 
पदाजी पाटोल बिन तान्होजी 
पाटील. पोकळ मोकदम मौजे 


धावेरो तर्फ मजकूर 


(निशाणी नांगर) 
बि कलम लक्ष्मण मोरदेव 
कुलकर्णी ठकार. 
शंकराजी बिन बकाजी फर्जद 
मोकदम मौजे खामगाव तर्फ 
मजकूर 
(निशाणी नांगर) 
बि कलम महादजी कुलकर्णी 
मौजे मजकर 
गणाजी बाळगडा चौगले 
मोजे मजकर 
जनाजी पाटील War मोकदम 
मौजे आहाळ कसबे मजकर 
(निशाणी नांगर) 


बि कलम शिवाजी महादेव कुलकर्णी 
मौजे मजकर 


ताराबाई कालोन कागवपत्रे. . ३२१. 


सोमाजी ठकार चौघुला. संभाजी संताजी ताकदोहे चौगले मौजे 

बिन सुर्याजी पाटील दागट मजक्र. चाहुजी बिन येल्होजी 
मोकदम मौजे वडगाव बद्रक तर्फ पायगडे मोकदम मौजे जेडो तफे , 
मजकूर. मकाजी कुदळे चौगुला. मजकर | 
करणाजी बिन सिदोजी जाधव (निशाणी नांगर) 

मोकदम मौजे किरकटवाडी तफे 


मजकर. गमास्ता रुपाजी बि कलम महादजी आपदेव लांडे. 
रानेवडा मोजे मजकूर कुलकर्णी मौजे मजकूर. येत्नोजी .. 
(निशाणी नांगर) बिन मालोजी पाटील रानवडे ..` 


बि कलम शंभू भट ठकार जोशी मोकदम मौजे नऱहे ता मजकूर 
कुळकर्णी मौजे मजकूर. गोदजी बिन (निशाणी नांगर) 
चापाजी पाटील कोटलकर मोकदम 
मौजे आंबेगाव बद्रक तर्फ मजकर. बि कलम शंभू भट ठकार जोशी 
(निशाणी नांगर) कुलकर्णी मोजे मजकर. संभाजी कुरा 
चौगला. राबाजी बिन भिवजी 


बि कलम शंभू भट ठकार जोशी चोथा निमे मोकदम मौजे भगाव. 
कुळकर्णी मौजे मजकूर. यमाजी बिरादर मालजी चोथा 


चौगुला चावट. नागोजी पाटील (निशाणी नांगर) 
कामथे मोकदम मोजे 
कोढवें तर्फ मजकूर. बिरादर कुसणोजी लोणकर मोकदम मौजे 
बाबाजी कामथा कोढवे खुदे तफ मजकूर . गुमास्ता 
(निशाणी नांगर) बहीरजी लोणकर 
(निशाणी नांग्रर) 
बि कलम बिनाजी बापुजी कुळकर्णी 


भिकाजी पाटील खरीड मोकदम  तेजगावडा चौगले. ' जानोजी. बिन 


मौजे गोऱ्हे बुद्रक तर्फ मजकुर कावजी पाटोल Mae मोकदम' 


बिरादर हंसाजी रिवरीड. (?) मौजे हिंगणे खुद तर्फ कर्यात सावळ, 


(निशाणी नांगर) निमे पाटीलकी 


निशाणी 
दूसजी: बिन शीवजी पाटील घुले (निशाणी नांगर) 


मोंकदम मोजे उंडरी तफे मजकर. . बि कलम शंभू भट जोशी: क़लकर्णी, 
(निशाणी नांगर) ..: `, मोजे मजकूर oo 


1 
+ 


३२२ तारांबाई कालीन कागदपत्रं 


आबाजी बिन पयाजी बच्हाटे खंडोजी चावट चौगुला मौजे मजक्र 
मोकदम मौजे वारजे तफं मजकर गोदजी बिन तावजी बन्हाटे मौजे 


बिरादर गोदजी बन्हाटा ' हिंगणे aga तफे मजकूर बिरादर 
(निशाणी नांगर) मावजी बन्हाटे 
| (निशाणी नांगर) 
` दिपाजी पाटील व कन्होजी पाटील 
पायगुडे मोकदम मौजे कुडीजे नावजी फेगसा चौगुला मोजे मजकूर. 
तफ मजकूर कान्होजी बिन जाखोजी पायगुडे 
(निशाणी नांगर) मौजे मांडवी बुद्रुक 


(निशाणी नांगर) 
बि कलम माहादाजी आपादेव 


लांडे कुळकर्णी मौजे मजकूर. बाजी बिन संताजी पायगुडे देशमुख 
- (निशाणी नांगर) मोजे कोपरे 
" ` ` ` ` बाणाजी पायगुडे देशमुख 
संताजी माजरा चौगुला मौजे डोणजें 


संताजी पाटील बिन मोत्याजी चाहुजी 
पाटील व रायाजी बिन भिकाजी वांजळे bln + 
पाटील जवळकर मोकदम तफे मजकर 


मौजे खानापुर तर्फ मा. (निशाणी नांगर) 


(निशाणी नांगर) मौजे 
र जावजी चोरघा मोकदम मौजे 
सोयरो माणकेश्‍वर मौजे मजकूर राहाटवडे तफे खेडेबारें. 


(निशाणी नांगर) 
संताजी पवार चोगुला संताजी पाटील बिन सोम पाटील 
मौजे मजकूर राजगुरु मोकदम मौजे येरवडे 
संभाजी सोतुळ चौगुला प्रांत पुणे 
मौजे बावथण खुर्द TH मजकूर. (निशाणी नांगर) 
येजाजी पाटील वाळके मोकदम तावजी पांगारा मोकदम मौजे वेळु 
मौजे दिघी प्रगणे पुणे. तफे खेडेबारें 


(निशांणी नांगर) oo (निशाणी नांगर) 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे _ ३२२ 


मुभाजी नाईक व बखाजी नाईक 
जाचकटाणे नाईक परगणे पुणे. 
(निशाणी काठी) 


पानसरे तर्फ कर्यात मावळ. 

इश्रामखान वलदे येसवंतखान व 

वलोखान. गुणाजी नाईक 

जाचकटाणे नाईक कसबे पुणें. 
(निशाणी काठी) 


नवलाजी बिन संताजी तावरे 

मोकदम मोजे पर्वती प्रांत पुणे. 
(निशाणी नांगर) | 

fa कलम शंभू भट ठकार जोशी 

कुलकर्णी मौजे मजकूर. 

बखाजी नाईक नीवगणे देशमुख 

मोसेखोरे. 


संताजी बिन रामाजी पाटील 
माणकर मोकदम मोजे सागरुण 
तर्फ मोसेखोरे. 


भिकाजी पाटील नलूवडा 
मौजे निगडे तफं मोसेखोरे. 


जावजी पाळा पाटील मौजे 
गावेसानापुर तर्फ मोसेखोरे. 
संभाजी कोकाटे चोगुला मौजे 
पासीणे तर्फ मजकूर, 


गणोजी शाहाडा मोकदम 
मौजे बदुदर तर्फ मजकूर. 
(निशाणी नांगर) 


बि कलम महादाजी आपदेव : 
लांडे कुलकर्णी मौजे मजकूर. 
संताजी बसवा चौगुले तलवडी 


- मौजे मजकूर. 


तुळाजी पाटील जोरी निमे पाटी. 
मौजे खेड तफे मजक्र. 
( निशाणी नांगर) 


बि कलम महादाजी आपदेव लांडे. 
कुलकर्णी मोजे मजकूर. 


३२४ ताराबाई कालीन कागदपत्रे 
श्री 


या हुजूर जाहला महजर ऐसाजे. मौजे नांदेड कर्यात मावळ 
येथील निमे मोकदमी नांव नांगराची तकसीम शंकराजी बिन बकाजी 
फर्जंद याची होती. त्यानें स्वसंतोषे खुषरजाबंदीने पिलाजी विन 
चांगोजी जाधव मौजे दिवे कर्यात सासवड यासी विकत दिली. त्याचें 
खरीदीखत करून दिले शके १६२८ व्ययनाम संवत्सरे आश्वीन शुद्ध 
विजयादशमी मंदवार सुरसन सबा मय्या अलफ तेरीख १० माहे रजबु. 
तेथे मजकुरची मीकदमी नांव नांगराची तकसीम आपले वतन आहे. 
आपणास मोजे मजकुरची लावणी होत नाही. नातवाणीमुळे कजंदार 
जाहलो. या करिता खुष रजाबंदीने स्वसंतोषे तुम्हास विकत दिली. 
निमे मोकदमी देखील नांव नांगर किमत होन पातशाही २०० दोनझं 
तुम्हापासून घेऊन आपले वतन खुषरजाबंदीने दिले असे. यासी जो 
कोणीही हिलाहरकत करील व आपला भाऊबंद मुजाहीम होईल तो 
आपण वारुन. या वतनाचा महजर व खुर्दखत राजेश्री थोरले केलास- 
वासी स्वामी यांचे आपणा जवळी होते ते बजिनस तुम्हास दिले असे. 
श्रावण मासी सीवझडे मोकदम व देशमुख देशपांडिये कर्यात मजकूर 
जमा करून तुमच्या नावाचा महजर करून देऊन आपली आई रुपाई व 
आपण येकदिल होऊन खुषरजाबंदीने आपली तक्षीम हकलाजीमा काळी 
पांढरी aera इनाम निमे मोकदमी दिली असे. लेकराचे sag 
खाऊन सुखरुप असणे. हे खरीदीपत्र. यावरून पुरंधरचे मुक्कामी राजेश्री 
पंत सचीव या सन्निध खरीदीपत्र व शंकराजी फर्जद नेऊन जाला करीना 
जाहीर केला. त्याचा मजकूर मनास आणून राजेश्री पंत सचीव यांणी 
दुमाला पत्र करून दिले. त्याचा मजकूर जे पिलाजी बिन चांगोजी 
जाधव निमे मोकदम मोजे नांदेड कर्यात मावळ सूहर सन इहिदे आशर 
मय्या अलफ दिले अभयपत्र ऐसाजे. शंकराजी बिन बकाजी फर्जद याणे 
हुजूर येऊन विदित केले कीं मौजे मजकुरची पाटिलकी पूर्वी कदीम 
रानवडी याची होती त्याने सदोजी पोळ . यास. निमे. नांव 


ताराबाई कालीन फागदपंत्र ३२५ 


नांगराची तक्षीम विकिली. निमे पाटिलकी राहिली. त्यावरी सदोजी 
षोळाची निमे तकसीम नांव नांगराची राजेश्री थोरले कैलासवासी 
स्वामी याणी विकत घेतली होती. ते तक्षीम शंभरा होनास आपले 
बाप बकाजी फर्जंद यास विकत दिली ब गोताचा महजर व हुजुरचे 
खुदेखत शिक्यानिशी दिले की सदरहु मोकदमी वंशपरंपरेने अनुभवणे 
म्हणून वृत्तिपत्रें दिली आहेत. ती पत्रे आपणा जवळी आहेत. 
येसीयासी आपला प्रसंग बहुतच नातवानीचा जाला आहे. मौजे 
खांबगांव तफे मजकूर येथील मोकदमी आपली वतनी आहे. यामुळे 
आपणास दुतर्फा दिवानात टका पडतो. तो द्यावयासी ताकत नाही. 
कर्जदारानी अडविले. टक्का द्यावयास कोठे इलाज नाहीसा झाला. या 
करिता आपण मोजे मजकुरची निमे पाटीलकी नांव नांगराची तक्षीम 
आहे ते आपल्या स्वसंतोषे पिलाजी जाधव यास रुपये ६०० सहारे 
घेऊन विकत दिली आहे. आपणापाशी ये वृत्तीचा महजर व राजश्री 
थोरले कंलासवासी स्वामीचे giaa शिक्यानिशी आहे ते मनास 
आणून निमे पाटिळकीचे दुमालेपत्र पिलाजीस करून द्यावयाची आज्ञा 
केली पाहिजे म्हणून विदित केले. त्यावरून शंकराजी फर्जद याजवळ 
राजश्री थोरले कंलासवासी स्वामीचे खुर्देखत शिक्यानिशी होते. सन 
Hal सबैनचे व गोताचा महजर सन खमस सबैन छ. ११ जमादिला- 
वलाचा होता व तुम्हास शंकराजी फर्जद याने खरीदीपत्र सन सब्बा 
मय्या अलफ व्ययनाम संवत्सरे आइवीन शुद्ध दशमी शनिवार ते दिवशीं 
दिले होते ते मनास आणिले आणि शंकराजीस आज्ञा केली की तुर्वा हे 
वतन आपल्या स्वसंतोषे विकत दिले आहे की काय हे शपथपूर्वक 
सांगणे. त्यावरून त्यांणी शपथपूर्वक सांगितले की ऑपल्यावरी कसाला 
पडिला याकरिता हे वेतन स्वसंतोषे दिले. त्यावरून खरीदीपत्राप्रमाणे 
निमे मोकदमीचे माथा शेरणी रुपये ६०० ठेविली असे. याची उगावणी 
करून निमे पाटिलकीचे वतन पानमान व नांव नांगर घरटाणा व इनाम 
पाळणूक हक लाजीमा पूर्वापार चालिला असेल त्या. प्रमाणें पुत्रपौत्रादि 


३२६ ताराबाई कालीन कागदपत्रे 


वंशपरंपरेने भोगवटा अनुभवून गावीची कीर्दमामुरी करून निमे 
पाटिलकीचा कारभार करून सुखरुप राहणें. ऐसे दुमालेपत्र येविषयीचे 
देशमुख देशपांडिये तफे मजकूर यांसी पत्र व राजश्री शामजी हरी 
नामजाद सुभा प्रांत मावळे व राजश्री गोविद लिंगोजी सभासद 
नामजाद तर्फ मजकूर यास पत्रें करून दिल्ही की ये वृत्तीचा 
महजर करुन देणे. त्यावरुन देशमुख व देशपांडिये व शिवझडे 
मोकदम व समाकुळ पांढरी मौजे मजकुरी मेळवून पूर्वील बकाजी 
फर्जद याचा महजर मनास आणिला. तेथे मजकूर मौजे नांदेड कर्यात 
मजकूर येथील मोकदमीचा महजर जाला ऐसाजे. हिरोजी बिन बाजी 
रानवडा कदीम मोकदम मौजे मजकूर याच्याने कीर्द नव्हे म्हणोन 
गिरजोजी घुला याजपासून बैल २ दोन व म्हैस १ एक व गल्ला केली 
सात मण घेऊन निमे मोकदमी गिरजोजी मजकुरास विकत दिल्ही. 
निमे आपणास ठेविली होती. त्याजवरी मगती हिरोजी मजकुरास 
खावयास नाही म्हणोन सदोजी पोळ यापासून होन पादशाही २० वीस 
घेऊन हिरोजी मजकुराने सदोजी पोळ यास निमे पाटिलकी नांव 
नांगराची तकसीम ठेविली होतो ते विकत दिल्ही. त्यावरी सदोजी 
पोळ याने काही दिवस या पाटिलकीचा कारभार केला. मग राजश्री 
थोरले केलासवासी राजेसाहेब यांसो विसां होनास विकत दिल्ही. 
qA याजवळ महजर आहेत. परंतु दोन नांगर मोडून सदोजी पोळ 
याने एकच नांगर आपले Tha केला आहे. तेणेप्रमाणे नांव नांगर 
राजेश्री राजेसाहेबाकडे चालत होता. त्यावरी राजेश्री राजे साहेबी 
बकाजी फर्जंद यापासून होन पातशाही १०० येकशे घेऊन मौजे 
मजकुरची मोकदमी आपली तकसीम बकाजी फर्जंद यास विकत fee, 
नाव नांगर येकच बकाजी फर्जद याणेच करावा. पान मान बकाजीने 
आधी घ्यावा. मागे मोराजी व सोनजी घुले याणी घ्यावा. शेत व 
इनाम निमे बकाजी फर्जंद याकडे निमे घुली याकडे. बि तपसील, 


ताराबाई कालीन कागदपत्र ३२७ 


इनाम टक ३६ 
३० माहुपाटी कासरके पैकी 
शेताकडे टके बाकी 


६ पासोडी नजीक वडजाई 


टके 


तपसील 


बकाजी फर्जंद घुले 
१५ माहुपाटी १५ माहुपाटी 
३ पासोडी ३ पासोडी 


१८ १८ 
शेती रकमी टके _ 
९३ बकाजी फर्जद 
३० हनमत पाट्या 
३ पेकी पाणदीचे 


THT १॥ THT. 


६० वडपाट्या ५ दर टके 


२० येकूण १२० पैकी 
निमे पश्चिमेकडील 
पाट्या 

३ येकूण 

३ मळथास टके ६. 

. पैकी परिचमेकडील 
निमे. 


.. ९३. 


झाडी झाडोरा दान 


३९॥ तकसीम दो ठाई 
१॥ वाटून कलम . 
माहारानी झाडीफेडी व मोळीया 
दो ठाई करावे आणि रातवेसी व 
बकाजी फर्जंद याची राखावी 
कलम १ 


मोकदमीचा वाडा घुली याकडे दोन 
तकसीम बकाजी फर्जंद याकडे होता. 
त्यास घुली याकडे दोन तकसीम 
करार केला. येक तकसीम बकाजीस 
दिल्ही. पांढरीमध्ये जेथे मानेल तेथे 
लांब हात ८० व रुंद हात ३२ : 
जागा नेमून द्यावा 
कलम १ 


गाव निसबतीने जे उत्पन्न होईल ते 
दो ठाई घ्यावे 
कलम १ 


३२८ ताराबाई कालीन कागदपत्रे 


३० हनमत पाट्या ३ 
पेको १॥ येकूण टके 
६० वडे पाट्या ६ पैकी 
* ३ येकूण 


१८६ 
सदहुं प्रमाणे जाहला. हर दोजणी लेकराचे लेकरी या प्रमाणे 
वर्तावे. यास कोणी हीलाहरकत करील त्याणे पाचशे होन दिवणात 
गुन्हेगारी द्यावे. हा महजर व शिक्यानिशी थोरले कैलासवासी स्वामीचे 
qia त्याचा मजकूर जे आजरतखाने राजेश्री शिवाजी राजे 
राजेसाहेब दामदौलतहु ता बकाजी फर्जद सुहुर सन अर्बा सबेन अलफ 
मौजे नांदेड तर्फ खडकवासले गेथील कदीम पाटीलकी रानवडी याची 
होती. त्याणे सदोजी पोळास निमे तकसीम नांव नांगराची विकिली. 
निमे तक्षीम कोर्दीची घुलीयास विकिली. त्यावरी सदोजी पोळापासून 
निमे नांव नांगराची तकसीम साहेबी पैके देऊन विकत . घेतली होती 
ते हल्ली तुम्हास मेहेरबान होऊन शंभर होनास विकत दिल्ही. सदहुं 
निमे तक्षीमेचा हकलाजिमा व इनामावर जे उत्पन्न असेल ते खाऊन 
नांवनांगराचे व निमे पाठिलकीचा कारभार करीत जाणे. सदहुं निमे 
तक्षीम तुज दिल्ही असे. लेकराचे लेकरी औलाद अफलाद तुवां 
खाणे. अर्थाअर्थी कोणास संबंध नाही. साहेबी निमे तक्षीम तुज दिल्ही 
असे. निमे काळी व पांढरी असे. निमे तक्षीम तुझी तुज असे. सदहुँ 
खुदंखत व महजर व होली राजेश्री पंत स्वामीचे वृत्तिपत्र व देशमुख 
देशपांडीयांची पत्रे गोताने व समाकुल पांढरीने मनास आणून पिलाजी 
बिन चांगोजी जाधव यासी निमे मोकदमीचा महजर बकाजी फर्जद 
यास करून दिला असे. पुत्रपौत्रादि वंशपरंपरेने भोगवटा अनुभवून 
निमे मोकहमीचा कारभार करणे. यास जो कोणी हिला हरकत 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे ३२९ 


करील तो दिवाणीचा गुन्हेगार व गोताचा खोटा. महजर. सही: बंद 


सुमार १५ पंधरा. मोतँब सुद. 
मोतेब 
सुद 


-सुभाजी बिन हाजी सुतार 
(निशाणी किकरे) 


मालोजी बिन व्यंकोजी परीट 
(निशाणी मोगरी) 


तुकोजी बिन कानमाळी मेहेतर 
` मौजे मजकूर 
(निशाणी खुरपे) 


सखाजी बिन विठीजी सोनार 
पोतदार मौजे मजकूर 
(निशाणी सांडस) 


नाम राऊत बिन तुक राऊत मांग 
मौजे मजकूर 
( निशाणी भाली) 


मौजे मजकूर 


शिव भट बिन महाद भट 


` ठकार जोशी 


(निशाणी पातडे) 


दसजी बिन नागोजी लगड. संभाजी 
लगड व महादजी लगड मोजे 
मजकूर 

TU साबाजी बिन गोमाजी कुलकर्णी 
क्षीरसागर मौजे मजक्र 


मल्हारजी बिन बकाजी कुंभार- 
मौजे मजकूर 
(निशाणी थापटी) 


महार आबनाक बिन कान्हनाक | 
(निशाणी विळा दोरी) 


दि. २-१२-१७१० रोजी छत्रपती शाहु ह्यानी पिलाजी जाधव ह्याना. 


aag मोकदमीबद्ल दिलेले वृत्तीपत्रहि उपलब्ध आहे 


UR TON 


EE ताराबाई कालीन कागदपत्रै 
ऋमांक १२२७ ह्‌. स. १७१० 


पिलाजी जाधवांच्या मोकदमीची शेरणी व सरदेशमुखीचा वसूल असे 
७५० रुपये पाठविले आहेत म्हणून पंताजी शिवदेव ह्यांचे पंत सचीव ह्याना पत्र. 


श्री भार्गवराम 
राजश्री पंत सचीव स्वामीचे सेवेशी 


सेवक पंताजी शिवदेव साष्टांग नमस्कार विनंति. उपरी पूर्वी 
पिलाजी जाधवाचा पाठिलकीचा विचार मानाजी पवाराबरोबरी 
सेवेसी लिहिला आहे. त्यावरून वर्तमान विदित झालेच असेल. पिलाजी 
जाधवाचे पाटिलकीचे राजपत्र पाठविले आहे ते घेतले पाहिजे. 
राजश्री स्वामीस रुपये woo सातशे शेरणी कबूल केली आहे. 
सरदेशमुखी रुपये ७० सत्तर. येकूण सातशे सत्तर रुपये मानाजी 
जाधव पाठविला असे. त्याजबरोबरी पाठविले पाहिजेत. मानाजी 
जाधव यास पिलाजी जाधव याजकडून यास खर्चास रुपये १० सबब 
देविले पाहिजेत. सेवेसी विदित जाले पाहिजे. हे विज्ञापना.' 


कमांक : २२८ दिः ३१-१२-१७१० 
मुरारजी शिदे ह्यांच्याकडून कुष्णाप्पा तिमा नाईक देसाई यानी “ खस्ता 
भेहनत जीवाम्य स्वामी कार्याचे ठायी केली ” म्हणून इनाम दिले. 
श्री 
मो अनाम क्ृष्णपा तिमा नाईक देसाई Hy बनूर मामले 


तोरगल यासी मुरारजी शिंदे gu ईहिदे अशर मया 
आलफ 1110000000 


१. सदहुं ७५० रुपये पंताजी पंत ह्यांच्या स्वारीस जमा झाले म्हणून नासे शंकर 
ada ह्यांचे पिलाजी जाधव ह्याना दि. ८-११-१७१० नेहि पत्र मोहे 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे ३३१ 


तुम्ही येक निष्टेने वर्तोन खस्ता मेहनत जिवाभ्य स्वामी कार्याचे 
ठायी केली याकरिता तुम्हावर मेहेरवान होऊन इनाम को मार 
पैकी पटी ४ अरा मार १६ सोळा गांवगना बी तपसील 


मौजे बिजकूपपटी मौजे गुडकटे पटी मौजे दोडवानी पैकी 


१ w वजा 
अरा मार अरा मार सेत आरा मार 
¥ २ SSSR २ 


मौजे उदपुडी सेतवजा मौजे विडकी पटी मोजे पंचगाव शिले वजा 


sey T ४४०९, 
अरा मार अरा मार अरा मार 
४ २ | २ 


येणे प्रो सोळा मार खाल सात पैकी इनाम मराहमत केले असे. 
येक निष्टेने adit जल तरू पाषाणपर्यंत अनभऊन राहणे. जाणिजे. 
रा छ २१ जिलकाद Alias असे. 


TAH : २२९ इ. स. १७००--१७१० 
एलिएनेशन' ऑफिसमधील दप्तरातील काही उतारे :--- 
| इ. स. १७००-०१ 
... यादी हीसेब आकार कीर्द राजश्री पंत आमात्य सु॥ इहिदे मया 
अलफ | | | 


न 09 
a 


३३२ 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे 


१२५३ 
१९६ 
१००४ 
५२२६६ 
६३६२ 
३०९३१ 
१३२३ 
५८ 


ताराबाईच्या वेळची 


१४ 
८ 
३ 


तेरीज खर्च 


स्वामी 
धर्मादाय 
किलेहाय 
स्वारी अमात्य 
सुभे लस्कर 
महाल मजकूर 
मुजाफती 
बयाज नाही 


इ. स. १७०५०६ 


महालांची वाटणी : 
qu सीत 
मातुसेरी 
नेमाजो सिदे 
हॅबतराव निबाळकर 
हंबीरराव मोहिते सरलष्कर 
परसोजी भोसले 
बळवंतराव देवकाते 
सभाजी (?) आणी राऊ (?) 
अंताजी पांढरे 
आटोळे 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे ३३३ 


दि. १७-६-१७०८ 


जाबीतादा कर्ज FU बाजी बाभाडा व संताजी बाभाडा व येसजी 


सकपाळ व अपाजी रामकृष्ण रा॥ कसबा कोट कोलापूर सु॥ तिसा 
मया अलफ. छ ९ रबिलाकर 


नक्त खुर्दा टक्के 


७ l - ० i | ० 


दि. १७-६-१७०८ 
| be 
जाबीता बाजी बाभाडा व सताजी बाभाडा व येसजी सकपाल 


व अपाजी रामकृष्ण मो॥ कसबे कोट कोलाहापूर सु॥ तिसा मया 
आलफ. छ ९ राखर हे 


ता॥ 
५ घोडी 0 २० मेंढरे 
७ बायका | tg गुरे 
१३ कुणबिणी I 

मुले pe nde 

१ मुली बाम्हणाची _ 

३ साणा 

२ विदेचे 

१ कुरद 


या पैकी एकच बंद आहे. बाकीचे गहाळ दिसतात. त्या एका बंदातील हेहि 
क टिपण आहे. 


३३४ ताराबाई कालीन फागदपत्रे 
इ. स. १७०९-१० 
' हिसेब निलकंठ बलाळ g सन अशर मया अलफ 


all 
१०३२४। बाकी साल Til ब॥ हिसेब 
४०००० साल मजकूर दरमाहे ३३०० दरमाहे तह 
६२२५ खासगी 


३२२५ राजापूर सुभा देहे १२ 
३००० सुभा दाभोळ Til Acs देह १५ 


| ६२२५ 
५६५४ 
` ई॥ अवल सारू ता जिल्हेज 
À Bl २०४२९॥= 


ता रसद जामदारखाना वराता... 
३६५१ श्वारी जागवत व लाटेशर 
व्याघ्रगड महिपतगड FH 


२०४२९॥७ ` 


88660७७००७०७००००७००१००७७७७७०५०७०००७०७७०७७७००६७७०७००७०७७७७७७०७०७००७ ७९००७ 


००,००० तहापैकी 
००००»०००० रायभानजी बावा _ 
o इवारी.याकूल | ५ Bm 


धाराबाई कालीन कागदपत्रे - ३३५ 


` बराता रुपये 
२४५ रायेभानजी बावाचा दरमाहे मजुरा 
परभरा स्वारीमुळे खर्चे 
२०५ स्वारी भगवंत व कचेश 
१४०० व्याध्रगड व महिपतगड AN ३ माहे १९ रोज 
दरमाहे विद्यमान रा खंडो बल्लाळ ३५० 
२०० सुंदरगड गुणवंतगड दरमाहे ५० 


बाकी खेरीज प्रतिनिधीकडील सरदारी खर्चे व बलाडा हुजरात 
खर्च आलाहिदा येणे असे. 
निकी बेरीज 
३६११९” 


क्रमांक : २३० इ. स. १७१०(? ) 


पिलाजी जाधव ह्याना सरदेशमुख, देशपांडे, महाजन इत्यादि प्रांत पुणे 
येथील लोकानी सुतार, महार, गुरव, परीट इत्यादि बलुत्यांच्या हक्कासंबंधी सादर 
केलेले निवेदन. हक 


राजश्री पिलाजी जाधवराव यांसी 


$) श्रीमंत सकलगुणालंकरण अखंडित लक्ष्मी आलंकृत राजमान्य 
निराधारी यांस आधार राजमान्यया विराजित 


मोकदम मौजे नांदेड ता कर्यात मावळ व. मौजे वाघोली प्रांत 
Ge सरकार FAT SAN सरदेशमुख व देशपांडे व महाजन व चौधरी 
ब मोकदम समस्त TST प्रांत मजकुर आशिर्वाद अनुक्रमे विनंती उपरी. 
स्वामीचे पत्र आले ते पावले. लिहिलें वर्तमान विदित जाहले. लिहिले 
' खै ऑपला प्रांत बहुत fery उध्वस्त होता. सख्यामुळे मुलखाची 


Bae ताराबाई फालीन कागदपत्रे 


वसाहत जाहली. गांव तमाम आबाद जाले. बाराही बलुते गावावर 
आले. त्यास SHAS मनमाने तैसे आपलाले सर्वे जे हकक मागतात. 
तर या निर्वाह करुन लिहिणे म्हणून लिहिले. त्यावरुन आपण समस्त 
मिळून चाली विचारुन जे परंपरागत चालत आले आहे ते लिहिले 
आहे. त्यास गोसावी सर्वजण बलुते वगेरे सर्वास वर्तवणे. विशेष 
काय लिहिणे. कृपा निरंतर असो दिजे. आपण आज्ञांकित असू 
हे विनंती 


लग्नासंबंधी हक्क 


सुताराने लग्नात काय आणावे TST HE परटाचा हक्क काय 
व त्यास काय द्यावे म्हणून तो लिहिणे म्हणून लिहिले. 


लिहिले. नवरा येईल त्यास परटिणीने 

सुताराने नवर्‍यास चौरंग | कांकणी चढविणे व वच्हाडणीस 
बसण्यास आणावा. त्या चौरंगावर पायघड्या घालाव्या न्याव्या. त्यास 
“शेला घालून नवऱ्याने पुजा रोट AAS as 
`. करावी. पुजा झाल्यावर चौरंग त त नि दिवशी 
i लुगडे चोळी चार दिवसं जेवण व 
नवर्‍याचा व शेला सुताराचा. गुगळदाम हक्क ८४ 
या शिवाय गुगुळ. 

कोळी यास हक्क काय द्यावा 

_ माहारास हक्क काय द्यावा म्हणून लिहिले 


म्हणून लिहिले. कोळी याने चार दिवस दोन्ही 
येईल मांडवात पाणी भरावे: चार दिवस 
नवरा बाहेरुन येईल त्यास जेवण व शेला 


बेशीवर शेला माहारास द्यावा 
ब सरपण फाटे वगैरे चाकरी कुंभारास हक्क काय द्यावा म्हणून 
झाडवणाची त्यास चार दिवस लिहिले 


जेवणे व लुगडे चोळी झाडवणास कुंभाराने बोहल्याची वही सिद्ध 
हावी क. क'रावी त्यास हक्‍क द्यावा.. वहीची 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे ३३७ 


गरवास हक्क काय द्यावा 
म्हणन लिहिले 
ग्रवास हक्क 
१ हणवंतावर शेला 
. ४४ गगळदाम 
१ ओवाळणी गरवाची 
त्यासी 
१ पहिली एक ओवाळणी 
माळणीची बाशिगे 
आणील त्यास द्यावी. 
बाको अवघी गुरवाची 


३५४ 


याशिवाय दोही मांडवी पान- 
पत्रावळो आणाव्या. चार दिवस 
जेवण. 


मांगाचा हक्क काय म्हणून 
लिहिले तर मांगाने केरसुण्या 
वऱ्हाडात पुरवाव्या. डफडे वाजवावे 
त्यास जेवण होला 


. चाँभारास हक्क काय द्यावा 
म्हणून लिहिले. 


चांभारास लग्नात हकक नाही. 


नवऱ्याची पिवळी पांघुरणे. 
४४ गुगुळदाम 


मडकी अर्धी नवर्‍याने घेणे. अर्धी 
नवरीने घेणे. पैकाही निमे नवऱ्या- 
कडन निमे नवरीकड़न घेणे वे 
कळसवणी oS एक पसा HARTA 
द्यावा व २८४ एकण दोन टक्के 
शाही व एक पसा 


~ 


तेली यास हक्क काय द्यावा 
म्हणून लिहिले. 


तेली याने नवन्यास बाहेर गाडा 
सामोरा न्यावा. त्यावर शेला 
घालावा. | 


लोहारास लग्नात हक्‍क नाही. 


लग्नात लाडू कोणास द्यावे म्हणून 
लिहिले 


१ मोकदम लाड 

१ जोशी लाड ब्राम्हणाचे घरी 
उपाध्या नसता जोशी अगर 
उपाध्या आहे तर उपाध्य घेईल. 

१ ब्राम्हणावेगळ त्याचे ग्रामउपाधीक 
जोशी याचे येथील लांडूतील 
जोशी याचा (?) 


१ नवऱ्याचे हातचे नारळ TATA 


परतु शकुनाचे म्हणून 


ठेवितात. वर्खास काही किमत 


देतात 


३३८ 


ताराबाई कालीन कागदपत्रं 


उपाध्ये व ग्रामजोशी भांडतात. जोशी म्हणतात जे अष्टाधिकार 
आपले तर ज्याचे घरी उपाध्ये आहेत त्याणी काय द्यावे आणि जोशो 
याणी काय घ्यावे. याचा निर्बंध करून लिहिणे म्हणून लिहिले. 


तर ज्या गावी ब्राम्हणाची 


घरे आहेत त्याचा कुलगुरु व 


ज्योतिषीही आहेत तर उपाधिक ब्राम्हणाचे घरी............ 


१ गणेश जोशी याचा 


१ लग्नपत्रिका जोशी याची 


१ घटका जोशी याची ब्राम्हणाचे घरी जोशी याने कुलगुरू 
असता येणेप्रमाणे जोशी याही घेणे. ज्या ब्राम्हणाचे उपाध्ये कुलगुरु 
हजर नाहीत त्याचे उपाधीक ज्योतिष्याने घेणे. परंतु अष्टाधिकारी 
असता ब्राम्हण विरहित दुजे आहेत त्यांचे उपाधिक ग्रामजोशी याचे असे. 


बरूड व चांभार भांडतात 
जें ब॒रडाचे पायतण चांभार 
सांघीत नाही. चांभाराची सुपे 
पाटी बुरूड सांधीत नाही म्हणून 
लिहिले. 


बरूडाचे पायतण चांभाराने 
सांध नये. चांभाराची सुपे पाटी 
बरूडाने सांध नये. येणे प्रमाणं 
चालवावे 


हुताशनीची पुजा होते त्यास 
गावातील नेवेद्य येतात. ते नेवेद्य 
कोणी घ्यावे म्हणून लिहिले. 


तर होळीचा नैवेद्य जो येईल तो 
माहाराने घेणे. आणिकांस अधि- 
कार नाही. 


माणूस मरते त्याचे अकरावे 
दिवशी जलकुंभ भरून ठेवितात 
त्याचा नेवेद्य विडा माहार म्हण- 
तात आपला. त्याचा निर्वाह 
करू (न) लिहिणे म्हणून लिहिले. 


तर अकरावे दिवशी जलकुंभ 
भरून ठेवितीळ त्यास विडा दक्षिणा 
नैवेद्य HATTA घेणे. महाराचा 
संबंध नाही. 


न्हावी मरतो त्यास वेशीवाटे 
नेऊ देत नाहीत. ऐसा देश दंडला 
आहे याचा धमं काय म्हणून. 


न्हावी वेशीवाटे न्यावा. इतर- 
मार्गे न न्यावा 


ताराबाई कालीन कागदपत्रं 


महार मांग भांडतात जे गुरु 
मरते त्यास मांग म्हणतो अकरा 
डागिने आपले. माहार म्हणतो 
नाही म्हणोन लिहिले. 


तर मांग माहाराची झाडीवण 
TS मरते त्यास माहार देतील ते 
घ्यावे आणि गराचा सावा मांगाचा 
येणे प्रमाणे वर्तावे 


सुतार पूर्वी कुणबी याचे घरी 
जेवोत होते. हल्ली जेवीत नाहीत 
उलफे मागतात. तर त्याचे उत्तर 


सुतार जेवील तर जेऊ 
घालावा. सणवई घेईल तर द्यावी 
न जेवील सणवई न घेईल तर 
त्यास उलफ न द्यावा. 


सदरहु प्रमाणे लग्नाचे हक्क 


३३९ 


गरव माळी भांडतात जे फुले 
पत्री कोणी वहावी हे लिहिणे 
म्हणून लिहिले 


तर माळी याने फुले आणावी 
गरवाने देवास वहावी. अगर 
लग्नासंबंधी व्यवहार बाशिगे व 
फुले लग्नास लागतील ती माळी 
याने द्यावी. त्याचा हक्‍क माळी 
यानेच घ्यावा. गुरवाचा संबंध नाही. 


सोनार ब्राम्हणाचे घरी जेवीत 
नाहीत. ब्राम्हण सर्वात श्रेष्ठ. 
जेवीत नाहीत हे काय. 


ब्राम्हणाचे घरी सोनार जेवीत 
नाहीत हा अन्याय करितात. 


वाणी व कासार व पंचाल 
मिरवणूक वऱ्हाडाची या निमित्य 
भांडतात त्याचा निर्वाह लिहिले 


ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य शद्र या 
व्यतिरिक्त कासार वगेरे याहीं 
आपापले हद्दीत नवरा मिरवावा 
बाजारात मिरवायासी गरज 


नाही. 
बल॒त्याचे लिहिले आहेत. कोणा 


बलूत्याची काय जिन्नस आली याची लागलागवड पाहून त्यास द्यावे 
अवघे सारखे नाहीत अथवा गृहस्थाचे घरी लग्न आहे अवघे aad 


३४० ताराबाई कालीन कागदपत्रे 


घेतील परंतु गृहस्थाने ही आपली शक्ति पाहून द्यावे व बलुत्यानी 
शक्ति पाहून घ्यावे. देणे घेणे अवघे वैभवानुसार आहे. विदित व्हावे. 
हे विनंति. बि कलम. 


क्रमांक : २३१ वि. ३-१-१७११ 


गोव्याच्या व्हाइसरॉयने दि. ३-१-१७११ रोजी आपल्या राजास जे पत्र 
पाठविले त्यात गोव्याच्या हद्दीवर मराठ्यांच्या राणीचे सैन्य मोठ्या प्रमाणात | 
गोळा झाले आहे असे म्हटले आहे. त्या पत्रातील मराठ्यांच्या सँन्यासंबंधीचा 
उतारा खाली दिला आहे. 


महाराज 


गेल्या डिसेंबर महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात मला कोंगो 

येथील वखार प्रमुखांचे पत्र आले. त्याची प्रत त्यानी आपणाकडे पाठविली 
आहे. त्या पत्रात त्यानी कोंगोच्या बंदरात ज्या घटना घडल्या त्याचा 
तपशील दिला आहे............ त ee cease TETA 
PEIRE E E SOMO RIN E कती कोंगोला आरमार 
'पाठविता आले नाही त्याचे कारण हे की, इकडे माणसांची व 
सामानाची टंचाई आहे. तसेच मराठ्यांच्या' राणीचे सैन्य आमच्या 
हद्दीवर फार मोठ्या प्रमाणात गोळा झाले असल्याने आमच्या हद्दीवर 
मला राज्याच्या रक्षणासाठी सैन्य ठेवणे भाग पडले. मराठ्यांच्या 
राणीच्या संन्याबद्दल मी महाराजाना गेल्या वर्षीच्या बारा डिसेंबरला 


१. मूळ पत्रात Rainha do Sivaji असा उल्लेख आहे.' 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे ३४१ 


लिहिलेच आहे. खेम सावंत व राणी ह्यांच्यामध्ये तह झाला की, 
मो कोंगोला आरमार पाठविण्याचा प्रयत्न करीन....-............. 


७%%०७%०७%%१%०७ ७७ १०७१ १०१९०७ १०११ ७ ९००० ,००००००%००७०० 9७०७७ ०७ ७ ७७ ०० ७०७ ७ ०७ १ ०» ० $क क e 


गोवा, ३ जानेवारी १७११ 
व्हाइसरॉय _ 


कमांक : २३२ | दि. २१-१-१७११ 


छत्रपती शाह ह्यानी निवाडा करून कसबा प्रभावळीचे कुलकर्ण शिवाजी 
मायदेव, संभाजी राम, गणांजी भास्कर व चिमणाजी बल्लाळ ह्यांना या वतन- 
पत्राद्वारे दिले, 


श्री 


स्वस्ति श्री राज्याभिशेक षके ३७ विक्रुतीनाम संवत्छर माघ 
शुध त्रयोदसी भानवासरे क्षेत्रीय कुलावतंस श्री राजा शाहू छत्रपती 
स्वामी याणी-- 


शिवाजी मायदेऊ व संभाजी राम व गुणाजी भास्कर व चिमणाजी 
बलाळ सेणवी कुलकर्णी कसबा प्रभावळी सुभा प्रांत राजापूर यासी 
दिल्हे वतनपत्र यैसाजे. . तुम्हा चौघापैकी संभाजी राम सेणवी किले 
सातारचे मुकामी हुजर येऊन विनंती केली जे कसबे मारचे कुलकर्ण 
पुरातन आपले. कारकिर्दी आदिलशाईपासुन व माहाराज राजश्री 
कैलासवासी स्वामीस तळ कोकण अर्जानी जाहालेवर राजश्री राऊजी 
सोमनाथ व त्रिबक टुकदेव व तुकोराम प्रांत मजकुरास सुभेदार होते. 
त्याचे कारकिर्दीस आपले वडिलापासून कसबा मजकुरचे कुलकर्ण 
चालवीत असता राजश्री तुकाराम सुभेदार रयतेच्या दारसुधी 


= ` 


३४२ ताराबाई कालीन कागदपत्रे 


घ्यावयास कसबे ATH आले. तेव्हा आपले चुलते भान सेणवी 
कुलकर्ण करीत होते त्याकडे दारसुधीमुळे उच्यापत टका पैका निघाला 
त्याचा तगादा लागला. त्याचे तरतुदीबदेल भान सेणवी मजकूर पैके 
मळवावयास हरयेक जागा गेला. वरकड भाऊबंद रोजगार प्रसंगे 
जागा जागा होते. त्यावर रायाजी नरसिव्ह देशकुलकर्णी मामले 
मजकूर याणे राजश्री तुकोराम सुभेदार याकडे मालुमात करून आपला 
भाऊ केसो नरसिव्ह कसबे मजकुरच्या कुलकर्णी याच्या लिहिणेयास 


_ ठेविला. त्यावर भान सेणवी याणे पैकियाची फारी समई करून 


गाव कुलकर्ण चालवावयास आला. त्यास देशकुलकर्ण मजकूर याणे 
लागू दिल्हे नाही. याबद्दल आपण हुजूर रायगडास जाऊन हयाळ होऊन 
सरकारकुनाचे पत्रप्रो मजकुराचे सुभेदारास आणिले जे सेणवी याचे 
कुलकर्ण सेणवी यास देणे व मागे भान सेणवी व सिव सेणवी हे सुभेदार 
मारनिलेपासी फिर्याद जाहाले. त्यास विठल नारायेण पोतदार किले 
विशाळगड यास चुन्याचे भटीचा हवाला होतो. त्याकडे मनसुफी 
लाऊन facet. त्याणे हमशाई वतनदार व ग्रामस्त कसबेच मिळऊन 
गोई साक्ष पाहोऊन आमचे कुलकर्ण असे खरे करून WIC करून 
दिल्हा. तो माजर व आपण सरकारकुनाचे पत्र आणिले होते ते मौजे 
कौसुंबे ता देवरूख हा गाव भान सेणवी यास खोती होता तेथे 


त्याजवळी पत्रे असता मौजे मारी दारसुदीबदल वाजपुसीस राजश्री 


दताजी रंगनाथ मजमदार सुभे मजकूर व यादो कोनेर तफासनिविस 
आले तेही मौजे मजकुरचे कागद कैद केले. त्यासमागम रायाजी 
नरसिव्ह देशकूलकर्णी होता. त्याण तो माजर व सरकारकुनाचे 
पत्र होते ते गफलतीस घातले आणि हिमायेतीचे 

देशकुलकर्णी मजकूर कसबे मजकुरचे कुलकण करू लागले. 
त्याउपरी कसबा खराब जाहाला. भान सेणवीया वगळी रयत 
गावात न येत. याबदल राजश्री आणाजी पंती भान सेणवी 
यास बोलाऊन आणून कसबचे लावणीविसी आज्ञा केली. ते समई 
भान सेणवी याणी आपले कुलकर्णाविसी अजे केला. त्यास यादो आपाजी 


ताराबाई कालोन कागदपत्र ३४३ 


सबनीस किले विशाळगड हे देशकुलकर्णी याचे साहिरे तेही राजश्री 
आणाजी पंतास सांगोन कुलकण देऊ दिल्हे नाही. भान सेणवी यास 
कसबेचा हुदा देऊन आबादानी कर्णे म्हणोन आज्ञा केली. पुढे स्वारीहून 
येऊन तुजे कुलकर्ण तुज देऊ येसे बोलोन स्वारीस निघोन गेले. 
त्यापासून हिमायतोचे बळे देशकुलकर्णी मजकूर कसबा मजकुरचे 
कुलकण चालवितात. त्या आळीकडे आपला भाऊ गुणाजी भास्कर 
याणे राजश्रो परशराम पंडित प्रतिनिधो यासी विनंतो केली जे आपले 
कुलकर्ण हिमाइतीचे बळे देशकुलकर्णी खातात ते आपले आपणास 
दिल्हे पाहिजे म्हणोन सांगितले. वर पंत मारनिले येही राजश्री 
कृष्णाजी परशराम यास पत्र दिल्हे जे उभयेतास आणून मनसुबी मनास 
आणून जो खरा होईल त्यास कुलकर्ण देणे. ते पत्र घेऊन सारंगडचे 
मुकामी राजश्री कृष्णाजो परशराम याजकडे आलो. त्यास रायाजी 
नरसिव्ह AAT पावला म्हणोन ** eee coe त्याचा चुलतबंधू कासी 
साबाजो यास तलब करून सारंगडास आणिला. तेथे राजश्री नानाजी 
दताजो सुभे मारचा कारभार करीत होते. तेही दोघाचा करीणा गोही 
साक्षानिसी मनास आणून हरदूजणाचा निवाडा करून म्हणऊन दोघास 
जंजीर रत्नागिरीस मनसुबीबदलळ आणिले. तेथे हमशाही वतनदार 
मिळून व सडयापत्रे आणून मनसुबी करून आमच कुलकण यैसे खर करून 
बोलिले जे सारंगडी जाऊन राजश्री कृष्णाजी परशराम यास करीणा 
विदित करून सनद करून देऊन म्हणऊन सांगोन आपणास वस्त्रे देऊन 


निरोप दिल्हा. त्याउपरी राजश्री नानाजी दताजी सारंगडास आले. 
आपणही तेथे हजर जाहलो. कासी साबाजी देशकुलकर्णी यास 


मशारनिलनी तलब करून आणिला. ते समई कोकणात मनसुबी जाहाली. 
त्याचा मोझा देशात उभयेतास मनसुबीस पाठवावे तेथून निवाडा होऊन 
थेईल त्याप्रमाणे सनद देऊन याप्रसंगी तुम्ही आपआपले घंदेस जाणे 
म्हणोन आज्ञा दिल्ही. त्यावरून आपण आपले स्थानास आलो. मागा 
कासी साबाजी याणी आपले तालूकातीचे लोकाकरवी माझमात करून 
रुपये अडीचशेहे दिवाणात देऊन कुलकर्णाचे पत्र पंडित मारनिलेपासून 


३४४ ताराबाई कालौन कागदपत्रे 


करून घेतले. हे वर्तमान आपल्यास कळलेनंतर आपण व आपल 
बंधू चिमणाजी बलाळ aa पंडित मारनिलेजवळ येऊन 
विनंती केली जे आम्हास परस्थळ द्यावे. aa करून निरोप 
दिल्हा आणि मागे मालुमतीच्या गोष्टीवरून आम्हा आपरोक्ष 
देशकुलकर्णी .यास आमच्या कुलकर्णाचे पत्रे करून दिल्हे. येणेकरून 
आम्हावर जुलुम जाहाला म्हणऊन हयाल जाहालो. त्यावरी पंडित 
मारनुलेस सविस्तर मनसुबी आदि आत वतमान व सडीचे पत्रे 
पाहून राजश्री गणोबा नाईक सरदेसाई मामले मजकूर व हजर 
मज्यालसीचे मते आमचे कुलकर्ण यैसे खरे करून देशकुलकर्णी यास 
मालूमातीवरून पत्र करून दिल्हे होते ते रद आसे म्हणोन लिहून 
बतनपत्र आम्हास करून दिल्हे. आणी आम्हापासी हरकी सशो ३५० 
साडेतीनसेहे ............यावर आपण कसबा मजकुरी कुलकर्ण 
चालवावयास गेलो ते समई कसबे मजकुरी मोंगलाची गडी होती 
तेथे देशकुलकर्णी याणी हरकत करून आपणास या राज्यातील चाकर 
म्हणऊन निसबत लाऊन गडीत घातले. कुलकर्णास लागू दिल्हे नाही. 
त्यावरी पादशा मृत्य पावले. त्याप्रसंगी युक्ति प्रयुक्तीने गडीतून 
निघोन आलो. त्यावरी माहाराज स्वदेशास आले. आणि राजश्री 
निळकंठ परभू यास तळ कोकणची मु (ख) त्यारी देऊन विशाळगडास 
पाठविले. त्याजवळ आपण उभे राहून सविस्तर वर्तमान विदित केले. 
त्याही कासी साबाजी याचा भाऊ आबाजी साबाजी व त्याचा पुत्र 
म्हादाजी आबाजी व मोरो त्रिमल व दताजी माहादेऊ. देशकुलकर्णी 
यास बोलाऊन आणून उभयेताच्या तकरारा व मागील राजश्री 
कृष्णाजी परशराम पंडित याची पत्रे व सडया मनास आणऊन कसबा 
मजकुरचे ग्रामस्त व हमशाई म्हालूमालीचे देशमुख व देशकुलकर्णी किले 
मजकुरी बोलाऊन आणून राजश्री गणोबा नाईक सरदेसाई मामले 
मजकूर व सोमा नाईक सरदेसाई किले विशाळगडी हजीर मज्यालसीवर 
क्रिया शेफत घालून मनसुबी करविली. तेप्रसंगी समस्तीचे मते 


ee ee a 


Ki arn cs pie aa 2५ 


ताराबाई कालौन कागदपत्रे ON 


कुलकण आमचे कारकीदे आदलशाईपासून ` माहाराजांच्या राज्यात 
कालकीदे राहुजी सोमनाथ व fran टुकदेऊ व तुकोराम सुभेदार 
पावेतो आमचे वडील व आम्ही fast दरपिडीस वतन आनभऊन 
कुलकर्णाचे हक व खुटदर खात आलो यैसे खरे जाहाले. देशकुलंकर्णी 
हे तुकोराम याचे कारकोदींपासून दखल जाहाले. त्यापूर्वी भोगवटा 
देशकुलर्णी याचा सडी साक्षीत आढळला नाही म्हणऊन त्यास आज्ञा 
केली जे पूर्व भोगवटा आसला तरी दिव्य करणे. दिव्य उतरलेवर 
कुलकर्णास खरे व्हाल म्हणऊन आज्ञा केली. त्यावर देशकुलकर्णी याणी 
THAT नाईक सरदेसाई व समस्ताचे विद्यामाने मारनिलेजवळ आर्ज 
केला जे आपणास पूर्वं भोगवटा दखल नाही. दिव्य करावे तरी 
आपण देशकुलकर्णी थोर वतनदार. दिव्य लागलियाणे उजगार 
होऊन वतनापासून दूर होऊन. याकरिता दिव्य करात नाही. 
आपणापासून राजश्री कृष्णाजी परशराम याणी शो अडीचशेहे घेतले 
आहेत ते सेणवी मजकुरापासून देवणे. आपण संतोष राजीपणे आपले 
पत्र लिहोन देतो. आपणास कसबा मजकुरच्या कुलकर्णास समंध नाही. 
कुलकर्णी सेणवी याणी भोगवठा करावा म्हणऊन आजे केला. त्यावरून 
आपणास आज्ञा करू (न?) आडीचसेहे शो देशकुलकर्णी यास 
आपणापासून देविवले आणि देशकुलकर्णी आपणास पत्र लि दिल्हे जे 
तुमचे कुळकणे पुरातन तुम्ही सुखरूप आणभवणें. आपणास व आपले 
बौंशपरंपरेने समंध नाही. वेव्हार लागला तरी गोहतेचे पातक. राजश्री 
परशराम पंडित याचे पत्र राजश्री कृष्णाजी परशराम पंडित याणी 
दिल्हे होते तेन्हा आसे फाडून टाकून आणून पत्र व राजीनामा लिगा 
दिल्हा. त्यावर रो निळकंठ बलाळ परभू व दिवाण लोक हजीर मज्या- 
लसी व समस्त हमशाई वतनदार व गणोबा नाईक सरदेसाई याही 
आम्हास समस्ताचे सिके निशाणीसि महजर करून दिल्हा आणि 
दिवाणात THT रो ५०० पाचशे आम्हापासून घेऊन .वतनपत्र करून 
दिल्हे. कसबा मजकूरचे कुलकर्ण आमचे आम्ही चालऊ लागलो. त्यावरी 


३४६ ताराबाई कालीन कागदपत्रे 


कासी साबाजी व आबाजी साबाजीचा पुत्र म्हादाजी आबाजी देशकुलकर्णी 
हुजूर येऊन कसबा निहा (?) प्रांत वई येथील मुकामी जोहारास उभे 
राहिले. ते समई राजश्री निळकंठ बलाळ स्वामीच्या दरशनास आले होते. 
त्या समागमे आपण आलो. त्यास आपल व देशकुलकर्णी याचे 
वर्तमान मनास आणून मनसुबी मनास आणावयास राजश्री सखो विठल 
` न्यायाधिसी यासी आज्ञा केली. त्याही ढोमेचे मु।॥ निर्वाह केला जे 
परस्थळ बुध येथे स्थळ नेमून दिल्हे आणि रामनवमीकारणे उभयेतास 
घरास जावयास निरोप दिल्हा. निर्वाहा कळोन उभयेता मिळोन बुधास 
जावे असा निर्वाहा करून घरास रामनवमीस गेलो. रामनवमी संपादून 
देशकुलकर्णी यासी पत्र पाठविले की तुम्ही बुधास जावयास येणे. त्याचे 
उत्तर देशकुलकर्णी याणे लिहिले की आपणास सुतक आले आहे ते 
वारलेवरी येतो. त्यावरून आम्ही वाट पहात राहिलो तो आपणास न 
कळता देशकुलकर्णी बुधास जाऊन बुधकरी याचे पत्र स्वामीस आणिले जे 
आपण स्थली हाजीर जाहालो. सेणवी हाजीर जाले नाहीत. त्यावरून 
रा न्यायाधिश याणी हुजुर दखल करून आपणास तलब केली. त्यावरी 
सेवेसी हाजीर जाहला. याउपरी स्वामीनी कृपाळू होऊन सदरहू 
करीणा व कागदपत्र ATA मनास आणून आपले कुलकर्ण आपणास 
आजरामरामत केले पाहिजे म्हणून विनंती केली. त्यावरून सदरहू 
मनसुबी याचे कागदपत्र सड्या निवाडपत्रे मनास आणून मागती 
राजश्री यादव गोपाळ मुताळीक दि प्रतिनिधी यास विशाळगड प्रांते 
रवाना केले ते समई हरदूजणास समागमे पाठविले आणि आज्ञा केली जे 
सरदेशमूख व बाजे वतनदार हमशाही मिळऊन मनसुबी केली आहे ते 
तहकीक करून हुजूर लिहोन पाठविणे. त्यावरून त्याही विशाळगडी 
सरदेसाई व समस्त वतनदार मिळऊन मनास आणिता साक्षीचाही 
भोगवटियाने सेणवी याचे कुलकर्ण रा निळकंठ बलाळ याणी मनसु (बी) 
केलो ते खरी यैसे मोझा पाहोन हुजुर लेहून पाठविले. त्यावरून 
कुलकर्ण सेणवी याचे पुरातन यैसे खरे जाहाले. दरम्यान देशकुलकणी 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे | ३४७ 


जोरावराने दखल जाहाले होते व आडीचसे रो देऊन रा कृष्णाजी 
परशराम याचे पत्र घेतले होते ते मागती रद करून करारपत्र सेणवी 
यास दिल्हे व रो निळकंठ बलाळ याही मनसुबी करून रो आडीचसे 
देश कुलकर्णी यासी दिल्हे आणि त्याचा भाग वारला. कुलकर्ण कसबे 
मजकुरचे वतनास देशकुलकर्णीयासी समंध नाही. तुम्ही सेणवी याचे 
वतन असे जाणऊन कसबे प्रभावळी येथील गावकुलकर्णाचे वतन तुमचे 
तुम्हास करार करून दिल्हे असे. तुम्ही व तुमचे पुत्रपौत्रादि 
वौंशपरंपरेने कसबे मारचे कलकर्ण अनुंभवीत जाणे. सदरहू कुलकर्णास 
हक लवाजिमा पानमान सालाबाद पेशजी भोगवटेप्रमाणे घेत जाणे. 
हुजुरून तुमचे माथा हरकी शो २५० आडीचसे ठेविले असत. याचा 
वसूल हुजूर देऊन पावलियाचा जाब धेणे. तेणेप्रमाणे मजुरा असे. 
लेखनालंकार. 

रजु 

रा छ २० मोहरम. 


क्रमांक : २३३ दि. २-३-१७११ 


जबर जकात व धामधुमीमुळे सुपे प्रांतातील व्यापार बंद पडला होता 
छत्रपती, सेनापती व सरलष्कर ह्यांचे अधिकारी एकत्र येऊन त्यानी जकातीचा 
योग्य दर ठरवून तो जाहीर केला 


श्री 
नकल 
छत्रपती सेनापती हेबतराऊ सरलस्कर 
सिका सिका सिका 


१. याचे बाबतचे दि. २३-१-१७११ चे छत्रपती शाहू ह्यांचे प्रभावळीचे . शेठे, 
चौगुले, महाजन व इतर वतनदार लोकाना दिलेले आज्ञापत्र उपलब्ध आहे. 


३४८ ताराबाई कालीन कागदपत्रे 


तहनामा राजश्री सिवाजी तुकदेव हवालदार व कारकून दि॥ 
राजश्री हकीम व राजश्री रामजी कदम दि॥ राजश्री साहेब व राजश्री 
रंगो त्रिमल हवालदार दि॥ साहेब. gu इहिदे आसर मया व आलफ, 
पो सुपे येथील जकात तहसील जवर व धामधूम या करिता मार्ग 
पडिला. येणेकरून सरकारचे नुकसान होते. यावर तह करून कौल 
बकालास वगेरे---- | 


उपरी कुळे 
भूस व कोट दर बैलास किराणा दर बेलास टके 
. ॥॥« यैन रुके | ३ यैन तिघाचे दर 
।. छत्रपती 5 ६ देशमुख व देसपांडे 
Ae सेनापती 5 ३ सरदेशमुख 
१, सरलश्कर : : ९ बाबती 
ना CU 
न. बाबती तेल व तूप व तमाखू व रुइ 
5२ देशमुख देसपांडे काबाडे वगैरे 
5 ३ सरदेशमुख ६ यंन i टके २ 
FN $ ६ वाण 
S 
a ANG बाबती 
पान दर बैलास टके ४३ देशमुख देशपांडे 
२॥ ६ यैन दर ॥1 ६ ७5३ 
४ ६ सरदेशमुख तिल तांदुळ हली कणी + + न 
' 5 २ देशमुख व देशपांडे .. विदळ दर बैलास टके 
5 ६ बाबती सर माहाल १।६ यन दर ।६ 


AL १०॥ बाबती 


पाने सार देशपांडे 
“झार - ग म 5२ देशमुख देशपांडे 
च शाचा 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे ३४९ 


कापड दर बेलास रो गठडी सिर भारे भूस 
३ यैन दर रो १ व किरकोळ दर रुके 
.॥- बाबती ९ किराणा 
झा देशमुख देशपांडे 1" भूस 
5६ sxn कातडी 
कापड बंधी दर बैलास शो ॥६ कापड पाहाणी 
१॥ यैन दर .॥. | 
u बाबती 
R 
देशमुख देशपांडे 
३३ 
कापड मूठ 
॥. यैन रो 52. 
s= बाबती 


= 
देशमुख देशपांडे 
SR 


येणेप्रो हसील पैकी तूट व कौल दिल्हा निमे घ्यावे. 


कसबे करी व पेटा ` किराणा दर बेल टके 
` | | १॥ येन दर 1. 
भूस दर बेल व कीट टके 5८ बाबती 
।६ येन दर 5 ६ s% o सरदेशमुखी 
5 ४ बाबती १॥ 


5 २ सरदेशमुखी 
" 


३५० ताराबाई कालीन कागदपत्रं 


तेल व तूप व माहाली व रुई पाने दर बैल टके 


नकद दर टके २॥६ यैन 
२॥६ येन दर eg A. 
।१० बाबतीसावोत्रा थाइ पाने सार 
व सर माहाले ३५७ 
०८ देशम , 
2 30933 कापडाचीया बांध 
त कच्यान दर बंधीस 1० 
तांदुळ व हली व तीळ व करडी “a. oe KT 
नेल ठक sel बाबती 
॥ ३ यन 
5 ९ बाबती LS 
Th कापड मुठ दर मुठी रुके 
कापड दर ASA रा |]. यन 
१॥ येन ४० 
नो, बाबती l l= | 
RO मूठ बैलाचे ८ fea सिरभारे ४ बंधी? 


येणेप्रो हसील पेकी वजा बकालास साडे हिसा येक बाकी दोन 
faa दिवाणे” घ्यावे याप्रो कौल दिल्हा असे. याखेरीज मोरगाव व 
पाटस कुरकुंब बाजारास जिकडून गोणोगो क + टो 
जाईल त्यास तिजाई वजा करून हसी! सिरस्ते माफीक घ्यावे. येणे- 


प्रमाणे कौल दिल्ह असे. छ. २३ मोहरम. 


१. गाठोडे. | 
२. हसी- सिरस्ते = हसी (ल) सिरस्ते : परंपरेप्रमाणे. ह 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे २५२१ 


क्रमांक: २३४  . _ दि. २४-३-१७११ 


मौ पाटपनाळे येथील कुलकर्णाचा क'रभार माहादाजी कासी ओरपे (वर्पे) 
ह्यांच्या मुतालिकाच्या हातून घेणे म्हणून हरी दत्ताजी ह्यांचे रायांजी आबाजी 
ह्यास पत्र 
राजश्री रायाजी आबाजी सरहवालदार व कारकन 
पंचमहाल गोसावी यास 1111111 


आखंडित लक्ष्मी आलक्कत राजमान्य सेवक हरी दत्ताजी सुभेदार 
व कारकून माहाय सुभा प्रांत पनाळा नमस्कार. सुहर सन ईहिदे 
अशर मया अलफ. राजश्री माहादाजी कासी ओरपे qi विशाळगड 
हेही विदित केले की मौजे पाटपनाळे ता बोरगाव येथील गावकुलकर्ण 
पूर्वी भगवंत मल्हार याचे वतनी होते. त्याणी आपले आत्मसंतोषे 
राजश्री कासी रंगनाथ यास विकत वतनी करून दिल्हे आहे. येविसी 
सुभाचे पत्र करून दिल्हे पाहिजे म्हणून विशाळगडाचे मुह विदीत केले 
त्यावरून मनास आणून नूतन वतन करून घेतले. याकरिता 
मारनुलेपासोन सेरणी रुपये २५ पंचवीस हुजूर रसदेचे 
ऐवजास घेऊन सनद सादर केली असे. तरी मौजे मजक्रचे 
कुलकर्णाचा कार्यभाग मारनुले मुतालिक देवितील त्याचे हाते धेत 
जाणे. कुलकर्णाचा हक लवाजिमा पूर्वापार चालत असेल त्याप्रमाणे 


चालवीत जाणे पत्राचे तालिक लिहून घेऊन असल पत्र भोगवटियास 
मानलेजंवळी देणे. जाणिजे. छ १५ सफर. मोतंब 


क्रमांक : २३५. «FR. २८०३-१७११ 
. बाळकृष्ण विश्वनाथ भट ह्या नावाच्या ब्राम्हणाला १० बिघे जमीन इनाम 
दिल्याचे छत्रपती शिवाजी दुसरे ह्यांचे आज्ञापत्र 


स्वस्ति श्री राज्यभिषेक शक ३७ खरनाम संवत्सरे चेत्र बहुल 
षष्ठी सोम्यवासरे क्षत्रिय कुछावतंस श्री राजा शिवछर्त्रपति याणे राजश्री 


३५२ ताराबाई कालीन कागदपत्रे 


देशाधिकारी व कांरकुन वर्तमान व भावी सुभा प्रांत तारळे यास आज्ञा 
केली ऐंसीजे. वेदमूति राजश्री बाळकृष्ण जोतिसी बिन विश्वनाथ भट 
गोत्र गार्ग्य सूत्र अश्वलायन वास्तव्य करवीर क्षेत्र हे बहुत थोर faen- 
संपन्न जोतिशशास्त्र निपुण. प्रसिधगडचे मुकामी स्वामो संनीध येऊन 
राहिले. आभ्योदयाचे कितेक प्रश्‍न सांगितले. तदनुरुप घडोनही आले. 
याकरिता स्वामी यावर बहुत संतोषी जाले. याणो आपल्या योगक्षेमा- 
विषई विनंती केली त्यावरून त्यास इनामभूमी चावर "॥' नितांत 
द्यावयाचा निर्वाह करून...... ...- (दहा बिघे पड जमीन दिलेल्याचा 
तपशील आहे ) - 


तेरीख १९ सफर. सुर सन ईहिदे अशर मया व अलफ. 


कमांक: २३६ दि. १-४-१७११ 


प्रमावळीच्या कुलकर्णी वतनासंबंधी छत्रपती शाहूची सनद (क्र. २३२) 
मिळवून घेतल्यावरसुद्धा संबंधितानी परशराम पंडीत प्रतिनिधी ह्यांचे खाली दिलेले 
अभवपत्र घेतले. 


श्री 


अभयपत्र समस्त राजकार्यं धुरंधर विश्वासनिधी राजमान्य 
राजश्री परशराम पंडीत प्रतिनिधि ता सीवाजी मायदेव व संभाजी राम 
व गुणाजी भास्कर व चिमणाजी बलाळ सेणवी कुलकर्णी कसबा 
प्रभावळी सुभा राजापूर सु॥ इहिदे अशर मया व अलफ दिल्हे 
रंगनाथ व मोरो fare देशकुलकर्णी प्रा मजकूर यामधे व 
'तुम्हामधे क॥ मजक्रचे कुलकर्णी समंधे Wat लागला होता. 
याबदल तुम्ही व देशकुलकर्णी मार पेशजी हुजुर आला. त्यावरी 
ge माहालोमाहालच्या सडापत्रे आणऊन वतनदार बसऊन 
.मनसुंबी मंनास॑ आणिता कुलकर्ण तुमचेसे खरे जाहले. त्यावरून 


ताराबाई कालौन कागदपत्रे ३५३ 


'तुम्हास करारपत्र करून देऊन तुम्हापासून हरकी रो साडेतीनसे 
fama घेतले. त्याउपरी रो निळकंठ बलाळ परभू या प्रांती आले 

त्याजपासी तुम्ही हरदूजण उभे राहिलेत. त्याणी पूव वृत्तांत मनास 
आणोन वतनदाराचे विद्यमान मनसुबी केली. तेथेही कुलकण 
तुम्हा सेणवीयांस निवाडा होऊन आला. त्याणी निवाडपत्र समस्त 
वतनदाराचे सिके निशाणातिसी करून दिल्हे आणि रो पाचसेहे 
हरकी घेतली आणि पेशजी देशकुलकर्णी यापासून अडीचसेहे शो दिवाणात 
घेऊन त्यास तुम्हा आपरोक्ष पत्र करून दिल्हे होते ते रद करून 
सदरहू शो आडीचसेहे देशकुलकर्णी याजपासून घेतले होते ते 
तुम्हाकडून देशकुलकर्णी यास देविले आणि आपले राजीपणे 
देशकुलकर्णी याणी राजीनामा व तुम्हास पत्र लिहून दिल्हे की सेणवी 
याचे कुलकण पुरातन त्याचे त्याणी आनभवावे. आतःपर आपण वेव्हार 
करूं तरी दिवाणाचे गन्हेगार व गोहत्येचे पातक. आपले बोंशीचा असि 
त्याने तुम्हासी वेव्हार करू नये ऐस लिहून दिल्हे आसता पुनरिख्त 
माहाजन राजश्री छत्रपती स्वामी यासी कासी साबाजी व आबाजी 
साबाजी याचा पुत्र म्हादाजी आबाजी वेव्हारास उभे राहिले 

त्याजवरून संभाजी राम सेणवी कुलकर्णी कसबे मार FAC जाऊन 
मांहाराज स्वामीचे सेवेसी कुलंकर्णाचे आद्यंत वर्तमान सड्यापत्रे विंदित 
केली. त्याउपरी रो यादो गोपाळ मुतालिक राजश्री पंत प्रतिनिधी यासी 
विशाळगड प्रांती रवाना केले. त्याजबरोबर हरदुंजणास देऊन आज्ञा 
केलीं की उभयताची मनसुबी पेशंजी जाहली आहे ते बतनदाराचे मुख्य 
तहकीक मनास आणोन हुजूर लिहून पाठवंणे. त्यांवरून यांदोपंत 
विशाळगडास येऊन राजश्री गणोबा नाईक सरदेसाई मामले मार व 
मा सोमाबा नाईक सरदेसाई किले विशाळगड याचे विद्यमान वतनदार 
व ग्रामस्त यासी मनास आणिता तुम्हा सेणवी याचे कुलकर्ण साक्षी गोही 
भोगवटियाने खरे अस मनासं आणोन BAT हुजूरबाखेर लिहुन पाठविली 
त्याजवरून माहाराज राजश्री स्वामीनी मनास आणोन तुमचे कुर्लकर्ण 
तुम्हास करार करून वतनपत्र करून दिल्हे आणिं हरकी लुम्हापासूंने 


' ३५४ ताराबाई कालीन कागदपत्रे 


शो आडीचसेहे हुजूर घेतले. तुमचे FORT खरेखुरे जाहले. त्याजवरून 
हे आभयपत्र सादर केले असे. तरी तुम्ही आपले वंशपरंपरेने कसबा 
मजक्रचे FORT आनभऊन सुखरूप आसणे. याउपरी देशकुलकर्णी 
यास कसबे मारचे कुलकर्णासमंधे आर्था अर्थी वौंशपरंपरेने समंध 
नाही. तुम्ही सुखरूप कुलकर्णाचा उपभोग करणे. हक लवाजिमा 
पानमान इनामत सालाबाद प्रो घेत जाणे. छ २३ सफर. पा हुजूर. 


क्रमांक : २३७ दि. १८-४-१७११ 


. बाजी साठम ह्याना भेटीस येण्याबद्दल छत्रपती शाहू ह्यांचे पत्र. 


पंतप्रधानाचा प्रतिनिधीचा 
शिक्का . हिक्का 


स्वस्ति श्री राज्याभिषेक शके ३७ खरनाम संवत्सरे वैशाख 
शुद्ध एकादसी सौम्यवासरे क्षत्रोय कुलावतंस श्रो राजा शाहू छत्रपती 
स्वामी याणी राजश्री बाजी साठम यास आज्ञा केली ऐसाजे, तुम्ही 
विनंती पत्र पाठविले तें प्रविष्ठ जाहलें. आपले चित्तीं स्वामीचे 
दर्शनास यावे सेवा करावी Fat इरादा आहे म्हणून लिहिले ते विदित 
जालें. यैशास तुमचे हाते सेवा घेऊन तुमचे ऊजित कर्णे स्वामीसी 
अवश्यक आहे. तरी तुम्ही हुजुर दर्शनास येणे. स्वामी तुमचे सर्व प्रकारे 
गोमटे करतील. जाणिजे लेखनाळंका (र). 


कमांक : २३८ दि. २८-४-१७११ 


चांदजीराव अरुळेकर ह्याना व इतराना शेते नेमून दिली आहेत. परंतु 
राजभागाच्या वसूलाबाबत त्याना तगादा लावूं नये अशी छत्रपती शिवाजी दुसरे 
ह्यांची कृष्णाजी भास्कर ह्यास आज्ञा. 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे ३५५ 


श्री 
नकल 


स्वस्ति श्री राज्याभिषेक शक ३७ खरनाम संवत्सरे वैशाख 

बहुल + + मी भूगुवासर' क्षेत्रीय कुलावतंस श्री राजा 

सिव छत्रपति याणी राजश्री कृष्णाजी भास्कर 

सिका यासी आज्ञा केली ऐसोजे, राजश्री चांदजीराव 
अरुळेकर यास व याकडील लो + + 

वेस्तर सालाकारणे सेते नेमून दिल्ही आहेत. राजभाग दस्त खंडी---- 


चांदजीराव राणे ता 


खारापाटण | बापुजीराव ती खारापाटण 
मौजे येडगाव AL मौजे वाणबसीपैकी 
मौजे सागुळवाडी .॥. मोजे सांगुळवाडीपैकी 

|. मौजे येडेगावपेकी 

ar 
भानजी राणे मौजे येडगाव येसाजी चवाण मौजे वदुळ 
पैकी खारेपाटण .॥. खडी ता मजकूर १ 
सदोजी काळे मौजे वल 
थरपेकी २ 


(याप्र) माणे पावणे सा खंडी दस्ताची सेते हे पेस्तर सालाकारणे 
दु गावा करतील. त्यास तुम्ही वसुलाचा तगादा यक न करणे 
सदरहुप्रमाणे राजभागांची बेरीज याकडे चालवणे. लेखनालंकार 


मोतंब. 


१. जंत्रीत शनिवार येतो, 


३५६ ताराबाई कालीन कागदपत्रे 


रुजु सुरूनिविस 
तेरीख वीस रबिलावल. 
सुहरसन ईहिदे अशर मया अलफ. 
सुरु सुद बार. 


क्रमांक : २३९ दि. २८-५-१७११ 
दि. १६-५-१७१२(? ) 
मौजे नापणे हा गाव छत्रपतीनी चांदजीराव ह्याना मोकासा म्हणून दिला 


आहे, तरी तो गाव त्याजकडे चालविणे म्हणून रामचंद्रपंत अमात्य ह्यांचे बाळाजी 
केशव ह्याना पत्र. | 


राजमान्य राजश्री बाळाजी केशव गोसावी यांसी 


सेवक रामचंद्र निळकंठ अमात्य नमस्कार. सुरु सन इसने अशर 
मया आलफ. मौजे नापणे हा गाऊ राजश्री स्वामीनी राजश्री चांदजी 
रायाकडे मुकासा दिलेला आहे. तरी तुम्ही त्याचे गाऊ याकडे मुकासा 
चालो देणे. येविशी अनमान न करणे गिमौस' देखील त्यांचे पदरी 
घालणे. त्यास मान्यता एकंदर खट खट न करणे छ २० रबिलाखर. 


मोर्तब, 


क्रमांक : २४० दि, १०-६-१७११ 


चिमणाजी, आबाजी व प्रल्हाद बल्लाळ शेणवी प्रभावळीकर ह्याना परगणा 
वारुणचे नाडगौडकीचे वतन दिल्याचे परशराम as प्रनिनिधी ह्यांचे रामजी 
विश्वनाथ ह्यास पत्र. 


१ गिमवस : उन्हाळी पीक, 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे ३५७ 


श्री 


$) मा अनाम रामाजी विश्वनाथ हवालदार कारकून वर्तमान 


व भावी प्रा वारूण यासी परशराम त्रिबक प्रतिनिधी सा इसने 
अशर मया व अलफ चिमणाजी बलाळ व आबाजी बलाळ व प्रल्हाद 
बलाळ शेणवी प्रभावळीकर याणी या राज्यामधे बहुत दिवस 
एकनिष्टेने राजश्री---- केलासवासी स्वामीचे कारकिर्दीपासून सेवा 
केली आहे. त्यास या त्रिवर्गानी विशाळगडचे an येऊन विनंती 
केली की या राज्यात येकनिष्टपणे शेवा केली आहे. तरी स्वामीनी 
आपणास नवीन वतन करून देऊन स्थापना केली पाहिजे म्हणोन. 
त्याजवरून पो मजकूर येथील नाडगोडकीचे वतन पूर्वी अदलशाचे 
कारकिर्दीस येसाजी गाईकवाड यास होते. त्याणी आपला मुतालिक 
नागोजी पंत ठेविला होता. त्यास येसाजी गाईकवाड याचे नकल 
जाहाले. याकरिता राजश्री संभाजी राजे याचे कारकिर्दीस दिवाणात 
अमानत केले होते. नागोजी पंत मुतालिक होता तोही मृत्य पावला. 
वतनास कोणी खावंद नाही. म्हणोन पो मजक्रचे देशमुख व देश- 
कुलकर्णी याणी बखर छ १ जमादिलावल साल मजकुरची faga 
दिल्ही ती पा छ ४ faga ऐशास पो मजकुरच्या नाडगौडकीचे 
वतनाचे वतमान मनास आणिता येसाजी गाईकवाड याचे नकल 
जाहाली. वतनास कोणी खावंद नाही आणि चिमणाजी बलाळ व 
बाबाजी बलाळ व प्रल्हाद बलाळ शेणवी प्रभावळीकर येही या 
राज्यामधे बहुत दिवस येकनिष्टपणे सेवा केली. यास नवीन वतन 
देऊन स्थापना करावी हे आवशक जाणून या त्रिवर्गावर कृपाळू होऊन 
परगणे मजकुरचे नाडगौडकीचे वतन अजरामन्हामत करून दिल्हे 
आहे. याचे दुमाला करणे. या वतनास हक लाजिमा पानमान 
तश्रीफ पूर्वी येसाजी गाईकवाड असता त्यास चालले असेल त्याप्रो 
यास व याचे पुत्रपौत्रादि वौंशपरंपरेने चालवणे. सदरहू वतनास 


क ल 


३५८ _ ताराबाई कालीन कागदपत्रे 


याचे माथा शेरणी रा २०० दोनशे बा कबूल कतबा ठेऊन हुजूर 
वसूल घेतला असे. वतन याचे दुमाला करणें. या पत्राची प्रत 
लिहून घेऊन मुखे पत्र मशारनिल्हे यास भोगवटियास देणे. जाणिजे. 


छ ४ जमादिलावल. पो हुजूर. 


क्रमांक : २४१ इ. स. १७-६-१७११ 


अंताजी बल्लाळ व गोपाळ विठुल खांडेकर ह्यांना इनाम असलेली तीस 
ft जमीन त्यांचेकडे चालवणे म्हणून परशराम त्रिधक प्रतिनिधि ह्यांचे 


चिमणाजी बल्लाळ ह्यास पत्र. 


श्री 


तालिक 
राजश्री चिमणाजी बलाळ सुभेदार व कारकून वर्तमान व 
भावी सुभा प्रा मलकापूर गोसावी यास = 


D अखंडित लक्ष्मी आलंकृत राजमान्य 


इने।। परशराम त्र्यंबक प्रतिनिधि आसीर्वाद. सा इसने आशर 
मया व आलफ. आंताजी बलाळ व गोपाळ विठल खांडेकर याणी 
किले विशाळगडच्या मुकामी gat येऊन विनंती केली की आपण या 


राज्यात येकनिष्टपणे आहे. आसीयासी बहुतास स्वामीनी पड जमीन 


इनाम देऊन स्थापना केली आहे. याकरिता आपणासही इनाम पड 
जमीन देऊन स्थापना करावी. त्याजवरून मौजे देखिणे ता देवाळे 
सुभा राजापूर येथे पडजमीन विघ ५4: तीस देविली. याचे वृतिपत्र 
Ist अलाहिदा आहे. त्याउपरी रो नीलकंठ बलाळ पेशजी विशाळ- 
गडी होते ते समई जमीन मोजून चेतुःसीमा करून घेता मौजे मारी 


ताराबाई कालौन कागदपत्रे BGR 


तीस बिघे पड जमीनीस ठिकाण नाही. म्हणोन सदरहू पो मुबदला मौजे 
आंब ता मलकापूर सुभा प्रांत मार पा देविले पड जमीनी बिघे “१६ 
तपसील भात जमीनो बिघे ४६ aba जमीन बिघे “१० यकून 
सोळा बिघे पड जमीन मोजून चेतुःसीमा करून दिल्ही. त्याप्रो उपभोग 
करीत आहे. त्याप्रो करार करून पत्र दिल्हे पाहिजे म्हणोन. त्यावरून 
मनास आणिता पेशजी देखिणे येथे तीस बिघे पड जमीन इनाम दिल्ही. 
ते जमीन नेमून देता सारे जमीनीस ठिकाण नाही. त्याउपरी रा 
निळकंठ बलाळ यैही मुबादला मौज आंब ता मलकापूर येथे जमीन 
बिघे ५१६ सोळा दिल्ही. ते नेमून चेतुःमीमा करून दिल्ही. त्याचा 
जाबिता आलाहिदा आहे. तरी सदरहू प्रो याचे पुत्र पौत्रादि वंशपरंप- 
रेने चालवीत जाणे. या पत्राची afer घेऊन आसल पत्र मारनिले- 
जवळ परतोन भोगवटीयासी देणे. छ ११ जमादिलावल पा 


हुजुर. मोतंब. 
सिका 


कमांक : २४२ दि. ९-१२-१७११ 


गोव्याचा व्हाइसराँय पोर्तुगालच्या राजास लिहितो को, आंग्प्याशी सुरू 
असलेल्या युद्धात कांही बदल झालेला नाही. 


महाराज 


नोस्सा सिज्योरा दा काँसेरसांव ह्या नौकेवर दि. ४ डिसेंबरला 
मी महाराजाना जे पत्र पाठविले त्यात बंडखोर आंग्रे ह्यांच्याशी चालू 
असलेल्या युद्धाचा समग्र वृत्तांत दिलाच आहे. कान्होजी आंग्रे 
ह्याच्याकडून अद्याप तहासंबंधी कोणतीच हालचाल झाली नसल्याने 
महाराजाना मी त्या युद्धासंबंधी अधिक काही लिहू शकत नाही. 


३६० ` ` ताराबाई कालीन फागवपत्रे 


परिस्थितीत आणखी काही बदल घडलेला नाही. माझ्या सुदैवी 
स्वामीला देव त्याच्या प्रजेसह सुखात ठेवो. 


गोवा, ९ डिसेंबर १७११ 


क्रमांक : २४३ दि. ११-१२-१७११ 


जीवन हजारी ह्याच्या शिपायाना त्यानी ' कव्हावती ' केली म्हणून आज्ञे- 
प्रमाणे कैदेत टाकले आहे असे बाळाजी भोसले, हवालदार व कारकून किल्ले 
सातारा, हा छत्रपतीना लिहितो. 


श्री 


माहाराज राजश्री छत्रपती स्वामीचे सेवसी विनंती सेवेसी 
बाळाजी भोसले हंवालदार कारकून किले सातारा विज्ञाप्ती. सु॥ इसने 
आशर मया अलफ. | 


बा ता छ ११ जिलकाद स्वामीचे कृपादृष्टी करून किले 
मारचे वर्तमान यथास्थित असे. 


` बा सिपाई दि॥ जीवन हजारी यानी कव्हावती केली म्हणन 
बेडिया घालून आदबखाना ठेवावया आज्ञा दाऊद चोपदार पाठविले 
आज्ञे प्रमाणे येणे प्रा बेडिया घालून ठेविले. बंदोदास १ मोहनदास १ 
बलराम १ भागवत १ एकून चौघेजण आदबखाना ठेविले. सेवेसी 
श्रुत होय. हे विज्ञापना. 
| शिक्का 
क्रमांक : २४४ इसे. १७११-१२ (?) 
बाबाजी गंगाजी घोरपडे ह्या मौजे भाडळेच्या पाटलाची ही कैफियत आहे 


हींत सर्जाखानाच्या पाडावाचा आणि मोगल मराठे युद्धातील ' राजिकाचा 
"उल्लेख आहे वा 


ताराबाई कालोन कागदपत्रे ३६१ 


श्री शंकर Ey 
तकरीर we बाबाजी बिन गांगजी घोरपडे पाटील मौजे भाडळे 
का कोरेगाऊ प्रांत वाई सु -केली तकरीर येंसीजे. पुरातन 


वतन मौजे भाडळे येथील नवकस घोरपडियाचे पाटीलकी खरी. ते 
पाटीलकीपासून आलीकडे वतने नवकस घोरपडियानी मेळविली. 
` जावजी पोगाडे हे गड सोडियाचीवाडी मौजे राजापुरीची आहे तेथे 
होता. तो आमच्या वडिलानी आपले जातीभाऊ म्हणौन आणून 
चिकवलीचे वाडीची निमे सहा चावराची खोतीक दिल्ही. खोतिकेस दहा 
बिघे इनाम करून दिल्हा. त्याचे लेक दोघे. बाजी व खंडोजी. मूल 
लहान होते. ते मूल देखणे सुभावणें होते. याजकरिता आपणापासी 
आमच्या वडिलानी चाकरीस ठेवले. जावजी खोतीक करीत 
होता. जावजी खोतिक करीत असता राजाई व तिचे सुनेत 
भांडण लागले. सुनेच्या रागे करून खंडोजी व बाजी यास 
आपले निमे तकसीमेपेकी दाहा चावराची पाटीलकी लेहून दिल्ही. 
बाजी खंडोजी भाग्यास आले म्हणोन त्यास वतन लेहून दिल्हे. ते 
बायकोच्या मते गावीच्या कारभारात शिरले. पुढे आमचे. वडील 
अर्धलीचे वडिल होते. त्यास नागोजी पाटलाचा वडिल म्हालोजी बाजी 
लेक होता. तो नरसोजी व नारायणजी यानी किरोली वाठारी मारिला. 
बाजी व खंडोजी भाग्यास आलेवरी घोरपडे म्हणऊ लागले भाग्यास 
आले. त्यामुळे वतन रेटून कुली खाऊ लागले. पुढे सर्ज्याखान 
“घेतला. त्या कारकीर्दीस आम्ही जाऊन त्यासी वेब्हाराचा प्रसंग 
. केला. तेव्हा नारायणजी घोरपडे पळोन गेले. आम्हा गावीचा 
` कारभार नांगर पंधरा सोळा वर्श परयंत मोकदमी केली. रा 
रामचंद्रपंत व रा परशरामपंत होते त्यानी आमची पाटीलकी आमचे 
हावाला केली. आम्ही मोकदमी केली. त्यावरी गावपुढे राजिका- 
मुळे वोस पडिला. आपण पोटाचे पाठी लागोन रोजगारास गेलो. 
गाव तो खराबच होता. पुढे माहाराज छत्रपति स्वामो आलेवरी 
नारायणजी घोरपडे गावात येऊन गावीचा कारभार करू लागले. 


३६२ ताराबाई कालीन कागदपत्रे 


आमचे पदरी नातवानियामुळे' आम्हास गाटी घालवेना. आता 
च्यारी वर्शेपर्यंत माहाराजापासी उभे राहिलो आहो. + + + 
आम्ही भांडतच आहो. + + + (पुढे गहाळ) 


क्रमांक : २४५ दि. ११-१-१७१२ 


पोर्तुगालचा राजा गोव्याच्या व्हाइसरॉयला लिहितो की, आंग्ऱ्याशी तह 
करायचा असेल तर तो पोर्तृगालला अनुकूल होईल असाच करावा. 


हिंदुस्थानच्या व्हाइसराँयना मी माझी सदिच्छा पाठवीत आहे. 


| आपले दि. ४ डिसेंबर १७१० चे पत्र मिळाले. त्यात आपण 
बंडखोर कान्होजी आंग्रे ह्यांच्याशी सुरू असलेले युद्ध, आंग्ऱ्यानी 
तहाची मागणी कोणत्या कारणास्तव वारंवार केली, कान्होजी आंग्रे 
ह्यांचा भाऊ तहाची मागणी करण्यासाठी आपणाकडे कसा आला व 
त्याला तहाच्या वाटाघाटी करण्यासाठी संपूर्ण अधिकार देण्यात 
आले नव्हते म्हणून परत कसे पाठवून देण्यात आले, त्यांचा aria 
वृत्तांत दिला आहे. हे युद्ध कान्होजी आंग्रे ह्यांच्याच हट्टामुळे चाल 
आहे व त्याना तोंड देण्याचा आमचा निर्धार कायम आहे हेहि कळले 
आपण उत्तरेकडील प्रदेशाच्या सेनापतीला मदत पाठविण्याची विनंती 
पत्रात केली होती. ती मदत त्याना पाठविण्याचा माझा निर्धार आहे 
ही मदत गेली की, बंडखोर आंग्रे तहाला तयार होतील किवा त्यानी 
तहाला नकार दिला तर आमच्या इतर शत्रूप्रमाणे त्याना शासन करता 
येईल. मला आपणाला कळवायचे आहे की, त्या राज्याला जेव्हा 

तहाची आवश्यकता भासेल तेव्हाच तो देशाला अनुकूल होईल अशा 


` “१: नातेवानिया = असमर्थता. 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे ३६३ 


रीतीने करावा. मी ते आपल्या चातुर्यावर आणि धोरणावर सोपवीत 
आहे. 
लिश्बोआ (लिस्बन), ११ जानेवारी १७१२. 


राजा. 


WAH : २४६ दि. १७-१-१७१२ 


छत्रपती शिवाजी दुसरे ह्यांचा महिपतगड किल्ला छत्रपती शाहू ह्याना 
मिळाला होता. तो चिमणाजी बल्लाळ ह्यानी छत्रपती शिवाजी ह्याना परत 
मिळवून दिला म्हणून त्यांनी चिमणाजी बल्लाळ ह्याना मोजे करंगुल ता मलकापूर 
हा गाव इनाम दिला, 


श्री 
तालिक 


स्वस्ति श्री राज्यभिषेक शके ३८ खर नाम संवत्सरे पोष्य बहुल 

पंचमी गुरुवासर क्षत्रिये कुलावतंस श्री राजा सिवछत्रपति याणी राजश्री 
| देशाधिकारी व कारकून वर्तमान व भावी 

P कयी हप एगो प्रांत मलकापूर यासी आज्ञा केली 
निदान मोरेश्वरयुत येसीजे. राजश्री चिमणाजी बलाळ हे 
मीलकेट प्रधान स्वामीचे राज्यातील पुरातन सेवक. बहुतः 
दिवस सेवा केली. सांप्रत किले महिपतगड 

शाहूस वस्य जाहाला होता. तेथे राजकारण करून लोकाचे दिलासे करून 
स्वामीचे स्थळ स्वामीस हस्तवस्य करून दिल्हे. यास्तव राजश्री कृष्णाजी 
पंडित प्रतिनिधि याणी मारनिलेस एक गाव लेकराचे लेकरी चाले 
ऐसा इनाम करून दिल्हा पाहिजे म्हणोन विनंती केली. त्यावरून 
स्वामी यावरी कृपाळू होऊन यासी नूतन इनाम कुलबाब कुलकानु 
खेरीज हकदार व इनामदार करून मोजे करंगूल ता मलकापुर देह १ 
येक यास इनाम आजरामर्‍्हामत करून दिल्हा असे. तरी तुम्ही मौजे. 


३६४ ताराबाई कालीन कागदपत्रे ` 


मजकूर पूर्वे मर्यादे प्रो चतुःसीमा याचे दुमाला कसून इनाम यासी व 
याचे पुत्रपौत्रादि वौशपरंपरेने चालवणे. सालदरसाल ताजा सनदेचां 
उजुर न करणे. या सनदेची तालिक लिहुन घेऊन असल सनद भोगव- 
टियास परतोन देणे. लेखनालंकार. रुजु सुरुनिविस- 


तेरीख १७१ जिल्हेज सा इसने अशर मया अलफ 


कमांक : २४७ दि. २९-१-१७१२ 


सत्यब्रतगिरी गोसावी ह्यांनी मौजे सोलांक्र येथे समाधी घेण्याची इच्छा 
बर्शविल्याने छत्रपती दुसरे ह्यानी त्यांच्या समाधीच्या दिवाबत्तीसाठी तीन 
बिषे जमीन इनाम दिली 


 स्वस्तिश्री राज्याभिषेक शके ३८ खरनाम संवत्सरे माघ शुद्ध 
त्रितिया भौमवासरे क्षेत्रीय कुलावतंस श्री राजा शिव छत्रपति यानी 
राजश्री देशाधिकारी व कारकून वर्तमान भावी सुभा प्रात Aw 
यासी आज्ञा केली यसीजे. सत्यब्रतगिरी गोसावी 

सिका जटाधारी मुगा सोलांकुर याणी स्वामी संनीध 
विनंती केली की आपण तिर्थे करुन या स्थळी 

येऊन राहिलो. येशास या स्थळी समाधि घ्यावी येसी आपली वासना 
जाली आहे. हे निमित्याने मजकुरी श्रीचे देवालय होते ते नीट करून 
तेथे संमाधेस स्थल केले आहे. समाधी घेतल्यावर दिवाबत्ती चालली 
पाहिजे. तरी महाराजे समाधीस्थळी दिवाबत्ती चालेल येसे केले 
पाहिजे म्हणून. त्यावरून सत्यव्रत गोसावी बहुत भला तपस्वी 
निःस्पृह आहे. याणे समाधिस्थल पाहून समाधि घेत आहे. तेथे 


१ खरे जंत्रीत १९ जिल्हेज पडते. हिंदु काळगणनेप्रमाणे तिथि वार यांचा 
मेळ बसतो म्हणून पोष बहुल पंचमीची तारीख येथें घेतली. आहे. ... . . 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे ३६५ 


दिवाबत्ती चालावयासी नूतन इनाम कुलबाब कुलकानू खाते हकदार 
करून पडीची जमीन विसापांडाच्या बिघेयाने बिघे ८३ तीन बिघे 
रास इनाम अजरामरहमत करून दिल्हे असे. तरी तुम्ही मोजे 
सोळांकूर तफे तारळे या गावापैकी सदरहु जमीन याचे दुमाला करून 
इनाम गोसावी याचे स्थळी उत्तरोत्तर चाल (व) णे. साल दरसाल ताजा 
सनदेचा उजूर न करणे. या सनदेची तालीक लिहून घेऊन असल 
सनद गोसावी याचे शिष्याना परतोन देणे. जाणिजे. लेखनालंकार. 
मोतंब सिक्‍याचे. 


तेरीख १ रुजु सुरु 
मोहरम सुगा इसने असर मया निवीस 
कमांक : २४८ दि. ५-२-१७१२ 
अंताजी गणोजी सिंदी ह्या दिवटयास चार fat जमीन इनाम दिल्याचे 
छत्रपती शिवाजी दुसरे ह्यांचे आज्ञापत्र, 
श्री 


स्वरित.श्री राज्याभिषेक शके ३८ खरनाम संवत्छरे माघ शुध 
_ दशमी भोमवासरे' क्षत्रीये कुलावतंस श्रीराजा शिव छत्रपति याणी 
राजश्री देशाधिकारी व कारकून वर्तमान व भावी सुभा प्रांत कोल्हापूर 
. यासी आज्ञा केली ऐसीजे. अंताजी बिन गणोजी 

सिका दिवटीया सींदी हा स्वामीची पुरातन सेवक. 
थोरले कैलासवासी स्वामीपासून अजिवरी वसना- 

गाराकडे सेवा करीत आहे. याचा थोरला लेक भिकाजी सिंदी स्वामीची 


१. खरे जंत्रीत बुधवार पडतो. “ भोमवार ' ची तारीख येथे घेतली आहे. ' 


३६६ ताराबाई कालीन कागदपत्रं 


सेवा करिता मृत्य पावला. हली धाकटा लेक भिकाजी फिरंगोजी (? ) 
स्वामीची सेवा करीत आहे. सांप्रत याणे पनाळाचे मुकामी स्वामी 
संनीध विनंती केली की आपण बहुत दिवस सेवा करिता वृध्ध जालो. 
लेक चाकरीस लविले. याउपरी स्वामीने दया करून आपल्यास लेकराचे 
लेकरी चालेल येसा इनाम करून दिल्हा पाहिजे म्हणून. त्यावरून 
स्वामी यावरी कृपाळू होऊन यासी नूतन इनाम कुलबाब कुलकानु 
खेरीज हकदार करून जमिन बिघे ५८ आट द्यावयाचा निर्वाह केला 
आणि त्यापौा मौजे पडळ तफे हवेली कोल्हापूर या गावापा अवल दुम सीम 
मिळोन जमिन विसा पांडाचे बिधियाने बिघे ४४ च्यारी रास इनाम 
अजरामऱ्हामत करून दिल्हे असे. तरी तुम्ही मौजे मार पा सदरील 
प्रतीची जमीन मोजून चतुःसीमा करून याचे दुमाला करणे. आणि 
इनाम यास याचे पुत्र पौत्रादि वोषपरंपरेने चालवणे. साल दरसाल 
ताजा सनदेचा उजूर न करणें. या सनदेची तालीक लिहून घेऊन असल 
सनद भोगवट्यास परतोन देणे. जाणिजे. लेखन अलंकार. मोर्तब असे. 


तेरीख ९ मोहरम. 
सुरू सन इसने असेर. 


क्रमांक : २४९ दि. ११-४-१७१२ 


नरहरीभट ढवळीकर ह्याना १० बिघे जमीन इनाम दिल्याचे छत्रपती - 


शिवाजी दुसरे ह्यांचे आज्ञापत्र. ह्यात छत्रपती राजाराम फाल्गुन शुद्ध पोणिमेच्या 
चंद्रग्रहणाच्यावेळी (दि. ५-३-१६९९) पन्हाळ्यावर होते असा उल्लेख आहे. 


स्वस्ति श्री राज्याभिषेक शके ३८ नंदननाम संवत्सरे चैत्र बहुल 
प्रतिपदा भृगुवासरे क्षत्रिय कुलावतंस श्री राजा शिव छत्रपति याणी 
राजश्री देशाधिकारी व कारकून वर्तमान व भावी प्रांत पनाळा यास 


आज्ञा केली यैसीजे. वेदमूति नरहरीभट बिन्‌ नरसिंहुभट ढवळीकर. 


. ताराबाई कालोन कागदपत्रे ३६७ 


वास्तव्यं किले पनाळा . याणी हुजूर विदित केले की तीर्थस्वरूप 
कंलासवासी स्वामी कर्नाटक प्रांती हुजूर स्वार होऊन किले मजकुरास 
सन तिसा तिसैन मध्ये येऊन मुकाम केला ते समयी फाल्गुन शुद्ध 
पुणिमेस' चेंद्रग्रहण Us पर्वयोग जाहाला होता. त्या प्रसंगी आपले 
पिते नरसिंहभट ढवळीकर यास कैलासवासी स्वामीने इनाम भूमी 
बिघे दहा धारादत्त करून दिली. त्याची सनद व्हावी तो स्वार 
होऊन किले विशाळगडास गेले. मग राजश्री परशराम पंडित प्रधान 

याणी मौजे बोरिवडे तालका सातवे या गावी दहा बिघे जमीन नेमून 
देऊन आपली सनद दिल्ही. ते सनद एका गृहस्थाचे घरी ठेविली 
असता त्याचे घर दग्ध जाले. त्याबरोबर सनद दग्ध होऊन गेली 
प्रांत मजकुरच्या सुभ्याची सनद आहे. ते चित्तास आणून आपणास 
दहा बिघे भूमी इनाम चाले हे करावे म्हणोन हे वर्तमान राजश्री 
रामचंद्र पंडीत अमात्य यास विदित केले. त्याण्ही हे पूर्वोत्तर वर्तमान 
आणून आपणास दहा बिघे गावगन्ना नेमोन दिल्हे आहेत. जमीन बिघे? 
दहा बिघे गावगना नेमून दिले आहेत. तेणेप्रमाणे उत्तरोतर आपणास 
इनाम चाले अशी आज्ञा केली पाहिजे म्हणोन विनंती केली व राजश्री 
रामचंद्र पंडित अमात्य याचे पत्र व सुभाचे पत्र होते ते आणून दाखविले 
त्यावरून मनास आणिता तिर्थस्वरूप कंलासवासी स्वामीने राहू 
पर्वंकाली दहा बिघे भूमी धारादत करून नरसिभट बिन सिदभट 
यास दिल्ही ते चालवावी हे उचित. Fara नरसिभट ढवळीकर 
मृत्य पावले. त्याचे पुत्र नरहरीभट हे बहुत थोर विद्यासंपन्न कुटुंबवत्सल 
याचे चालवणे स्वामीस आत्यावश्यक. याकरिता सदरंहु दहा बिघे 


पंडित मशारनिल्हेनी गावगना नेमून दिल्हे आहे. ते बिलाकुसुर 
चालवावयाची आज्ञा करून हे आज्ञापत्र सादर केले असे......,..... 
Far RR पर क ( इत्यादि इत्यादि ) [ 

Rr बही, DR 


१. दि. ५-२-१६९९ | l 
२.' जमिनींचा तपशीळ घेतलेला नाही कह अ. ओळ, ती 


३३८ ताराबाई कालोन कागदपत्रे 


THT: २५० ` दि. २२-४--१७१२ 


कृष्णाजी भास्कर पंडीत ह्याने औरंगजेबाचे स्वारीचे वेळी विशाळगड 
किल्ला राजाराम महाराजांच्या शासनाखाली आणण्याचा प्रयत्न केला म्हणून 
छत्रपती शिवाजी दुसरे ह्यानी त्याला मोजे कलबस्ते हा गाव इनाम दिला. 
श्री 
“ तालिक 
सिका 


स्वस्ति श्री राज्याभिषेक शके ३८ नंदननाम सवत्सरे चेत्र बहुल 
त्रयोदसी भौमवासरे क्षेत्रिये कुलावतंस श्री राजा शिवछत्रपति स्वामी 
याणी राजश्री कृष्णाजी भास्कर उपनाम पंडित 

सिका सिका गोत्र काशाप यास दिल्हे इनामपत्र यैसीजे, तुम्ही 

| स्वामीचे पुरातन शेवक. स्वामीच्या पायांस 
निष्ठा धरून आंतकरणपूर्वक सेवा केली. किले विशाळगड अवरंग- 
जेबाने हस्तगत करून उदितसिंग रजपूत किले मजकुरी ठेऊन मनसुबी 
केली, ते स्थळ स्वामीचे शासनावस्य व्हावे ये गोष्टीचा प्रेत्न तुम्ही 
विशष केला. उदितसिंगासी राजकारण करून त्याला खाले उतरिले 
ते समई आपला भाऊ केशव भास्कर यास उदितसिंगाच्या समागमे 
त्याचे देशास जावयास दिल्हे आणि स्थल स्वाभीचे शासनावस्य केले. 
ते समई तुमचे विषई राजश्री परशराम पंडित प्रतिनिधि यानी येक 


` गांव इनाम करून द्यावा म्हणून विनंती पूर्वी केली होती. ती सांप्रत 
` तुम्ही स्वामीची सेवा प्रेमभावे करून स्वामीस संतोशी करून एक गांव 
आपणास लेकराचे लेकरी चाले थैसा इनाम करून दिल्हा पाहिजे 

` म्हणून पनाळाचे मुकामी तुम्ही स्वामीसनीक्च विनंती केली. त्यावरून 


स्वामी तुमचे सेवेंवरी संतोषी होऊन तुम्हास नूतन इनाम. कुलबाब 


_ क्रुलकानू देखील हली पटी व पेस्तर पटी झाड झाडोरा जंलतरु पाबाण- 
सहित खेरीज हकदार व इनामदार करून मौजे कलबस्ते TÈ 


` ताराबाई कालीन कागदपत्रे ३६९. 


संगमेश्‍वर द्रेह १ एक रास इनाम आजरामन्हामत करून दिल्हा असे 
तरी तुम्ही मोजे मार पूर्वमर्यादेप्रमाणे चतुःसीमा याचे स्वाधीन करून 
हार्द इनाम तुम्ही व तुमचे पुत्र पोत्रादि वंशपरंपरेने आनभऊन स्वामीची 
सेवा करून सुखरूप राहाणे. स्वामी तुम्हास मौज मार इनाम सुरक्षितः 
चालवितील. जाणिजे. निशाण. निदेश समक्ष. मोतंब | 


क्रमांक : २५१. दि. २३-४-१७१२ 


` ~ -मौजे कलवारुडे द्या गावच्या तिजाईचे उत्पन्न मातुश्री. आईसाहेब ह्यांच्या- 
कडे पोहोचते करावे म्हणून छत्रपती शिवाजी दुसरे ह्यांचे आज्ञापत्र. > ..... 

` Ee g 5 श्री टू | | 2 3 ar oo. 
तालीक. . ... 


ˆ स्वस्ति श्री राज्याभिषेक शके ३८ नंदननाम संवत्सरे चैत्र बहुल 
चतुर्दसी सौम्यवासरे क्षेत्रीये कुलावतंस श्री राजा शिव छत्रपति याणी 
पारपत्यगार व लेखक ता संगमेश्‍वर यासी आज्ञा 
सिका सिका केली ऐसीजे, मौजे कलवारुडे ता मजकूर हां . 
| गाव राजश्री कृष्णाजी भास्कर यास इनाम आहे 
तेथील तिजाईचा ऐवज मातुश्री आईसाहेबाकडे नेमून दिल्हा. आहे 
त्याप्रो तिजाईचा ऐवज वसुल देतील: तरी तुम्ही हे जाणून मौजे 
मजकुरास काही उपसर्ग न देणे. रोखे सर्वथा न करणे. fagat 
ऐवज सुरळीत मातुश्रीसाहेबा पावो देणे. निदेश समक्ष. मोतेब. - 


निशाण =. - निशाणः 


OO I e 


१. करवीर दरबारच्या दप्तरखान्यात जी सनदापत्रे नोंद केली आहेत Aisle 
ही सनद आहे. पूर्वी ती 'काव्येतिहास संग्रहात” प्रसिद्ध झाली आहे". 


३७० | ताराबाई कालीन कागयपेत्रे 
wni ? २५२ दि. २६-५-१७१२ 


चेनजी चन्हाण ह्याने एकनिष्ठपणे सेवा चाकरी केली ह्यास्तव हिंदुराव 
घोरपडे ह्यानी त्याला अबदागिरीचा बहुमान अर्पण करून त्याच्या खर्चासाठी पांच 
बिधे जमीन दिली. 


श्री 
तालिक 


पत्र इनाम समस्त राजकार्य धुरंधर विश्वासनिधी राजमान्य 

राजश्री हिंदूराव घोरपडे ममलकतमदार ता चेनाजी चवाण पाटील 
मौजे बोरविडे पो कागल सु सलास आसेर मया आलफ. लस्करसह 
वर्तमान का मारी मुकाम जाहला आसता छ २९१ रबिलाखरी तुम्ही 
हुजूर येऊन विनंती केली की आपणास हुजूर तलब केलीयास सेवसी 

- आलो. आजीवर साहेबाचे पायापासी एकनिष्ट धरून सेवा केली. 
लस्करचा तळ पो मजकुरी पड्न धामधूम करिता आपला नास बहूत 

` जाहला. जे मोजे मारीची लावणी संचणी करावी तरी आपणामध्ये 
ताकद राहिली नाही. साहेब कृपाळू होऊन मौजे मारपा काही जमीन 

.. इनाम करून दिलीया ते आनभऊन मोजे मारची लावणी संचणी कोर्द 
साहामोरी करून दिवाण कामे एकनिष्टपणे करीत जाईन म्हणून विनंती 
केली. त्याजवरून तुम्ही कामाच मर्दान. अजिवर यकनिष्ठेने वर्तणूक 
केली. फुडेही स्वामीकार्यं एकनिष्ट धरून सेवा कराल यैस जाणून 
तुम्हावर मेहेरबान होऊन तुम्हास आबदागिरी चालवावया आज्ञा होऊन 
आबदागिरी मरामत करून दिल्ही असे. आबदागिरी चालवावया 
` खर्चाबदल मोजे मा पा विसा पांडाचे बिघेने जमीन बिघे ५५ पांच 
` रास चेतुःसीमा पूर्वमयदिप्रमाण इनाम शेत तुम्हास व तुमचे पुत्रपौत्रादि 
बंशपरंपरेने. आजराहमरामत करून दिल्ह आसे. तुम्ही सदरहु इनाम 


१. दि. २५०५०१७१२. 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे ३७१ 


जमीन आपले पुत्रपौत्रादि वंशपरंपरेने आनभऊन अबदागिरी चालऊन 
स्वामी कार्यावर यकनिष्टपणे राहून वर्तणूक करून सुखरूप राहण. 
जाणिजे. नंदन नाम संवत्छर जष्ठ शुध्ध ३ इंदुवासरे. छ १ माहे 
जमादिलावल. मोतंब आसे. 


क्रमांक : २५३ दि. ६-६-१७१२ 


रामचंद्र पंत अमात्य ह्यांचे कमाविसदार मौजे सोनाळी व येडगाव तर्फ 
खारापाटण ह्याना आज्ञापत्र की, सदहुँ गावचा वसूल चांदजीराब राणे ह्यांच्याकडे 
देत जाणे. | 


शिक्का 


आज्ञापत्र समस्त राज कार्येधुरंधर विशवासनिधी राजमान्य 
राजश्री रामचंद्र पंडित अमात्य ता कमाविसदार मौजे सोनाळी व 
येडगाव तफे खारापाटण सुरु सन सलास आशर मया व आलफ. चांदजी 
राऊ राणे यांस पेशजी हुजूरोन TTY मुकासा दिला होता. येसी 
यांस त्या गावी गडकरो चाकर लोकानी शेते केली आहेत. त्याच्या 
मोबदला गडकरी याणा दोनी गाव दिले आहेत. तरी तुम्ही दोनी 
गावीचा वसूल चांदजीराऊ यांजकडे वसूल देत जाणे. जाणिजे. 
छ १२ जमादिलावरू. l 


रुजू हुजूर. 
शिवा 
क्रमांक : २५४ दि. २९-६-१७१२ 


` मल्हारजी, हणमाजी व संताजी मर्दाने ह्या तिघांनी स्वामी सेवा निष्ठेने 
केली म्हणून छत्रपती शिवाजी दुसरे -ह्यानी त्याना मोजे बावडे येथे पाऊण चावर 
जमीन इनाम दिली. | 


* ३७२ ताराबाई कालीन कागदपत्रे 


RG | | , " श्री 
BS es पकड़ 

स्वस्ति श्री राज्याभिषेक शके ३९ नंदननाम संवछरे आशाढ 

` शु॥ सप्तमी? भानुवासरे क्षत्रीय कुलावतंस श्री राजा शिव छत्रपति याणी 

राजश्री देशाधिकारी व कारकून वर्तमान व भावी सुभा प्रांत कोलापूर 

यासी आज्ञा केली यसीजे. मल्हारजी 


| ie Mss व हणमाजी व संताजी मर्दाने बिन 
, - पतिहर्ष नि शराम fare नरसोजी मर्दाने हे स्वामीचे कदीम 
सात Fak मळ शेवक. मल्हारजी मर्दाना याणे 
सुत Mats या हू : 
मख्य प्रधान तीथंश्प राजश्री कलासवासी 


स्वामीची सेवा निष्ठेने केली 
` त्याउपरी हणमाजी व संताजी मर्दाना हे स्मामीची शेवा करीत आहेत. 
सांप्रत याणी पनालाचे मुकामी स्वामी संनीध विनंती केली की स्वामीची 
शेवा ज्रिवर्गानी केली. बहुत दिवस केली आहे. तरी स्वामीनी आपल्या- 
वरी मेहेरंबान होऊन आपल्यास लेकराचे लेकरी चालेल असा इनाम 
“करून दिल्हा पाहिजे म्हणन. त्यावरून स्वामी या त्रिवर्ग मर्दान्यावरी 
कृपाळू होऊन यासि नूतन इनाम कुलबाब कुलकान्‌ खेरीज हकदार 
करून मौजे बावडे ता हवेली कोलापूर या गावी पडीची जमीन असल 
दुम सीम या प्रतीची विसा पांडाचे विधियाने चावर ॥॥' पावणा चावर 
इनाम अजरामऱ्हामत करून दिल्ह असे. तरी तुम्ही मौजे मारपेकी 
सदरहू प्रतीची भूमी मोजून चतुःसीमा करून याचे दुमाला करून इनाम 
यासी व याचे पुत्रपौत्रादि वंशपरंपरेने चालवणे. साल दरसाल ताजा 
सनदेचा हुजूर न कर्ण. या सनदेची तालीक लेहोन घेऊन अस्सल सनद 
भोगवटीयासी याजवळी परतोन देणे. जाणिजे. निदेश समक्ष. 


तेरीख ५ 
जमादिलाखर सु॥ सलास अशर. 


१. खरे Sata रविवारी षष्ठी येते, 


ताराबाई कालीन Bray ३७३ 
कमांक : २५५ दि. १-७-१७१२ 


जगदेवराव निंबाळकर यानी घाललेल्या वेढ्याचा उल्लेख या कागदात 
आहे. 


श्री 
तालीकं 


आज्ञापत्र श्रीमंत राजे बाहदर राजश्री हिंदुराव घोरपडे सरदेशमुख 
an मोकादमानी मोजे बोरिवड प्रां॥ कागल सु॥ सलास आशर मया 
आलफ. मौजे मारीस जगदेवराव निबाळकर याणी वेडा घातला असता 
आबाजी पाटील मोजे मारवर भांडणात पडला. त्याचे मुलाचे चालवणे 
आगत्य जाणऊन आबाजी पाटलाचा लेक केदारजी पाटील यासी इनाम 
पडी जमीन बिघे ४५ दिल्ही आहे. तरी तुम्ही सदरहु जमीनीचे मोजून 
विसापाडाचे बिघेने मारनिलेचे दुमाला कर्णे. ते आपले वंशपरंपरेने 
आनभवतील, साल दरसाल नवीन पत्राचा आक्षेप न करता या 
पत्राची प्रत लिहून घेऊन आसल पत्र मारनिले यास भोगवटेयास 
देणे. जाणिजे. छ ७ जमादिलाकर. मोतँब आसे. 


कमांक : २५६ | दि. २१-७-१७१२ 


हिंदुराव घोरपडे ह्यानी 'गंगाभागिरथी' सगुणाबाई हिला कोल्हापूर प्रांती 
सरदेशमुखीचे इनाम दिले होते. ते इनामपत्र कागल येथे आगीत जळाले म्हणून 
हिंदुराव घोरपडे ह्यानी तिला हे नवीन इनामपत्र दिले. 


श्री 


स्वस्ति श्री नृप शालिवान शके १६३४ नंदननाम संवछर अशाड 
बदी चतुर्दशी इंदुवार . श्रीमतु राजमान्य राजश्री हिंदूराव घोरपडे 


३७४ ताराबाई कालीन कागदपत्रे 


सरदेशमुख यानी चिरंजीव गंगाभागिरथी सगुणा- . 
बाई यास लेहून दिल्हे इनामपत्र येसेजे. सा सन चौकोनी 
सलास असर मया अलफ. तुम्ही करवीरचे मुकामी शिवका 
येऊन विदित केले की प्रा कोल्हापूर येथोल 
सरदेशमुखी अपले खाजगी खर्चास पहिलेच अपण इनाम देऊन इनामपत्र 
करून दिल्हे. त्याप्रमाणे प्रतिवर्शी भोगवटा चालत आहे. येसीयास 
इनामपत्र होते ते कसबे कागल येथे आपले घर अग्नदगध जाले 
ते समई पत्र गेले. नवी (न पत्र) असिले पाहिजे म्हणऊन विदित 
केले. त्यावरून लेहोन दिल्हे आहे. तरी प्रा कोल्हापुरची सर- 
देशमुखी देखील इनाम गाऊ दरोबस्त 

o मोजे म्हाळुंगे १ _ मौजे सांतरडे १ 

इनाम दिल्हा अहे. तरी प्रा मजकुरी मुकासा याची खंडणी व 
खंड कमाविसमुळे जे बेरीज अकारेल त्यास दरसदे १० दहा व दर 
चावरी इनाम बिघे ४२ दोन व विस्वा जकात व हक लाजिमा मोहतर्फा 
व जिरात व बागात व बाजे कानबाब वतनी खेरीज दाहिजा देवस्थान 
बिलाकुसुर तुम्ही अपले पुत्रपौत्रादि वौशपरंपरेने अनभवीत जाणे. हा 
इनाम शफतपूवंक दिल्हा आहे. यास आमचे वोंशीचा कोण्ही इस्कील 
करील त्यास गोहत्या ब्रह्महत्तेचे पातके आहे. हे लेहोन दिल्हे 
इनामपत्र. सही. छ २७ जमादिलाखर 


मोतंब 


क्रमांक : २५७ दि. ३१-७-१७१२ 


छत्रपती शिवाजी दुसरे ह्यानी जोतिषपणाचा केलेला हा निवाडा. ह्यात 
मौजे आंबवडे व मौजे पिंपळे क॥ सातवे ह्या ' दोही गावचे fada माकंडये 
म्हणून डोंगर होता तो थोरले कैलासवासी स्वामीने गड वसऊन पावनगड नाव 
. ठेविले! हा महत्वाचा उल्लेख आहे 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे ३७५ 


` स्वस्ति श्री राज्याभिषेक शके ३९ नंदननाम .संवत्सरे श्रावण शुद्ध 
नवमी गुरुवासरे क्षत्रीय कुलावतंस श्री राजा शिव छत्रपति याणी राजश्री 
देशाधिकारी व लेखक वतमान व भावी प्रांत पनाळा यास आज्ञा केली 
येसीजे. sania शिवभट बिन नरसिहभट ताशे वास्तव्य किले पनाळा 
याणी हुजूर येऊन विनंती केली की किले पावनगड व पेट संभापुर 
पावनगडचे माचीस आहे. तेथील जोतीसपण वृती पुरातन आपली. 
असे असता शामजी नरसिंह देशकुलकर्णी किले पनाळा याणी बळेच 
पावनगडचे जोतीषपण आटोपून संभापुरच्या. जोतिषपणासी कथला 
मांडिला आहे. तरी स्वामीने चितास आणून पारपत्य करवया आज्ञा 
केली पाहिजे म्हणून विदित केले. त्यावरून शामजी नरसिह यास 
आणून ह्रदूजणाच्या तकरीरा कागदपत्र भोगवटा गोही साक्ष मनास 
आणिता मौजे आंबवडे व मौजे पिंपळे क॥ सातवे या दोन्ही गावीचे 
जोतीषपण पुरातन शिवभट तासे याचे आहे. दोही गावचे 
fata मार्कडये म्हणन डोंगर होता तो थोरले कॅलासवासी 
स्वामीने गड वसऊन पावनगड नाव ठेविले. गडास पाया 
घातला त्या दिवसापासून शामजी नरसिंह किले मजकुरचे 
जोतिषपण अनभवीत आहे. याला किलाचे जोतीषपण दिल्हे आहे 
येसा कागदपत्र कोणाचा नाही व दोही गावचे सीमेत डोंगर होता तो 
दिवाणात घेऊन किला वसविला तेव्हा गावाच्या बारा बलुत्यास व 
जोतोसपणास संमंध आहे येसे नाही. किलाचे जोतीसपण व वरकड 
वतने दिवाणाची आहेत. शामजी नरसिंह यास व शिवभट तासे यास 
संमंध नाही. संभापूरच्या जोतिसपणाची गोष्टी पाहता TSA माचीस 
संभापूर पेट बसविली आहे परंतु गडाखाले आंबवडे गाव आहे तेथील 
जमीनीत पेट मजकर वसविली आहे. गावीचे जोतीसपण शिवभट 
` तासे याचे पुरातन करिता पेटेचेही जोतिसपण याचेच येसे गोही साक्ष 
` ग्युर्वातर भोगंवटा मनास आणिता शास्त्र समते खरे जाहाले. शामजी 
नरसिंह यास संभापूरच्या . जोतिसपणासी संबंध नाही. ते लाईनी 


aos TT 
et 


| ३७६ ताराबाई कालीन कागदपत्रे 


कथला करीत होते येसे जाहिले. यांकरिता संभापूर पेट नजिक किले 
पावणगड येथील जोतिसपणाची वृती शिवभट तासे याची आहे ते त्याचे 
स्वाधीन करून चालवावयाची आज्ञा करून तपसिले निवाडपत्र सादर 
आहे. त्याप्रमाणे संभापूर पेटेचे जोतिसपणाची वृती शिवभट तासे 
यास व त्याचे पुत्रपौत्रादि वंशपरंपरेने चालवणे. या पत्राची प्रत 
लेहोन घेऊन मुख्य पत्र शिवभट तासे याजवळ देणे. निदेश समक्ष. 
मोतँब आहे. 


क्रमांक : २५८ दि. ३-८-१७१२ 


छत्रपती राजाराम ह्यांनी हिंदुराव घोरपडे ह्याना संपूर्ण राज्याची सरदेश- 
मुखी दिली होती. त्यापैकी हिंदुराव ह्यानी प्रांत कऱ्हाड व कर्यात ओंषची 
सरदेशमुखी गिरजोजी यादव ह्याना दिली. छत्रपती शिवाजी दुसरे ह्यानी ह्या 
सनदेद्वारे गिरजोजी ह्याना ती सरदेशमुखी बहाल केली. ह्या सनदेत छत्रपती 
शिवाजी म्हणतात, “ ..... . राजश्री कैलासवासी स्वामीने सिहगडचे मुकामी 
केलासवास केला. स्वामीबरी व मातुश्री साहेबावरी (ताराबाई) संपुर्ण राज्याचा 
कसाला पडिला...” 


श्री 


श्री 
प्रतिपच्चंद्र 
लेखेव afafa 
श्व वंदिता ॥ राम सु 
नो: शिवस्यैषा मुद्रा 
भद्रा विराजते 


स्वस्ति श्री राज्याभिषक शाके ३९ नंदन नाम संवत्सरे श्रावण 
शुध त्रयोदसी? भानुवासरे क्षत्रिय कुलावतंस श्री राजा शिव छत्रपति 


१. खरे जंत्रीत त्रयोदशीचा लोप असून .रविवारी द्वादशी पडते. 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे ३७७ 


याणी राजश्री गिरजोजी बिन मुधोजो यादव देशमुख पा कऱ्हाड व 
भीहि तल कर्यात आउंद व सरदेशमुख प्रांत 

ब नरपति दि पुरुष श्री राजा TEST माहालानिहाय यास दिल्हे 
हषॅनिदान मो शिवछत्रपती स्वामि वतनपत्र ऐसेजे. तुम्ही स्वामी संनीध 
vat सुतनी  कृपानीधि तस्य विनंती केली की पूर्वी तीर्थस्वरूप 
शल पि राजश्री ----“ कैलासवासी स्वामी 
या प्रांताहून चंजी प्रांतास गेले ते 

प्रसंगी राजश्री हिंदूराव घोरपडे व आपण समागमे होतो. मार्गी 
उभयाताचे अमचे बोलणे जाले ते समई हिंदूराव घोरपडे इनेहातिशेय- 
कडुन बोलिले की आपण राजश्रो समागामे चंजीस जातो. तेथे 
गेलियावरी राजश्री स्वामी मेहरबान होऊन आपल्यास जे वैभव देतील 
त्याचा विभाग तुम्हास देऊन. Fa बोलोन क्रिया पुरस्कर निश्‍चय केला 
आणि राजश्री समागमे चंजीस गेले. तेथे पावलियाउपरी राव मार- 
नुलेवरी दया विशेषात्कारे करून भाग्य व वतन दिल्हे. आपल्याजवळी 
राजश्री स्वामीने कितेक वस्तभाव राजश्री संनीध ठेविली त्यावरून 
आपल्यावरीहो राजश्री स्वामीने विशेष दया करून संनीध ठेविले. 
.त्याउपरी कितेका दिवसी राजश्री कैलासवासी स्वामी ar stare 
आले. राव मारनुलेही आले. केलासवासी स्वामीने कॅलासवास 
केल्यानंतर स्वामीच्या दर्शनास हिंदुराव घोरपडे आले तेव्हा आपण 
त्यास पूर्व क्रियेस स्मरण दिल्हे. त्यावरून राव मारनुले श्री साक्ष 
करून बोलिले जे आपल्यास कैलासवासी स्वामीने भाग्य व राज्याचे 
सरदेशमुखीचे वतन दिल्हे आहे. यैसियास प्रांत कऱ्हाडचे सुभाचे 
सरदेशमुखीचे वतन तुम्हास देतो यैसे शफत पुरस्कर बोलोन आपले 
पत्र करून दिल्हे व स्वामीसही आपले विनंती पत्र दिल्हे. यैसियास 
आपण थोरले कलासवासी स्वामी पासून स्वामीची सेवा बहुत 


दिवस केली आहे. तरी प्रांत कऱ्हाड व .माहालानिहाये येथील 
सरदेशमुखीचे वतन आपल्यास वंशपरंपरेने चाले यसी आज्ञा केली- 
पाहिजे म्हणून विनंती केली की पूर्वी तीर्थरूप राजश्री कॅलासवासी . 


३७८ ताराबाई कालीन कागदपत्रे 


स्वामी कर्नाटक प्रांतास गेले त्यासमागमे राजश्री गिरजोजी यादव व 
आपण होतो. मार्गी उभयताचे आमचे वोलणे जाले जे आपण कर्नाटकांत 
राजश्रीस घेऊन जातो तेथे गेलियावरी आपल्यास भाग्य प्राप्त होईल 
त्याचा विभाग तुम्हास देऊन. येसे शफत पुर्वक वचन दिल्हे आणि 
सिवमोघेयाचे मुकामी आपण राजश्री समागमे चंजीस आलो. राजश्री 
कैलासवासी स्वामी आपल्यावरी मेहरबान होऊन सर्वापेक्षा उजित केले. 
राज्याचे सरदेशमुखीचे वतन मन्हामत करून चालविले. राजश्री 
गिरजोजी यादव याजवळी कितेक वस्तभाव व जड जवाहीर 
टाकिले होते ते मारनिलेंनी त्या संकट समयातून श्रम सोसून घेऊन 
चंजीस आले. वस्तभाव राजश्री संनोध प्रविष्ठ केली. यावरी 
राजश्री केलासवासी स्वामी मारनिलेवरी संतोशी होऊन दया 
विशेषातकारे करून संनीध ठेविले. कॅलासवासी स्वामीची सेवा 
त्याणी विशेषच केळी. स्वामींची सेवा जिवाभ्य श्रम सोसून अति उत्कट 
केली अहे. स्वामीसही यांचे सर्व प्रकारे चालवणे परम अवश्यक अहे. 
अपलेही वचन यास गुंतले अहे. तरी स्वामीनी मेहरबान होऊन 
कऱ्हाडचे सुभाचे सरदेशमुखीचे वतन मऱ्हामत केले पाहिजे: म्हणून' 
यैसियासी तुम्ही स्वामीचे राज्यातील पुरातन सेवक. थोरले कैलासवासी 
स्वामी संनीध निकट वृतीने सेवा करून दया संपादून घेतली. त्यानंतर 
तीर्थरूप राजश्री संभाजी राजे काका यांची सेवा निकट सहवासे करून 
त्यांची कृपा विशेषात्कारे संपादन केली. त्याउपरी तीर्थरूप राजश्री 
कैलासवासी स्वामीची सेवा बहुत निष्ठेने केली. कैलासवासी स्वामी 
या प्रांताहून चंजीप्रांते जात असता तुम्हीही समागमे होतेस. मार्गी 
सिवमोधेयाचे मुकामी केळासवासी स्वामीने कितेक जडजवाहीर 
उंच उंच वस्तभाव तुम्हा जवळी (ठेवून) निघोन गेले. मागे तुम्ही मार्गी 
दुर्गट तैशा समयात हर प्रेत्न करून श्रमेकरून संपूर्णं वस्तभाव घेऊन 
चंजीस गेलेस. वस्तभाव अक्षतमरिष्ट राजश्री संनीध प्रविष्ट केल्या 
उपरी राजश्री केलासवासी स्वामी अतिशयेसी तुम्हावरी संतोशी दया 
करून अंतपुरचा हवाला सांगोन विशेषात्कारे चालविले. त्यास कितेक. 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे ३७९ 


दिवसी जुलपुकारखान याणे चंजीहून निघोन यळुरास आले. मागे 
चंजी ताम्राने हस्तवस्य केली. त्या माहार्णंवा समयामध्ये तुम्ही धाडस 
कर्मे करून उभयता मातुश्री साहेबास व स्वामीस घेऊन येळ्रास 
आलेस. तो श्रम व कसाला सामान्य केला ऐसे नाही. केवळ 
जिवाभ्य तवकल केले. येळुराहून कंलासवासी स्वामी या प्रांते आले 
ते समई मार्गी उभयेता मातुश्री साहेबाची व स्वामीची सेवा बहुतच 
केली. या प्रांते आलियावरी मुख्य ताम्राने राज्यावरी चालोन 
घेतले (?) गड किले आक्रमीत चालिला. तैशा प्रसंगात राजश्री 
कैलासवासी स्वामीने सिंहगडचे मुकामी कॅलासवास केला. स्वामीवरी 
व मातुश्री साहेबावरी संपूर्ण राज्याचा कसाला पडिला. त्या समयात्‌ 
तुम्ही स्वामोच्या राज्यावृधी विषई रात्री दिवस त्रिकर्ण शुधीन 
श्रमसाहास करून स्वामीस अपार संतोश पाविला. यास्तवे तुमचे 
दिवसेंदिवस sista करून सर्वापेक्षा विशेष दया करून चालवणे हे 
स्वामीस परम अवश्यक आहे. याकरिता स्वामी तुम्हावरी मेहेरबान 
होऊन प्रांत कन्हाडचे सुभाची व कर्यात आऊंद येथील सरदेशमुखीचे 
वतन हक लवाजिंमा व इनामत व इसापत व पानमान तश्रीफ सिका 
नागरसहित अजरामर्‍हामत करून दिल्हे असे.' (इत्यादि) 


क्रमांक : २५९ दि. ९-८-१७१२ 


` पुरंदर किल्यावर टांकसाळ सुरू करण्याबाबत छत्रपती शाहु ह्यानी माहाद 
शेट ह्या नावाच्या सोनारास पाठविलेले पत्र. 


१ छत्रपती शिवाजी दुसरे ह्यानी ह्याच तारखेला देशमुख व देशकुलकर्णी 
अनुक्रमे त॥ नाणेधोल पा औंध व त॥ तारळे प्रांत कर्‍हाड ह्याना आज्ञापत्रे दिली 
की, सदहुँ त॥ नाणेघोल, प॥ आंध व त॥ तारळे ह्यांची सरदेशमुखी 
गिरजोजी यादव हाना दिली आहे, | 


३८० ताराबाई कालीन कागदपत्रे 


श्री 


षट्कोनी शिक्का 


स्वस्ति श्री राज्याभिषेक शके ३९ नंदन संवत्सरे श्रावण बहुल चतुर्थी 

मंदवासर क्षत्रीय कुलावतंस श्रीराजा शाहु छत्रपती स्वामी याणी माहाद 

सेटी सोनार चा व रा यासी आज्ञा केली यैसाजे. किले पुरंधरी टाकसाल 

घालावयाविसी राजश्री 

शिक्का शिक्का नारोपंत सचीव यासी आज्ञा 

केली आहे तरी.........किले 

भाजकुरी इमाने राहून टाकसाल घालणे. टाकसालेचा हासील हजार 

रुपयेस रु. ३१। व AAT मोहारास Bl ३४ येणे प्रा मोईन आहे. त्या 

प्रा हासील जमा होईल त्यापैकी टाकसाळच्या प्रयोजनास पोतदार व 

जमादार व सोनार वगैरे लोक स्वामी नेमून देतील त्यास निमे हासील 

मोईन प्रा लोकास पावेल. निमे रयतेचा यैवज होऊन रसद पावणे. 
जाणीजे BAA SAT. 


शिक्का 
रज 


© 


Tl] Bo १९ राजब' 


क्रमांक : २६० वि. १९-८-१७१२ 
मौजे खेबवडे ह्या गावचा पिराजी घाटगे ह्याना मिळत आलेला जहागीर व 


फौजदारीचा ऐवज श्री स्वामीस द्यावा म्हणून हिंदुराव धोरपडे ह्यांचे मोकदमानी 
मोजे खेबवडे ह्यास आज्ञापत्र. सदर कागद शंकराचार्यांच्या मठासंबंधाने आहे. 


१ दि. ११-८-१७१२ 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे ३८१ 
सुबराजं 

आज्ञापत्र समस्त राजकार्यधुरंधर विस्वासनिधी राजमान्य राजश्री 
हिंदूराव घोरपडे ममलकतमदार ता मोकदमानी मोजे खेबवडे पा 
कागल. सुहुर सन सलास अशर मया आलफ. मौजे मजकूर 
श्री स्वामी यास पूर्वीपासून इनाम आहे. त्यास मध्ये राजश्री पिराजी 
घाटगे सर्जाराऊ याकडे मौजे मजक्रपैकी जागीर व फौजदारीचा यैवज 
पावत होता. तो यैवज देखील श्री स्वामीचा स्वामीकडे अनक्षेत्राचे 
खर्चास दिल्हा असे. तरी तुम्ही श्री स्वामीचे आज्ञेप्रमाणे वर्तोन यास 
व याचे शिश्य परंपरेने जागीर व फौजदारीचा येवज देखील मौजे 

मजकुरचा यैवज बिलाकुसुर याकडे वसूल देत जाणे. ( इत्यादी ) 


छ. २७ Wi. 


क्रमांक : २६१ दि. २९-८-१७१२ 


मौजे केरेतपीच्या गावची देवदेवस्की व्यवस्थित झाली नाही तर गावाची 
वसती वाढत नाही, म्हणून देवस्कीच्या खर्चासाठी काही जमीन सरकारातून 
मिळावी अशी विनंती रामजीराव बाबाजीराव आरुळेकर ह्यानी केली असतां 
ती मंजूर करून aag गांवच्या देवदेवस्कीच्या खर्चास पांच बिघे जमीन धर्मादाय 
दिली आहे, असे रामचंद्र नीळकंठ अमात्य हे हवालदार ब कारकून तर्फ खारापाटण 
ह्याना लिहितात. 


श्री 
- हि or ॥ 
$) मशहुरुल अनाम हवालदार व कारकून तफ खारापाटण 


वतमान व भावी यास रामचंद्र नीळकंठ अमात्य सुहुरसन सलास अशर 
मया व अलफ. रामजीराऊ व बाबाजीराऊ अरूळकर मिरासी मौजे 


३८२ ताराबाई कालीन कागदपत्रं 


केरेतपीचा याणी हुजूर येऊन गगनगडचे मुकामी विनंती केली जे 
मौजे मा देवस्थाने ज्यागृत आहेत. श्री 
l A गांगोबा ईश्वर पाच श्रीभूतनाथ माऊल्या 
नीलकंठ सो रामाई यांसी धर्मादाय पेशजी राजश्री अनाजी 
` नदेव शरण पंत यांही मोईन करून दिली होती. दाभोळी 
करी ९४ चे राण व त्याप्रमाणे चालत आले. 
मध्यें कुडाळकर सावंताचे धामधूम जाहाली. त्यामुळे गाव खराब 
पडिला होता. त्याउपरी सन इहिदेमध्यें किले गगनगडचे कारकुनांनी 
किला आणून लावणीचे वाबे हुकुम केला. त्यास मौजे मजकुरची 
देवस्की नीट जाहालीया वेघळे लावणी होत नाही म्हणऊन मालुम 
केले. त्यावरून दिवाणातून तेला बा गला देसरी ४३ तीन मण 
देविला आणि बेल भरवसा दिला कीं पेशजी धर्मादाय होता तो पेस्तर 
चालऊन. त्यावरून मौजे मजकुरी लावणी दुजबी केली. परंतु देवस्की 
बहुत कठीण आहे. खर्च वरचे केलियाविना गांवी माणसास पाळत 
नाहीं. तरी साहेबी मेहेरबान होऊन पेशजी धर्मादाव होता तो 
चालवावा म्हणून अजं केला. एऐसीयासी मनास आणिता मोजे मारची 
देवस्कीस खर्च विशेष लागतो तो दिल्हाविना गावी वस्ती होत नाही. 
हे जाणोन पेशजीचे ठराव करी धर्मादाय होता तो दूर करून सदरहू 
देवास धर्मादायाबदल जमीन रेड्याचे सेत पा ठिकाण धाणीकांड 
बिघे “४ व उच हक नदी किनारा बिघा ८१ यकूण पडपैकी वरकस 
जमीन पांच बिघे देविले असे. त्याची चतुःसीमा करून देऊन साल 
दरसाल चालवणे. ताजे सनदेचा उजूर प्रतिवर्षी न कणे. पत्राचे 
प्रती लेहून घेऊन असल पत्र ग्रामस्ताजवळी भोगवटियास देणे. सदरहू 
जमीन देविली. ऐसीयास साल मजकुरी देवस्की जाहाली पाहिजे. 
याकरता इतलाख गला देसरी 
| ४३ ब॥ साल गुदस्ताँ oe 
1१ ज्याजती माल मार देविला 


VE. 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे ३८३ 


येकूण नव मण ठेविला असे. मोजे मजक्रपंकी देणे. पेस्तर 
सन आरबापासून जमोन नमून द्याल त्याप्रो चालवणे. जाणिजे छ. ७ 
साबान. निदेश समक्ष 


बार सुरुसुदबार . लेखन 
सीमास 
मक्षवधी 
क्रमांक : २६२ ी | दि. ५-९-१७१२ 


हिंदुराव घोरपडे ह्यानी कागलचे राणोजी घाटगे ह्याना खालील गावे 
इनाम दिली. wag गावे पिराजी घाटगे ह्यांच्या वतनाची होती. ते तिधन 
पावल्यावर ती खालका करण्यात आली होती. परंतु राणोजी धाटगे ह्यांच्या 
विनंतीवरून aag गावचे वतन त्याना चाळू करण्यात आले. 

श्री सुबराज i 
सिका तालिक 

आज्ञापत्र समस्त राजकार्यधुरंधर विश्वासनिधि राजमान्य 
राजश्री हिंदुराव घोरपडे ममलकतमदार ता मोकदमानी कसबा ब 
देहाय. बी तपसील-- 


an दिगरज बा॥ मौजे दिगरज ae मौजे तुंग 
१ १ १ 
मौजे बाउदलो मौजे बारगाव मोजे आलसंद 
१ A १ | 
मौजे कलणगाव मौजे डोगरसोनी मोजे गोरगाव 


है. १ १ 


` यकुन देहाव नऊ क॥ दिगरज प्रा कागल सुर सन सलास अशर 
मया व अलफ. राजश्री पिराजी घाटगे सर्जाराव देसाई हे प्रा मजकूर हे 
मृत्य पावले येसे जाणोन त्याचे वतन अमानत केले. यास मारनिलेचे 
पुत्र राजश्री राणोजी घाटगे राउ देसाई हुजूर येऊन रुजु जाहले. त्याज- 
वून याचे देशमुखीचे वतन यास कुमाका करून दिल्हे आसे. तरो तुम्ही 


३८४ ताराबाई कालीन कागदपत्रे 


सुधामत -चालले प्रमाणे याची वतनी मामला बिलाकुसुर चालवित 


जाणे. हुजूर न-करण. जाणिजे '. रा छ १४ साबान 
प्रो हुजूर मोले 


क्रमांक : २६३ बि. २८-९-१७१२ 


दशरथ जोशीराव ह्यांचे गोणीचे बल कोकणातून जे जिन्नस आणतील 
त्यांवर जंकात घेऊ नये असे आज्ञापत्र 

स्वति श्री राज्याभिषेक शके ३९ नंदननाम संवत्सरे आश्वीन 
qa नवमी ' रविवासरे क्षत्रीय कुलावतंस श्री राजा शिव छत्रपति याणी. 


कमाविसदारानी व लोकानी जकात माहालानिहाये यास आज्ञा केली 


येसीजे. राजश्री दशरथ जोसी जोसीराव याचे खासगत बैल सुमार १० 
दाहा गाव वरघाटे व कोकणात हरयेक जागा जाऊन गलादाणा हरजिनस 
खरीदी करून आणतीळ. त्यास तुम्ही मार्गी जकातीचा व हरयेक विसीचा 
उपसग. काही न देणे. सुखरुप आमद्रप्ति' करू देणे. निदेश समक्ष... 


१. ह्याच तारखेची व ह्याच मजकुराची आणखी पाच वतनपत्रे आहेत. त्यात पुढील 
गावे इनाम दिल्याचा उल्लेख आहे. मौजे भगंदुर, मौजे येमेगरणी, मौजे भिवसी 
मौजे ल्हाकवे, मौजे कोळगे, मौजे बसावडे, मौजे आजुर, मौजे सानगे, मौजे बालिगे, 
मौजे गोरंबे, मौजे, केनवडे, मौजे निगव, मौजे वालव खद, मौजे बेरवाड, मौजे 
बिदरी, मौजे सानाली, मौजे दुदीखडी, मोजे बेलवाल बाऊण, मौजे होलवाळ खर्द, 
मोजे केबाळी, मौजे चंद्र, मौजे सांके बाउणी, कसबा मांजरी, मौजे आंकली, मौजे 
माणगाव, मौजे रुई, मौज सीर्दवाड, मोजे चोकाक, मौजे सानणी, मौजे सिरगाव 
निमे, कसबा मुरगुड, मौजे चिमगाव, मौजे येमेगे, मोजे सुरुदली, मौजे कुरुकली 
मौजे निढोर, मोजे भडगाव, मौजे wet बाउ, मौजे मलगे खद, मौजे चांडोल, मौजे 
सावर्डे खुद, मौजे कुरणी, मौजे पिपळगाव बाउ, मौजे सावडं बाउ, कसबा हवेली 
मौजे करनुर, मौजे वंदुर, मौजे पिपळगाव, मोजे सिदुनेरली, मौजे येंकाडी, मौजे 


बामणी, मौजे खेबावडे, मौजे संकरवडी, मौजे सेंडुर, मौजे बाचणी; मौजे साके खुर्द. .. 


२..खरे जंत्रीतं रविवारी दशमी असून नवमीचा लोप आहे 


ताराबाई कालोन कागदपत्रे ३८५ 


al 


क्रमांक : २६४ =o | दि. ७-१०-१७१२ 


चांदजी राव राणे ह्यांच्या लोकाना उपद्रव देऊ नये म्हणून छत्रपती शिवाजी 
दुसरे ह्यांची मालोजी भोसले मुद्राधारी किल्ले गगनगड ह्यास ताकीद. 


श्री 


स्वस्ति श्री राज्याभिषेक शके ३९ नंदननाम संवत्छरे आस्वीन 

age चतुर्थी भौमवासरे क्षत्रिय कुलावतंस श्री राजा शिव छत्रपती 

याणी राजश्री मालोजी भोसले म॒द्राधारी किले गगनगड यासी आज्ञा 

केली येसीजे. रा चांदजीराव राणे याकडे 

सिका सिका गणोजी कोलते व याचे निसबतीचे लोक आहेंत. 

त्यास तुम्ही सावंताकडेच होतेस म्हणून दबाविता. 

तरी त्या लोकास पहिलेच कौल देऊन आणिले आहे. याकरिता 

मारनिलेच्या लोकास यकंदर न दबाविता यासी कथला सर्वथा न करणे 
ब फिरोन हुजुर बोभाट येऊ न देणे. निदेश समक्ष. a 

| ; 


` कमांक : २६५ दि. १९-१०-१७१२ 


हिरोजी साठम ह्याना फोंड सावंत ह्यानी पकडून नेले होते. सावंतांच्या 
कैदेतून निसटून आल्यावर त्यानी छत्रपती शिवाजी दुसरे ह्यांना विनंतीपत्र पाठवून 
त्यांची सेवा करण्याची इच्छा दशंविली असतां छत्रपती शिवाजी दुसरे ह्यानी 
स्याना हंबीरराव मोहिते सरलष्कर ह्याना भेटण्याबद्दल पत्र पाठविले 


श्री 


___ स्वस्ति श्री राज्याभिषेक शके ३९ नंदन नाम संवत्सर कार्तीक 
_ सु॥ प्रतिपदा रविवासरे क्षत्रीय कुलावतंस श्री राज्या शिव छत्रपती 
याणी राजश्री - हिरोजी साठम यांस आज्ञा केली 


*. ` सिका 
e. असीजे. तुम्हावरी फोंड सावंत याणी. स्वारी पाठवूंन 


३८६ ताराबाहे कालीन कागदपत्रे 


धरून नेले. परंतु तुम्ही तेथे न राहता उपाय करून 

स्थळास आलेस. पुढे स्वामी सेवा करून दाखवावी 

आपले सेवेचा हुजुरा करून द्यावा ऐसी उमेद धरिता. 
म्हणून राजश्री संताजी साठम हुजुर आलेपणी विदित जाहाले. त्यावरून 
स्वामी तुम्हावरी संतोषी जाले. तरी तुम्ही स्वामीचे कदीम एकनिष्ट 
San आहा. सावंतापासून उपाय करून निघोन स्वस्थळी आलस. 
बहुत उतम केले. अशास राजश्री हंबीरराव मोहिते सरलष्कर यांस 
त्या प्रांते रवाना केले आहेत. लौकरीच adie. तरी तुम्ही व तुमचे 
पुत्र गणाजी साठम असे यऊन जमावानसी राव मशारनिल्हेच्या भेटी 
घेणे. हे तुमच्या gis सरंजामा प्रमाणे चालवितील हे जाणून स्वामी- 

कार्यं करून आपले सेवेचा हुजुरा करून घेणे. निदेश समक्ष. 


लेखन सीमा. 


क्रमांक : २६६ दि. ५-११-१७१२ 


. _ आंग्रे ब पोर्तुगीज ह्यांच्या मध्ये तहाच्या वाटाघाटी होत होत्या. हा तह 
झाला नाही, असे गोव्याचा व्हाइसरॉय आपल्या राजास लिहितो. 


महाराज 


कान्होजी आंग्रे ह्यानी चौलच्या किल्लेदाराकडें तहाचा जो मसुदा 
पाठविला होता, तो तह पार पडला नाही. कारण, त्या मसुद्यांतील 
कलमे आंग्प्यांनी बदलण्यास नकार दर्शविला. ह्या राज्याचा दर्जा 
आणि प्रतिष्ठा लक्षांत घेऊन करारातील कलमे दुरुस्त होणे आवश्यक 
आहे. जर आंम्यांती आपला हट्ट सोडून कलमे बदलण्यास संमती 
दिली आणि तो करार जर आम्हाला अनुकूल असला, तर आपल्या 
आज्ञेनुसार आम्ही त्याच्यावर सह्या करूं. न झाल्यास सांप्रतचो परिस्थिती 


ताराबाई कालीन कागदपत्र ३८७ 


चालूच राहील. तीत बदल होणे अशकय आहे. माझी अशी भावना 
आहे को, दैवी इच्छा असल्यास फळ चांगले मिळते. 


माझ्या बलाढय व श्रेष्ठ स्वामीचे देव रक्षण करो व त्याना 
जन्मभर सुखी ठेवो. 
गोवा, ५ नवंबर १७१२ 
व्हाइसरॉय 


क्रमांक : २६७ दि. २३-११-१७१२ 


छत्रपतीं शिवाजी दुसरे ह्यानी सत्पुरुष आनंद aft ह्यांच्या वृंदावनाच्या 
उत्सवासाठी पंधरा बिघे जमीन इनाम दिली, 


श्री 


स्वस्ति श्री राज्याभिषेक शके ३९ नंदन संवत्सरे मार्गसीषे शुध 
सप्तमी' भानुवासरे क्षत्रिय कुलावतंस श्री राजा शिव छत्रपति याणी 
राजश्री देशाधिकारी व कारकून वतमान व भावी 
सिका सिका सुभा प्रांत पनाळा यास आज्ञा दिली असीजे. . 
वेदमूति श्रीमंत आनंदमूति याचे पुत्र रा कृष्णाजी 
गोसावी पनाळथाचे मुकामी स्वामी संनीध येऊन विनंती केली की 
आपल्या तीर्थेरूपाचे वृंदावन बांधोन नित्य उत्सव चालवित आहो. 
येशास उत्सव प्रसंगास आनकूलता नाही. स्वामी धर्मपारायण आहेत 
जरी काही भूमी इनाम करून दिल्हे तरी उत्छव विशेष चालेल म्हणून. 
त्यावरून मनास आणिता आनंदमूति थोर सत्पुरुष होते. त्याचे वृंदावनी 
नित्योत्सव चालिल्याने परम श्रेयस्कर आहे. यास्तव वृंदावनास इनाम 
कुलवाब कुलकानू खेरीज हकदार करून पडीची जमोन भात रोपाची 
विसापांडाचे बिघेयाने बिधि (पुढे जमिनीचा तपशील आहे ) 


१. खरे जंत्रीत सप्तमीचा लोप आहे. . 


३८८ ताराबाई कालीन कागदपत्रे 


येकूण बिघे पंधरा रास इनाम अजरामरामत करून दिल्हा असे. तरी 
तुम्ही सदरहू गांव पैकी सदरहू जमीन भात रोपाची हादी मोजून 
चतुःसीमा प्रो त्याचे स्वाधीन करून इनाम यास व याचे पुत्र पौत्रादि 
वंशपरंपरेने चालवणे. साल दरसाल ताजा सनदेचा FAX न करणे. 
या सनदेची तालिक लेहोन घेऊन असल सनद भोगवटीयास परतोन 
देणे. जाणिजे. लेखनालंकार. 

र मोर्तब असे. 

तेरीख ५ 
जिल्काद, सूहर सन सलास अशर. 


क्रमांक : २६८ दि. २४-११-१७१२ 


Pas कसबा हवेली कोल्हापूरमधील आपल्या सरदेशमुखीचे उत्पन्न महालाचे 
कभाविसदार राजश्री व्यंकाजी व हवालदार ह्यांच्या विद्यमाने भरावे म्हणून 


हिंदुराव घोरपडे ह्यांची क॥ हवेली कोल्हापूरमधील तमाम गावच्या मोकदमाना 
ताकीद. : | 


चौकोनी हिक्का 


आज्ञापत्र श्रीमंत राजमान्य राजश्री हिंदुराव घोरपडे सरदेसमुख 
ता मोकदमानी देहाये गावगना क॥ हवेली कोल्हापूर. सुहुर सन 
सलास असर मया अलफ. देहे मजकुरी सरदेसमुखीचा इनाम कदीम 
चालत आहे व हली दर चावरी बिघे ८२ दोन प्रा मोईन आहे. 
तेणेप्रमाणे महालचे कमाविसदार राजश्री वेंकाजी व हवालदार याचे 
विदमाने वसूल देणे. या गोष्ट + + हुगेकेलिया 
मुलाहिजा होणार नाही. खुद निसबत गावगना मसाले होतील. यैसे 
gee समजोन लिहिलेप्रा Jaa पावता करणें. जाणिजे. 


रा छ ६ जिलकाद. शिक्का मोर्तब. 


@uwewem==ma 


ite 


ताराबाई कालीन कागदपत्र ३८९ 


क्रमांक : २६९ | दि. २९-११-१७१२ 


कोल्हापुरच्या महालक्ष्मीस मोजे उचगाव हा गाव मोकासा दिला आहे. 
तरी त्या गावास कोणत्याहि प्रकारचा उपसर्ग देऊ नये म्हणून छत्रपती शिवाजी 
दुसरे ह्यांचे गोंदजी गायकवाड, नामजाद किल्ले पन्हाळा ह्यास आज्ञापत्र. 


श्री 
श्री महालक्ष्मी 


स्वस्ति (श्री) राज्याभिषेक शके ३९ नंदननाम संवछरे मार्गसीर्ष 
शुद्ध त्रयोदशी मंदवासरे क्षत्रीय कुलावतंस श्री राजा शिव छत्रपती 
यांणो राजमान्य राजश्री गोंदजी गायकवाड नामजाद किले पनाळा 
यांसो आज्ञा केलो एसोजे. श्रो वास्तव्य स्थल करवीर हे जागृत स्थान. 
येथे नित्य पूजा उत्साह चालिला पाहिजे. यास्तव मौजे उचगाव ता 
कोलापुर हा गाव देवीकडे मुकासा दिल्हा आहे. देवीचे पूजारी गावची 
लावणी संचणी करून तेथील ऐवज आणून नित्य पुजा उत्सव चाल- 
वितील. तरी तुम्ही हे जाणून मोजे मजकूर देवीकडे मुकासा चालोन 
तेथील ऐवज सुरळीत पावोन नित्य पूजा उत्साह चाले गावास उपसे 
कांही न लागे ते गोष्टी करणे. बहुत काय लिहिणे. 


सुरु सुद | मोतंब 
| असे. 
क्रमांक : २७० दि. ७-१२-१७१२ 


मौजे उंचगाव महालक्ष्मीच्या पूजा अर्चेच्या खर्चासाठी मोकासा म्हणून दिला . 
आहे. तरी त्याचा खंड देवस्थानचे पुजारी शामभट मुनेदवर ह्यांच्याकडे पाठवावा 
म्हणून हिंदुराव घोरपडे ह्यांची मोकादम मौजे उंचगाव ह्यास आज्ञां. | 


३९० ताराबाई कालीन कागदपत्रे 


श्री सुबराज 
श्री महालक्षमी 


चौकोनी शिक्का 


आज्ञापत्र समस्त राजकार्ये धुरंधर विस्वासनीधी राजमान्य 
राजश्री हिदुराऊ घोरपडे ममलकतमदार ता मोकदमानी मौजे 
उचगाऊ हवेली कोल्हापूर सु॥ ASA असर मया आलफ. मौजे मजकूर 
हली हुजूरुन राजश्री स्वामीनी श्री च्या पूजेस मुकासा दिल्हा आसे. 
तरी तुम्ही मौजे मजकुरच्या खंडणी आकार प्रा यैवज श्री च्या पुजस 


शामभट मुनिस्वर पुजारी याच्या विद्यमाने देत जाणे. जाणीजे. Bee. 
जीलकाद. 


चौकोनी शिक्का 


कमांक : २७१ दि. ८-१२-१७१२ 


चंद्रसेन जाधव ह्यांचे मौजे उचगावच्या मोकदमाना आज्ञापत्र कीं aag 


गावचा ऐवज महालक्ष्मीकडे देणे 
श्री रामचंद्र 


महालक्ष्मी 
श्री 
राजा शिव 
चरणी दृढ भा 
व शेनापती चं 
द्रशेन जाध 
वराव 


आज्ञापत्र समस्त सेना ध्रंधर विस्वासनिधी राजमान्य राजश्री 
जर्यासग जाधवराऊ सेनापति जप्तनमुलक ता मोकदमानी मौज 


१. ' श्री रामचंद्र ही अक्षरे वेगळ्या वळणाची आहेतः 


een 
a 
mt 


ताराबाई कालौन कागदपत्रे ३९१ 


उचगाव ता हवेली कोल्हापुर सु॥ सलास अशर (मया) अलफ. 
मौजे मजकूर श्री च्या पुजाअर्चेस राजश्री स्वामीने इनाम 
करुन दिल्हे आहे. तरी तुम्ही मौजे मजकुरची कुलबाब कुलकानु दिल्हे 


आहे. तरी मौजे मजकुरचा आकार प्र॥ जो ऐवज होईल तो. श्रीकडे . 


पावणे आणी सुखरुप मोजे मजकुरची कीर्दी आबादानी करून सुखरुप 
राहणें. कोणेविशीचा तुम्हास आजार लागणार नाही. सरकारचे 
लोकास ताकीद पत्र पाटविले आहे. तरी या उपर कोणाचा आजार 
लागणार नाही ये विशी आपला खातरजमा असो देणे. जाणीजे. 
रा छ २० जिलकाद' 


विलसति 
लेखनाव 
घि मुद्रा 


ऋसांक : २७२ दि. २३-१२-१७१२ 


| रायाजी मल्हार ह्याना दौलताबाद व खानदेश प्रांतात नामजाद म्हणून 
पाठविण्यात आले होते. त्याचा उल्लेख ह्या आज्ञापत्रात आहे. 


श्री 


स्वस्ति श्री राज्याभिशेक शके ३९ नंदन नाम सवत्सरे पौष्य सुध 
सप्तमी भोमवासरे क्षत्रीय कुलावतंस श्री राजा शिव छत्रपती याणी 
राजमान्य राजश्री खंडेराव यादव यासि आज्ञा केली ऐसोजे. राजश्री 
रायाजी मल्हार यावरी स्वामी कृपाळु होऊन दौलताबाद खानदेश प्रांत 
नामजाद पाठविले आहेत. तरी तुम्ही सर्व प्रकारे यांची सत्यता 
करीत जाणे. तुम्हाकडे बाबतीचे माहाल मुकासे आहेती बी॥ 


वादूलूज १ कनड १ गालणा १ बेटवाद १ आंबे १ 


१ ' रा छ २० जिलकाद * ही अक्षरे वेगळ्या वळणाची आहेत. 


१९२ ताराबाई कालोन कागदपत्रे 


येणे प्रमाणेचे माहाल तुम्हाकडे मुकासे आहे. सदरहू माहालची हे 
खंडणी करून देतील त्याप्रमाणे वसूल घेणे. सदरहू माहालचे जकातीचा 


यैवज वसूल होऊन हुजूर रसद पावतील. तरी याचा अमल सुरळीत 


` चालवणे. 


क्रमांक : २७३ दि. २७-१२-१७१२ 


गोव्याचा व्हाइसरॉय पोर्तुगालच्या राजास लिहितो की, आंग्रे हिंदुस्थानात 
बलाढ्य बनले असून सगळ्यांनाच त्यांचा वचक वाटतो. 


महाराज 


आंग्यानी सांप्रत उत्तरेच्या समुद्र किनाऱ्यावर लुटालुटीचे सत्र 
सुरू केले आहे. काही बंदरांचा त्याना आश्रय मिळत असल्याने त्याना ही 


» मोहीम. चालू ठेवणे शक्य झाले आहे. केवळ हिंदुस्थानातील सत्तांशीच 


नव्हे, तर युरोपियन सत्तांशीहि त्यांच्या झटापटी सुरूं आहेत. त्यानी 
एवढे मोठे सामर्थ्यं संपादन केले आहे, की सगळ्यानाच त्यांचा वचक 
वाटतो. आतां त्याच्याशी तह करणे हे केवळ अशक्य प्रायच झाले आहे 
असे नाही; तर तहाची गोष्ट काढणें देखील कठीण होऊन बसले आहे 
आतां फक्त एकच उपाय उरला आहे आणि तो म्हणजे त्यांच्याशी यद्ध 


` करून त्याना नष्ट करणें. न झाल्यास अल्पावधीतच ते सर्व राष्ट्रांना 
. भारी होतील... त्याना कसें नष्ट करायचे हाच विचार माझ्या मनात 
` सदैव चाल आहे. कारण, तह आतां अशक्य होऊन बसला आहे 


माझ्या श्रेष्ठ आणि बलाढय स्वामीचे देव रक्षण करो व त्याला 


सुखांत ठेवो. | 
गोवा २७ डिसेंबर १७१२. 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे ३९३ 
कमांक : २७४ | इ. स, १७१०-१७१२ 
| छत्रपती शाह आणि रामचंद्र पंत अभात्य ह्यांच्यामधील करार. 
| श्री 
यादीवरून तुम्ही लिहून पाठविल्या ३ प्रमाणे मान्य केली असे- 


सबनिइ्या किलाच्या लस्काराच्या मजमा आमचे 
ही तीच्या करार कराव्या, 
१ पनाळा १ मांच पद्यमावती निसबतीच्या करार करार 


१ प्रसिधगड १ प्रचंडगड शेनापती सरलष्कर 

१ भूदरगड १ वंदनगड ब 

१ विजयदुगं १ सजनगड 

१ सिघेदुर्गे वतनी १ व्याध्रगड कुसोमळकर(? ) संताजी पांडरा 


१ रत्नागिरी १ वसंतगड १ १ 
_रामगड १ प्रचीतगड हिदुराऊ घोरपडे . बाळाजी 
महिमतगड विस्वनाथ 
£ १ १ 
कारखानिश्या किलाच्या विज्यापूरे प्रांतीची सरबरीचा 
सरंजाम रा मोरेस्वर राऊ 


कुलाबा १ पावनगड नांवे 
Rast १ वर्धनगड याच्या नांवे चालत आहे तो व 


फुटगाव त्याच्या सरंजामाचे 


किलांच्या सरदाऱ्या घ्याव्या 
आहेत ते चालवावे. याखेरीज 


बसं (त) गडी गड मोरो उधव १ 


णे न जबाबतीचे सुभे जमाती कडे दिल्हे 
प्रतापगडी ठेवणें ते आम्ही घेऊं. १ आहेत तें चालवावे À 
वर्धनगड भुदरगड सुभा खाटाव सुभा माण 
१ १ १ ९ 
सारंगगड पांडवगड सुभा मिरज फुटगांव 


१ १ १ कोंकण प्रांत 


३९४ ताराबाई कालीन कागदपत्रं 


मुलको सुभेदार आम्ही आपले 

निसबतीचे ज्यास देऊं ते चालवावे. 

जाउली प्रा कऱ्हाड प्रा दाभोल 
१ १ 


सुभा मिरज बालाघाट सुभा खटाव 
१ १ 


सुभा वाई प्रां हुकेरी सुभा राजापूर 
१ १ १ 


प्रां पनाळा संगमेश्वरचा हवाला 
१ , 
दौलताबाद सातारा 
१ १ 


वतने चालत आहेत त्याची पत्रे 
करून घ्यावी. 


सरदेशमुखी ता आजिरे देशकुलकर्णी 
१ 

ता साळसी ता खारेपाटण 
सदरहू वतने चालत आहेत त्यांची 
पत्रे करून घ्यावी व खेरीज सावोत्रा 
राज्यातील वतन करून घ्यावे. 
नरगुंद प्रांतीचे किले व कोट पेटा 
कोथल आमचे नि आहे ते 
चालवावे. सरदारी आपाजी 
सुरास द्यावी १ 


आरमार आमचे नि॥ आहे ते 
चालवावे. 


१ करबुडे ता हातखंबे 
१ निवडे ता संतवडे 
=. 
इनाम गाव आहेत जे ते चालवावे. 
राशिवडे गाव संताजी चव्हाण 
घरात साडी- यासी बागइणी 


चोळीस १ ता पांवस १ 
शेलोली चिरंजीव मौजे वेतोसी 


बाजीरावास ता तपे 

१ हातखांबे 
रामराऊ बाबाजी 

नरगुंदकर १ 


रामराऊ बाबाजी यासी संगमे- 
RACH एक गाव. बेरजी हजार 
लारी कमाल दस्ताचा घ्यावा १ 
चिरंजीव राजश्री बाजीरावांच्या 
नावे मजमु देऊन बहुमाने 
चालवावे. आम्ही मान्य पुरुष 
हुकमतपन्हा आहो ते चालवावे. . 
सर्व राज्यकारभार आम्ही 
वडीलपणे करून मजमूचा धंदा 
व जिल्हा मजमूचे नि॥ चिरंजीव 
बाजीराव चालवितील त्यास 
मजमूच्या नावे ऐवज पंन्नास 
हजार रुपयांचा व खासा आमचे 
खाजगी खर्चास पनास हजार 
रुपये येकून लाख रुपयांची बेगमी 
करून घ्यावी. त्यास जे गाव 
आम्हाकडे आहेत ते वजा करून 
उरला एवज नेमून द्या. १ 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे ३९५ 


विजयदुर्ग आमचे रत्नागिरीस 

वत (ना) स किलाचे आरमार 
आरमार १ आहे ते खेरीज 

गुराब सिबाडा करून धोंडो 


१ ५ भास्कराकडील 
होते ते देवावे १ 
जिल्हा आपणांकडे घ्यावा प्रांत 
कोंकण सुभे 


१ जाऊली तळघाट १ सुभा दाभोळ 
व वरघाट १ ता संगमेस्वर 
१ व्याघ्रगड १ सुभा राजापूर 


१ वाई १ सुभा कुडाळ 
१ सातारा १ सुभा बांदे 
१ कऱ्हाड १ सुभा फोंडे 
१ मलकापूर १ सुभा लालबाडी 
१ पनाळा १ सिवेस्वर 
१ तारले आकोले 

दो॥ 

€ 

१ कोल्हापूर 
१ मिरज 
१ विज्यापुर 


आजिरे 

पलिकडे Test वाघ 
खटाऊ 

माण 

प्रा दरांडे 

प्रा बालाघाट 

बेदर प्रांत 


oO ००७ NO HO ००७ YO vo 
NN 


वेंकटाचार्ये यांचे बाप कौन भट हे 
बहुत थोर ब्राह्मण होते. त्याज 
इनाम गाव मोजे येकसार प्रा 
वाई आहे तो करार करावा १ 


व्यंकटराऊ कृष्ण याकडे आमचे 
जमेगीची घोडी आहेत त्याचा 
सरंजाम त्या प्रा आहे तो करार 
करावा. 


मुलको मामल्यास मुतालिक 
पहिल्यापासून आहेत ते चालवावे' 
कोकणात येक ठेवावा लागतो व 
वरघाटे येक ठेवावा लागतो त्या 
प्रा करार करावा. 


१ रामराव बावनजी 
१ श्रीनिवास सिवदेऊ 
२ 


a la re EEES TENA E E A Se a mpm SA ee 


३९६ ताराबाई कालीन फागदपत्रे 


गाव मुकासे चालत होते ते करार करून चालवावे. 


किता गाव खासा किता गाव क॥ क॥ कोंकणप्रांत कि॥ कोकणप्रांत 
१ वामोरी ता १ सावगाव क॥ ६ सुभा दाभोळ ४ ता संदल 


राहुरी हुकेरी १ नादगाव १ डोगर 

१ Hi नारायण- २ धणगर १ नीवली १ कन्हेरी 
गांव १ पांचगणी १ पालवण १ आंगले 

१ खांडाळे ता १ नादू १ कलबुसी १ मोरोसो 
कडवलीत २ १ आडरे ry 

१ तादळी ता ६ प्रांत पनाळा १ गोवळ २ खारापाटण 
राजा(?) १ पेठ ६ १ तिथवली 
गाडवत इनाम १ ओतवडे लोकचे ६ तासंगमेस्वर १ दिगस 
आहे १ हातकणगले १ मुरबांड = 

१ बेदेगाऊ ता १ आबप १ तुरर १ क॥ प्रभावळी 

१ वड्या ता १ दरेली ता १ कडवई ३ ता नेवर 
कहेदणर बोरगाव १ सारद १ कीसबा 

१ दाबुरडी ता १ कोताली ता १ कलबस्त १ पुसाले 
नगर बोरगाव १ कुरघोडे १ कोतवडे 

१ कुलादावीता दे & Fy 
दहीगाव ६ प्रांत मलकापूर २ ता देवरूख ४ ता लाजे 

१ कुसुही ता १ आंबडें १ क॥ देवरूख १ हर्चे 
मेसे १ सिराळे १ मुरादपूर १ भडे 

१ क! मेसे १ क॥ मलकापूर १ खावडी 

१ ll tet १ गाव्हणे 

१ क॥ वांई ९ ry 

१ पावसाल प्रा १४ 


वाई 


३ प्रा कऱ्हाड 
१ तांबवे 
१ वेहे 


१ नाणेघोल 
हे... 
४ प्रा तारळे 
१ fexas 
१ कुरकुली 
१ धामणवाडी 
१ संगरूल 
ry 
१ दामीळ ता आजिरे 
४ सुभा कोल्हापूर 
१ कोगे 
१ नंदवाड 
१ नागाव 
१ इसफुली 
v 


RY 
२६ तेरीज २६ 
५१ 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे ३९७ 


२ ता बारूण २ ता हराचिरी 
१ दुखावाडी १ सोमेश्वर 
१ चादोली १ का दौवरी 
४ बंदर 
R | R 
१ बाबती करसे २ ता पावस 
गावीच्या १ गोलप 
द्व १ कोलब दो 
१ त्रिपुडी ता पावचा Q झा सरदेसाई 
१ कोकिसरे ४ ता हातखांबे 
ता मरळी १ ऐसाडे 
४ प्रा बालाघाट १ निवसा 
१ मोंडू १ केले 
१ खांबसवाडी | १ माजगाऊ 
१ हेटकुर ड 
१ तळवडे ४-ता राजापुर 
छ १ आडिवरे 
१ सिरदवाड ता हुकेरी १ नावसा 
१ हेरवाड प्रांत हुकेरी नारो नीळकंठ 
१ पाली ता कासी १ गोटणे 
२ ता खानापूर हरनिवडे 
१ मेघोली १ कलसोळी 
१ वेगरूल ry 
R २६ 
को॥ गावकारकुनाचे 
व लोकाचे आहेत ते. 


चालवावे . 


३९८ ताराबाई कालीन कागदपत्रे 


तेरीज ४२ कोंकण प्रांते 
९१ खासा २३ वरघाट प्रांते 
६५ कारकून व लोक aN 
१५६ व 


येणे प्रमाणे माप करून हे पत्र सादर केले आहे. याप्रमाणे 
बिलाकसूर तुमचे चालऊ यास अंतर सर्वंथी नाही.' लिहिल्या प्रमान 
वर्तेनूक केली जाईल. यास आतराय न होय. तुमी आलीयाव चालऊ 
यास आतर करू तर आम्हा सपत असे. 


मर्यादेयं 
राजते 


कमांक: २७५ | दि. ११-१-१७१३ 


. मौजे उचगाव हा गाव ' रावसाहेब ' ह्यानी महालक्ष्मीच्या पुजेस दिला 
होता त्या प्रमाणे आम्हीहि दिला आहे, असे सिदोजी हिंदुराव घोरपडे ह्यांचे 
उचगावच्या मोकदमाला आज्ञापत्र. 


श्री 
चौकोनी शिक्का 
आज्ञापत्र राजमान्ये राजश्री सीदोजी हिंदुराव घोरपडे ता 
मोकदमानी मौजे उचगाव हवेली कोलापुर सु, सलास असर मया 


व आंलफ. मोजे मजकूर राजश्री रावसाहेबी? श्रो च्या पुजेस 
मुकासा दिल्हा आसे. तरी तेणे प्रा आम्हीही करार केला आसे. 


१ येथून पुढे शाहुचे हस्ताक्षर हे स्पष्टच आहे. 
२ बहिर्जी हिंदुराव घोरपडे, 


ताराबाई कालीन कागदपत्र ३९९ 


खंडणी आकारप्रमाणे येवज श्री च्या पुजेस शामभट मुनेस्वर 
पुजारी याच्या वीद्यमाने देणे. उजूर न करणे. 
छ २४ जील्हेज. 
पाहुनु' 
क्रमांक : २७६ दि. २७-१-१७१३ 


रामजी FATT देसाई हा उदाजी काटकर ह्याच्याशी झालेल्या लढाईत 
स्वामी सेवा बजावित असता ठार झाला म्हणून छत्रपती शिवाजी दुसरे ह्यानी 
त्याच्या बायकोस भामटे गावी दोन बिघे जमीन इनाम दिली. 


श्री 


स्वस्ति श्री राज्याभिषेक शके ३९ नंदननाम संवत्सरे माघ TW 
द्वादशी भोमवासरे क्षेत्रिय कुलावतंस श्रो राजा शिव छत्रपति स्वामी 
याणी राजश्री नरसो विरेशवर देशाध्षिकारी व लेखक वर्तमान व भावी 
सुभा प्रांत पनाळा यास आज्ञा केली येसीजे. राणाई बायजा इणे 
पनाळाचे All स्वामी सनीध्ध येऊन विनंती केली की आपला दादला 


रामजी तोवार देसाई याने (?) भामटे येथे होता. त्यास उदाजी - 


काटकर यास माचकर याणे कोल्हापुरी असता मोजे मजकुरावरी स्वारी 
केली. ते समई त्यासी युद्धप्रसंग जाला. ते समई मृत्यु पावला. आपण 
लेकुरवाली बायको. मुले लहान. प्रतिपालन करावयास कोणी नाही. 
तरी महाराज काही इनाम करऊन दिल्हा तरी तेथे शेत करून अन्न 
उत्पन्न होईल ते भक्षुन मुलांचे संरक्षण करून सुखरूप राहेन म्हणून 
विदित कैले. त्यावरून मनास आणिता रामजी तोवार देसाई याणी 
उदाजी माचकराचे स्वारी आली ते समई युद्ध प्रसंग बराच केला आणि 


Se पटा 


१ अक्षर वेगळे. सिंदोजीचे अक्षर (?) 


nee onder 


Yoo ताराबाई कालीन कागदपत्रे 


स्वामी कार्यावरी पडला. त्याचे वायकोचे व मुलाचे चालवणे स्वामीस 
अवश्यक. याजकरिता राणाई बाईको ईस नूतन इनाम कुलबाब 
कुलकानू हकदार करून पडीची जमीन अवल दुम सीम प्रतीची मिळोन 
विसा पांडाच्या बिघीयाने मौजे भामटे ता wee या गावापैकी बिघे 
४२ दोनी बिघे रास इनाम करून दिल्हा असे. तरी सदरहु जमीन 
मोजून चतुःसीमा करून देऊनु इनाम पुत्रपौत्रादि वंशपरंपरेने चालवणे. 


सालदरसाल ताजा सनदेचा FAT न करणे. जाणिजे. लेखनालंकार. 
मोतंब असे. 


ता॥ १०१ मोहरम सु॥ सलास अशर मया व अलफ. 


कमांक :२७७ जानेवारी १७१३ 


इ. स. १७१३ सालच्या जानेवारीत गोव्याच्या व्हाइसरॉयने पोर्तगालच्या 
राजास जे प्रदीर्घ मोसमी पत्र लिहीले, त्यात पोर्तुगीज आणि आंग्रे हयांच्या मधील 
युद्ध संबंशीचा उल्लेख आहे. तो म्हणतो की आंग्रे हे बलाढय, वैभव संपन्न आणि 


धनवान असून आपल्या काळजीचा ते एक विषय होऊन राहिले आहेत. त्या 
पत्रातील आंग्न्यासंबंधीचे परिछेद खाली दिले आहेत 


महाराज 


७७०७ -७ ७९७७ ee ee 00.09900 8 ०००००७ 


मी राज्यांची सूत्रे हाती घेतली आहेत. परंतु. खंजिना 
` रिकामा असून मनुष्यबळाचीहि-कमतरता आहे. मावळते व्हाइसरॉय 
दों रुद्रिग द plea हे आपणाला तत्सँबंधीचा अहवाल सादर करतीलच 


१ खरे जंत्रीत छ ११ पडतो. 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे ४०१ 


आरमाराची योग्य त्या वेळी रवानगी करण्यासाठीं काही गोष्टीची 
आवश्यकता आहे. हिंदुस्थानचे सुदेव किंवा दुर्देव त्यावर अवलंबून 
आहे. गेल्या वर्षी उत्तरेकडील आरमाराचा सबंद काफिला नष्ट 
होण्याचे दुर्देव आमच्यावर ओढवले. तें संकट यंदा उद्‌भवू नये म्हणून 
काळजी घेतली. यंदा तीन फ्रिगेटस्‌, चार पाली, एक पताश आणि 
दोन मचवे पाठविले. तरीहि गनोम आंग्रे गेल्या वर्षाप्रमाणे यंदाहि 
डल्ला मारता येईल का बघण्यासाठीं आपल्या सर्वे सामर्थ्यानिशी 
काफिल्याच्या पाळतीवर होता. त्याने चार पाली आणि सहा गलबते 
आमच्या आरमाराच्या मागावर पाठविली. आमची दोन पाली एका 
व्यापारी जहाजासह बरीच मागे होती. शत्रूच्या चार पालानी आणि 
सहा गलबतानी त्यांच्यावर हल्ला चढविला. ही आरमारी लढाई 
सतत दोन दिवस आणि दोन रात्री चालली. शत्रूची बरीच माणसे 
ठार व जखमी होऊन त्याने माघार घेतली. आमची तीन माणसे 
कामास आली. तींत एक पाद्री आहे. 


गेल्या वर्षी दों क्रुझ द PAT ह्यानी जर आपल्या काफिल्याबरोबर 
काही हलक्या युद्धनौका घेतल्या असत्या, तर त्यांच्यावर सबंद काफिला 
गमावण्याचा व त्याबरोबर कप्तानपदास मुकण्याचा घोर प्रसंग ओढवला 
नसता. त्या वेळीं माणसेहि पुष्कळ ठार आणि जखमी झाली. यंदा 
दों क्रुश द कॉरत ह्यांचे पुतणे दों लुइज द कार्त ह्यानी मोठाच पराक्रम 
गाजविला. 


सांप्रत आंग्रे हा ह्या राज्याचा सर्वांत मोठा धोकेबाज शत्रू आहे. 
तो धनवान, बलाढय आणि संपन्न आहे. त्याने आतापर्यंत अनेक 
सावजांची शिकार केली आहे. माझ्या काळजीचा तो एक मोठा 
विषय होऊन राहिला आहे. कारण, आमच्या उत्तरेकडील ठाण्याच्या 
संरक्षण चो STIEN कमकुवत आहे. तथापि हा काळा (आंग्रे) अणखी 


४०२ तोराबाई कालीन कागदपत्रे 


बलाढ्य होऊ नये म्हणून त्याचा नाश करण्याची मोहीम मी यंदाच्या 
उन्हाळ्यात सुरु करणार आहे. 


आमच्या जत्तरेकडील प्रदेशाचे सेनापती लुईज द मेल द साँपायु 
ह्यांचा भाऊ लोपू द सांपायु ह्यानाहि आंग्ऱ्याकडून एक पराभव 
पत्करावा लागला. सदरहु लोपु द सांपायु हे आँस्याच्या प्रदेशावर 
हल्ला करण्याच्या इराद्याने माणसे गोळा करीत असल्याची बातमी 
मला कळली, तेव्हां मी जनरल लईज द मेलु द साँपायु ह्याना लिहिले 
की, आरमाराचे आगमन होण्यापूर्वी लोपु द सांपायु ह्यानी त्या 
धाडसास प्रवत्त होऊ नये. लईज द मेलु द सांपायु ह्यानी मला 
कळविले कीं, आपल्या हुकुमाप्रमाणे मोहीम स्थगीत करण्यात येत आहे 
परंतु काही दिवसानी त्यानी आँस्याच्या प्रदेशावर स्वारी केली. प्रथम 
त्याना विशेष प्रतिकार झाला नाही. पण नंतर त्या धाडसाचा शोचनीय 
अंत झाला. शत्रूचे सैन्य आमच्या सैन्याहून कमी असून देखील आमच्या 
सेन्याचा पराभव होऊन त्याला पळ काढावा लागला. केवढी 
` नामुष्किची गोष्ट! ह्या मोहिमेत आमचा एक अधिकारी आणि 
पुष्कळ सैनिक कामास आले. शस्त्रें आणि दारूगोळाहि मागे टाकावा 
लागला. ह्या अपयशामुळे मला लुईज द मेलु द सांपायु ह्याना 
त्यांच्या स्थानावरून दूर करून त्यांचे जागी ह्या राज्याचे एक सल्लागार 
maw द सौझ मिनेझिश ह्यांची उत्तरेकडील प्रदेशाचे सेनापती 
म्हणून नेमणूक करावी लागली. ते जुने सैनिक असून अनुभवी आहेत. 
उत्तरेकडील [प्रदेशाचे ते माजी गव्हनेर असल्याने तिकडील मुलखांत 
ते पुष्कळ हिंडले फिरलेले आहेत.'... ..... 70073 का DORR PRN छाड 


99909099०92०००००००००००००७०० mr ०००००००००७०० ००० १७ ७ SND, 


१. प्रस्तुत पत्रावर तारीख नाही. परंतु ते जानेवारी १७१३ मधले आहे, 
Arquivo Portugues Oriental] चे संपादक Dr. 
Braganca Pereira ह्यानी पत्राचे शेवटीं म्हटले आहे. 


असे 
A. de 


hi =. 


che 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे ४०३ 


कमांक : २७८ दि. ६-२-१७१३ 
मौजे वोरिवडे गावावर जगदेवराव निवाळकर व मानाजी पवार ह्या 
दोघांचा हल्ला झाला, तेव्हा त्यांचा प्रतिकार करीत असता आबाजी चव्हाण हा 


ठार झाला म्हणून सिदोजी हिंदुराव घोरपडे ह्यानी केदारजी ह्या त्याच्या मुलास 
मौजे बोरिवडे ह्या गावी जमीन इनाम दिली. 


श्री 


सिका 

आज्ञापत्र राजमान्य राजश्री सिदोजी हिंदुराव घोरपडे ता 
मोकदमानी मौजे बोरिवड प्रा कागल सु॥ सलास अशर मया अलेफ. 
नंदन नाम संवछरे माघ बहुल सप्तमी भृगुवार. चेनजी चव्हाण पाटील 
मौजे मजकूर याणी येऊन विदित केले की मौजे मजकुरावरी राजश्री 
जगदेवराव निबाळकर व मानाजो पवार याणी स्वारी केली. युध्ध 
प्रसंग जाहाला. युधात आबाजी चव्हाण आपला धाकठा भाऊ ठार 
पडला. त्याची मुलमाणस कुळी उघडी पडली. त्याणी तो येकनिष्ठपण 
राजश्री साहेब यांच्या पायाजवळ राहात असता येकायेकी 
राजश्री जगदेवराव याणो गावावरी येऊन आबाजी पाटील मारिला. 
तुम्ही थोर सरदार. त्याचा पुत्र केदारजी चवाण याचे चालवणे 
हे विहित - आहे म्हणोन विनंती केली. त्या वरुन मनास आणिता 
आबाजी पाटील येकनिष्ट. त्याचे (चालवणे) आम्हास अगत्य होय. 
यैसीयासी कांही गुना नसता गावावरी हाला करुन आबाजी पाटील 
ठार मारला. त्याचा पुत्र केदारजी चवाण याचे चालवणे आगत्य. 
याज निमित्य मौजे मजक्र पै॥ सेत उतम ।' भरकीर्दीची जमीन 
देविली आसे. तरो उतम शेत केदारजी चवाण यास दुमाला करुन 
वंश परंपरेने चालवणे. उजुर न कर्णे. जाणिजे. छ २१ मोहरम. 
प॥ हुजुर. खुनाबदल मौजे मजकुरी इनाम करुन दिल्हे आहे. तरी असल 
पत्र देऊन तालोक लेहून घेणे. जाणिजे. छ मार परवानगी हुजुर. MAAT. 


«छ 


नकल 


४०४ ताराबाई कालीन कागदपत्रे 
कमांक : २७९ दि. १२७-१७१२ 


छत्रपती शिवाजी दुसरे ह्यानी कागलचे पिराजी सर्जेराव घाटगे हाना 
कागलच्या नाडगौडकीचे इनाम त्यांच्या विनंतीवरून दिले. 
श्री 
नकल 
स्वस्ति श्री राज्याभिषेक शके ४० विजयेनाम संवत्छरे श्रावण 
शुद्ध १ रविवासरे क्षत्रिये कुलावतंस श्री 
7 राजा शिव छत्रपती स्वामी याणी राजश्री विठाजी 
बिन पिराजी सर्ज्याराव घाटगे देशमुख 
रका जा प्रां॥ कागल यांस दिल्हे इनामपत्र येसाजे. 
३ ` तुम्ही स्वामीसंनिध विनंती केली की पूर्वापार 
स्वामी सेवा एकनिष्ठपणे केली व करीत आहे. अशास स्वामी कृपाळू 
होऊन कागल येथील नाडगोडकीचे वतन आम्हास इनाम करून 
दिल्हीया स्वामी सेवा येकनिष्ठपणे करु. त्याजवरून मनास आणिता 
तुम्ही पुरातन घरंदाज. स्वामीच्या पदरचे येकनिष्ठपणे शेवा करीत 
आले. पुढेही स्वामीच्या पायापासी निष्ठा धरून शेवा कराल. यास्तव 
कृपाळू होऊन प्रांत कागल येथील नाडगौडीचे वतन प्रांत मारचे 
गावगना दर चावरी काठीमुळे जमोन बिघे ८२ दोन व हक दर शेकडा 
रुपये २ दोन व कानू काइदे व इनाम गाव मौजे वाडीर प्रांत मार 
येणेप्रमाणे अजरामऱ्हामत करून दिल्हे असे. तरी प्रांत मारचे 
नाडगौडीचे वतन तुम्ही व तुमचे पुत्रपौत्रादि वंशपरंपरेने अनभऊन 
वतनाची शेवा करुन सुखरूप राहाणे. जाणिजे. निदेश समक्ष. 


रुजु समत सुद 
तेरीख ५ : मंत्री 
जिल्हेज सु॥..............- बार सुरु सुद बार 


१. मुसलमानी तारीख चुकीची आहे. 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे ४०५ 


क्रमांक : २८० वि. २३-९-१७१३ 


l छत्रपती दिवाजी दुसरे ह्यानी ह्या इनामपत्राद्वारे चांदजी बाजीराव राणे 
व संभाजी बाळाजीराव राणे ह्याना मौजे नावळे तर्फ खारापाटण हा गाव 
इनाम दिला. 


श्री 
नकल 
अष्टपैलू शिक्का 


स्वस्ति श्रो राज्याभिषेक शके ४० विजयनाम सवत्छरे आश्विन 
पुर्णीमा सौम्यवासरे क्षत्रोय कुलावतंश श्री राजा सिव छत्रपति याणी 


राजश्री चांदजी बिन बाजीराव व संभाजी बिन बाळाजीराव राणे यास 
दिल्हे इनामपत्र ऐसाजे. 
श्री शा श्री आई आदिपुरुष तुम्ही स्वामीचे राज्यातील 


वु नरपती ह श्री राजा सीव छत्रपती पुरातन सेवक. आजिवरी 

षे नीदान मोरे स्वामी कृपानीधी परष 3 त्याती SR चय 
श्वर सुत नीळक राम त्र्यंबक प्रतीनी make पायासा यकरूप 
ठ प्रधान घी निष्टेने (सेवा) करोत आहा. 


याकरिता तुमचे सर्व प्रकारे 
चालवणे परम अवश्यक आहे. सांप्रत तुम्ही स्वामोसंनोध विनंती केली 
को आपल्यास लेकराच्या लेकरी चाले असा इनाम करून दिल्हा पाहिजे 
म्हणून. त्यावरून स्वामी तुम्हा उभयता बंधूवरी कृपाळू होऊन तुम्हास नूतन 
इनाम कुलबाब कुलकानू खेरीज हकदार व इनामदार करून मौजे नावळे 
तर्फ खारापाटण प्रांत राजापुर देह १ यक रास इनाम अजरामर्‍्हामत 
करून दिल्हा असे. तरी मौजे मजकूर पूर्वं मर्यादेप्रमाणे चतुःसीमा 
आपल्या स्वाधीन करून घेऊन इनाम तुम्ही व तुमचे पुत्रपौत्रादि 
वंशपरंपरेने अनभऊन सुखरूप स्वामीची + + करून 


४०६ ताराबाई कालीन कागदपत्र 
रहात जाणे. स्वामी तुम्हास इनाम सुरक्षीत चालवितील. लेखनालंकार. 


मर्यादेयं 
विराजते 


रुजु सुरुनिवीस 


THA १३ रमजान. सुरु सन Hat अशर मया. 


कमांक : २८१ दि. २३-९-१७१२३ 


गणोजी कोलत्या, गणाजी रोग्या कृप्णाजी कानडा व कानोजी मांडकर 
चौघे चांदजी अराळेकर ह्यांच्याकडे नोकरीला होते. ते नोकरी सोडन निधन गेले 


असल्याचे छत्रपती शिवाजी दुसरे ह्याना कळले असता त्यानी त्या चौघाना सद 
अराळकर याजकड AFA त्यांच्या आज्ञेत राहाण्याचा हुकूम केला 


स्वस्ति श्री राज्याभिषेक शके ४० विजयेनाम संवत्सरे अश्विन 

बहुल प्रतिपदा' सौम्यवासरे क्षत्रिय कुलावतंस श्री राजा शिव छत्रपति 

याणी गणोजी कोलत्या व गणाजी रोग्या व कृष्णाजी कानंडा व 

कानोजी माडकर यासी आज्ञा केली ऐसीजे. 

सिका सिका राजश्री चांदजीराव अराळेकर याजवळ तुम्ही 

पहिले राहून सेवा करीत होतेस. त्याप्रमाणे हली 

या जवळ येऊन राहत नाही म्हणून हुजुर विदित जाले. तरी एसे 

करावयास तुम्हास गरज काय. चांदजीराव याजकडे मौजे सोनाळी 

तर्फ खारापाटण हा गाव जमावाचे बेगमीस आहे व हली मौजे नावले 

| त॥ खारापाटण हा गाव इनाम दिल्हा आहे. तरी तुम्ही या दोही 
f गावीत येऊन राहाणे आणि सेतभात करून पहिल्या सारखे चाँदजीराव 


>>> 


| १ तारीख वाराप्रमाणे काढली आहे. खरे जंत्रीत प्रतिपदैचा लोप आहे. 


ताराबाई कालीन कांगैदपत्र ome 
याजवळ राहून याचे आज्ञेप्रमाणे वर्तेत जाणे. लेखनालंकार. मोर्तब. 


रुजु सुरुनिविस 
सुरु सुद बार 


क्रमांक : २८२ दि. २३-९-१७१३ 


अर्जोजी कुसुरकर हा गावातील उपद्रवामुळे परागंदा झाला होता. छत्रपती 
शिवाजी दुसरे ह्यांचे त्याला दिलेले हे अभयपत्र. | 


श्रो 


० श्री ” 
प्रतिपच्चंद्र लेखेव 
वर्धिष्णुविश्ववंदिता । 
राम सुनो: शिवस्यैषा 
मुद्रा भद्राय राजते ॥ 


| स्वति श्री राज्याभिषेक शके ४० विजयनाम संवत्सरे आश्विन 
बहुल प्रतिपदा? सौम्यवासरे क्षत्रिय कुलावतंस श्री राजा शिव छत्रपति 
याणी अर्जोजी कुसूरकर 


श्री श्री 
| झिवनरपति श्री आई आदि पुरुष यासि दिल्हे अभयपत्र 
हर्ष निदान । श्री राजा शिव छत्रपति येसेजे. तूं कुसूरात असता 
_ मोरेश्‍वर सुत स्वामि कृपानिधि। तस्य तुजला कितेक उपद्रव 
ठ प्रधान परशराम त्र्यंबक | | 
ea aah लागला. या करिता तू 


परागंदा जालास. या उपरी 
कौल दिल्ह्याने गांवात येऊन कोदे करणार म्हणून चांदजीराव राणे 


ट 


१. खरे जंत्रीत घ्रतिपदेचा लोप ard. वाराप्रमाणे तारीख काढलेली 'आहे. 


TS Noms न 
ry 
॥ 


आसे. रा छ २५ रमजान. मोतंब सुद' E 


४०८ ताराबाई कालीन कागदपत्रे 


याणी विदित केले त्यावरून तुजला हे अभयपत्र सादर केले 
आहे. तरी तू कोणेविशी शंका न धरिता गांवावरी येऊन राहून 
कीर्द करणे. तुजला कोणेविशीचा तगादा लागणार नाही. अभय 
असे. जाणिजे. लेखनालंकार. 


मर्यादियं 
विराजते 


क्रमांक : २८३ दि. ५-१०-१७१३ 


हंबीरराव मोहिते सरलष्कर ह्यांचे मौजे उचगावच्या मोकदमाना शामभट 
मुनेश्वर ह्याच्या आज्ञेत राहून त्यास वसूल देत जाणे म्हणून अभयपत्र. 


श्री 
शिव चरणी 
ZENTA । सर 
लइकर मोहिते 
| हंबीरराव 
अभयपत्र समस्त सेना धुरंधर विस्वासनिधी राजमान्य राजश्री 
हंबीरराऊ मोहिते सरलस्कर ता मोकदमानी मौजे उचगांव प्रा 
कोल्हापूर सु॥ आर्बा अशर मया अलफ. मौजे मजकूर श्री करवीर 
निवासिनीस इनाम आहे. म्हणून वेदमुहुर्ती राजश्री शामभट मुनेश्वर 
याणी विदीत केले. त्यावरुन अभय पत्र सादर केले असे. तरी तुम्ही 
कोणेविसी शक न धरिता ae आबादानी करुन सुखरुप आसोन 
वेदमुहुती मारनुलेचे आज्ञेत वर्तोन वसुल देत जाणे. जाणिजे. अभय 


लेख 
arafa 
मुद्रा 


१ 'मोर्तब.सुद ' ही अक्षरे वेगळी आहेत. 


ताराबाई कालोन कागदपत्रे ४०९ 
क्रमांक : २८४ दि. २०-११-१७ १३ 


शाहू छत्रपती ह्यांनी पिलाजी जाधव ह्याना मौजे दिवे कर्यात सासवड 
हा गाव पूर्वीच्या मोकाशाकड्न दूर करून इनाम दिला 


श्री 
स्वति श्री राज्याभिषेक शके ४० विजयानाम संवत्सरे मागँशीषे 
TH १५ भुगु- 
श्री श्री वासरे? क्षत्रिय 


राजा शाहू नरपती हष श्री आईआदिपुरुष श्रीराजा 
निधान बाळाजी विश्वनाथ शाहू छत्रपति स्वामीकृपानिधी ॐ तस श्री 


मुख्य प्रधान तस्य परशराम त्रिक राजा शाह 
प्रतिनिधी छत्रपति स्वामी 
याणी मोकदम ` 


मौजे दिवे? कर्यात सासवड सुभा प्रांत पुणे यास आज्ञा केली ऐसीजे; 
राजश्री पिलाजी जाधव स्वामीच्या पायाशी येंकनिष्ट म्हणन याजवरी 
स्वामी कृपाळू होऊन मौजे मजकुर पेशजीचे मुकाशी याजकडून दूर 
करुन हल्ली मशारनिल्हेस इनाम कुलबाब कुलकाळी खेरीज हक्कदार. 
व इनामदार यांस व यांचे पुत्रपौत्रादि वंशपरंपरेने दिला अंसे. तरी | 
तुम्ही यांचे रजातलब वर्तोन मोजे मजकुरचा ऐवज मशारनिल्हेकडे 

बसूल देत जाणे. प्रतिवर्षी नूतन पत्राचा आक्षेप न करणे. या पत्राची 
प्रती लेहून घेऊन मुख्य पत्र भोगवटीयास मशारनिल्हेकडे परतोन देणें 
लेखनालंकार 


mated 
` राजते. 


१. वाराप्रमाणे तारीख काढलेली आहे 

२. छत्रपती शाहू ह्यानी मौजे नांदेड हा गाव पूर्वीच्या मोकाशाकडून दूर करून 
पिलाजी जाधव हथाना इनाम दिल्याचे वरील दिनांकाचे (२०-११-१३) 
पत्र उपलब्ध आहे . 


४१० `. ताराबाई कालोत. कागदपत्रे 


WAIE.: : . = दि. १-१-१७१४ 
चांदजीराव व संभाजीराव अरुलेकर हांची वस्तभाव लुटली गेली. ती 


स्वाना परत करण्याबद्दल रामचंद्रपंत ' हुकुमत पन्हा ' ह्याना आशा केलेल्याचा 
उल्लेख झा पत्रात आहे. 


श्री 


we oh ‘~ 


: स्वस्तिः श्री राज्याभिषेक शके ४० विजयनाम संवत्सरे पौष 
बहुल येकादसी भृगुवासर क्षत्रिये कुलावतंस श्री राजा शिव छत्रपति 
याणी चांदजीराऊ व संभाजीराऊ अरुलेकर यांसी आज्ञा केली 

ऐसिजे विनंतीपत्र पाठविले ते प्रविष्ट 
fer शिक्का जाहले. गगनगडकरी यानी आपल्यावरी 

अतिशये करून धरून आणिले . वस्तभाव 
नेली. त्याउपरी स्वामीने त्यांस आज्ञा केली त्यावरून सेवकास निरोप 
दिल्हा. परंतु. वस्तभाव कांही दिल्ही नाही. मनास माने सारिखे 
दुबावितात याकरिता आपण स्थल टाकून वरघाटे आलो आहो 
स्वामीच्या पायाविना दुसरा अर्थं काही जाणत नाही. आपले 
चालवणार. स्वामी धनी समर्थ आहेत म्हणून हे वृत्त कितेक तपसिले 
लिहिलें ते विदित जाहले. यैशास तुम्ही. स्वामीचे येकनिस्ट सेवक 
लुमचे चालवणे. स्वामीस अवश्यक. याकरिता. राजश्री रामचंद्र पंडीत 
हुकुमतपन्हा यांस आज्ञापत्र सोदर केले असे हे त्यास पाववणे. : म्हणजे 
ते गगनगडकरी यांस ताकीद करून वस्तभाव देववितील व पुढेही 
` तुम्हांसी कथला न करीत यैसे करितील. तुम्ही आपले समाधान 
असो देणे. लेखनालंकार 


me le -क ७७. » oaa ७९. om ०. & ०२ काम 


हिक्का . 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे ४११ 
HAH : २८६ वि. १७-१-१७१४ . 


गोव्याच्या व्हाइसरॉयने दि. १७-१-१७१४ रोजी पोर्तुगालच्या राजास | 
जे मोसमी पत्र पाठविले, त्यात आंम्प्यासंबंधीचा उल्लेख आहे. तो परिच्छेद खाली 
दिला आहे. त्यात आंग्ऱ्याशी झालेल्या एका आरमारी लढाईचा वृत्तांत आहे. . 


महाराज 


गेल्यावर्षी माचे महिन्यात मी चौलला माणसे, दारुगोळा आणि 
हत्यारे भरून चोवीस तोफांचे एक fine पाठविले. ही सवं मदत 
जमिनीवर उतरविल्यावर आंग्रे आपल्या सवं आरमारासह आमच्या 
फिगेटच्या शोधार्थ आले. आंस्याच्या आरमारात पाच पाली आणि 
बारा गलबते होती. आमच्या फ्रिगेटच्या शोधा करिता आंग्याचा 
आणखी वेळ जाऊ नये, अथवा ज्या विजयाची आशा मनात बाळगन 
ते आले होते त्याचाही सोक्षमोक्ष व्हावा म्हणन आमच्या फ्रिगेटच्या 
कप्तानाने आंग्प्याना तोंड देण्याचे ठरविले. लढाईस बुधवारी सकाळी 
सुरुवात झाली व ती शुक्रवारी रात्र पडेपर्यंत चालली: आँस्याची 
विजयाची आशा फोल ठरून त्याना मोठी नुकसानी सोसून त्यांच्या 
एका बंदराचा आश्रय घ्यावा लागला. त्यांच्या सर्व पालांची मोडतोड 
होऊन एकाने पाण्यांचा तळ गाठला. त्यांचीं १८० माणसे ठार व 
१७६ जखमी झाली; आमची १८ माणसे ठार व २२ जखमी झाली 
आमच्या फिगेटची थोडी नुकसानी झाली. ही लढाई चाल होती 
तेव्हा इंग्रजांची दोन फ्रिगेरस कुलाबा येथे आंग्यांशी एक अपमानासंपंद 
तह. करण्यात गुंतली होती. मुंबईच्या सेनापतीने हा तहं आमच्या 
शत्रशी केला. लढाईत भाग घेतलेल्या सर्व अधिकाऱ्यांचा मी 


४१२ ताराबाई कालीन कागदपत्रे 


ज्यांच्या त्यांच्या दर्जाप्रमाणे मानसन्मान केला. ते ह्या मानास पात्र 
आहेत म्हणून नव्हे, तर इतरानी त्यांचे अनुकरण करावे म्हणून. 


आंग्प्यांचे गर्वहरण करण्यासाठी व त्यांचा बेमुर्वतपणा नाहीसा 
करण्यासाठी त्याना शासन करणे आवश्यक आहे. परंतु कुमकेच्या 
अभावी मी त्यांच्याशी युद्ध करू शकत नाही. तरीही कुलाब्याची 
नाकेबंदी करण्यासाठी मी उत्तरेकडील आरमारातील पाच पाली, 
दोन मचवे आणि आठ गलबते पाठवून दिली आहेत. ह्या आरमारी 
तुकडीचे नेतृत्व कॅप्टन मोर आंताँनियु कादिम ह्यांच्याकडे दिले आहे. 
तीन महिने झाले, आंग्न्याचे आरमार त्यांच्या तळाबाहेर पडलेले नाही. 


गोवा, १७ जानेवारी १७१४ 


` क्रमांक : २८७ | दि. १६-३-१७ १४ 


रामचंद्र नीलकंठ ह्यानी चांदजीराव व कान्होजीराव राणे अरुलेकर ह्या 
दोघाना लिहिलेल्या प्रस्तुत पत्रात त्यांच्या कृत्याची कानउघाडणी केली आहे. 


श्री 


मा अनाम चांदजीराऊ व कानोजीराऊ UT अरुलेकर यांसी 


रामचंद्र निलकंठ हुकुमतपन्हा सुरु आर्बा अशर मया अलफ. 
तुम्ही विनंतीपत्र पाठविले त्यावरून व सालिके बापूजी व दादजी कदम 
a हिरोजी दलवी याणी तुमचा अर्थ निवेदन केल्यावरून विदीत जाला. 
सारांश तुम्ही लिहिला जे आपल्या जिवावर आले तकवा न निघे ऐसे 


ताराबाई कालीन कागदपत्रं ४१३ 


देखोन स्थलत्याग केला. याउपरी स्वामीने कृपावलोकन केले. तरी 
आज्ञे प्रो वतेणुक करू म्हणवून भावभक्तिचा प्रसंग लिहिला तो 
कलला. अशासी आजिवर कोणाचे अनिष्ट जाले असे काही नाही 
तथापि तुम्ही पदरचे म्हणवीत असता नसतीच शंका मनात आणून 
गत व्यसनातून पुढेमागे बदनामी लागे ऐसी वर्तणुक -कराविसी नव्हती 
आमची स्वारी. बावड्यास जाली तेव्हा तुम्ही येतेस तरी सवै प्रकारे 
तुमचा निगम जाला असता. बरे ते गोष्टीचे काय आहे अद्याप तुम्ही 
विवेकावर येऊन निष्टेस अंतर पडो न देता स्व स्थलास आलेस तरी 
तुमचे अकल्याण आहे असे नाही. सर्वे प्रकारे तुमचे चालऊन सेवा 
घ्यावी हेच अवश्यक असता तुम्हीहुन स्व आचरणे अंतर पाडावे यामध्ये 
स्वहित की अनहित हे बरे दुरवर विचार करून पाहा. नसती शंका 
चित्तात आणिली असेल ते टाकून दुसरा अर्थ चित्तात आणिता.,”हुजूर 
दर्शनास येणे दलासुद्धाची (? ) यादी लेहून पाठविली तरी तुमचे चालवणं 
जरूर असता येथे येऊन विनंतो केल्याने न चाले असे नाही. तथापि 
चित्तास आणून आलाहिदा लिहिले आहे त्याप्रमाणे किबहुना 
तुमचे निष्ठेनरूप अधिकोत्तर चालवया अंतर नव्हे. तिथवली मारून 
नेऊन कुणब्यास दंड करून चिधी चोला केला ही गोष्ट तुम्ही 
उत्तम न केली. खासगत गाव होता कललाच होता. याउपरी ते 
कुणबी वजराबजरा (?) त्याची सूट फिरोन देऊन हुजूर पाठवणी 
याचवरून तुमचे निष्टेचा प्रसंग विदीत होईल. सारांश गोष्ट दुष्कर्मास 
प्रवतेली याने कल्याण आहे असे नाही. निष्ठा धरून निःसंदेह वृत्तीने 
येऊन हज़र जालेस तरी तुमचे गोत एक करावया अंतर नव्हे. Afaa 
आपले तुम्ही समांधान असो देणे. छ १० रबिलावल. निदेश समक्ष. 


शिक्का 


Di nnn inns ७३१ 


४१४ ताराबाई कालीन कागदपत्रे 
क्रमांक: २८८ २ fa. २७-३-१७१४ 


सिदोजी हिंदुराव घोरपडे ह्यांनी हिरोजी, प्रतापजी व संताजी नाईक साठम 
ह्या तिघाना लिहिलेले हे पत्र असून त्यांत ते म्हणतात की, ' तीर्थरूप राजश्री 
कैलासवासी राऊसाहेब (बहिर्जी घोरपडे) व तुमचा स्नेह होता त्या पेक्षा विशेष 
स्नेहाची अभिवृद्धि होय ते करणे '. 


श्री 


राजश्री हिरोजी साठम व प्रतापजी साठम व संताजी नाईक 
साठम गोसावि यासि- 


t हो ` 
© अखंडित लक्ष्मी अलंक्कत राजमान्य et सिदोजी हिंदुराव 
घोरपडे ममलकतमदार Ol अर्बा अशर मया अलफ. राजश्री बाजी 
साठम याणी कित्येक वर्तमान सांगितले त्यावरून करणे त्या गोष्टीचा 
विचार सांगावयाचा सांगून तुम्हांकडे पाठवून दिले आहेत. त्याचे 
तुमचे भेटीनंतर कळेल. आम्हीही लवकरच राजदर्शनाकारणे त्या 
प्रांतास येत आहो. तिकडे आल्यावर राजश्री बाजी साठम यांस 
पाठवून देणे. कतेव्यार्थं प्रसंगाचा विचार करणे तो केला जाईल. 
तुमचे विषयीचा sama आम्हाकडून अंतर पडणार 
शिक्का नाही. आपले समाधान असो देऊन तीर्थरूप राजश्री 
कैलासवासी राऊसाहेब व तुमचा स्नेह होता त्यापेक्षां 
विशेष स्नेहाची अभिवृद्धि होय ते करणे. वरकड मजकूर तुम्हास सांगतां 
कळो येईल. रवाना चंद्र २१ रविलावल. मोतंब सूद. 


rE ATT 


ताराबाई कालोन कागदपत्रे . ४१५ 
कमांक : २८९ _ विः १४-६-१७१४ (?) 


रामचंद्र नीळकंठ ह्यांचे हिरोजी साठम ह्याना पत्र की, रत्नागिरीस माणसे 
लवकर पाठवावी. पावसाळा आला आहे म्हणून थांबू नये. 


राजश्री हिरोजी साठम व प्रतापजी साठम गोसावी यांसी 


छ) अखंडित लक्ष्मी अलंकृत राजमान्य 7777777777777 


wan रामचंद्र निळकंठ आशिर्वाद. gu खमस अशर मया अलफ. 
रत्नागिरीस लोक रवाना कर्णेविषयी हुकूम आहे. ऐशीयास तुम्ही 
पहिले बाजी साठम यास पाठविले आहे तेवढीयाने गनिम हाकरितो 
असे नाही. करिता हे पत्र लिहिले आहे. तरी पत्र पावताच आणखी 
निवडक हल्लीपेक्षा माणसे सत्वर रवाना करणे. ए विषयी तुम्हास 
पूर्वी लिहिले आहे वरून तुम्ही लोक सिद्ध केले असतीलच. परंतु 
रवानगीस पर्जन्य काळ आला म्हणून दिवसगत लावाल तरी एकंदर 
जमाव ज्या क्षणी पत्र पावेल त्या क्षणी रवाना करणे. बाकी मजकूर 
हुजंरत धाकु पाठविला आहे. तो सत्वर रवाना करणे. चंद्र १२ 
जमादि + + + 


कमांक : २९० ` दि. २६०६-१७१४ 


“-” छत्रपती शिवाजी दुसरे ह्यांनी रघुनाथ नारायण (हणमंते ? ) यांची पत्नो 
नागंराबाई हिला मौजे कोथली हा गाव इनाम दिला ै 


स्वस्ति श्री राज्याभिषेक शके ४१ जयेनाम -संवत्सरे आधिक: 
आषाढ बहूल येकादसी मंदवासरे alt कुलावतंस श्री राजा शिव- 
छत्रपति याणी पुण्यसील नागराबाई यास दिल्हे इनामपत्र ऐसिजे. तुमचे 
MAT राजश्री रघुनाथ नारायण हे स्वामीचे पुरातन- सेवक... थोरले 


४१६ ताराबाई कालोन कागदपत्रे 


कैलासवासी. स्वामीचे वेळेस स्वामीच्या राज्याभिवृद्धीविषई श्रमसाहास 
आसाधारण करून आपली नाम्ना करून घेतली. तुम्हासही स्वामीचा 
आभ्योदय व्हावा हाच निजध्यास आहे. सांप्रत तुम्ही स्वामीसनोध 
विनंतो केली की आपले वृधाप्य जाले आहे. येका क्षेत्रीवास करून 
उरवरीत काल सार्थक करावा ऐसी वासना आहे. तरी येविषईंची 
अनकूलता करून दिधली पाहिजे म्हणून. त्यावरून स्वामी तुम्हावरी 
सदये होऊन तुम्हास नूतन इनाम कुलबाब कुलकान्‌ जलतरु पाशाण 
निधिनिक्षेपसहीत खेरीज हाकदार व इनामदार करून मौजे कोथली 
ता॥ हावेली प्रांत कोल्हापूर देह येक रास इनाम सर्वमान्य करून दिल्हा 
असे. तरी तुम्ही मौजे मजक्र पूर्वं मयदिप्रमाणे चतुःसीमा आपल्या 


स्वाधोन करून घेऊन इनाम तुम्ही व तुमचे पुत्रपौत्रादि वंशपरंपरेने 
सुखरूप राहाणे. लेखनालंकार 


तेरीख २४ जमादिलाकर Fu खमस अशर 


क्रमांक : २९१ दि. २-८-१७१४ 


आगष्ट १७१४ च्या सुमारास कोल्हापुरात राज्यक्रांति होऊन महाराणी 
ताराबाई आणि त्यांचे पुत्र शिवाजी ह्याना पदच्युत करून राजसबाई ह्यांचे पुत्र 


संभाजी ह्याना गादीवर बसविण्यात आले. या घटनेच्या आधीच थोडे दिवस . 


रामचंद्रपंत अमात्य ह्याना दिलेली ही सनद आहे. 


स्वस्ति श्री राज्याभिषेक शके ४१ जयनामसंवत्सरे श्रावण शुद्ध 
द्वितीया इंदुवासरे* क्षत्रीय कुलावतंस श्री राजा शिव छत्रपति carat 
यानी समस्त राजकार्यं धुरंधर विशवासनिधी राजमान्य राजश्री 
रामचंद्र पंडित हुकुमतपन्हा यासी आज्ञा केली ऐसीजे. तुम्ही किल्ले 


प्रसिद्धगडचे मुकामी एकनिष्टपणे स्वामीचे आज्ञेप्रमाणे सेवा करून | 


“FP 


१. बारा प्रमाणे तारीख काढलेली आहे. 


es EP ee O 


तौराबाई कालोन कागदपत्रे ४५७ 


राज्याभिवृद्धी केलो. ते समई साहेबाजवळ तुम्ही अजे केला त्याप्रमाणे 
तुमचे चालवणे हे स्वामीस अवश्यक जाणून शफतपूर्वेक वचन देऊन 
तुमचा हुद्दा व जिल्हा मामला वतने गांव व मुकासे वरघाट व तळघाट 
कोकण करार केले असे. बि तपशील -- 


जिल्हा बाबती सुभेहाय 


बाबतीचे सुभे कर्याती 
१ सुभा पन्हाळा 

१ सुभा कऱ्हाड 

१ सुभा मिरज 

१ सुभा कोल्हापुर 

१ सुभा तारळे 

१ सुभा आजरे 

१ सुभा हुकेरी 

१ सुभा बेळगांव 

१ सुभा कुडाळ 

R 


सदरहुपैकी कदीम खासगीची 
खेडी आहेत ती वजा करून बाबतीचा 
ऐवज घेत जाणे 


जिल्हे निसबत जकातीचे बाबतीत 
व सर जकातीचा ऐवज घेत जाणे. 
कलम १ 


विजापुरचा सरंजाम राजश्री 
माधवराव त्रिबक याजकडे होता 
तो दूर करून तुम्ही अजे. केला 
त्यावरून तुमच्या पुत्राचे. नांवे 
करार केला असे. देखील WHT 
गांव. कलम १ 


किल्ले नवळगुंद व किल्ले 
रामदुर्ग येथील सरंजाम व गांव 
मुकासे * **-पधके पेसजीपासून 
तुम्हाकडे आहेत. त्याप्रमाणे 
देखील किल्ले तुम्हांकडे करार 
केले असत. कलम १ . | 


साळसी माहालाचा दाहिजा 
पेसजीपासून तुम्हांकडे चालत 
त्याप्रमाणे करार. कलम १ 


wee 


सरदेशमुखी ता॥ खारापाटण यासी 


इनाम गांव; 


१ मोजे पोंबुलं 
R मौजे कोकीसरे 
२ 


' देशकुळकर्णी ता॥ आजरे यासी 
: इनाम गांव. 


१ मोजे वझरे 
१ मोजे मुरुडे 
R 


तर्फ सोनवळे प्रांत कल्याण 


भिवंडी येथील देशमुखीचे वतन 
` पुरातन तुमचे आहे. हकक लवाजिमा 


व शेते व बागाइत असतील ती 
करार आहेत. यासी वतनास गांव 
इनाम. 

१ मौजे सोनवळे 

_१ मौजे मादाणे 


२ 


कसबा कऱ्हाड येथील कुछकर्ण 
हरी दामाजी बदल तुमचे आहे. ते 
तुम्ही आपले अनभवीत जाणे. हक्क. 
ब शेते पुरातन तुमची असतील ती 
घेणे. करार असे. 


BE ताराबाई कालीन कागदपत्रे 


वतने व वतनास गांव इनाम 


सरदेशमुखी ता॥ साळसी यासी 
इनाम गांव. 

१ मौजे चिंदर 

१ मोजे त्रिबक 

R 


नाडगोंडी तर्फ सारळे व कोल्हापूर 
यासी इनाम गांव. 
१ मौजे धामणवाडी तर्फ 
तारळे 
१ मौजे गोकूळ शिरगांव तर्फ 
कोल्हापूर 
R 


मौजे तांदळी प्रांत करडे 
रांजणगाव येथील कुलकणे व 
जोतीष पुरातन तुमचे. त्यास 
साहेबी कृपाळू होऊन मौजे मज- 
कूर तुम्हांस इनाम करून दिला 
असे. पुत्रपौत्री अनभऊन अंसणे. 


१७५ 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे 


४१९ 


इनाम गांव व मुकासे 


इनाम गोव 


मौजे राशिवडे आरळे 

मौजे सावगांव कर्यात सावगांव 
मौजे हातकलंगडे ता आळते 
मौजे पाल ता॥ कापशी 

मौजे दिगवले तर्फ साळसी 
मौजे मुरादपूर ATH देवरुख 
मौज शेळोली ता॥ खानापूर 
ता॥। संगमेश्‍वर 

१ मौजे कडवे 

१ मोजे बुरंबाड 

कसबा नेवरे 

मौजे कोतवडे 

मौजे जरगी तागा असंडोली 
नाडगोंडीस इनाम 

मौजे तिथवली ता खारेपाटण 
मोजे बागवडें 

मौजे उपळे रामनाथाचे ता॥ 
रातांजन प्रांत परेड सौ द्वार- 
काबाई यांस. 


निसबत बारगांव 

रा संताजी चव्हाण 

१ मांढरे तर्फ आरळे 

१ मौजे वाईगणो इनाम 


मकासे गांव 


१ मोजे दाभोल ता॥ आजरे 
१ मोजे भडगाव प्रांत कागल 

१ मौजे सिरदवाड प्रांत कागल 
१ मोजे वडेगांव प्रांत शिरोळ 

१ मोजे कुंभोज 

१ मोजे अक्कलखोप 

१ मोजे नंदगांव ता॥ हवेली 

४ तफ साळसी 


३ ता संगमेश्वर 
१ मोजे तुरट 
१ मोजे सरंद 
१ मोजे तुरधोंडे 
डे | 
२ ता हरचिरो 
१ कसबा 
१ सोमेश्‍वर 
R 
१ मोजे तेरणी 


११ 


४२० 


१ मौजे साकरी तर्फ असंडोली 
धनाजी नाईक घाटगे मुकासा 

१ मोजे पाल aT 
नि॥ कानोपाध्ये इनाम 

२ राजश्री हरी सावंत यास इनाम 

१ मौजे उपळे 

- १ मौजे तारल 

२ राजश्री यादवराव काटे यास 


इनाम 


१ मौजे बसरंगे 


१ gaa? 


१ मेघोली तर्फ खानापूर 

राजश्री यशवंतराव गणेश 
१ मोजे पडसाळ ता॥ तारळे 
१ हशमाकडे करार 


११ 


सदरह खेरीज साळसी ThA व 
बाजे हशमाचे मुकासे व गांव इनाम 
तुमचे निसबतदार साटम व 
भिरवडेकर व तरदळेकर राणे व 
बाजे हशम यांस चालत आहेत. 
त्याबद्दल सनदप्रमाणे करार कलम १ 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे 


` खानवलकर यांचा सरंजाम व 
इनाम गांव व मुकासे बदल 
सनद प्र॥ करार कलम १ 


तुमचे निसबत कारकून व भट 
ब्राह्मण यास गांव व इनाम वृत्ती 
दिल्या आहेत बहुल सनद त्या- 
प्रमाणे करार कलम १ 


gaa निसबतीचे gè व 
मामले व सबनिशा व कारखा- 
निशा गडोगडच्या दिल्या आहेत 
बद्दल सनद. त्याप्रमाणे करार 
कलम १ 

तुम्ही राज्यात श्रमसाहस 
करून गड किल्ले मुलूख सोडवला 
तो तुमचे निसबतीने करार करून 
स्वामी चालवितील, अंतर होणार 


नाही. 


येणेप्रमाणे जिल्हा. मामला वतनें गांव इनाम गांव मुकासे व 
जकाती सरजकाती तुम्हांकडे करार केले असत. तर तुम्ही याप्रमाणे 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे ४२१ 


अनभऊन स्वामीची सेवा एकनिष्टेने करून आपला मजरा करून घेणे. 
स्वामी तुमचे दिवसेदिवस उर्जीत करून चालवितील. जाणिजे. बहुत 
लिहिणे तरी तुम्ही सुज्ञ असा 


शिक्का 


क्रमांकः २९२ दि. २५-९-१७१४ 


ऑगष्ट १७१४ च्या सुमारास कोल्हापुरात राज्यक्रांति झाल्यावर राजस- 
बाईचे पुत्र संभाजी हे गादोवर आले. त्यानी दिलेल्या सनदापैकी ही सगळयात 
पहिली उपलब्ध सनद आहे. रामचंद्रमंत अमात्य ह्यांच्या आप्ताना दिलेल्या 
सनदापैक्री ती एक आहे. 


माधवराव शिवदेव काटे ह्याना छत्रपती राजाराम यांजकडून सहा महालांच्या 
नाडगौडकीचे वतन मिळाले होते. त्यातील कोल्हापूर महालाची नाडगौडकी त्यानी 
आपले जावई रामचंद्र पंडित हुकुमतपन्हा ह्याना दिली. काही दिवसानी काटे 
ह्यांचे घर जळाले. त्यात सनदाहि जळून गेल्या. पुढे छत्रपती शिवाजी दुसरे ह्यानी 
काटे ह्यांच्या तीन महालांच्या नाडगौडकीची सनद चंदोजी मोहिते ह्यास दिली. 
त्यावर काडे ह्यानी छत्रपती संभाजी दुसरे ह्याना आपले वतन आपणास परत 
मिळावे म्हणून विनंती केली. ती मान्य होऊन सदरची सनद त्याना देण्यात 
आली. 


श्री 


श्री 
प्रतिपच्चंद्र लेखे 
व वधिष्णविश्ववं 
दिता शंभ छत्रपते 
मुंद्रा रामसूनो 
विराजते 


स्वस्ति श्री राज्याभिषेक शके ४१ जयनाम संवछरे भाद्रपद 
बहुल त्रयोदसी मंदवासरे क्षत्रिय कुलावतंस श्री राजा शंभु छत्रपति 


४२२ ताराबाई कालीन कागदपत्रे 


स्वामी याणी राजश्री माधवराऊ सिवदेऊ उपनाम काटे यासी दिल्हे 
निलकठ कृष्णाजी gp एसीजः तुम्ही हुजुर विदित केले 
मोरेश्वर परशुराम ह्‌ खानापूर कापसी या साहा 

ह्यांचा प्रतिनिधि माहालचे नाडगौंडकीचे वतन पुरातन आपले. 

शिक्का शिना. तीर्थस्वरूप राजश्री कॅलासवासी स्वामीनी 

[क्का x 

चंजीचे मुकामीहून वतन चालवायाविसी पत्रे 

करून दिल्या. त्याउपरी आपली कन्या चिरंजीव सौभाग्यवती कृष्णाबाई 
राजश्री रामचंद्र पंडित हुकमतपन्हा यास देऊन लग्न केले. त्या विवाह 
प्रसंगी कोल्हापुरचे नाडगोंडकीचे वतन आपण पंडित मारनिल्हेस आपण 
धारादत करून दिल्हे. त्याचा उपभोग ते करीत आहेत. याच 
मामलचे नाडगोंडकीचे वतन आपण अनभवीत असता ऐंनीमध्ये आपले 
घर दगध जाले. तेव्हा कैलासवासी स्वामीची पत्रे नाडगोंडकीच्या 
वतनाची होती ती दग्ध होऊन गेली. आपण वतनाचा उपभोग 
करीत असता राजश्री सिवाजी राजे दाजी याणी सदरह पाच 
म्हाळचे नाडगौंडकीचे वतन अमानत करून तारले असडोली खानापूर या 
तीन माहालीचे नाडगोंडकीचे वतन राजश्री चंदोजी मोहिते 
यास दिल्हे होते. ऐश्यास आपण वतनदार आहो. ही वतने आपली 
पुरातन याकरिता स्वामीने कृपाळु होऊन आपले नाडगोंडकीचे वतन 
आपणास उतरोतर चालवायाची आज्ञा केली पाहिजे म्हणून विनंती 
केली. त्यावरून स्वामीने कृपाळू होऊन सदरहू पाच म्हालीचे 
नाडगोंडकीचे वतन आमचे स्वाधीन करून चालवायाची अज्ञा केली. 
अशियास राजश्री मोरेश्वरराऊ रामचंद्र हे आपले नातु. याकरिता 
तारळे असडोली या दोनी माहालीचे नाडगोंडकीची वतन आपण त्यास 
दिल्ही आहेत. ती उतरोतर सुरलित चालेत अशी आज्ञा केली पाहिजे 
म्हणोन विनंती केली. त्याजवरून मनास आणिता सदरहू साहा 
महालीचे नाडगोंडकीचे वतने तुमची. त्यात तुम्ही पहिले राजश्री रामचंद्र 
पंडित हुकमतपन्हा यास पो कोल्हापूर या महालीचे नाडगोंडकीचे 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे ४२२ 


' वतन आपण धारादत करून दिल्हे आहे. त्याचा उपभोग ते 
करिते आहेत. हली तारळे असडोली या दोन्ही म्हालचे नाडगोंडकीचे 
वतने तुमचे नातु राजश्री मोरेश्वरराऊ रामचंद्र यास तुम्ही दिल्ही 
अहा. ती त्यास उतरोतर चालवयाविसी अज्ञापत्रे सादर केली आहेत. 
त्याप्रो ते उपभोग करतील. कापसी खानापूर तारळे या तिनी म्हालचे 
नाडगोंडकोची वतने तुमची तुम्हास अजरामप्हारत करून देऊन 
चालवायाविसी निराळे अज्ञापत्रे सादर केली आहेत. या वतनास 


हक दिवाण दस्ताचे हरजेस रयत निसबतीने दरसंदे २ दुहोत्रा गाव 
इनाम कळ 


ता खानापूरचे नाडगोंडकीच्या ता कापसीचे नाडगोंडकीच्या 
वतनास मौजे हेदवडे तफे मार वतनास मोजे बेलेवाडी ता मार 
इनाम देहे १ | इनामदेहेश [| 
THT देहे दोन व जमीन इनाम गावगना चालत असेल ते व खानापूर 
माहाली हक पेशजी चालत आहे तो लाजिमा जकातीस बिश्वा व 
पानमान तसरीफ चालवायाची अज्ञा केली असे. तरी तुम्ही सदरहू- 
प्रमाणे पुत्रपौत्रादि वंशपरंपरेने अनभऊन दरकप्रो वतनाची शेवा करीत 
जाणे. लेखनालकार. | 


तेरीख २६ रमजान Fi 
खमस अशर मया ASF.. 


४२४ तोराबाई कालोन कागदपत्रे - 
ऋमांक : २९३ दि. ८-११-१७१४ 


नवीन पेठ वसविली म्हणून चार वर्षांचा महसूल माफ केल्याचा उल्लेख 
ह्या कागदात आहे. 

श्री 

भागंवचरणी तत्पर 
पंताजी शिवदेव 
निरंतर 
अभयपत्र राजमान्य राजश्री पंताजी शिवदेव ता संभाजी बिन 

चांगोजी जाधव शेठे पेठ मौजे नांदेड ता कर्यात मावळ सुरू सन 
खमस अशर मय्या अलफ दिल्हे अभयपत्र ऐसीजे, तुम्ही विनंती 
केली की मौजे मजकुरची पेठ नूतन-वसविली आहे. त्यास चौसालां 
महसूल माफ करून अभयपत्र सादर केले पाहिजे म्हणजे पेठ आवादान 
होईल म्हणून विनंती केली. त्यावरून आबादानीवरी नजर देऊन 
चौसालां महसुल माफ करून हे अभयपत्र सादर केले असे. तरी 
वाणी बकाल बाजे उदमी यांचा दिलासा करून पेठ आबादान करून 
सुखरूपः राहणे. चार सालां महसुल तुम्हांस माफ केला असे. 
कोणेविशी आजार लागणार नाही अभय असे. छ ११ जिलकाद.. 


मोर्तब सुद. 


क्रमांक : २९४ दि. १२-११-१७१४ 


रामणा लक्ष्मण ह्यानें ताराबाई व छत्रपती शिवाजी दुसरे ह्यांच्याकडून 
कर्यात aada मधील सव्वीस गावचे देशकुलकर्ण खोटे बोलून मिळविले होते. 
छत्रपती संभाजी दुसरे ह्यानी तत्संबंधी चौकशी करून ते त्याचे खरे मालक शामजी 
` नरसिंह ब गंगाजी महादेव देशकुलकर्णी ह्यासा परत केले. 


ताराबाई कालोत कागदपत्रे ४२५ 


स्वस्ति श्री राज्याभिषेक शके ४१ जयनाम संवत्सरे कातिक 
बहुल द्वितीया भृगुवासरे क्षत्रीय कुलावतंस श्रीराजा शंभू छत्रपति स्वामी 
याणी राजश्री शामजी नरसिंह व गंगाजी महादेव देशकुलकर्णी प्रांत 
पनाळा यास दिले वतनपत्र ऐसीजे. तुम्ही पनाळाचे मुकामी स्वामी 
संनीध येऊन विनंती केली की कर्यात सावर्धन देह सवीस येथील 
देशकुलकर्ण पूर्वापार आपले आहे. एसे असता WATT लक्षमण 
तारळेकर याणे किले प्रसिधगडचे मुकामी आम्ही प्रसंग हाजर नसता 
राजश्री शिवाजी राजे व मातुश्री ताराबाई साहेबास आमचा गेरवाका 
दाखल करून आपले वतन म्हणून वतनपत्रे व ताकीदपत्रे करून घेतली 
होती. त्यावरी आम्ही सन सलासामध्ये पनाळाचे मुकामी राजश्री 
शिवाजी राजे व मातुश्री साहेबापासी विनंती केली की कर्यात मजकूर 
देह सवीस येथील देशकुलकर्ण आमचे असता साहेबी रामाणा लक्ष्मण 
यास पत्रे करुन दिल्ही आहेत. त्याची व आपली मनसुबी करून 
आमचे असे खरे जाले तरी आमचे दुमाला करा व त्यावरून सर्वास 
गावीचे देशकुलकर्ण आमानत करून किले प्रसीधगडचे हावालदारास व 
माहालचे कारकुनास व गावगना मोकदमास आज्ञापत्रे सादर केली की 
देहाये मजकुरचे देशकुलकर्ण शामजी नरसिंह प्रांत पनाळा याचे किवा 
रामाणा लक्ष्मण तारळेकर याचे ऐसे तहकिकी” करून" लेहोन पाठवणे 
म्हणोन हुजुर पाठविले व रामाणास तलब केली. त्यास रामाणा ते 
समई आला नाही. प्रसीधगडचे हावालदारानी व माहालचे कारकुनानी 
व गावगना मोकदम याणी हुजुर लिहिले की कर्यात सावर्धन देह सवीस 
येथील देशकुलकर्ण शामजी नरसिंह प्रांत पनाळा याचे पूर्वापार वंश- 
परंपरेने चालत आले आहे. रामाणां तारळेकर याचे वतन नव्हे ऐसें 
आपणास दखल आहे म्हणून सड पाठविली. ते समयी रामाणा हुजूर 
न आला. याकरिता मनसुभी राहिली. हाली रामाणाही हाजीर 
आहे. साहेबो आमची व त्याचो मनसुबी केली पाहिजे म्हणून विनंती 


<- 


१, निश्चिती; निर्णायक सत्य 


१४२६ ताराबाई कालीन कागदपत्र 


त्यांवरून रामाणा लक्ष्मण यास हुजुर आणून आज्ञा केली की कर्यात 
सावर्घन देह सवीस येथील देशकुलकर्ण आपले म्हणून किले प्रसिधगडचे 
मुकामी राजश्री शिवाजी राजे दाजी याची पत्रे तुवा करून घेतली 
आहेत व रामजी नरसिंह वतन आपले म्हणतात यास तुम्ही 
उभयता काय करीना तो लेहोन देणे म्हणून. त्यावरून रामाणा 
बोलिला की प्रसिधगडचे मुकामी शामजी नरसिंह व त्याचे भाऊबंद 
ब मुतालिक कोणी नाहो ऐसी संधी पाहोन पत्रे करून घेतली. परंतु 
वतन आपले नव्हे. पत्रे मात्र करून घेतली. परंतु गांवकरानी चालो 
दिल्हे. नाही व हक लाजिमा काही दिल्हा नाही. वतन शामजी 
नरसिंह याचे खरे ऐसे बोलिला. त्यावरून वतनाची पत्रें तुवा घेतलो 
(आहेत ती फिराऊन देणे म्हणून आज्ञा केली. त्यास बोलिला जे मौजे 
पणोरी तरफ तारळे येथे राजश्री घोरपडे याणी स्वारी करून आपला 
घरवाड़ा जाळिला ते समई पत्रे जळाली. पत्रे आपणापासी नाहीत 
येसे. बोलिला व नरसोजी देसाई व संभाजी आकोजी ता तारळे याचे 
साक्षनसी तुम्हास येजीदखत लेहोन दिल्हे आहे त्यावरून मनास 
आणिता 'रामाणा लटिका जाला. त्याचे माथा गुन्हेगारी करार करून 
रुपये २२५ सवादोनसे व तुमचे माथा हारकी. रुपये ७५ पाऊणसे रास 
करार करून तुमचे वतन तुम्हास पूर्वापार चालत आले आहे त्याप्रमाणे 
तुमचे दुमाला केले असे. सदरहू सवीस गावचे वतन देशकुलकर्ण 
बंशंपरंपरे आनभऊन वतनी शेवा करणे. तुम्हास हक व रूवाजिमा 
इनाम मान पान तारळे माहाली चालत आसेल त्याप्रमाणे घेत जाणे. 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे “४२७ 


जाणिजे. लेखनालंकार.' तेरीख १५ 


जिलकाद. सुहर सन खमस अशर मया अलफ. 


क्रमांक : २९५ दि. ११-१२-१७१४ 


गोव्याच्या व्हाइसरॉयने रामचंद्र पंताना लिहिलेल्या खालील पत्रात 
मराठ्यांशी सलोह्पाते राइाण्याची इच्छा दशंत्रिली आहे. करवीरं राज्यांत 
आगष्ट १७१४ च्या सुमारास जे सत्ता संक्रमण झाले त्याबाबत रासचंद्र पंताचे 
व्हाइस रॉयकडन अभिनंदन झाले ही घटना उद्बोधक आहे 


संभाजी राजे ह्यांचे विश्वासू रामचंद्रपंत आमात्य ह्यांस: 


आपले उत्तर मिळाले, फार आनंद झाला. आपणाविषयी 
आणि आपल्या पत्रांनिषयी मला नेहमी मोठी आस्था वाटत आली आहे 
आणि मला आपणास कळवायचे आहे की, ज्या वेळी मी . आपणाला 
अभिनंदनपर पत्र पाठविले, त्याच वेळी मो आपणाला नजराणाहि 
पाठविणार होतो. परंतु जे काय घडले आणि आज जे खरें झाले आहे 
त्या विषयी मो तेव्हां साशंक होतो. आणि आपणाला माहीत आहेच 


१. छत्रपती संभाजी दुसरे ह्यानी शामजी नरसिंह व गंगाजी महादेव कुलकर्णी 
ह्याना कर्यात सावर्धन देह २६ दिल्याचे रामचंद्र पंत अमात्य ह्यानी देशाधिकारी 
व लेखक प्रां तारळे ह्याना दि. ६-१२-१७१४ रोजी लिहिलेले पत्र उपलब्ध 
aga ते वरील प्रमाणेच आहे. खाली उध्दृत केलेला भाग थोडा अधिक आहे: 
४ ,,.. . CAIN लक्ष्मण देशकुलकर्णी ता तारळे देह शाहातर याणे राजश्री 
शिवाजी राजे व मातुश्री ताराबाईसाहेब रांगणा मुकामी होते तेथे जाऊन हयाल 
जाला की सावर्धन कर्यातीचे देशकुलकर्ण आपले आहे. ते साहेबी आपल्या दुमाला 
करावे. त्यावरून तेथे मनसुकी मनास आणून निर्व्हाह व्हावा त्यास आपण हाजीर 
नव्हतो. दुईचा प्रसंग जाला होता. या करिता पूर्ती हाकीकत मनास न आणिता 
यास पत्रे करून दिल्ही. ...,... ` के... 


ला . 


४२८ ताराबाई कालीन कागदपत्रे 


को, ह्या यशाबद्दल मला आनंद झाल्या वाचून राहिला नसता. कारण 
राजकारण आणि मंत्रो ह्या दोन्हीच्याहि दृष्टोने आपले परस्परांशी 
चांगले संबंध आहेत. मला आपल्या निदर्शनास आणायचे आहे कीं, 
आतांपर्यंत तुमच्या प्रदेशावर जो राणी राज्य करीत होतो, तिच्याशी 
आमचे मैत्रोचे संबंध असून देखोल मेलुंडीच्या कप्तानाने तिच्या 
आज्ञेप्रमाणे वर्तन ठेवले नाही. ह्या राज्याच्या प्रजाजनांची लूटमार 
त्याने कधी थांबविलो नाहो. चालू राजवटोत त्या प्रकाराना आळा 
बसेल अशी मला आशा वाटते. मेलुंडीच्या कप्तानाच्या जहाजांशी 
आम्ही कसे वागावे ते आपण मला कळवावे अशी माझी इच्छा आहे. 
त्याच्याकडे आमचे जे काय आहे ते त्याने परत केले पाहिजे. नंतर 
उभय पक्षांमध्ये वैमनस्य असू नये व परस्पराची परस्परांकडून लुटमार 
होऊ नये म्हणून एक करार होणेहि आवश्यक आहे. ह्याचा आपण 
विचार कराल अशी आशा आहे. | 


देव आपले रक्षण करो. 
गोवा ११ डिसेंबर १७१४ 
व्हाइसरॉय. 


क्रमांक : २९६ दि. १३-१-१७१५ 


` उत्रपती संभाजी दुसरे ह्यांचे सिदोजी घोरपडे ह्याना पत्र की, संताजी 
घोरपडे ह्यांची पत्नी सोयराबाई हिला मौजे मंगावती हा गाव इनाम म्हणून 
जे कसब सदलगे मोकासा म्हणून दिला आहे. 


स्वस्ति श्री राज्याभिषेक शके ४१ जयनाम संवत्सरे पौष बहुल 
पंचमी गुरुवासर क्षत्रिय कुलावतंस श्री राजा शंभु छत्रपति स्वामी 
याणी समस्त राजकार्यं धुरंधर विस्वासनिधि राजमान्य राजश्री 
सिंदोजी हिँदुराऊ घोरपडे ममलकतमदार यास आज्ञा केली ऐसीजे, 


— शो फना शण ee - ee 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे ४२९ 


रा संताजो घोरपडे याची स्त्री सोइराबाई यास 

मौजे मंगावती का जुगुल हा का सदलगे प्रांत कोल्हापूर हा 
गाव कुलबाब कुलकानु इनाम गाव मुकासा दिल्हा आहे. 

दिल्हा आहे. देहे 2 देह १ 


येणेप्रमाणे येक गांव इनाम व येक गाव मुकासा दिल्हा आहे. 
तरी तुम्हो सदरहुध्रमाण दोन गाव याकडे चालवणे. तुम्ही कोण्ही 
उपद्रव करील त्यास ताकोद करणे. बहुत काय लिहिणे. 


मर्यादेयं 
विराजते 


क्रमांक : २९७ दि. १७-३-१७१५ 


कृष्णाजी पंडित प्रतिनिधी ह्यानी चिमणाजी बल्लाळ, दादाजी बल्लाळ व 
प्रल्हाद बल्लाळ ह्यांच्या पतकीपणाच्या वतनासंबंघी दिलेले NAITA. 


श्री 


आज्ञापत्र समस्त राजकार्यं धुरंधर विस्वासनिधी राजमान्ये 
राजश्री कृष्णाजी पंडित प्रतिनिधि ता चिमणाजो बलाळ व दादाजी 
बलाळ व प्रल्हाद बलाळ पतकी घाट तिवरा व चादेल व उदगिरी व 
बाजार व जकात नाटवाडे व ASAT पो वारूण Fi खमस असेर 


—_ 


१. सोयराबाई हिला दिलेल्या या इनामाबाबत छत्रपती संभाजी दुसरे ह्यांची 
मोकदमानी मोजे मंगावती व मोकदमानी कसबा सदलगे ह्यांच्या नावची 
दि. ९-१-१७१५ ची आज्ञापत्रे तसेच दि. १३-१-१७१५ ची नारो पंडीत 
सचीव व देशाधिकारी प्रांत कोल्हापूर ह्यांच्या नावची आज्ञापत्रेहि उपलब्ध 
आहेत, | : 


४३० ताराबाई कालीन कागदपत्रं 


मया व आलफ दिल्हे आभयपत्र 'ऐसाजे. राजश्री शाहू राजे यांचे 
कारकीर्दीस तुम्हापासुन दिवाणात शेभर रो शेरणी घेउन पतकपणाचे 
वतन सदरहूप्रो तुम्हास करून दिल्हे अहे. ऐसियास ये तफची 
सेरणी यावी याकरिता तुम्हास हुजुर बोलाऊन आणून सेरणी देणे 
म्हणोन आज्ञा केली तेव्हा ये तफेंची सेरणी रु। १०० शेभर कबूल 
कंरून तुम्ही दिवाणात वसूल दिल्हा. तो गा जमा वर्कपोता जमा 
जाहाले असत. ये तफची सेरणी घेऊन हे अभयपत्र तुम्हास सादर 
केले आसे. तरी gA सदरहू पतकपणाचे वतन पुत्रपौत्रादि वौंश- 
परंपरेनी अनभऊन सुखरूप राहाणे. अभये असे. छ २२ रावल 
निदेश समक्षे.' 


बार सुद 


कमांक :२९८ | | दि. २९-४-१७१५ 


गोव्याच्या व्हाइसरॉयने सुरत येथील पोर्तुगीज प्रतिनिधीला लिहिलेल्या 
खालील पत्रात आंग्ऱ्यानी सुरतेची दोन जहाजे घेतली असे म्हटले आहे. त्या 
पत्रातील आंग्यांसंबंधीचा परिच्छेद खाली दिला आहे 


ज्युआंव गोमिश फेबुश ह्यांस 


७64१००५४७००७००७०००७००७७०७००००००९७००५००७७७७०८०-००००००७७६७०७००००८६७०७० ०० ७०००० ० 


मला बातमी कळली आहे की, आंग्यानी सुरतेची दोन जहाजे 


१. याप्रमाणेच या तारखेचे कृष्णाजी परशुराम प्रतिनिधि ह्यांचे परशराम 
त्र्यंबक प्रतिनिधि . ह्यांचा शिवका असलेले सुभेदार व कारकून प्रांत मलकापुर 
ह्यांच्या नावे एक आज्ञापत्रहि आहे 


ताराबाई कालोन कागदपत्र ४३१ 


दमणनजीक पकडली. मला वाटते की, ह्या दरोडेखोरीला व 
उद्धटपणाला आळा घालण्याची जोरदार मागणी सुरतेच्या नागरिकानी 
बादशहाकडे जर केली नाही, तर सुरतेचे बंदर नष्ट झाल्यावांचून 
राहाणार नाही. दुर्दैवाची गोष्ट ही की, बादशहाच्या काही 
प्रजाजनांची ही हानि काही जणाच्या महत्वाकांक्षेमुळे होत आहे. 
उदाहरणार्थं सिहीने आंग्य्यांशी मैत्री केली असल्याचे उघडच दिसत 
आहे. बादशहाचे त्याच्या नबाबांच्या, सेनापतींच्या व सेनाधिकाऱ्यांच्या 
हालचालीकडे लक्ष आहे की काय कळत नाही. त्याना शासन 
झाल्याखेरीज ह्या गोष्टी बंद पडणार नाहीत. 


9929०%०००००-००००००००७००००००००००%००००००००१०००%०%००००००००००००००००००००००० 


गोवा, २९ एप्रिल १७१५ 
' ब्हाइकु फेर्नादिश सेझर द मिनेझिश- 


कमांक: २९९ . दि. १५-५-१७१५ 


गोव्याचा व्हाइसरॉय सुरत येथील पोर्तुगीज प्रतिनिधीला लिहितो की 
आंग्ऱ्यामुळे सुरतेचा व्यापार बंद पडत चालला आहे. बादशहाचे सरदार त्याचे 
हुकुमाप्रमाणे वागत नाहीत अशीहि त्याची तक्रार आहे. पत्रातील आंग्य्यासंबंधीचे 
परिच्छेद खाली दिले आहेत 


सुरत येथील ज्युआव गोमिश फेबुश ह्यांस 


आपली तिन्ही पत्रे मिळाली. त्यातील दोन जुनी असून 
तिसरे गेल्या महिन्या अखेरचे आहे. बऱ्याच दिवसापासून आपला 
समाचार नव्हता. म्हणून आपलीं TA वाचून आनंद झाला. आपणाला 


De TS N O 


४३२ ताराबाई कालीन कागदपत्रं 


नेहमी चांगले आरोग्य लाभावे अशी देवापाशी प्रार्थना आहे. 


७ है 60 8 ७ % ० कक 6 0७ ७ ७ ७ ७७४१०१७ ७७ * ७ 8७ १७० ९ ११% १8१ ७७१ १$०१%१%७ ७ १ 6 40 ०७ ७७५ ७क ७७ oe 


बादशहाचे नबाब त्याच्या हुकुमाप्रमाणे वागत नाहीत; इतकेच नब्हे, 
तर त्याच्या प्रजेलाहि त्यांच्याकडून चांगली वागणूक मिळत नाही. 
आम्ही कुलाब्याची नाकेबंदी केली, तेव्हां सिद्दोने जर आंग्ऱ्याशी तह 
न करता खुष्कीच्या मार्गे त्यांच्याविरुद्ध काही कारवाई केली असती, 
तर आमची नाकेबंदी यशस्वी झाली असती. कारण हा शत्रु तेवढासा 
काही मोठा नाही. 


9629०००७०%०००००००%००००००० ०००००००%०००००००००००%००००००००००७०१%०००००००००० ढ 


माझा असा तर्क आहे की, विशेषेकरून सुरतेचा व्यापार बंद पडत 
चालला आहे. चालू हंगामात तेथून स्ट्रेट'कडे व बंगालकडे जहाजे 
गेली नाहीत. आँस्याविरुद्ध जर लवकर इलाज करण्यांत आला नाही, 
तर परिस्थिती फार कठीण आहे. आपण ह्यात लक्ष घालावे. 


गोवा, १५ मे १७१५ 
व्हाइकु फेर्नादिश सेझर मिनेझिरा 


क्रमांक : ३०० दि. १५-५-१७१५ 


मोगल बादराहाकडे नोकरीस असलेला एक पोर्तुगीज गृहस्थ दों दियोगु 
मेंदिश ह्याला गोव्याचा व्हाइसरॉय लिहितो की, कल्याणचा नबाब बादशहाचे मन 
HSA करण्याचा प्रयत्न करीत आहे असे आपणास कळले आहे. 


१. Estreitos rend स्ट्रेट सेटलंम्रेंटस्‌ (मलाया, जावा, वगैरे}. ` 


ताराबाई कालोन कागदपत्रं ४३३ 
at दियोगु मेंदिश, मुक्काम बादशहाची छावणी ह्यांस. 


रेव्ह. पाद्री झुजे द सिल्व्हा ह्यानी मला लिहिले आहे की, 
at दियोगु द मेंदिश व दोना ज्युलियाना दिआश ह्या दोघांच्या 
प्रयत्नामुळे आपली कामे पूर्ण होत आली आहेत ................ PR 


००००००००००००००२ *«“««०१००««*०७०*०««०«०«*००*«०«०«««*०५*५०«« ७ ००००-०००००००० 


आम्ही मुसलमानावर Raa होण्याची बळजबरी करतो म्हणून 
कल्याणच्या नबाबाने बादशहाच्या दरबारात लिहिले आहे, असे मला 
कळले आहे. ही गोष्ट खोटी आहे हे आमचे उत्तरेकडील सेनापती 
पाद्री मानुएल दुरांव ह्यांच्याकडे जे निवेदन पाठविणार आहेत त्यावरून 
सिद्ध होईल. मी उत्तरेकडील सेनापतीला हे निवेदन पाद्री मानुएल 
दुरांव ह्यांच्याकडे पाठविण्याबद्दल लिहिले आहे. त्या निवेदनात 
कल्याणचे नबाब बादशहाशी कसे बेइमानपणे वागत आहेत आणि 
सिद्दीने आंग्य्यांशी कसा तह केला आहे, त्याचा उल्लेख असेल. 
आंग्य्यांच्या चांचेगिरीचा बादशहाच्या प्रजाजनाना भयंकर उपद्रव होत 
असून त्यामुळे सुरतेचे बंदर ओस पडत चालले आहे. गेल्या वर्षी मी 
कुलाब्याला पाण्यातून वेढा घातला, तेव्हां सिद्दीने जमिनीच्या बाजूने 
आंग्व्यांविरुद्ध हालचाल केली असती, तर त्या बंडखोराचा नाश 
होण्यास वेळ लागला नसता. ..................................०० 


9960७ 8 00 08066७06०6 0,066 ७ 60 ७ ४ ७ ७३६ १७4१७ BERS ९७३७ ३७७७७ ७ ७ ७ ५७ ७ ३ ७ ७ ७५७ «७७ ७७४७ ७ 


गोवा, १५ मे १७१५ 
ang फेर्नादिश सेझर मिनेझिश | 


way ताराबाई कालीन कागदपत्रे 


ऋमांक : ३०१ दि. १०-७-१७१५ 


| जोती गोंडा पाटील ह्याने हरामखोरी केली म्हणन त्याचा शिरच्छेद करून 
त्याची पाटीलकी त्याच्य़ा मुलाना देण्यात आली होती. त्याच्या मुलानी सरकारात 
दयेचा अर्ज केल्यावरून त्याना मोजे हातकणगले येथे दहा बिघे जमीन इनाम 
दिल्याचे रामचंद्र पंत हुकमतपन्हा ह्यांचे अभयपत्र. 


श्री 


अभयपत्र समस्त राजकार्य धुरंधर विश्‍वासनिधी राजमान्य 
राजश्री रामचंद्र पंडीत हुकुमतपन्हा ता मलगोंडा व नरसगोंडा बिन 
जोती गोंडा पाटील मोजे हातकणगले ता अलते प्रांत पनाला सुरु सन 
सोत अशर मया आलफ दिल्हे अभयपत्र यैसीजे. तुमचा बाप जोती 
गोंडा पाटीलकी + + + याकरिता त्याची गर्दन 
मारिली अणी तुम्हास पाटीलकीचा कार्यभाग करावयाची आज्ञा केली. 
त्यावरून FAT AH केले की अपल्या बापाने हरामखोरी केली. त्याची 
नतीजा त्यास पावीला. याउपरी साहेबी आपणावरी मेहरबानी केली 
तरी आपले अन्नवस्त्र चालते करावया साहेब धणी आहेत जाणून अर्ज 
केला. त्यावरून तुमचे चालवणेही अगत्य याकरितां ger मौजे 
मजकुर Tat अर्जी इनाम करून face जमीन वीसा पांडाच्या बिघे- 
याने जमीन बिघे १० —— 


बागाईत जमीन ८२ जिराईत बिघे ४८ 
येकून दाहा बिघे जमीन नवीनः इनाम खेरीज हकदार इनामदार करून 
दिल्हे असे. BE करून आनभऊन सुखरूप राहणे. सदरह इनाम 
वंशपरंपरेने दिल्ह आसे. तूं इमाने इतबारे राहून गावची + + + 
+ + + + + सुखरूप असणे. 


छ १९ रजब निद्रेश समक्ष, मोतंब असे. 


en — सत e “पच २... >. a 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे ४३५ 


क्रमांक : ३०२ दि. १३-७-१७१५ 


महालक्ष्मीचे उत्पन्न पूर्वापार चालविण्याबद्दल सिदोजी हिंदुराव घोरपडे 
ह्यांचे पत्र. 


श्री सुबराज 
राजश्री सुभेदार व कारकून वर्तमान व भावी 
प्रांत कोल्हापूर गोसावी यांसि 
D अखंडित लक्ष्मी अलंकृत राजमान्य---- इने॥ सिदोजी 


हिंदूराऊ घोरपडे ममलकतमदार दंडवत. सुहुर सन सित असर मया 
अलफ मन्मथ नाव TAG आशाड बहुल नवमी सौम्यवासर वेदमूर्ती 
रा शामभट उपनाम मुनस्वर पूजारी श्री----याणी येऊन विनंती 
केली कीं हुजरुन राजश्री----स्वामीनी श्री च्या पूजेस पूर्वापार 
मौज FS इनाम गाऊ चालतो त्याखेरीज नूतन मौज उचगाऊ पा 
हवेली मजकुर हा गाऊ कुलबाब कुलकान्‌ मुकासा करून दिल्हा. 
त्याप्रा राजश्री थोरल राऊ याणी पत्र करून दिल्हे. ती पत्रे 
आग्नोबाधा होऊन गेली. राजश्री स्वामीची पत्रे आहेती. भोगवटाहो 
चालतो. माहाराजाचे पत्र असिले पाहिजे. aña आहां. 
भोगवाटीयासि पत्रे करून दिल्हीया श्री----ची पूजा करून 
कल्याणा अभिवृधी चितून राहू म्हणून विनंती केली. त्यावरून मनास 
आणिता श्री----आनादिस्थल येशा स्थलीची पूजा चालविलिया 
बहुतच पुण्ये आहे. अण राजश्री स्वामीचे व स्वामीच्या राज्याचे 
कल्याणा आभिवृधि आहे. यैसे जाणून राजश्री स्वामीच्या पत्राप्रमाणे 
पूर्वापार मौज HS इनाम गाऊ चालतो व हली मौज उचगाऊ 
पा मजकूर हा गाऊ कुलबाब HORTA सरदेशमुखी साहोत्रा इनामपटी 
व वरकड बाबती देखील मुकासा नेमून दिल्हा असे. तरी तुम्ही मौज 
RS इनाम व उचगाऊ मुकासा सदरहू प्रा दुमाला करून 


४३६ ताराबाई कालीन कागदपत्रे 


श्री----चे पूजेस चालवणे. गावीचा उत्पन्नता होईल ते उछाव पूजा 


नैवेद्य सांग्य चालवतील. प्रति वरुसी नवीन पत्राची अपेक्षा न करिता 
दुमाला करणे आणि या पत्राची प्रति लेहून घेऊन मुख्ये पत्र वेदमूर्ती 
जवळी परतोन देणे. जाणिजे. छ २२ रजवू. 


चौकोनी लहान शिक्का 
चौकोनी शिक्का 


क्रमांक : ३०३ दि. १३-७-१७१५ 


कोल्हापुरच्या महालक्ष्मीच्या पूजाअचेसाठी दिलेल्या इनामाला कोणीहि 
उपसग देऊ नये म्हणून सिदोजी हिंदुराव घोरपडे ह्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना 
लिहिलेले पत्र, 


श्री सुबराज 


राजश्री सरदार व स्वार व आमदार 
प्रा लस्कर पागा व सिलेदार गोसावी यांसी 


if K>) अखंडित लक्ष्मी आळंकृत राजमान्य at सिदोजी हिंदुराव 


घोरपडे ममलकतमदार रामराम. सु॥ सन सीत आसर मया अलफ. 
मौजे Hts गांव ईनाम व मौजे उंचगाव मुकासा श्री? ----कडे 
आहे. त्यास कोण्ही येक जरा तोसीस द्यावयास गरज नाही. 
श्री कडील प्रसंगास उपद्रव करील त्याचा मुलाहीजा होणार 
नाही. जाणीजे. छ २२ Wa. 


पाठीवर चौकोनी शिक्का 


१० मद्दालक्ष्मी कोल्हापूर. 


Lerten rn भा ७क जी a an आजचा... SSSR ee we क 


ताराबाई कालीन कागदपत्रं ४३७ 
क्रमांक : ३०४ दि. १५-११-१७१५ 


लख मगौडा बसव प्रभु देसाई ह्याने नारो महादेव ह्यांना आपला 'उरवीत 
गाव' दिल्याचा उल्लेख ह्या कागदात आहे. 


श्री 


तालीक 


माहाराज राजश्री नारोपंत स्वामीचे सेवेसी 


t 
D, i आज्ञाधारीक लखमगोंडा वलद बसव प्रभू देसाई नाडगोडा 


प्रांत हुकेरो सरदेसाई महालानिहाये दंडवत विनंती. an सीत आशर 
मया आलफ. स्वामीने सेवकावर कितीयेक आभिमान धरून बहुतच 
साइता करून वीतीवरी स्थापिले आहे. हे किर्ती लौकिक विश्‍वात 
जाहाले. आम्ही आपलेकडून स्वामीस उरवीत आमचे इनामगाऊ 
मौजे हटदकेश का सोलापुर दिल्हे आसे. स्वामी यानी आम्हासी 
गांवापैकी हक देसगत व नांडगौंडकी व इनामती कुल एकंदर सालासी 
रु ७५ पवणासेहे देवण्याचे केले आहे. सदरहु आम्हासी देत जाणे. 
त्या खेरीज आम्हाकडून काही गावासी तगादा लागू देणार नाही. 
स्वामीने गावीचे लावणी करून कुलबाब कुलकानू आकार जे होईल ते 
,गावीचे इनामदार बाराबळ्ते खेरीज कमावीस पुत्र पौत्रा वंशपरमपरा 
भोगवटा करून सुखे असणे. मौजे मजकुरसी आमचे निसबतीने कोण 
इस्कील करील त्यासी आपले कुलस्वामीचे कुलदेवाचे आण आसे. 


छ २९ जिल्काद हे विनंती. मोर्तब आसे. 


ee Sommer meee Senn re e a e o पप... 


४३८ ताराबाई कालीन कागदपत्रे 


क्रमांक : ३०५ दि. २३-११-१७१५ 


विरोजी माने ह्यांचे वतन पूर्ववत चालू करावे म्हणून छत्रपती शाह ह्यांचे 
सिदोजी हिंदुराव घोरपडे ह्याना पत्र. 


श्री 


स्वस्ति श्री राज्याभिषेक शके ४२ मन्मथ सवछरे मार्गेसीषं सुध 
आष्टमी सौम्यवासरे क्षत्रीय कुलावतंस श्री राजा शाहू छत्रपती स्वामी 
याणी समस्त राजकार्ये धुरंधर विस्वासनिधि राजमान्ये (राजश्री) 
तिदोजी हिंदूराव घोरपडे (मभलकतम)दार यासी आज्ञा केळी ऐसोजे, 
विरोजी माने माहाजन कसवा कोल्हापूर हे स्वामोसनीध होते. प्रस्तुत 
आज्ञा घेऊन आपल्या वत्रनावरी आले आहेत. ऐशास पुरातन 
वतनदार आहेत. तरी तुम्ही यांचे वतन यास चालवणे. स्वामीस यांचे 
अगत्य आहे. याकरितां तुम्ही ही अगत्य धरून स्वामीनी यास तुमचे 
हाती दिल्हे ta चितांत आणून यांचे सर्वे प्रकारे चालवणे. बहुत काय 
लिहिणे तर तुम्ही सुज्ञ असा.' | 


क्रमांक : ३०६ दि. ३०-११-१७१५ 


maa व्हाइपरॉय सुरत येयील पोर्तुगीज प्रतिनिधीला लिहितो की, 
आंग्यांज्या पारिपत्यासाठी बादशहाने ज्या सरदाराची नेमणूक केली आहे, त्याला 
आंग्रे लाच चारून बादशहाचे ,हुकूम तहकूब ठेवण्यास प्रवृत्त करतील अशी 
आपणास भीति वाटते. त्या पत्राचा आंग्य्यांसंबंधीचा परिच्छेद खाली दिला आहे. 


ज्युआंव गोमिश फेबुश, सुरत ह्यांस 


१ ह्याच तारखेचे व ह्याच आशयाचे छत्रपती शाह ह्यांचे रामचंद्र पंडीत ह्यांस 
दिलेले आज्ञापत्र उपलब्ध आहे. 


l 


ताराबाई कालोन कागदपत्रे ४३६ 
. आंपले दि. २५ अक्टोबरचे पत्र मिळाले,............... .... l 


१०७9० ७१% १०» ७ ७७ ७ ७ 8 ७ है ७ ७०१ ९ 0७ ७$ ०००००००%००% क eee eee 6 ७ ७ छू mt ७ ७ ७ १ ५ % ८0 ७ "० ७३ ७ ७ ७ ७» । 


सरदार अजरअलीखान ह्यानी दख्खनच्या नबाबाला 
ज्याप्रमाणे शासन केले, त्या प्रमाणे त्यानी आंग्यानाहि शासन 
करण्याची योजना आखली तर बरें होईल. सुरतेच्या व्यापाऱ्याला 
मारक ठरलेल्या ह्या चांच्याचा नाश झालाच पाहिजे. परंतु आशियायी 
लोक जन्मतःच लांचलुचपतीला बळी पडणारे आहेत. आणि 
आंग्यांपाशी सोने विपुल आहे. सोन्याच्या बळावर अजर अलोखान 
ह्याना ते मऊ बनवून बादशहाचे हुकूम तहकूब ठेवावयास लावतील 
अंशी भोति वाटते. ४५४३४ 0000000000. epee ene 


गोवा, ३० नवंबर १७१५ 
व्हाइकु फेर्नादिश सेझर मिनेझिश 


कमांक : ३०७. दि. १६-१२-१७१५ 


गोव्याचा व्हाइसरॉय कोकणच्या मोगल फौजदारास लिहितो की, आंम्प्यांच्या 
निर्द्रालनाचे कामी बादशहाची आपणाला मदत मिळावी म्हणून त्यानी प्रयत्न 
करावा. त्या पत्राचा आंग्प्यासंबंधीचा परिच्छेद खाली दिला आहे. | 


वरच्या चौलच्या कक्षेतील पालीच्या किल्ल्यात्रे व क़ोकण 
प्रदेशाचे फौजदार आणि दिवाण, मोतिमिन खान, ह्यांस. 


oa eS E क 
ब 
920०09००७०%००००००००००८०८२०७०%०००७०००००००००१%००३००० 38,0०७ YS 6३७७ ०० ७ ९ ०१ ९$ ७ & 


आंपले पत्र मिळाले. + + + माझे स्वामी” हे 
हिंदुस्थानातोळू. समुदांचे अधिपती आहेत ही. गोष्ट निर्विवाद आहे. 


४४० सोरोबाई कालीम कागदपत्र 


त्यांचे व्हाइसरॉय हे चांच्याचे उच्चाटन करण्याचा शक्‍य तो प्रयत्न॑ 
करतात. ते कार्य मी चालू ठेवावे म्हणून बादशहाने आरमारावर 
खर्च करण्याची आवश्यकता नाही. पण बंडखोर आंग्रे ह्यानी 
घादशहाच्या बंदरातील व्यापार मारून टाकला असल्याने त्याचा 
नि:पात करण्याचे कामी बादशहाच्या सरदांरानी आमच्याशी सहकार्य 
केले पाहिजे. सिद्दीला + + + अशक्य व्हावे इतके काही 
आंग्रे बलाढय नाहीत. आपण ही गोष्ट महान मोगल बादशहाच्या 
निदर्शनास आणलो पाहिजे व सिद्दी आणि त्यांचे इतर नवाब ह्यानी 
आंग्न्यांच्या निर्दाळनाचे कामी आम्हाला मदत करावी म्हणून त्याना 
प्रवृत्त करण्यास बादशहाला भाग पाडले पाहिजे. 


देव आपले भले करो. 
गोवा, १६.ङडिसेंबर १७१५ 
व्हाइसरॉय 
क्रमांक : ३०८ इ. स. १७१५ (7) 


सुभानराव हिंदुराव घोरपडे ह्याना सुभानराव जाधव लिहितो की अंबाजी 
शितोळे ह्याना लिहिले आहे ' त्यावरून विदित होईल. ' ह्यावरून पत्राचा उद्देश 
अंतस्थ असावा AY वाटते. ; 


श्री 


राजश्री सुभानराव हिंदुराव घोरपडे 
ममलकतमदार गोसावी यास-- 


6 ` ,अखंडित लक्ष्मी अलंकृत राजमान्ये इने॥ सुभानराव जाधव 
रामणम विनंती. .येथील क्षेम. ता खेबण वदे त्रेयोदसी पावेतो. वतमान. 


ताराबाई कालोन कांगदपत्रें ३४? 


येथास्त अस. विशेष रा आंबाजी सितोळे गा लिहिले आहे त्यावरून 
विदित होईल. बहुत काय लिहिणे. कृपा लोभ असो देणे. हे विनंती. 


क्रमांक : ३०९ दि. १२-१-१७१६ 


आंग्ऱ्यांचा नाश करण्याची मोहीम हाती घेण्याची विनंती गोव्याचा 
व्हाइसरॉय मोगल बादशहाचा कोकणातील फौजांचा सरसेनापती असिदन अली 
खान ह्यास करतो. 


शक्तिशाली मोगल बादशहाच्या सेन्याचे सरसेनापती 
असिदन अली खान ह्यांस 


आपल्या स्वामीची आज्ञा बेछूटपणे धाब्यावर बसविणान्या 
बंडखोरावर आपण जो विजय मिळविला त्याबद्दल मी आपले अभिनंदन 
करतो. संसारात आपले नाव व्हावे म्हणून आपणाला असेच विजय 
मिळावेत अशी इच्छा करतो. 


00°, ०००००००००%०००० # ० ३ ७ ७0 ७ ene ७ ७ के 9460664७००७६ ७० ७७७ ७ ७७७०७७३७७७७ ७ ७ ० ७ ९ 


००१००७७ ७७१७ १० ७ ७७ ७ ७७ E) ७ ७6९६ ००४७६ ७ ७ 6 8१ # 4 . ०० ९ $ 8 # ० 9008 ० ७ ७ 8 ७ & ७ ७ ७ ० ७ » ७ ७ ७ ७ ७ e 


आणि हा प्रश्न महान मोगल बादशहाच्या प्रजाजनासंबंधीचा व त्याच्या 
बंदरांसंबंधीचा असल्याने बंडखोर चांचे आंग्रे ह्यांचा नाश हा झालाच 
पाहिजे. ही कामगिरी आपण हाती घेतल्यावाचून राहाणार नाही 
अशी मला आशा वाटते. मीहि माझे आरमार आपल्या मदतीला 
पाठवून देईन. आपणाला मदत करण्यास मला आनंदच वाटेल. 


आपणावर देवाचा अनुग्रह होवो. 


गोवा, १२ जानेवारी १७१६ 
व्हाइसरॉय 


सा डा सा टकटक... 


४४२ ताराबाई कालीन कागदपत्रे 
क्रमांक : ३१० | दि. १५-२-१७१६ 


दत्ताजी आंग्रे ह्याने खारेपाटणची गढी घेऊन गगनगडच्या आसपास उपद्रव 
सुरु केला आहे तरी त्याचा बंदोबस्त करावा म्हणून छत्रपती संभाजी दुसरे ह्यांचे 
चांदजी राणे ह्यांस आज्ञापत्र. 


श्री 


स्वस्ति श्री राज्याभिषेक शके ४२ मन्मथनाम संवत्सरे फाल्गुन 

शुध च्यतुर्थी' सौमवासर क्षत्रीय कुलावतंस श्री राजा शंभू छत्रपति 

स्वामी याणी राजश्री चांदजी राणे यासी आज्ञा 

केली ऐसीजे. दताजी आंग्रे यानी खारापाटणची 

गडी घेऊनु किले गगनगडचे तनखियाचे गावी 

उपद्रव. मांडिला आहे. त्यास हळखुद ठेवावे लागते. येशास तुम्ही 

स्वामीच्या राज्यातील यकनिष्ठ सेवक अहा. याकरता तुम्हास हे 

आज्ञापत्र सादर केले असे. तर तुम्ही आपले कबिले वरघारी ठेऊनु 

किले मजकुरचे लोक ब तुम्ही जमावानिसी यका विचारे स्वारी सिकारी 

करून ते हळखुद राहेत किलाचे तनख्याचे गावास त्याचा उपद्रव न 

लागे असे करणे. स्वामी तुमचे अजित करून चालवितील. जाणिजे. 
लेखनाळंकार. मोतंब. 


क्रमांक : ३११ दि. १७-२-१७१६ 
गोव्याचा व्हाइसरॉय रामचंद्र पंत ह्याना लिहितो की बोलणी करण्यासाठी 


छत्रपतीनी आपणाकडे आवश्यक ते अधिकार देऊन वकील. पाठवावा असे तो 
पत्रात म्हणतो. 


१, खरे जंत्रीत चतुर्थीचा लोप आहे. ,तारीख वाराप्रमाणे काढली आहे. 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे ४४३ 


शिवाजी” राजे ह्यांचे विश्‍वासू wads पंडीत 
अमात्य ह्यास 


आपल्या स्वामीला आम्ही जे पत्र लिहिले त्यावरून आपणाला 
कळून आलेच असेल की, आमच्यामध्ये आणि त्यांच्यामध्ये गैरसमज 
असू नये हा त्या पत्रामागील हेतु आहे. मला आपल्या निदर्शनास 
आणायचे आहे की, मेलुंदीचा किल्ला हा आपल्या स्वामीचा असून 
आणखी बऱयाच प्रदेशाचे ते धनि आहेत. परंतु असे असता मेलुंदीची 
जहाजे ह्या राज्यातील व्यापाऱ्यांच्या जहाजांची लुटालूट करतात ही 
गोप्ट त्याना लज्जास्पद आहे. म्हणून सर्वे दृष्टीनी मला + + + 
करणे भाग पडले. श्रीनिवास पंत ह्यानी + + + मला 
भेटण्यासाठी येणार म्हणून लिहिले होते. मी परवानगी दिली होती. 
शिवाजी राजे ह्यानी त्याना आवश्यक ते अधिकार देऊन इकडे 
पाठवावे. जर आपणाकडे त्यानी ह्या संबंधाने मदत मागितली तर 
आपण त्याना तो याल अशी आशा आहे. त्याचप्रमाणे आंग्पयांच्या 
नाशाचाहि आपण विचार करावा. पत्राचे उत्तर शक्य तितक्या 
लवकर पाठवावे. 


गोवा, १७ फेब्रवारी १७१६ 
व्हाइकु फेर्नादिश सेझर मिनेझिश. 


क्रमांक : ३१२ दि. १७-२-१७१६ 


` गोव्याचा व्हाइसरॉय छत्रपती संभाजी दुसरे ह्यांना लिहितो की, त्यानी 
जर विजयदुर्गचा किल्ला घेण्यासाठी आंग्ऱ्यांवर जमिनीच्या माग सैन्य पाठविले, 
तर आपण त्याना आरमारी मदत देऊ. 


१. गोव्याचा व्हाइसरॉय अद्यापी “ शिवाजी राजे ” असे लिहितो. पण पुढील 
कागदपत्रावरून ते “ संभाजी राजे ” असे पाहिजे हे स्पष्ट आहे. ॒ 


COC ताराबाई कालीन कागदपत्रे 


शिवाजी? राजे ह्यांस 


मेलुंडीचे किल्लेदार व श्रीनिवास पंत ह्या दोघांनो इकडे 
येण्यासाठी माझी परवानगी मागितली होती. श्रीनिवास पंत हे 
मेलंडीचा किल्ला व हे राज्य ह्या दोघामध्ये मंत्रीची बोलणी 
करण्यासाठी येणार होते. त्याना मी इकडे येण्यासाठी परवानगी 
दिली होती. पण आपण लिहिता की सदहुँ किल्ला आपल्या 
मालकीचा असल्याने श्रीनिवास पंताशी त्या संबंधाने बोलणी करू 
नयेत. मला वाटते ती बोलणी करण्याचा अधिकार फ्त आपणालाच 
आहे. तसे असल्यास ह्या वाटाघाटी करण्यासाठी आवश्यक ते 
अधिकार देऊन आपला मनुष्य आमच्याकडे पाठवावा. मला आपल्या 
निदर्शनास आणायचे आहे की, ज्यावेळी मेलुंडीचा किल्ला आपणाकडे 
आला नव्हता व आपण राज्याचे धनी नव्हता, तेव्हा त्या 
किल्ल्याचा अधिकारी दुसरा होता. त्याने ह्या राज्याची व 
ह्या राज्याच्या प्रजाजनांची जी नुकसानी केली ती भरून देण्याची 
जबाबदारी आपणावर पडते. अर्थात त्या लुटीचा आपणाला 
काही फायदा झाला तरच ते बंधन आपणावर आहे. ज्या 
गलबताच्या कप्तानाने आमच्या राज्याच्या हृद्दीत ज्या एका व्यापाऱ्याला 
पकडले, त्या कप्तानाच्या गुन्ह्याचा जो न्यायनिवाडा आपण केलात 
त्याबद्दळ मी आपला आभारी आहे. आपल्या वाडवडिलांशी आमची 
मैत्री होतीच. तिची आता वृद्धि झाली पाहिजे. ती वृद्धि कशी कशी 
व्हावी ते आपण सुचवावे. आंग्रे आपणाला जुमानीत नाहीत. आपण 
जर त्यांची खोड मोडण्याचे ठरविलेत आणि खुष्कीच्या मार्गे ग्रियेचा* 
किल्ला घेण्यासाठी त्यांच्यावर सैन्य पाठविलेत, तर मी येत्या 
महिन्याच्या पंधरा तारखेपर्यंत त्यांच्यावर आरमार पाठवीन. असे 
जर झाले तर आपणाला तो किल्ला घेणे कठीण जाणार नाही. 


१. मागील पत्रावरील टीप पहा, | 
२. विजयदुर्ग. | - 


EF eS am क. fer 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे डप्‌ 


आपली सूचना मिळताच आरमार पाठविण्याची व्यवस्था करीन. मात्र 
मो ते उपरिनिदिष्ट अवधीतच पाठवू शकेन हे आपण लक्षात घ्यावे. 


मेलुंडीच्या किल्ल्यासंबंधी वाटाघाटी करण्यासाठी आपणाला 
आमच्याकडे आपला वकील पाठविता येईल. कारण तो किल्ला 
आपलाच आहे. दुसऱया गोष्टीसंबंधाने आपल्या सूचनेची वाट पाहात 


आहे. 
देवाचा आपणावर अनुग्रह होवो. 
गोवा, १७ फेब्रुवारी १७१६ 
व्हाइकु फर्नादिश सेझर मिनेझिश. 


क्रमांक : ३१३ दि. ६-३-१७१६ 
कान्होजी आंग्रे ह्यांचे साठमांचे वतन चालविण्याबद्दलचे पत्र. 
श्री 


राजश्री नारो काशीनाथ तफे साळशी 
गोसावी यांसी 


7 
®) अखंडित लक्ष्मी अलंकृत राजमान्य---- स्नो कानोजो 


आंगरे सरखेल राम राम सु॥ सीत अशर मया व अलफ. माणकोजी 
नाईक व हिरोजी नाईक व बापुजी नाईक व प्रतापजी नाईक साठम 
नाईकवाडी तफे साळशी यांणी पूर्वी पन्हाळियाचे मुक्कामी सेवा 
एकनिष्ठपणे करून आपले वतन सरपाटिलकीचे महाली होते ते 
चालवावे म्हणून राजश्री रामचंद्र पंडित अमात्य यांजपाशी विनंती 
केली, त्याजवरून राजश्री रामाजी अनंत नामजाद सुभा राजापूर 


४४६ ताराबाई कालीन कागदपत्रे 


यास वतनाचे भोगवटियाबद्दल पत्र सादर केले आहे. त्यास काहो 
चालते. काही चालत नाही. म्हणून हल्ली हिरोजी नाईक साठम 
याणी हुजूर जंजिरे विजयदुर्गाचे मुक्कामी अर्ज केला की आपले 
भाऊबंद जमावानिशी सेवा करित आहेत. कृपाळू होऊन मौजे कोईल 
१५ कुडव येणे प्रमाणे सरपाटिलकीचे वतन व नाईकीचे वतन इनाम 
जमीन गावे ८ सदरहु प्रमाणे १॥ खंडी शेत कोंडे मौजे गोठणे व बाग 
नारळ मौजे आडवल व गादो श्रावण व नाईकीचे वतनास पतके 
दोन जागा विश्वाभर एक प्रमाणे विशवे २ पुरातन प्रमाणे याचे वतन 
करार करून सनद सादर केळी आहे. तरी पूर्वीळ पत्राप्रमाणे व 
भोगवटा मनास आणून चालवित जाणे. या पत्राची तालीक लिहून 
घेऊन अस्सल पत्र भोगवटियास परतोन देणे. जाणिजे. चंद्र २२ 
माहे रविलावल. मोर्तब सुद. 


क्रमांक : ३१४ दि. १८-३-१७१६ 


गोव्याचा व्ह!इसरांय मुंबईच्या नवीन इंग्रज गव्हर्नरला लिहिलेल्या पत्रांत 
आंग्याविरुद्ध चिथावणी देतो. आंग्रे पोर्तुगीजांची मंत्री संपादून चांचेगिरी करून 
श्रीमंत झाले असे तो पत्रांत म्हणतो. 


मुंबईचे सेनापती ह्यांस 


आपली दि. ११ व १६ जानेवारीची पत्रे १७ मार्चला मिळाली. 
आपण मुंबईला सुरक्षितपणे येऊन पोहोचल्याचे वाचून आनंद झाला. 
आपल्या कारकोर्दीत आपणाला उत्तम आरोग्य लाभावे अशी इच्छा 
करतो. 


9००००००%०७००७०००००००००००५०००००००००००००७००००००००००००००००७७०००००००००१००००० 


११००००*१९१११०%*९ -०००१००००१०००७०१११००१०००००१ ०००७७१ ०० ».०००/० ०१७०७०७७ ०१९९ 


a tte seers pel 6 कताको ब्ला क ane? क « wae as 


ताराबाई कालोन कागदपत्रे ४४७ 


आपल्या पूर्वीच्या मावळत्या व्हाइसरॉयनी आंग्प्यांशी जो तह केला तो 
योग्य की अयोग्य ते मी सांगू शकत नाही मात्र मी आपणाला येवढे 
सांगू शकतो की त्याचा उद्देश सफल झालेला नाही. कारण, ह्या 
कराराच्या कलमाप्रमाणे आंग्रे वागत नाहीत. ते मुंबईचा परवाना 
बाळगणारी गलबते बेधडकपणे पकडीत आहे. परवाच त्यानी 
मुंबईच्या रहिवाशांची काही जहाजे पकडली. ह्या राज्याशी त्यांचा 
मेत्रीचा करार असताना ते समुद्रावर लूटमार करून श्रीमंत झाले. 
ह्या राज्याचे भूतपूर्व व्हाइसरॉय कायतानु द मेलु द काइत्रु ह्यांच्या 
कारकीर्दीत आंग्ऱ्यांची आणि ह्या राज्याची मैत्री मोडली. तेव्हा 
आपणास मला कळवायचे आहे की, आपणाला ह्या संबंधात जी माहिती 
मिळाली ती चुकीची आहे. तब्बल अकरा वर्षेपर्यंत आंग्ऱ्यांची आणि 
ह्या राज्याची मेत्री होती. ह्या प्रदीर्घ काळात ते सतत चांचेगिरी 
करून मोठे झाले. ज्यावेळी त्यांची आणि आमची दोस्ती होती, तेव्हा 
त्यांच्यापाशी अवघी दोन पाली आणि काही गलबते होती. आता 
त्यांच्यापाशी किती युद्धनौका आहेत त्याची गणती आपणच करावी 
आणि हे सर्वे त्यानी आमच्या मैत्रीने साधले. 


आपणाला कदाचित कळलेच असेल की, ह्या राज्याची सूत्रे हाती 
घेतल्यापासून व्यापारी जहाजे लूटणाऱ्या ह्या चांच्याची मी कधीच गय 
केलेली नाही. हिदी महासागरांत संचार करणाऱ्या सगळयाच 
देशांच्या नौकाना आंग्ऱ्याचा उपद्रव होत आहे. असो. मागे आपल्या 
बाजूने आंग्प्यांचा बंदोबस्त करण्याच्या बाबतीत जरी चालढकल किवा 
दुलेक्ष झाले असले तरी आपल्या कारकीर्दीत आपण ह्या शत्रूचा नाश 
करण्यासाठी आमच्याशी सहकार्य कराल अशी आशा आहे. आपणं 
शर आहांत हें सगळयानाच माहीत आहे 


जनरल दों ज्युआव फर्नाडिस द आल्मेदा ह्याना मी आपणाशी 
आंग्प्यांचा बंदोबस्त करण्याच्या योज़ने संबंधी बोलणी करण्याबाबत 


Wee ताराबाई कालीन कागदपत्रे 


हुकूम केला आहे. तो योजना जर यशस्वी झाली तर आमच्या 
दोन्हीहि देशांचा सर्वत्र बोलबाला होईल + + + 


eaeeeoe OPH SKHETSHHRE LOOT OEHCH SES HSHEE CHEFS EET AS ०००००००००%००००००% ००७ ७ 


गोवा, १८ ATA १७१६ 
आपला आज्ञाधारक 
न्हाशकु फेर्नादिश सेझर द मिनेझिश 


-moam a o m >>>. 


क्रमांक ; ३१५ दि. २१-३-१७१६ 


छत्रपती संभाजी दुसरे व गोव्याचा व्हाइसरॉय ह्यांच्यामध्ये तह व्हावा 
अस घाटत होते. तत्संबंधाने गोव्याच्या व्हाइसरॉयने श्रीनिवासपंत ह्याना 
पाठविलेले पत्र. 


श्रीनिवासपंत ह्यांस 


हरिपंत ह्यांच्याबरोबर पाठविलेले श्रीनिवासपंत ह्यांचे पत्र 
मिळाले. हरिपंताची व माझी भेट झाल्यावर राज्य सचिवांशीहि त्यांची 
मुलाखत झाली. दोन्ही बाजनी विचारविनिमय झाल्यावर तपशील 
निश्चित करण्यात आला. तत्संबंधीचा जो कागद पत्रासमवेत 
पाठविला आहे त्याच्यावर हरिपंताची सही आहे. परंतु ज्या अर्थी 
हरिपंताचे म्हणणे आहे को, ह्या कामकाजाला मंजरी देण्याचा त्यांना 
अधिकार नाही, त्या अर्थी श्रोनिवासपंत ह्यानी ती कलमे मंजरीसाठी 
संभाजीराजे ह्यांच्याकडे पाठवावो. जो जासूद हीं कलमे आमच्याकडे 
घेऊन येईल त्यांच्याकडे मी त्यांच्यावर सहो करून ती पाठवून देईन. 
त्या दरम्यान हरिपंतांची ज्या कागदावर सही आहे त्या कागदावरील 
कलमे: उभय पक्षानी अमलात आणावी. 


SS Soh की 


ताराबाई कालीन कागदपत्रं ४४९ 


संभाजी राजे ह्याना मी उत्तर पाठविणार आहे. तसेच 
रामचंद्रपंत व त्या किल्ल्याचा' किल्लेदार ह्यानाहि मी लिहिणार आहे. 
हरिपंताना तिकडे लवकर जायचे आहे. संभाजी राजे ह्यांच्याकडून 
तहाच्या कलमावर सही होऊन ती इकडे येईपर्यंत हरिपंताना मी ह्या 
दरबारात थांबावयास सांगितले होते. 


गोवा, २१ ATT १७१६ 
व्हाइकु फर्नादिश सेझर मिनेझिश 


क्रमांक : ३१६ दि. २३-३-१७१६ 


मागील पत्रात (दि. २१-३-१७१६) हरिपंताची सही असलेला कागद 
म्हणून ज्याचा उल्लेख केला गेला आहे, तो खालील प्रमाणे आहे. Arquivo 
Portugues Oriental च्या संपादकानी याचे वर्णन संभाजी राजे यांच्याशी 
झालेला तह असे केले आहि. 


१. आंग्यानी उत्तरेकडील प्रदेशाच्या समुद्र किनाऱ्यावरील जे 
किल्ले बळकावले आहेत-विशेषे करून ग्रियेंचा किल्ला, की जो संभाजी 
राजे ह्यांचा होता-ते घेण्याकरिता संभाजी राजे ह्यानी आंस्यावर 
समुद्रावरून आणि जमिनीवरून हल्ला करावा. ह्या युद्धात त्याना 
गोव्याचे सरकार युध्द नौकांची मदत करील. 


२. असे कळते की, मेलुंडीच्या वृध्द किल्लेदाराने ह्या 
राज्याच्या प्रजाजनाचा जो माल लुटला तो आणि त्याने घेतलेली काही 
जहाजे संभाजी राजे गादीवर आल्यावर त्यांच्या ताब्यात आली नाहीत. 
१. मूळ पत्रात किल्ल्याचे नाव नाही. फकत Desta Fortaleza असे 
म्हटले आहे. l 


४५० ताराबाई कालीन कागदपत्रे 


उपरिनिदिष्ट माल आणि जहाजे (गोवे सरकारला) परत मिळाली 
पाहिजेत. मेलुंडीच्या बंदरात काही जहाजे आहेत असे समजते. ती जरी 
दुसऱ्या देशांची असली तरी ती ह्या राजाला देण्यात यावीत. विशेषतः 
अहमद सारंग ह्याचे जे गलबत घेण्यात आले, ते त्याच्या मुलास त्वरीत 
परत करण्यात यावे. तसेंच दोन वर्षामागे घेण्यात आलेलें आंजेदिवचे 
गलबत आणि न्यायमूर्ति दोमिगुदा दोइरादु द ओलिव्हेरा ह्यांच्या 
गलबतावरील घेण्यात आलेल्या दहा तोफाहि परत करण्यात याव्या. 
Wag जहाजावरील माळ आणि मौल्यवान वस्तु मेलुंडीच्या बंदरात 
राहिल्या होत्या. 


` ३. ह्या राज्याच्या प्रजाजनाना व मेलुंडीच्या रहिवाश्यांना 
यापुढे समुद्रमार्गे तसाच खुष्कीच्या मार्गे परस्परांशी व्यापार करता 
येईल. 


४. ह्या राज्याच्या नौकाना आणि प्रजाजनाना समुद्रावर 
अनिबंधपणे संचार करता येईल. मेलंडीच्या जहाजांनी त्याना उपद्रव 
देऊ नये. कटकटी टाळण्यासाठी आमच्या उत्तरेकडील प्रदेशाची जहाजे 
तिकडच्या गव्हनेर्चा अथवा किल्ल्यांच्या व लष्करी ठाण्यांच्या 
सेनापतींचा परवाना बाळगतील. गोव्याची जहाजे गोवा सरकारचा 
परवाना बाळगतील, तर दक्षिणेकडील जहाजे दक्षिणेकडील वखार 
प्रमुखांचा आणि कप्तानांचा परवाना बाळगतील. संभाजी राजे ह्यांच्या 
अमलाखाली असलेल्या बंदरांच्या जहाजाना जेव्हा व्यापारासाठी ह्या 
राज्याच्या बंदरांत यायचे असेल, तेव्हा त्याना प्रचलित पद्धतीनसार 
बरोबर परवाने आणावे लागतील. दोन्ही बाजूंच्या नौकाना नांगरपट्टी 
भरावी लागणार नाही 


६. आमच्या नौकाना अथवा प्रजाजनांना कारणपरत्वे 
मेलुंडीच्या अथवा संभाजी राजे ह्यांच्या अमलाखालच्या अन्य कोणत्याहि 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे ४५१ 


बंदरात जावे लागल्यास तेथे त्याना सुरक्षितता लाभावी. अशी 
सुरक्षितता मेलुंडीच्या जहाजाना किवा प्रजाजनाना ह्या राज्याच्या 
अमलाखालच्या बंदरात मिळेल. 


६. संभाजी राजे ह्यानी आंग्याशी युद्ध सुरू केले आणि त्याना 
जर दारूगोळ्याची कमतरता भासली, तर त्यानी त्याची मागणी ह्या 
राज्यापाशी केल्यास, ह्या राज्याचे सरकार त्याला पाठविणे शक्य होईल 
तो दारूगोळा संभाजी राजे ह्याना योग्य त्या किमतीस पुरविल. 


७. कुडाळचे सरदेसाई नारबा सावंत हे ह्या राज्याचे मित्र 
आहेत. ते ह्या राज्याचे मांडलिक असून दर वर्षी खंडणी भरतात. 
तशाच प्रबल कारणावाचन त्यांच्याशी ह्या राज्याला युद्ध करता येत 
नाही. ह्या राज्याशी त्यांची मेत्रो असल्याने तिचा जाणून बुजून भंग 
करता येत नाहो. तरीहि संभाजो राजे व नारबा सावंत ह्यांचे युद्ध 
जंपल्यास संभाजी राजे ह्यांच्या विरुद्ध हे राज्य नारबा सावंत ह्याना 


मदत करणार नाही. कारण, संभाजी राजे ह्या राज्याशी असलेल्या 
मेत्रीला नव्याने मान्यता देत आहेत. 


८. मेलंडीच्या प्रजाजनांना जर आपली जहाजे ह्या राज्याच्या 
आरमाराबरोबर उत्तरेकडे पाठवायची असतील, तर त्याना तसे करता 


येईल. त्या जहाजाना परतोचा प्रवासहि त्या आरमारासमागमे करता 
येईल i 


९. संभाजी राजे ह्यांच्या एका जहाजाला बसरा. किंवा 
कोंगोहून घोडे आणण्याकरिता हे राज्य परवाना देईल. मात्र त्या 
बंदरात ह्या राज्याची जी वखार असेल त्या वखारीच्या प्रमुखाचा 
दाखला त्या जहाजाला आणावा लागेल. कारण, मस्कतच्या इमामाशी 
ह्या राज्याचे युद्ध चालू असल्याने वखार प्रमुखाचा दाखला त्या 
जहाजापाशी नसेल तर त्या जहाजावरील घोडे मस्कतच्या इमामाच्या 
अमलाखालच्या एकाद्या बंदरात घेतल्याचा समज निर्माण होईल. 


४५२ ताराबाई कालीन कागदपत्रे 


सचिवालय, २३ मार्च १७१६ 
ह्याची मराठो मान्यता पुढीलप्रमाणे आहे :- 


तोफांची वात्र सोडून वर लिहिलेलें इतर सर्वे मला मान्य आहे. 
तोफांची बाब राजेश्री संभाजी राजे ह्यानी मंजुर केली पाहिजे. मी हें 
स्वतः लिहिले- हरिपंत. रुजु 


-s ee ee 


TAH : ३१७ दि. १७-६-१७१६ 


छत्रपती संभाजी दुसरे ह्यानी ह्या वतनपत्राद्वारे सिदोजी हिंदुराव धोरपडे 
ह्याना चिकोडीचे नाडगोंडकीचे वतन दिले. 


श्री 
तालिकेची नकल 


` 


स्वस्ति श्री राज्याभिषेक शके ४३ त्रेचाळिस दुर्मुख नाम संवत्सर 
आशाड qu नवमी भानुवासरे क्षत्रिय कुलावतंस श्री राजा शंभु 
छत्रपति स्वामी याणी समस्त राजकार्य धुरंधर विइवासनिधि राजमान्य 
राजश्री सिदोजो हिंदुराव घोरपडे ममलकतमदार यासी दिल्हे वतनपत्र 
येसाज्या. तुम्ही स्वामीच्या राज्यातील पुरातन सेवक. तुमचे पिते 
राजश्री हिंदुराव याणी तिर्थस्वरूप राजश्री----कैलासवासी स्वामीची 
सेवा र।ज्याभिवृध्धीविसी असाधारण श्रम साहास करून त्याची कृपा 
संपादून घेतली. तसेच तुम्हीही स्वामीची सेवा यकनिष्टेने करीत 
अहा. तुमचे चालवणे स्वामीस आवश्यक आहे. प्रस्तुत तुम्ही 
राजश्री गंगाधर राव केशव याजसमागमे विनंती सांगन पाठविले की 
चिकोडीची नाडगोंडकीचे वतन आपणास आजन्हामरामत करून दिल्हे 
(पाहिजे) म्हणोन मशारनिल्हेने विनंती केली. यावरून मनास आणता 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे ४५३ 


तुम्ही स्वामीचे कार्यकरते यकनिष्ट हवा करीत आहा. तुमचे चालवणे 
स्वामीस परम अवश्यक. याकरिता स्वामी तुम्हावरी कृपाळू होऊन 
इनाम चिकोडीचे नाडगौंडकीचे वतन नूतन अजच्हामरामत करून दिल्हे 
असे. तरी तुम्ही सदरहु नाडगोंडकीचे वतन आनभवणे. या वतनास 
हक लवाजिमा मोईनीप्रमाणे धेत जाणे. आणि नाडगोंडकीचे वतन 
तुम्ही व तुमचे पुत्रपौत्रादि वंशपरंपरेने आनभऊन सुखरुप राहणे. 
जाणिजे. छ + बहुत लिहिणे तरी तुम्ही सूज्ञ असा. 


e+ | का 1 पा 


कमांक : ३१८ * दि. २-७-१७१६ 


महालिंग कोच्यास पिराजी कोऱ्याने ठार मारले होते. त्याच्या मागे 
त्याच्या मुलामाणसाना छत्रपती शिवाजी दुसरे ह्यानी मोजे आबद येथे दोन बिघे 
जमीन इनाम दिली होती. ते इनाम छत्रपती संभाजी दुसरे ह्यानी पुर्वदत 
चालू ठेवले. 


श्री 


स्वस्ति श्री राज्याभिषेक शके ४३ दुर्मेखनाम संवत्सरे आषाढ 

बहुल नवमी इंदुवासरे क्षत्रिय कुलावतंस श्री राजा शंभु छत्रपती 
स्वामी याणी राजश्री देशाधिकारी व 

शिक्का शिक्का कारकून वर्तमान व भावी सुभा प्रांत 
पनाळा यास आज्ञा केली येसीजे. जगदेव 

कोऱ्या याणे हुजुर पनालयाचे मुकामी येऊन विनंती केली कीं आपला 
बाप माहालिंग कोऱ्या तकसीमवार पाटील मौजे आबद ता वडगाव 
हा गावावरी असतां गावीची लावणी संचणी करीत होता. तो पिराजी 
कोऱ्या तकसीमदार याणे दुर्बुधी धरून गावातील पाटील व कोक 
कामाकाजास गेले एसी संधी पाहून आपल्या बापास जवळ बोलाऊन 
तरवारेचे दाहावीस वार करून बाहीर पडोन पळोन गेला. आपला 


CHS ताराबाई कालीन कागदपत्रे 


aT जखमानी चूर होऊन मृत्य पावला. आपण व आपले धाकटे 
तिघे भाऊ व माय येसी आहो. केवळ सत्यानास जाला आहे. पारपत्य 
करावे म्हणून राजश्री शिवाजी राजे दाजी यांस सनीध विनंती 
केल्यावरी त्याणी मौजे मजकुरचे पाटील कुलकर्णी FAC आणून आपला 
योगक्षेम चालावा म्हणून मौजे मजकूर पैको बिघे ८२ दोन इनाम 
दिल्हो आहे. त्या प्रमाणे स्वामीनी आपणास जमीन सुरक्षित 
चालवायची आज्ञा करून आनाची संस्था करावी म्हणून विनंती केली. 
त्यावरून मनास आणिता माहालिग कोऱ्या याचा अन्याये नसता त्यास 
पिराजी कोऱ्या याणे मारिले. त्यामागे त्याच पुत्राचे व वाईकोचे 
योगक्षमास राजश्री शिवाजी राजे दाजी याणी मौजे मजकूरपेको 
दोन बिघे जमीन इनाम दिल्ही हे खरे. त्या प्रमाणे दोन बिघे जमीन 
जगदेव कोऱ्या यास चालवणे हे स्वामीस अगत्य. या करिता स्वामी 
जगदेव कोर्‍या यावरी मेहरबान होऊन यास सदरहू दोन बिघे जमीन 
इनाम चालवावयाची आज्ञा करून तुम्हास हे आज्ञापत्र सादर केले 
आहे. तरी हे जाणून मौजे आबद ता मजकूर या गावी ठिकाण 
जापलाईचा मळा यापेकी बिघे og दोन पेशजी दिल्याप्रमाणे जगदेव 
कोऱ्या यास व याचे पुत्रपौत्रादि वंशपरंपरेने इनाम चालवणे. या 
पत्राची प्रत लेहून घेऊन मुख्यपत्र जगदेव कोऱ्याजवळ परतोन देणे 
जाणिजे. निदेश समक्ष. मोतंब असे 


क्रमांक : ३१९ दि. २४-७-१७१६ 


| आपल्या वडिलाप्रमाणे आपणहि मिरज मामले मधील बावीस कर्यातीची 
देशमुखी व सरदेशमुखी तुमच्या स्वाधीन केली आहे, म्हणून पिराजी घोरपडे ह्यांचे 
व्यंकटराव नारायण (इचलकरंजीकर घोरपडे) ह्याना पत्र, त्यांत ते लिहितात, 
.४.-०००*“***जैसे दाजीवर (नारो महादेव) वडिलांची व आमची यक्षीयारी आहे 
qr अन्वये तुम्हावरी यक्षीयारी आहे* * ` | 


ताराबाई कालोन कागदपत्रं. . VER 
श्री 
राजेश्री वेंकटराऊ नारायण वजारतमाब गोसावी यांस 


§) अखंडित लक्ष्मी आलंकृत राजमान्य स्नेहांकित पिराजी 

घोरपडे दंडवत. सुर सन सबा आसर मया आलफ 
तिर्थर्प राजेश्री संताजी घोरपडे सेनापती यांही राजश्री 
नारोपंत दाजी यास पुर्वी नवजून कितेक महत्कार्यं घेऊन 


प्रां मिरज दौलतेचा सरंजाम कर्यात २२ बावीस त्यास दिल्हे आहे. 
त्यावरी दाज़ीती सेनापती वडील यांमागे आजी पावेतो आमचा जंग 
नामोश* रक्षून भहूत सेवा करून महत्कार्य संपादून आमची किर्ती केली. 
त्यावरी आलीकडे आमचे त्यांचे दर्शन जालीया उपरांतीक त्यांचे आमचे 
अनुमते तुम्ही प्रबुध जाला. तुमचे हातुन आम्ही सेवा घेऊन तुमचे 
बहुत प्रकारे चालवावे आणि जसे दाजीवर वडिलांची व आमची 
यक्षीयारी आहे त्यां अन्वये तुम्हापरी यक्षीयारी आहे. सर्वे प्रसंग 
मामला आहे. तुम्हास फोजस सारंजाम पुर्वी दाजीस होता त्या प्रमाणें 
प्रा मिरज कर्यात बावीस वगैरे महाल तुम्हास करार केला आहे. तो 
अनुभऊन मामला करणे. दाजी म्हणीजे आमचे भाऊ तुम्ही पुतण्ये. सर्वे 
प्रकारे तुमचे चालवावे. तुम्हीं दाजी वडील प्रो आमचा कुल यक्षीयारी 
मामला करित जाणे. मामले मिरज कर्याती बावीस येथील वतन 
देशमुखी व सरदेशमुखी ते बडीली दाजीचे स्वाधीन करून आजी पावेतो 
करित आले. त्याप्रमाणे तुम्ही आनभवणे. तुमचे व सौवती लक्षुमीबाई 
वहिनीचे समाधानास्तव मौजे बहिरवाडी क॥ सोलापुर छ १५ यावेळी, 
gagad पत्र दिल्हे असे. राजश्री दाजी वेथा निशेनास कोंकणात गेले. 


गटा mete bees eee as ~- eens ००३ 


१. दोष. | 


Bak ताराबाई कालीन कागदपत्रे 


आहेत. ते आलीयाउपर त्याचप्रमाणे करार आसे. बहुत लिहिणे न लगे. 
छ १५ शाबान. हे विनंती. 


लेखन श्री 
सिमा राजा शिव छत्रपती 
तत्पर संताजी सुत 
पिराजी घोरपडे 
निरंतर. 
क्रमांक : ३२० दि. २६०८-१७१६ 


मोजे वडणगे येथील आंब्याना वीस बिघे जमीन इनाम दिल्याचे छत्रपती 
संभाजी दुसरे हथांचे देशांधिक!री व कारकून सुमा पन्हाळा ह्याना पत्र. 


श्री 


स्वस्ति श्री राज्याभिषेक शके ४३ दुर्मुखनाम संवत्सरे भाद्रपद 
बहुल . पंचमी भानुवासरे क्षत्रिय कुलावतंस श्री राजा शंभू छत्रपती 
स्वामी याणी राजश्री देशाधिकारी व कारकून वर्तमान व भावी g 
पनाळा यासि आज्ञा केली एसीजे. गोविद लिंगोजी व पिरा बिन नरसा 
आंबे वस्ती मौजे वडणगे याणी कोल्हापुरचे मुकामी स्वामी संनीध 
विनंती केली की आपण मौजे मजकुरचे वाडीस दाहा जण आंबे 
इदलशाई कारकीर्दीस आपणास इनाम चालत होता तो प्रस्तात चालत 
नाही. मार्गाचे अमद्रप्तीमुळे कसाला बहु. (त) री महाराजानी कृपाळू 
होऊन आपणा (इनाम) face पाहिजे व घर टका माफ के (ला पाहिजे). 
` त्याजवरुंन मनास आणिता हे आंबे याजवरी कसालाही बहुत पडतो आणिं 
पूर्वी इदलगाही कारकीर्दीस इनाम होता. सांप्रत स्वामीची स्वारी या 
मु कामास जाली त्यामुळे लस्करचा कसाला विशेष पडिला. यास्तव 
याजवरी कृपाळू होऊन यास नूतन इनाम कुलबाब कुलकानु खेशॉज 


तौराबाई कालोन कागदपत्रे ४५७ 


हकदार व इनामदार करून मौजे वडणगे तफे ठाणे येथील वाडीपैकी 
पड जमीन वीसापांडाचे बिघियाने बिघे भात जमीन ४२०. 


पिरा बिन कारसा ४२ गोविद बिन निगा ४२ 
त्र्यंबक बिन पेमा ४२ जावा बिन संता «२ 
शिवाजी बिन सिपा ४२ विसरोजी बिन लिगा ४२ 
नरसा विन अर्जोजी ४ २ 

तमा बिन भावपा ४२ 

माहादेव बिन बाळकृष्ण ८२ 

हणमंत बिन पेमा ४२ 


येकूण (आ) सामी दाह यास जमीन बिघे वीस अजरामरमत 
करून दिल्ह असे. तर तूं जमीन मोजून चतुःसीमा करून याचे. 
+ + + णे आणि इनाम यासि व याचे पुत्रपौत्र 
(वंशपरं) परेने चालवणे. प्रतिवर्षी नूतन (पत्राचा) (अ) क्षेप न 
करणे. या पत्राची तालीक लेहो (न घेऊन) असल पत्र भोगवटीयास 
परतोन देणे. सदरहू दाहा जणाचे घराचा घरटका + + + 
ला असे. जाणिजे. लेखनालंकार. मोतंब असे. 


तेरीख' १८ 
रमजान सुरु सबा असर 


—— >> eee ee ee 


कमांक : ३२१ दि. २८-९-१७१६ 


छत्रपती शाहू ह्यानी विरोजी माने ह्यास हुजूर पागे पैकी दोन धोडे इनाम 
दिल्याचे पत्र, 


eee ome 


१. छरे जंत्रीप्रमाणे तारीख १९, 


४५८ ताराबाई कालीन कागदपत्रे 
श्री 
तालिक 


स्वस्ती श्री राज्याभिषेक शके ४३ दुर्मुखनाम संवछरे आस्वीन 

बहुल नवमी भृगुवासरे क्षत्रीये कुलावतंस श्री राजा शाहू छत्रपति 

स्वामी याणी राजेश्री विरोजी माने यासी 

सिका सिका आज्ञा केली येसीजे. स्वामी तुम्हावरी 

कृपाळू होऊन हुजूर पागपेकी घोडी बकसीस 

दिल्ही. बी ता मुळजात हारवल रास करडा पागा जरास येकूण 

१ १ 

रास दोनी दिल्ही आसत. घेञन सुखरूप राहाणे. लेखनालंकार. 

मोतंब. रुजू 


तेरीख २२ र॥वल 
सुगा सबा 
बार सुद सुरु सुद बार 
BAH : ३२२ दि. ५-१०-१७१६ 


महाराणी ताराबाई कालीन कांही ऐतिहासिक घटनांची माहिती देणारे 
हे निवाडपत्र अत्यंत महत्वाचे आहे. यादव घराण्यातील इतर कागदपत्रात 
ही माहिती थोडीबहूत येऊन गेली असली तरी ती येथे साकल्याने आणि कांहीशी 
विस्तृत अशी आढळेल. 


खालील कागद अस्सल आहे. तो चिकटबंद असून वळकटी करून 
ठेवलेला आहे. त्याची लांबी साडे सदुसष्ट फूट असून — सवा सहा इंच 
आहे. समास उजव्या व डाव्या बाजूस प्रत्येकी इंचभर © T आह. 


स्वरुपजी यादव व गिरजोजी यादव यांच्यामध्ये झालेल्या विभाजन पत्राचा 
सुरबातीचा भाग. बाजूस लिहिलेला ५४ हा आकडा बंद संख्येचा आहे. क्रमांकः 


३२२; पृ. ४५९ 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे ४५९ 


प्रत्येक चिकट बंदावर मागील वाजूस दोन लहान शिक्के आहेत. 


एक षट्कोनी दुसरा साधारण वर्तुळाकार 
राज मोरतो 
a ब सुद 


बद संख्या ५४ असून एकंदर ओळी 
१६५६ आहेत. प्रत्येक ओळीत शब्द 
अजमासे ६ 


श्री 


स्वस्ति श्री नृप शालवान शके १६३८ दुर्मुखनाम सांछरे 
कार्तीक सुध प्रतिपदा भृगुवासर Bil सन साबा असर मया व अलफ 
छ २९ माहे Ware तददिनी दरजागा मो। किले पनाला बी हुजुर 
हाजीरानी मजालसी 


राजको लोक 
हाजीर मजालसी 


सेखोजी काले बहिरजी देईकर भागोजी जगथाप बक्राजी मोरे 
देसाई ता वारुण हरगिसे तुरजण 


देहे ६ तागडे 
खंडोजी करजकर संभाजी कदम अंताजी बहीरजी मोरे 
रहीमतपुर बिन कृष्णाजी त्रिमल पाटील कपिलेस्वार 
खोत नेवरवाड 


Plt रहिमंतपूर 


४६० ताराबाई कालीन कागदपत्रे 


सानाजी पाटील तुकोजी तावडे पाटील जाणोजी वावर पाटील 


पा। मौजे जीती मौजे कासारपुतळे साकरले 
ता कोळे ता॥ तारळे 
किले पनाला 
रा॥ तुलाजी सीतोले वीस्वासराऊ UW खंडाजी वागचवरे 
नामाजाद किले मजकूर मुतालीक सदर 
सर्नोबत क।! मजकुर 
श्री श्री 
राजाराम चर राजा शंभु चर 
णी तत्पर रामशि णी तत्पर हींदुराव 
सुत तुळाजीसि सुत संक्राजी घो 
तोळे निरंतर रपडे नीरंतर 


देवजी रघुनाथ अंताजी गिरजाजी त्र्यंबक सदो गोपाळ विठल 


सबनीवीस मु॥ खारखानीस मुतालिक फडनीस दि॥ 
किले मजकूर सुभा जबानीसी कीले 
कोल्हापूर मजकूर 
किले पनाला 
बावाजी नीलकंठ प्रभु भास्कर शंकर दीनकरराव व रामचंद्र कृष्ण 
चेऊलकर दीनकरराव सरनाईक व नाईक मामल 
दाभोळ 
कोनेर बलाळ कुलकर्णी मौजे बाळाजी महादेव महाजन 
कुरोणी क॥ मजती प॥ हुकेरी मौजे आंजरले ता॥ केळण 
प्रां दाभोळ 
नरसो देवजी विज्यापूरकर बाळाजी महादेव जोसी कुलकर्णी 


मौजे ठळसुरे प्रा दाभोळ १ 


ताराबाई कालीन कागदपत्र ४६१ 


पांड्रं दादाजी प्रभुदुर्गंकर 
जीवाजी रायाजी कुलकर्णी 
मौजे जाखजई व सारोले 
पा आऊसे व साबगाव 
पा ढोकी प्रां बाळाघाट १ 


लोकानी कीले पनाला तट सर्नोबत व नाईकवाडी 
साबाजी चवाण कृष्णाजी सावत मानाजी मामुणकर भिवाजी मामुणकर 


१ १ १ १ 
सुर्याजी सुर्वे लखमाजी पवार बाजी सीतोळे कावजी पवार 
१ १ १ १ 
याकाजी न। जानोजी नाईक बहीरजी न। पिलाजी मोर्ये 
गायकवाड वरेकर कणसा 


१ १ १ १ 
माहादजी बहीरजी कानोजी सीदे संताजी सीदे 
सेलार जगथाप 


१ १ १ १ 
प्रांत पनाला 
आनंदराव बिन मीरा रपीमान दी॥ शामजी नरसीह 
फिरगोजी देसाई प्रांत गोरी देसाई क। ठाणे ठाकरे देसपांडे प्रा 
पनाला देहे २७ सतावीस मजकूर व महालानीहाये 
e 0 (शिक्का 
ater > कट्यार) 
हि. पनाळा र 
(शिक्का द 
कट्यार) 2 


४६२ ताराबाई कालीन कागदपत्रे 


पा सीराळे 
तुळाजी बिन शंकराजी बी 
निकम देशमुख 
अष्टकोनी तुळजोजी बीन ब्रम्हाजी 
a पाटील मौजे अपटी 


( निशाण नांगर ) 


मामले प्रभानवली 


LOL NS ee oe: eee ००» ० ० 


ns 


धोंडो भारकर देशकुलकर्णी 


पा कराहाडी 1110100010 


3 


का कच्हाडी 


सेटे माहाजन लिगोजी लोंढे 
पटेल 


मौज कालीये 
आवाजी खनजी पा॥ 


(निशाणी नांगर) (निशाणी नांगर ) 
रामाजी देवराऊ बो॥ गणेश नारायण 


कुलकर्णी मौजे 
मजकुर 

मोजे नेरले तिमाजी पा] 

बिन सिदोजी पा॥ 


(निशाणी नांगर) 


१. मुळात रेघ कोरी. 
२. „, ) 
३. जागा कोरी. 


3 


कुलकर्णी मौजे मजक्र 


मोजे ats 

तुकोजी बिन चांगोजी पाटील 
येसोजी पाटील 

(नांगराच्या दोन निशाणी) 


हाराबाई कालीन कागदपत्रं TE 


मौजे भुरभुसी 

श्री काळमा 

साक्ष लखमोजी पा॥ 

(निशाणी नांगर) 

अंताजी नरसीह कुलकर्णी 
तुळाजी चौगुला 

मोजे खोडीसी 

सटूजी बिन बाजी भोसले पटेल 


मौजे मा 
(निशाणी नांगर) 


मौजे वीरे खुदे 

खळोजी पटेल मोजे मा 
(निशाणी नांगर) 

मौजे तुळसणी | 


मौजे येवती 
लखमोजी सेवाले पा॥ 
(निशाणी नांगर) 
मौजे घोगाऊ 


मौजे परले 


मौजे जखीणवाडी 


मौजे वींग 

आऊजी बिन रायाजी 

पाटील (निशाणी नांगर) 

मौजे म्हासोली 

दी॥ अंताजी नरसीह 

कुलकर्णी मौजे मा 
(निशाणी नांगर) 


संताजी बिन सोनजी येसाजी बिन 
पाटील आबाजी पा 


(निशाणी नांगर ) 
मौजे कासार सीरबे 
तागोजो बिन 
तानाजी Ti 

( निशाणी नांगर) 
सेखोजी बिन बाळोजी 
पाटील मौजे मुदरुल 
(निशाणी नांगर ) 


रखमाजी गोपी 
नाथ कुलकर्णी 


(निशाणी नांगर) मौजे येलगाऊ 


अंताजी बिन कृष्णाजी 
पाटील माने मौजे मजकूर 
(निशाणी नांगर) 


विठोजी पटेल मौजे पाडली 
तागा सातारा 
(निशाणी नांगर) 


Bay ताराबाई कालौन कागदपत्रे 


खेंत्रोजी पटेल मौजे पाली सिवराम विनायक देश- 

प्रां, मजकूर कुळकर्णी व कुलकर्णी व 

(निशाणी नांगर) जोतिषी ता पेरली 
सुभा सातारा 


oe o-oo ee नना >>> १ 


या समक्ष स्वरुपजी विन पिराजी यादव देशमुख पा कऱ्हाड व 
गिरजोजी विन मुधोजी यादव देशमुख पा कऱ्हाड या उभयतांचे 
सदरहू वतनाचे जाहाले विभाग पत्र येसेजे. उभयता समस्त गोता पुढ 
येऊन विदित केले कीं गा कऱ्हाड येथील देशमुखी अम्हा उभयेताचे 
वतन पूर्वी पिढी दरपिढी चालत आले. त्यास अदलशाहा पादशाहाचे 
वेळेस मुधोजी बिन वणगोजी निवाळकर याणे पुंडावे केले. त्यास 
आमचे वडील भेटले. याकरिता पादशाहानी वतन अमानत केले. तें 
वजीरास वरचेवरी तनखीयांत देत होते. त्याउपरी रणदुलाखान 
यांस तनखीयात दिल्हे. तदनंतर त्यांकडून दूर करून राजेश्री 
माहाराज शाहाजी राजे यास दिल्हे. तें त्यांकडे व त्याउपरी राजेश्री 
शोवाजी राजे छत्रपती साहेब यांकडे त्या उपरी राजेश्री संभाजी राजे 
छत्रपती साहेब यांकडें तदनंतर राजश्री राजाराम छत्रपती साहेब 
याकडे चालिले. त्यास आम्ही दिवाणांत श्रम साहास करून मोबलगा 
द्रव्य वेचून दिवाणातून वतन सोडऊन घेतले. ते उभयता अनभवीत 
अहो. त्यास वतनाचे खावंद आम्ही उभयता. पुढे वतन संबंधे उभय- 
तांचे मुला लेकरांचा गर्गशा न व्हावा या विचारे सदरहु वतन अम्ही 
उभयेतानी आपले आत्मसंतोशे दो ठाई निमे निम विभागून घेतले 
असे. ऐसीयासी आम्ही उभयेता तुम्हा गोतापासी आलो आहो. तरी 
तुम्ही समस्त गोत अहा. आपले विद्यमाने विभागपत्र करून देणें 
म्हणऊन. त्यावरून समस्त गोत याणी उभयेतास पुसिले कीं पा कऱ्हाड 


so ere ese ७७७० 4. ee 


१. मुळात रेघ कोरी. 


ताराबाई कालोन कागदपत्रं डप 


येथील देशमुखीचे वतन तुमचे खरेच परंतु तुटोन बहुत दिवस जाहाले. 
त्यास तुम्ही उभयेतानो कोणे रीतोने वतन सोडविले ते आपलाले करीने 
सांगणे म्हणऊन. त्यावरून उभयेतानी आपलाले करीने सांगितले. बी 
तपशील (पुढील अक्षरे चिकट बंदाच्या जोडांत गेली आहेत). 


तकरीर कदे गिरजोजी बिन मुधोजी यादव देशमुख पा कऱ्हाड 
यानी तकरीर केली एऐसीजे. स्वरोपजी यादव व आपण उभयता 
भाऊबंद पा मजकुरीचे देशमुखीचे वतन पूर्वीपासून आम्हा उभयताचे 
वडीलवडिलापासोन अनुभवीत असता अदलशाहा पादशाहाचे वेळेस 
संभाजी यादव व आबाजी यादव वतन चालवीत असता मुधोजी बिन 
वणगोजी निबाळकर याणे पुंडावे केले. कसबा कोट घेतला. ते 
समई देशमुख व देशकुलकर्णी त्यास जाऊन भेटले. हे वर्तमान 
पादशाहास कळलियावरी पादशाहानी नामजाद पाठवून गनीम मारून 
काढिला. देशमुख व देशकुळकर्णी यावरी बदनामी ठेवून देशमुखीचे 
व देशकुलकर्णाचे वतन अमानत केले. देशमुखीचे वतन वजीरास 
दौलतेत तनखा दिल्हा. देशकुलकर्णाचे वतन विश्वासराऊ दबीर यास 
तनखियात दिल्हे. याउपरी देशकुलकर्णी याचे वंशज राजश्री कासी 
तिमाजी दियानतराऊ पादशाहा जवळी होते त्यानी पादशाहास अजे 
करून देशकुलकर्णाचे वतन आपले दुबाले करून घेतले. देशमुखीचे 
वतन दिवाणात तैसेच राहिले. त्या दिवसापासून आम्हा यादवाचा 
भोगवटा तुटला. देशमुखीचे वतन पादशाहा वरचेवरी वजीराचे 
दोलतेचे पुरवणीस देत आले. त्या उपरी रणदुंलाखानाचे दोलतेचे 
पुरवणीस दिल्हे. त्या उपरो त्याकडून दूर करून माहाराज राजश्री 
शाहाजी राजे यांस दिल्हे. ते त्यानी अनुभविले. त्यांउपरी राजश्री 
शिवाजी राजे छत्रपती साहेब याणी व त्या उपरी राजश्री संभाजी राजे 
- छत्रपतीसाहेब याणी तदनंतर राजश्री राजाराम छत्रपती साहेब याणी 
अनुभविले. त्यास वतन अमानत जाहालेवरी पा कऱ्हाड हा देश 
अदलशाहा पादशाहा याचे स्वाधीन असतां कितेका दिवसी आपले 


१४६६ ताराबाई कालीन कागदपत्रे 


बाप मुधोजी यादव व भाऊ रवळोजी यादव व अर्जोजी यादव व 
संकराजी यादव वजोत्याजी यादव व आपण व आमची माये सहवर्त॑मान 
अवघे कुटुंब घेऊन मौजे व्याहापूर का अउद पा मजकूर या गावी 
असता जैतोजी यादव देशमख का अउद हे रात्रीचे कोतवडे व्याहाले 
क॥ म॥ या गावावरून सूर्योदई वीस पंचवीस स्वारानिसी जरोर 
मौजे मजकुरी येऊन आपले वाप मुधोजी यादव यास सांगोन पाठविले 
की आम्ही कालीचा दिवस रात्री उपवासी आहो. आम्हास जेवावयास 
पाठऊन देणें त्यास आमच्या बापानी सांगोन पाठविले को तुम्ही 
गावांत येऊन आमचे घरी जेऊन जावे. त्यास त्यानी सांगोन पाठविले 
कीं तुमचे गावास वेसी gq आहे याकरिता गावांत येता नयें. आम्हास 
जेवण येथे पाठवून देणें म्हणवून सांगोन पाठविले. त्याउपरी आपले 
बाप मुधोजी यादव व आम्ही aad भाऊ जेवण घेऊन त्या जवळी 
गेलो. ते जेविल्यावरी आपले बाप याणी जेतोजी यादव देशमुख 
का मा यांस बोलिले कीं का मा चे देशमुखीचे वतन तुमचे आमचे 
त्यास वतन तुम्ही खाता. आमचा विभाग आम्हास देणें. त्यासी ते 
बोलिले की तुम्ही व तुमच्या लेकांतून कोण्ही यकजण आम्हाबरोबर 
यण आणि वतन खाणे. आपले बाप बोलिले कीं आलबता तुम्हा 
बराबरी येकास देऊ म्हणऊन बोलिल्यावरी ते निरोप घेऊन गेले. 
त्यास राजश्री शिवाजी राजे छत्रपतीसाहेब याजवळी अर्जोजी यादव 
सेवेसी राहिले. त्याउपरी राजश्री छत्रपतीसाहेब यांचे लस्कर 
या देशांत येऊ लागले. याकरिता आदलशाहा पादशाहाकडील 
नागोबा सो सुभेदार खटावी होता तो राजश्री स्वामीकडील लोक 
व त्याचे कबीले घुंडोन धरू लागला. त्यास आपले भाऊ अर्जोजी 
यादव यास राजश्री स्वामीनी प्रतापगडीचे इमारतीचा सुभा सांगितला 
आहे हे वर्तमान नागोबा सोस कळलियावरी कबिल्यास अपाये होईल 
हे जाणोन आपले बाप सारे कुटुंब घेऊन प्रतापगडास आले. संवेच 
` हाः प्रांत राजश्री छत्रपती स्वामीने काबीज केला. त्यावरी आपण 


कक प्रय मेनका, Mn ॥ a owe 
T 0100 ie हक) १ ‘8 
Da - १ o “ न O . 


‘et. fo 


= eg 


५ फ्ला » 
Pr 


ga A 
i ra + Der We “९ 


Z 


è 
paS RA क 


छत्रपती शिवाजी महाराज यानी पावनगड बांधल्याचा उल्लेख क्रमांक :३२२: 
पृ. ४६७ 


ताराबाई कालीन कागदपत्रं ४६७ 


व वरकड आपले भाऊ यास राजश्री स्वामीनी सेवेसी आपणापासी 
ठेऊन विशष लोभ करू लागले. त्यास दुसरे वरसी आपले बाप. 
मुधोजी यादव हे अर्जोजी यादव यास व आम्हास म्हणो लागले कीं 
पा कच्हाडीचे देशमुखीचे वतन आमचे. त्यास वतनाचा भोगवटा 
तुटला आहे. त्यास तुम्ही राजश्रो---- छत्रपती स्वामीची सेवा 
करिता. वतन राजश्रो स्वामी अनुभवीत आहेत. तरी तुम्ही आपले 
वतन राजश्री छत्रपती स्वामी जवळी मागोन घेणें म्हणून बोलिले. 
त्यास अर्जोजी यादव यानो उत्तर दिल्हे कीं हे वतन राजश्री 
स्वामोपासून हरप्रयत्ने मागून घेऊ म्हणऊन बोलिले आणि समये पाहून 
वतनाचा अज करावया विचारावरी होते तो जेतोजी यादव देशमुख 
का AE याणी पदाजी यादव या बराबरी अर्जोजी यादव यास 
प्रतापगडी सांगोन पाठविले कीं राजश्री जनादन हणमंत नारायेण 
श्री यमाई स्थल अउद इच्या दर्शनास आले ते समई आमच्या 
मुतालिकाने त्याचे तारतम्य करावे ते केले नाहीं. याकरिता विशाद. 
मानून का आउद येथील देशमुखीचे वतन अमानत केले. राजश्री 
छत्रपती स्वामीचेही अमानतपत्र चालविले आहे. येसीयास तुम्ही 
राजश्री छत्रपतो स्वामी जवळी सेवा करोत आहां तरी हे आपले 
वतन सोडवणे म्हणऊन सांगोन पाठविले. त्यावरून अर्जोजी यादव 
लोलिले कीं तुम्ही आपल्या गावास जाणे. आम्ही वतनाचा येत्न 
रतो. त्याउपरी राजश्री शिवाजी राजे छत्रपतीसाहेब याणी 
गवनगड नवा वसविला त्याची इमारती बांधावया अर्जोजी यादव 
यास व हिरोजी फर्जद यांस सांगितली. त्यावरून उभेयेतानो आपलाले 
कारखाने घेऊन पावनगडास जाऊन उभयेतानी पावनगडीची इमारती 


बांधत असतां राजश्री स्वामी पनालियास आले. ते समई जेतोजी 
यादव देशमुख का अउद याणी पदाजी यादव व तुको सुरो यास 
वतनाच्या कार्यानिमित्य अर्जोजी यादव याजवळी पाठविले. त्यास 
[जश्री स्वामी पावनगडीची इमारती पाहून पनालियास येत असतां 


४६८ ताराबाई कालीन कागदपत्रे 


मार्गी दोही किलियाच्या मध्ये आले ते समई अर्जोजी यादव याणी 
पदाजी यादव व तुको सुरो यांस समागमे घेऊन राजश्री स्वामीच्या 
मजुन्यास गेले. मजुरा केला ते समई राजश्रो स्वामीनी पुसिले 
कीं हे कोण. त्यास अर्जोजी यादव बोलिले की प॥ कच्हाडीचे देशमुखीचे 
वतन व का अउदीचे देशमुखीचे वतन आमचें. त्यास जैतोजी यादव 
देशमुख का अउद आपले भाउवंद. त्यानी वतनाच्या कार्यानिमित्य 
यास पाठविले आहे. त्यावरी राजश्री स्वामी वोलिले को प॥ कऱ्हाड 
व का अउद येथील देशमुखीचे वतन तुमचे कंसे हे पनालियास 
गेलियावरी तुम्ही आम्ही बोलो. यास बराबरी घेणे म्हणून आज्ञा 
केली. त्यावरून अर्जोजी यादव हे व पदाजी यादव तुको सुरो यास 
बराबरी घेऊत पनालियास आले. राजश्री स्वामो सदरेस येताच 
अर्जोजी यादव व पदाजी यादव व तुकोजी सुरो यास बोलाविले. 
ते समई आपणही राजश्री स्वामी संनीध सेवा करीत होतो. ते प्रसंगी 
राजश्री स्वामो अर्जोजी यादव यास बोलिले कीं प॥ कर्‍हाड व 
का अउद येथील देशमुखीचे वतन तो आमचे. तुम्ही आपले 
कशावरून म्हणता. येथे साव सेटी माहाजन आहे. त्यास बोलाऊन 
आणून पुसो म्हणोन बोलोन त्यास बोलाऊन आणून पुसिले की 

करहाडीचे देशमुखीचे वतन कोणाचे. त्यास तो बोलिला की हे वतन 
साहेबांचे. राजेश्री महाराज साहेबास पादशाहानी दिल्हे आहे. त्यास 
राजेश्री स्वामीनी मागती पुसिले की हे वतन पहिले कोणाचे. त्यावरून 
त्याणे अभये मागून सांगितले की हे पहिले वतन यादवांचे. यादव 
निबाळकराच्या फितब्यास मिळाले याकरितां पादशाहानी वतन अमानत 
करून वरचेवर वजिरास तनखियात देत होते. त्याउपरी महाराज 
साहेबांस वतन दिल्हे. त्याउपरी राजेश्री स्वामी बोलिले को 
पादशाहानी याचे वतन दूर करून आम्हास दिल्हे. ते माहाराज 
साहेबापासून आम्ही अनुभवीत असता यास वतनासी संमंध काय. 
याउपरी यादवानी कन्हाडीचे देशमुखीचे वतन आपले यैसे म्हटले 


ताराबाई कालोन कागदपत्रे ४६९ 


म्हणीजे साहेबावर जोर साक्षा करतील येसे बोलोन पदाजी यादव व 
तुको सुरो यास बाहेर घातले, अर्जोजी यादव पावनगडास आपले 
घरी येऊन दिलगीर होऊन बैसले. त्याउपरी राजेश्री स्वामी मागती 
पावनगडीची इमारती पाहावयास आले ते समई हिरोजी फर्जंद याणी 
अर्ज केला की अर्जोजी यादव याणो आपले वतनाचा अर्ज केला 
असतां साहेब त्यास रागास आले. तरी था सारिखीया चाकरास 
दिलगीर करावे Fa नाही. पा कऱ्हाड व का अउद तेथील 
देशमुखीची दोन्हो वतने यांची यास देऊन याचे समाधान करावे. 
त्यावरी राजश्री स्वामी बोलिले की पादशाहानी आम्हास वतन दिल्हे 
असता यास वतन आपले म्हणावयास समंध काये. आता यास देणे 
तरी याचे चाकरीवरी नजर देऊन आम्हो आपले वतन त्यास देतो. 
यादवांचे वतन म्हणून देणार नाही. त्यास तुम्ही व अर्जोजी यादव 
याणी पावनगड बांधला. रुद्राजी म्हसका व मालजी यादव याणी 
पनालियाची इमारत बांधली. याकरिता तुम्हा चतुर्वर्गास दर 
आसामीस बक्षीस पांच पांच हजार होन नेमिले आहेत. त्याप्रमाणे 
तुम्हा त्रिवर्गास देऊ. अर्जोजी यादव बक्षिसांचे मुवदला का अउद 
येथील देशमुखीचे वतन देऊन यैसे बोलिले. त्यावरून अर्जोजी 
यादव याणी पायावरी डोई ठेविली. त्यावरी राजश्री स्वामीनी 
का अउद येथील देशमुखीचे वतन तुम्हास दिल्हे आसे 
यैसे बोलोन डोईवरी हात ठेवून वतनाची पाने दिल्ही. 
वतन पत्रास परवानगी दिल्ही. त्याउपरी राजश्री राजाराम साहेब 
याचे लग्न समीप उरले यास्तव राजश्री स्वामी स्वार होऊन रायगडास 
गेले. राजश्री राजाराम साहेव याचे लग्न केले. सवेच राजश्री 
स्वामीनी केलासवास केला. वतनाची पत्रे होती ती न जाली. त्याउपरी 


राजश्री संभाजी राजेसाहेब सिंहासनारूढ जाहले. त्याणी आर्जोजी 
यादव यास रायगडीचे इमारतीचा सुभा सांगितला. पाचवडात US- 
मंदीर बांधावयाची आज्ञा केली. त्यावरून त्याणी राजमंदीर उत्तम 


४७० ताराबाई कालीन कागदपत्रे 


बांधले. याकरिता राजेश्री स्वामी व सौभाग्यवती मातुश्री येसूबाई- 
साहेब यैसीं संतोसी होऊन इमारतीच्या लोकास तीन हजार होन व 
आर्जोजी यादव यास पांच हाजार होन वक्षीस नेमिले. त्यामध्ये तीन 
हजार होन इमारतीच्या लोकास दिल्हे. खासा जातीचे पाच हजार 
होन दिल्हे ते प्रसंगो आर्जोजो यादव याणो आर्ज केला को पा कर्‍हाडीची 
देशमुखी का अउदीची देशमुखी ही दोन्ही वतने आपली आहेत.त्यास पावन- 
गडीची इमारत बांधली ते समई थोरले कैलासवासी स्वामीनी का अउद 
येथील देशमुखीचे वतन आमचे आम्हास दिल्हे आहे. परंतु कागदपत्र 
जाहाले नाहीत. तरी स्वामीनी मेहरवान होऊन पांच हजार होन 
वक्षीस दिल्हे हे पोतां सेरणीस घेऊन का ase येथील देशमुखीची पत्रे 
करून दिल्ही पाहिजेत म्हणऊन. त्यावरी राजश्री स्वामी बोलिले की 
केलासवासी स्वामीनी वतन दिल्हे ते आम्हीही दिल्हे आसे. त्यास 
राजश्री कबाजी बावा पनालेस आहेत. त्याची व साहेबांची भेटी 
जाहालियावरी पत्रे करून देऊं म्हणोन बोलोन बक्षिसाचे होन पाच 
हजार पोता घेतले. त्याउपरी राजश्री स्वामी पनालियास गेले. राजत्री 
कंबाजी बावांची भेटी जाहालियावरी आपण वतनाच्या पत्राचा अजे 
केला. त्यावरून राजश्री स्वामोनी कबजी वावास वतनाची पत्रे करून- 
द्यावयाविसी आज्ञा केली. पत्रे व्हावी तो तुलाजो कडु कऱ्हाडीचे देशमुखी 
वरी होता. तो पनालियास आला. त्याने कबजीबावास सांगितले की 
अउदीची देशमुखी यादवास दिल्ही म्हणजे कऱ्हाडीची देशमुखी 
गेली म्हणऊन. त्यावरून कबजी बावानी वतनाची पत्रे द्यावयास 
अनमान केला. त्याउपरी आपण राजश्री येसाजी फर्जद याचे 
गुजारतीने खुर्दा टके येक हजार १००० व नाणे होन FHA १०० 
व आरबी घोडा उत्तम येक राजेश्री स्वामीचे स्वारी योग्य दिल्हा 
आणि मागती पत्रास कबजीबावाची परवानगी घेतली. सवेच राजेश्री 
स्वामी व कबजीबावा अकबराचे रवानगोस गजापुरास. गेले. 
अकबराची रवानगी करून रायेगडास चालिले. कबजीबावास 
पनालियास रवाना केले. ते समई आपण वतनाच्या पत्राविसी विनती 


AUIS कालौन कागदपत्रे ४७१ 


केली. त्यावरून राजेश्री स्वामीने कबजोबावास आज्ञा केली की 
तुम्हांजवळी डबले आहेत. त्यात यांच्या वतनाच्या वतनाच्या? 
सनदा भरून देणे. ते कबजीबावाने मान्य करून आम्हास सांगितले 
की तुमचा आत्प कोणही आम्हाबराबरी देणे. त्याजवळी वतनाची 
पत्रे करून देतो. ते समई पदाजी यादव आम्हाजवळी होते. त्यास 
आम्ही वतनाच्या पत्राबदल कबजीबावाजवळी ठेविले. आम्ही राजश्री 
स्वामी समागमे रायेगडास गेलो. मागे पदाजी यादव वतनाचे कागद 
मागत असता तुलाजी कडु मागतो पनालियास आला. त्याणे आकस 
करून नसतेच कबजीबावासी सांगितले की नरसींगराऊ यादव देशमुख 
का अउद हे व पदाजो यादव अनंदरायाजवळी जमातदारी करीत 
असता ते वेळेचे याजकडे सोळा हजार होन फाजील आहे ते घेऊन 
मग वतनाचे कागद करून द्यावे म्हणोन. हे वर्तमान पदाजी यादव 
`. याणी येकिल्यावरो वतनाचे कागद मागतो याकरिता है बालट 
करिताती तेव्हा पुढे केसे होईल ते न कळे. FI जाणोन 
ते निघोन गेले. हे वतमान कबजीबावानी राजश्री स्वामीस 
लेहून पाठविले की अर्जोजी यादव व गिरजोजी यादव यासी 
याणी आपल्या भाऊ वतनाचे पत्रानिमित्य आम्हाजवळी ठेविला होता 
तो पळोन गेला म्हणऊन. त्यावरून राजेश्री स्वामीनो आम्हा 
उभयेतास पुसिले की तुम्ही कितीजण भाऊ. त्यावरून आम्ही भाऊ 
जे होतो ते सांगितले. त्यावरून राजेश्रो स्वामी बोलिले की कबजी 
बावाजवळी वतनाच्या पत्रानिमित्य ठेविला होता तो कोण म्हणून. 
त्यावरी आम्हो उभयतानो सांगितले की वतनाच्या पत्रा निमित्य 
कबजी बावाजवळी पदाजो यादव यास ठेविले होते. तो आमचा 
काही नव्हे. 4a सांगितले. त्यावरी राजेश्री स्वामीस समजोन 
` बरे म्हणोन बोलिले पदाजी यादव कबजीबावा पासून पलोन येले 
याकरिता ते प्रसंगी पत्रे न जाली. त्याउपरी सिरकियाचे धामधुमे 


१७००००००००७०००००००००००००७००००००990000000०9055990०059900-0009५००००००००००००००००००००५००6००००००००००००० 


- „१ मुळांत दुबार. ` 


Me S eR Tag 


४७२ ताराबाई कालोन कागदपत्रं 


करिता कबजीबावा खिलणीयास गेले. सवेच राजेश्री स्वामी तेथे 
आले. तेथून राजेश्री स्वामी व कबजीबावा रायेगडास जावया 
संगमेंस्वरास आले: तेथे आम्ही वतनाच्या पत्राविसी विनंती केली. 
होन २००० दोन हजार सेरणी दिल्ही. त्यावरून राजेश्री स्वामोनी 
वतनाच्या पत्रास परवानगी दिल्ही. पत्रे सिध जाहाली. राजमुद्रा 
जाहाल्या. सरकारकुनाचे सिके निशानास पत्रे गेली तों तेच दिवसी 
सेख निजाम गनोम तेथे आला. त्या वाढयात सनदा गेल्या. त्याउपरी 
आम्ही राजश्री राजाराम साहेब छत्रपती राज्य करू लागले त्यापासी 
गेलो. ते समई  झुलपुकारखान गनीम रायेंगडास वेढा घालावयास 
आला. . याकरिता राजेश्री स्वामी प्रतापगडास गेले. अर्जोजी 
. यांदव यास रायगडी ' ठेविले. प्रतापगडीहून राजेश्री स्वामी 
गनिमाचे दाटी करिता परळीस गेले. तेथून पनालियास गेले. 
. आम्हास प्रतापगडीहून मातुश्री -जानकीबाई व राजेश्री शाहू. राजे 
. यास आणावया. कारणे रायेंगडास रवाना केले होते. आम्ही 
वेढियातून गडावरी जाऊन चागोजी काटकर आदिकरून सकलास 


राजेश्री: स्वामीची आज्ञा सांगितली. ते ना येकत. तेव्हा राजेश्री 
स्वामीच्या खर्चाकारणे सोने वस्तभाव मागोन घेतली आणि तैसेच 
` वेढियातून निघोन कांगोरीस आलो. तेथे मुलूकातील लोक बदलोन 
येऊन गडाखाली : बैसले. तेथून आपण युक्तीने निघोन रोहिडा 
पांडवगड. वैराटगड सातारा परळी या किल्ल्यावरून गनीमाच्या 
सीलसिल्यामधून . रातवे खपून परम संकटे तितके सोने वस्तभाव 
सांभाळून पनालेस राजेश्री स्वामी जवळी गेलो. त्यावरून राजेश्री 
` स्वामी बहुत संतोसी जाहाले. ते समई आपण वतनाचा अजे केला 
त्यावरून राजेश्री स्वामी तुमचे वतन तुम्हास देऊ म्हणोन बोलिले. 
' त्याउपरी पनालियास गनिमाचा वेढा आला. याकरिता राजेश्री 
स्वामी कर्नाटकात जावयाच्या उदेशे तेथून स्वार जाहाले. ते समई 
उच उच जवाहिराच्या गाठोडया बांधोन आम्हाजवळी व वरकड 
हुजुरिया जवळी दिल्ह्या आणि राजेश्री स्वामी समागमे जात असता 


छत्रपती राजाराम रायगडाहून निसटल्याचा उल्लेख. क्रमांक : ३२२; पृ. ४७२ 


हाराबाई कालोन कागदपत्रे - ४७३ 


राजेश्री हंबीरराऊ व राजेश्री मानसिंग मोरे माधारे निघोंन आले 
पुढे राजेश्री बहीरजी घोरपडे येऊन भेटले. त्यास समागमे घेऊन. 
राजेश्री स्वामी मार्गीचे बहुत श्रमेकडून सिवमोघ्यास गेले. तेथे 
राजेश्री रुपाजी भोसले व सकल लस्कर टाकून जरोर येकाको राजेश्री 
स्वामीस करनाटकांत जावे लागले. तेव्हा आम्हा जवळील 
जवाहिराच्या गाठोडया होत्या त्या राजेश्री खंड प्रभु चिटनिवीस 
यापासी देऊन आम्हास समागमे घेतले. गोठा बाहेरी गेलि- 
यावरी समुदाये बहुत देखोन आम्हासही माघे राहावयाची आज्ञा 
केली. याकरिता आम्ही फिरोन गोठात येऊन ज्याजवळी ज्या 
गाठोडिया होत्या त्या त्या आपलाल्या आपणाजवळो घेतल्या: रुपाजी 
भोसले व वरकड सारे लस्कर गनोमाच्या हातास लागले. त्यासंकटा- 
मध्ये नाना प्रकारीचे श्रमसाहास करून युक्तीने तितके जवाहीर जतुन 
करून परम प्रयासे नरगुंदास आलो. तेथे आपणास वेथा जाहाली. 
त्यामुळे येक महिना तेथे राहावे लागले. तेव्हा ज्या पासी ज्या गाठोड्या 
होत्या त्या त्याणी आम्हाजवळी टाकून देऊन सारे निघोन गेले. ते सारे 
जवाहीर दमाजी सरखवास याणी व आम्ही जतन करून मार्गचे प्रम 
संकटे चंदोस घेऊन गेलो. राजश्री स्वामीचे दर्शन जाहाले. जवाहिराच्या 
गाठोडथा पुढे ठेविल्या. गाठोडियावरी सिके किले पनाळियावरी केले 

ते रुजु केले. राजश्री स्वामी संपूर्ण जवाहीर पाहून परम संतोसी 
जाहाले आणि आम्हा उभयतास पांच पांच हजार चक्रे बक्षीस पाच 
पाच सेर रुप्याची ताटे व दोन दोन रुप्याच्या वाट्या व. पाणी 
प्यावयाची येक येक रुप्याची घडी येक येक तरवार येक येक कटार 


ब्रेक येक ढाल व पांच पांच नगवस्त्रे द्यावया आणिली. ते समई दमाजी 
तरखवास यास सदरहूप्रमाणे दिल्हे ते त्यानी घेतले. आम्हास : देते 
समई आम्ही वतनाचा अर्ज केला. त्यावरून राजेश्री स्वामी बोलिले 
की तुमची वतने काय काय आहेत. UST आम्ही अजे केला की 
वा कऱ्हाड येथील देशमुखी व का अउदीची देशमुखी हे आपली वतने 


tee 


४७४ ताराबाई कालीन कागदपत्रे 


यामध्ये थोरले केलासवासी स्वामीस अर्ज केला. त्यावरून त्याणी का 
` अउद येथील देशमुखीचे वतन दिल्हे. परंतु ते समई वतन पत्रे जाहाली 
नाहीत. तदनंतर राजेश्री संभाजी राजे छत्रपती याचे वेळेस 
संगमेश्वरीचे मुकामी वतन पत्रे सीध जाहाली तो शेख निजामाचा 
Tea येऊन पडिला. याकरिता पत्रे आपल्या हातास 
आली नाहीत. याउपरी साहेबी आपली दोन्ही वतने आपणास 
देविली पाहिजेत म्हणून अर्ज केला. त्यावरून राजेश्री स्वामीनी 
आज्ञा केली की का अउद येथील देशमुखीचे वतन पहिले दिल्हेप्रमाणे 
साहेब देतात हे घेणे. पुढे राहिले वतन तेही देऊ म्हणऊन बोलिले. 
ह्यावरून मागती अर्ज केला की ये समई साहेब कसबा अउदचे 
' देशमुखीचे वतन देतात ते हुकुमाप्रमाणे घेतो. वस्त्रे पात्रेही घेतो. 
“पाच हजार त्रक्रे बक्षिसाचे हे साहेबी वतनाचे सेरणीस घेऊन वतनाची 
'पत्रे करून देविली पाहिजेत म्हणऊन. त्यावरून राजेश्री स्वामीनी 
पाच हजार चक्रे सेरणीस घेऊन का अउदचे देशमुखीपत्रे करून 
fast. त्यास का मजकुरीचे देशमुखीचे वतन राजेश्री जेतोजी 
यादेव याचे व आमचे उभयताचाच विभाग चालत आला आहे. 
याकरिता नरसिंगराऊ बिन जेतोजी यादव व गिरजोजी यादव 
येणेप्रमाणे नावे घालून वतनपत्र करून घेतले. ते संताजी मुळीक 
याजवळी देऊन नरसिंगराऊ यादव जेतोजी यादव याचे पुत्र याजवळी 
पाठविले. त्यापासून अउदीचे देशमुखीचे वतन तेवढे आम्ही अनुभवीत 
आहो. त्याउपरी आपणास राजश्री स्वामीनी अंतःपुरीचा सरहवाला 
सांगितला. ते सेवा करीत असता मातुश्री राजसबाई साहेबाचे उदरी 
सोयेराबाईचा जन्म जाहाला. हे संतोश वर्तमान आपण राजेश्री 
स्वामीस श्रृत केले. . त्यावरून राजेश्री स्वामी संतोसी होऊन आपणास 
विशष बक्षीस द्यावे म्हणऊन बोलिले. ते समई बाजी कदम खंडोजी 
दाभाडे याणी अर्ज केला की यास साहेब बक्षीस देता ते न द्यावे. 
पा कन्हाडीचे देशमुखीचे वततः याचे यास द्यावे म्हणऊत्त बोलिले. 


ताराबाई कालीन कागदपत्रं ४७५ 


या वरून राजेश्री रवामी बोल्लि की पा माचे .देशरुखीपेकी 
त्ता उबरज व ता॥ तारगाऊ या दोनी माहालीचे देशमुखीचे वतन 
दिल्हे असे म्हणऊन बोलोन वतनपत्रास आज्ञा दिल्ही. ते प्रसंगी 
वतनाचे सेरणीस होन प्रलेघाटी २००० दोन हजार व दरबार खर्चास 
होन ४५०० चाडे चार हजार यैसे होन साडे साहा हजार मकाजी 
यादव पाटील मौजे कविठे याचे गुजारतीने वेचून उबरज तारगाऊ 
या दो माहालीचे वत्तनाचो पत्रे करून घेतली ती संताजी मुळोक 
याबराबरी पीराजी यादव याकडे पाठविलो. त्याउपरी राजंश्रो 
स्वामीनी चौघी मातुश्रो साहेबास पालेकोटास पाठविले. त्या समागमे 
आपणास पाठविले. मागे माहादजी जगदाळा हुजुर चंदीस येऊन 

गैरवाका विदित करून ता मसूर येथील देशमुखीचे वतनपत्र करून 

घेतले. हे वर्तमान आपण चंदीस आलियावरी कळले. त्यावरी 

आपण राजेश्री स्वामीस विनंती केली आणि त्यास वेव्हार सांगोन 

त्यास खोटा करून त्याणे पत्रे करून घेतली होती ती रद म्हणऊत. 
नतन राजपत्रे करून घेतली. या कार्यास खर्च पडिला होन प्रा 

५००० पाच हजार. त्याउपरी राजेश्री सिवाजीराजे छत्रपती याचा 

जन्म जाहाला. हे संतोश वर्तमान आम्हो राजेश्री स्वामीस स्रुत केले 

ते समई राजेश्री स्वामी परम संतोसी होऊन आम्हास विशष बक्षीस 
द्यावी म्हणऊन बोलिले. ते समई आपण पा कऱ्हाड FS 
देशमखीचे वतन आपले. मधे उबरज तारगाऊ या दोही माहालीचे ` 
देशमखीचे वतन साहेबी आपणांस दिल्हे आहे. वरकड राहिले वतन 
आपले आपणास देविले पाहिजे म्हणऊन अजे केला. त्यावरून राजश्री. 
स्वामी कृंपाळू होऊन पा कर्‍हाड येथील देशमुखोचे सारे वतन 
आम्हास दिल्हे. पत्रे व्हावी तो येका येको झुल्पकारखान गनीम. 
आला. याकरिता पत्रे झाली नाहीत. त्याउपरी झुलपुकारखान'' 
गनीम चंदोस परीघ घालावयास आला. तेव्हा राजेश्री राजा कर्णे 


भोसले यांस झुल्पकारखानाकडे पाठवून सख्य करावे लागले. त्या" 


४७६ ताराबाई कालीन फागवपत्रे 


समागमे आम्हास व राजेश्री शंकराजी पंडित सुमंत 
व राजश्री बावाजी प्रभु यास देऊन झुलपुकाराचे भेटीस पाठविले. आपण 
राजेश्री राजा कर्ण भोसले यास घेऊन जाऊन झुलपुकारवानाची भेटी 
करून तेथोल नानाप्रकारोचे विशम संधी होत्या त्या तितक्या सांभाळून 
राजाकारणास अंतर पडो न देता पुन्हा राजेश्री राजाकणं यास सांभाळून 
घेऊन आलो. ते प्रसंगी राजेश्री स्वामी बहुत संतोसी जाहाले आणि 
शंकराजीपंतास बक्षीस चक्रे यक १००००० यक लाख व आम्हास 
बक्षीस चक्रे ५०००० पनास हजार व वावाजी प्रभु यास २५००० 
पंचवीस हजार बक्षीस दिल्हे. ते समई आपण विनंती केली कीं पनास 
हजार चक्रे साहेब देतात ते सेरणीस घेऊन पा कऱ्हाड येथील 
देशमुखीचे वतनाच्या सनदा करऊन देविल्या पाहिजेत. त्यावरून 
राजेश्री स्वामीनी वतनाची पत्रे करून देविली. पत्रे व्हावी तो येकायेकी 
झुलपुकारखानाने येऊन चंदीस वेढा घातला. संकट बहुत जाहाले. तेव्हा 
राजेश्री स्वामी येलूरास जरोर गेले. मागे झुलपुकारखान याणे सुलतान- 
ढवा करून चंदी घेतली. संपूर्ण लोकाचे कबिले धरिले. गनीमाने 
मार्गाचा अवरोध केला असता त्या संकट प्रसंगामध्ये आम्ही आपल्या 
जीवाची व कबिल्याची आशा सोडून केवळ साहास कमं करून मातोश्री 
तारावाईसाहेब व राजेश्री शिवाजीराजे व मातोश्री राजसबाईसाहेव 
यांचे उदरी राजेश्री संभाजी राजे यांचा संभव होऊन साहा महिने 
जाहाले होते ती व त्यांची कन्या सोयराबाई व उभयता मातुश्रीचे 
सेवेसी बाइको असिली पाहिजे याकरिता लखम्‌ कारभारीण समागमे 
घेऊन मार्गीचा स्वता पायें उतारा करून परमश्रमेकडून येलुरास राजेश्री 
स्वामी समीक्ष घेऊन आलो. उभयेता मातुश्री आईसाहेब व राजेश्री 
शिवाजी राजे व सोयराबाई यांच्या व राजेश्री स्वामीच्या 


भेटीसमई राजेश्री स्वामी व संपूर्ण सरकारकून व हुजरे परमसंतोसी 
होऊन बोलिले की या संकटातून राजकुमारास घेऊन आले हे काही 
सामान्य कमें केले नाही. राजकुमार म्हणजे राज्याचे जीवन, ते 


ताराबाई कालोन कागदपत्रे ४७७ 


याणी आपल्या जीवाची होली करून सोंरक्षन आणिले. येणेगुणे 
राज्यास दुणी आयुश चढले इत्यादि गौरव गोष्टी बोलोन राजेश्री 
स्वामी बोलिले की या संतोश समई गिरजोजी यादव यास काये 
द्यावे म्हणऊन. ते प्रसंगी दाजी कदम व खंडोजी दाभाडे व खंडे प्रभु 
चिटनिवीस व रवळोजी इगवले व संपूर्ण हुजरे व सरकारकून याणीं 
अजे केला की पा कन्हाडी येथील देशमुखीचे वतन साहेबी यास 
दिल्हे आहे. पत्रे जाहाली नाहोत. तीं पत्र करून देववावी म्हणऊन. 
त्यावरून राजेश्री स्वामीनी पत्रास आज्ञा दिल्ही, at सवेच 
जुलपुकारखान येलूरास येतो म्हणऊन वर्तमान आले. याउपरी येलूरी 
राहाता नये FA जाणोन आपण हर उपाये करून देशास जावे येसा 
विचार राजेश्री स्वामोने करून उभयता मातोश्रो आईसाहेब व 
राजकुमार व सोयराबाई यास कळले त्या रीतीन देशास घेऊन येणे 
म्हणऊन आम्हास आज्ञा केली. ते गोष्टोचीहो areal सिधता 
केली. तो देसीहून राजश्री जाधवराऊ लस्करसहवतेमान आले. 
त्यासमागमे घेऊन सर्वे सामुदायासहित राजेश्री स्वामी देशास आले' 
मार्गी आम्हास विशष श्रम जाहाले तेथून राजेश्री स्वामी कोपल 
भुदरगडावरून पनालेस आले. आम्ही समागमे आलो. तेथे आमचा 
कबिला मागे राहिला होता तोहो आला. तेथून राजेश्री स्वामी 
विशाळगडास आले. तेथे मातोश्री राजसबाईसाहेब गरोदर होती 
म्हणऊन त्यास तेथे ठेऊन मातोश्री ताराबाईसाहेब व शिवाजी राजे 
यास समागमे घेऊन कोकणोची स्वारी करून प्रतापगडास जाऊन 
श्रीचे दर्शन घेऊन परतोन हेळवाकास आले. तेथे विशाळगडाहन 
राजेश्री संभाजी राजे यांचा जन्म जाहाला म्हणऊन वर्तमान आले. 
ते आम्ही राजेश्री स्वामीस विदित केले. त्यावरून राजेश्री स्वामी 
बहुतच संतोसी जाहाले. चंदीहून गिरजोजी यादव याणी तांब्राच्या 
संकटातून राणीया काढून आणिल्या त्यामुळे आम्ही हे संतोशाचे दिवस 
पाहिले इत्यादि गौरवगोष्टी बहुत बोलिले आणि बक्षिस faga 


४७८ ताराबाई कालीन कागदपत्रे 


द्यावी म्हणऊन प्रसंग केला. वक्षिस देते समयी आपण बक्षिस कबूल 
न करितां वतनाच्या पत्रांचाच अर्ज केला. त्यावरून राजेश्री स्वामीनी 
राजेश्री खंडप्रभू चिटनिविस यास वतनपत्रे करून द्यावयाची आज्ञा 
केली. तेच दिवसी मातुश्री तारावाईसाहेव व राजेश्री शिवाजी 
राजे यास परळोस रवाना केले. त्या वरावरी आम्हास दिल्हे. 
याकरिता वतनाची पत्रे करून घ्यावयास अनकूल पडिले नाही. 
त्याउपरी राजश्री स्वामी बिशाळगडास राजेश्री संभाजी राजे याचे 
बारसे करावयास गेले. वारशाचे प्रसंगी मातुश्री राजसवाईसाहेब 
यानी आमच्या वतनाच्या पत्राकरिता बारसे तटवून विनंती केली. 
त्यावरून राजेश्री स्वामीनी त्या तातडीमधे पत्रे करून मातोश्री 
साहेबाजवळी दिल्ही. त्याउपरी बारसे केले. ते पत्रे मातुश्री मातुश्री 
साहेबी आम्हाजवळी पाठविली. पत्रें पाहाता तातडी करितां व 
आम्ही जवळी नव्हतो याकरिता संप्रदायें शुध जाहाली नाहीत. 
त्थाउपरी राजेश्री स्वामी विशाळगडाहून परळीस आले. तेथून 
मातोश्री ताराबाई maia व आम्हास समागमे घेऊन साताऱ्यास 
आले. आम्ही परळीत असतां राजश्री पिराजी यादव मल्हारजी 
कालभार पाटील मौजे पाली हे व आणखी दोघ चौघ 
वतनदार यसे आमच्या भेटीस आले होते. तेही 


आम्हासमागमे सातारियास आले. मागून स्वरूपजी यादवही आले.. 


ते प्रसंगी पिराजी यादव आम्हास बोलिले की तूं आमचे कुली 
जेन्मलास आमचा वतनाचा उधार केला. उबरज तारगाऊ येथील 
देशमुखीची पत्रे संताजी मुलिक या बराबरी आम्हापासी पाठविली ते 
आम्ही राजेश्री रामचंद्र पंडित याजवळी घेऊन जाऊन त्यास ५००० 
पाच हजार रुपये सेरणी देऊन त्याची दुबाले पत्रे करून घेतली 
ते तुमचा पुत्र मुधोजी यादव व संताजी मुळीक या बराबरी देऊन 
महालास लाविली. ते व आम्ही वतनाची खटपट करीत असता 


१. मुळात दुबार, 


—— 2-“51*:< 


ताराबाई कालोन कागदपत्रे | ४७९. 


मुलकात आम्हास कोणी वतनाचा चौका बैसऊ देत नाहीत. या उपरी 
. राजेश्री स्वामी व तुम्ही at sit आले आहा. हे देशमुखी 
सोडवावयास श्रमसाहास तुम्ही केले आहा. या उपरी वतनाचा 
.चौकाही तुम्हीच बसवणे. वतनही तुम्ही चालवणे यैसे म्हणऊन 
पिराजी यादव याणी वतनाचे सिके आमच्या नावे घडऊन त्याची पूजा 
करून आमच्या गळा घातले. तेव्हा आम्ही पिराजी यादव यास 
सांगितले की ता उबरज ता तारगाऊ येथील देशमुखीची पत्रे 
वतनही राजेश्री स्वामीनी पहिलेच करून दिल्ही आहेत. अलेकडे 
पा कऱ्हाड येथील देशमुखीचे वतनही आम्हास दिल्हे आहे. वतनाची 
पत्रे राजेश्री स्वामीचा मुकाम येकास्थळी जाहाला म्हणजे सावकासीने 
करून घेतो म्हणऊन सांगितले. त्यावरून पिराजी यादव बहुत संतोसी 
जाहालें. त्या उपरी त्यास निरोप दिल्हा. ते घरात गेलें. आम्ही यादो 
गिरमाजी यास मुतालकी देऊन ते व संताजी मुलीक येसे 
उबरज तारगाचास पाठविलें. त्यानी वतनाचा चौका बैसविला. 
त्याउपरी राजेश्री स्वामी साताराहुन कर्नाटकाचे स्वारीस गेले. 
मातोश्री ताराबाईसाहेब व राजेश्री शिवाजी राजे यास परळीस 
जावयाची आज्ञा केली. त्या समागमे आम्हाला जावयाची आज्ञा 
केली. त्यास सातारा असता पुष्यमासी पालीच्या खंडेरायाची यात्रा 
आली. ` यात्रेमधे पालखो निघालियाचे दुसरी दिवसीचा हासील 
देशमुख व देशकुलकर्णी याचा. त्यास मातोश्री ताराबाईसाहेब व राजेश्री 
रामचंद्र पंडित यास सांगोन भागोजी जगथाप वाडीयातील मूल व 
.हुजरातीचा .जमाव पालीस पाठऊन ते दिवसीचा देशमुखीचा हासील 
'डबीचा पेका व वस्त्रे व भंडार व खारीक खोबरे घेऊन सातारियास 
मातुश्री. आईसाहेब व राजेश्री रामचंद्रपंत होते याजवळी आणून ठेविले. 
त्याणी आमचे स्वाधीन केले. त्याउपरी राजेश्री स्वामी करनाटकची 
स्वारी करून पनाळेस आले. तेथून विशाळगडास आले. त्याउपरी 


राजेश्री स्वामी जाहालनापुरीचे स्वारीस जाते समई साताराहून मातुश्री. 


o ताराबाई कालोन कागदपत्रै 


ताराबाईसाहेब व मातुश्री राजसबाईसाहेव व राजश्री सिवाजी राजे 
राजेश्री संभाजी राजे यासी व आम्हास विदाळगडास रवाना केले, 


- राजेश्री स्वामी जाहाळनापुरीची स्वारी करून सिंहेगडास आले. तेथे 


-आलियावरी केलासवास केला. या स्वारी सिकारीच्या प्रसंगाकरिता 
व मातुश्री ताराबाईसाहेब यास परळीस ठेविले होते. आम्ही त्यासमीप 
होतो. या करिता वतनाची पत्रे करून घ्यावयास अवकाश पडिला 
नाही. राजेश्री राजाराम छत्रपति याणी कॅलासवास केलियाउपरी 
राजेश्री शिवाजी राजे छत्रपतिसाहेब विशाळगडी वर्षप्रतीपदेचे दिवसी 
राज्यासनारूढ जाले. ते समई राजेश्री परशरामपंत पेशवाई करीत 
असता त्याचे विद्यमाने पा मजकुरीचे देशमुखीच्या पत्राविशई विनंती 
केली. ५००० पाच हजार रुपये सेरणी दिल्हे तों राजेश्री रामचंद्रपंत 
ब परशरामपंत याचा गर्गशा लागला. पनाळे खाले खंडोपंत खटावकर 
याणे राजेश्री संभाजी राजे याचा पुत्र अपण शाहू राजे तांब्राच्या 
निर्बंधातून निघोन आलो म्हणऊन तोतया करून मुलकातील गडा- 
'किलियावरी कागदपत्र चालविले. या विज्वर प्रसंगाकरिता पत्रे 
जाहाली नाहीत. त्याउपरी तोतया मोडिला.. अवरंगजेबाने पनालेस 
येऊन पनाला घेऊन दुसरे वर्षी विशाळगडास अला. या करितां 
राजेश्री छत्रपंतिसाहेब व उभयता मातुश्रीसाहेब व राजेश्री संभाजी 
राजे यैसे प्रतापगडास गेले. राजेश्री परशरामपंत यास प्रतिनिधी 
सांगोन विशाळयडास ठेविले होते. विशाळगड अवरंगजेबाने घेतल्यावरी 
राजेश्री परशरापपंत प्रतापगडास आले. त्याउपरी त्याचे विद्यमाने 
राजेश्री... स्वामीस व मातुश्री आईसाहेबांस अर्ज केला .की आपण 
'विशाळगडीचे. मुकामी वतनाचे पत्राविष्रई. विनंती केली त्यावरून 


qaa . परवानगी RA होती. परंतु तोतयाच्या व वरकड कितेक 


fasax प्रसंगाकरिता पत्रे जाहाली नाहीत. तरी स्वामीने पा 
क्रऱ्हाडीचे देशमुखीचे पत्रे करून देविली पाहिजेत म्हणऊन विनंती 


कैली, त्यावरून राजेश्री स्वामीनी वतन्मची पत्रे करून दिल्ही ती 


>... BO जक SRNR 


| Seri सागीकुत्येस्वाीनम्चहा wr 
| CORSA TRAD TEA AS 
Me ref LAPJFOP MNE 9: <) Ww स eee 


| SIRT ERPS ET 


m s 
CICA tA e n Taa ९७. 


| जगेण्पर्चब्याताराठसाकीसर 


SCOUT i 
SALAD णा प्कीत अणी श्रीकर 


कर्नाटकातून परत आल्यावर छत्रपती राजाराम व राजकुटुंब यांच्या हालचाली. 
क्रमांक : २०२; ४. ४७९--४८० 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे ver 


आम्ही घेतली. Fa या वतनासाठी जे जे श्रमसाहास करावयाचे ते 
केले व रोख द्रव्य दिल्हे. बक्षिसे दिल्ही तीं वतनानिमित्य दिवाणांत 
सेरणीस दिल्हीं. हे श्रम संपूर्ण सरकारकून व हुजरीयांस ठाऊक 
आहेत. यैसीयास हे वतन परम साहास करून संपादिले. त्या उपरी 
यासीनखान कच्हाडी फौजदार होता. त्याचे भाऊ न्यामतखान 
राजेश्री स्वामीस हस्तगत जाहाले. त्यासी पंधरा हजार रुपये खंड 
केला. . ते समई न्यामतखानाची माये मोगलाणिमा व यासीनखान 
याणी आम्हांस सांगोन पाठविले की तुम्ही कच्हाडीचे देशमुख आहा. 
राज्याजवळी सेवा करिता. न्यामतखान त्यास हस्तगत जाहाले. त्याला 
खंड केला आहे. तो खंड माफ करून न्यामतखानास सोडिवणे 
म्हणऊन. त्यावरून आम्ही न्यामतखानास सोडिविलीयाने आपले 
वतनास साधक आहे FA जाणन राजेश्री स्वामीस अज करून पंधरा 
हजार रुपये माफ करून BHT केली. त्या उपरी अवरंगजेब 
राजगडास आला. याकरिता राजेश्री स्वामी रांगणीयास गेले. ते समई 
आपणाकडे स्वरूपजी यादव व रुद्राजी चंदो देशकुलकर्णी व बाळोजी 
डुबल माहाजन व पाटील कुलकर्णी का कऱ्हाड व गांवगनाचे पाटील 
कुलकर्णी व दयाराम यासीनखान याचे कारभारी यासह वतमान 
रांगणीयास आले. ते समई यासीनखान याणी मागितल्याप्रमाणे 
आपण यासीनखान यास. रुपये ३०००० तीस हजार व घोडा व वस्त्रे 
तरवार कटार ढाल व दयारामास घोडा वस्त्रे तरवार कटार ढाल 
देऊन आपला मुतालिक बहिरो राम समागमे देऊन कऱ्हाडास पाठविला. 
तो जाऊन वतनाचा धंदा करीत असता राजेश्री शाहू राजे सातारियास 


आले. सातारा घेतला. ते प्रसंगी स्वरूपजी यादव यानी राजेश्री 
शाहू राजे याचे दर्शन घेऊन कन्हाडास आलियावरी स्वरूपजी यादव 
वतनाचा कारभार करू लागले. ते समई आमचा मुतालिक बहिरोराम 
निघोन आम्हा जवळी आला. राजेश्री शाहू राजे आले त्या आगोदर 
च्यारी वर्षे आम्ही पादशाहा अवरंगजेब याचा फर्मान देशमुखीचा करून 


४८२ ताराबाई कालीन कागदपत्र 


घेतला व दिवाणी परवाने व मिसला करून घेतल्या. त्यास at 
रा ३२००० बत्तीस हजार दिल्हे. यासीनखान याची तगैरी होऊन 
पुदुलाखान कन्हाडास आले. राजेश्री शाहू राजे यापासून राजेश्री 
स्वामीनी पनाळा घेतला. ते समई स्वरूपजी यादव याणी तुलाजी 
नाईक fat व संताजी मुळीक या समागमे सांगोन पाठविले की 
आपणावरी वतनाचा कसाला पडिला आहे. दिवाणात पैका मागताती. 
तो द्यावा लागतो तरी तुम्ही टका पैका पाठऊन देणे. त्यावरून 
उभयता बराबरी रुपये १००० येक हजार पाठऊन दिल्हे. ते त्यास 
पावले. या उपरी सुहुर सन सित अशर मया अलफ या साली 
स्वरूपजी यादव याला पुरदुलखानाने धरिले. रुपये ३२००० बत्तीस 
हजार खंड केला. तेन मिळे. तयाकरिता कोटातून पळोन मौजे 
तडसर का आऊद येथे गेले. त्याउपरी सुभानजी माने म्हसवडकर 
याणी आपणाकडील कारकून पाठऊन रुपये २२००० बावीस हजार 
खंड करार केला. त्यावरी ठाणा येऊन पुर्दुलाखान याची भेटी घेऊन 
कुल वस्तभाव घोडीगलाही सात देऊन अकरा हजार रुपये फारीक केले. 
बाकी उरले अकरा हजार रुपये. त्यानिमित्य राजेश्री काकाजीपंत 
यांस घेऊन आमचे भेटीस पनाळियास आले. त्याची आमची भेटी 
जाहाली. परस्पर कितेक अप्तचे बोलणे जाहाले. ते प्रसंगी स्वरूपजी 
यादव बोलिले की तुम्ही आम्ही बतनाचे ade. आम्हास खंड 
पडिला. त्यामधे आम्ही निमे खंड भरिला. उरले निमेचे अकरा हजार 
रुपये तुम्ही देणे म्हणून आम्हास मागितले. त्यास आम्ही उभयता 
वतनाचे खावंद. येकावरी वतनमुळे कसाला पडिलियावरी येकाने 
अनकूल पडेल ते साई करावे हे विदित आहे. या विचारें आम्ही 
अकरा हजार रुपये स्वरूपजी यादव यास दिल्हे परस्परे येकात्मतेने 
वर्तावे यैसा परस्परेनी निश्चये जाहाला त्याउपरी स्वरूपजी यादवही 
आम्हास बोलिले की इतके दिवस तुम्ही आही वतन अनभविले. पुढे 
तुमच्या आमच्या मुलालेकराचा गर्गेशा न व्हावा ये गोष्टीस 
देशमुखीचे वतन दों ठायी विभागून घेऊन तुम्ही आम्ही वौषपरंपरेने 


ताराबाई कालोन कागदपत्रे ४८३ 


आपलाले विभाग अनुभऊन सुखरूप राहावे म्हणऊन बोलिले. येसियास 
आम्ही या वतनासाठी जे कस्ट मशागत केली व द्रव्य वेचिले ते 
तुम्हा गोतास कळावे म्हणऊन अद्यंत करिना सांगितला. याउपरी 
स्वरूपजी यादव वतनाचा विभाग करावा म्हणऊन बोलिले तरी हेही 
गोष्टीस आपण मान्य जाहाले आणि वतनाचे दोनी विभाग करून 
उभयेतानी घेतले असेत. तरी तुम्ही गोत आहा. आपले साक्षीनसी 
विभागपत्र करून दिल्हे पाहिजे. त्याप्रमाणे आपलाले विभाग 
अनभऊन सुखरूप राहू म्हणऊन केली तकरीर. सही. वळो 
आठसे येक्यासी. 


THU He स्वरूपजी बिन पिराजी यादव देशमूख पा कऱ्हाड 
याणी सांगितला करीना येसाजे. आपण व गिरजोजी यादव भाऊबंद. 
पा मजकुरीचे देशमुखीचे वतन आम्हा उभयताचे. वडिलवडिलापासून 
अनुभवित असता अदलशाहा पादशाहाचे वेळेस संभाजी यादव व 
अंबाजी यादव देशमुखी चालवित होते. ते समई मुधोजी बिन्न 
वणगोजी निबाळकर याणे पुंडावे केले. कच्हाडास येऊन कसबा कोट 
घेतला. तमाम मुलुक स्वार घालून लूटिला. ते समई यादव त्यास 
भेटले. हे वर्तमान प।दशाहास कळल्यावरी नामजाद पाठऊन गनीम 
मारून काहाडीला. कसबा व कोट काबिज केला. नाईकवाडी 
यावरी तकसिराती ठेऊन wear मारिल्या. कितेकाचे हातपाय कापिले. 
देशमुख व देशकुलकर्णी यावरी बदनामी ठेऊन दोन्ही वतने अमानत 
केली. देशमुखीचे वतन वजीरांचे दौलतीचे पुरवणींस तनखा दिल्हा. 
देशकुलकर्णाचे वतन विश्वासराऊ दबीर यासं तनखियात दिल्हे.. त्यास 
देशकुलकर्णी याचे वौशज कासी तिमाजी द्यानतराउ विज्यापुरी होते. 
त्याणी पादशाहास अजे करून देशकुलकर्णाचे वतन आपले दुबाले करून 
घेतले. देशमुखीचे वतन दिवाणात राहिले. ते रणदुलाखानास 
तनखियात दिल्हे त्याउपरी त्याकडून काहाडून माहाराज राजेश्री 
शाहाजी राजे यास दिल्हे. तें त्याणी व त्याउपरी राजेश्री शिवाजी 


४८४ ताराबाई कालीन कागदपत्रे 


राजे छत्रपति स्वामी याणी व त्याउपरी राजश्री संभाजी राजे छत्रपति 
याणी त्याउफरी राजेश्री राजाराम छत्रपतो याणी अनभविले. त्यास 
देशमुखीचे वतन पादशाहानी अमानत केल्या दिवसापासून आमचे व 
याचे वडिलांचा भोगवटा तुटला. आमचे व याचे वडिलास वतनाचा 
ğa करावया आनकुल पडिले नाही. त्यास आमचे व याचे वडिल 
सुखवस्तिने मुलकात राहात असता गिरजोजी यादव यांचे बाप 
मुधोजी यादव मौजे व्याहापूर येथे कुटुबासहित जाऊन राहिले तो 
राजेश्री शिवाजी राजे छत्रपति यांची काविजाती मुलकात होत आली 
गिंरजोजी यादव याचे जेष्ट बंधु अर्जोजी यादव यास राजश्री छत्रपति 
स्वामीने प्रतापगडीचे इमारतीचा सुभा सांगितला. याकरिता मुधोजी 
यादव सारे कुटुंब घेऊन प्रतापगडास गेले. त्याउपरी गिरजोजी यादव 
चाकरीस राहिले. उभयेताही राजेश्री शिवाजी राजे छत्रपति व 
संभाजी राजे छत्रपति व राजेश्री राजाराम छत्रपति यांची सेवा 
करीत असता याणी या वतनासाठी बहुतच कष्ट मशागती केली. 
अर्जोजी यादव याणी प्रतापगड पावनगडीची इमारती बांधली. पांचवडी 
राजवाडे मृस्तेद केले. गिरजोजी यादव हे मातुश्री दुर्गाबाईसाहेब 
राजेश्री संभाजी राजे छत्रपति यांची राणी दोलताबादेस तांब्राचे 
निबंधी होती. तेथे धणयाचे आज्ञेप्रमाणे जाऊन परमसंकटे त्याची 
भेटी घेऊन त्यास काढून आणावयाचा येत्न योजून येऊन वर्तमान 
धणयास सांगितले. त्याउपरी राजश्री राजाराम छत्रपतिसाहेब 
राज्य करू लागले. संवेच झुळपुकारखान गनीम रायगडीचे वेढियास 
आला. याकरिता राजेश्री स्वामी रायगडीहून उतरोन प्रतापगडास 
गेले. तेथून पनाळियास गेले. ते प्रसंगी राजश्री गिरजोजी यादव 
याणी रायगडीहून सोने नाणे वस्तभाव काढून मार्गीची सुरक्षित 
पनालियास राजेश्री जवळी पावविली. तेथून राजेश्री स्वामी 
कर्नाटकास जाता समागमे गेले. सिवमोघीयाच्या वाखियामधे राजेश्री 
स्वामीचे जवाहीर उचउच,वडिलाजित वस्ता मागे राहिल्या ते संपूर्ण 
जवाहीर गिरजोजी यादव याणी चंदीस राजेश्री स्वामीपासी पावविले, 


ताराबाई कालीन कागदपते ४८५ 


याविरहित सेवा करीत असता कितेक. श्रमसाहास करावयाचे ते 
केले. येसी जे जे सेवा करीत आले ते ते सेवेवरी धणी परमसंतोषी 
होऊन वरचेवरी बक्षिस देत होते ते बक्षिस दिवाणात सेरणीस देऊन 
आपले सदरहु वतनाचा अजे करीत आले. ते ते समई धणी यांचा 
अर्ज मान्य करीतच आले. त्या उपरो गिरजोजी यादव यास राजेश्री 
नी दरुनी माहालीचा सरहवाला सांगितला. त्या उपरी राजेश्री 
स्वामीस सोईराबाई कन्या जाहाली. हे वर्तमान गिरजोजी यादव 
याणी राजेश्री स्वामोस विदित केले. ते समई राजेश्री स्वामी संतोसी 
होऊन यास बक्षिस देत होते ते याणी न घेता परगणे कऱ्हाड येथील 
देशमुखीच्या वतनाचा अजे केला. त्यावरून राजेश्री स्वामीनी 
त उबरज व त॥ तारगाव येथील देशमुखी देऊन वतनपत्रे करून 

दिल्ही. उरले वतन तेही पुढे देऊ म्हणून बोलिले. ते प्रसंगी 
वतनाचे सेरणीस होन प्रळेघटी २००० दोन हजार व अव्हांतर दरबार 
खर्च होन ४५०० साडे चार हजार येणे प्रमाणे देऊन त॥ उबरज व 
त॥ तारगाव या दोन्हीं माहालीच्या सनदा घेऊन चंदीहून संताजी 
मुळिक या बराबरी आम्हाजवळी पाठविल्या त्यास आम्ही राजेश्री 
रामचंद्रपंतापासी जाऊन सनदा दाखविल्या. त्यावरून त्याणी सेरणी 
मागितली. ते समई आपले बाप पिराजी यादव याणी रुपये पांच हजार 
सेरणी देऊन TAS सनद करून घेऊन गिरजोजी यादव याचे पुत्र 


मुधोजी यादव व संताजी मुळीक या बराबरी माहालास पाठविल्या. 
त्या उपरी राजेश्री शिवाजी राजे छत्रपति याचा जन्म जाहाला. ते 


संतोष वर्तमान गिरजोजी यादव याणी राजेश्री स्वामीस श्रुत केले. 
त्यावरून राजेश्री स्वामी विशष संतोषी होऊन यांस विशेषच बक्षिस 
देत होते ते याणी न घेता उरले आपले वतन मागितले. त्यावरून 
राजेश्री स्वामी मेहरबान होऊन TN कऱ्हाड येथील देशमुखीचे वतन 
अगदी दिल्हे पत्रे व्हावी तों झुलपुकारखान गनीम ada वेढा 
घालावयास आला. तेव्हा राजेश्री राजा कर्ण भोसले यांस 
झुलपुकारखानाकडे पाठवावे लागले. त्या बराबरी . गिरजीजी यादव 


४८६ ताराबाई कालीम कागदपत्रे 


यांस दिल्हे. याणी जाऊन तेथील विशम संधी सौरक्षून राजा कर्णास 
सांभाळून फिरोन राजेश्रीजवली घेऊन आले. ते समई राजेश्री स्वामी 
बहुत संतोसी होऊन यास बक्षिस चक्रे ५०००० पनास हजार येकून 
रुपये एक लक्ष देत होते. ते याणी कबूल न करिता पा कऱ्हाड 
येथील देशमुखीचे वतन साहेबी आपणास दिल्हे आहे त्याच्या सनदा 
जाहाल्या नाहीत त्या सनदा देविल्या पाहिजेत म्हणऊन अर्ज केला. 
त्यावरून राजेश्री स्वामीनी सनदाची परवानगी दिल्हो. सनदा व्हाव्या 
तो झुलपुकारखानाने चंदीस वेढा घातला. या करिता स्वामी जरोर 
निघोन येल्रास गेले. त्याउपरी झुलपुकारखानाने सुलतानढवा करून 
चंदी घेतली. तमाम लोक धरिले. त्या संकटातून गिरजोजी यादव 
याणी मातुश्री ताराबाईसाहेब व राजेश्री शिवाजी राजे छत्रपतीसाहेब 
व मातोश्री राजसबाईसाहेव साहा महिनीयाची गरोदर होती व त्याची 
कन्या सोयराबाई येसी आपले जिवाची व कबिलीयाची तमा न धरिता 
केवळ साहास कमं करून काहाढून घेऊन येलूरास राजेश्री स्वामीपासी 
पावविली. त्यावरून राजेश्री स्वामी यावरी फारच संतोसी जाहाले 
आणि faas बक्षिस देऊ लागले. तेही याणी घेतले नाही. वतनाच्याच 
सनदाचा अर्ज केला. त्यावरून वनपत्राची परवानगी दिल्ही. तो 
संवेच राजेश्री स्वामीस निघोन देशास यावे लागले. हेही समागमे 
आले. त्याउपरी मातुश्री राजसवाईसाहेव सगर्भ होती. ती प्रसूत 
` जाहाली. राजेश्री संभाजी राजे याचा जन्म जाहाला. बारसे करते 
वेळेस हे समीप नव्हते. मातुश्री ताराबाईसाहेब व राजेश्री शिवाजी 
राजे परळीस होते त्यासमीप होते. तथापि मातुश्री राजसबाईसाहेव 
याणी राजेश्री स्वामीस अर्ज केला की गिरजोजी यादव याणी आम्हांस 
चंदीच्या संकटातून काढून आणिले. तेणेकरून हे संतोषाचे दिवस 
पाहिले. येसे असतां त्यास साहेबी कर्‍्हाडीची देशमूखी दिल्ही आहे. 
त्याच्या सनदा होऊन त्याच्या हातास गेल्या नाहीत. त्या देववाव्या 
त्यावरून राजेश्री स्वामीनी सनदा करुन दिल्ह्या. मग बारसे केले 
तातडीच्या प्रसंगाकरिता व गिरजोजी यादव हे समीप नव्हते याकरिता 


ताराबाई कालौन कागदपत्रं ४८७ 
सदरहू वतनाच्या सनदा संप्रदायेशुध जाहाल्या नाहीत. याकरिता 
गिरजोजी यादव याणी सनदा माहालास पाठविल्या नाहीत. त्याउपरो 
गिरजोजी यादव परळीस असतां आपले बाप पिराजी यादव व 
मल्हारजी कारभार पाटील मौजे पाली व आणखी दोघ चौघे वतनदार 
यैसे गिरजोजी यादव याचे भेटीस गेले. तेथून गिरजोजी यादव व 
हे यैसे सातारियास गेले. मागून आपणही तेथे गेलो. ते प्रसंगी 
आपले बाप पिराजी यादव हे गिरजोजी यादव यास बोलिले की 
तुम्ही आमचे कुली जन्मलेस वतनाचा उधार केला. हे गोष्टी 
सामान्य. केली येसी नाही इत्यादि समाधानाच्या गोष्टी बोलिले 
त्याउपरी गिंरजोजी यादव बोलिले को राजेश्री स्वामीने ता॥ उबरज 
व ता॥ तारगाव येथील देशमुखीचे पत्रे दिल्हीच आहेत. अलिकडे 
हवेली Heres देशमुखीचे वतन दिल्हे आहे. वतनाची पत्रे राजेश्री 
स्वामीचा मुक्काम येका ठाई जाहाला म्हणिजे सावकाशेकरून घेतो 
परंतु उबरज तारगाऊ या दोन्ही माहालाचे देशमुखीची पत्रे संताजी 
मुळीक या समागमे पाठविल्याच चौका तुम्ही कंसा बसविला नाहीं 
म्हणऊन बोलिले. येसियास जे समई संताजी मुळीक या समागमे 
गिरजोजो यादव याणी उबरज व तारगाऊ येथील देशमुखीच्या सनदा 
आम्हाकडे पाठविल्या त्या सनदा व संताजी मुळीक यास आम्ही 
समागमे घेऊन राजेश्री रामचंद्र पंडित याकडे जाऊन - सेरणी रुपये 
५००० पांच हजार देऊन दुमाले पत्रे करून घेतली आणि ती पत्रे 
यांचे पुत्र मुधोजी यादव व संताजी मुळीक या बराबरी माहालास 
पाठविली. तपासून ते व आम्ही मिळोन वतनाची खटपट करू लागलो 
परंतु आम्हास कोणही वठेनासे जाहाले. यां करिता ते समई वतनाचा 
चौका बैसला नाही म्हणऊन हे जाहाले वर्तमान पिराजी यादव याणी 


'गिरजोजी यादव यास सांगितले आणि बोलिले की या वतनानिमित्य 


तुम्ही श्रमसाहास विशषच केले. ते वतन सोडविले. वतनाचा चौकी 
आम्हास बसवत नाही. याउपरी तुम्ही आले आहा. कळेल तैसा 
चौका . बसवणे. वतनही तुम्हीच चालवणे. यैसे बोलिले आणि 


४८८ ताराबाई कालीन कागदपत्रे 


वतनाचे सिके गिरजोजी यादव याच्या नावाचे करून त्याच्या गळा 
घातले. त्याउपरी यादो गिरमाजी यास मुतालिकी देऊन संताजी 
मळीक यास व त्यांस वतनावरी पाठविली आम्हासही निरोप दिल्हा. 
संताजी मळीक व यादोपंत याणी जाऊन वतनाचा चौका बैसविला. 
पष्यमासी पालीच्या खंडेरायाची यात्रा होते. तेयील पालखी निघाले 
दुसरे दिवसीचा हसील देशमुखीचा तोही याणी घेतला. त्याउपरी 
स्वामी कर्नाटकीची स्वारी करून देशास आले. संवेच जाहाळनापुरीचे 
स्वारीस गेले. तेथून सिंहगडास आले. तेथे त्याणी कॅलासवास 
केला. अवरंगजेब पादशाहा याणे सातारा व परळी घेतली, ते समई 
पा कऱ्हाड येथे मोगलाचे ठाणे यासीनखान मयाणा फोजदार आले 
त्यास आम्ही भेटून वतन चालवू लागलो राजेश्री राजाराम छत्रपति 
याणी कैलासवास केलियावरी राजेश्री शिवाजी राजे छत्रपतिसाहेब व 


` मातुश्री ताराबाईसाहेब विशाळगडी होती. ते राज्य करू लागले. 


ते समई गिरजोजी यादव याणी रुपये ५००० पांच हजार सेरणी 
देऊन वतनाच्या सनदाची परवानगी घेतली. ata पनाळयाखाले 
खंडोपंत खटाऊकर याणे आपण संभाजी राजे याचा पुत्र शाहू राजे 
म्हणऊन तोतया निर्माण्य केला. त्या विज्वर प्रसंगाकरिता सनदा 
वतनाच्या जाहाल्या नाहीत. त्याउपरी राजेश्री स्वामी प्रतापगडास 
गेल्यावरी गिरजोजी यादव याणी राजेश्री स्वामीस विनंती करून 
पा ress देशमुखीची पत्रे करून घेतली. त्याउपरी यासीनखान 
याचे भाऊ न्यामतखान राजेश्री स्वामीस सांपडोन त्याला पंधरा हजार 
रुपये खंड केला. तेविशी गिरजोजी यादव याणी राजेश्री स्वामीस 
अजे करून खंड माफ करून न्यामतखान याची मुत्गता केली. त्याउपरी 


' राजेश्री स्वामी रांगणियास गेले. ते समई यासीनखानाची तगैरी 


होऊन सिलेमानखान पणी ठाणेस आले. आम्ही जमीदार जाऊन 
भेटलो. त्यावरी आमचे माथा नजर म्हणऊन रुपये बारा हजार १२००० 
ठेविले ते दिल्हे. त्यावरी सिलेमानखान यांची तगैरी होऊन यासीनखान 


मयाणा कच्हाडास आले, त्याउपरी यासीनखान याणी आम्हास व 


ताराबाई कालोन कागदपत्रे ४८९ 


देशकुलकर्णी व. माहाजन व पाटील कुलकर्णी देखील दयाराम 
यासीनखान याचे कारभारी यासह वर्तमान गिरजोजी यादव याकडे 
रांगण्यास पाठविले ते प्रसंगी यासीनखान याणे मागितल्या प्रमाणे 
गिरजोजी यादव याणी यासीनखान यास रुपये ३०००० तीस हजार 
व घोडा व वस्त्रे व दयारामास घोडा वस्त्रे दिल्ही. ते प्रसंगी गिरजोजी 
यादव याणी आपल्ण मुतालिक वहिरो राम यास समागमे देऊन ठाणेस 
पाठविला. तो वतन चालऊ लागला. तिसरे वरषी राजेश्री शाहू राजे 
याणी सातारा घेतला. ते प्रसंगी आम्ही जाऊन त्याची भेटी घेतली. 
त्याणी आपले माथा रुपये १०००० दाहा हजार ठेविलेते दिल्हे व 
अंतस्त रुपये १०००० दाहा हजार द्यावे लागले. ते देऊन आम्ही 
कंऱ्हाडास आलो. ते समई यासीनखान याणी म्हटले की तुम्ही राजेश्री 
शाहू राजे यास दाहा हजार रुपये दिल्हे त्याप्रमाणे आम्हास देणे 
म्हणऊन म्हटल्यावरी यासीनखान यास रुपये १०००० दहा हजार दिल्हे. 
त्या उपरी यासीनखान याची तगेरी होऊन पुर्दुलाखान आले. यांची ब 
त्यांची लढाई जाहाली. त्यांत यासीनखान पडिले. पुर्दुलाखान ठाणेत 
आले. आम्ही जमीदार जाऊन भेटलो. ते समई आमचे माथा 
नजर म्हणऊन रुपये २७००० सताविस हजार ठेविले ते दिल्हे. ते 
समई आम्ही तुळाजी सिदे व संताजी मुळीक या समागमे गिरजोजी .. 
यादव यास सांगोन पाठविले की ये समई आम्हावरी वतनमुळे कसाला | 
आहे. ये समई आमची साहेता करणे म्हणून. त्यावरून गिरजोजी 
यादव याणी तुलाजी सिदे व संताजी मुळीक या बराबर रुपये १००० 
एक हजार पाठविले. ते आम्हास पावले. त्या उपरी सुहुर सन सित 
अशर मया अलफ AT साली पुरदुलाखान याणी आम्हास निग्रह करून 
रुपये ३२००० बतीस हजार खंड केला. त्याचे मागणे लाविले. 
आपणास पैकेस ऐवज नाही. या करिता तेथून निघोन तडसरास 
गेलो. तेथून आपले मुतालिक रामाजी गणेश यास सुभानजी माने 


देशमख म्हसवड याकडे पाठऊन आपली हकीकत त्यास कळविली. 


त्यावरून त्याणी राजेश्री काकाजीपंत यास पुरदुलाखानाकडे पाठक्न्‌ 


४९० साराबाई कालीन कागदपत्रे 


त्यासी रदबदल करून रुपये दाहा हजार सोडऊन बाविस हजार रुपये 


करार करून आम्हास कौल पाठविला, त्यावरून आम्ही कन्हाडास येऊन 
पुरदुलखानाची भेटी घेतली. खंडामधे आम्ही सर्वहि साती घोडी गला 
बस्तभाव भरीस घालून अकरा हजार रुपये वारिले, उरले अकरा हजार 
रुपये द्यावया यैवज नाही. यैसियास गिरजोजी यादव आपले 
भाऊबंद. उभयेता वतनाचे खावंद. याणी आपली साहेता करावी 
हे उचित आहे. यैसे जाणून राजेश्री काकाजीपंत यास घेऊन किले 
.पनालियास गिरजोजी यादव यांचे भेटीस आलो. भेटी जाहाली. ते 
प्रसंगी आम्ही अकरा हजार रुपयाचे तगादियाचे वतमान सांगितले. 
त्यावरून याणी आपल्या चित्तात आणिले की हे आपण भाऊबंद. यैसे 
असता यास हा संकट प्रसंग प्राप्त जाहाला. ये समई अंतराये न 
करावाया विचारे अकरा हजार रुपये दिल्हे. त्या उपरी आम्ही दिघं 
दृष्टीचे वाटेने विचार चितांत आणिला की हे वतन म्हणिजे पहिले 
आमचे व यांचे वडिलांचे. त्यास वतन तुटोन बहुत दिवस जाहाले 
असता गिरजोजी यादव याणी असाधारण श्रमसाहास करून पुन्हा 
वतनाचा जोर्णोधार केला. तें पासून उभयताही वतन अनुभवित 
आहों. पुढे यांचे व आमचे मुला लेकराचा वतनमुळे MÅ न व्हावा 
या विचारे आम्ही वतनाचे दोन्ही विभाग करून दोघानी घ्यावे ते 
आपलाले WI अनुभऊन सुखरूप असावे. येणेकडन यांचे 
आमचे मुलालेकराचा पुढे वतनमुळे गर्गशा होणार नाही. यैसे चितात 
आणून विभागाचा प्रसंग गिरजोजी यादव यासी केला. तेही हे गोष्टी 
मान्य केली आणि आम्ही उभयेतानी आपले आत्मसंताशे पा कऱ्हाड 


येथील देशमुखीचे वतन रास्ती दोनी ठाई विभागून उभयेतानी 
घेतले असे. तरी तुम्ही गोत आहा. आपले साक्षनिसी केल्या विभागाचे 
विभागपत्र करून दिल्हे पाहिजे. त्याप्रमाणे आपला विभाग आपले 
वंशपरंपरेने अनुभऊन सुखरूप राहू म्हणऊन केली तकरीर. सही. 
वली तिनसे :यासी = 


९ 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे ४९१ 


yea 
. ह 


येणेप्रमाणे उभयेतानी आपलाले करीने सांगितले. त्यास 
उभयेतानी वतनाचे दोनी विभाग करून घेतले. ते केसे यास्तव 
समस्त गोतानी उभयेतास पुसिले की तुम्ही वतनाचे विभाग केसे करून 
घेतले आहेत ते सांगणे म्हणऊन. त्यावरून उभयेतानी दोन्ही विभाग 
करून घेतल्याप्रमाणे सांगितले. बी तपसील वळी आठ 


विभाग सरूपजी बिन पिराजी यादव देशमूख पा कऱ्हाड याचा 
विभाग बी तपसील वळी तीन? 


येकून देह सतरी हकबोली आठसे सवा होन बयालविस पाउणे 
आठावन चावर दाहा बिघे रास वळी दोनी रास 


इनाम देह वल येक 
मौजे. कुभा रगाऊ | मोजे येलगाऊ 
शः ५ ना. 
येकूण निम निम देह रास वल येक 
सदरह गावी लाजिमा कानुबाब ज्याची त्यानी घ्यावो 
कसबा देखील जे गाव समाईक आहेत तेथील कानुबाब लाजिमा 
उभयेतानी निम निम घेत जावा. या खेरीज परगणाचे उभे मार्गीचा 


जकातीचा विस्वा निमे निम व लाजिमा उभयेतानी निमे निम घ्यावा. 
वळी नव. 


विभाग गिरजोजी बिन मुधोजी यादव देशमुख पा कऱ्हाड यांचा 
विभाग बि तपसील वळी तीन.' 


१. गांवांचा तपशोल घेतलेला नाही, 
२. तपशील घेतलेला नाही, 


४९२ तारावाई कालीन कागदपत्रे 4 


येकून साडे यकोणहतरी देह होन आठसे सवा होन ब्यालविस 
पाउणे आठावन चावर ater विघे रास वळी दोनी रास. 


इनाम देह वळ येक 
मौजे कुभारगाऊ मौजे येळगाऊ | 

We ना : 

एकन देह निम रास वल येक 


सदरहु गावी लाजिमा कानुबाब ज्याची त्याणे घ्यावी. कसबा | 

देखील जे गाव समाईक आहेत तेथील कानूबाब लाजिमा उभयेतानी | 
निमे निम घेत जावा. या खेरीज परगणाचे उभे मार्गीचा जकातीचा 

- विस्वा निमे निम व लाजिमा उभयेतानी घ्यावा निमे निम. वळी आठ. 


येणे प्रमाणे उभयेतानी विभाग करून घेतले ते सांगितले व i 
उभयेतानी आपलाल्या तकरीरा सांगितल्या. याचा विचार समस्त | 
गोतानी करून पाहाता प॥ कन्हाड येथील देशमुखी पहिलेपासून | 
स्वरूपजी बिन पिराजी यादव व गिरजोजी बिन मुधोजी यादव ये 
उभयेताचे वडिलांचे वतन हे खरे परंतु पादशाहानी अमानत केले. 
बहुत दिवस जाहाले यांचा भोगवटा तुटला. त्यासी मधे या 
उभयेताच्याही वडिलास यत्न करावया अनकूल पडिले नाही. या 
उपरी राजेश्री शिवाजी राजे छत्रपति वतन अनुभवित असता त्याच्या 
मुदतीपासून राजेश्री संभाजी राजे छत्रपति व राजेश्री राजाराम ! 
छेत्रपति व राजेश्री शिवाजी राजे छत्रपति यांचे वेळेस गिरजोजी | 
यादव याणी या वतनानिमित्य असाधारण श्रमसाहास केले. द्रव्यही 
बहुत वेचिले. कार्याकार्यावरी धणीयानी बक्षिसे उदंडच दिल्ही. 
तितकीही वतनानिमित्यच धणी यास सेरणीस नजर केली आणि 
परमयत्ने वतन सोडविले. त्याउपरी मोगलाई दिवाणातही द्रव्य | 
उदंडच दिल्हे. स्वरूपजी यादव यावरी वतनाचा कसाला पडिला असता ! 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे ४९३ 


वतनानिमित्य त्यांसही शरीक जाहाले इत्यादि गिरजोजी यादव 
याणी श्रमसाहास करून वतनाचा जीर्णोधार केला. स्वरूपजी यादव 
याणीही गिरजोजी यादव याणी उबरज व तारगाऊ या दो माहांलीच्या 
सनदा पाठविल्या. मुदतीपासून वतनावरी राहून मोगलाई दरबार 
राखिला. वतनमुळे टकापैकां त्यासही उदंडच पडिला. या प्रकारे 
वतनाचा जीर्णोधार करून उभयता वतन अनुभवित असता दीर्घ 
दृष्टीचे वाटेने पुढे वतनमुळे उभयेताच्या मुलालेकराचा गगंशा न 
व्हावा या विचारे उभयेतानी आत्मसंतोशे समस्त गोताचे साक्षीनसी 
वतनाचे दोनी विभाग करून दोघानी घेतले हें गोष्टी उत्तम केली 
आणि केल्या विभागाचे विभागपत्र समक्ष गोताचे साक्षीनसी मागतात. 
तरी याउपरी स्वरूपजी बिन पिराजी यादव देशमुख पा कऱ्हाड व 
गिरजोजी बिन मुधोजी यादव देशमूख पा कऱ्हाड या उभयेतानी 
या वतनाचे रास्ती विभाग करून घेतल्याप्रमाणे आपलाला विभाग 
आपलाले वंशपरंपरेने अनुभऊन सुखरूप राहावे. कोणी कोण्हासी 
कथला करू नये. येसी आम्ही समस्त गोतानी आज्ञा करून हे 
विभागपत्र करून दिल्हे असे. तरी उभयेतानी सदरहू दोन्ही 
विभागामधे आपलाले विभाग आपलाले वंशपरंपरेने अनुभऊन सुखरूप 
राहावे. कोणही कोण्हासी कथला करू नये. समाईक विभागाचे 
गावदेखील कसबा देह ५ पांच या गावी चिठी रोखा करणे. त्यावरी 
उभयेतांचे शिके व्हावे. तैसेच सदरहू समाईक पांच गावीचे 
जमाबंदीवरी उभयेतानी सिके करीत जावे. आपलाले विभागाचे 
गावी चिठी रोखा करणे. त्यावरी सिका ज्याचा त्याणी करावा. 
परगणाचे सरजमाबंदीवर व सरपटी व तुमारावरी उभयेतानी सिके 
करावे. या केल्या विभागामध्ये व निर्णय केल्यामध्यें उभयेता अगर 
उभयेतांचे वौशपरंपरेमधे जो कोणही कथला कुसुर करील तो 
दिबाणाचा गुन्हागार व गोताचा अन्याई. हे लिहिले fears. 
सही वळी त्रेसस्ट एकून वळी चवदासे नव, _ 


४९४ ताराबाई कालीन कागदपत्रं 
वि कलम रुद्राजी चंदो देशाकुलकर्णी पा कन्हाडी 


लिहिलेप्रमाणे मान्य स्वरूपजी लिहिलेप्रमाणे मान्य गिरजोजी 


बिन पिराजी यादव देशमुख बिन मुधोजी यादव देशमूख 
पा कऱ्हाड पा कऱ्हाड 
स्वरूपजी 
यादव देश श्री 
मुख पा कऱ्हाड मधाजि सु 
(निशाणी त गिरजोजि या 
नांग दव देशमूख 
as) पा कऱ्हाड 


दसकत कृष्णाजी शंकर देसपांडे पा कऱ्हाड 


क्रमांक : ३२३ दि. २६-१०-१७१६ 


सेनापती दाभाडे ह्याना पोर्तुगिजानी दपणमध्ये प्रतिकार केला होता 


त्याचा वृत्तांत गोव्याच्या व्हाइसरॉयने पोर्तुगालच्या राजास कळविला असता 
त्याने त्याला खालील उत्तर घाडले. 


verses ००००००००००००:००००० ० ७५७ 
oF @ te 0०००७००७७ « 
७७ ०७७०+५७७ ७७ % ७ 


आपले चालू सालच्या बारा जानेवारोचे पत्र माझ्या अवलोकनात 
आले, त्यात आपण तिकडील घडामोडीचा आढावा घेतला आहे. 


आपण लिहिता की, “ मराठ्यांचा सेनापती दाभाडे ह्याने 
गेल्या वर्षीच्या उन्हाळ्यात मोगल बादशहाच्या प्रदेशात शिरून काहा 
खेडी जाळली व काहीकडून कर वसूल केला. सुरतेच्या नबाबाने 
दाभाडयाचा प्रतिकार करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु दाभाडयाचे 
सैन्य मोठे असल्याने त्याच्यासमोर नबाबाच्या सैन्याचा निभाव लागला 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे ४९५ 


नाही. दाभाड्याने त्याला पिटाळून लाववले. तो सुरतेच्या किल्ल्यात 
जाऊन दारे लावून वसला. दाभाडे नंतर आपल्या वारा हजार 
घोडदळासह बलसाडला तळ देऊन राहिला. हे खेडे मोगल 
बादशहाच्या अमलाखाली असून ते दमणपासून चार कोसावर आहे. 
दाभाडेला जेव्हा बातमी कळली की, बादशहाच्या खेड्यातील काही 
देसाई व इतर रहिवाशी, सुमारे चौदा हजार लोक, दमण शहराच्या 
आश्रयास जाऊन राहिले आहेत तेव्हां त्यांचा त्याने शोध करण्याचे 
ठरविले. त्याने दमणच्या सेनापतीस पत्र पाठविले की, दमणच्या 
आश्रयास जे लोक जाऊन राहिले आहेत, त्याना आपल्या हवाली 
करावे, न झाल्यास तुमचे परगणे जाळून बेचिराख करण्यात येतील. 
दमणच्या सेनापतीने दाभाड्यास साजेसेच उत्तर पाठविले. त्यावेळी 
उत्तरेकडील प्रदेशाचे सेनापती वसई येथे होते. दमणच्या सेनापतीनी 
त्याना घडलेली हकीकत कळविली व कुमक धाडण्याची विनंति केली. 
त्यानी त्वरीत कुमक रवाना केली. परंतु ती वेळेवर येऊन 
पोहोचली नाही. त्यामुळे पकडल्या गेलेल्या गुरांची मुक्तता होऊ 
शकली नाही. शत्रूने वरच्या दमणमधून हल्ला करण्याचे ठरविले. 
कारण त्या बाजूने संरक्षणाची काही व्यवस्था नव्हती. दुसरी गोष्ट 
अशी की, दमण आणि त्या जिल्ह्यांचे धान्य साठे तेथे होते. ह्या 
बाजने शत्रूने हल्ला करताच तेथे असलेल्या बोरलेतच्या कप्तानाने 
त्याचा प्रतिकार केला. शत्रूला तेथे नेटाने तोंड देण्यात आले. 
रस्त्यांच्या तोंडावर खंदक खणण्यात आले होते. शत्रूने कैक हल्ले 
चढविले. पण ते परतून लावण्यात आले. शत्रूने जबर हानि पत्करून 
माचार घेतली. त्याने पकडलेली काही गुरेहिं सोडविण्यात आली. ” 


उत्तरेकडील परगण्याँना स्वाऱ्यांचा धोका असतो, यासाठी मी 
ASI आमच्या प्रदेशात सहजरीतीने प्रवेश करता येऊ नये म्हणून 
शक्‍य ती काळजी घेण्याचा हुकूम धाडला होता. आपण त्याची 


चांगली अमलबजांवणी केली हे मला सांगावेसे वाटते; - उत्तरेकडील 


४९६ ताराबाई कालीन कागदपत्रं 


परगण्यांच्या संरक्षणाची आपण उत्तम व्यवस्था केली आहे. आपण 
उत्तरेकडील प्रदेशाच्या सेनापतीस आज्ञा करावी की, शत्रूच्या 
आक्रमणामुळे होणारी हानि टाळण्यासाठी त्यानो त्या परगण्याच्या 
संरक्षणाची योग्य ती काळजी घ्यावी. कारण, त्या बाजूने शत्रूकडून 
स्वारी होण्याचा धोका असतो. तसेच बोलंतच्या कप्तानाला बोलवून 
घेऊन त्याने दाभाड्याचा प्रतिकार करताना जो पराक्रम गाजविला, 
त्याबद्दल माझ्या वतीने त्याचे अभिनंदन करावे. आपल्या पत्रात 
आपण लिहिलेच आहे की, दाभाडयाकडून उत्तरेकडील परगण्याची 
मोठी नुकसानी होण्यापूर्वीच त्याचा प्रतिकार करण्यात आला. 


कमांक : ३२४ बि. १११-१७१७ 


संक्राजी खंडूजी देसाई ह्याला मौजे आरदाळ sat हा गाव मोकासा दिरा 
आहे म्हणून छत्रपती संभाजी दुसरे ह्यांचे आज्ञापत्र, 


श्री 
तारीक 


स्वस्ति श्री राज्याभिसेक शके ४३ दुर्मुखनाम सवछर माग सुध 
दसमी भृगुवासरे क्षेत्रिये कुलावतांस श्री राजा Wy छत्रपती स्वामी 
याणी- 


मोकदमानी मौज आरदाळ उतुर 
. सुभा आजरे 


__ यासी आज्ञा केली येसीजे. मौजे मार पेशजीचा मोकासी 
याजकडून दूर करून हाली संक्राजी बिन खंडूजी देसाई ता मजकूर 


ताराबाई कालोन i कागदपत्रे ` Yap 


याजकडे मोकासा दिल्हा आहे. तर तुम्ही यासी रुजुवात- राहोन 
मोकासबाबेंचा ऐवज याजकडे बिलाकुसुर पावणे. निदेश समक्ष. 


बार सुरु सुद बार 


तेरीख ८ 
सु॥ सबा अशर मया अलफ 


कर्मांक: ३२५ दिः २४३-१७१७ 


कुडाळचे नारबा सावंत ह्यांच्याशी युद्ध करण्यासाठी छत्रपती संभाजी दुसरे . 
ह्यानी गोव्याच्या गव्हर्नरकडे मदत मागितली होती. गव्हनेरने संभाजी राजे 
ह्याना पुढील उत्तर धाडले. 


संभाजी राजे ह्यांस 


आपले पत्र मिळाले. आनंद झाला. ह्या राज्याशी आपली | 
चांगली मैत्री आहे. मी ती चाळू ठेवीन. बंडखोर नारबा सावंत © 
ह्यांचा पराभव करण्याचा आपला निर्धार असून हा हेतु साध्य 
करण्यासाठी सर्व सामर्थ्यं एकवटण्याचा आपला विचार आहे. त्यासाठी 
आपण माझी मदत मागितली आहे. मित्र ह्या नात्याने मी त्या. 
कामी मागे राहणार नाही + परंतु आपले पत्र घेऊन ' आलेला _ 
मनुष्य तितकासा हुषार नसल्याने तो माझ्या समक्ष ही बोलणी करू - 
शकेल असे मला वाटले नाहो. म्हणून आपणाला हिंदुराव घोरपडे . 
ह्याना गोव्यास + + +. + पाठविण्याची + + `+ 
करता येईल. त्याने बरोबर आपले पत्र आणले पाहिजे व तो बोलणी 
करण्याइतंका हुषार असला पाहिजे: + + + + चांगल्या 
मित्राचे सोजस्य + + + आपणाल्म आढळेल. , «: 


१४९८ ताराबाई कालौन कागदपत्रे 
आपणावर देवाचा अनुग्रह होवो. 


गोवा, २४ ATT १७१७ 
दों सेबास्तिआंव आचंबिशप गव्हनेर 


हला" So 


क्रमांक : २२६ 
, दि. २४-४-१७१७ 


कोल्हापूरचे राजे छत्रपती संभाजी दुसरे ह्यांचे दोन सरदार वाडीकर 
सावंताच्या प्रदेशात आक्रमण करीत गोव्याच्या हद्दीवर संचार करीत होते. 
पोर्तुगिजांच्या प्रदेशावर स्वारी करण्याचा त्यांचा बेत असल्याचे कळतांच गोव्याचे 
गव्हनंरने ही बातमी राज्य सल्लागार मंडळाला विदीत केली. 

दि. २० एप्रिल रोजी पानेली येथील उद्यानातील वाडयात 
राज्य सल्लागार मंडळाची बैठक भरली. गव्हर्नर आचेबिशप डॉ. 
प्रिमाझ ह्यानी सांगितले की, पिलाजी घोरपडे व रामराव हे जे 
शिवाजीचे? दोन सरदार नारबा सावंत ह्याचा मुलूख आणि किल्ले 
घेत बारदेश हद्दीवर संचार करीत होते, त्यानी काल उसग।वचा किल्ला 
घेतला व आतां ते सांगेला रवाना झाले असल्याची वार्ता फोंड्याहून 
आली आहे. सांगे हा सोंधेच्या राजाचा प्रदेश असून तो आमच्या 
साष्टी प्रांताला लागून आहे. अशी कुणकुण आहे की, कुकळूळीवर 
हल्ला करण्याचा त्या दोघां सरदारांचा विचार आहे. 


डॉ. प्रिमाझ पुढे म्हणाले की, सदहूं सैन्य मोठे असल्याकारणे 
कुकळूळीलां' व विशेषेकरून साष्टीला त्या सैन्याच्या स्वारीचा धोका 
असल्याचा इशारा देण्यात येत असून, साष्टीहून कुकळूळीला सैन्य 
पाठविण्याची व्यवस्था करण्यात येत आहे. त्याचप्रमाणे मुरगाव 


१ कोल्हापूरचे संभाजी gat. "tea -.- a 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे ४९९ 


बंदरांतील नौसेनिकाना कुकळळीच्या मदतीला जाण्याचा हुकूम पाठ- 
विण्यात येत आहे 


डॉ. प्रिमाझ ह्यानी सल्लागार मंडळाच्या सदस्याना विनंती केली 
की, ही व्यवस्था पुरेशी आहे की, साष्टीला आणखी सैन्य पाठविले 
पाहिजे ते त्यानी सांगावे. 


सर्व सदस्यांचे म्हणणे पडले की, साष्टीला सैन्याची कुमक 
पाठविण्यात यावी. परंतु त्याचबरोबर बार्देशच्या. संरक्षणाकडेहि 
दुर्लक्ष होता कामा नये. तिथले सैन्य काढून घेऊ नये. सर्वे काही 
दों लुईज द कार्त ह्यांच्या हुकूमाप्रमाणे झाले पाहिजे. कारण, ते 
त्या प्रांताचे सेनापती आहेत. 


क्रमांक : ३२७ दि. २८-४-१७१७ 


ममघाण ह्या नावाचा एक मोगल सरदार फोंड्याचा व त्याच्या लगतच्या 
प्रदेशाचा ताबा घेण्यासाठी आला असतां मराठ्यांनी त्याला वेढले. त्या वेढ्यातून 
आपली सुटका व्हावी म्हणून गोव्याच्या गब्हर्नरकडे त्याने गोव्याच्या राज्य 
सचिवा मार्फत मदतीची विनंती केली असता त्या पत्रास राज्य सचिवान खालील 
उत्तर धाडले 


मोगल बादशहाचे दिवाण ममघाण' ह्यांस 


आपण फोंड्याचा किल्ला वे त्याच्या लगतच्या प्रदेशाचा ताबा 
घेण्यासाठी आला असता आपले घोडदळ व पायदळ ह्यांच्यासह आपण 
वेढ्यांत सापडलात. ही बातमी आपण मला कळविलीत व मदत 
१ मूळ पत्रांत Mamghan असे म्हटले आहे. बहुधा महमदखान ह्या नावाचा 
तो अपभ्रंश असावा 


५०० ताराबाई कालीन कागदपत्रे 


पाठविण्याची विनंती केलीत. आपल्या वतीने मी गव्हनंरना ही 
परिस्थिती विदीत केली, तेव्हां त्यानी मला सूचना केली की, 
शिवाजीच्या? सैन्याच्या हल्ल्यापासून आपला बचाव व्हावा ह्यासाठी 
आपणाला आपली सर्व माणसे व घोडदळ ह्यांच्यासह कुंभार जुवे 
बेटावर नेऊन सोडण्याची हुकूम गोवा नदीच्या सेनापतोस करावा. 
ह्या राज्याची मोगल बादशहाशी महान मंत्रो आहे. म्हणून आपणाला 
ह्या प्रसंगी मदत करणे आम्हास क्रमप्राप्त आहे. पोर्तुगीज राष्ट्राच्या 
सच्च्या मैत्रीचा अनुभव आपणास प्राप्त व्हावा अशी गन्हनेर साहेबांची 
इच्छा आहे. आपल्या मित्रांचे कसे रक्षण करायचे ते पोर्तृगीज 
राष्ट्राला चांगले माहीत आहे. त्या निष्ठेचे प्रसंग आपल्या निदर्शनास 
वारंवार यावेत अशी माझी इच्छा आहे. 


पानेळी २८ एप्रिल १७१७ 
ज्युआव AAT मादादु 


क्रमांक : ३२८ दि. ५-५-१७१७ 


कोल्हापूरचे छत्रपति संभाजी दुसरे ह्यानी वाडीचे नारवा सावंत ह्यांच्याशी 
लढण्याकरतां पोर्तुगिजांकडे मदत मागितली होती. संभाजी राजे ह्यांचे पत्र 
पोर्तुगीज गन्हनंरने राज्यसल्लागार मंडळासमोर ठेवले असतां बहुतेक सर्व 
सदस्यानी संभाजी राजे ह्याना मदत पाठवू नये असा सल्ला दिला. 


दि. ५ मे १७१७ रोजी पानेली येथील उद्यानांतील वाड्यांत 
भरलेल्या राज्य सल्लागार मंडळाच्या बैठकीत गव्हनंर आर्चेबिशप 
डॉ. प्रिमाझ ह्यानी सांगितले की, शिवाजी? राजे ह्यांचे मला एक 


१. मराठयांच्या. 
२. संभाजी दुसरे. 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे ५०१ 


पत्र आले असून त्यांत त्यानी बंडखोर नारबा सावंत ह्याचे पारिपत्य 
करण्याचे कामो आपणाला आम्ही मदत करावी अशी विनंती केली 
आहे. ते म्हणतात को, ह्या मोहिमेत त्यांचे सेनाप्रमुख आणि 
सेनाधिकारी तर भाग घेणार आहेतच; परंतु त्यानी कान्होजी आंग्रे 
ह्याना आपल्या मदतीला आरमार पाठविण्याची व सोंधेच्या राजाला 
त्याचे घोडदळ पाठविण्याची विनंति केली आहे. त्यानी पत्रांत आठवण 
करून दिली आहे की, ह्या राज्याशी त्यांची मैत्री असल्याकारणे, 
त्यानी नारबा सावंत त्यांच्याविरुद्ध लष्करी मोहीम सुरु केली असल्यास 
भूतपूर्व व्हाइसरॉयनी त्यांना दारूगोळा व आरमार ह्यांची मदत 
करण्याचे आश्वासन दिले होते. गव्हर्नर पुढे म्हणाले की, मी 
संभाजी राजे ह्यांना त्यांचे पत्राचे उत्तर पाठविले आहे. त्याना मी 
कळविले आहे की, त्यांना आमच्याकडून जी मदत हवीं आहे तिच्या 
संबंधो वाटाघाटी करण्यासाठी त्यानी आमच्याकडे त्यांच्या एका 
विश्वासू व वजनदार दूताला पाठवावे. त्यांच्या मागणीला मी नकार 
न देतां असे मोघम उत्तर पाठविले, त्याचे कारण हे की, त्यांना जर 
नकार दिला असता, तर त्यानी आमच्यावर वच॑नभंगाचा आरोप 
केला असता व त्याची परिणती परस्परांकडील राजनैतिक संबंध 
तुटण्यात झाली असती. संभाजी राजे ह्यांच्या मागण्या आम्हाला 
मान्य करतां येत नाहोत त्याचे कारण हे की, त्या मदतीचा कदाचित 
आमच्या विरुद्धंच उपयोग होण्याचा संभव आहे. त्यांना, ऐंशी खंडी 
दारू, भारी तोफा आणि आरमारी मदत हवी आहे. आरमारी मदत 


पाठविता आली असती. परंतु कान्होजी आंग्रे हा आमचा हाडवैरी 
असल्याकारण त्याच्या आरमाराबरोबर आमचें आरमार संयक्त 


हालचाली करू शकत नाही. संभाजी राजे ह्यांना मोघम उत्तर 
पाठविण्याचे तिसरे कारण हे की, ते पत्र त्यानी एका सामान्य मनुष्या- 


बरोबर पाठविले हे होय. हा अज्ञात हिंदु दर्जाने सामान्य असून 
तो कुंभाजुंवे येथे होता. प्रस्तुत पत्रानंतर पिलाजी घोरपडे व रामराव 
ह्या दोघानी साष्टीमध्ये आक्रमण केल्यावर सरसेनापती हिंदुराव 


५०२ ताराबाई कालीन कागदपत्रे 


ह्यांचे पत्र आले. त्यांत त्यानी आपले कामकाज राम शेणवी हे 
ब घतील असे म्हटले आहे. राम शेणवी ह्याना बोलवून घेतले असतां 
त्यांनीहि त्यांना आलेले हिंदुराव घोरपडे ह्यांचे पत्र दाखविले. दोन्ही 
पत्रांतील विषय एकच आहे. प्रश्‍न पैशाचा आहे. ह्या पत्राला 
उत्तर काय पाठवावे ते कळेनासे झाल्याने ते बैठकीसमोर ठेवित 


आहे. 


गव्हर्नर आणखी पुढे ग्हणाले की, साष्टीमधीळ आक्रमणाचा 
विचार करण्यासाठी मी सत्लागार मंडळासमोर तो विषय ठेवण्याचा 
विचार केला होता. तोंच गेल्या सोमवारी संभाजी राजे व हिदुराव 
द्या दोघांची आणखी पत्रे आली. त्यांत ते म्हणतात की, रामराव 
ह्यांने जे आमच्या प्रदेशांत आक्रमण केले त्याला त्या दोघांनी परवानगी 
दिली नव्हती. त्यांची परवानगी न घेताच त्याने ते आक्रमण केले, 
त्याबद्दल त्याला शासन करण्याचा त्यांचा निश्चय असून त्याला त्यानी 
आक्रमण मागे घेण्याचा हुकूम केला आहे. aag पत्रात त्या दोघानी 
एका सरकारी अधिकाऱ्यासह आरमार पाठविष्याची विनंती केली 
आहे. अशा परिस्थितीत प्रस्तुत पत्राना उत्तर काय पाठवावे व 
आणखी काय कारवाई करावी तत्संबंधीचा सल्ला सदस्यानी द्यावा. 


गव्हनं रानी सल्लागार मंडळासमोर आणखीहि एक ठराव मांडला; 
त्यानी सांगितले की, बादेंशच्या सेनापतीने कळविले आहे की, 
शिवाजीच्या सँन्याने थिवीच्या तटाबाहेरील खेड्यांवर हल्ला करण्याच्या 
इराद्याने हालचाली सुरू केल्याची बातमी आहे. तरी तटाबाहेर 
पडून ह्या खेड्यांचे रक्षण करावे की काय तत्संबंधीचा निर्णय 
सदस्यांनी व्यक्त करावा. 


सल्लागार मंडळाच्या सदस्यांपेकी आंतॉनियु आत्हेज द ताव्हेरा 
हे म्हणाले की, संभाजी राजे ह्याना कळवावे की, आतां पावसाळा 


ताराबाई कालीन कांगदपत्नै ५०३ 


जवळ आल्या कारणे आरमार त्यांच्या मदतोला पाठवितां येत नाही. 
ते पुढे म्हणाले की, जरी आरमार पाठवितां येणे शक्य असले, तरी ते 
पाठवू नये, किवा संभाजी राजे ह्यांच्या मागणीप्रमाणे त्यांच्याकडे 
मोठया अधिकाराचा दूतहि पाठवूं नये. कारण त्यांच्या सरदाराने 
साष्टोमध्ये शिरून लुटालूट केली आहे. बार्देशच्या सेनापतीच्या 
मागणीविषयी aag सदस्याने मत व्यक्त केले को थिवीच्या किल्ल्यांतून 
बाहेर पडून खेड्यांचे रक्षण करणे न करणे हे त्यांच्याच निर्णयावर 
सोपविण्यात यावे. ज्युआंब बॉजिज कोते रेआल हा सदस्य म्हणाला 
की, बार्देशमधील ज्या खेड्यांना शत्रूपासून धोका आहे, त्या खेड्यां- 
तील लोकांना थिवीच्या किल्ल्यांत आणून ठेवावे व तिथल्या सेनापतीने 


तटाच्या आंत राहूनच शत्रूचा प्रतिकार करावा. 


दों क्रिस्तोव्हांव द मेलु हे म्हणाले की, संभाजी राजे ह्यांना 
कोणत्याच प्रकारची मदत करूं नये. कारण त्यांच्या सरदारांनी 
आमच्या राज्यांत शिरून आक्रमण केले आहे. बार्देशमधील मराठ्यांच्या 
संभाव्य धोक्याविषयी त्यानी मत प्रकट केले की, ज्या खेड्यांना हा 
धोका निर्माण होण्याची शकयता आहे, त्या खेड्यांतील लोकांना 
थिवीच्या किल्ल्यांत आणवून त्यांच्या करवी किल्ल्याचें शत्रूपासून 
रक्षण करावे 


Bl जोसेफ द आल्मेंदा म्हणाले की, संभाजी राजे ह्याना 
कळविण्यात यावे की, त्यांच्या एका सेनापतीने कुकळळी व मडगांवमध्ये 
शिरून नावेली येथील इगर्ज (चर्चे) लुटून सुमारे पांच लक्ष अश्रफांची जी 
लूट. नेली ती त्यानी. परत करावी व ह्या प्रमादाबददळ त्या सेना- 
धिकाऱ्याला. कडक शासन करावे, तरच मदतीचा विचार करता येईल. 


दुसऱ्या ठरावाबाबत Aap सदस्याने इतरांच्या सल्ल्याप्रमाणे 
वागण्याचा सल्ला दिला 


५०४ ताराबाई फालोन कागदपत्रे 


सर्व सदस्यांचे म्हणणे ऐकन घेतल्यावर गव्हर्नर उत्तरादाखल 
म्हणाले की, संभाजी राजे ह्यांना परिस्थितीन्रुप उत्तर पाठविले 
जाईल 


क्रमांक: ३२९ दि. ६-५-१७१७ 


कुडाळच्या नारबा सावंता विरुद्ध छत्रपती संभाजी दुसरे ह्यानी पार्तुगिजांची 
मदत मागितली होती. परंतु संभाजी राजे ह्यांचे एक सरदार रामराव ह्यानी 
गोव्यात शिरून लुटालूट केल्याने गोव्याच्या हंगामी गन्हनंरने संभाजी राजे ह्याना 
खालील पत्र पाठविले. 
संभाजी राजे ह्यांस 
नारबा सावंत ह्यांचे पारिपत्य करण्याच्या कामी आमची मदत 
मिळावी म्हणून आपण आम्हाला जे पहिले पत्र पाठविले त्या पत्रास 
लिहिलेल्या उत्तरात मी आपणाला कळविले होते की, आपणाला जी 
काय मदत. हवी असेल तिच्याबाबत वाटाघाटी करण्यासाठी आपले 
सेनापती हिंदुराव घोरपडे ह्याना आमच्याकडे एकादा मनुष्य पाठ- 
विण्याची आपण आज्ञा करावी. मित्र ह्या नात्याने मी आपणास 
मदत करण्यास कसूर करणार नाही. हिंदुराव घोरपडे ह्यानीहि 
आम्हाला ह्या बाबत लिहिले होते. परंतु ह्या घडामोडी चालू असता 
आपले एक सरदार रामराव ह्यानी ह्या राज्यात FAAS आक्रमण केले 
त्या आक्रमण मागील त्यांचे उदिष्ट दिशाभूल करणारे असून आमच्या- 
वरील त्यांचे आरोपहि खोटे आहेत. ह्या घटनेचा काही उलगडा होत 
नाही. कारण आपल्या शत्रूशी आपले युद्ध चालू असता आपला हा 
सरदार घोडदळ व पायदळ ह्यांत्र्यासह. आपण मित्र म्हणत असलेल्या 
ह्या राज्यात लटालट करण्याच्या इराद्याने शिरतो हा प्रकार मी 
कुठल्याच देशात बघितलेला नाही. हे कृत्य सार्वजनिक. विश्वास 


q नेसगिक . हकक ह्याना धक्का देणारे असून उघड उघंड शजेल्वाचे 


. ताराबाहे कालौन- कांगदपत्रे ५०५ 


व दगलबाजीचे आहे. ह्या घटनेमुळे आम्ही हिंदुराव घोरपडे ह्याना 
उत्तर पाठविण्याचे लांबणीवर टाकले. आणि आता आपण उपरिनिदिष्ट 
घटनेकडे दुर्लक्ष करून जुन्याच प्रश्‍नाबाबत लिहिता. मला आपल्या 
निदर्शनास आणायचे आहे की, रामराव ह्यानी सोन्या चांदीची 
व दागिन्याची. + + + लूट + + + 
मो वाट पाहात आहे. ही लूट आपण परत करण्याचा हुकूम करांवा 
व रामराव ह्याना व त्यांच्या बरोबरच्या इतर सेनाधिकाऱ्याना शासन 
करावे. असे जर झाले तर ह्या राज्याशी मैत्री टिकविण्याची आपली 
इच्छा आहे असे मी समजेन व आपले सरदार कुडाळच्या सरदेसाया- 
विरुद्ध कारवाई करतोल तेव्हा त्याना मी मदत करीन 


` BF आपणावर कृपा करो. B 
गोवा ६ मे १७१७ 
दों सेबास्तियाव आचेबिशप . 
| गव्हनंर -. 


HATS : ३३० ` ` बि. ६-५-१७१७ 


_ » गोव्याचा गव्हनंर हिदुराव घोरपडे ह्याना लिहितो की, त्यांच्या रामराव 
ह्या नावाच्या सरदाराने गोव्याच्या साष्टी जिल्ह्यात जी लटालट केली, ती परत `. 
मिळाली, तरच संभाजी राजे ह्याना नारबा सावंत याच्याविरुद्ध आपण . 
मदत करू | 


है संभाजी. राजे ह्यांचे सेनापती हिंदुराव घोरपडे ह्यांस 


, आपले पहिले पत्र मला रामराव ह्यानी साष्टीमध्ये - शिरून 
तिकडोल काही खेडी .रुटल्यावर दोन. दिवसानी. मिराले. अक्षी 


५०६ _ ताराबाई कालीन कागदपत्रे 


दगलबाजी मी जगात कुठेच बघितलेली नाही. कारण, एका बाजूने 
आपण. आपल्या राजाच्या आज्ञेवरून मैत्रीची पत्रे पाठवून नारबा 
सावंत ह्यांचे पारिपत्य करण्यासाठी आमची मदत मागता, तर त्याच 
वेळी.. आपण ज्या सैन्याचे सेनापती आहांत त्या सैन्यातील एक 
सेनाधिकारी सार्वजनिक विश्वासाचा भंग करून दगलबाजी करतो. 
आता". आपल्या राजाने व आपण जी पत्रे लिहिलीत त्यात ही गोष्ट 
मात्य केळी आहे. आपण म्हणता की रामराव ह्यांच्या हातून 
हा जो अतिरेक घडला त्याबद्दल त्याना शासन करण्याचा आपला 
विचार आहे. मला आपल्या निदशंनास आणायचे आहे की, ह्या 
आइवासनाने माझ समाधान होणार नाही. आपण आपल्या राजास 
बजावले पाहिजे की, रामराव ह्यानी त्यांच्या सैन्यासह साष्टीमध्ये 
शिरून तिथल्या रहिवाशांची व तिथल्या dadda इगर्जी (चर्च) ची 
जी लूट केली, ती ह्या राज्यास परत केली पाहिजे. कपडे व इतर 
वस्तु सोडून निव्वळं पेसा आणि सोन्याचांदीच्या दागिन्याची लूट 
दहा लक्ष ‘orale at आहे. ती छूट ह्या राज्यास परत मिळाली 
तर ह्या राज्याच्या मेत्रीविषयी आपणाला आस्था वाटते व ती 
आपणाला टिकवावयाची आहे असे मी समजेन. आपला लौकिक 
चांगला आहे. म्हणून ती लूट परत करणे आपणास आवश्यक आहे 
असे वाटेल असे मी ग्रहीत धरून चालतो. आणि तसे जर झाले, तर 
मागे जशी आपल्या राजास आम्ही मदत केली, तशीच मदत त्याना 


यावेळीहि कुडाळचे सरदेसाई ह्यांच्याविरुद्ध करण्यास मी तयार ` 


गोवा, ६ मे १७१७ gc gi 
दों सेबास्तियाव आर्चेबिशप गव्हनेर 


१. पार्दावँ é आठ आंणे इतकी किम, |. ... ... aak, 


तारावाई कालीन कागदपत्रे ५०७ 
कमांक : ३२१ | वि. १४-६-१७१७. 


मौजे किणी तर्फ वाटंगी ह्या गावाला बेरडांचा उपद्रव होत असे. आपणांला 
हे गाव मोकासा म्हणून मिळाले तर आपण त्यांचा बंदोबस्त करू, अशी हमी 
त्रिकजी कानोजी सरदेसाई ह्याने दिल्याने अरणोजी घोरपडे ह्यानी ते गाव. 
त्याला मोकासा म्हणून दिले 


राजेश्री त्रीबकजी कानोजी सरदेसाई ता॥ आजरे गो॥ यासी. 


अखंडित लक्ष्मी अलंकृत राजमान्य An आरणोजी घोरपडे 
दि॥ राजेश्रो घोरपडे अमोरुलउमराव रामराम. सु॥ सम्मान अशर 
मया अलफ. मोजे किणो तफे वाटंगो हा गांव बेरडाचा उपद्रव 
लागतो. मेटवाडा बांधून मजबुती. करावी तरी खर्चास नाही. यास्तव. 
aag गांव पेशजी रा खंडोजी निकम यांनी मोकासा दिल्हा होता 
तेसे करार करून दिलिया ह्या गांवची मजबती करू म्हणन विनंती 
केलीयावरी हल्ली तुम्हास हे पत्र करार केले असे की मौजे मजक्र. 
तुम्हास मोकास दिला असे. भोग्य करून खुशाल राहणें 


ता।। छ १५ रजब. MAT. 
हिक्का 


क्रमांक : ३३२ वि. १७-६०-१७१७ 
छत्रपती संभाजी दुसरे ह्यानी शिवभट तासे ह्याच्या इनामात वाढ केल्याची 
ही सनद आहे. “ राजश्री रामचंद्र पंडीत होते ” असा उल्लेख ह्या सनदेत आहे 


स्वस्ति श्री राज्याभिषेक शके ४४ हेमलंबीनाम संवत्सरे जेष्ट: 
बहुल पंचमी इंदुवासरे' क्षत्रीय कुलावतंस श्री राजा ay छत्रपती 


१. जेष्ठ बहुल पंचमी ही तारीख १८-६-१७१७ येते. परंतु वार मंगळवार, 
पडतो. येथे सोमवार आहे. सोमवारची तारीख १७०६-१७१७ येते. मात्र . 
४ रजब ही ह्या तारखेशी जुळत नाही 


५०८ ताराबाई कालीन कागदपत्रे 


स्वामी याणी राजश्री देशाधिकारी व कारकून वर्तमान व भावी सुभा 
प्रा पनाला यांस आज्ञा केली येसीजे. वेदमूर्ती सीवभट बिन नरसीभट 
तासे गोत्र काश्यप सूत्र अस्वलायेन यानी पनालीयाचे मुक्कामी 
स्वामी संनीध विनंती केली की पूर्वी आपणास राजश्री शिवाजी राजे 
दाजी याणी मोजे आंबवड क। सातवे या गावी जमीन बिघे «२ दो 
व क॥ सांतवे या गावी जमीन बिघे ४३ तीन येकून पाच बिघे जमीन 
राजश्री रामचंद्र पंडीत होते त्यानी दिल्ही. ही करार करून इतके 
जमीनीने आपला योगक्षेम न चाले. यास्तव या पांचा बिघ्याखेरीज 
मौजे नणंदुरे au बोरगाव येथे बिघा ८१ यक व मौजे घोटेवड ता 
want येथे बिघा ४१ यक येकून दोन बिघे नृतन इनाम करून देऊन 
सात बिधियांचे पत्र करून दिल्हे. ते स्वामीनी मनास आणून पुढे 
gadar सदरहू सात बिघे जमीन आपणास सुरक्षित चालवायाची 
आज्ञा. केली पाहिजे म्हणून विदीत केले आणि राजश्री शिवाजी राजे 
दाजी याणी सनद दिल्ही आहे ते आणून दाखविली. त्यावरून मनास 
आणिता सिवभट हे बहुत भले सिष्ट कुटुंबवत्सल यांस सदरह गावगन्ना 
सात बिघे जमीन चालवणे हे स्वामीस आगत्य. याकरीता हे जमीन 


वेदमूर्तीस इनाम चालवायाची आज्ञा करून तुम्हास हे आज्ञापत्र सादर 
केले आहे. (इत्यादि) 


तेरीख ४ 
CHT, सु॥ समान अशर 


क्रमांक : ३३३ दि. २१-६-१७१७ 


_ मोजे सातर्डे. बाऊ हा गाव विठोजी पिराजी सर्ज्याराव घाटगे ह्याना. 
दिल्याच्या ह्या आज्ञापत्रात छत्रपती संभाजी दुसरे बिठोजीचा उल्लेख .' हे 
प्रामाणिक वतनदार ' असा करतात. | 


तारावाई कालीन कागदपत्रे . ५०९ 


तालीक _ 


स्वस्ति श्री राज्याभिषेक शके ४४ हेमलंबी नाम संवत्सरे जेष्ठ 
बहुल आष्ठमो भृगुवासरे क्षेत्रिये कुलावतंस श्री राजा शंभु छत्रपती 
स्वामी याणी राजश्री देशाधिकारी व कारकून वर्तमान व भावी सुभा 
प्रांत कोल्हापूर यांसी आज्ञा केली येसोजे. राजश्री विठोजी बिन 
पिराजी सर्ज्याराच घाटगे देशमुख प्रांत कागल हे प्रमाणिक वतनदार. 
याचे बाप पिराजी सर्ज्याराव स्वामीच्या पायासी निष्ठा धरून वतनाची 
सेवा करीत होते. हाली हेही स्वामीच्या पायासी येकरूप निष्ठेने 
वर्तत आहेत. आपणासहि कृपाळ होऊन मौजे सावडे au हा गाऊ 
इनाम करून दिल्हा पाहिजे म्हणोन विदीत केले. त्याजवरून मनास 
आणिता विठोजी घाटगे सर्ज्याराव हे प्रमाणिक वतनदार स्वामीच्या 
पायासी निष्ठा धरून वतनाची सेवा करीत आहेत. यास्तव स्वामी 
याजवरी कृपाळू होऊन यासी नूतन इनाम कुलबाब कुलकानु खेरीज 
हकदार व इनामदार करून मौजे सावर्ड बाऊ॥ प्रां॥ कागल प्रां। मार 
हा गाव देहे १ यासी इनाम अजरामरामत करून दिल्हा आसे 
(इत्यादि) यांचे माथा शेरणी रुपये १००० येक हजार करार केले 
आसेत. सदरहू वसूल हुजूर होईल. जाणिजे. लेखनालंकार. रुजू 


क्रमांक: ३३४ ` दि. १०-७-१७१७ 


नारोजी मुजाजी सुतार ह्याने प्रसिद्धगडावर राजमंदीराचे व पन्हाळगडावर 
राजमंदी राचे व बंगल्याचे काम उत्तम केले. त्याने आपणाला इनाम मिळावे म्हणून 
विनंती केलेवरून छत्रपती संभाजी दुसरे ह्यानी त्याला मौजे अवली ता सातबे 
ह्या गावी तीन बीघे जमीन इनाम दिली. 


_ स्वस्ति श्री राज्याभिषेक शके ४४ हेमलंबीनाम संवत्सरे आषाढ 
शुद्ध त्रयोदसी सौम्यवासर क्षत्रिय कुलावतंस श्री राजा शंभु छत्रपती ` 


भाः 


५१० ताराबाई कालीन कागदपत्रे 


स्वामी याणी राजश्री देशाधिकारी व कारकून वर्तमान व भावी सुभा 
| प्रा पनाळा यासि आज्ञा केली 

fant ea ae यसीजे नारोजी बिन मुजाजी सुतार 
याणे किले प्रसिद्धगडचे मुकामी 

राजमंदिराचे काम केले व किले पनालियाचे मुकामी राजमंदीर व 
बंगला मुस्तेद केला. आणखीही कामे उत्तम केली. असियासी सांप्रत 
याणे स्वामीसंनीध्ध विनंति केली की माहाराजानी कृपाळु होऊन 
आपल्यास लेकराचे लेकरी चाळे असा इनाम करून दिल्हा पाहिजे 
म्हणून. त्याजवरून मनास आणिता सूत्रबंद प्रमाणिक यास्तव स्वामी 
याजवरी कृपाल होऊन नूतन इनाम कुलवाब कुलकानू खेरीज हकदार 
व इनामदार करून मौजे अवली ता सातवे Mi मार या गावी 


बीसा. पांडाचे बिघियाने बिघे ८३ तीन रास इनाम अजरामर्‍हमत 
क्रून दिल्ही असे. (इत्यादि) 


तेरीख ११ 
शाबान सु॥ समान अशर 


क्रमांक : ३३५ . दि. २२-७-१७१७ 


भागो महादेव ह्याच्या मुलीचे विवाह-प्रसंगी वर कृष्णाजी देवाजी जन्माष्टके 
झाला मौजे माजगाव व मौजे पिपल ह्या गावचे कुलकणं व ज्योतिषपण वरदक्षणा 
म्हणन मिळाले होते. छत्रपती संभाजी दुसरे ह्यानी त्याला मान्यता देऊन सनद 
करून दिली 


स्वस्ति श्री राज्याभिषेक शके ४४ हेमलंबी नाम संवत्सरे आषाढ 


age दशमी इंदुवासर क्षत्रिय कुलावतंस श्री राजा शंभु छत्रपती स्वामी 


तारावाई कालोन कागदपत्रे ५११ 


याणी कृष्णाजी देवाजी उपनाम जन्माष्टके यासि दिल्हे वतनपत्र 
| | ` ऐसेजे. गोविद माहादेव व सावाका | 
शिका ai Re कोम भागो माहादेव गावकुलकर्णी 
आहे देहाय ता ठाणे व AIST ता 

बोरगाव प्रांत पनाला याहि 

हुजुर स्वामी संनीध येऊन विनंती केलो की भागो माहादेव याची 
कन्या वधू होती. तिच्या लग्नाचा. प्रसंग करावा एसे चितात आणूत 
वर विचारणा पाहाता राजश्री देवाजी रघुनाथ उपनाम जन्माष्टके 
याचा कनिष्ट पुत्र Hoy देवाजी वर उत्तम पाहिला. घराणे 
ग्रहस्त प्रमाणीक. उभयपक्षी श्वाध्य समंध यास्तव आपण उभयता 
रा देवाजी रघुनाथ याकडे जाऊन शरीर समंधाची बोली केली. 
त्यावरून: मारनिलेनी मान्य केले. लग्न निश्‍चये करून मन्मथ संवत्सर 
जेष्ट शुध शष्टी भुगुवासरची” लग्ने नेमस्त करून रा देवाजी रघुनाथ 
यासि सहकुटुंब मौजे माजगाव क॥ ठाणे येथे आणिले. gaga रग्नसिधी 
केली. कन्यादान समईवर दक्षणा द्यावी त्यास आपण सांप्रत काले 
द्रव्यहीन जालो. वतनाची पांच SST कुलकर्णाची आहेत. यामध्ये दोन 
गावीचे कुलकण व जोतीष आपण द्यावे असा विचार करून कन्यादान 
समई मौजे माजगाव व मौजे पिंपळे या दोही गावीचे कुलकण व 
ब जोतीषपण हे वृती हक इनाम सहीत धारापूर्वंक आपण . देऊन लग्न- 
सिधी केली आणि सदरहू दोन गावीचे पाठील व चौगुला . बारा बलुते 
ब सिव सेजारी वतनदार मेळन गोताची महजर करून दिल्हा आहे 
एसीयास स्वामी धर्मपरायण आहेत. कुलकर्णाचा भोगवटा चालिला 
पाहिजे. तरी दिवाणची सनद द्यावयासी आज्ञा केली पाहिजे म्हणून 
त्यावरून मनास आणिता रा देवाजी रघुनाथ स्वामीचे कदीम सेवक 
येक निष्डपणे शेवा करीत आहेत. याणीही carat संनीध विनंतो 
केली की आपल्या पुत्रास लग्न समई गोविद माहादेव व भागो माहादेव 


१, बि. २७ मे १९१५ 1 


. ४५, 
` 


५१२ ताराबाई कालौन कागदपत्रे 


याची स्त्री सावाका याणी आपल्या वतना पैकी दोनी गावीचे कुलकण 
व जोतीषपण आपण दिल्हे आहे. उभयतानी महजर व आपंणपत्र 
दिल्हे आहे ते आपल्या जवळो आहे. ते चित्तारूढ करून सनद 
द्यावयासी आज्ञा केली पाहिजे म्हणून. त्यावरून गोविद माहादेव 
व भागो माहादेव याची स्त्रो सावाका याणी आपल्या आत्मसंतोषे वतन 
दिल्हे हे खरे. गोताचाहो महजर दाखविला. यास्तव स्वामी तुम्हावरी 
मेहरबान होऊन देहाये ता ठाणे प्रांत Talat येथोल वतन---- 


मौजे माजगाव १ मोजे पिपळे १ 


येणेप्रा दोन गाव रास येथील कुलकर्णं व जोतीषपणाचे वतन 
'तुम्हास अजरामऱ्हामत करून दिल्हे आसे. तुमचे माथां शेरणी 
रुपये ५० पनास रुपये रास करार केले आसेत. त्याची उगवणी करणे 
आणि तुम्ही सदरहू दोही गांवीचे कुलकर्णाची व जोतीषपणाची शेवा 
करीत. जाणे. या वतनास हक व इनाम पुरातन चालिला आसेल 
त्याप्रमाणे आनुभवणे अणी सदरहू वतन तुम्ही व तुमचे पुत्रपौत्रादि 
वंशपरंपरेने आन्नभञन कुलकर्ण व जोतीषपणाची शेवा करून सुखरूप 
राहाणे. जाणिजे. लेखनालंकार. मोर्तब आसे 


. रुजू ' 


तेरीख २४ दि 
साबान सु॥ सन समान आशर 
कमक : ३३६ | ह : | | | य ig TETEN 


' ` बाजी प्रतापजी साठम हे सावंताच्या ' पदरी पडले होते '. त्यांचेकडन ति 


आपल्या परिवारासह व जमावानिशी छत्रपती शाहू यांचेकडे आले. 'त्यानी त्यांना 
मौजे मिठंबाव तर्फ साळशी हा गाव इनाम दिला. त्या गावच्या गावकऱ्याना 
त्यांनी बाजी साठम ह्यांच्या आज्ञेत रहावे म्हणून कान्होजी आंग्रे ह्यांचे आज्ञापत्र. 


ताराबाई फालोन कागदपत्रे ५१३ 


श्री 


शाहू कायं 
धुरंघर तुकोजी 
तन्‌ जन्मना कान्होजी 
सरखेलस्य मद्रिकेयं 
विराजते 


आज्ञापत्र समस्त राजकार्य धुरंधर राजमान्य राजश्री कान्होजी 
आंगरे सरखेल ता मिराशी गावकरीयान मोजे मिठबाव तर्फ साळशी 
सु॥ समान अशर मया व अलफ. राजश्री बाजी बिन प्रतापजी साठम 
हे राज्यातील पुरातन सेवक प्रसंगे करून निघोन जाऊन सावंताचे 
पदरी पडले होते. त्याचा परित्याग करुन कबिल्यानिशी व जमावानिशी 
निघोन येऊन महाराज राजश्री स्वामीचे शेवेसी तत्पर जाहले आणि 
विनंती केळी की आपण स्वामो सेवा निष्ठेने करितो. आपणास इनाम 
गाव देऊन sa करावे म्हणून. त्याजवरुन मौजे मजकूर खेरीज 
मिठागर कुलबाब कुलकान्‌ हल्लीपट्टी व पेस्तरपट्टी खेरीज हक्कदार 
व इनामदार इनाम दिला असे. त्याप्रमाणे बाजी साठम मौजे मजकूर 
पुत्रपौत्रादि वंशपरंपरेने इनाम अनुभवतील. तुम्ही याचे तलबेत वर्तून 
संदहु प्रमाणे मिठागर व इनामदार व हक्कदार खेरीज करुन आकारा 
प्रमाणे गावचा वसूल यांजकडे देत: जाणे. तालिक लिहून घेऊन हे 
पत्र मशारनिल्हेकडे परतोन देणे. तारीख चंद्र १९ माहे जिलकाद 
मोर्तेब सुद 


कमांक : ३२७ | ` दि. २७-१०-१७१७ 


मोजे माले ता कोडोली ate जनादंनवाडी छत्रपती शिवाजी महाराज 
ह्यानी aaa नारायण ह्याना दिल्याचा उल्लेख या पत्रात आहे. 


५१४ ताराबाई कालीन कागदपत्र 
श्री 
ताळीक 


स्वस्ति श्री राज्याभिषेक शके ४४ हेमलंबी नाम संवत्छरे कातिक 
शुद्ध चतुर्थी रविवासरे क्षत्रिय कुलावतंस श्री राजा शंभु छत्रपती स्वामी 
याणी राजश्री देशाधिकारी व लेखक वर्तमान व भावी प्रांत पनाला 
यासी आज्ञा केली असिजे. राजश्री जनार्दन 
सीका सीका नारायण हेस्वामीच्या राज्यातील aa fear र(? ) 
पुरातन शेवक. याणी तोर्थ स्वरूप राजश्री थोरले 
कॅलासवासो स्वामीची सेवा बहुत निष्ठेने केली. याकरिता थोरले 
कॅलासवासी स्वामीनी यासी मौज माले ता कोडोली यथोल जनादेन- 
वाडी goaa कुलकानू इनाम करून दिल्ही. त्यास तांब्राचे धामधुमे- 
करिता भोगवटा तुटला होता. त्यास राजश्री तिमाजी पंत जनादन 
पंताचे पुतणे यानी पनालियाचे मुकामो राजश्री सिवाजी राजे दाजी 
यासनिध विनंती करून वाडी मजकूर ईनाम चालवावयाची पत्रे करून 
घेतली. त्याप्रो वाडी मजकूर इनाम चालत आहे. स्वामी 
राज्यासनारूढ जाहलियावरी स्वामोची पत्रे ईनाम चालवण्याविषयी 
पाहिजेत म्हणोन राजश्री तिमाजी पंडीत प्रधान याणी विनंती केली. 
त्यावरून स्वामी कृपाळू होऊन जनादेनवाडी कुलबाब कुलकानु देखील 
हालीपटी व पेस्तरपटी खेरीज हकदार व इनामदार करून दिल्ही 
असे. त्याप्रमाणे तुम्ही पंडीत मारनिल्हेस वाडी मजकूर बिला कुसुर 
चालवणे. प्रतीवर्षी नूतन पत्राचा आक्षेप न करणे. पत्राची प्रत 
लिहून घेऊन असल पत्र भोगवटियास पंडीत मारनिल्हे जवळ देणे. 
निदेश समक्ष. मोतेब. | 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे ५१५ 


क्रमांक : ३३८ दि. १२-११-१७१७ 


नागण प्रभु देसाई हा कोट कुडाळच्या वेढ्यात खेम सावंत भोसले 
ह्यांच्याशी झालेल्या लढाईत ठार झाला होता. त्याची स्वामीसेवा लक्षात घेऊन 


छत्रपती संभाजी दुसरे ह्यानी त्याच्या बायकाना मोजे आडेली हा गाव इनाम 
दिला | 


श्री 
तालीक 


स्वस्ति श्री राज्याभिषेक शके ४४ हेमलंबी नाम संवत्सरे कातिक 
बहुल पंचमी भोमवासरे क्षत्रिये कुलावतंस श्री राजा शंभू छत्रपति 
स्वामी याणी-- | 


राजश्री देशाधिकारी व कारकून वर्तमान भावी 
सुभा परगणे कुडाळ 


यासी आज्ञा केली यैसीजे. नागण प्रभु देसाई पा मार हे 
पूर्वी कोट कुडाळ येथे होते. त्यास खेम सावंताने परीघ कोटास 
घालन कोट हस्तगत केला ते समई बरी शतं करून नागण प्रभु स्वामी 
कार्यावरी खर्च जाहाला. त्याच्या बायका कासीबाई व येसूबाई 
उभयेता आहेत. याचा योगक्षेम चालावा हे स्वामीस आवशक 
यास्तव स्वामी उभयेता बायका याजवर कृपाळू होऊन शंभर होन 
निशाणी होनाचा गाव इनाम द्यावा यैसा सिध्धांत करून यास नूतन 
इनाम कुलबाब कुलकानू खेरीज हकदार व इनामदार करून मौजे 
आडेली ता तलवाड हा गाव आजरामरामत करून दिल्हा असे. तरी 
तुम्ही मौजे मजकूर सदरहूप्रमाणे इनाम यास नेमून देऊन बायकोचा 
योगक्षेम चालोन सुखरूप राहेत ते गोष्ट कण. सालदरसाल ताजा 
सनदेचा उजुर न कर्णे. तालिक लेहून घेऊन असल सनद परतोन 
देणे. जाणिजे. निदेश समक्ष. मोतंब असे. 


५१६ ताराबाई कालीन कागदपत्रे 
क्रमांक : ३३९ दि. १३-१२-१७१७ 


छत्रपती संभाजी दुसरे ह्यानी अंताजी त्रिमल ह्याना ता हवेली प्रांत 
कोल्हापुरचे सरदेशकुलकर्णाचे वतन ह्या वतनपत्राद्वारे दिले. ह्यात छत्रपती 
राजाराम कर्नाटकांत होते त्या वेळेपासून अंताजी शिमल छत्रपती घराण्याची 
निष्ठेने सेवा करीत आहेत असा उल्लेख आहे. 


स्वस्ति श्री राज्याभिशेक शके ४४ हेमलंबीनाम संवत्सरे 
मार्गाशीर्शं बहुल सप्तमी भृगूवासरे क्षत्रीये कुलावतंस श्री राजा शंभु 
छत्रपती स्वामी यानी राजश्री अंताजी त्रीमल गोत्र वरिष्ट यास face 
बतनपत्र असेजे. तुम्ही स्वामीच्या राज्यातील पुरातन एकनिष्ट सेवक. 
तीर्थरूप राजश्री कैलासवासी स्वामी चंजी प्रांते असता त्यांची शेवा 
' मनोभावे करून त्यांची कृपा संपादून घेतली. त्या अलीकडे राजश्री 
शिवाजो राजे दाजी याचीहि शेवा मनोभावे करून निष्ठेने केली. 
त्यावरी स्वामी राज्यासनारूढ जाले. त्या दिवसापासून रात्रो दिवस 
इम साहास करून एकरूप निष्ठेने सेवा करीत अहा. स्वामोच्या 
पायाविणा दुसरे दैवत जाणत नाही. तुमचा सर्वप्रकारे दिवसेदिवस 
ऊरजीत करून चालवणे स्वामीस पर आवश्यक, सांप्रत तुम्ही 
स्वामीसंनीध विनंती केली की au हवेलो प्रांत कोल्हापूर येथील 
सरदेशकुलकर्णाचे वतन कितेक दिवस नकल होते. त्यावरो पातशहानी 
TH काशी जानंतराव याशी दिल्हे होते. त्यास रा॥ थोरले 
कैलासवाशी स्वामीनी हा प्रांत कबज केला त्यापासून जानंतरायाचे 
कोणी वतनावरी आले नाहो. वतन दिव्राणाचे आहे. स्वामोनी 
कृपाळू होऊन आपणास मन्हामत करून दिल्हे पाहिजे म्हणून तुम्ही 
विदीत केले. त्यावरून मनास आणिता तुम्ही स्वामीची सेवा त्रीकर्ण 
शुधीने रात्री दिवस जीवाभ्य श्रम करून स्वामीस बहुत संतोशी 
केले. तुमचे ऊजित करून चालवणे स्वामीस परम आवशक. 
ऐशियास हे वतन बहुत दिवस नकल होते. त्यावरी जानंतरायास 
पादशहानी दिल्हे होते. त्यास जानंतरायाचा या वतनास भोगवटा 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे ५१७ 


या राज्यात बहुत दिवस नाही, वतन दिवाणाचे. यास्तव स्वामी 
तुम्हावरी कृपाळू होऊन ता हवेली प्रांत कोल्हापूर येथील सरदेश- 
कुलकर्णाचे वतन तुम्हास आजरामन्हामत करून दिल्हे असे. तरी 
तुम्ही सदरहू वतनाची सेवा करणे. ..... (इत्यादि) 


तेरीख २० 
मोहरम सु॥ सन समान अशर मया अलफ. 


क्रमांक : ३४० दि. २४-१२-१७१७ 


मराठे साष्टीवर चालून येत असल्याची बातमी गोव्याच्या व्हाइसरॉयला 
कळताच त्याने फोंड्याच्या देमायांना साष्टीच्या मदतीस जाण्याचा हुकूम केला. 


फोंड्याच्या देसायांस---- 


मराठयांचे सैन्य साष्टीवर' चालून येत असल्याची बातमी मला 
मिळाली आहे. शत्रूने आमच्या प्रदेशांत शिरू नये म्हणून मो 
फोंडयाचे सरदेसाई कुष्टाजी नाईक ह्याना आज्ञा करतो की, त्यानी 
त्यांच्या हाताशी असलेल्या हत्यारी माणसांसह + + + + 
ताबडतोब रवाना होऊन साष्टीचे सेनापतीसमोर हजर व्हावे व त्यांचा 
जो हुकूम होईल त्या प्रमाणे वागावे. सरदेसाई कुष्टाजी नाईक हे 
प्रस्तुत आज्ञेप्रमाणे आमचे स्वामी पोर्तुगालचे राजे ह्यांची सेवा 
कळकळीने बजावतील अशी आशा आहे. 


पानेली, २४ डिसेंबर १७१७ 
नामदार Hle व्हाइसरॉय ह्यांची सही 


2909०००0९०७०००३१००७०९००१%१९००७०७०००००००००००१७७०००००५०९००००००९०३७१०७००५०७०००७५००००० ५ canna P+ 0 +00 000५0५३५०५ y 


१. गोव्याचा एक तालुका. 


५१८ ताराबाई कालीन कागदपत्रे 
क्रमांक : ३४१ दि. ३०-१२-१७१७ 
मराठ्यांच्या स्वारीचा धोका कमी होताच गोव्याच्या व्हाइसरॉयने 


साष्टीच्या सेनापतीस कळविले की, फोंड्याचे जे देसाई आणि इतर लोक 
साष्टीच्या मदतीला आले होते त्याना रजा देण्यास हरकत नाही. 


दों आंतोनियु काश्कु इ मेल ह्यांस- 
आपली दि. २८ व दि. २९ ची दोन्ही पत्रे मिळाली. ती 
शत्रूच्या प्रवेशाचे वेळी लिहिली गेली. **-**** शत्रूचे सामर्थ्यं कमी होते 


म्हणून त्याने आक्रमण केले नाही. आणि ज्या अर्थी आपण म्हणता 
की, तूते भिण्याचे काही कारण नाही, त्या अर्थी देसायाना व इतर 
लोकाना रजा देण्यास हरकत नाहो. कारण ह्या लोकांची कुकळूळीत 
पुष्कळच गैरसोय झाली. गृप्तहेरांकडून बातम्या येईपर्यंत बार्देशच्या 


सैन्याची शिबंदी तिकडे ठेवली तरी चालेल. + + + + 
आवश्यक ती टेहेळणी ठेवावी. 


देव आपले रक्षण करो: 


पानेली, ३० डिसेंबर १७१७ 
कोंट दों लुईज द मिनेझिश 


क्रमांक : ३४२ इ. स. १७१७ (? )? 


हिंदुराव घोरपडे ह्यांचे गिरजोजी यादव ह्याना पत्र. “ दुईच्या प्रसंगामुळे 
आम्हावरी कसाला पडिला ” असे ते पत्रात म्हणतात. 


१. पत्रामध्ये दुहीच्या प्रसंगाचा उल्लेख आहे. तो शाहु-ताराबाई संघर्षासंबंधी 
असावा. त्यानंतर दहा वर्षे ' परामर्ष न जाहाला ' असे म्हटले आहे. त्यावरून 
इ. स. १७१७ च्या सुमाराचे हे पत्र असावे असे वाढते, 


ताराबाई कालोन कागदपत्रं ५१९ 
श्री सुबराज 


राजश्री गिरजोजी यादव 
गोसावी यास------ 


+ + + + + अखंडित लक्ष्मी अलंकृत राजमान्य- 
sAn हिंदुराव घोरपडे ममलकतमदार रामराम विनंतो. उपरो येथील 
कुशल जाणून स्वकोय लिहित असिले पाहिजे. वि॥ सांप्रत कृष्णाजी 
हरी व सुलतानजो दोडका या समागमे पत्र पाठविले ते सुसमई पावोन 
दर्शनातुल्य संतोष जाहाला. अजि दाहा वर्षेपर्यंत काही परामृष 
जाहाला नाहो. म्हणून लिहिले. अशास दुईच्या प्रसंगामुळे आम्हावरी 
कसाला पडिला तन्मुळे परामृष न जाहाला हे यथार्थच आहे. तुम्हा 
लोकांचा आम्ही परामृष न करावा तरी कोण करणार आहे. आपण 
वडील आहेत. आम्हावरो रुसावे हेही यक्‍तच आहे. हली आपण 
लिहिल्यावरून येथे विचार पाहिला. परंतु आजि पावेतो मुलकात 
पाऊस नाही. गैर हंगाम. यास्तव गाठी पडोन आली नाही. 


क्रमांक : ३४३ वि- २१-१-१७१८ 


गोव्याच्या व्हाइसरॉयने दि. २१-१-१७१८ रोजी पोर्तुगालच्या राजास 
जे पत्र लिहिले, त्यांत छत्रपती संभाजी दुसरे ह्यांच्या सेन्याने गोव्याच्या साष्टी 
जिल्ह्यांत केलेली स्वारी व आंग्न्याच्या एका आरमारी तुकडीशी पोर्तुगीज 
युद्धनोकांची झालेली चकमक ह्यांचा उल्लेख आहे 


महाराज 


` गत सालच्या २५ एप्रिलला मराठ्यानी साष्टी प्रांतावर स्वारी 
केल्याने ह्या aera’ आणि त्याच्या लगतच्या टापूत मोठी घबराट 


१. गोवा बेट.. 


५२० तौराबाई कालीन कागदपत्रे 


माजली. ह्या स्वारीत विशेष हानि झाली नाही. कुकळूळी, axe 
आणि मडगाव ह्या फ्त तीन गावात त्यानी मोठी नासघूस केली" 
सुमारे पाच लक्ष अश्रफी किमतीचा माल लुटला गेला. ही लूट 
चर्चेमधील चांदीच्या व इतर वस्तूंची झाली. नाव्हेली येथील चर्च 
तर त्यानी पार लुटून नेले. हे चर्च श्रीमंत म्हणून प्रसिद्ध असून त्याचा 
भक्तगणहि मोठा आहे. 


शत्रूचे आक्रमण आकस्मिकपणे झाल्याने, त्याला आमच्याकडून 
चांगला प्रतिकार होऊ शकला नाही. शत्रूची मुसंडी जोरदार असल्याने 
ती नदी ओलांडून गोवा बेटात शिरतो की काय अशी भीति इकडे 
निर्माण झाली होती. माझे इकडे आगमन झाले तेव्हां दुसऱ्या स्वारीच्य, 
अफवा इकडे उठल्या होत्या. परंतु त्या निराधार ठरल्या. हा शत्रु 
स्वारीचे धाडस पुनः करणार नाही, अथवा त्याची ही संभाव्य स्वारा 
मागच्या स्वारीघ्रमाणे यशस्वी होणार नाही असे मला वाटते. कारणी 
आशिया खंडातील एका कनिष्ठ आणि दरिद्री लोकांपैकी तो एक 
लहान शत्रु आहे. साष्टी प्रांताचे गव्हर्नर दों आंतॉनियु काइकु इ मेल 
हे तिथला कारभार कुशलतेने चालवित आहेत. दों लुईज द कार्त 
ह्यानी त्या प्रांताचे गव्हनेरपद सोडल्यावर आर्चबिशप गन्हर्नर ह्यानी 
दों आंतॉनियु ह्यांची साष्टीचे गव्हर्नर म्हणून नेमणूक केली होती. 


काही दिवसामागे चांचा आंग्रे ह्याच्या चार युद्धनोकांची व 
आठ गलबतांची आमच्या पंधरा व्यापारी जहाजांशी आंजेदिव 
बेटानजीक गाठ पडली. ही जहाजे धान्य घेऊन येत होती व त्याना 
दोन युद्धनौकाचे संरक्षण होते. दों तोमाझ द ताव्होरा हे त्या 
तांडघाचे कप्तान होते. आंग्प्यांच्या व आमच्या युद्धनौकांची लढाई 
अटीतटीची होऊन ती दिवसभर चालली. शत्रूचे सामर्थ्य मोठे 
असून देखील त्याला आमचे एकहि व्यापारी जहाज घेता आले नाही. 
शेवटी रात्रीच्या अंधाराची संधी साधून त्याने जबर हानि पत्करून 


ताराबाई कालोन कागदपत्रे ५२३ 


लढाईतून माघार घेतली. आमच्याहि युद्धनौकांची हानि बरीच 
झाली. तरीहि त्यानी शत्रूचा पाठलाग केला. 


हा शत्र मोठा नसूनहि त्यांने आमच्या व्यापाराची फार हानि 
चालविली आहे. विशेषकरून आमच्या उत्तरेकडील प्रदेशाची हानि 
फारच होत आहे. मी त्याचा पराभव करण्याचा निश्चय केला आहे. 
परंतु त्याच्या नौका हलक्या असल्याने त्या लढाई मोठ्या चपळतेने 
टाळतात. आमच्या उत्तरेकडील प्रदेशाची हानि आम्हाला टाळता 
येत नाही त्याचे कारण हे आहे. 


माझ्या बलाढय स्वामीचे देव रक्षण करो. 


गोवा, २१ जानेवारी १७१८ 


क्रमांक : ३४४ दि. २८१-१७१८ 


कोल्हापूरचे छत्रपती संभाजी दुसरे हे सोध संस्थानांतील आपला वकील 
भानजी बल्लाळ ह्याला लिहितात की, सोधे संस्थानकडून एक लक्ष पाच हजार 
रुपयांचा जो वसूल येणे होता तो पावला. 


श्री 
-तालिक 


स्वस्ति श्री राज्याभिषेक शके ४४ हेमलंबी नामसंवत्सरे माघ 
शध अष्टमी भोमवासरे क्षेत्रिय कुलावतंस श्री राजा शंभू छत्रपति 
स्वामी याणी राजश्री भानजी बलाळ हेजीब मा सोंधे' यास आज्ञा 
केली यैसीजे संस्थानचा प्रति वाषिक तह रुपये ३५००० बी ता 
संस्थान संबंधे + + + सुपे पंचमाहाला संबंधे 
रुपये १०००० येकून रुपये थकसाला + नै लि, 


5 १० ०० . 
४ त क मक. 2? 


५२२ तारालाई कालीन फागदपत्रे 


अशर मया व अलफ ता सन समान अशर मया अलफ यकून 
सिसाला BMT १०५००० यक लक्ष पाच हजार याचा वसूल राजश्री 
घंटया व गौतपा नाईक यांचे विद्यमाने तुमचे गुजारतीने जाला रो 


बी ता हुजूर पावले रुपये 


५०५०० यैन सासाला 


४८००० रुजू हिसेब 
२५०० हिसेबमुळे 
जाजती 
हिदूरायाचे 
येवजपैकी 


रुजु हिसेब 
सन समान 


५०५०० 


६००० सोडी चौसाला si 
सनसित ता सन तिसा 
रुपये १२००० पै॥ 


८००० येन संस्थानचे 
तहपेकी 
४००० अत्रजबाबत 


१२००० 

पेकी सिसाला यासी 
वजा AAT बाकी 
संस्थानाकडे सिसाला 
बेरीज 


५६५०० 


राजश्री हिदूराऊ घोरपडे याजकडे 
परभारा वसूल जाला 

रुपये 

१२५०० सन सित 

१०००० सन समान 


२२५०० 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे ५२२ 


१४५०० राजश्री हिंदूरा(व) यांचे तेरीज 
यैवजपेकी नरगुंदकरास ८२५०० हुज्र पावले 
व वरकड लष्करास २२५०० हिदुरायाकडे पावले 
देविले रुपये-- ———— 

~~ १०५००० 

७१००० 


११५०० किता येवज रुजु हिसेब 
सनसमान येवज बाबत 


हिदूराऊ 


pa TT hed 


८२५०० 


यकून यक लक्ष पाच हजार रुपये तुमचे गुजारतीने हुजूर पावले 
इ॥ जेष्टमास मन्मथ संत्सर त॥ जेष्टमास विलंबी संवत्सर ATU असे 
जाणिजे बहुत काय लिहिणे.' 


मर्यादेयं 
विराजते 
तेरीख ६ माहे रबिलावल 
सु।। समान अशर मया अलफ 
क्रमांक : ३४५ | दि. १५-२- १७१८ 


फोंडू सावंत भोसले ह्यानी गोव्याच्या नवीन व्हाइसरॉयला त्याच्या 
आगमनाबद्दळ अभिनंदनपर पत्र पाठविले होते व त्याच्याकडे वीस पिपे दारू 
मागितली होती. त्या पत्रास व्हाइसरॉयने पुढील उत्तर धाडले. 


१. ' जाणिजे बहुत काय लिहिणे ' ही अक्षरे निराळ्या वळणाची आहेत. 


५२४ ताराबाई कालीन कागदपत्रे 
कुडाळचे सरदेसाई फोंडू सावंत भोसले ह्यांस 


सरदेसाई फोंडू ( Fondu ) सावंत ह्यांची दोन्ही पत्रे मला 
भैरव शेणवी ह्यांच्याकडून मिळाली. मी कामात असल्यामुळे सरदेसाई 
फोंडू सावंत ह्यानी माझ्या आगमनाबहलू माझे जें अभिनंदन केले, 
त्याबद्दल त्यांचे आभार मानण्यास मला सवड मिळाली नाही. त्यांची 
पोर्तुगालच्या राजाविषयींची निष्ठा आणि सेवा मला मान्य असून, 
त्यांच्याबहुलहि मला प्रेम वाटते. 


फोंड सावंत भोसले ह्यानो माझ्याकडे दारूची जी वीस पिपे 
मागितली होती, ती मी त्यांच्याकडे लुईज गोंसाल्विज द कामारा 
कौतिन्यू ह्यांच्या मार्फत पाठविली आहेत. ती त्याना मिळालीच 
असतील व आम्हा दोघांच्या समायिक शत्रृविरुद्ध त्यांचा त्यानी उपयोग 
केलाच असेल. फोंडू सावंत भोसले ह्यानी आम्हाला आंग्रे व मराठे? 
ह्यांच्या हालचालींची बातमी पुरविली पाहिजे. त्यांचा इरादा काय 
आहे ते जाणून घेऊन तयारी करण्याच्या दृष्टीने त्या बातम्याची 
आवश्यकता आहे. 


गोवा, १५ फेब्रुवारी १७१८ 
काउंट दों लुईज द मिनेझिस 


काकः: २४६ FR १३-७-१७१८ 


राज्याभिषेक समयी युवराज व अष्ट प्रधान ह्यांच्या सन्मानाचा तपशील. 


१ मूळ पत्रात Sivaji असे म्हटळे आहे. 


ताराबाई कालीन कांगदपत्रे 
श्री 
तालीक 
यादी युवराजा व आष्ट प्रधानपद द्यावयाचे 
समई वस्त्र वगेरे. शके राज्याभिषेक ४५ 
विलंबी नाम सवछरे gu तिसा अशर 
मया अलफ ms 
१ युवराजा 
१ वस्त्रे पाच Way 
१ मंदील----- १ किनखाप ara? १ 
१ चादर----< १ महमुदी थान १ 
१ पटका 
३ २ 
>) 
सणगे ५ 
१ दागिने 
१ सिरपेंच---- १ मोत्याचा तुरा 
१ कंठी मोत्याची १ जेगा? | 
१ चौकडा D 
३ २ 
पछ) 
दागिने ५ 


ee eee 


१. रेशमी तागा 
२. डोईवरील पागोट्याला बांधण्याचा एक मर्दानी अलंकार. 


५२५ 


५२६ ताराबाई कालीन कागदपत्रे 


१ वता तको ee 


१ सिकेकठार १ ढाल तरवार 
१ चौघडा---- १ जरीपटका 
१ हती---- १ घोडा 
१ चवरी सोन्याच्या- १ चोपदार 
दांडीची 
¥ x 
३ 
$ कलम 


१ पंत प्रधान यास युवराज्या आन्वय--- . 
१ सेनापती यास सदरहू आन्वय--- 


१ पंत आमात्ये--- 


~ 


१ वस्त्रे 
१ मंदील १ किनखाप थान १ 
१ चादर १ महमुदी थान 
R R 

ww 


सणगे ४ 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे ५२७ 


१ दागिने 
१ चौकडा--- १ कठी मोत्याची 
१ तुरा मोत्याचा १ Raa 
२ २ 
wd 
दागिने ४ 
0 | Co, irr नन नक 
१ सिके कठार---- १ रुप्याच कलमदान दांडीच 
१ चवरी सोन्याच्या १ हती---- 
र १ घोडा---- 
१ ढाल तलवार 
Xx 
७४... कलम 
3 
w कलम 


१ पंत सचीव यास पंत आमात्ये प्रो ` 

१ पंत सुमंत सदरहू आन्वये 

१ पंतमंत्री यास सदरहूप्रो 

१ पंडितराव यास सदरहू आन्वय ढाल तरवार खेरीज करून 


१ पंत न्यायाधीष यास पंत सुमंत मंत्री आन्वय 


2a a’ a Taf 


५२८ ताराबाई कालोन कागदपत्रे 


१ पंत राजाज्ञा यास सदरहू आन्वय 


१० 


१ उपप्रधान यास वस्त्रे ३॥ 


१ तिवट---- .॥. किनखाप .॥. 
१ दुपठा १ महमुदी थान १ 
R शा 
W 
सदरह प्रो आष्ट उपप्रधान यास वस्त्रे द्यावयाची 
कलम 
१ चिटणिवीसयास ooo 
१ वस्त्रे 
१ मंदील----- १ झगा 
१ दुपठा दुभजल १ विजार 
र e Rara 
Y 
१ दागिने 
१ कठी मोत्याची १ fraa 
१ चौकडा ० लग 


हाराखाई कालोनः कागदपत्रे ५२९ 
१ कित्ता 


१ कलमदान रुप्याची पेटी १ चरी रुप्याच्या दांडी 


० लग १ घोडा | 
र र 
W कलम 
३ 
१ फडणीस 
१ वस्त्रे ३॥ साडेतीन 
१ कलमदान रुप्याच्या दांडीच 
R 
W कलमं 
१ पोदार aq "ण 
१ aet साडेतीन 
१ कलमदान रुप्याच्या दांडीच 
कमः 
१४ 


थेणेप्रो राज्याभिषेक समई शककतें माहराज याणी वस्त्रे वगैरे 
सन्मान दिल्हा असे. छ २५ साबान. 


५३० तोराबाई SANA कागदपत्रं 
क्रमांक : ३४७ दि. २१-७-१७१८ 


शाहू छत्रपती ह्यानी पिछाजी जाधव ह्याना मौजे उरुळी कांचन येथे एक 
बायर जमीन दिली. 
श्री 


शिक्का 
स्वस्ति श्री राज्याभिषेक शके ४५ विलंबीनाम संवत्सरे श्रावण 


शुद्ध पंचमी इंदुवासर क्षत्रिये कुलावतंस श्री राजा शाहु छत्रपति याणी 
राजेश्री पिलाजी 


श्री श्री चांगोजी 
als शाह Eora + + + = (दिले) 
घान बाळाजी विद्दव + + राजा ऐसीजे 
नाथ प्रधान झाहू छत्रपति इनामपत्र ; 
स्वामी तुम्हावर 


कृपाळू होऊन मोजे उरुळी कांचनाची ता सांडस प्रो पुणे येथील 
खालसा पड जमीन पेकी दुम सीम प्रतीची चाहर १ एक कुलबान 
कुलकाळी खेरीज हकदार तुम्हास व तुमच्या पुत्रपौत्रादि वंशपरपरेने 
इनाम दिली असे. तर तुम्हो सदहुँ जमीन मौजे मजकूर पैकी 
भापल्या दुमाला करून घेऊन इनाम वंशपरंपरेने अनुभवून सुखरूप 
राहणे. | 
. लेखनालकार,' मोतंब. 
तेरीख 
सु॥ तिसा 


रुजु स॥ 
क मंत्री 
१. पिलाजी जाधव ह्याना मौजे उरुळी कांचन येथे एक चानर जमीन इनाय 


दिली असून ती त्यांचेकडे चालवावी म्हणून आणखी काही पत्रे उपलब्ध आहेत 
ती येणेप्रमाणे :- (पृष्ठ ५३१ वर साल) 


क्रमांक : 


तारावाई कालीन कागदपत्रे ५३१ 


३४८ बि. ८-१२-१७१८ 


पोर्तुगीज आणि इंग्रज wr दोघानीहि अलिबागच्या किल्ल्यावर संयुक्तपणे 
हल्ला करावा अशी सूचना गोव्याचा व्हाइसरॉय प्रस्तुत पत्रात मुंबईच्या इंग्रज 
WAALS करतो. 


(पृष्ठ ५३० वरून पुढे चालू) 


१) 


२) 


३१ 


¥) 


५) 


८) 


९) 


शाहू छत्रपतींचे मोकदम मोजे उरुळी कांचन ह्याना आज्ञापत्र, 
(दि. २१-७-१७१८) 


शाहू छत्रपती ह्यांचे देशाधिकारी व लेखक प्रांत पुणे ह्याना आज्ञापत्र, 
(दि. ५-१०-१७१८) 


शाहू छत्रपती ह्यांचे देशमुख व देशपांडे प्रांत पुणे ह्याना आज्ञापत्र. 
(दि. ५-१०-१७१८) 

शाह छत्रपती ह्यांचे बाळाजी पंडीत प्रधान ह्याना आज्ञापत्र. 

(दि. ५-१०-१७१८) 


बाळाजी पंडीत प्रधान ह्यांचे मोकदम मौजे उरुळी कांचन WT पत्र, 
(दि. २४-१२-१७१९) 


बाळाजी पंडीत प्रधान ह्यांचे देशमुख ब देशपांडे प्रांत पुणे ह्याता 
पत्र, (दि, २४-१२-१७१९) 


बाळाजी पंडीत प्रधान ह्यांचे त्र्यंबक हरी सुभेदार (व) कारकून 
प्रांत पुणे ह्यांस पत्र, (दि. २४-१२-१७१९) 


त्र्यंबक हरी सुभेदार व कारकून प्रांत पुणे ह्यांचे मोकदम मोजे उद्ळी 
कांचन ह्याना पत्र. (दि. २५-१२-१७१९) 


देशमख व देशपांडे ह्यांचे मोकदम मोजे उरुळी कांचन ह्याना पत्र 
(दि. २९-२-१७२०) 


५३२ ताराबाई कालीन कागदपत्रे 
मुंबईचे सेनापती ह्यांस-- 


कप्तान मोर gale तैशैरा हे आपणाला हे पत्र नेऊन देतील व 
माझ्या हुकुमान्वये ग्रियेच्या किल्ल्यावर त्यानी हल्ला केल्याचे आपणाला 
विदीत करतील. प्रस्तुत मोहिमेसाठी मी त्याना निवडिले आहे. ते 
त्यात यशस्वी होतील अशी मला आशा वाटते. माझ्या अपेक्षेप्रमाणे 
कुलाब्याचा पाडाव करण्याचा आपला हेतु फलद्रुप होईल. 


कप्तान मोर बेर्नादै तैशेरा त्यांच्याबरोबर अलिबागच्या किल्ल्या- 
बर हल्ला करण्यासाठी बरेच मोठे पोर्तुगीज सैन्य दिले आहे. 
अलिबागचे महत्व आपण जाणताच. अलिबाग घेण्याची सूचना 
आपलीच आहे. ते काम सुलभ व्हावे म्हणून हे सैन्य पाठविले आहे. 
पण आपण एक गोष्ट केली पाहिजे. आपण कमीत कमी पांचक्षे 
सैनिक तरी कप्तान मोर Aai aah ह्यांच्या मदतीला पाठविले 
पाहिजेत. ह्या सैन्याला चौल येथे आणखी सैन्य येऊन मिळणार 
आहे. असे जर झाले, तर इंग्लंडच्या मान्यवर कंपनीची वारंवार 
हानि करणाऱ्या व उत्तर किनाऱ्यावरील व्यापार मारून टाकणाऱ्या 
ह्या आमच्या सर्वाच्या शत्रूचा नाश करणे शकय होईल. मला आशा 
आहे की, केवळ तुमच्या देशाच्या हितासाठीच नव्हे तर, आंग्ऱ्यांचा 
ज्याना उपसर्ग होत आहे, त्यांच्या मुक्ततेसाठीहि आपण ह्या मोहिमेत 
भाग घेतल्यावाचून राहाणार नाही. 


जंगली आंग्रे ह्यांचा नाश का झाला पाहिजे त्याची कारणे मी 
दिलीच आहेत. दुसरी गोष्ट अशी की, लिस्बन आणि लंडन ह्या 
दोन्ही राजधान्यामध्ये आज जो सलोखा नांदत आहे, तसाच सलोखा 
इकडे आपणामध्येहि नांदला पाहिजे हे मी आपल्या निदशंनास आणू 
इच्छितो. मी सहकार्याची जी मागणी करीत आहे ती आपण मान्य 
कराल अशी आशा आहे. 


ताराबाई कालीन फागदपत्रे ५३३ 
देव आपणास उदंड आयुष्य देवो. 


गोवा, ८ डिसेंबर १७१८ 
कौंट दों लुईज द मिनेझिश 


क्रमांक : ३४९ दि. १९-१-१७१९ 


गोव्याचा व्हाइसरॉय इंग्रज व आंग्रे ह्यांच्यामधील युद्धाचा वृत्तांत पोर्तु- 
गालच्या राजास खालील पत्राचे हारा सादर करतो. 


महाराज, 


आंग्यानी इंग्रजाकडून दारू गोळ्याची मदत मिळवून तिचा 
आमच्याविरुद्ध उपयोग केल्यावर आता इंग्रजांची जहाजे घेण्याचा 
सपाटा सुरू केला आहे. त्यानी त्यांची काही जहाजे यत्किचितहि 
विरोध न होता घेतली. त्यात मद्रासहन येणारी दोन जहाजे होती. 
त्यात दहा लक्ष रुपये होते. अशा रीतीने वारंवार हानि सहन करावी 
लागल्याने इंग्रजानी आंग्य्याविरुद्ध लढाई करण्याचे ठरविले. हा निर्णय 
त्यानी घेतला, त्याचे कारण हे की, आंग्य्यासारख्या आशिया खंडातील 
एका कनिष्ठ आणि विशेष बलाढय नसलेल्या शत्रूकडून मानखंडना 
झाल्याने युरोपियन राष्ट्रामध्ये त्यांची प्रतिष्ठा कमी झाली होती. 


मुंबईचा सेनापती काही युद्धनौका, देशी शिपायी व काही 


युरोपियन सैनिक घेऊन खांदेरी उंदेरी बेटावर जातीने हल्ला करण्या- 
साठी गेला. सैन्य उतरताना त्याला प्रतिकार झाला नाही. इतकेच 
नव्हे, तर किल्ल्याचा दरवाजाहि त्याने जाळून टाकला. किल्ल्याचे 
रक्षण अवघी साठ माणसे करीत होती. परंतु इंग्रजानी त्यांची एवढी 
दहशत घेतली की, त्यामुळे किल्ल्यात घुसण्याचे धाडस न झाल्याने 
त्यानी माघार घेतली. केवढ्या शरमेची गोष्ट ! 


५३४ ताराबाई कालीन कागदपत्रे 


नंतर हाच इंग्रज सेनापती कुलाव्याची नाकेबंदी करण्यासाठी व 
त्याच्यावर तोफा डागण्यासाठी गेला. तेथे आंग्न्याचे वास्तव्य असते. 
परंतु तेथे सैन्य न उतरविता तो कित्येक दिवसानी मुंबईस माघारा 
परतला. 


मुंबईच्या सेनापतीने आंग्ऱ्याचा पाडाव करण्याच्या मोहिमेत 
भाग घेण्यासाठी मला पाचारण केले. मी त्याला कळविले को, 
राजधानीत जे पायदळ आहे त्याच्यासह आणि उत्तरेकडील प्रांतातील 
पायदळासह मी ह्या मोहिमेत युद्धनौका आणि दारूगोळा ह्यांच्यासहीत 
भाग घेईन. परंतु गोष्ट अशी आहे की, इंग्रज लोक कुठलीहि योजना 
चिकाटीने पुढे नेत नाहीत. दुसरी गोष्ट अशी की, माझ्या पूर्वीच्या 
व्हाइसरॉयच्या अमदानीत मुंबईच्या सेनापतीने कारंजा येथील ठाणे 
गहाण मागितले होते. ह्या सर्वं गोष्टी लक्षात घेऊन मी मुंबईच्या 
सेनापतीला कळविले की, तो जर माहीम-मंबई येथील किल्ल्यात 
पोर्तुगीज शिबंदी ठेवण्यास तयार असेल तर मी आंग्र्‍याविरुद्धच्या 
मोहिमेत भाग घेण्याच्या करारावर सही करीन |व इंग्रजांच्या संमती- 
विना शांततेचा अथवा युद्धबंदीचा करार करणार नाही. परंतु माझी 
सूचना मुंबईच्या सेनापतीस मान्य झाली नाही. आमच्या उत्तरेकडील 
सेनापतीनेहि त्याला एक सूचना केली होती. आमच्या राज्यातील 
उभय पक्षाना मान्य असलेल्या एकाद्या प्रतिष्ठित गृहस्थाकडे त्याने 
एक लक्ष रुपये ठेवावे ही ती सूचना होती. मीच ती त्याला करावयास 
लावली होती. पण तीहि इंग्रज सेनापतीस मान्य झाली नाही. त्यावरून 
इंग्रजांच्या दुसऱ्या विषयीच्या गैरविशवासाची कल्पना येते 


आंग्त्याना आज जर कुणाची भोति वाटत असेल तर ती पोर्तुगीज 
राष्ट्राची. गेले वर्षभर त्यानी ह्या राज्याशी शत्रृत्वाचे कोणतेच कृत्य 
केलेले नाहो. आमची जहाजे त्याच्या प्रदेशातून वसईहून चौलला 
मुक्तपणे जातात येतात. तरीहि .इंग्रजानी जेव्हा चौलहून कुलाब्यावर 


धाराबाई कालीन कारदपदश्रें ५३५ 


तोफांचा हल्ला सुरू केला, तेव्हा मी गुप्तपणे आठ छोट्या युद्धनौका 
आणि एक fate सज्ज करण्याचा हुकूम केला. ह्या युद्ध नौकावर 
आठशे सैनिक आणि अधिकारी गिरें येथे उतरविण्याकरिता पाठविण्यात 
येणार होते. गिरें ह्या शहरापासून तीस कोसावर आहे. ह्या 
ठिकाणी आँस्यांच्या युद्धनौकांचा तळ आहे. ज्यावेळी ह्या युद्धनोकाना 
युद्धावर जायचे नसते, तेव्हा त्यांच्यावरील माणसे कुलाब्याला असतात. 
मी आमच्या उत्तरेकडील सेनापतीस त्याचे घोडदळ आणि पायदळ 
ह्याच्यासह चौलला निघण्यासाठी जय्यत तयार राहाण्याचा अगोदर 
संदेश धाडला होता. + + + + + + + यशाची बातमी 
मिळताच त्याने अलिबागचा किल्ला घेण्याचा प्रयत्न करावयाचा होता. 


उत्तरेकडील सेनापतीस मी असेहि कळविले होते की, मुंबईच्या 
सेनापतीने जी मोहीम हाती घेतली आहे ती पार पडल्याखेरीज त्याने 
माघारा फिरू नये म्हणून त्याला विनंती करावी. परंतु मुंबईच्या 
सेनापतीने मला किवा उत्तरेकडील सेनापतीला काहीच न कळविता 
माघार घेतली. कदाचित माघार घेतल्याने आपली गेलेली प्रतिष्ठा 
आपणास परत मिळेल असे त्याला वाटले असावे, अथवा त्याने सुरु 
केलेल्या मोहिमेत आम्ही भाग घेतला, तर विजयाचे श्रेय आम्हाला 
मिळेल अशी त्याची समजूत झाली असावी. त्याच्या युद्धनोकांची व 
आमच्या आरमाराची गिरेच्या किल्ल्यानजिक गाठ पडली. व्याने 
माघार घेतल्याचे आमच्या आरमाराचे कप्तान बेर्तादे तँशैरा ह्याना 
कळले. त्यानी ती बातमी लगेच मला कळविली. त्या दरम्याम 
आंग्यांच्या युद्धनौका आपल्या तळाबाहेर पड्न इंग्रज युद्धनौकांच्या 
शोधार्थ दक्षिणेकडे निघाल्या होत्या. आमच्या आरमाराच्या कप्तान 
मोरने इंग्रज युद्धनौकाना आमच्या बंदराचा आश्रय घेण्यास सांगितले. 


 आंग्प्यांच्या युद्धनौकानी इंग्रज युद्धनौकांचा अठ्ठेचाळीस तास 
शोध केला. पण त्या चपळ असूनदेखील इंग्रज युद्धनौकाना गाठ 


५३६ वाराबाई कालीन कागदपत्रे 


शकल्या नाहीत. तथापि एका मागे राहिलेल्या जहाजास त्यानी भोक 
पाडले व काही पठाण युद्धकद्यांची मुक्तता केली. 


इंग्रजांची मोहिम अयशस्वी झालेली पाहून मला फार वाईट 
वाटले, कारण इंग्रजांची आणि पोर्तुगीजांची पुष्कळ वेळा दोस्ती 
झालेली आहे. आंग्रे वरून तरी ह्या राज्याशी शांतता असल्याचे 
दाखवीत आहेत. माझी अशी समजूत आहे की, जोपर्यंत इंग्रजाशी 
त्यांचा तह होणार नाही तोपर्यंत ते ह्या राज्याच्या वाटेस जाणार 
नाहीत. महाराजांचे सैन्य इंग्रजाना जाऊन मिळेल अशी त्याना 
भीति वाटते. 


माझ्या बलाढय स्वामीस देव सुखी करो. 
गोवा, १९ जानेवारी १७१९ 


क्रमांक : ३५० fa. १४-४-१७१९ 
श्री जोतिलिगाला दिलेल्या उत्पन्नाचा उल्लेख ह्या कागदात आहे. 
| श्री जोतीइवर प्र॥ 
शिक्का 


| आज दिवाण कोट कोल्हापूर ता रहदारी बकालानी महानाडा 
निहाय मार्गे मौजे कणेरी का हवेली सु॥ सन तिसा आशेरमया मार्गाने 
बेळ हरजिनस भरून येतात त्यास श्री स्वामीचा कर्जाया पेसजी सनद 
आहे. त्याप्रमाणे श्री चा ऐवज देत. जाणे. हुजुर न करणे. 
साल दरसाल ताजे सनदेचा हुजुर न करणे. जाणिजे. छ ४ जाखर. 


मोतँब सुद 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे ५३७ 


क्रमांक : ३५१ दि. १९-४-१७१९ 


इनाम जमिनीच्या वसुलाबाबत प्रतापजी घोरपडे ह्यांचा मोकदम मौजे 
कणेगाव ह्याना कोलनामा. 


श्री 


§ कौलनामा मोकदमान मौजे कणेगाव ता वाळवे यास तो 


परतापजी घोरपडे gu तिसा अशेर मया अलफ दिल्हा कौलनामा 
येसाजे. तुम्हास मौजे मजकुरी जमीन ३॥ इनामगरी व नौवकीर्दीस 
पहिले वरसी दर बिघा रुपये १ येक दुसरे वरसी दर बिघा रुपये 
२ दोनी तिसरे वरसी दर बिघा रुपये ३ तीन चवथे वरसी दर बिघा 
४ पाचवे वरसी दर बिघा रुपये ५ पाच येणेप्रमाणे पाच साले 
पुरउना (?) वसूल देऊन कुंदा कापून कीर्दी महामुरी करून सुखरूप 
राहाणे. कोलाखेरीज जाजती उपद्रव लागणार नाही. हा लेहून 
दिल्हा कोल सही तारीख छ ९ माहे जादिलाखर 


क्रमांक : ३५२ दि. ५-१०-१७१९ 


पारासुरी मठाचे जिवाजी गोसावी ह्याना पाच बिघे जमीन दिल्याचे दिवाण 
किल्ले पावनगड ह्यांचे पत्र, | 


मारतंड वरद 
अचल fet 
अज दिवाण किले पावनगड ताहा मोकदमानी देहाय गावगना 


का ठाणे तनखा किले मजकूर gu अशरीन मया आलफ. श्री 
बाबा हे बहूत थोर विद्यापात्र ईश्‍वर भत्गपरायण अनुष्ठानादीक 


५३८ ताराबाई फालौस कागदपत्रे 


स्नानसंध्या करून अतीत अभ्यागत करून धमंन्याये रात होते. ते 
देवाज्ञा जाहाले. त्याचे मठे पारासुरी आहे. त्याचे शिश राजश्री 
जिवाजी बाबा बहुत भले. वडीलाचे पुण्यती-करून त्याचे मठे वाधोन 
अतीत अभ्यागत ... .., शांत करून स्नानसंध्या करून यथा विचारे 
राहातात. याचा योगक्षेम चालीला पाहिजे या निमित्य राजश्री 
जिवाजी बावा यानी किले मजकुरी येऊन वर्तमान विदीत केळे. मनास 
आणीता हे बहुत थोर सत्पात्र. यास काही धमंकृत्य भूमी करून 
दिलीया याचा योगक्षेम चालेल. तेणेकरून राजश्री छत्रपती स्वामीस 
व स्वामीच्या राज्यास कल्याण जाणून यास पड जमोन इनाम करून 
दिली आहे. 


मौजे असुरे मौजे केरली 
५२॥ ५२॥ 
येणेप्रमाणे पाच बिघे जमीन इनाम करून दिल्ही आहे. तरी 
तुम्ही यास चतुःसीमा करून भूमी मोजून जिवाजी गोसावी याचे 
स्वाधीन करणे. या पत्राचे तालीक लिहून घेऊन मुख्य पत्र गोसावी 


यापासी भोगवटीयास परतोन देणे. राजश्री छत्रपती स्वामीचेही 
आज्ञापत्र WAT सादर होईल. 


जाणिजे. छ २ माहे जिल्हेज 


कमांक : ३५३ बि. ३-११-१७१९ 


कुडाळचे सरदेसाई wig सावंत ह्यानी छत्रपती संभाजी दुसरे ब आंग्रे 
ह्यांच्याशी लढण्यासाठी गोवा राज्याची मदत मागितली होती. ती द्यावी असे 
मत गोव्याच्या राज्य सल्लागार मंडळाच्या सदस्यानी दिले. 


ताराबाई कालीन कागदपत्रं ५२९ 


दि ३ नवंबर १७१९ रोजी राज्य सल्लागार मंडळाची बैठक 
शस्त्रागाराच्या इमारतीच्या सभागृहात भरली. व्हाइसरॉय दों लुईज 
द मिनेझिश ह्यानी सल्लागार मंडळासमोर खालील प्रस्ताव मांडला :- 


pis सावंत भोसले ह्यांचेकडून मला एक पत्र आले असून तें 
त्यांचे वकील गोविद शेणवी ह्यांचे माफेत आले. फोंड्‌ सावंत ह्यांचे 
म्हणणे आहे को, ह्या राज्याशी त्यांची मंत्रो असून ह्या राज्याचे शत्रू 
हे त्यांचेहि TL आहेत. त्यांच्याशी त्यानी एकट्याने युद्ध केले आहे. 
त्यामुळे ह्या राज्याचा बचाव होऊन त्यांच्या राज्याची हानि झाली 
आहे. काही दिवसामागे संभाजी राजे ह्यानी कुडाळचा किल्ला घेतला. 
त्यांचे सन्य अद्याप तिकडेच आहे. आता कान्होजी आंग्रे फोंड सावंत 
ह्यांच्यावर चालन येत आहेत. ते त्यांच्या राज्याच्या हहीला येऊन 
भिडले आहेत. त्यानी तिकडे दोन किल्ले बांधिले आहेत. त्या 
किल्ल्यांच्या सहाय्याने पुढे आक्रमण करण्याचा त्यांचा इरादा आहे. 
संभाजी राजे ह्याना तोस हजार रुपये देऊन त्याना कुडाळचा किल्ला 
सोडावयास लावायचा व अशा रीतीने आपले उद्दीष्ट साध्य करायचा 
आंग्रे ह्यांचा बेत आहे. ते पुढे आक्रमण करण्यासाठी घाटावरूना 
यावयाच्या घोडदळाचो वाट पाहात आहेत. अशा परिस्थितीत ह्य 
राज्याने आपणाला मदत केली नाहो, तर उपरिनिदिष्ट बलाढय 
TAR आपणाला दोन हात करता येणार नाहीत, असे सरदेसाई ह्यांचे 
म्हणणे आहे. ते पुढे म्हणतात की, त्यांच्याकडे एक प्रस्ताव 
आलेला आहे. त्यानी जर संभाजी व आग्रे ह्यांचे सैन्य डिचोलीला 
बिनविरोध जाऊ दिले तर एका बाजूला सरदेसाई व दुसऱ्या बाजूला 
त्यांचे शत्रू ह्यांच्यामध्ये जो प्रदेश आहे त्याचा हिस्सा ते त्याना देण्यास - 
तयार आहेत. शिवाय ते दोघे घेणार असलेल्या आणखी मुल्खाचाहि 
काही भाग त्याना देण्याची त्यांची तयारी आहे. 


उपरिनिदिष्ट प्रस्तावाबाबत ह्या राज्याची सल्लामसलत केल्या- 
वांचून सरदेसाई हे निर्णय घेऊ इच्छित नाहीत. उलट, शत्रूचा 


५४० ताराबाई कालीन कागवपत्रे 


प्रतिकार करण्यास ते तयार आहेत. पण त्याना ह्या राज्याने मदत 
केली पाहिजे. त्याना दारूची पन्नास पिपे, गोळ्यांच्या तितक्याच 
पेटया, तीस खंडी लोखंड, पांच खंडी शिशो, अर्ध देणगी म्हणून व 
अर्ध किमत देऊन हवे आहे. शिवाय दहा तोफा आणि पांचशे तोफांचे 
गोळे दोन किल्ल्यांच्या रक्षणासाठी त्याना हवे आहेत. हे दोन किल्ले 
त्यानी आंग््यांच्या किल्ल्यासमोर बांधिले आहेत. ga: त्याना पन्नास 
घोड्यांची व काही यृद्धनौकांचीहि मदत हवी आहे. त्यांचे आरमार 
लहान असल्याने आंग्य्याच्या आरमाराला तें तोंड देऊ शकणार नाही. 
युद्धनौकांवर ते आपली माणसे ठेवण्यास तयार आहेत. तसेच दमण 
किवा वसई येथे एक युद्धनौका विकत घेण्यास व हळदोणे आणि 
पिळगाव येथून शिशे नेण्यास आणि रेडीला लाकूड नेण्यास त्याना 
परवाना हवा आहे. 


हा जो प्रस्ताव सादर करण्यात आलेला आहे, त्याच्यावर सर्व 
बाजूने विचार करून सल्लागार मंडळाने आपले मत व्यक्त करावे, 
अशी विनंतो व्हाइसरॉय ह्यानी केली. सर्व सदस्यानी ais सावंत 
भोसले ह्याना मदत करावी असे मत व्यक्त केले. न 


व्हाइसरॉय म्हणाले की, फोंडू सावंत ह्यानी विनंति केली आहे 
म्हणून नव्हे, तर ह्या राज्याच्या हितासाठीहि त्याना मदत केली 
पाहिजे. त्यानी मागितलेली मदत कशी पाठवायची तत्संबंधीचा विचार 
करून नंतर ती पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात येईल. 


क्रमांक : ३५४ दि, १०-१२-१७१९ 


राजश्री हिंदुराव घोरपडे ममलकतमदार ह्यानी करवीरच्या महालक्ष्मीची 
स्थापना करून श्रीच्या पूजेचे प्रधानपद तुम्हास बहाल केले आहे व पूजाअर्चेच्या 
खर्चासाठी कसबा सावगावची चौथाई तुम्हास नेमून दिली आहे, असे सुभेदार 
प्रांत कोल्हापूर ह्यांचे नरहुरीभट सावगावकर ह्याना पत्र, i 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे ५४१ 


स्वस्ति श्री नृप शालिवान शके १६४१ विकारीनाम संवत्सरे 
मार्गशीशं शुध दशमी गुरुवासरे. वेदशास्त्रसंपञ्न राजमान्य राजश्री 
सीवराम भट याचे पुत्र नरहरीभट काश्यप गोत्र आइवलायन सूत्र रुक 
शाखा ध्याई उपनाम सावगाऊकर वास्तव्य श्री---- करवीर क्षेत्र यास 
रामा मोंजी भाबकर सरसुभेदार प्रा कोल्हापूर सु॥ असरीन मया 
अलफ. श्री---- देवीचे प्रेरणेकरून रा हिंदूराव घोरपडे ममलकत- 
मदार याणी देवालयात स्वसिहासनी श्री---- ची स्थापना करुन 
तेथील प्रधानत्वपणाचा अधिकार वतनी वंसपरंपरेने तुम्हास सांगितले. 
त्यास ऐवज करुन देणे म्हणोन रा राऊ मशारनिले यांची आज्ञा. 
त्यावरून उर्जा विशाशात्कारे चालोन स्वामीचे व स्वामीच्या राज्याचे 
कल्याण होये या करिता यास एवज पाहिजे. त्यास कसबा सावगाव 
प्रां हुकेरी येथील चौथाई देखील पेट व जकात मुजेरी मोहतर्फा व 
पानसाल व नदी SHU व कुलबाब कुलकानु पडले पान आकाराची 
चौथाई धारादत्त करुन दिल्हे आसे. सदरहू ऐवज घेऊन श्री----ची 
उर्जा विशेशात्कारे चालवीत जाणे. यास माहाराज राजश्री---- 
स्वामीही चालवितील. वरकड ब्राह्मण आथवा मरहाष्ट व हिंदु व 
मुसलमान आदीकरून समस्त जातीच्यानी चालवावे. न चालवितील 
विक्षप करतील त्यास आपआपल्या स्वधर्माचे पातक असे. जाणिजे. 
छ ९ माहे सफर जे विक्षेप करतील त्यास धमंशास्त्रीचे वचन प्रमाण. 


स्वदत्तां परदत्तां वा यो हरेच्च वसुंधरां ॥ 
स विष्टायां कृमी भूत्वा पितृभिरसह मज्जति ॥ १॥ 


षष्टी वर्षा सहस्त्राणि स्वगं वसति भूमिदा ॥ 
आछेता चानुमंताच तावान्ति नरक वसेत्‌ ॥२॥ 


यैसो वचने स्मरोन तुमच्या प्रधानत्वपणाचा अधिकार व श्रीच्या 
पूजेचा ऐवज चालवितील. तुम्ही येकनिष्टपणे राहन श्री ची पूजा 
विधियुक्त करणे. आण तुम्ही व आपले पुत्र पौत्र परंपरेने कसबे 


५४२ ताराबाई कालीन कागदपत्रे 


सावगाव देखील पेस्ट जकायत येथील चौथाईचा ऐवज घेऊन आनभऊन 
राहणे. जाणिजे छ मजकूर. 


क्रमांक : ३५५ दि. २६-२-१७२० 


मराठ्यांच्या स्वारीपासून सावध राह्माण्याबदर गोत्र्याच्या व्हाइसरॉयचे 
कुडाळचे सरदेसाई BE सावंत भोसले ह्याना पत्र 


कुडाळचे सरदेसाई फोंडू सावंत भोसले ह्यांस 


आम्हाला वातमी कळली आहे की, मागी बेगने काही मराठा 
सरदाराना हाताशी धरून सोंदेच्या राजाच्या मुलुखावर स्वारी करून 
सामराणीचा किल्ला घेतला आहे. फोंड्यावरहि हल्ला करण्याचा 
त्यांचा विचार असल्याची बातमी आहे. ते लोक आपले उद्दीष्ट साध्य 
करतील असे मला वाटते. फोंडू सावंत ह्यांच्या राज्याच्या अस्तित्वा- 
विषयी मला केवढी कळकळ वाटते हे त्याना माहीत आहेच. म्हणन 
त्या लोकानी त्यांच्या राज्यात शिरू नये ह्यासाठी त्यानी काळजी 
घ्यावी. जरी त्यांच्या राज्यात शिरण्याचा त्यांचा हेतु नसला, तरी 
देखील त्यानी सरहद्दीवर संन्याचा बंदोबस्त ठेवलेला बरा. त्यामळे 


दोघाचे शत्र जे मराठे त्याना त्यांचा वचक वाटेल. मो सरदेसाई फोंड 


सावंत ह्याना सुयश इच्छितो 
दि. २६ फेब्रुवारी १७२० 
कोंट दों लईज द मिनेझिश 


ताराबाई कालोन कागदपत्रे ५४३ 
क्रमांक : ३५६ दि. २-३-१७२० 


मराठे व HIS सावंत भोसले ह्यांच्यामध्ये तह झाल्याचे सावंतांचे गोव्या- 
तीळ प्रतिनिधि बाबू भट बाक़े ह्यानी गोव्याच्या व्हाइसरॉयला कळविले होते. 
व्हाइसरॉयने त्याना पुढील पत्र पाठविले. 


कुडाळचे सरदेसाई ह्यांचे ' एजंट ' बाबू भट बाके ह्यांस 


सरदेसाई आणि मराठे ह्यांच्यामध्ये तह झाल्याची बातमी 
बाबू भट बाक्रे ह्यानी मला पुरविल्याबद्दल मी त्यांचा आभारी आहे. 
सरदेसायांना हा तह फायदेशीर झाला आहे असे त्यांचे म्हणणे आहे. 
मला आशा आहे की, आंग्यांच्या आइवासनावर विसंबून राहून 
सरदेसाई हे त्या बाजूला आणखी मुलुख जिकण्यास तयार होणार 
नाहीत. कारण हा शत्रू शब्दाला जागणारा नाही. तो एके बाजूने 
शांततेची भाषा बोलेल आणि दुसर्‍या बाजूने + + + + 
बाबू WE ITH ह्यानी शाहू राजे ह्यांच्या सैन्याच्या हाळचालीबाबतची 
मला मिळालेली बातमी सरदेसाई ह्याना कळवावी. ह्या लोकांवर 
माझा बिलकूल विश्वास नाही. म्हणून मी सरहद्दीवर कडक बंदोबस्त 
ठेवला आहे. | 


गोवा, २ ATA १७२० 
कौंट दों लुईज द मिनेझिश 
ARIF : ३५७ दि. ५०३०१७२० 


मराठे व सोंदेचा राजा ह्यांच्या संदर्भात गोव्याच्या व्हाइसरॉयचे Gis सावंत 
भोसले ह्याना पत्र, 


सरदेसाई फोंडू सावंत भोसले ह्यांस 
मागी बेग आणि मराठे हे चाळू उन्हाळयात फोंड्यावर हल्ला 


५४४ ताराबाई कालीन कागदपत्रे 


करणार नाहीत असे मी धरून चालतो. कारण मला खात्रीलायक 
कळले आहे की, सोंदेच्या राजाने एक लक्ष रुपये भरून सामराणीच्या 
किल्ल्याची मुक्तता केली आहे. त्याच्या प्रदेशात ते आता शिरणार 
नाहीत असे कळते. परंतु सोंदेचे सैन्य सामराणीच्या रस्त्याचे अजून 
रक्षण करीत आहे. कारण, पैसे घेऊन देखील शत्रू पुनः हल्ला करील 
अशी त्याना भोति वाटते. 


सोंदेच्या राजाचा व आपला तह घडवून आणावा अशी विनंती 
सरदेसाई फोंडू सावंत भोसले ह्यानी मला केली आहे. त्यांच्या ह्या 
सूचनेचे मी स्वागत करतो. परंतु सोंदेच्या राजाकडून त्यांच्या काय 
अपेक्षा आहेत ते त्यानी कळविले तर बरे. राजा-राजामध्ये सलोखा 
असावा हे चांगले. परंतु फोंड्यावर हल्ला करण्याची जी एक सूचना 
मी मागे फोंडू सावंत ह्याना केली होती, ती त्याना आठवत असेलच. 
कारण फोंड्यावर हल्ला करण्यासाठी आलेले मराठे सरदेसाई फोंडू 
सावंत भोसले ह्यांच्या मुलखात शिरण्याची शक्‍यता आहे. 


सरदेसाई BIS सावंत ह्याना मी त्यांच्या दात्रुविरुद्ध विशेषता 
आंग्ऱ्याविरुद्ध सुयश इच्छितो. आंग्प्यांवर त्यानी विश्वास ठेवू नये. 


गोवा ५ ATT १७२० 
ale दों लुईज द मिनेझिरा 


क्रमांक : ३५८ | | दि. ३-५-१७२० 


मौजे संदुति परगणा रायबाग ह्या गावची लूट बाजीराव पेशवे ह्यांच्या 
फौजेने केळी, तेथील मठ लुटला व सर्व वस्तभाव नेली ही हकीकत तारागिरी 
गोसावी ह्यानी छत्रपती शाह ह्याना लिहिल्यावरून त्यानी त्याना लिहिलेले पत्र, 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे ५४५ 


स्वस्ति श्री राज्याभिषेक शके ४६ शार्वरी संवत्सरे वैशाख शुध्द 
सप्तमी भोमवासरे क्षत्रिय कुलावतंस श्री राजा शाहू छत्रपती स्वामी 
याणी राज भी तारागिरी गोसावी महंत वास्तव्य मोजे संदुत्ति परगणा 
रायबाग यास आज्ञा केली एसिजे. तुम्ही विनंतीपत्र पाठविले ते पाहोन 
लिहले वर्तमान कळोन आले. राजश्री बाजीराऊ प्रधान फौजंनिसी 
त्या प्रांती गेले होते ते समयी मोजे मजकुरावरी स्वारी जाहली. ते 
समयी मौजे मजकूर लुटून सत्यानास जाहला. आपला मठ लुटिला. 
कुल वस्तभाव मालमता लुट्न नेली म्हणोन कितेक विस्तारे लिहिले. 
येश्यास Us मशारनिल्ले फौजेनिसी आले होते. त्याची भेटी घेवून 
गावीचा तह रद करुन गावची रखवाली करावी ते तुम्ही न केली. 
लस्कर अनिवार. लस्काराने गाव लुटिला. होणार ते गोष्टी जाली. 
या उपरी गावकरास आभयपत्र सादर केले ते गावास देऊन गावची 
लावणी संचणी करून गाव आबादान करणे आणि तुम्होहो मौजे 
मजकुरी सुखरूप राहाणे. या उपरी कोणाचा उपसर्ग लागणार नाही. 
जाणिजे. लेखणालंकार. 


क्रमांक : ३५९ दि. ३-५-१७२० 


गावची लावणी-संचणी करावी, तुम्हाला कोणाचा उपसर्ग लागणार नाही 
म्हणून शाहू छत्रपती ह्यांचे मौजे संदुतीच्या मोकदमाना अभयपत्र | 


स्वस्ति श्री राज्याभिषेक शके ४६ शावेरीनाम संवत्सरे वैशाख 
शुद्ध सप्तमी भौमवासरे क्षत्रिये कुलावतंस श्री राजा शाहू छत्रपती 
स्वामी (यानी) मोकादमानी मोजे संदुति परगणे रायबाग यासि दिले 
अभयपत्र एँसिजे. राजश्री बाजीराऊ. प्रधान याची फौज या प्रांती 


गेली होती ते समयी फौजेने गावास उपसर्गे दिल्हा. गाव लुट्न फना, 
केला. येणेकडून गाव बेचिराख जाला. त्यास हुजरून अभयेपत्र सादर 


जालीयाने गावची लावणी संचणी होऊन आबादान होईल म्हणोन 


५४६ ताराबाई कालीन कागदपत्रे 


राजश्री तारागिरी गोतावी यानो विनंतीपत्र पाठविले. त्यावरून मनास 
आणोन मौजे मजकुरास अभयपत्र सादर केले आहे. तर तुम्ही कोणे 
बाबे शक न धरिता बेशक होऊन गावचो लावणी संचणी करून 
आबादानी करून सुखरुप राहाणे. तुम्हास कोणाचा उपसर्ग लागणार 
नाही. आभये आसे. जाणिजे. 


लेखनालंकार. 


कमांक : ३६० वि. ५-८-१७२० 


रेखोजी जाधव ह्याला दिलेली सनद. सनदेत रेखोजीने छत्रपती राजाराम 
ह्यांची कर्नाटकात एकनिष्ठेने सेवा केली असा उल्लेख आहे. 


स्वस्ति श्री राज्याभिषक ४७ शार्वरीनाम सवत्सरे श्रावण शुध 
त्रयोदसी भृगुवासरे क्षेत्रीय कुलावंतस श्री राजा शंभु छत्रपती स्वामी 
याणी रेखोजी बिम नरसोजी' जाधव नाईक कसबे । कोल्हापूर यास 
आज्ञा केली ऐसाजे. तुम्ही स्वामीच्या राज्यातील पुरातन सेवक. 
तीर्थरूप राजश्री कैलासवासी स्वामी ash प्रांते आसता तुम्ही संनीध 
राहून यकनिष्टपणे सेवा केली. त्याउपरी कैलासवासी स्वामी या 
प्रांतास आले ते समई तुम्ही समागमे येऊन श्रम सोसुस त्याची कृपा 
संपादून घेतली. त्याउपरी राजश्री शिवाजी राजे दाजी याची सेवा 
येथायुक्तपणे करीत आसता त्याणी तुम्हास जये संवत्सरी जेष्ट शुध्द 
त्रयोदसी भानुवासरी' इनाम कुलबाब कुलकानु जलतरू पाषाण निधी- 
निक्षेप पडिले पान सहीत खेरीज हकदार व इनामदार करून मौजे 
दरखंदले तपे Hes प्रांत पनाला हा गाव इनाम अजरामऱहामत करून 


१. पुढील एका सनदेत ह्याना “ जप्तन्न मुलूख ” असे संबोधले आहे. 
२. दिं. १६-५- १७१४. 


ताराबाई कालीन कागदपत्र ५४७ 


देवून पत्रे करून दिल्ही. त्यानंतर तुम्ही स्वामीची सेवा येकरूप 
निष्टेने मनाभावे करून करीत असता मौजे मजकूर स्वामीनी तुम्हास 
उत्तरोतर इनाम चालवावयाची आज्ञा करून हेमलंबी संवत्सरी 
मार्गशीष शुध्द सप्तमी भुगुवासरी” पत्रे करून दिल्ही. Fara हाली 
तुम्ही पनालियाचे मुकामी स्वामोसंनीध विनंती केली को धामधुमे- 
करिता पत्रे कोल्हापुरी विकारी संवत्सरी! भूमिगत करून ठेविली 
होती ती काढून पाहाता अगदी जाया जाहाली. यास्तव स्वामीनी 
नूतन पत्रे भोगवटियास द्यावयाची आज्ञा केलो पाहिजे म्हणून विदीत 
करून मौजे मजक्र इनाम दिल्ह्याची पत्रे राजश्री शिवाजी राजे 
दाजी यांची व स्वामीची जाया जाहलेली आणून दाखविली. ती पत्रे 
पाहाता केवल जीर्ण बहू विगलीत जाहली. यैशास तुम्ही स्वामी सेवा 
पहिलेपासून निष्टेने केली व हालीही करीत आहा. तुम्हास मौजे 
दरखदले ता Hes घ्रा। मजकूर हा गाव इनाम चालवावयाची आज्ञा 
स्वामीनी करून प्रांत मजक्ूरच्या देशाधिकारी याचे नावे भोगवटियास 
पत्र देऊन तुम्हासहि हे पत्र दिल्हे असे. तरी तुम्ही मौजे मजकूर 
पुत्रपौत्रादि वंशपरंपरेने इनाम आनभवून सुखरूप असणे. लेखनालंकार. 
मोतंब असे. 


mm ee ~ 


TAH : ३६१ दि. २०-८-१७२० 


प्रस्तुत सनदेतील बहुतांशी मजकूर दि. २८-११-१७०३ च्या सनदेत ब 
दि. ५-१०-१७१६ च्या विभाजनपत्रात येऊन गेलेला आहे. जेथे थोडा फरक 
वाटला तोच तेवढा घेतला आहहे. 

१. दि. २९ नवंबर १७१७. 
२. दि. १० मार्च १७१९ ते २८ मार्च १७२०, 


५ ~ 
४८ ताराबाई कालीन कागदपत्रे 


श्री 


श्री 
प्रतिपच्चंद्र रेखेव 
वधिष्णविश्व वंदिता 
aa ZAT 
ते मंद्रा रामसूनो : 
विराजते 


स्वस्ति श्री राज्याभिषेक शक्रे ४७ शार्वरीनाम संवत्सरे श्रावण 
बहुल त्रयोदसी मंदवासरे क्षत्रिय कुलावतंस श्री राजा शंभु छत्रपति 
स्वामी याणी राजश्री गिरजोजी बिन मुधोजी यादव देशमूख पा कऱ्हाड 
यास अज्ञा केली येसीजे-- 


श्री शि श्री आई आ कक किक को कक ककड 
व नृपति दि पुरुष श्री राजा 
हषनिधान मो शिव छत्रपती स्वामी. +«०:०००००००००००० 
रेश्वर सुत नीळ कृपानिधि तस्य 
कठ प्रधान परशराम त्र्यंबक क होल 
प्रतिनिधी 
NR *- त्या उपरी मातुश्री दुर्गावाई साहेब mad fadet 


दौळताबादेस होती. त्यांचे वर्तमान न कळे. त्यांचा परामर्ष करावयास 
राजश्री संभाजी राजे याणी आपणास पाठविले. तेथे संकट प्रसंगात 
जाऊन त्यांची भेटी घेऊन आलो. ते समई राजश्री संभाजी राजे व कवि 
कलश समागमे असता आपण येऊनु दुर्गाबाई यांचे वर्तमान सांगितले. 
RN NN ७000000 00000000०7०८. ca त्यावरी चिरजीव 
सौभाग्यवती अंबिकाबाई यांचा जन्म जाहाला. त्या संतोष समई 
आपणास वतनाची पत्रे द्यावयाची आज्ञा केली. पत्रे व्हावी तों 
कलसवासी स्वामी कोकणातून किले प्रतापगडास गेले. श्री चे 
दर्शन घेऊन स्वामीचे जायेवळ तेथे केले, तेथून सातारियास आले, 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे ५४९ 


साताऱ्याहून निघोन किले सजनगडास येऊनु तेथून वसंतगडास आले. 
त्याउपरी मातुश्री ताराबाईसाहेब व राजश्री शिवाजी राजे दाजी 
विशाळगडी होते. त्यास कॅलासवासी स्वामी संनीध आणविले. 
कैलासवासी स्वामी सातारियास आले. मातुश्री ताराबाईसाहेब व 
राजश्री शिवाजी राजे हे ही आले. .......... ....-.. be Ea 
sedan त दच कैलासवासी स्वामी चंजीचे मुकामी असता 
माहादजी जगदाळा मसूरकर याणे गैरवाका विदित करून तर्फ मसूर 
येथील देशमुखीचे पत्र करून घेतले आहे. येशास माहादजी जगदाळा 
यास देशमुखीसी समंध काय व मसूर कांहीं संचतर माहाल नव्हे... .. 


MIF PIR ODMR NA व RE दत परंतु कवि कलश 
कारबाराचे अध्यक्ष. ते समीप नव्हते. Aras पत्रे जाहाली 
नाटोत. 0010060. ल ता nde yai 
ETET हे वतन पुढेही भोसल्यांचे वंशपरंपरेने तुम्हास व तुमचे 


वंशपरंपरेस चालवावे येसे शफत पूर्वक पत्र दिले आहे. तदनरुप 
राजश्री शाहू राजे दाजी याणीही तुम्हास वतन सुरक्षित चालवावे. 
या वतनाची पत्रे त्याणी कोण्हास देऊ नयेत. दिल्ही असतील अगर 


देतील तरी ती ही रद असेत...... कलमा कत re ड 
POTN NN ०-००.००... जाणिजे. लेखनालंकार. 
मयदियं yaa 
बिराजते 
क्रमांक : ३६२ दि. २३-९--१७२० 


धोंडो भास्कर देशकुलकर्णी मामले प्रभानवळी व तर्फ मलकापूर हे 
राज्यातील इमानी सेवक असून मोगलांचे धामधुमीत ह्यानी रत्नागिरीच्या डोंगरा- 
वर गड बांघून मोगलांची अनेक ठाणी घेतली होती. ती सेवा .लक्षात घेऊन 
त्याना काही नूतन इनाम व हक्क देण्यात आले, 


५५० ताराबाई कालीन कागदपत्र 
श्री 


स्वस्ति श्री राज्याभिषेक शके ४७ शार्वरीनाम संवत्सरे आश्बिन 
शुध त्रीतीया भृगुवासर क्षत्रिय कुलावतंस श्री राजा शंभु छत्रपती 


स्वामी याणी पारपत्यगार व कारकून वर्तमान व भावी ता राजापूर 
यासी आज्ञा केळी 


श्री सीताप श्री आई आ एसीजे. राजश्री धोंडो 
ति चरणी दृढ दे पुरुष Ee eS भास्कर देशकुलकर्णी 
3 ~, 
भाव रामचंद्र शिव छत्रपती स्वा मामले प्रभानवलो व 
सुत भगवंत कृपानिधितस्यप 


गव व्यंग ता मलकापूर याणी 

BR निषि स्वामी संनिध विनंती 

केळी की आपल्या 

वतनास कदीम इदलशाहि कारकिर्दीस इनाम हक vafa] बहुत 
चालत होते. आलिकडे महाराज राजश्री कॅलासवासी स्वामीस हे राज्य 
अर्जानी जाले ते समई इनामे खालसा करुन हकाची मोईन रयत 
निसबतीने करुन दिल्ही. तेणेकरुन योगक्षम चालत नाही. हाली दर 
सदे पावणा करी आसे. त्यामध्ये दोन तकसीमा निमे शंकराजी महादेव 
व केसो नरसिह (व) मोरो त्रिमल निमे आपण संभाजी तुकदेव sar 
दोनी तकसीमा चालत आहेत. तरी महाराज कृपाळू होऊन या वतनास 
हक व ईनाम करुन दिल्हे पाहिजे म्हणून विदीत केले. त्यावरुन मनास 
आणिता धोंडो भास्कर याणी या राज्यात बहुतच श्रमसाहस केले. 
विशाळगड तांग्राने घेऊन ठाणी बैसविली ते समई याणी रत्नागिरी समिप 
डोंगर होता तो वसवून गड वांधोन कुछ तांग्राची ठाणी मारून देश 
हस्तगत केला. मानिले स्वामीच्या राज्यातील पुरातन येकनिष्ट 
सेवक. यांचे चालविणे हे स्वामीस परम अवश्यक. यास्तव स्वामी 
याजवरी मेहरबान होऊन नुतन इनाम जमिन व हक व विस्वा 


जकातीस मोईन करून facet असे 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे ५५१ 


हक गावगना रयत निसबती इनाम जमीन कुलबाब कुलकानु 
हारी निखं जिराईत व बागाईत खेरीज हकदार व इनामदार करून 
आकार होईल त्यास दर सदे नवात जमीन बिघे 


करी येक ४१० मोजे आडिवरे 

१ ४१० मोजे ठाणें 
जकातोस बिस्वा दर बेली कोक 

रुके ४5२० ही 
कापड व महू केणे) भूस & 
व केणे दर बैली दर बेली 
ah रुके 
६ २ 


येणेप्रमाणे हक दर सदे करी येक व जकाती विस्वा कापड व 
गहू जकेणे सा रुके व केणे भूस दोन रुके दर बेली व जमीन गावगना 
बीस बिघे मोईन करून दिल्ही आहे. याप्रमाणे देशकुलकर्णी यास 
दोन्ही तकसीमास चालवित जाणे आणि सदरहु प्रमाणे यास व यांचे 
पुत्रपौत्राद वंशपरंपरेने चालवणे. साल दर साल ताजा सनदेचा 
उजूर न करणे. या सनदेची तालीक लेहून घेऊन सनद भोगवटीयास 


बरलोन देणं. लेखनालंकार.२ 
मर्यादेयं 
विराजते 


स्जु 
क्रमांक : ३६३ दि. २७-९-१७२० 


हिर सावंत ह्यास सहा हजार रुपये द्यावेत म्हणून छत्रपती संभाजी दुसरे 
ह्यांचे फोंड सावंत भोसले ह्यांस पत्र. 


१. विक्रीस. जाणाऱ्या जिन्नसावर घेतलेली जकात. 
५२. हस्ताक्षर वेगळे. | 


५३२ ताराबाई कालीन कागदपत्रे 
श्री 
तालिक 


राजश्री फोंड सावंत भोसले देसाई प्रांत कुडाळ गोसावी 
यासी 3-7 ७७७७॥ गण 


© खंडित लक्षुमी आलंकृत राजमान्य प्रति राजश्री राजा शंभु 
१, 


छत्रपती उपरी. बदल देणे बगमी जमा रद कर्ज राजश्री हिर सावंत 
यासी रुपये ६००० साहा हजार रो देविले आहेत. सदरहू यैवज 
आधि मशारनिलेच्या जमावाकडे बिला कुसुर आदा कर्ण. सदरहू येवज 
दर साली दोन हाजारप्रमाणे तीन साला पावणे. छ ५ जिल्हेज सु॥ 
इहिदे आश्रेन मया आलफ. बहुत काय लिहिणे. मोर्तब आसे. 


क्रमांकः २५४ दि. १-११-१७२० 


छत्रपती संभाजी दुसरे ह्यानी हुसेन खान पनी ह्याला मौजे यमगर्णी हा 
गाव इनाम दिला. aag हुसेन खान पनी ह्याचे दोन भाऊ स्वामी सेवा करीत 
असता ठार झाले होते. 


तालीक नकलेची 


स्वस्ति श्री राज्याभिषेक शके ४७ शार्वरीनाम संवत्सर कातिक 

qu १३ त्रयोदसी भोमवासरे क्षेत्रीय कुलावतंस श्री राजा ay 
छत्रपती स्वामी याणी इजतमाब 

सिका सिका हुसेन खान पनी यासी आज्ञा केली 
एसिजे. तुम्ही स्वामी कार्यावरी 


यकनिष्टा शवा केली. तुमचा बंधु-दिलावरखान याणी बहुत दिवस. 


RoC 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे ५५३ 


शवा यक दिलीने केली. त्यावरून यास तीर्थस्वरूप राजश्री केलासवासी 
स्वामीनी मौजे यमगर्णी प्रांत कागल हा गाव इनाम दिल्हा. 
दिलावरखान तुमचा भाऊ व इमुखान एस स्वामी कार्यावरी खर्चे 
आले. यास्तव मौजे मजकूर स्वामीनी तुम्हास इनाम चालवणेयासि 
आज्ञा केली असे. तरी तुम्ही मौज मजकूर वंशपरंपरेने अनभऊन 
सुखरूप असणे. जाणिजे. निदेश समक्ष. मोतँब असे. 


क्रमांक : ३६५ दि. २६-११-१७२० 


तारागिरी गोसावी ह्याना छत्रपती शिवाजी दुसरे ह्यानी मौजे संदुती हा 
गाव इनाम दिला होता. बाळाजी विश्वनाथ ह्यांच्या फोजा रायबाग प्रांतातून 
गेल्या तेव्हां त्यानी तो गाव लुटला. गावची सनदही गेली. म्हणून छत्रपती 
संभाजी दुसरे ह्यानी गांवची नवीन सनद करून दिली. 


स्वस्ति श्री राज्याभिषक शके ४७ madara संवछरे मार्गसीर्ष 
शुध आष्टमी मंदवासरे क्षत्रीये कुलावतंस श्री राजा शंभु छत्रपती 
स्वामी याणी हरीभक्त परायण राजश्री तारागिरी गोसावी यांस दिल्हे 
इनामपत्र येसजे. तुम्ही स्वामी संनीध विनंती केली की आपण उत्तर 
दक्षण मानसतीर्थं करून या प्रांतास आलो. त्यास कृष्णातिरी वास 
करून मट बाधोन अतीत आभ्यागतास आन्न देऊन स्वधर्मे कालक्षेप 
करावा ऐसी इच्छा धरून रांगणीयास गेलो. तेथे राजश्री शिवाजी 
राजे यासी आपले वर्तमान सांगितले. त्यावरून आपणास मोजे संदुती 
ता॥ रायेबाग हा गाव इनाम करून दिल्हा. त्याप्रमाणे आपण गाव 
अनभवीत असता विकारी संवछरी रा॥ बालाजी विस्वनाथ याची फौज 
मौजे मजकुराजवली येऊन मुकाम केला ते समई आपला गाव लुटीला. 
वस्तभाव गला दाणा व मटाचा पदार्थ भागवत भारतादि पुस्तके 
आदीकरून गेली. त्यामध्ये इनामतीची पत्रे होती ती गेली. येसीयास 
माहाराज धर्सपरायण आहेत. भोगवटीयास नवीन सनद आसावी. तरी 


५५४ ताराबाई कालोन कागदपत्रे 


स्वामीनी सनद सादर केली पाहिजे म्हणून विदीत केले. त्यावरून 
मनास आणिता तुम्ही गोसावी महंत aga थोर तपस्वी धर्माचे ठाई 
निष्ठा धरीता. तुमची स्वास्था करून दिधलियाने बहुतच पुण्य आणि 
राज्याची कल्याणाभिवृधी आहे. यास्तव मौजे संदुती त॥ रायेवाग 
प्रां कोल्हापूर हा गाव पूर्ववत इनाम होता त्याप्रमाणे स्वामीनी मौजे 
mu कुलबाब कुलकानु हालीपटी पेस्तरपटी जलतरुपाषाण निधी 
निक्षेपसहीत खेरीज हकदार व इनामदार करून करार केले असे. 
मौजे मजकुरी मट बांधोन अतीत अभ्यागतास आन्न उदक देऊन 
स्वधर्मे आचरण करून स्वामीस व स्वामीच्या राज्यास कल्याण चितून 
राहाणे आणि इनाम गाव तुम्ही व तुमचे शिष्य परंपरा अनुभऊन 
सुखरूप राहाणे. जाणिजे. 


तेरीख ६ 


सफर सुहुरसन इहिदे आश्रेन मया आलफ. 


. कमांक: ३६६ दि. २९-१२-१७२० 


दिठेरखान ह्या मिरजेच्या फौजदाराकड्न घेतलेल्या चारी कर्यातीच्य 
देशमृखीच्या बतनावर आपला काही हक्क नाही म्हणून रायगोंडा अलगोंडा पटेरू 


ह्याने पिराजी घोरपडे ह्याना लिहुन दिलेला राजिनामा. 
श्री शंकर 


माहाराज राजश्री पिराजी बिन संताजी घोरपडे नवकस देसाई 
मामले मिरज साहेबाचे सेवेसी---- 


विनंती सेवक रायगोंडा वलद अलगोंडा पटेल मौजे पटणकोडोली 
कर्यात इचलकर्जी मामले मजकूर रामराम विनंती. सुहुर सन ईहिदे 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे ५५५ 


अशरीन मया अलफ लिहून दिल्हे येजीदखत? Fast. आपण दिलेरखान 
फौजदार मिरज याजपासून नूतन देशमुखी च्यारी कर्यातीचे घेतले 
होते. बी ता---- 


क॥ सांगली १ Hil उदगाऊ १ Hl इचलकर्जी १ 
Hill रुकडी १ 


येकूण च्यारी कर्यातीचे देशमुखी वतनाचे कागद दिलेरखान याचे करुन 
घेतले होते व त्या प्रमाणे राजश्री सिदोजी घोरपडे याचे कागद 
करुन घेतले होते. त्यास माहाराज राजश्रो राऊ प्रतिनिधी यानी 
आपणास हुजुर तलबा* करून रजा? फर्माविले की तुमचे वडिलानी 
अगर तुम्ही आजि ता कोणास देसमुखीचे वतन नसता दरम्यान 
नवकीर कागद करून घेऊन च्यारी कर्यातीचे वतन देशमुखीस फितूर 
केला हे गोष्टी करावयास तुम्हास काय निसबती म्हणौन अज्ञा केली. 
त्यावरून आम्ही विनंती केली की हे गरवर्तणक आम्हापासून जाहली. 
अम्हास देशमुखीस समंध नाही, यैसे चौघाचे विद्यमाने करार 
जाहले. त्यावरून आपण रजावंद* होऊन येजीदखत लेहून दिल्हे आसे. 
आम्हास सदरहू चौकर्यातीचे देसमुखीचे वतनास अर्थअ्थे समंध नाही. 
या उपरी चौकर्यातीचे देसमुखी वतनास आम्ही व आमचे वौशपरंपरेने 
कोणी मुजाहिम* होतील तरी आपणास व वौशपरंपरेस मोजे 
मजकुरचे पटेलगीस समंध नाही. पटेलगी साहेबाची आसे. आम्हा- 
पासी सदरहू चौकर्यातीचे देसमुखोचे पत्रे आसतील ती बातील' 
आसेती व मौजे मजकुरचे देशमुखीचे हक व इनाम व बाजेबाब. 
सालाबाद प्रमाणे सुरळीत ATH करायास अंतर पडणार नाही. यास 


me — 


१. राजीनामा. २. तलब-बोलावणे, ३. आज्ञा. ४. राजी. ५. हरकत 
करणारा. ६. खोटी. | 


५५६ ताराबाई कालीन कागदपत्रे 


अंतर पडलिंया दिवाणाचे गुन्हेगार व गोताचे अन्याई हे लेहून दिल्हे 
येजीदखत. सही. छ १० रविलावल---- 


गोई 
श्रीनिवास माधवराऊ शामजी नरसिन्ह देस 
देसकुलकरणी पा मिरज कुलकरणी प्रा 
१ पनाळा 


१ 


आपाजी रामकृष्ण देसकु 
लकर्णी पा कोलापूर 
१ 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे ५५७ 


पुरवणी 
क्रमांक : ३६७ इ. स. १६९१-९२ 


हिरोजी नाईक व बापूजी नाईक साठम ह्यांच्या इनामाची ही यादी आहे. 
हि कामाचे मर्दाते साहेब कामावरील एकसां गनिमास टचका देऊन गनीम कापून 
काढला' अता महत्वाचा उल्लेख या कागदात आहे. 


श्री 
नक्कल 


जाबिते इनामत हिरोजी नाईक व बापूजी नाईक साठम सरपटेल 
देहाय मौजे आठ तर्फ साळशी सुरु सन इसन्ने तिस्सेन अलफ, राजश्री 
पंतप्रतिनिधी विद्यमान राजश्री शकोजी नाईक जगताप यांचे सनद 
सादर TH मजकूर येथे आज्ञा की हिरोजी नाईक साठम यांचे 
सरपाटिलकीचे फरमान कारकीर्दी अदिलशाही होते. ते फोडेचे 
मुक्कामी विदीत केलें आणि अजै केला तें मनास आणून हे कामाचे 
मर्दाने साहेब कामावरील एकसां गनिमांस टचका देऊन गनीम कापून 
काढला. पाच चार साहेब कामे बरीच केली याकरिता मेहेरबान 
होऊन पाटिलकीची सनद दिली. जे इनाम गांवगन्ना होती ती 
सोडून दिली म्हणून सनद सादर. त्यावरून गांवगन्ना मिसला देऊन 
इनामतीची शेते होती ती मोजून दिली. अज जमिन भरे १॥६ 
सहा रोवळे दर कुडवास सात हाताची काठीप्रमाणे ३६० काठया 
याप्रमाणे सदरहु जमीन पाऊण चावर १८ अठरा बिघे 


तपशील 
कमाविशी साल मजकूर जमीन बिघे. 
एकूण. 
राजभाग गल्लापसेरी खंडी १२।४।॥।२॥ 


५५८ ताराबाई कालीन कागदपत्रे 
पुढील सालाकारणे कमाविशी होईल तो पुढे बांध पडेल. 
यंदा गावगन्ना 


मौजे बांदिवडे बुजर्ग जमीन कुडव महाल माप १ रोवळा. एकूण 
जमीन सात हाताचे काठीप्रमाणे दर कुडवास ३६० काठ्याप्रमाणे 
बिघे १८ एकूण पसेरी महाराज भाग खंडी ६। २॥॥ १॥॥ 


वायगण UT फुरडी कुडव ४७४१ एकूण सात हाताचे काठी 
प्रमाणे जमीन fet ०६। २०२॥॥॥ एकूण नजरमान राजभाग खंडी 
२॥ ३॥॥ 
शेत खोतकी कुडव ८५९८३॥ एकूण सात हाताचे काठीने जमिन 
बिघे ४८।।॥।८३॥ एकूण राजभाग बरहुकूम पहाणी खंडी ३०४०१ 
शेत शेर पालिये-कुडव ५३॥ ३॥ एकूण सात हाताचे काठीने 
जमीन ५३। UU ३॥ एकूण राजभाग खंडी .।. 


(पुढे गहाळ) 


क्रमांक: ३६८ दि. २५-१२-१६९३ 


माणकोजी, हिरोजी, बापुजी व प्रतापजी साठम यांचे सर पाटिलकीचे वतन 
पूवंवत चालू ठेवल्याचे तपे साळशीच्या ठाणेदाराचे पत्र, aag बंधूना मृइजुदीनने 
पन्हाळ्यास वेढा दिला त्यावेळी जम।वानिशी पाठविण्यात आले होते असे सनदेत 
म्हटले आहे. 
नक्कल 
श्री 
रघुनाथ रा 
मचंद्र पंत 


अज दिवाण ठाणा तपे सालसी तहां मिरासी व गांवकरानी 
मौज मालडी ता मजकूर सुरु सन आर्बा तिसैन अलफ, राजश्री 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे पपे 


रामाजीपंत सर सुभेदार सुभा प्रांत राजापूर यांचे आज्ञापत्र महाली 
सादर जाहाले. तेथे आज्ञा की राजश्री पंत आमात्य स्वामीचे आज्ञापत्र 
सादर जाहाले तेथे आज्ञा की माणकोजी साठम व हिरोजी व बापूजी 
व प्रतापजी ASA नाईकवडी त॥ मजकूर याही हुजूर येऊन विनंती 
केली की आपण पुरातन स्वामीचे शेवक. बहुत दिवस कष्ट मशाखत केली 
आहे. सांप्रत पनाळयास मोवाझिम गनीम वेढा घालून राहिला होता ते 
प्रसंगी आपणास जमावानिसी पनाळयास पाठविले होते. तेथेहि वेढ्यात 
यकनिष्ठपणे सेवा केली. असेयास आपले वतन सरपाटेलकी गाऊ आठ 
ता मजकुरी चालत होते त्या वतनास इनाम सेते महतकदम चालत होते. 
त्यासह राजश्री----केलासवासी छत्रपती स्वामीस देश कबज 
जाहला. त्यावरी तमाम इनामदारांचे इनामती अनामत केल्या 
होत्या. असयास स्वामी कृपाळ होऊन अदलशाही कारकीर्दीस 
जेणेप्रमाणें चालवित होते तेणेप्रमाणे चालवित जाणे म्हणून आज्ञा. 
तरी मौज मजकुरी इनाम सर पाटीलकी जमीन HST पंधरा ५१५ 
चालत होते तेणेप्रमाणे भोगवटा सालाबाद चालत आला आहे 
तेणेप्रमाणे देवविला आहे. तरी आदिलशाही कारकीर्दीचा भोगवटा 
मनास आणून जेणेप्रमाणे चालत आला असेल तेणेप्रमाणे यास व याचे 
पुत्रपुत्रपौत्री चालवित जाणे. साल दरसाल ताजे सनदेचा उजूर 
करीत नव जाणे. छ ७ जमादिलावल. मोतंब सुद. Alia. 


MAH : ३६९ इ. स. १७००, माचे नंतर 


हिरोजी व प्रतापजी साठम ह्याना रामचंद्रपंत ह्यांचे वतनासंबंधी पत्र. 
संताजी व सुर्याजी साठम ह्याना आईसाहेबाना (ताराबाई) भेटविल्याचा निर्देश 
ह्यांत आहे. 


दु किक 


५६० ताराबाई कालीन कागदपत्रे 


श्री 
नक्कल 


राजमान्य राजेश्री हिरोजी व प्रतापजी साठम यांसी- 


रामचंद्र निळकंठ आशिर्वाद, सुरु सन मया अलफ. संताजी 
साठम व सूर्याजी साठम यांस आम्ही घेऊन आलो. मातोश्री आई- 
साहेदांचे दर्शन केले. त्या समयीं आम्हापाशी होते. सांप्रत आईसाहेबांनी 
आम्हास विशाळगड यासी जाण्यास आज्ञा केली त्या वेळी स्वार होते 
समयी ह्या उभयतांस घेऊन मातोश्रीच्या भेटी करवून यांच्या गोष्टी 
कर्णे त्या मातोश्रीस सांगितले. तुमचे चालविणेसाठी बहुत रदबदल 
केली. त्यावरुन जे गाव चालतात ते गाव करार केल्याविरीहित उपरांत 
१४००० हजार लहारी दिल्या आहेत. त्या पैकी ७००० लहारी 
तुम्हास तेथे पोचती कराव्यात. उद्यां सात हजार लहारी शे दोनशे 
लोक मसलतीस आणती (ल ) त्यास पावत्या कराव्या. एकण 
१४००० लहारी तुम्हास पावत्या कराव्यात असा निश्चय केला आहे. 


शिक्का 


क्रमांक : ३७० दि. २५-१-१७०१ 


शिवाजी दुसरे ह्यांचेकडून एसोजी साठम ब सूर्याजी साठम ह्याना मौजे 
आवन हा गाव इनाम दिल्याचे आज्ञापत्र. या साठमानी औरंगजेबाच्या 
वेढचाच्या वेळी “किल्ले राखोन मरदमगीची शते केली ' असे या आज्ञापत्रात 


म्ह्टले आहे. 
: श्री 
नक्कल 


स्वस्ति श्री राज्याभिषेक शके २७ विक्रमनाम संवत्सरे पोष्य 
वद्य त्रयोदशी मंदवासरे क्षत्रिय कुलावतंस राजा शिव छत्रपती यानी 


ताराबाई कालीन कागदपत्रं ५६१ 


राजश्रो रामजी बळवंत मुख्य देशाधिकारी कारकून प्रांत राजापूर 
यास आज्ञा केली ऐसीजे. राजश्री एसोजी बिन बावजी साठम व 
सूर्याजी बिन रामजी साठम पदात पंचचारी (?) यास अवरंगजेब 
वेढा घालन वसला ते प्रसंगी जमावानिशी उभयतानी किल्ले राखोन 
मरदमगीची शतं केली. ते समयी राजश्री परशराम त्र्यंबक यानी मोजे 
आयनल तफे साळसी या गावापंकी पड जमीन लहारी चारशे इनाम 
करून दिल्या होत्या. त्यास दोन वर्ष चालल्या नाहीत. सांप्रत मशार- 
निल्हेस किल्हे पनालियास जमावानिशी नामजाद पाठविले आहेत. 
स्वामीचे शेवशी तिळमात्र अंतर करीत नाहीत. याकरिता यांचे 
चालविणे स्वामीस अवश्य आहे. यानिमित्य उभयतावरी स्वामीनी 
कृपाळू होऊन पेशजी इनाम दिला होता तो दुमाला करून ... (वगेरे) 


क्रमांक : ३७१ दि. २६-१-१७०१ 


यशवंतराव (एसोजी? ) व सूर्याजी साठम हे दोघे पन्हाळ्याच्या वेढ्यांत 
औरंगजेबाशी लढत होते. त्यांचे इनाम चालत नव्हते. ते चालवावे म्हणून 
रामचंद्र नीळकंठ अमात्य ह्यानी गणेश महादेव हवालदार तफे साळसी ह्यास 
आज्ञापत्र पाठविले. 


श्री 
नक्कल 


राजमान्य राजश्री गणेश महादेव हवालदार 
तफ साळसी यास- 


रामचंद्र नीळकंठ अमात्य नमस्कार. सुरु सन इहिदे मया व अलफ. 
यशवंतराव बीन बावजी व सूर्याजी रामजी साठम यानी हुजूर विदीत 
केले जे आपली इनामतीची ठिकाणे :- 


५६२ ताराबाई कालीन कागदपत्रे 


मौजे बांदिवडे या गावात मौजे आडवळी यश्च एका 
आहेत ठिकाणे दोन १ 
२ 


येणेप्रमाणे तीन ठिकाणं आहेत. ती हल्ली आपणास चालत नाहीत. 
तिन्ही ठिकाणे मिळून हल्ली दस्त लाहारी १००) 


fou बांदिवडे दोन ठिकाणे. ठिकाण आडवली लाहरी मिळोन लाहरी 
१५ ८५ 


येणेप्रमाणे शंभर लाहरी चालत आहे. ती तिन्ही ठिकाणे आपणास 
इनामत देविलीं पाहिजे म्हणोन विदीत केले. त्याजवरून राऊ उभयता 
हल्ली जमावानिशी किल्ले पनाळीयास aatia वेढा घातला आहे 
त्या जागी नामजाद पाठविले आहे. याजकरिता यास तिन्ही ठिकाणे 
इनाम देविली आहेत. यास्तव याचे पुत्र पौत्रादि वंश परंपरेने चालवित 
जाणे. पत्राची तालीक लिहून घेऊन असल भोगवटीयास मारनिल्हे- 
जवळी परतोन देणे. छ २७ साबान. आज्ञाप्रमाण मोतंब सुद. 


TAH : ३७२ | दि. २६-१-१७० १ 


हे एक टिपण असून ह्यात औरंगजेबाने सातारा, परळी व पन्हाळा ह्या 
किल्ल्याना घातलेल्या वेढ्यांच्या वेळी यदावंतराव साठम व सूर्याजी साठम ह्यानी 
जमावानिशी केलेल्या कामगिरीचा निर्देश आहे. 


नक्कल 


सन इहिदे मया व अलफ छ २७ साबान यशवंतराव बिन 
बावजीराव व सूर्याजी बिन रामजीराव साठम यास किले सातारा 
अवरंगजेब वेढा घालून बसला होता ते समयी किल्ले मजकूर यास 
जमावानिशी नामजाद पाठविले होते. तेथे त्यानी कष्ट मशागत केली, 


ताराबाई कालीन कागदपत्र ५६३ 


त्याउपरी परळीस गलिमाने वेढा घातला होता. तेथे मशारनिल्हे 
आपले जमावानिशी कष्ट मशागत बहुत केली. याजकरिता राजश्री 
परशरम्म त्र्यंबक यानी नूतन वृत जकाती घाट नारळ येथे गोणीस 
विश्वा १ हकक करुन दिल्हा असे. एसेयास सांप्रत किल्ले पनाळा यास 
अवरंगजेब याच्या फौजा येऊन वेढा घातिला ते समयी जमावानिशी 
नामजाद पाठविले. ते समयी विनंती केली. साल गुदस्त आपण 
सदरहू हक्क्राविसी रदबदल केली तेव्हा गोणीस दिड रुक्का प्रमाणे 
द्यावा म्हणोन रदवदळ केली होती. परशराम प्रतिनिधीनी मान्य 
करुन सनद दिली होती. परंतु सनद जाहली ते दर गोणीस विश्वा 
एक १ प्रमाणे जाहलो. फिरोन रदबदल करता आपण + + 

+ + + राहिलो. हल्ली स्वामी कृपाळू होऊन करार 
करावे त्यावरुन दर गोणी रुक्का दीड प्रमाणे नूतन वृत करून दिल्हा 
असे. ( वगैरे ) 


क्रमांक : ३७३ दि. ८-९-१७०१ 


माणकोजी, हिरोजी, बापूजी व प्रतापजी साठम ह्यानी पन्हाळ्याचे वेढ्यात 
तलवार गाजविली म्हणून मौजे हरकुळ खुदं हा गाव त्याना इनाम दिल्याची 
रामचंद्र पंत ह्यांची आज्ञा आहे म्हणून तफ साळशीच्या ठाणेदाराचे मौजे हरकुळ 
खुदेन्या मिरासदाराना व MARMAT पत्र. 


नक्कल 


अज दिवाण तर्फ साळसी ताहा मिरासी व गांवकरान मोजे 
हरकुळ खुर्द सुरु सन इसन्ने मय्या व अलफ. हुज्रून राजश्री---- पंत 
अमात्य याचे आज्ञापत्र सादर जाहले. तेथे आज्ञा की माणकोजी साठम 
व हिरोजी साठम व बापूजी साठम व प्रतापजी साठम यानी पनाळेयासी 
मोंगल वेढा घालून बसला होता ते समयी पनाळेयासी जाऊन 


५६४ ताराबाई कालीन कागदपत्रे 


~ क कनी ~ हरकुळ ग्व z 

तरवारेची शर्त केली. हे देखोन मेहरवान होऊन — : 5 = 

असे. त्याप्रमाण पुत्रपौत्रादि चालवीत 

श्ये करून दिल्हा असे. त्याप्रमाण पुत्रपौत्रादि 

ळासा मध्ये इनाम करून दिल्ह ù गीत 
हे जाणे. पत्राची ताळीक घेऊन असल पत्र भोगवटीयासी परतोन देणे 
aa | गे मौजे री साठम मारनिल्हे यास 
म्हणवून आज्ञा. आज्ञाप्रमाणे मौजे मजकुर्र i i i 
इनाम करून दिल्हे आहे. तेणेप्रमाणे चालवीत जाणे. ताजे सनदे 
03 A 
उजर न कणं. छ १५ (रविलाखर) 


क्रमांक : २७४ दि. ११-२-१७०२ 


गणेश महादेव हवालदार व कारकून तर्फ साळी ह्यास परशराम घ्यंवक्र 
प्रतिनिधी ह्यांचे पत्र की, माणकोजी, हिरोजी, UT व प्रतापजी स!ठम ह्यानी 
विशाळगढच्या वेढ्याचे वेळी विशेष कामगिरी बजावली 


मजकुरी गावगना पट्टी पासोडीचा ह 


म्हणून त्याना तर्फ 
हक्क देण्यात आला aya वाडी सांडवे 


वेचे त्यांचे 
बंद पडलेले इनाम पुन: चाळू करण्यात आले आहे. 
श्री 
| नक्कल 
श्री आई आ 
दि पुरुष प्रसन्न 


श्री राजाराम स्वामि 
कृपानिधी परशराम 
त्र्यंबक प्रतिनिधि 


राजमान्य राजश्री गणेश महादेव हवालदार व कारकून 

तर्फ साळशी वर्तमान (व) भावी + + + | यांसी- 
परशराम त्र्यंबक प्रतिनिधी छुर सन इसन्ने मया अलफ. 
माणकोजी साठम व हिरोजी साठम ब बापूजी साठम व प्रतापजी 
साठम नाईकवाडी तर्फ मजकूर यानी ह्या राज्यात कष्ट मशागत 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे ५६५ 


बहुतच केली व विशाळगडीचे वेढियाचे प्रसंगी जमावानिशी सामिल 
जाहले व पुढेही या राज्याशी एकनिष्टपणे वतेण्याची उमेद करितात. 
यांचे वतन नाईकीचे तर्फ मजकूरी आहे. त्यास पट्टी पासोडी गावगन्ना 
चालत नाही व वाडो सांडवे अदिलशाही कारकोर्दीपासून इनाम आहे. 
ते चाळवावयाविसी विनंती हुजूर केलीवरुन हे या राज्याशी बहुत 
एकनिष्ठ. यांचे वतन बाव चालविणे लागते. याजकरिता पट्टी पासोडी 
राजश्री तान सावंत भोसले नाईकवाडी तर्फ मजकूर यांस पहिलेपासून 
चालते त्याप्रमाणे यांसही चालवावयाचे करार केले आहेत. तरी 
तफे मजकुरी यांस पट्टी पासोडी देणे. येणेप्रमाणे यांस इनाम सांडवेवाडी 
पुत्र पौत्रादि वंशपरंपरेने चालवित जाणे. प्रतिवर्षी नूतन पत्राची प्रति 
घेऊन मुख्य पत्र भोगवटीयासी परतोन देणे. जाणिजे. चंद्र २४ रमजान. 
निदेश समक्ष. शिक्का रुजु लेखन सीमा' 


क्रमांक: ३७५ दि. १३-३-१७०८ 
` छत्रपती शाह ह्यांचे खेम सावंत भोसले ह्याना ' स्वामी तुमचे चालावयास 
अंतर करणार नाहीत ' म्हणून पत्र. 
श्री 


ATHY 


राजश्री खेम सावंत भोसले सरदेसाई प्रांत कुडाळ 
महालानिहाय गोसावी यासी - 


त प 
१. विशाळगडाला मोगलामी वेढा घातला त्यावेळी कृष्णाजीराव साठम ह्याने 
८ कष्ट मेहनत ” केल्याबद्दल त्यास मोजे बावसी गाव इनाम दिल्याचे टिपण 
उपलब्ध आहे, 


५६६ ताराबाई कालीन कागदपत्र 


®) अखंडित लक्ष्मी आलंकृत wg- राजश्री राजा शाहू 


छत्रपती उपरी सांप्रत स्वामी प्रसिद्धगड प्रांती आलियावरी पाठगावचे 
मुक्कामी तुम्ही आपणाकडील राजश्री विश्राम शेणवी व राजी 
जिवाजी शेणवी स्वामी समीप पाठविले. त्यानी तुम्हाकडील भावभक्ति 
एकनिष्टतेचे प्रसंग कित्येक विदित केले. आपण या राज्यातील पुरातन 
वतनदार. या राज्याशी पहिलेपासून एकनिष्टेतेने वर्तणूक करीत आला. 
प्रस्तुत स्वामी या प्रांती आले. स्वामीचे पायापासी सर्व प्रकारे एकनिष्ट 
होऊन वागणूक करावी हा निश्चय केला आहे. तरी स्वामी कृपाळू 
आपले उजित करुन चालविले पाहिजे म्हणोन तुमची विनंती मध्ये 
स्वामीचे गड किल्ले आहेत त्यास तनखा इस्ताद आहे. तो सालगुदस्ता 
प्रमाणे किलियाच्या किल्ल्यास ऐवजयावा . ... . ........... करुन 
दिल्हा आहे. त्यास तुम्ही स्वामीचे पायासी एकनिष्ठने वर्तणूक 
केरावयास अंतर न करणे. स्वामी तुमचे चालावयास अंतर करणार 
नाहीत. जाणिजे. छ १ मोहरम. बहुत काय लिहिणे. मोर्तब सुद. 


क्रमांक : ३७६ दि. ७-५-१७०८ 
साठम दप्तरातील हे एक टिपण अ 

साठम ह्यांच्या मुलानी गिरजोजी पिसाळ 

लढाईत मर्दुमकी गाजविल्याचा उल्लेख आहे 


सून ह्यात हिरोजी, बापुजी व प्रतापजो 
ह्यांच्या बरोबर राहून प्रसिद्धगडाच्य ' 


नक्कल 


शाहू छत्रपती राज्याभिषेक शेके 


३४ सरवेधारी संवत्स रे वैशाख 
बहुल त्रयोदशीचें पत्र 


ताराबाई कालोन कागदपत्रे ५६७ 


हिरोजी साठम बापुजी साठम प्रतापजी यास. तुम्ही आपले 

पुत्र जमावानिसी गिरजोजी पिसाळाबरोबरी पाठविले. त्यास किले 

प्रसिद्धगडो चिकेवाडीस मोर्चा लाविला आणि नारूरचा मोर्चा गिरजोजी 

पिसाळ व तुमचे पुत्राचे स्वाधीन केला. किल्लेकरानी सरबत्ती करून 

मोर्चावरी छापा घातला. तेव्हां तुमचे लोकी व पुत्रांनी शते केली. 

कित्येक जखमी जाहले व सावसान निघाले. किल्लेकरांस धडे करून 
उधळून लाविलें. 


क्रमांक : ३७७ दि. १४-५-१७०८ 


हिरोजी साठम, बापूजी साठम व प्रतापजी साठम ह्याना रामचंद्र नीळकंठ 
ह्यांचे पत्र की, रामराव ह्याना खारेपाटण येथे सन्य देऊन पाठविले आहे. तरी 
त्याना जमावानिसी मिळून ठाणे मजबूत करण्यास मदत करावी. 


श्री 
नक्कल 


राजश्री हिरोजी साठम व बापुजी साठम व प्रतापजी साठम 
गोसावी यांसी- 


$) अखंडीत लक्ष्मी आळंकृत राजमान्य राजेश्री---- an 


रामचंद्र निळकंठ आशिर्वाद. सुरु सन समान मया व अलफ. चिरंजीव 
राजश्री रामराव विजयदुर्गास रवाना केले. त्याची तुमची भेट जाहली 
असेल. अशास प्रस्तुत राजश्री खेम सावंत यानी विचार केला आहे 
ay स्वारी पाठवून ताम्हाणेयातून तुम्हास धुडावून काढावे. घरे 
तुमची असतील ती मोडावी. गल्ला दाणा नेवून खारेपाटणी ठाणे 
घालावे असे वर्तमान आले. सिद सावंत व चांदजीराव अरुळेकर हे 
जमावानिसी रवानाही केले amia आले. अशास ` अशी गोष्ट 


५६८ ताराबाई कालीन कागदपत्रे 


जाहलीयाने केवळ तुमचा उच्छेद होतो. याजकरिता चिरंजीव राजश्री 
बावाजी यास खारेपाटणी ठाणेयाची मजवुती कर्णे म्हणून लिहून 
पाठविले आहे. तरी तुम्ही जमावानिशी चिरंजीव राजश्री रामराव 
यास अनुकूल होऊन खारेपाटणचे ठाणे मजबूत करवणे. जाणिजे. 
छ ४ रविलावल. 


क्रमांक ; ३७८ जुले-ऑगप्ट १७०८ 


दि. १४-५-१७०८, क्रमांक ३७७ च्या पत्राच्या संदर्भातच प्रस्तुतचे पत्र 
आहे. गिरजोजी यादव ह्याना लिहिलेल्या ह्या पत्रांत हिरोजी, बापूजी व प्रतापजी 
साठम ह्यानी खेम सावंताच्या स्वारीचा वृत्तांत दिला असून आणखी सैन्य 
पाठविण्याची विनंती केली आहे. 


नक्कल 
श्री 
राजश्री गिरजोजी बोवा यादवजी गोसावी यासी अखंडित 
लक्ष्मा अलकृत राजमान्य---- स्ने॥ हिरोजी साठम व बापूजी साठम 


व प्रतापजी साठम रामराम विनंति. येथील कुशल जाणून स्वकीय 
कुशळ लिहिण्यास आज्ञा केली पाहिजे. विशेष सावंतांची स्वारी 
खारेपाटण Tha येऊन कोकिसरे मध्ये कोट बांधितात. त्यासी मुकाबला 
केरावयाकरितां राजश्री रामभाऊ यांसी पत्र पाठविले की जमावानिशी 
स्वार होऊन पुढां जावयासी आले पाहिजे. परंतु त्यांसी अनुकूळ होऊन 
आले नाहीत. ताम्हणेवरुन स्वारी येईल म्हणून आवाई चोहोकडून 
आली होती. याकरितां आम्ही आपले जमावानिशी ताम्हणेमध्ये 
माणसाँविशी जागा धरून त्यासी बर मुकाबला एक वेळ करावा म्हणून 
राहिलो होतो. परतु त्याणी ताम्हणेचा मार्ग टाकून fase मागें गेले. 
कोकिसरेस सावंताचा जमाव राहील. त्याकरितां ताम्हणे त्यांच्या 
आवाराखाली पडेल. यास्तव आमचे कडील सहवर्तमान ताम्हणेस 


ताराबाई फालीन कागदपत्रे ५६९ 


टिकाव धरून बसवत नाही. या करिता कबिले घेऊन विजयदुगंच्या 
नावेस आलो. आम्हास आणखी जमावाची उपराक मदत असती 
तरी आम्ही त्यासी मारून काढिला असता. परंतु आम्हाशी कोणीही- 
कडून उपराक नाही. या उपरी तरी गोसावी यानी राजश्री स्वामोस 
विनंती करून चारशे स्वार खाली उतरावे. इसमांचा जमाव खाली 
पाहिजे. तो मिळेल इतकी गोष्ट जाहली तरी आम्ही त्यासी मारून 
काढितो. त्यांचा हिशेब धरित नाही. आम्हांबरोबरचे इसम 
साळशीमध्ये होते ते सावंतास सामिल झाले. सावंतांचे बरोवर 
आम्ही मात्र एक राहिलो ते स्वामीच्या पायाशी एकनिष्टता धरून 
राहिलो आहो. दुसरा विचार आम्हापाशी नाही. आमचे खासा 
कबिले व जमावाचे कबिले दोन हजार जीव ऐन प्रजन्यकाळी जागा 
टाकून दर्यापाशी राहिलो. परंतु यासी दाणा नाही. तेव्हा जमाव 
कसा टिकतो. याकरिता गोसावी यानी राजश्रो स्वामीचे शेवेसी' 
विनंती करून खाण्या खर्चाची बेगमी करून घेतली पाहिजे. सर्वे 
वर्तमान राजश्री स्वामीस विनंती पत्र लिहिलेवरून विदित होईल. सवै 
प्रकारे आमचे पालन वडिलपणे गोसावी यानी केले पाहिजे. 
आपण विरहित कोणाचा भरवंसा नाही. बहुत काय लिहिणे, 
कृपा + + + + | 


क्रमांक : ३७९ दि. १८-९-१७०८ 


तुम्हास मौजे बांदिवडे बुजुर्ग व बिडवाडी हे गाव इनाम दिले असून आणखी 
सरंजाम देण्याचा निश्चय केला आहे. तरी आपल्या मुलांस जमावानिशी पाठवून 
द्यावे म्हणन छत्रपती शाहू ह्यांचे. हिरोजी, बापूजी व प्रतापजी साठम ह्याना 


आज्ञापत्र. 


५७० ताराबाई कालीन कागवपत्रं 


श्री 
नक्कल 


स्वस्ति श्री राज्याभिषेक शके ३५ सर्वधारी संवत्सरे आश्विन 
शुद्ध पौणिमा मंदवासरे क्षत्रिय कुलावतंस श्री राजा शाहू छत्रपती 
स्वामी यानी राजेश्री हिरोजी नाईक व बापूजी नाईक व प्रतापजी 
नाईक साठम यांसी आज्ञा केली ऐसीजे. तुम्ही 
शाह LA राजश्री नारो विठ्ठल याबराबरी आपला आशय 
कित्येक सांगोन पाठविला तो त्यानी विदीत 
केला व तुलाजी साठम यास पाठवून दिले तेही स्वामी समीप आले. 
दर्शन घेतले. निष्टेचें वृत्त सांगितले. अद्यास तुम्ही वतनदार सेवक 
एकनिष्ट अहा. तुम्हांपासून स्वामीचे पायापासी निष्टेने वर्तायासी 
अंतर पडेल असे नाही. व स्वामीसही तुमचे उर्जीत करून चालविणे 
हे अगत्य आहे. तुमचा सरंजाम पेशजी स्वामीनी करून दिला आहे 
तो करार केला आहे. हल्ली तुम्हावरी कृपाळू होऊन मोजे बांदिवडे 
बुजुर्ग व बिडवाडी हे गांव इनाम दिल्हे आहेत. तुम्ही आपला जमाव 
व पुत्र स्वामी समीप पाठवून देणे. वर घाटी तारळे कोल्हापूर प्रांती 
दोनशे इसमाचा सरंजाम करून द्यावयाचा निश्रय केला भाहे. जमाव 
व पुत्र स्वामीचे दर्शनास आलियावरी सरंजाम देतील. सवे प्रकारे 
चालवितील एविसी समाधान असो देणे. जाणिजे. लेखनालंकार. 


मोतंब 
सुद. 


कमांक : ३८० इ. स. १७०८ 

हिरोजी व बापूजी साठम ह्याना खंडो बल्लाळ ह्यांचे पत्र की तुम्हास 
छत्रपती सरंजाम करुन देतील, त्यांत ते पुढे लिहीतात, ' यजमानांचे (शाहू) 
चित्तात आहे की तुम्हा छोकांचे संग्रह करून सेवा घ्यावी ', | 


ताराखाई फालीन कागदपत्ने ५७१ 
श्री 
नक्कल 


राजश्री हिरोजी साठम व बापूजी साठम गोसावी यासी-- 


SN ® . ~ खंडो 
> अखंडित लक्ष्मी अलंकृत राजमान्य---- स्ने॥ खंडो बल्लाळ 


राम राम. उपरी येथील कुशल जाणून स्वकीये लिहिणे. विशेष 
तुम्ही पत्र पाठविले पाहून सविस्तर वर्तमान कळों आले. राजश्री 
स्वामीस विनंती पत्र पावले. तेथे कित्येक आपले वर्तमान लिहिले. 
एकनिष्ट पहिलेपासून आहो. सांप्रत स्वामींचे पायापाशी राहून निष्ठेने 
सेवा करावी म्हणून हेत धरिला आहे. यापेक्षा अधिकोत्तर काय. 
तुमचे विनंति पत्रही राजश्रीस निवेदन केले. आम्ही सांगणे ते सांगून 
विनंती केली. त्यावरुन यजमानांचे चित्तात आहे की तुम्हा लोकांचे 
संग्रह करून सेवा ध्यावी असे आहे. एविषयी स्वामीनी लिहिले आहे. 
तरी तुम्ही कोणेविशी अनुमान न करिता त्रिवर्गास सरंजाम करून 
देवविला जाईल. आही येथे असता तुहास कोणे 
गोष्टीची फिकीर आहे असे नाही. त्रिवर्गास शिक्का 
पोत्या जमावानिशी लवकर पाठविणे. बहुत काय 
लिहिणे. कृपा असू दीजे. हे विनंती. 

atta 

सूद 


सूची 


( आकडे पुष्ठांचे आहेत ) 


a 


अकबर- औरंगजेबाचा पुत्र, संभाजी व 
कवि कलशकडून निरोप ४७० 

asua (?) - विदनुरच्या राणीचा 
किल्ला विकत TAT ६० 

अएणाजी ga- amissa तुरुंगवास 
व अंत ३०४-३०५; ३०६, १०८, 
३४२, ३४३; ३८२ 

एणा बाबाजी- सभासद व नामजाद 
प्रा तारळे २६४ 

अंताजी त्रिमल- संभाजी दुसरे कडून 
सरदेशकुलकर्ण वतन ५१६ 

अंताजी पांढरे- ताराबाईकालीन महा- 
लांची वाटणी ३३२ 

gid नरसिंह- हुद्देदार कसबा तळबीड 
४४ 

srogo महमद- हवालदार किल्ले चंदन, 
धारोजी मोहितेच्या इनामास उपद्रव 
३७, ४२ 

अब्दुल रहीम बहलोलखान-. 
विजापुरचा सरदार ४२ 


अब्ठुल राजाखान- मोगल सरदार ५६; 


देसायांच्या भयामे कुडाळहून डिचोलीस 
पलायन ६१ 


धंबरखान- (आवरखान) (आमरखान) 
विजापुरचा सरदार ३१, ३२; धारोजी 
मोहिते ह्याची वादशहाकड प्रशंसा ३४ 


अविकाबाई- राजारामाची कन्या, जन्म 
१९८, ५४८ 


भमात्य- रामचंद्रपंत पहा. 


अर्जोजी कुसुरकर- शिवाजी दुसरेकडून 
अभयपत्र ४०७ 


अर्जोजी यादव- शिवाजी महाराजांचे 
वेळी किल्ल्यांच्या बांधकामाचा हवाल. 
दार व किल्ल्यांची सरनोबती ९४; 
मुला माणसाना शिवाजी दुसरे कडून 
इनाम १६६; = ची कामेः 
पावनगड व प्रतापगड बांधला, संभाजी- 
साठी पाचवडांत वाडा बांधला १७९- 
१८०,१ ९४, २००, ४६६-४६, ४६९, 
४८४; १९२; शिवाजी महाराजांकड 
बतनासाठी विनंती १९३, ४६८ 


अरणोजी घोरपडे- त्रिबक देसायास 
मोकासा ५०७ 

अल्लावरदी बेग बगासी- फोंड्याचा 

किल्लेदार १२४ 


आलिबाग- — च्या किल्ल्यावर पोर्त॑- 
गिजांची मोहीम ५३२, ५३५ 


५७४ ताराबाई कालीन कागदपत्रे 


भसिदन आलिखान- मोगल सैन्याचा - 


कोकणातील सरसेनापती, व्हाइसराॉयचे 
पत्र ४४१ 


अआ 


भाईसाहेब- तारावाई पहा. 
आंजेदिव- १४५; ---च्या नजीक पोत॑- 
गिज-आंग्रे ह्यांची आरमारी लढाई ५२० 
भाणापा जनार्दन-- देशाधिकारी प्रांत 
वाई १११ 
थांवॉनियु कार्दिम- पोर्तुगिज आर- 
मारातील एक अधिकारी ४ १२ 
आंतॉनियु द फ्रेर द आंद्राद-- 
व्हाइसरॉयचा चिटणीस, मालोजी राजे 
- TET ह्यास पत्र १७७ 


थांतॉनियु छुइन akaz द्‌ 
कामारा कोतिन्यु- 
गोव्याचा ब्हाइसराँय, परशुराम 


पंताकडे तक्रार १२०; फोंड्याच्या 
किल्लेदारास सहानुभूतीचे पत्र १२१; 
' फोंड्याच्या किल्लेदाराच्या निधनाबद्दल 
दुखवट्याचे पत्र १२२; खेम सावंता- 
विरुद्ध मोगलाना मदत १२२-१२३; 
मोगलांच्या कतध्नतेबदल तक्रार १२४; 
मोगलांनी खेम सावंताविरुद्धच्या 
लढाईत माघार घेतल्याबद्दल खेद 
१२५, १२६; बसालतखान ह्यास 
बंडखोर देसायांसंबंधी पत्र १३५ 
भांतेकेरी- 


ताराबाईने  आंग्ऱ्यास 


दिल्याचा पोर्तुगीज पत्रातील उल्लेख 
१३९ 

आबाजी चव्हाण- जगदेवराव निवाळ- 
कराच्या हल्ल्यात ठार ४०३ 

आबाजी बाजी घाटगे- कानोजी व 
गांगोजी पाटील ह्यांचा खून १५३, 
१५४ 

आवाजी यादव ( अंबाजी )- परगणा 
कन्हाडचा देशमूख ४६५, ४८३ 

आर्च बिशप प्रिमाझ- डिचोलीच्या 
मोहिमेत व्हाइसरॉय बरोबर २२७ 

आलमर्गीर- औरंगजेब पहा. 


आस्तखान- (आसदखान ) औरंगजेबाचा 
वजीर ९५ 


ड्‌ 


इंदापूर- संताजी घोरपडे ह्याची देशमुखी 
७९-८० 


इसाक कातुला- स खेम qria- 
विरुद्ध पोर्तुगिज मदत १२३ 


उ 


उदाजी Depr- भामटे गावावर 
स्वारी ३९९ 


उदाजी मोहिते- वसंतगडाखाली शेख 
निजामाशी झालेल्या लढाईत ठार ५१ 
उादितसिंग- खेळण्याचा किल्ला सोडतो 


२८४, कृष्णाजी भास्करचे राजकारण 
३६८ 


py 


साराबाई कालीन कागदपत्रं ५७७ 


उंदेरी- येथील मराठ्यांकडून त्रास 


होत असल्याची पोर्तुगिजांची तक्रार 
२२२, २२५; --वर इंग्रजांचा हल्ला 
व माघार ५३३ 


sit 


औरंगजेब- परशुराम चरित्र,मध्ये 
'उग्नकोपी' म्हणून उल्लेख १२; १३; 
दक्षिणेत स्वारी १४; संताजीची दहशत 
७३; जुल्फिकारखानाची कर्नाटकात 
रवानगी ९५; साताऱ्याचा वेढा ११८; 
वन्हाळगडचा वेढा १९९, ५६१, 
५६२; पन्हाळा हस्तगत १९९,४८०, 
विशाळगडास वेढा १९९, ४८०; 
राजगडास वेढा ४८१; सातारा व 
परळी काबीज ४८८ 


क 


कबजी बावा- कवि कलश पहा. 


कर्ण, राजा- राजारामाकडून कन्हाडची 
देशमुखी ७५, ७६; गिरजोजीस उंब्रज- 
तारगावच्या देशमुखीचा हक्क लाजिमा 
द्यावा म्हणून पत्र ९१, जुल्फिकार 
खानाजवळ ओलीस ९५, १९७, ४७५, 
४८५; मोगलाकडून सुखरूप परत 
२०१, ४७६, ४८६ 

करदीर- कोल्हापूर पहा. 

कऱ्हाड- २५; २८, २९; ३५; २८, 
४१; ७०; ७५, ७६; ९७; १००, 
१०१; १३८; १६३; १७०; आदिल- 
शाही ठाणे म्हणून उल्लेख १७९; 
१८४, १८६, कऱ्हाड परगण्याचे 


देशमुखीचे वतन शिवाजी दुसरेने 
यादवास दिले १९०-२०२; — Ñ 
सरदेशमुखी हिंदुरावाकडून गिरजोजीस 
२१७, २१८, २१९, २२०, २३०; 
२४४; २४८; २५१; २९२, २९२, 
२९५; २९९; ३०३; ३७७; ३९३; 
३९५; ३९७; ४१७; ४१८ 

कादि कलश- संभाजीवर मोहमंत्र 
टाकल्याचा उल्लेख १४; विठ्ठल 
नाराथण ह्यास विशाळगडी बंदीत 
घातले ५३; पाचवडात आड खणा- 
वयास अर्जोजीस आज्ञा १८०; 
संभाजीचा मुखत्यार १९५, ५४९; 
अकबरास निरोप देण्यास गजापुंरास 
रवाना ४७०; यादवाना वतनपत्रे 
द्यावी म्हणून संभाजीची आज्ञा ४७१; 
शिर्क्याच्या पारिपत्याकरिता खेळण्यांस 
आगमन ४७२; ५४८ 


कहनाजी gag- कर्‍हाड प्रांतातील 
बंड २९ 

कळंबा- धारोजी मोहितेचे इनाम ३८ 

कागल- १५२; १५४; ३७३; ३७४; 
३८४; ची नाडगौडकी विठोजी 
पिराजी घाटगे ह्यास ४०४; ४१९ 


काइसिंच्ध गोसावि- सिदगिरी मठाचे 
पट्टशिष्य २०८ 

कान्होजी आंग्रे- तांडेलांच्या सुटकेबद्दल 
पोर्तुगिजांकडे रदबदली २०९; 
कडून तहाची हालचाल 


a 


ER RNR aaa अवक, ee ति CN आट, 


o S bee So he TUS Li 0 Si मा 


५७६ ताराबाई कालीन फागवपत्रे 


नसल्याचे व्हाइसरॉयचे पोर्तुगालच्या 


राजास पत्र २५९; च्या 
पारिपत्याचा पोर्तृगिजांचा निर्धार 
३६२; = ची पोर्तुगिजाकडील 


तहाची बोलणी फिसकटळी ३८६; 
साठमाच्या वतनाबाबत नारो 
काशिनाथ ह्यास पत्र ४४५; संभाजी 
दुसरेकडून आरमारी मदतीच्या 
मागणीचा उल्लेख ५०१; बाजी 
साठमाच्या इनामासंबंधी पत्र ५१३; 
फोड सावंताच्या प्रदेशावर चाल ५३९ 
कामबक्ष (सुलतान) - विदनुरच्या 
राणीवर स्वारी, तिचा पराभव व 
तिच्याशी तह. तहास औरंगजेबाची 
नापसंती ५९; मराठ्यांशी वाटाघाट 
२०५ 
कायतालु द मेलु द Deg- फोंड्या च्या 
वेढ्याच्या कुमकेवाबत बेळगांवच्या 
नबाबास पत्र १६५; हिंदुराव घोरपडे 
ह्यास मंत्रीचे पत्र ६९; कृष्णाजीपंतास 
` पत्र, मराठ्यासंबंधी तक्रार १७४; 
खेम सावंता विरुद्ध हरि गावस ह्यास 
मदतीचे पत्र १७६; खेम सावंतास 
शासन करण्याबद्दल शिवाजी दुसरे 
ME पत्र २०७; संबंध चांगले 
ठवावेत म्हणून बु-हाणजी मोहिते ह्यास 
a २०९; राज्य सल्लागार मंडळा- 
उंडे बादशहाच्या सुचनेसंबंधी ठराव 
२१२; रामचंद्रपंतास मेत्रीचे पत्र 
२१३; बुऱ्हाणजीस मंत्रीचे पत्र २१४; 
सम साक्ताविरुद्ध फोंड्याच्या सुभे- 
आरास पत्र २१६; भेलुंडी व खांदेरी. 


उंदेरी येथील मराठयांच्या उपद्रवा- 
बाबत दिवाजी दुसरेकडे तक्रार २२३; 
खेम सावंताविरुद्ध फोंट्याच्या किल्ले” 
दारास मदत २२५; मराठ्यांशी मंत्री 
प्रस्थापित व्हावी म्हणून हिंदुराव 
घोरपडेस पत्र २२६; ४४७ 


कासा तिमाजी दियानतराव- mfes- 
शहाकडून पा कम्हाडचे देणकुलकर्ण 
वतन ४६५, ४८३ 


कासी रगनाथ- इ. स. १६८९ च्या 
पन्हाळ्याच्या वेढ्यात कामगिरी ५२; 
६५; रायाजी लिंगदेवच्या इनामाची 
शिफारस ७६; मुइजुहीनच्या 
पन्हाळयाच्या वेढ्यात कामगिरी ८१; 
२३४; विजयदुर्गावर नामजाद २६५; 
३५१ 


काळोजी भोसले-- बादशहाकडून इनाम 
४३ 


कुकळळी- गोव्याच्या साष्टी तालुक्‍यातील 
एक गाव, मराठ्यांच्या स्वारीचा धोका 
४९८-४९९; ५१८ 


PS- ५५; ६३; १११; १२७, 
१५९; ३१४; ३९५; ४१७; ४५१; 
चा कोट खेम सावंताने हस्तगत 
केल्याचा उल्लेख ५ १५; ५२४; 
५४२; ५४३ 


PARJA- — वरील लोकांची 
मणरीच्या देसायानी गुरे चोरल्याचा 
उल्लेख ५८; -- वर फोंड्याच्या 
मोगल सरदारास आश्रय, देण्याची 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे ५७७ 


व्हाइस रॉयची सूचना ५००; ५०१ 


कुलाबा- - घेण्याचा व्हाइस रॉयचा 
आदेश ८६; - येथील मराठ्यांचा 


तुमंबा खेडयावर हल्ला ९२; ३९३; 
— येथे इंग्रज व आंग्रे ह्यांचा तह 
४११; - च्या नाकेबंदी साठी पोर्तुगिज 
आरमार रवाना ४१२; ची 
पोर्तुगिजाकडून नाकेबंदी ४३२; - च्या 
नाकेबंदीचा इंग्रजांचा अयदास्वी प्रयत्न 
५३४; ५३५ 

कुष्टाजी पंत- कृष्णाजी अनंत पहा 

कुष्ठाजी सरदेसाई- मराठ्यांच्या 
आक्रमणाविरुद्ध तयार राहण्याचा 
व्हाइसरॉयचा आदेश ५१७ 

कृष्ण ठाकूर- चांदजीराव अरुळेकराबद्दल 
शिफारस ८८-८९ 

कृष्णाजी अनंत- विजयाबद्दल व्हाइस 
रॉयकडून अभिनंदन १७०; फोंड्याच 
हवालदार, पोर्तुँगिजांकडे अन्नधात्याच 
मागणी १७३-१७४; पोतृंगिजांशी 
चांगले संबंध असल्याचा उल्लेख २२५ 

कृष्णाजी घोरपडे- सरंजामाची यादी 
२५४ 


कृष्णाजी परशुराम विशाळगडच्या 
कारखानिसाबद्दल शाहूकडे शिफारस 
२६५; सारंगगडावर मुक्काम ३४३; 
३४४, २४५, २४७; चिमणाजी 
बल्लाळला गाव इनाम देण्याची विनंती 
३६३; चिमणाजी, दादाजी व प्रल्हाद 


बल्लाळ ह्याना अभयपत्र ४२९ 


कृष्णाजी बल्लाल- सुभेदार प्रांत 
सातारा २९७ 


कृष्णाजी भास्कर- -- ला शिवाजी 
दुसरेची ताकीद ३५५; उदितसिंगा- 
कडून विशाळगड घेतला म्हणून शिवाजी 
दुसरेकडून इनाम ३६८; ३६९ 

कष्णाबाइ- रामचंद्रपंताची पत्नी ४२२ 

केदारजी धोत्रे- बाराहजारी १८७ 


केशव पंडीत- हिंदुराव घोरपडेचा दूत 
१७६ 


केशव भास्कर उदितसिंगाबरोबर' 
पाठविल्याचा उल्लेख ३६८ 


कोनेर पंत- राजारामाचा हेजीब ३ 

कोल्हापूर- TSTAT उठाव २१; १५६; 
१५७; शेख निजामाचे ठाण २३४; 
२५५; २६१; २६४; २६९; २८१; 
३३३; ३५२; ३६५; ३७२; ३७४; 
३८८; ३८९, ३९१; ३९५, ३९७; 
३९८; ४०८; ४१६, ४१७, ४१८; 
- चे नाडगौडकीचे माधवराव Hes 
इनाम ४२२; ४३५; ४३८; ५०९; 
५१६; ५३६; ५४१; ५४६; ५४७; 
५५४ 

ख़ 


खंडेराव यादव- शिवाजी दुसरेचे वसुला- 
बाबत पत्र ३९१ 


खंडोजी करजकर- पालीच्या यात्रेच्या 
डबी संबंधी गिरजोजी यादवास पत्र 
१०८; ४५९ | 


५७८ ताराबाई फालीन फागदपत्रे 


खंडोजी थोरात- रुस्तुमराव वारा- 
हजारी, मोकाशावरून दूर केल्याचे 
धनाजी जाववाचे पत्र ९९ 


खंडोजी दाभाडे- रामचंद्रपंताजवळ 
हुजरे म्हणून असल्याचा उल्लेख ९५; 
गिरजोजीच्या वतनासंबंधी राजारामास 
विनंती ४७४, ४७७ 


खंडोजी नाईक थोपढे- armés 
किल्ले सिंहगड ३१८ 


खंड बल्लाळ- पालीच्या यात्रेच्या 
डवीसंबंधी गिरजोजीस पत्र १०९; 
शाहुकडून पन्हाळ प्रांताच्या 
नाडगौडकीचे वतन ३०२ ; ३३५; 
राजारामाबरोबर जिजीचा प्रवास 
४७३; गिरजोजीच्या वतनासंबंधी 
राजारामास विनंती ४७७; गिरजोजीस 
वतनपत्रे करून द्यावयाची राजारामाची 
आज्ञा ४७८; साठमांस आश्वासनपर 
पत्र ५७१ 


खंडो लिंगो- (खंडोपंत खटावकर ) 
खटावचा कुलकर्णी, शाहूचा तोतया 
१९९, ४८०, ४८८ 


खांदेरी- ~ घेण्याचा वहाइसराँयचा 
आदेश ८६; -- येथील मराठयांचा 
Tea खेडधावर हल्ला ९२; ... ची 
पोतुंगिजांकडून नाकेबंदी ९ ३-९४; 
१८८; ~ तून मराठयांना हुसकून 
शवण्याचा मोगलांचा प्रयत्न २ १२; 
— वरील मराठ्यांकडून उपद्रव होत 
असल्याची व्हाइसरॉयची तक्रार २२२, 


२२५; -- इंग्रजांचा हल्ला व माघार 
५३३ 

खेम सावेत- अम्ढेकरांच्या पाटिलकी- 
बदल शिफारम ६३; मराठयांच्या 
आरमारी हेत्यात्रावत व्हाइस रॉयल 


पत्र ८४-८५; — fata ANTA 
खानास व्हाइस रॉयचे मदतीने 
आश्वासन १२२; -- ने मोगला- 


वरोवर टिकाव धरल्याचा व्हाडसरॉय- 
च्या पत्रातील उन्देल १२८; खोरजवे 
वेटावर तावा १३२, १ ३४; — ला 
पोर्तुगिजांची गुप्त मदत १३३ -- 
विरुद्ध isqra नवावास पोर्तु गिजां- 
ची मदत १४८; बहिरजी घोरपडेच्या 
स्वारीची -- कडून व्हाइसरॉयला 
वातमी १५९-१६०; -- विरुद्ध हरि 
गावस मार्फत हिंदुराव घोरपडेला 
पोतुँगिजांचे मदतीचे आश्वासन १७५; 
ची मालोजी घाटगेमाफंत 
पोर्तृगिजाकडे रदबदली १७६ ; मराठे 
व पोर्तुगिज ह्यांची -- त्रिरुद्ध यृति 
व्हावी अशी व्हाइसरॉयची इच्छा 
२०६-२०७ -- विरुद्ध कारवाई 
करण्याचे व्हाइसरॉयचे फोंड्याच्या 
सुभेदारास आश्वासन २१५; -- 
विरुद्ध फोंड्याच्या किल्लेदारास 
पोतुँगिज मदत २ २४; — कडून 
पोतुँगिजानी डिचोलीचा किल्ला घेतला 
२२६; -- च्या नौकावर हल्ला 
करण्याचा दाऊदखानाचा बेत २२८- 
२२९; — स मदत करण्याचा 
परशुरामपंताचा विचार २३०; -- 


ताराबाई कालोन कागदपत्रे ५७९ 


विरुद्ध मराठ्यांनी पोर्तुगिजांशी सह- 
कार्य करावे म्हणून व्हाइसरॉयचे 
रामचंद्रपंतास पत्र २३३; न" चे 
पोत गिजांशी युद्ध चालू असल्याचा 
उल्लेख २३७; -- ने शाहूच्या 
जहागिरीचा प्रदेश बळकावल्याचा 
पोर्तुगिज पत्रातील शाहूचा आरोप 
२७८-२७९; AIBA आश्वासनपर पत्र 
५६५; --- ची कोकणातील धामधुम 
५६७-५६८ 

खेळणा - विशाळगड पहा. 

खोरजुवे- खेम सावंताच्या araa 
१३२, १३४; -- ची पोर्तुगिजांकडे 
शाहूची मागणी २७८-२८० 

ग 


गग॒नगड- ३८२; -- च्या परिसरांत 
दत्ताजी आंग्रेचा उपद्रव ४४२ 

गंगाधर पंडित gia- पोर्तृगिज - 
मराठा संबंधात व्हाइसराॉयचे पत्र 
२७० 

गंगाराम यादव- फौजेसह रवानगी 
२८८ 


गझनाफर अली- फोंडा काबीज २१५ 


गण arid- पंच हजारी, साताऱ्याच्या 
रक्षणार्थ पराक्रम, परशुराम AIF 
कडन शाबासको ११८ शाहूकडून 
मोकासा २६७; २६८ 

गणेश रघुनाथ- मराठ्यांचा कोकणा- 
तील सुभेदार, मराठ्यांच्या उपद्रवा- 


वावत व्हाइसरॉयचे पत्र ९० 


गणेश fago- मराठ्यांचा पोर्तृगिजां- 
कडील जासूद १६८--१७० 


गणोजी कदम- संताजी घोरपडेच्या 
इंदापुरच्या देशमुखीचा मुतालिक ७९ 


मिरजोजी पिसाळ- सैन्यासह नासूरच्या 
मोर्च्यांवर, प्रसिद्धगडच्या लढाईत 
कामगिरी २६७, ५६७ 


गिरजोजी aga- औंधच्या देशमुखीस 
रामचंद्रपंताची मंजुरी ६४; उंब्रज- 
तारगावच्या देशमुखीची प्राप्ती व 
तत्संबंधी पत्रे ६७-६८, ७५-७६, ९२; 
यादवांची औंधची देशमुखी चालवावी 
म्हणून राजारामाचे संताजीस पत्र 
७०; शिवाजी महाराजांची सेवा 
केल्याचा उल्लेख ९४, १७९, १९४, 
४८४, ४९२; ताराबाई, राजसबाई, 
सोयराबाई च शिवाजी ह्याना 
जिजीहून वेलोरास सुखरूप आणले 
९५, ९६, ९७, ९९, १९२, १९७, 
१९८, ४७६, ४८६; राजा कर्णा- 


समवेत जुल्फिकारखानाच्या सैन्यात. 


९५, १९७, ४७५-४७६, ४८५-४८६; 
राजसबाईचे पत्र ९६; राजारामाची 
उंब्रज तारगावच्या देशमुखीची पत्रे 
९७-९९; महादजी जगदाळेचा 
गैरवाका १०१-१०२, १९२, १९६, 
४७५, ५४९; बुऱ्हाणजी मोहितेचे पत्र 
१०२; पालीच्या यात्रेच्या डबीचा तंटा 
१०५-१०९; चांदजी पाटणकराचा 
देशमुखीस उपद्रव १३८; सुरेराव 


५८० ताराबाई erea कागदपत्रं 


पिसाळाशी गुरासाठी वाद १४०, 
' हवाळदार सेवक राजमंडळ afaa 
मातुश्री आईसाहेब ' असा उल्लेख 
१५८; शिवाजी दुसरेकडून मौजे 
गोवारे इनाम १६२; मौजे सोनसळ 
इनाम १६६ 3 १७१; रायगडाहृन 
सोने व वस्तभाव पन्हाळ्यास आणले 
१८०, १९५, ४७२, ४८४ च त 
शिवमोघ्यापासून जिजीस सुखरूप 
पोहोचवले १८०, १९६, ४७३, ४८४; 
नरसिंगराव यादवाकडून देशमुखीचा 
महजर १८६; शिवाजी दुसरे कडून 
कऱ्हाडच्या देशमुखीची सनद १९०; 
संभाजीची राणी दुर्गावाईस Mefa- 
ण्याचा प्रयत्न १९५, ४८४, ५४८, 
राजसबाईची गिरजोजीच्या वतना- 
संबंधी राजारामास विनंती १९८, 
४७८, ४८६; धनाजी जाधवाची 
देशमुखीची बनावट पत्रे १९९; २०४; 


हिदुरावाकडून प॥ कऱ्हाडची सरदेश- 
मुखी २१६, २२०; हिंदुरावाकडून 
क॥ औंधची सरदेशमुखी २१९, भाऊ- 
बंदानी घेतलेले देशमुखीचे गाव परत 
मिळाले २३९ --. २४७; कऱ्हाडच्या 
देशमुखीस धनाजीचा उपसर्ग २४९- 
२५१; २५३; शिवाजी दुसरें कडुन 
प॥ कऱ्हाड व क॥ औंधच्या सरदेश- 
मुखीची वतनपत्रे ३७७-३७८; स्वरु- 
` पजी यादवाबरोबर प॥ कऱ्हाडच्या 
देशमुखीचे विभाजन पत्र ४६४; राय- 
गडाहून शाहू व जानकीबाई ह्याना 
: घेऊन येण्याची राजारामाची आज्ञा 


४७२; राजारामाने अंतःपुराचा सर, 
हवाला सांगितला ४७४, ४८५; 
राजारामाच्या चौघी राण्या समवेत 
पालफोटास ४७५; ताराबाई ब 
शिवाजी ह्यांच्या सान्निध्यात ४७८- 
४८०; न्यामतखानास सोडविण्याची 
यासिनखानाची विनंती, देशमुक्षीचा 
पाददाहाकडून फर्मान ४८१; पुर्दुला- 
खानाची कटकट ४८२, ४८९, ४९०; 
हिदुरावाच पत्र ५१९; संभाजी gar 
कडून प॥ कऱ्हाडच्या देशमुखीचे 
वतन पत्र ५४८; कोकणात सैन्य 
पाठविण्याची साठमांची विनंती ५६८ 


गिरे- आंग्यांचा आरमारी तळ; ५३५ 
ग्रिये- विजयदुर्ग पहा. 
गुणवंतगड- ३००; ३३५ 


गोदाजी गायकवाइड- नामजाद किल्ले 
पन्हाळा ३८९ 


गोवळकोंडा- पोर्तुगिज पत्रातील 
उल्लेख ५९ 

गोविंद पुरुषोत्तम-- सुभेदार व कारकून 
प्र॥ राजापूर १५८ 


गोविंद Sarf- सभासद नामजाद 
कर्यात मावळ AINI ३१ ८; ३२६ 


ग्रोदिंदनी नाईक - पोर्तुगिजांचा 
मराठ्यांकडील वकील २३० 


घ 


घोरपडे वजारतमाब- ३९ 


ich CR PALS YIN CO ERS स 


ताराबाई कालीन कागदपत्र ५८१ 


च 
चंजी- जिजी पहा. 


चंद्रसेन maa- महालक्ष्मीस वसूल 
द्यावा म्हणून उचगावच्या मोकदमास 
पत्र ३९० 


चंदी- जिंजी पहा. 
यांगोजी काठकर- रायगडचा किल्ले- 


दार, जूल्फिकारखानाच्या वेढ्यात 
४७२ 


चांदजीराव राणे-( अरुळेकर ) 

पाटीलकीबाबत खेम सावंतांची शिफा- 
रस ६३; रामचंद्रपंताचे अभयपत्र 
८८; ~ स वसूलाचा तगादा न 
लावण्याची शिवाजी दुसरेची ताकीद 
३५५; ३५६; ३७१; शिवाची दुसरे- 
कडून इनामपत्र ४०५; ४०६३ ४०७; 
शिवाजी दुसरेचे आज्ञापत्र ४१०; 
राचचंद्रपंताचे कानउघडणीचे पत्र 
४१२; दत्ताजी आंग्रेचा बंदोबस्त 
करावा म्हणून संभाजी FACT आज्ञा- 
पत्र ४४२; ५६७ 


चांदजीराव पाटणकर- संताजी बरोबर 
कर्नाटकांत कामगिरी ७८; गिरजो- 
जीच्या देशमुखीस उपद्रव १२८ 


चिमणाजी बल्लाळ- नामजाद व 
कारकून सुभा प्रांत मलकापुर २५८, 
२८६, ३०९, ३५८; महिपतगड 
शाहुकडून घेऊन शिवाजी दुसरेस 
दिल्याबद्दल गाव इनाम ३६३ 


चिमाजी आप्पा- 'परशुराम चरित्र 
काव्यातील उल्लेख २० 

चेनजी चव्हाण- हिदुरावाकडून अबदा- 
गिरीचा मान ३७० 

चोल- -- च्या ठाणेदारास कुलाबा व 
खांदेरी व्यापण्याचा आदेश ८६; ९२- 
९३; १३०; १४३; ३८६; ४११; 
४३९; ५३४; ५३५ 

ज्‌ 

जगजीवन बयाज- सुभेदार ब 
कारकून प्रांत कुडाळ १२७ 

जगदेवराव निंबाळकर- बोरिवड 
गावावर हल्ला ४०३ 

जनार्दन नारायण ( हणमंते )- याद- 
वांची औंधची देशमुखी अमानत केली 
१९१; ४६७; शिवाजी महाराजाकडून 
इनाम मिळाल्याचा उल्लेख ५१४ 


जयसिंग ( सवाई )- बाळाजी विश्व- 
नाथाबरोबर भेट २०; बाळाजीस 
दक्षिणेस निघण्याची सल्ला २१ 

जयसिंग जाधवराव -धनाजी जाधव 
पहा. 


जानसरखान- औरंगजेबाचा सरद! R 


संताजीकडून पराभूत ७३ 
जांबवली- खेम सावंताच्या मदतीस 
-- येथे मराठ्यांचे सैन्य २३१ 


जावळी- -- च्या किल्ल्यात राजाराम 
गेल्याचा पोर्तुगिज पत्रातील उल्लेख 


५४, १८३; 


५८२ ताराबाई कालीन कागदपत्रे 


जाइलनापूर- राजारामाची स्वारी 
. १९२, १९९, ४७९-४८०, ४८८ 


जिंजी- बिठुळदासाच्या काव्यातील 
उल्लेख २; ९७; ९९; जुल्फिकार- 
खानाकडून हस्तगत १०१, १९२, 
१९७, ४७६; संताजी फौज घेऊन 
गेल्याचा उल्लेख ११३; १६६; 
राजारामाचे आगमन १८०, १९१, 
१९६; शिवाजी दुसरेचा जन्म १९२, 
१९६; १९८; २०१; २४०; २४१; 
२४३; २६२; ३७७; ३७८; ४२२; 
४७३; ४७५; ४७७; ४८४; ४८६; 

` ५१६; ५४९ 


खुलिफकारखान- कर्नाटकांत रवाना 

` ९५,४७५; राजारामाशी तहाच्या 
वाटाघाटी ९५, ४७५-४७६, ४८५ 
` जिंजी हस्तगत ९६, १९२, १९७, 
३७९, ४७६, ४८६; रायगडास वेढा 
"४७२, ४८४; ४७७ 


FJA आब्रेव- बादशहाच्या दरबारा- 
तील पोर्तुगिज वकील १३९ 


न्युलियाना दिभाथ द काँश्त- 


बादशहाच्या दरबारातील पोर्तुगिज 


‘eit १२९; ४३३ 


सेतोजी यादव- औंधची देशमुखी सोड- 
विण्याची गिरजोजीस सूचना १७९; 
१८१; ४६६-४६८; ४७४ 

जोतजी ठुवार- मोगलाकडून अटक 

११५ 


a 
झमझिगर- नदी, — मध्ये पोर्तुगिज 
युद्ध नौकांच्या प्रवेदावहुरू परशुराम- 
पंताची तक्रार ११९; --कडे आरमार 
रवाना केल्याचा उल्लेख १३१ 


g 
डियोली- --स खेम aaa विरूद्ध 
मोगल सैन्य दाखल १२४; मोगल 
वेढा उठवून गेले १२५-१२६; खेम 
सावंताने घेतल्याचा उल्लेख १३३; 


२२९; खेम सावंताने बळकावल्याचा 
निर्देश २७८; ५३९ 


डोंगरजाई (डोंगराई) - यादवांचे 
कुलदैवत १८२ 
डोगरोजी यादव- ३०० - 
त 
तंजावर- विठुलदासाच्या काव्यातील 


उल्लेख ३ 


तळबीड- — कर्यातीची देसकत संभाजी 
व धारोजी ह्याना द्यावी म्हणून शहा- 
जीची शिफारस २२, २ ४; संभाजी व 
धारोजी ह्यास देसकतीची प्राप्ती २३ 
ia RG २८; ४१; ४४-४५; 
कसब — च्या पाटिलकीचा निवाडा 
४७; ४८; ४९; खंडो बल्लाळचे 
नाडगौडकीचे वतन ३०३ | 


तारागिरी गोसावी- शिवाजी दुसरे- 
कडून मठास इनाम २७२-२७३; 
बाजीरावाच्या सैन्याकडून मठाची 


कालीन कागदपत्रे ५८३ 


l गाव इनाम व चोदा हजार art: 
लुटालूट ५४५-५४६; संभाजी दुसरे दिल्या ५६० 


कडून सनद ५५३ 


ताराबाई 


तिमाजी निरमाजी- मुजुमदार ३९, | 
ae | 


oan ॥ 3 


ताराबाई- देवदत्तकृत काव्यात WT 
माचे वर्णन, ' भद्रकाली ' विशेषण 
६-११; जिजीमध्ये राजारामाची | तिमाजी पंडित प्रधान- संभाजी दुसरें 
काळजी घेतल्याचा परशुराम चरित्रा- कडून इनाम ५१४ ` 
मधील उल्लेख १५; ' मुख्य पदाधि- न 
कारी ' म्हणून निर्देश १८; शाहूच्या त्रिंबक pio- नामजाद प्रांत . कऱ्हाड 
खरेखोटेपणाची चौकशी १९; हीट 
गिरजोजीच्या साह्याने जिंजीच्या संक- त्रिंबक goga- सुभेदार प्रांत राजापूर 
टातून पार पडून वेलोरपर्यंत प्रवास ३४१, ३४५ । 


९५-९६, १९७-१९८, ४८६; गिरजो- के . 
जीस पाठविलेल्या पत्रात राजसबाईचा त्रिंबक Raga- देशाधिकारी व लेखक 


दंडवत ९७; बिबाजी पालकराच्या प्रात खटाव ७० . 

पत्राचा उल्लेख १०२, पालीच्या | तुर्तगिरी- मौनीबाबाचा शिष्य, मठास 
यात्रेच्या डबीचा कथला १०५-१०९, इनाम १३५, १३६; हिदुरावाकडून 
आंग्यानी मांडलिकत्व स्विकारल्याचा इनाम २२०-२२१; मठास इनाम 
पोर्तुगिज पत्रातील उल्लेख १३५९; ३१४ 


१५८; सज्जनगडावर मुक्काम १९८, | 

४७८-४८०; विशाळगडावर मुवकार्म geal ( तुर्भे )- मराठा _शिपायांचा; 

१ ९९, ४८०, ५४९, पोर्तुगिजाविरूद्ध हल्ला ९२-९ ३ 

खेम सावंतास मदत २३१-२३२; i 
__- च्या राजवटीतील महालांची |. 
' बाटणी ३३२; = चे सैन्य गोव्याच्या तुळाजी शितोले- विश्वासराव, नामजाद ` 
'हद्दीवर ३४०-३४१; मौजे कल्वारु | किल्ले पन्हाळा ४६० | 
डेची तिजाई ३६९; संपूर्ण राज्याचा 
भार पडल्याचा उल्लेख ३७९; ४२५, द्‌ 


४२७; पोर्तुगिजाशी मैत्रीचे संबंध | दत्त कवि- (देवदत्त) ताराबाई स्तुति- 


. लुळजा- देवदत्तकृत काव्यात उल्लेख ६ 


असल्याचा निर्देश ४२८; राजारामा काव्य ७ 
बरोबर कोकणच्या स्वारीत ४७७; ह 
, राज्य करू लागल्याचा निर्देश ४८८; दत्ताजी आंग्रे- खारेपाटणची गढी काबीज 


हिरोजी व प्रताप्रजी साठम ह्याना | ४४२ 


५८४ 


दत्ताजी पिसाळ- -- चे वतन चालवावे 
म्हणून हिदुरावाचे पत्र १०३ 


दमण- दाभाडेचा हल्ला ४९५; ५४० 


दमाजी गायकवाइ- शिवाची महारा- 
जांच्या सेवेत असल्याचा उल्लेख ९४ 


दाऊद्खान- मराठ्यांच्या आरमाराचा 
सुमेदार, दारूगोळा पाठविण्याची 
व्हाइसरॉयला विनंती २२८ 


दादाजी खडेराव- ठाणेदार व कारकून 
किल्ले चंदन, धारोजी मोहितेच्या 
इनामास उपद्रव ३७ 


दिपाजी मोहिते- २८; कसवा तळबीड- 
च्या देशमुखीची व पाटिलकीची वाटणी 
३९-४०; फोजेसह हुजुर यावे म्हणून 
आज्ञा ४२; इनामाची वाटणी ४५- 
४६; हरीपराव, हंवीरराव व शंकराजी 
मोहिते ह्यांचे इनामाच्या वाटणीवद्दल 
पत्र ४७ 

दिल्ली- देवदत्त काव्यातील उल्लेख, 
दिल्लीस धाक ७, दीनवाणी दिल्ली ८, 
दिल्लीची लज्जा गेली १० 


दिलेरखान- मिरजेचा फौजदार ५५५ 
giar- संभाजी महाराजांची राणी, 


दौलताबादेस मोगलांच्या केदेत, गिर- 
जोजीकडून सुटकेचा प्रयत्न १९५, 


al आंतोनियु कारकु इ Ag- 


साष्टीचा गव्हन॑र, व्हाइस रॉयचे पत्र 
५१८; ५२० 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे 


दों pe द कॉश्त- आंग्ऱ्याकडून परा- 
भव ४०? 


दों ज्युआंव फेर्नांदिश द आल्मैदा- 
पोर्तुगिज सेनापती ४४७ 


दो तोमाझ द ताव्होरा - पोर्तुगिज 
कप्तान, आंग्याजी युद्ध ५२० 

दों मिगेल द arda- गोव्याचा व्हाइ- 
सरॉय, अब्दुल राजाखानास पत्र ५८; 
राजारामाला पाठविलेल्या पत्राचा 
उल्लेख ६२ 


al og द काँश्त (पहिला )- 
गोव्याचा व्हाइसरॉय, बहादूरखानास 
राजारामाच्या हालचाली संबंधी पत्र 
५४, यशवंतराव दळवीस पत्र ५५ ; 
राजाराम कर्नाटकात निसटू नये म्हणून 
पहारे बसवित आहे म्हणून बहादूर- 
खानास पत्र ५६; निधन ५६ $ ६२ 


at oy द काँश्त ( दुसरा ) - 
गोव्याचा व्हाइसरॉय, तहाच्या बोलण्या- 
साठी वकील पाठवा म्हणून शिवाजी 
दुसरेस पत्र २६६; तहाबाबत शिवाजी- 
स पत्र २७१; बुच्हाणजीस पत्र २७२; 
पोर्तुगिज-मराठा मैत्री वाढावी म्हणून 
रामचंद्रपंतास पत्र २७५; शाहूच्या 
मागण्यासंवंधी सल्लागार मंडळाचा 
निर्णय २७७; ४०० 


दों लुईज द कॉश्त- पोर्तुगिज सेनाधि- 


कारी, आंग्ययाविरुद्ध पराक्रम गाजवि-- 
ल्याचा उल्लेख ४०१; ४९९, साष्टीचा 
माजी TAT म्हणून उल्लेख ५२० 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे पुर्टप्‌ 


दों लुईज द मिनेझिश- गोव्याचा 
व्हाइसरॉय, साष्टीच्या सेनापतीस पत्र 
५१८; फोड सावंतास मराठचांविरूद्ध 
मदत ५२४; इंग्रजांकडे मदतीची 
विनंती ५३३; राज्यसल्लागार मंडळा- 
समोर फोंड सावंतास मदत देण्याचा 
प्रस्ताव ५३९; फोड सावंतास पत्र 
५४२; ५४३; फोंड सावंतास पत्र 
५१४४ 


दों व्हाश्कु छईज कोविन्यु- गोव्याचा 
हंगामी गन्हनंर, शिवाजी दुसरेस पत्र 
१४५; पोर्तुगिज जहाज मुबत करा 
म्हणून बुन्हाणजी मोहितेस विनंती 
१४६, १४८; बहिर्जीच्या (?) 
स्वारीची बातमी कळविल्याबद्दळ खेम 
सावंताचे आभार १६० 
दों सेबास्तियांव आर्षबिशप- गोव्याचा 
हंगामी गन्हर्नेर, नारबा सावंताविरूद्ध 
मदत करण्याचे संभाजी . दुस रेस 
आइवासन ४९८; मराठांच्या आकः 
मणा विरूद्ध संभाजीकडे तक्रार ५०५; 
मराठयांच्या साष्टीमधील छुटालुटी- 
बद्दल हिँदुरावाकडे तक्रार ५०६ 
दों fage द मासेदु- पोर्तुगिज अघि- 
कारी १३१ 

_ -- ag दुर्गाबाई मोगलाचे 
कैदेत १९५, ४८४, ५४८ 


ध 


धनाजी जाधव- विट्ठलदासक्कत काव्या- ` 


तील उल्लेख, कर्नाटकांत रवानगी ५, 


_ इस्माझूलखान मखा हस्तसत ६; 


ताराबाईचा कारभारी म्हणून TA- 
राम चरित्रामधील उल्लेख १८; खंडोजी 
थोरातास मोकाशावरून . दूर केल्याचे 
पत्र ९९; पालीच्या यात्रेच्या उबीचा 
कथला १०५-१०९; यादवांचे वतन 
आपले नावे करून घेतले १९९-२००; 
गिरजोजीची गांवे परत करावी म्हणून 
यादवांचे पत्र २३९; २४३; २४७; 

गिरजोजीच्या देशमुखीस उपद्रव २४८; 


. २५३ 


धारोजी मोहिंते- कर्यात बालाघाटच्या व 


कर्यात तळबीडच्य़ा देशमुखीची प्राप्ती 
२२, २३, २४; तपे तारळेची देसकत 
दुमाला करावी म्हणून सिद्दी हसन ह्यास 
बादशहाचे फर्मान २५; लढाईत परा- 


क्रम गाजविल्याबद्दल गौरव २६;. 


लढाईसाठी सिद्ध होण्याचा. हुकूम २७; 


शहाजाद्याच्या दिमतीला हजर राहा- 
ण्याचा हुकूम ३०; अंबरखानास 


मिळून शत्रूचा पराभव करावा म्हणून 
आज्ञा ३१, ३२; रणदुल्लाखानासम- 
वेत पराक्रम गाजविल्याबद्दल बादशहा- 
कडून पोषाख ३२-३३; बादशहाकडून 


शाबासकी ३४;. शहांयक्षी होन. 


वजीर लोकाकडे पाठविण्याची आज्ञा 
३५; मौजे येरपाळे गाव इनाम ३५- 


-३६; = च्या मौजे आपशिगे गावास 


परोजी कावरचा उपद्रव ३७; किल्ले 


चंदनच्या ठाणेदाराकडून इनामास' . 


उपद्रव ३८, ४०, ४२; ४५ 


. ५८६ 


धोंडो भास्कर-- सभासद सेवक राज- 
मंडळ १४२; १४७; १४९; रत्ना- 
गिरीस नेवात्यांचा बंदोबस्त १६१- 
' १६२; ३९५; रत्नागिरीजवळ ag 
. बांधला, संभाजी दुसरेकडून इनाम ५५० 


म 


नरगुंद- जिजीच्या प्रवासात गिरजो- 
जीचा मुक्काम ४७३ 


नरसिंगराव aqa- राजारामाकडून 
क॥ औंधची देशमुखी ७०, ४७४; 
_ ंघच्या देशमुखी बद्दल गिरजोजीस 
` निवेदने १७९; गिरजोजीस देदामु- 
खींचा महजर १८६; गिरजोजीस पत्र 
“२५३; आनंदरावाजवळ जमातदारी 
- केल्याचा उल्लेख ४७१ 
नरसो विरेश्‍वर- देशाधिकारी व लेखक 
, प्रांत पन्हाळा ३९९ 
नरसो सुरा- देशाधिकारी तफ खेळणा 
५३; सभासद, नामजाद व कारकून 
प्रांत तारछ ८३ | 
नरसोनी भानजी- देसाई तर्फ तारळे 
१५२. 


नरहर शिवराम भट- सिदोजी घोरपडे 
“कडून जमीन इनाम ११७ 


नरहरीभट ढवळीकर- शिवाजी दुसरे- 
: कडून इनाम ३६६-३६७ 


वलमुंद- 


3 रामचंद्रपंताचा सरंजाम 
y १ g> Ee क हि 


' नारो महादेव- पिराजी 


तारायाई कालीन कागदपत्रे 


नागण Wy देसाई- कुडाळच्या वेढ्यात 
ठार ५१५ 


नागराबाई- रघुनाथ नारायणाची पत्नी, 
शिवाजी दुसरेकडून इनाम ४१५ 


भागोजी गोविद- सभासद नामजाद 
प्रांत कल्याण भिवंडी १८७ 

नारबा सावंत- — स संभाजी gat- 
विरुद्ध मदत न करण्याचे पोतुंगिजांचे 
धोरण ४५१; --विरुद्ध संभाजी 
दुसरेची पोर्तुगिजाकडे मदतीची मागणी 
४९७, ५०१, ५०४; पिलाजी घोरपडे 
व रामराव ह्याची स्वारी ४९८, ५०६ 


ad- १२१; १३२ 


घोरपडेने 
कर्यात हुकेरीचा कारभार सांगितला 
१८९; हिदुरावाकडून तर्फ आजरेची 
सरदेशमुखी २८०; छखमगौंडाकडून 
एक गांव ४३७; औषधोपचाराकरिता 
कोकणात गेल्याचा उल्लेख ४५५ 

नारो शंकर सचीव- पिलाजी जाधवा- 
च्या पाटिलकीबहूल पत्र ३१५ 


नीळकंठ मोरेश्वर- राजारामाकडून 
दोन गाव इनाम ११० 


नेताजी पालकर सरनोबत- साऊजी 
मोहिते व नेताजी मोहिते ह्यांच्या 
मोकदमीच्या निवाड्याबदल पत्र ४८९ 
नेताजी मोहितेस अभयपत्र ४९ 


नेताजी मोहिते- घारोजी मोहितेचा - 
' पुत्र, फौजेसह हुजुर यावे म्हणून आज्ञा 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे ५८७ 


४२; इनामाची वाटणी ४५-४६; 
इनामाच्या वाटणीबददळ हरीफराव; 


हंबीरराव व शंकराजी ह्यांजकडून : 


पत्र ४७; तळबीडच्या मोकदमीबाबत 
नेताजी पालकराकडून निवाडा ४८, 
नेताजी पालकराकडून अभयपश्र ४९ 


नेमाजी शिंदे- ताराबाई कालीन महाल 
वाटणी ३३२ 

नीळकंठ बल्लाळ- २८५; २८६; 

_ ३०९; ३३४; तळकोकणची qaad 
३४४, ३४५, ३४६, २४७; ३५२ 


ल्यामतखान- शिवाजी दुसरेस हस्तगत 
४८१, ४८८ 


q 


पंताजी सिवदेव- पिलाजी जाधवाच्या 

' पाटिलकीसंबंधी नारो सचीवास पत्र 
३३०; संभाजी जाधवास अभयपर्न 
४२४ 


प्रदमोजी यादव- गिरजोजीचे देशमुखीचे 
गाव परत करावे म्हणून घनाजीस पत्र 
२३९; यासीनखानास पत्र २४९; 
२४३; गिरजोजीस पत्र २४५ 


प्रदाजी आबाजी यादव- देशमुखी 
मिळावी म्हणून राजारामास विनंती 
६७; १७०-१७१; जैतोजी यादवा- 
कडून देशमुखीचा विभाग १८१; 
शिवाजी महाराजांकडे वतनाबद्दळ रद- 
बदली १९३; १९९, गिरजोजीचे 
देशमुखीचे गाव परत करावे म्हणून 


धनाजीस पत्र २३९; यासीनखानास 
पत्र २४१;- गिरजोजीस पत्र २४५; 
४६७-४६९, ४७१ ` 


पन्हाळा- २२; मुश्जुद्दीनचा वेढा ५२; 
१५३; राजारामाचे आगमन १८०, 
१९५, ४८४; शिवाजी महाराजांचा 
मुक्काम १९३, ४६८; १९४; औरंग- 
जेंबाचा वेढा १९९, २७४, २८२, 
४८०, ५६१, ५६२, ५६३; २००- 
२०१; २२८; २३४; मुइजुद्दीनचा 
वेढा, बेदारबख्तचा वेढा २८२; ROR- 
३०३; ३६६; राजारामाचा मुक्काम 

- ३६७; २७२; ३७५} ३८७; — AW 
नामजाद गोंदाजी {[ गायकवाड ३८९; 
शाहु-रामचंद्रपंत करारातील उल्लेख 
३९३-३९६; ३९९; ४१७; ४२५; 
४४५; ४५३; ४५६; यादवांचे विभा- 
जनपत्र ४५९; --चा नामजाद 
तुळाजी शितोळे ४६०; ४६१; रुद्राजी 
म्हसका व मालजी यादव writ 
— ची इमारत बांधली ४६९; कवि 
कलशाचा AFMA ४७०-४७१; 
मोगळाचा वेढा, राजारामाचे जिजीकडे 
प्रयाण ४७२३; राजारामाचे कर्नाटका- 
तून आगमन ४७७; शाहूकडून शिवाजी 
GIA घेतला ४८२; ४९०; -- बर 
राजमंदीर ५१०; ५११; ५१४; ५५६ 


परशुराम sias- fem बापूजीच्या 


देशमुखीबाबत पत्र ११५; गणं सावंतास 


शाबासकी ११८; ग्हाइसरॉयची 
तक्रार ११९; 'उमदेतुलमुलूख' पदवी- 


१६८८ 


चा. निर्देश १२०; gazi 
लोकास संरजाम १४२; पोर्तगिजाकडे 
दूत पाठविला १४६; हरदळवीस 
शावासकी १४७; १५१; हृरदळवीस 
जमीन इनाम १५९; खेम सावंतास 
मदत करण्याचा विचार २३०; २४७; 
२८२; विशाळगढ घेणाऱ्यांचे उजित 
२८४; २८५; ३४३; ३४५; शिवाजी 
मायदेव आदीस अभयपत्र ३ ५२; 
शेणवीस प्रभावळीची नाडगौढकी ३ ५७; 
३५८; ३६१; नरहरी भटास इनाम 
. ३६७; कृष्णाजी भास्करास गाव इनाम 
_ देण्याची शिफारस ३६८; पेशवाई 
४८०; ५६१; साठमांस इनाम ५६३ : 
CA | 
परसोजी भोसले- ३०१; ताराबाई 
- कालीन महालांची वाटणी ३३२; 


परळी- [राजारामाचे प्रतापगडाहुन 
आगमन ४७२, ४७८; ताराबाईचा 
मुक्काम ४७९-४८०; औरंगजेबा- 
कडन काबीज' ४८८, ५६३ 


प्रयेणी कावर- हरामखोरीबदल कैद 
करण्याचा सरकारी हुकूम ३७ 


पाचवड- -- मध्ये संभाजी महाराजां- 
साठी वाडा: १८०. १९४, 
४६९, ४८४ ` 


२० ०, 
पाटग्राव- -- च्या मठास राजारामाचे 
इनाम ८४; १११; १२७; १३५-- 
१३७; २१४-२ १५; २२०-२२१; 
३१४; झाहूचा मुक्काम ५६६ 


ताराबाई कालीन फागनपश्रे 


पाँडवगह- शाहू-रामचंद्रपंत करारातील 
उल्लेख ३९३; ४७२ 


पानेली- -- ची शाहूची पोर्तुगिजांकढ 
मागणी २७८--२८० 


पावनगइ- अर्जोजी यादव व हिरोजी 
फर्जद ह्यांच्याकडून बांधकाम १८० ; 
? ९४, २० ०, ४६७, ४६९, ४७०,४८४, 
शिवाजी महाराजांची भेट १९३ , ४६७; 
मर्कडय डोंगरावर वसविल्याचा उल्लेख 
२७५-३७६; ३९३; ५३७ 


पिराजी घाटगे - लष्कराचा उपद्रव 
शागणार नाही म्हणून राजारामाचे पत्र 
१०४; जहागीरदार व फौजदार पा 
कागल १५२; पाटीलकीचा निवाडा 
१५४; भेटीस यावे म्हणून शाहूचे पत्र 
२६३; ३८१; मृत्यु पावल्याचा उल्लेख 
३८४, ५०९ 
पिराजी घोरपडे - राणोजी घोरपडेचा 
मोकासा मिळाला १६० , हुकेरीच्या 
मोकाशाचा कारभार नारो महादेवकडे 
१८९, संरजामाची यादी २ ५४; व्यंकट- 
राव नारायणाकडे मिरजेच्या देशमुखीचा 
कारभार ४५५; रायगोंडा कडून देश- 
मुखीचा राजीनामा ५५४ ३ 


पिलाजी घोरपडे. नारबा सावंताच्या 
प्रदेशावर स्वारी ४९८, गोव्याच्या 
साष्टी प्रांतावर आक्रमण ५०१ 


पिलाजी जाधव- मौजे नांदेडच्या निम्या 
. मोकदमीचे atte व तत्संबंधीपत्रे | 


ताराबाई कालौन कागदपत्र ५८९ 


२३८, ३१५-३१६, शामजी हरीचा 


कौलनामा ३१७; ३२४, ३२५, ३२८, 
३२९, ३३०; ३३५; शाहुकडून जमीन 
इनाम ५३० 


पुणे- १८५; २३९; ३३५; ४०९ 


पुरंदर- बाळाजी विश्वनाथास शाहूकडून 
देणगी २१ 


पुर्ुललाखान- FSA ठाणेदार ४८२, 
४८९, ४९० 


dg व्हाज सोआरिश बासेलार- 
वसई वगैरे पोर्तुगिज ठाण्यांचा गव्ह र, 
अरबांचा प्रतिकार १३१; मराठ्यांशी 
तह १४०-१४१, १६२; मराठ्यांशी 
तह केल्याचा आरोप व निरसन 


१६७, २०४ 
gagas- २८८, २८९; शाहु-रामचंद्रपंत 
करारातील उल्लेख २९३ 


प्रचितगड- शाहू-रामचंद्रपंत करारातील 
उल्लेख २९२ 
प्रतापगड- १५८; १९०, 0 ची 
इमारत अर्जोजी यादवांकडून तयार 
१९४, २००, ४६६, ४८४; राय- 
गडाहून पन्हाळ्यास जाताना राजा- 
रामाचा मुक्काम १९५, ४७२; 
शिवाजी दुसरेचे आगमन १९९, ४८०, 
४८८; ४६७; राजा रामाचे भवानीचे 


दर्शन ४७७; — वर संभाजी दुसरेचे 


जाबळ ५४८ 


प्रतापजी घोरपडे- मोजे कणेगावच्या 
मोकदमास कौलनामा ५३७ 


प्रतापजी साठम- सिदोजी हिंदुरावाचे 
पत्र ४१४; रत्नागिरीस माणसे 
पाठविण्याचा हुकूम ४१५; ४४५; 
पन्हाळ्याच्या वेढ्यात कामगिरी 
५५९; -- बद्दल रामचद्रपंताची 
ताराबाईकडे रदबदली ५६०; औरंग- 
जेबाच्या पन्हाळ्याच्या वेढ्यात 
कामगिरी ५६३; विशाळगडच्या 
वेढ्यात जमावानिशी कामगिरी ५६४; 
खेम सावंताची कटकट ५६७, ५६८; 
जमाव पाठवा,(म्हणून WET पत्र 
५७० 


प्रसिद्धणड- २१७; २५४; शाहूचे 
आगमन २७७, ५६६-५६७, २१०, 
३९३; ४१६; ४२५-४२६; --स 
शिवाजी दुसरेचे आगमन व तत्संबंधी 


उल्लेख ४८१, ४८८-४८९; -- वर 
राजमंदिराचे बांधकाम ५१०; ५५३ 
i 


फत्तेसिंगु- मंदील मिळाल्याचा उल्लेख 
२९० | 

फ्रान्सिश्कु द आझावेद सांद- 
व्हाइसरॉयचा चिटणीस, ब्ऱ्हाणजी 
मोहितेस पत्र १७८; दाऊदखानास 
पत्र २२९; खेम सावंतास मराठ्यांची 
मदत मिळूं नये म्हणून प्रयत्न २३१; 
हिदुरावास पत्र २३२; रामचंद्रपंतास 
पत्र २३७ | 


५९० 


फ्रेड छुईन द पिएदाद- वादशहाकडील 
पोर्तुगिज वकील १३२ 

फेर्नाव aq पेरेरा- आरमाराचा 
कप्तान, अरबांशी झालेल्या लढाईत 
जखमी १३१-१३२ 


wis सावत- हिरोजी साठमास धरून 
नेल्याचा उल्लेख ३८५; स 
पोर्तुगिजांची आंग्रे व मराठे विरूद्ध 
मदत ५२४; आंग्रे व मराठे यांच्या 
विरूद्ध पोतृंगिजाकडे मदतीची मागणी 
५३९; व्हाइसरॉयचे पत्र ५४२ ; फोंडा 
घेण्याची व्हाइसरॉयची सूचना ५४३- 
५४४५ संभाजी दुसरेचे पत्र ५५२ 
फॉडा- मराठ्यांचा वेढा ६१ ; मराठ्यांनी 
णा प्रांत धेतला ६२; -- aT 
किल्लेदार सय्यद इब्राहिम जखमी 
१२१, निधन १२२; रसूलखान ~. चा 
किल्लेदार १२४; १२५; १२८; 
(२३२; १४४; मराठ्यांचा वेढा 
१६४-१६५; -- गांव काबीज १७२- 
१७३; सोनाजी शामराज - घा 
सरसुभेदार २०७; मोगलाकडून 
काबीज, — चा गझनाफर अलो 
सुभेदार २१५; २२४; २२७; २७८; 
३९५; -- चा किल्ला घेण्याचा 
मोगलाचा प्रयत्न ४९९ ; ५१७; 
५४२; -- वर हल्ला करण्याची 
व्हाइसरॉयची सूचना ५४४ 


q 


बयाजी रघुनाय- सुभेदार प्रांत कल्याण 
भिवंडी १८८ 


तारावाई कालीन कागमपत्रे 


बसरोजी घोरपडे- बहिरजी घोरपडे 
पहा. 

बसव प्रश्न देसाई- सरदेसाई क॥ नुली 
व नेसरी १४९ 


बसालतखान-- फोंड्याच्या किल्ले- 
दाराच्या निधनात्रहुल व्हाइसरॉयचे पत्र 
१२१; खेम सावंताविरूद्ध व्हाइसरॉ- 
यची मदत १२२; १२३; मोगलानी 
डिचोलीचा वेढा उठविल्याबद्दल 
व्हाइसरॉयचा विपाद १२६; देसायांच्या 
उपद्रवासंबंधी ठ्हाइसराँयचे पत्र 
१२४ 

बहादूरखान- बेळगावचा 
सरदार, राजारामाच्या 
पाळत ५४-५५ 


बहिरजी घोरपडे- ( हिंदुराव) fage- 
दासाच्या काव्यात पराक्रमाचे वर्णन 
२; इंदापुरची देशमुखी राणोजीस 
दिली ६९; समशेरवहादर किताबाचा 
उल्लेख १०३; कोकणात स्वारी, 
भीमगडच्या हवालदारास कँद १६०; 
व्हाइसरॉयचे मैत्री प्रस्थापित व्हावी 
म्हणून पत्र १६८; १७०; खेम सावंता 
विरूद्ध -- ला मदत करण्यास 
पोर्तुगिज उत्सुक १७५-१७६; १८७; 
गिरजोजीस कप्हाडची सरदेशमुखी 
२१६; गिरजोजीस औंधची सरदेश- 
मुखी २१९; छत्रपतीस पत्र २२०; 
पाटगावच्या मठास इनाम २२०- 
२२१; व्हाइसराँयचे मंत्रीचे पत्र २२५; 
२२९; ताराबाईने खेम सावंतास 


मोगल 
प्रयाणावर 


तारायाई कालीन कागदपत्रं 


मदत करू नये म्हणून व्हाइसरांयचे 
पत्र २३१; २४८; सरंजामाची यादी 
२५४; २७२; नारो महादेवास आज- 
रेची सरदेशमुखी २८०; चेनजी 
चव्हाणास अबदागिरीचा मान ३७०; 
सगुणाबोईस इनाम ३७३; २७७; 
३८१; राणोजी aeia इनाम 
३८३; ३८८; ३९०३ ३९३; 
जिंजीच्या प्रवासात राजारामाशी भेट 
४७३ 


बहिरोजी भोसले- बादशहाकडून इनाम 
४३ 
बळवंतराव देवकाते- राजारामाची 


कर्नाटकांत सेवा २६२; ताराबाई 
कालीन महालाची वाटणी ३३२ 


बाजी oqa- ताराबाईने पाठविलेल्या 
पत्राचा उल्लेख १०३; राजारामास 
गिरजोजीच्या वतनाबाबत विनंती 
४७४ 


बाजी भेछ- नामजाद व कारकून किल्ले 
भुदरगड २१० 


बाजी साठम- भेटीस येण्याबद्दल शाहूचे 
पत्र ३५४; शाहूच्या सेवेत रुजु ५१३ 


बाजीराव पेशवा- -च्या लष्कराकडून 
सौंदत्तीच्या मठाची व गावाची लुटालूट 
५४५ 


बाजीराव रामचंद्र- मजमू द्यावी म्हणून 
रामचंद्रपंताची शाहूस विनंती २९४ 


| 


५९१ 


बापूजी साठम- गनीम कापून काढल्याचा 
उल्लेख ५५७; पन्हाळ्याच्या वेढ्यात 
कामगिरी (इ. स. १६९३) ५५९; 
औरंगजेबाच्या पन्हाळ्याच्या वेढ्यात 
कामगिरी ५६३; विशाळगडच्या 
वेढथात जमावानिशी सामील ५६४; 
खेम सावंताची कटकट ५६७-५६८; 
जमाव पाठवा म्हणून शाहूचे पत्र ५७०; 
खंडो बल्लाळचे आश्वासनपर पत्र 
५७१ 

बार्देश- गोव्याचा एक तालुका ५७; 
— मधील लोकांची गुरे मणरीच्या. 
देसायानी चोरल्याचा उल्लेख ५८; 
-- मध्ये मराठ्यांची लुटालूट ८६, 


— मध्ये पोर्तुगिज सैन्य ८७; १३३; ` . 


२३२; मराठयांच्या आक्रमणाचा 
धोका ५०२-५०३; ५१८ ` 

बार्सेलोर- (नदी) पोर्तुगिज पत्रातील 
उल्लेख ६० 

बावाजी प्रश्नु- राजा 
जुल्फिकारखानाकडे ४७६ 

बाळाजी पिलदेव- सभासद नामजाद 
तर्फ हवेली कऱ्हाड २९९, ३००, 
३०१ 

बाळाजी भोसले- हवालदार व कारकून 
किल्ले सातारा ३६० 


कर्णाबरोबर 


बाळाजी मल्हार सुभेदार- gage 
परगण्यात मोहिमपट्टीची वसूली ८० 

बाळाजी महादेव- पोर्तुगिजांकडे 
शाहूचा वकील २७७, २७९ 


ne Yo re ee oe le, 


५९२ ताराबाई कालीन कागदपत्रे 


काळाजी विश्वनाथ - परशुराम afen- 
wie उल्लेख, श्रीवर्धनचा देसाई 
१५, १८, तारावाईकडून शाहकढे 
रवानगी १९, पंतप्रधानपद, दिल्लीस 
प्रयाण २०, दक्षिणेस आगमन, शाहू- 
कडून पुरंदर किल्याची देणगी २१; 
शाहू-रामचंद्रपंत करारामधील उल्लेख 
३९३; तारागिरीच्या मठास फौजेचा 
उपद्रव ५५३ 


बिबाजी पालकर- ताराबाईस पत्र 
पाठविल्याचा उल्लेख १०२ 


बिराइकर वाणी- राजारामाच्या परती.. 
च्या प्रवासांत उपयोगी ९५ 
. Teni मोहिते- हवालदार किल्ले 
सज्जनगड, गिरजोजीस पत्र १० २; 
मेळुंडीचा - सिंधुदुर्गाचा - सुभेदार, 
पोर्तुगिज जहाज मुक्‍त करावे म्हणून 
व्हाइसरॉयचे पत्र १४५, व्हाइसरॉयची 
धमकी १५०; मेलुंडीच्या लोकाकडून 
पोतुँगिजाना उपद्रव १७७; व्हाइस- 
राँयचे पत्र २०९; २१४ 
dagai राणी (कर्नाटकची राणी) - 
राजारामाचा बेदनुरच्या राज्यातून 
प्रवास, -- चा कामवक्षाकडून 
पराभव, तह ५९, मोगलास खंडणी 
भरण्यासाठी प्रजेवर कर ६० 
बेदारबक्ष- पन्हाळ्याचा वेढा २८२ 
age औरंगजेवाची छावणी ६० 
बेनर्दि तेशैरा- पोर्तुगिज अधिकारी, 
अलिबाग वरील मोहिम ५३ २ 


A 
भागोजी जगताप- ४५९; ४७९ 


भानजी गोपाळ- मुख्य देशाधिकारी 
व लेखक प्रांत कऱ्हाड ९७; मुख्य 
देशाधिकारी प्रांत पन्हाळा १०९ 


भानजी नीळकंठ- सुभेदार व कारकून 
प्रांत तारळे १३५ 

भानजी बल्लाळ- सोंधे संस्थानातील 
करवी रचा वकील ५२? 


भानजी रघुनाथ- देशाधिकारी ब 
लेखक सुभा प्रांत मलकापुर ८३ 


भिकाजी सिंदी दिवटिया- शिवाजी 
दुस रेकडून जमीन इनाम ३६६१ 


भीमगड- --च्या हवालदारास बहिरजी- 
कडून केद १६० 


YAWIS- ३१०; ३९ ३; राजारामाचा 
परतीचा मार्ग ४७७ í 


म 


मकाजी यादव- देशमुखी मिळावी 
म्हणून राजारामास विनंती ६७ 


मगरराव- विजापुरच्या बादशहाच्या 

मुलुखावर चाल २७ 

मणेरी- -च्या देसायांचे बादशहाविरूद्ध 
बंड ५७; --ला पोर्तुगिज सैन्य ८७; 


"खेम सावंताने बळकाविल्याचा 
उल्लेख २७८ 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे ५९३ 


मत्याजी इंगवले- शिवाजी दुसरेकड्न 
इनाम १२९ 

मनरंजन- व्यापान्यास उपसगं देऊ नये 
म्हणून --च्या हवलदारास पत्र १८७ 

ममघाण- मोगल बादशहाचा दिवाण 
म्हणून पोर्तुगिज पत्रातील उल्लेख, 
पोर्तुगिजांकडे मराठ्यांविरूद्ध मदतीची 
मागणी ४९९ 

मराठ्यांची राणी- तारावाई पहा. 


मल्हार नरहरी- जनादन भटाच्या 
इनामाबावत पत्र १२७ 


gpa- -ला अरबांच्या सेनापतीचे 
पलायन १३२; १४६; 7 च्या 
इमामाशी पोर्तृगिजांचे युद्ध ४५१ 
महादजी जगदाळे- मसूरची देशमुखी 
राजारामाकडून खोटे बोलून घ तली 
१०१-१०२, १९२, १९६, २०२, 
४७५, ५४९ 
महादजी भोसले- पालीच्या यात्रेच्या 
डबीबाबत गिरजोजीस पत्र १०७ 
- ३३४; ३३५; शाहूकडून 
शिवाजी दुसरेकडे ३६२ 
महिमाजीयाव काकडे- नामजाद किल्ले 


पन्हाळा २८२ 


महिपतगड 


मागी बेग- सामराणीचा किल्ला हस्तगत 
५४२ ५४३ 


माणकोजी साठम- मुईजुह्दीनच्या 
पन्हाळ्याच्या वेढ्यात कामगिरी 


५५९; आरंगजेबाच्या पन्हाळघाच्या 
वेढ्यात कामगिरी ५६३; विशाळ- 
गडच्या वेढ्यात कामगिरी ५६४ 


माधवरात शिवदेव ok- रामचद्र- 
पंताचा सासरा, संभाजी दुसरेकडून 
वतन परत ४२२ 


मानसिंगराव- हवालदार जंजिरे 
सिधुदुर्ग ११७ 

मानासेगराव मोरे सरलष्कर- राजा- 
रामाबरोवर जिंजीच्या प्रवासात ४७३ 


मानाजी पवार- बोरिवडे गावावर 
हल्ला ४०३ 

मालजी भोसले- प्रचंडगडचा हवाला 
२८९ 


मालजी यादव- पन्हाळयाची इमारत 
बांधली ४६९ 


मालोजी घाटगे- खेम सावंतासाठी 
पोर्तुगिजांकड रदबदली १७६ 


मालोजी भोसले- मुद्राधारी किल्ले 
गगनगड, शिवाजी दुसरेची ताकीद ३८५ 


मालोजी शितोळे- देशमुख परंगणे पुणे 
३१८ 


महादाजी कासी- विशाळगडाचा 
कारखानीस, शाहुकडून बोलावणे 
२६५ 

माहिजी बावा- राजारामाच्या परतीच्या 
प्रवासांत शिवाजी दुसरे -- भ्या 
स्वाधीन ९६ 


. 
et ce a pc terete Mirna meer nr; rnp =, I om ety नि छ पतन त सन्नी pg ee -.-. 


५९४ . ताराबाई कालीन कागदपत्रे 


मीर महमद SNRA- कऱ्हाड प्रांताचा 
अधिकारी २९ 


मुधोजी यादव- गिरजोजी यादवाचा 
बाप ४६६, ४६७, ४८४ 

सुधोजी वणगोजी निंबाळकर- 
आदिलशाही विरुद्ध बंड १७९, १८६, 
१९०, १९३, ४६४, ४६५, ४८३ 

GAT- ४४६, ४४७; ५३३-५३५ 

सुरतमिरी- मौनीबावाचा शिष्य ८४ 

मेछुंडी- ८५; --चा सुभेदार बुन्हाणजी 
मोहिते १४५; -- च्या बंदरात 
पोर्तुगिज जहाजाची अडवणूक १४७; 


१५०; = च्या मराठ्यांकडून 
पोर्तुगिजाना उपद्रव १७७. १७८; 


२०९; २१४; च्या मराठ्यांकडून 
पोर्तुगिजाना उपद्रव २२२; ४ २८; 
४४३; ४४४; ४४५; ४४९-४५१ 


मैकूबाई- राजारामाकडून इनाम १०० 


मोतिमिनखान~ पालीच्या किल्ल्याचा 
व कोकण प्रदेशाचा फौजदार व 


दिवाण म्हणून पोर्तुगिज पत्रातील 
उल्लेख ४३९ 


मोरारजी शिंदे- कृष्णाप्पा देसायास 
इनामपत्र ३३० 


मोरेश्वर रामचंद्र- विजापूर प्रांताचा 
संरजाम चालवावा म्हणून रामचंद्र- 
पंताची शाहूस विनंती ३ ९३; 
माधवराव काटेकडून नाडगीडकी 
४२२-४२३ 


alimga (मुईजुट्रीन)- औरंगजेबाचा 
नातु, पन्हाळ्याचा वेढा ५२, २८२; 
५५९ 

मीनीबावा- पाटगावच्या मठास राजा- 
रामाचे इनाम ८३, मौजे कोडोसी 
इनाम १३५; १३६; २१४; २२०; 
२२१; २१४ 

य 

यमाई- देवस्थान, औंध, जनादन 

नारायण दशन घेतो १९१, ४६७ 


यशवंतराव दळदी- मोगलांचा 
सेनापती, व्हाइस रॉयचे पत्र ५५ 

यशवंतराव MIBA- जमावानिदी 
पन्हाळ्यास नामजाद ५६१; सातारा, 


परळी व पन्हाळा येथील वेढ्यांत 
कामगिरी ५६२ 


याकूद॒- ( सिद्दी याकूत) परशुराम 
चरित्र काव्यांत जंजिरा बांधल्याचा 
उल्लेख १३ 


यादव गोपाळ- प्रतिनिधीचा मुतालिक 
२४६, ३५३ 


यादव शिवदेव- १२०; देशाधिकारी व 
कारकून प्रांत आजरे १२९; रामचंद्र- 
पंताकडून इनाम ३१०; कुलकर्ण व 

, महाजनको इनाम ३११ 


यासीनखान- कन्हाइचा फौजदार, 
गिरजोजीची देशमुखीची गांवे विकत 
घेतल्याचा उल्लेख २४१, २४३, 
२४७; ३०१; ४८१; बदली ४८८- 
४८९ 


ताराबाई कालीन कागदपत्रं ५९५ 


येसाजी फर्जद- यादवांच्या देशमुखी- 
साठी संभाजी महाराजांकडे रदबदली 
१८० 


येसूबाई- अर्जोजीस पाच हजार होन 
बक्षीस ४७० 


र्‌ 


रखमाजी महिपतराव- इंदापुरच्या 


देशमुखीचा मुतालिक ८१ 


` रखमाजी मोहिवे- 
गाव इनाम ५०-५१ 


राजारामाकडून 


रघुनाथ नारायण- - च्या पत्नीस 
इनाम ४१५ 

रणदुल्लाखान- विजापुरचा सरदार, 
लढाई जिंकल्याचा निर्देश ३३; 
आदिलशहाकडून कन्हाडची देशमुखी 
१७९, १९१, १९३, ४६४-४६५, 
४८३ 


रणमस्तखान- औरंगजेबाचा सरदार, 
संताजीकडून पराभूत ७२ 
रत्जामिरी- नेवात्यांचा उपद्रव १६१; 
३४३; ३९३; ३९५; ५५० 
रसूलखान- फोंड्याचा किल्लेदार, 
मोगलांच्या कृतध्नपणाबद्दल व्हाइस- 
रॉयची तक्रार १२४ 


शऊजी सोमनाथ- प्रांत राजापुरचा 
सुभेदार २८५, ३४१, ३४५ 


'रांगणा- प्रसिद्धाड पहा, 


WAT अणणाजी- अण्णाजी दत्तोचा पुत्र, 
शिवाजी दुसरेकडून वतन ३०४, 
३०६, ३०८ 


राजगड- औरंगजेबाचा वेढा ४८१ 


राजसबाई- कर्नाटकातून परतीचा 
प्रवास ९५-९६, १९७, ४७६, ४८६; 
गिरजोजीस पत्र ९६; गिरजोजीला 
वतन द्यावे म्हणून राजारामास विनंती 
१९८, ४७८, कन्या सोयराबाईचा 
जन्म ४७४, संभाजीचा जन्म ४७७; 
विशाळगडाहून प्रतापगडाकडे ४८० 


राजापूर- ५३; ७४; ८४-८५; — च्या 
बंदरात अरबांच्या शोधार्थ व्हाइसरॉय 
गेल्याचा उल्लेख ९०-९१; १५८; 
पोर्तुगिज जहाजाना आश्रय १७२; 
२६७; २६९; ३०४; ३०६; २३४१. 
३५२; ३६१; ३९४-३९५; ३९७ 


राजाराम छत्रपती- जिजीचा प्रवास 
२, ४, ५५-५६, ५९,९५, १८०+ 
१९६, ४७२-४७२३; जिजीमध्ये तारा- 
बाईकडून आरोग्याची दक्षता १५; 
रखमाजी मोहितेस इनाम ५०; काशी 
रंगनाथास इनाम ५१; विठ्ठल नारा- 
यणास पाडळीची खोती इनाम ५३; 
रायगडाहुन पन्हाळगडाकडे प्रयाण 
५४, १९५, ४७२, ४८४; मणेरी व 
साखळीच्या देसायाना मोंगलाविरूद्ध 
चिथावणी ५७-५८, ६१; -- च्या 
सरदारांचा बादशहाच्या छावणीस 
उपद्रव ६०; मैत्रीचे संबंध ठेवण्याचो 


५९६ 


राणोजी घोरपडे- 


पोर्तगिजांना विनंती केल्याचा उल्लेख 
& र; संताजीस पत्र ६७; गिरजोजीस 
आँधची देशमुखी ६९; रुद्राजी atz- 
बीस इनाम ७४; गिरजोजीस Saa- 
तारगांवची देशमुखी, सुंदर तुकदेवास 
पत्र ७५; चांदजीराव पाटणकरास 
इनाम ७८; काशी रंगनाथला इनाम 
८१; पाटगावच्या मठास इनाम ८३; 
— ने मैत्री ठेवावी अशी व्हाइस- 
रॉयची इच्छा ९१; गिरजोजीच्या उंत्रज 
तारगावच्या देशमुखी संबंधी पत्रे ९७- 
९८, १००; पिराजी घाटगेस पत्र 
१०४; कनवाढच्या पिरास इनाम 
१०९; नीळकंठ मोरेरवरास इनाम 
११०; संताजी घोरपडेंच्या वंशजा 
कडून मिरजेची देशमुखी दूर ११३; 
कर्नाटकातून महाराष्ट्राकडे परतीचा 
प्रवास १९२, १९७, ४७६, ४८६; 
जालनापुरची स्वारी १९२, १९९, 
४७९; सोयराबाईचा जन्म १९६, 
४७४; शिवाजी दुसरेचा जन्म १९६, 
४७५, ४८५; राजा कर्णं जुल्फिकार- 
खानाकडे १९७, ४७५-४७६, ४८५; 
संभाजी दुसरेचा जन्म १९८, ४७७, 
४८६; कर्नाटकची स्वारी १९८, 
४७९, ४८८; मृत्यु १९९, ४८०, 
४८८; लग्न ४६९ 
राणोजी med- पिराजीचा पुत्र, 
हिदुरावाकडून नऊ गाव ३८४ 


संताजीचा पुत्र, 
स्वामी कार्यावर खर्च झाल्याचा उल्लेख 
१६० 


ताराबाई कालीन कागदपत्रे 
राणोजी घोरपडे- 


पिराजीचा पुत्र, 
संताजीचा नातू; नारो खंडेरावास 
मोकासा १७४ 


रामचंद्रपंत अगात्य-  विट्ठुलदासाच्या 


काव्यातील उल्लेख ४, ५; गिरजो- 
जीची वतनावावतची विनंती मान्य 
६४; ७०; संताजीस इनाम ७१; 
संताजीस मिरजेची देशमुखी ७२; 
५६; व्हाइसरॉयला मैत्रीचे पत्र 
पाठविल्याचा उल्लेख ८५; व्हाइस” 
रॉयची तक्रार ९०; राजाराम जिंजीस 
जातेवेळी स्वराज्यातील सर्व किल्ले 
स्वाधीन ९५; ९८; गिरजोजीस पत्र 
१०५; पाटगावच्या मठास इनाम 
१३५; १३७; व्हाइसरॉयचे मैत्रीचे 
पत्र २१२; २१४; मराठ्यांशी मैत्री 
प्रस्थापित व्हावी म्हणून व्हाइस रॉयचे 
TA २२३; २५३; २५८; व्हाइसरॉयचे 
मैत्रीचे पत्र २७५; यादव शिवदेवला 
इनाम ३१०; ३३१; २५६; ३६१; 
२६७; ३७१; ३८१; अरुळेकरांचे 
बाबत शिवाजी दुसरेचे पत्र ४१०; 
चांदजीराव अरुळेकराची कान उघडणी 
४१२; हिरोजी व प्रतापजी साठमांस 
रत्नागिरीस माणसे पाठविण्याचा 
हुकूम ४१५; शिवाजी दुसरेकडून 
सनद ४१६; विवाहाचा उल्लेख 
४२२; राज्यक्रांतीबावत व्हाइस रॉय- 
कडून अभिनंदन ४२७; ४३४; ४३८; 
मेलुंडीच्या किल्‍्लेदाराविरुद्ध व्हाइस- 
रॉयची तक्रार ४४३; ४४५; ४७८ | 
४७९; परशुरामपंताशी ' गर्गशा' 


ताराबाई कालीम कागदपत्रे ५९७ 


४८०; ४८५; ४८७; साठमांस पत्र 
५६०; साठमांस इनाम ५६१; खारे- 
पाटणच्या ठाण्याच्या मजबुतीसाठी 
साठमांस पत्र ५६७ 

रामजी बळवंत- मुख्य देशाधिकारी व 
कारकून प्रांत राजापूर ५६१ 

रामजी राऊत- awe प्रांतातील 
स्वारी ७६ 

रामराजा- राजाराम पहा. 

रामराणी- ताराबाई पहा. 

रामसिंग- गिरजोजीस मदत ९६ 


रामाजी अनंत- नामजाद सुभा राजापूर 
४४५ 

रामाजी आपाजी- सभासद नामजाद 
ब कारकन सुभा कुडाळ ६२ 

रामाजी विश्‍वनाथ- हवालदार कारन 
कून प्रांत वारुण ३५७ 

रायगड- --हुन राजाराम निसटल्याधा 
पोर्तगिज पत्रातील उल्लेख ५४ 
हून राजाराम पन्हाळगडाकड 
१८०; शिवाजी महाराजांचा मृत्यु 
१९४; -- वर राजाराम ' सिन्हास- 
नाख्ड १९५; ३४२; अकबरास 
निरोप देऊन संभाजी — कडे ४७०; 
४७१; जुल्फिकारखानाचा वेढा ४७२, 
४८४ 

रायभानजी बावा- ३३४-२३२५ 


aah- arts igi. 


Ss ee eee. 


रायाजी आबाजी- सरहवालदार व 
कारकून पंचमहाल ३५१ 


रायाजी त्रिमल- gn कसबा az- 
वीड ३९ 


रायाजी मलहार- शिवाजी दुसरेकडून 
दौलताबादेस नामजाद ३९१ 


रायाजी लिंगदेव- 


जमीन इनाम ७६ 


रामचद्रपंताकडून 


रायाजी शामराव- पोर्तुगिज मुलुखात 
लुटालूट केल्याची व्हाइसरॉयची तक्रार 
८५ 


रुद्राजी म्हसका- पन्हाळयाख्या 
इमारतीचे बांधकाम ४६९ 


रुपाजी भोसले- जिंजीच्या 
राजारामासमवेत ४७३ 


प्रवासात 


रेखोजी जाधव- कर्नाटकांत राजारामा- 
ची सेवा ५४६ 


शाहडा- ४७२ 


ळ 


लखमगोडा देसाई- नारो महादेव ह्यास 


न” 


एक गाव ४२७ हि 


छुईन द AQ द सांपायु- वसई, साष्टी 


वगेरे प्रदेशाचा सेतापती, आंग्न्याकडून 
पराभव ४०२ त 


alg द सांपायु- 
४०२ 


आंग्ऱ्याकडून पराभव 


=, हि क डि 


५९८ तारात्राई कालोन कागदपत्रे 


व 
वंदनगठ- २९३ 
वर्धनगह- ३९३ 
वर्सोवा- अरबांचा हल्ला १३१ 
वसई- १३१ 
वसंतगड- — खाली शंख निजामाशी 
लढाई ५१; २९५, २९६, ३००, ३०१; 
२९३; राजारामाची भट ५४९ 
दिजयदुर्ग- काशी रंगनाथ -- चा 
मुद्राधारी म्हणून नेमणूक २६५; 
३९३, ३९५; — [संमाजीने घ्यावा 
म्हणून व्हृइपरॉयची सूचना ४४४; 
४४६; -- चा किल्ला घेण्यासाठी 
संभाजी दुसरेस पोर्तुगिजानी देऊ 
केलेली मदत ४४९; पोर्तुगिजांचा 
हल्ला ५३२; ५६९ 
विनापूर- ५९; १५२; २७५; ३९५; 
४१७ 
विठोजी पिराजी घाटगे- सिवाजी 
दुसरेकडून कागलची नाडगौडकी 
४०४; संभाजी दुसरेकडून गाव इनाम 
५०९ 
विठ्ठल गोपाळ- सुभेदार ब कारकून 
सुभा जावळी १५७ 


fags नारायण- राजारामाकडून 
मौजे पाडळीची खोती इनाम ५३ 


विरोनी माने- शाहुकड्न दोन घोडी 
बक्षीस ४५८ 


विशाळगड- ५२; ५३; — वर ATA- 
विलकराचा कबिला ८९; कर्नाटकातून 
राजारामाचे आगमन ११२, ८७७; 
संभाजी दुसरेचा 'जन्म १९८, ४३७; 
संभाजी दुसरेचे बारसे १९८, ४७८; 
ओरंगजवाचा वेढा १९९, ५६५; 
२०१; २३४; मोगलाकड्न काबीज 
२३५, ५५०; — च्या कारखानिसा- 
स शाहूकडून बोलावण २६५; मोगला- 
कडून मराठ्यांच्या तात्यात २८४; 
२८५, २८६; ३४-३४८, ३४६; 
२५१; ३५३, ३५७; ३५८; ४७९; 
शिवाजी दुशरेचे : राज्यारोहण ४८०, 
४८८; ५४९; तारावाईकडून रामचंद्र- 
पंत -- कडे रवाना ५६० 


विश्‍वासराव उबीर- अदिलशहाकड्न 
TW कन्हाडचे देशकुलकर्गाचे qaa 
४६५, ४८३ 

वेलोर- कर्नाटकातून परतीच्या प्रवासा- 
तील राजारामाचा मुक्काम, गिरजो-- 
जीने -- ला कबिला पोहोचविला 
१५, १०१, १९२, १९७-१९८, 
४७६, ४८६; २३५; -- हुन राजा- 
रामाचे स्वराज्याकडे प्रयाण ३७ ९: 
४७७ 


वैराटगड- ४७२ 


व्यंकटराव नारायण- पिराजी 
घोरपडेकडून मिरजेच्या देशमूखीचा व 
सरदेशमुखीचा कारभार सुपूर्द ४५५ 


व्यंकानी कासी- सुभेदार व “कास्कून 


os 


ताराबाई कालीन कागदपत्र ५९९ - 


सुभा प्रांत तारळे ११५ 
ट्याध्रगड- ३३४, ३३५; २९२, ३९५ 
व्हाश्कु फेर्नादिश सेझर मिनाझिश - 


गोव्याचा व्हाइसरॉय, पोर्तुगिज 


वकीलाम सूचना १३९; सुरत येथील 
पोर्तुगिज प्रतिदिधीस पत्र, आँग्याच्या 
वाढत्या यामर्थ्याबहदल चिता व्यवत 
४३१; ४३३; ४३९; मेलुंडीच्या 
किल्लेदाराविरूद्ध रामचंद्रपंताकडे तक्रार 
४४३; विजयदुर्ग ध्यावा म्हणून संभाजी 
दुसरेस सूचना ४४५, आंग्प्याविरूद्ध 
मुंबईच्या इंग्रज गव्हर्नरला पत्र ४४८; 
पोर्तगिज-मराठा तहाच्या वाटाघाटी 
४४९ 

व्हिला व्हेर्द- गोव्याचा व्हाइसरॉय, 
मराठ्यांच्या आरमारी हल्ल्याबद्दल 
खेम सावंतास पत्र ८५; Nafis 
nsara लुटालुटीबाबत रायाजी 
शामराव ह्याला पत्र ८५-८७; 
फोंड्याच्या सुभेदाराध कुमकेबाबत 
पत्र ८८; मराठ्यांनी मैत्रीचे संबंध 
ठेवावे म्हणून गणेश रघुनाथास पत्र ९ १ 


QI 


शंकराजी गोपाळ- हिंदुरावाच्या इंदा- 
प्रच्या देशमुखीचा मुतालिक ६९ 


शंकराजी नारायण सचिव- यादवांची 
देशमखी आपल्या नावावर घेतल्याचा 
उल्लेख २०२ | 

शुंकराजी बकाजी- मौजे नांदेडच्या 


निम्या पाटिलकीर्च, पिलाजी जाधवास-- 
विक्री २३८ । | 


शंकराजी मल्हार सुमंत- राजा कर्णा- 
बरोबर जुल्फिकारखानाकडे १९७, 
४७६ 


शंकराजी miga- इनामाची वाटणी 
४५-४६; नेताजी व दिपाजी ह्यांस 
इनामाच्या वाटणीबद्दल पत्र ४७ 

शंकराजी यादव- भेटीस येण्याबद्दल 
शाहूची आज्ञा २५९; WEA कऱ्हाड- 
च्या देशमुखीचे आश्वासन २६० 

शंकराजी वेदाजी- संताजीच्या इंदापुर- 
च्या देशमुखीचा कारभारी ७९ 

शहाजी राजे- परशुराम चरित्रामधील 
उल्लेख १३; कर्यात तेळबीड व बाला- 
घाटची देशगत संभाजी व धारोजी 
मोहिते ह्याना द्यावी म्हणून बादशहास 
विनंती २२, २३, २४; आदिलशहा- 
कडून औंधची देशमुखी मिळाल्याचा 
उल्लेख १७९; प॥ कच्हाडची 
देशमुखी मिळाल्याचा उल्लेख १९१, 
१९३, ४६४-४६५, ४८३ 


शामजी काल्हो- प्रचंडगडचा कारखा- 
नीस २८८ 


शामजी रंगनाथ पोतदार- खेळणा 
fcar घेण्यास मदत २८४ 


शामजी हरी- नामजाद व कारकून सुभा 
मावळ ३१६, २१७, ३१८, ३२६ 


Piatti | 


Qoo 


खरेदी १५६; १९०; ३९९; ४०८; 
४३५ 
शाहू छत्रपती- परशुराम चरित्रामधील 
उल्लेख : बादशहाच्या कन्येकडन पालन 
१६, तिजकडून निरोप १७, भीमा- 
तीरी आगमन १९; भेटीस येण्याची 
शंकराजी यादवास आज्ञा २५९ छु 
शंकराजीस कऱ्हाडच्या देशमुखीचे 
आश्वासन २६०; बळवंतराव देवका- 
तेस कडेवळीत प्रांताची सरगौडकी 
२६२; भेटीस येण्याबद्दल पिराजी 
धाटगेस पत्र २६३; गण सावंतात 
भोकासा २६७; २७४; पोर्तुगिजांकडे 
मागण्या ब तत्संबधी ध्हाइसरॉयच्या 
सल्लागार मंडळाचा ठराव २७७-- 
२७९; २८१; खंडो बल्लाळास पन्हा- 
ळधाची नाडगोडकी ३०२; प्रभावळी- 
भ्या कुलकर्णाचा निवाडा ३४१; बाजी 
साठमास भेटीस येण्याची आज्ञा ३ ५४; 
शिवाजी gat? महिपतीगड घेतला 
३६३; ४०९; ४३०; ४३८; ४५८; 
रायगडाच्या वेढधातून मुक्त करण्याचा 
राजारामाचा प्रयत्न ४७२; तोतया 
प्रकरण ४८०, ४८८; सातारा काबीज 
४८१, ४८९; शिवाजी दुसरेने पन्हाळा 


धेतला ४८२; पिलाजी जाधवास 
इनाम ५३०; -- ध्या सैन्याच्या 
दाऊबालीजा पोर्तुगिज पत्रातील 


उल्लेख ५४३; तारागिरी गोसावीस 
अभमपन्र ५४५; ५४९: खेम सावंतास 
जाश्वासनपर वत्र ५ ६६; जमाष पाठवा 


f 


| 


शिवाजी छत्रपती हुसरे- 


तारायाई कालीम कागएवते 


MANS तुकणभट Foreaz— घरासी 


म्हणून साठमांम पत्र ५७० 


शिवमोघा- जिंजीच्या प्रवासात राणा- 


रामाचा मुक्काम १८०, १९६, २०१, 
२१६, २१७, ३७८, ४७३, ४८४ 


वेवदस 
काव्यातील उल्लेख ६; ७; कर्नाटका- 
तून परतीचा प्रवास ९६, ९७, १०१, 
१९७, ४७६; मत्याजी इंगवलेस 
इनाम १२९; १३६; १३८; बुडालेल्या 
जहाजाबाबत व्हाइसरॉयचे पत्र 
१४५; हर दळवीस स्वामी कार्य 
करावे म्हणून आज्ञापत्र १४९ ; १५१; 
राणोजी घोरपढेचा मोकासा पिराजी 
भोरपडेस दिला १६०; हर दळवीस 
शाबासकी १६१; मोजे गोवारे गिरजो- 
जीस इनाम १६२; १६६; पोर्तुगिजां- 
शी मंत्रीचे संबंध ठेवण्याची इच्छा 
१७३; १८९; गिरजोजीस कऱ्हाडच्या 
देशमुखीची सनद १९०; जन्म १९६, 
४७५, ४८५; परळीस मुक्काम १९८, 
४७८, ४७९; विशाळगडास मुक्काम 
१९९, ५४९; श्रीनिवास माधवरावा- 
ची कोकणात नेमणूक, व्हाइसरॉयचे 
पत्र २०६; २०७; २०८; पाटगाव- 
च्या मठाबद्दळ आज्ञापत्र २१४; मेलंडी, 
खांदेरी व उंदेरी येथून उपद्रव होतो 
म्हणून व्हाइसरॉयची तक्रार २२२; 
२२४; एकनाथ स्वामीच्या नातवास 
इनाम २२७; २२८; २३३; २३७; 
काशी रंगनाथची विजयदुर्गचा 
मुद्राधारी म्हणून नेमणूक २६५; 


तारावाई कालीन कागदपत्रे 


तहाच्या बोलण्यासाठी वकील पाठवा 
म्हणून व्हाइसरॉयचे पत्र २६६; २७०; 
तहाच्या वाटाघाटीस वकोल पाठवा 
म्हणून व्हाइसरॉयचे पत्र २७१; 
तारागिरी गोसावीस इनाम २७२, 
२७३; २७५; २७९; अण्णाजी दत्तो- 
च्या मुलास वतन ३०४, ३०६; 
प'टगावच्या मठास इनाम ३१४; 
३५१; २५५; चिमणाजी बल्लाळास 
इनाम ३६३; सत्यब्रतगिरीस जमीन 
इनाम ३६४; २६५, २६६, कृप्णाजी 
भास्करास गाव इनाम ३६८; मौजे 
कलवारुडेची तिजाई ताराबाईकडे 
३६९: मर्दाने बंधूना इनाम ३७२; 
३७५; गिरजोजीस सरदेशमुखीचे 
बतनपत्र ३७६; मालोजी भोसलेंस 
ताकीद ३८५; ३८७; ३८९; रायाजी 
मल्हारची दौलतावाद - खानदेशकडे 
रवानगी ३९१; ३९९; विठोजी 
घाटगेस कागलची नाडगौडकी ४०४; 
४०५, ४०६; अर्जोजी कुसूरकरास 
अभयपत्र ४०७; ४१०; नागरावाईस 
इनाम ४१५; रामचंद्रपंतास सनद 
४१६; ४२५-४२७, ४५४; कोक- 
णच्या स्वारीत राजारामाबरोबर 


४७७; ' राज्यासनारुढ ' झाल्याचा 
उल्लेख ४८०; राज्य करू लागल्याचा 
उल्लेख ४८८; ४९२, ५०८; ५१४; 
५१६; ५४६-५४७; साठमांची 
षन्हाळगडावर जमावानिशी रवानगी 


५६० 


६०१ 


शिवाजी महाराज-  विठ्ठलदासाच्या 
काव्यातील उल्लेख १, २; परशुराम 
चरित्रामधील निर्देश १३, १४; पोर्तु- 
गिज मैत्रीचा निर्देश २७८; शहाजी 
राजाकडून कऱ्हाडच्या देशमुखीचा 
वारला ४६४-४६५, ४८३, ४९२; 
अर्जोजी यादवास प्रतापगडच्या इमा- 
ग्तीचा सुभा ४६६, ४८४; पावनगड 
बांधला ४६७; ४६८; मृत्यु ४६९ 


शेख निजाम- संताजीकडून पराभूत 
७३, संभाजी व कवि कलश ह्यांस 
केद १९५, ४७२, ४७४; कोल्हापुरचा 
ठाणेदार २३४ 


शेख माठिक- कोल्हापुरच्या परिसरा- 


तील पुंडाना शासन करण्याची 
बादशहाची आज्ञा २१ 

श्रीकराचार्य पंडितराव- बाबदेभटास 
इनाम १११ 


श्रीनिवास माधवराव- शिवाजी दुसरे. 
कडून कोकणात नेमणूक २०६-२०७; 
४४३; ४४४; पोर्तुगिज-मराठा 
तहासंबंधी न्हाइसराॉयचे पत्र ४४८ 

श्रीवर्धन- — च्या हवालदारास 
व्यापारास उपसगे देऊं नये म्हणून 
पत्र १८७ 

सं 

सखो fags- न्यायाधीश ३४६ 

संगमेश्वर- संभाजी व कवि 
ह्यांचा मुक्काम १९५, ४७४; ३०४, 
३०६, ३०८३ ३९४-३९६; ४१९ 


६०२. ताराबाई कालीन कागदपत्रे 


agoa- हिंदुरावाकडन दोन गाव 
इनाम ३७४ 


सणजनगड- गिरजोजी आणि धनाजी 
ह्यांची -- वर कटकट १०६-१०८; 
११५३ -- च्या लढाईत मत्याजी 
इंगवले ठार १२९; ताराबाई व 
_ शिवाजी दुसरे ह्यांचा मुक्काम १९८; 
२५०; ३९३; राजारामाची भेट 
५४९ 

सत्वव्रवगिरी गोसादी- शिवाजी 
दुसरेकडून जमीन इनाम ३६४ 


संताजी घोरपडे- रखमाजी मो हितेस 
इनाम यावे म्हणून राजारामास 
विनंती ५०३ यादवांच्या वतनावावत 
राजारामाचे पत्र ६७, ७०; गोवारे 
गावच्या पाटिलकीची प्राप्ती ७ 2; 
मिरजेच्या देशमुखीची प्राप्ती ७ २; 
७९; व्हाइसरॉयला मैत्रीचे पत्र पाठ- 
विल्याचा उल्लेख ८५; सिदगिरीची 
यात्रा भरवावी म्हणून पत्र ८९; 
मिरजेच्या देशमुखीवद्दळ गैरवाका 
सांगितल्याचा उल्लेख ११३; २८०; 
पत्नीस संभाजी दुसरे कडून इनाम 
४२९; नारो महादेवावरील लोभाचा 
उल्लेख ४५५ 


संताजी साठम- - ३८६ ; सिदोजी 
हिदुरावाचे पत्र ४१४; तार arian 
भेट ५६० 

संभाजी दुसरे- जन्म ९ ८, ९९, १०१, 
१९८, ४७७, ४८६; राजसबाईच्या 


उदरी ARA १९०७, ४७६; नामकरण 
१९८, ४७८; माधवराव काटेस 
वतनपत्र ४०१; ४८५; ४२०; 
संताजीच्या पन्नीस इनाम ४२८; 
दत्ताजी आंग्रेच्या बंदोबस्तासाठी 
चांदजी'राणस पत्र ४४२; * पोर्तेगिज- 
मराठा हहाच्या वाटाघाटी ४४८- 
४५२; हिदृः वास निकोडीची नाए- 
गौडकी ८०; ४५३; आवब्यारा 
इनाम ५५३; = प्रतापगडवर 
मुकाम ८८०; संक्राजी देसायाग 
मोकासा ४५६; नारवा साउंताविरूद्ध 
व्हाइसरॉयकडे मदतीच्या मागणीचा 
उल्लेख ४०७, ५०४; — च्या 
पात्र गोव्याच्या राज्यसत्लागार 
मंडळाच्या बैठकीत चर्चा ५०१-५०४ ; 
५०५; ५०७; विठोजी aria 
इनाम ५०९; ५१०; तिमाजी पंडि- 
तास इनाम ५१४; ५१५; अंताजी 
त्रिमळास वतन ५१६ ; सोधच्या 
वसुलावाव्रत भानजी वल्लाळास पत्र 
५२१; कुडाळचा किल्ला घेतल्याचा 
उल्लेख ५३९; रेखोजी जाधवास नूतन 
इनामपत्र ५४६; गिरजोजीस नूतन 
इनामपत्र ५४८; धोंडो भास्करास 
इनाम ५५०; फोंड साक्तास पत्र 
५५२; हुसेनखान पन्नीस इनाम ५५२; 
तारागिरी गोसावीस सनद ५५३ 


संभाजी जाधव- पंताजी शिवदेवचे पेठ 


नांदेडचा महसूल माफ केल्याचे पत्र 
४२४ 


'ताराबाई कालीन कागदपत्रे 


संभाजी महाराज- परशुराम चरित्रा- 
मधील उल्लेख : कवि कलशाच्या 
मोहमंत्राने giat १४, बादशहाच्या 
कन्येची मागणी १५, तिचा शोक १६, 
मणेरीच्या देसायाशी वेवनाव, पोर्तु- 
गिज पत्रातील उत्लेख ५७; HIF 
वध ५९; सिहासनारुढ ९४, ४६९; 
पाचवडांत वाडा बांधण्याची अर्जोजीस 
आज्ञा १८०, १९४, २००; १९२; 
राणी दुर्गात्राईच्या भेटीसाठी गिरजो- 
जीची रवानगी १९५, ४८४, ५४८, 
२०१; २०२; अण्णाजी TATA 
शिक्षा ३०५, ३०७; ३५७; २७८, 
४६४-४६५; ४८८; ४९२ 

संभाजी मोहिते- कर्यात तळबीडच्या व 
कर्यात बालाघाटच्या देशमुखीची 
प्राप्ती २२, २३, २४; तपे तारळेची 
वेशमुखी न मिळाल्याबद्दल तक्रार २५; 
२६; लढाईस सिद्ध होण्याचा हुकूम 
२७; भंबरखानास जाऊन मिळावे 

` म्हणून आज्ञा २२, ४५ 

संभाजी यादव- गिरजोजीचा पूवज, 
देशमख प॥ कर्‍हाड ४६५, ४८२ 

सय्यद उमर सय्यद ताहेर- 
येरपाळे गावाबाबत गरवाका ३६ 


सय्यद गझनाफर- फोंडयाचा फौज- 
दार, खेम सावंताविरूद्ध पोर्तगिजांची 
मदत २२४ 


सय्यद गुलाम इब्राहिम- फोंडचाचा 
किल्लेदार, भोसल्यांशी झालेल्या लढा- 


ईत जखमी १२१, मृत्यु १२२ 


मौजे 


७५७७०७०७०७०७०७७७७७७७४७ ७७०३ ७७-७७-३६७७७७ ७७७ eanes teosena ee GGG GUS 


६०२ 


सणाखान- औौरंगजेबाचा सरदार 
संताजीकड्न पराभूत ७३; ३६१ 


सरबजखान- फोंडयाचा सुभेदार ६१ 


साउजी मोहिते- तळबीडच्या मोकदमी 
वावत नेताजी पालकराकडून निवाडा 
४८ 


साखळी- -- च्या देसायांच्या बादशहा- 
विरुद्धच्या बंडाचा पोर्तुगिज पत्रातील 
उल्लेख ५७; खेम सावंताकडून काबीज 
१३३; खेम सावंताने बळकविल्याचा 
उल्लेख २७८ 


साठेराऊ- धारोजी व संभाजी ह्याना 
इनामपत्र २६ l 


सातारा- औरंगजेबाचा वेढा १५, ११८, 
५६२; राजधानी म्हणून उल्लेख १८; 
७०; १०१; ११०; १११; १४०; 
१८५; राजारामाचा मुक्काम १९८, 
४७८, ५४८-५४९, २१८, २९२, 
२९३, २९९, ३००; ३४१; ३९४; 
३९५; गिरजोजीन — भागे रायग-- 
डाहून पन्हाठ्यास सोने व वस्तभाव 
आणली ४७२; ताराबाईचा मुक्काम 
४७९; शाहूकडून काबीज ४८१,४८९; 
४८७; काबीज ४८८ 


सारंगगड- ३४३; ३९३ 


साष्टी- -- मध्ये पोर्तुगिज सैन्य 
पाठविल्याचा व्हाइसरॉयच्या पत्रातील 
उल्लेख ८७; अरबांचे आक्रमण १३१; 
४९८-४९९; मराठ्यांची स्वारी 


६०४ 
५०१-५०३, ५०५-५०६, ५१७, 
५१९ 

सिदगिरी- मठाच्या वहिवाटीबहृछ 


शिवाजी दुसरेचे आज्ञापत्र २०८ 
सिद्दी अब्छुल- मोगळ किल्लेदार १३३ 


सिद्दी याकृतखान- पोर्तुगिजाना मदत 
करण्याची तयारी ९३ 


सिद्दी हसन- मोहितेंच्या देशमुखीबाबत 
बादशहाची आशा २५ 

सिदोजी grad- साज्जनगडाय्या 
लढाईत ठार १२९-१३० 

सिदोजी घोरपडे (हिंदुराव)- नरहर 
मटास इनाम ११७; तर्फ तारगावची 
व उंग्रजची सरदेशमुखी २१८; महा- 
लक्ष्मीस मोकासा ३९८; केदारजी 
चव्हाणास इनाम ४०३; हिरोजी 
आदि साठमांस पत्र ४१४; ४२८; 
महालक्ष्मीच्या इनामाबाबत पत्र 
४३५-४३६ विरोजी मानेच्या वतना- 
बाबत झाहूचे पत्र ४३८; संभाजी 
दुसरेकडून चिकोडीचे नाडगौडकीचे 
इनाम ४५२; --- वाटाघाटीसाठी 
गोव्यास पाठवावे म्हणून व्हाइसरांयचे 
संभाजी दुसरेस पत्र ४९७; आरमार 
मदतीस पाठविण्याबद्दल पोर्तुगिजांस 
विनंती ५०१-५०२; ५०४; मरा- 
ठ्यांच्या आक्रमणाबद्दल पोर्तुगिजांची 
तक्रार ५०५, ५१९; ५२२, ५२३; 
महालक्ष्मीची पुनर्स्थापना ५४१ f 
५५५ | 


ताराबाई कालीम कागदपत्रे 


Riggi- --च्या घंदोबस्ताची मानसिंग- 
uaa आशा ११७; — मधील 
सैनिकाकडून पोतृंगिज लोक कैद १७४; 
— येथील लोकाकडून पोतुंगिजाना 
उपद्रव, व्हाइसरॉयची तक्रार २२५, 
३९३ 


सिलेमानखान m- कऱ्हाडचा फोज- 
दार ४८८ 

सिंहगड- राजारामाचा मृत्यु १९२, 
१९९, ३७९, ४८०, ४८८; बादशाही 
लष्कराच्या वेढ्याचा उल्लेख २११ 


झुंदरगह- ३३५ 


सुंदर goka- राजा कर्णाचा दिवाण, 
गिरजोजीच्या इनामाबाबत राजारा- 
माचे आज्ञापत्र ७५; ७६ 


uas- च्या हवालदारास व्यापा-- 
रास उपसगे देऊ नये म्हणून पत्र 
१८७; २८९ 


अभानजी माने- नागोजी मानेचा 
मुलगा ४८२,१४८९ 

भानजी यादव- गिरजोजीचे देशमुखी- 
चे गाव परत करावे म्हणून धनाजीस 
पश्र २३९; यासीनखानास पत्र २४१; 
२४३; २४५ 

सुभागराव gua चोरपहे- gara- 
राव जाधवाचे पत्र ४४० 


gka पिसाळ- 
गुराबाबंत याद १४० 


गिरजोजीशी 


ताराबाई फालीत कागदपत्रे ६०५ 


सुरो पंडित- हुद्देदार मोजे पाली ३९ 


सुलतानजी जाधव- 
हवालदार २८९ 


सुधागडचा 


सयाजी इंगळे- 
विजयदुग २६५ 


मुद्राधारी जंजिरे 


सूर्याजी साठम- ताराबाईशी भेट ५६०; 
शिवाजी दुसरेकडून जमावानिशी 
पन्हाळघास रवानगी ५६१; सातारा 
परळी व पन्हाळा येथील वेढ्यांत 
कामगिरी ५६२ 

सैफखान- बेळगावचा नवाब, 
फोंड्याच्या वेढधासंबंधी व्हाइसरॉयचे 
पत्र १६४ 

सोंधे- २७८, २७९; ४९८; ५०१; 
— ची करवीरकरास खंडणी ५२१; 
मागी बंगची स्वारी ५४२, ५४४ 


सोनजीराव भरुळेकर- अकरा गावच्या 


पाटिलकीबाबत खेम सावंताची 
शिफारस ६३; रामचंद्रपंताचे 
अभयपत्र ८८ 

सोनाजी शामराज- फोंड्याचा 


सरसुभेदार, व्हाइसरॉयचे पत्र २०७ 


सोत्र शेणवी — ला कैद करावे म्हणून 
HES राजाखानाची व्हाइसरॉयला 


सूचना ५७; श्रीनिवास माधवरावचा 
कारभारी २०६ 


सोयराबाई- राजारामाची कन्या, 


१४४ ७७७७७ ७६२७७-७ ७७७७७ LECT COOL neon eoo ammore PP 


गिरजोजीने जिजीतून काढ्न वेलोरास 
राजारामाजवळ आणले १०१, ४७६, 
४७७, ४८६; जिजीमध्य जन्म १९६, 
vg ४, ४८ 4 ` 


सोयराबाई- संताजी घोरपडेची पत्नी, 
संभाजी दुसरेकडून इनाम ४२९ 


स्वरुपजी यादव- गिरजोजीचे देशमु- 
खीचे गाव परत करावे म्हणून 
धनाजीस पत्र २३९; यासीनखानास 
पत्रे २४१; २४३; २४५; गिरजो- 
जीस पत्र २५१; २०१; परगणा 
कऱ्हाडच्या देशमुखीचे विभाजन पत्र 
४६४-४६५, ४८१-४८३, ४९ १० 
४९४ 


ह 
हंबीरराव मोहिते (सेनापती ) - 


ताराबाईचा पिता, इनामाच्या वाट. 
णीत पश्चिमवादी म्हणून उल्लेख 
४५; नेताजी व दिपाजी मोहिते 


ह्याना इनामाच्या वाटणीबद्दल पत्र 
४७ 


' महालक्ष्मीच्या इनामा- 
बाबत उचगावच्या मोकादमाना पत्र 


४०८; जिजीच्या प्रवासात राजा रामा- 
बरोबर ४७३ 


६०६ ताराबाई कालीन कागदपत्रे 


हर दळवी- पंचहजारी, परशुराम 
पंताकडून हाताखालील लोकांचा 
. संरजाम १४२; आंवा घाटात लढाई 
१४७; शिवाजी दुसरेचे आज्ञापत्र 
१४९; परशुराम पंताकडून जमीन 
इनाम १५९; शिवाजी दुमरेकडून 
शावासको १६१ 


हरी गावस- गोव्याच्या खजीन्यात 
दोन हजार पार्दाव जम १२८; खेम 
साबंताविरूद्ध मदतीचे व्हाइस रॉयचे 
पत्र १७५; पोर्तुगिज ब मराठे ह्यांच्या 
मध्यें मध्यस्थी २२२; डिचोलीचा 
किल्ला घेण्यास पोर्तुगिजाना मदत 
२२६, २२७ 


हरी दत्ताजी- सुभेदार व कारकून प्रांत 
पन्हाळा ३५१ 
हरीपंत- संभाजी दुसरेचा पोर्तगिजा- 
कडील वकील, तहाच्या वाटाघाटी 
४४८-४४९, पोर्तुगिज-मराठा करारा- 
वर सही ४५२ 


हरीपराव मोहिते- क॥ तळबीडच्या 
` देशमखीची व मोकदमीची वाटणी 


३९-४०; इनामांचो वाटणी ४५; 
नेताजी व दिपाजी मोहिते ह्याना 
इनामाच्या वाटणीबद्दल पत्र ४७ 


` हिंगणगादे- तळवीडच्या मोहित्यांचे 
इनामाचे गाव ४६, ४७ 


हिरोजी wag- किल्यांच्या 
बांधकामाचा हवालदार ९४; यादवाना 


वतन परत द्यावे म्हणून क्षिवाजी 
महाराजाना विनंती १९३, ४६९; 
पावनगड बांधला ४६७, ४६९ 


हिरोजी राजे जाधव- नायव फौजदार 


परगणा कागल १५२ 


हिरोजी साठग- हंबीरराव मोहितस 


जाऊन मिळावे म्हणून शिवाजी दुसरेचे 
आज्ञापत्र ३८५; सिदोजी हिदुरावाचे 
पत्र ४१४; रत्नागिरीस माणसे 
पाठविण्याचा हुकूम ४१५; ४४५- 
४४६; गनिम कावून काढल्याचा 
उल्लेख ५५७; पन्हाळ्याच्या वेढ्यांत 
कामगिरो ५५९; रामचंद्रपंताची 
ताराबाईकडे रदबदली ५६०; औरंग- 
जबाच्या पन्हाठ्याच्या वेढ्यात 
कामगिरी ५६३; विदाळगडच्या 
वेढ्याच्या वेळी जमावानिशी सामील 
१६४; खम सावंताची कटकट ५६७, 
६८, जमाव पाठवा म्हणून TER 


पत्र ५७०; खंडो बल्लाळचे आइवासन- 
पर पत्र ५७१ 


हसेनृखान mfi- संभाजी दुसरेकइन 


एक गाव इनाम ५५२ 


हेळवाक- राजारामाचा मुक्काम १९८ 


हैबतराव निंबाळकर, सरलष्कर- 


तारावाई कालीन महालांची वाटणी 
३३२; शंकराजी यादवाच्या सरंजामा- 
बाबत शाहूस विनंती २६०; ३४७. 


३४ 


58 

79 

१५ 
१५ 
२० 
४२ 
CCS 


५५ 


६२ 
१५ द्‌ 
८३ 
८३ 
९३ 
१३.५ 
१२९ 
१३३ 
१३८ 


६८ 


शाद्धपत्र 


अशुद्ध 


Girgoji 
occassion 
hehalf 

of of 
Pratindhi 
gtant 
vegitable 
uuder 
complaints 
Vicroy 
prestiege 
बिप्र 
दिश्वनाथ 
आझे 
धारोजी 
तलडीड 
अमती 
fega 
तासगाव 
पाठबिले 
सुभा .. 
कळकिले 
खेड्यावर 
भरुन 


बाहे m 


लिहिल्या 


हलबिली ˆ 


शुद्ध 


Girjoji 
occasion 
behalf 
of 
Pratinidhi 
grant 
vegetable 
under 
complains 
Viteroy 
prestige 
विप्र 
विश्वनाथ 
आज्ञे 
दिपाजी 
तलबी इ 
असती 
लिहून 
तारगाव 
पाठविले 
सु।। 
कळविले 
खेड्यावर 
करून' 
आहे 
हलविली 
लिहिलेल्या 


NGA GA w 


af 


५ wo A) we 
wo A) Am KO vo 


“eo A) ~ 
6 wo E&E AY WD W ७ wn AW 


अशुद्ध 


faar. 
देशील * | 
व्हाइसरॉथने 
जापण _ 
वाददाहाला 
कुदुबुद्दीन 
ह्याना 
गावास 
भापपक 
शिवाजी दुसरे 
सियापूर 
मीकदमी 
षोळाची 
राजाराम महाराजांच्या 
जत्तरेकडील 
पिराजी 
राजाला ` 
तुम्हापरी 

© ता 
सोडण्याची 
सातर्ड 
स्वारीच्य, 


हूड 


: शिवाजी 
. खील 


. त्दाइसराँयला 


आपणः 
व्हाइसरॉयला 
STEM 
ह्यानी 
गावास 
आवषक 
शाहु 
सिवापुर 
मोकदमी 
पोळाची 
शिवाजी दुसरेंच्या 
उत्तरेकडील 
विठाजी 
राज्याला 
तुम्हावरी 
ता 
सोडण्याचा 
सावडें 
स्वारीच्या 


